| ॥ श्रीगुरुःशरणम्‌॥। 
| ॥ श्रीमद्‌ अमृतमूर्तये श्रीदत्तवासुदेवाय नमः ॥ 


#४ श्रीयोरलेस्वामीमहाराज ईह 
भीत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती ` 


टेस्बेस्वांमीसहाराज यांचे चरित्र 
( उत्तरार्ध - सिद्धखण्ड - ऋ्ाइक ५) ` 


'= स्बणड सहावा ८ 


° 
sS 2 
न ° 6 
en 
CC-0. MumukShu Bhawan २002 DN by eGangotri 


र ० हु < 


= 
२ 
CC-0. Mumukshu Ba Collection. Digitized by eGangotri 


~ 
क RS ^ A 


~~ 
(७-0. Mumukshu Bhawan Re by eGangotri 


0 श्रीगुरःशरणम्‌ ॥ 
श्रीमद्‌ अमृतमूतेये श्रीदत्तवासुदेवाय नमः ॥ * 


गग 
A ~ [a | 
{छ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज ४8 
क्षीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचायं श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती 
टेस्बेस्वासीमहाराज यांचे चरित्र 
( उत्तराधं - सिद्धखण्ड - ऋमाङक ५ ) 


= स्वणड सहावा ८ 


„ द. सा. मांजरेकर _ 
डॉ, केशव रामचंद्र ज्ऐेस्तों 
CC-0. Mumukshu Bhawarwaranasi Collection DRRzeRsy पीएचडी 


कर प्रकाशक : 
व्यवस्थापक, 
सिद्धयोग प्रकाशन, 
२६/२०२ लक्ष्मीनगर, 
पुणे ९. 
पिन ४११००९ 


ज्र 


उट मुद्रक;: 
ज. प. खरे 
आदित्य मुद्रण, 
१४४२ शुक्रवार पेठ, 
पुणे २. 
पिन ४११००२ 


ह 


कै प्रकाशनकाल : 
प्रथमावृत्ती-१९९३ 


ल 


> ष्>्“€ ही (> 
(७-0. Mumukshu Bhawan or psn Collect igitized by eGangotri 


क मूल्य ८० रपये 


प्र उसा. ला 


= गमन = 
शीवासुदेवा जगत्पालका । जय विधे जगत्कारका । 
जय शंसो जयत्तारका। चित्तहारका तुज नसो ॥ १॥। 
तूंची आथसंरक्षक । तूंची अनायंशिक्षक । 
तूंची हें ग्ंथकोतुक । करविसी लोक तारावया ॥२॥ 
परात्पर परंज्योती । तूंची परब्रह्ममूर्तो । 
कोण जाणे तुझी गती । स्वयंज्योती तूं श्रीदत्त ॥३॥ 
विविध धर्सान्वित। ज्ञानभक्तिरसभरित । 
असे हे धोवासुदेव चरित । मूर्तिमंत अमृत कीं ॥४॥ 
बिहार तुझा स्वभक्त हुदयांत। तूं भक्ताधीन सतत। 
केशव सागतो पसरून हात। ह्या ग्रंथी सतत सासिध्य ठेवी। 


_ - समर्पण - 

अतन्तकोटी ब्रह्माण्डनायक भक्तवत्सल भक्ताभिमानी 
झक्तकामकह्पद्रस भकतहु दप़निवासी राजराजेश्वर श्रीसद्‌- 
गरुनाथवासुदेवस्वरूप श्रीमन्‌ शक्तिपाताचायवयं सहा- 
सिद्धयोगी श्रीयुक्त श्रीसमर्थ सकलसम्तश्रेष्ठ श्रीसद्गरुनाण 
्रीबासन दत्तात्रेय गुठवणीसहाराज यांच्या परमपवित्र व 
परमकोमल चरण्ती कोटी कोटी साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम 
करून परसप्रेमपुर्वक व परसशरणागरेस्टूर्वक सादर समर्पण 


CC-0. Mumukshu BhawaeYsranasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ भोगुरःशरणम्‌ ॥ 
- श्रीसद्गुरुध्य़ान - 
आदौ रूपमरूप ते गुणगणेशान्मातवं स्त्रीकृतं । 
.वर्णाद्याश्रमध्रमं धारणमथो -श्रीदत्तदेवेड्गुरो ॥। 
तत्संस्थापनतीथेपा दवपुयुक्तुर्येकवीट्स्वातिहन्‌ । | 
वंदे ते गुरुवासुदेव्‌ यतिराट्‌ सेव्यांध्िकंजं परं ॥ 


॥ श्रीसद्गुरुंचरणी: विज्ञापना ॥ 
श्रीगुरुदत्ता ये अवधूता भवुत्रजचांतें सांभाळी । 
सर्वे संकट दूर करोनी आपुल्या भक्तां परिपाळी ॥।ध्रु०।। 
भवाटवोचा मार्ग भयंकर मदनव्यांप्न हा बहु पीडी । 
ऋध लोभ हे जंबुक निशिदिनि भक्षिति मजला घालि उडी 
बहुविध योनी श्रमण 'करीतां “वसरुनि गेलों तव स्वरुपा। 
मायापाशों बद्ध होउनीं संचय ,केला बहु पापा ॥२॥ `". 
परधन: दारा आप्त सुतादिक यांवरि जडलें. मन माझें ।' 
पुराण कीतंन सद्गरुसेवा कधि नच घडली या देहें ॥३॥ 
दीनदयाघन्‌ अत्रि (रमा) नंदना सम अपराधा क्षमा करों। 


तब गुण गोंयी चच सिति तारं वितति करी 


RRR स 


i 


॥ ओगरुःशरणम ॥ 
श्रीमद अमतमतंय श्रीशिववामनाय नमः ॥ 


प्रस्तावना. १- ... ४... .. 5१८०५ 
,॥ श्रीभ्रीसदगरुचरित्रसंग माहात्म्य ॥ 


* ५३७५ 


ग्रुचरिन्रमिदं खल कामधुक्‌ ॥ ' 

सजति य: सततं तदनेन्यभुक्‌ ।। 

निधिरहो न जहाति तदालयं ॥ “ ' 

तंत इंदं निदिता भजतालयं ` " 
xX 53 0205 x PT 


` चरित्र हें श्रीगुरुचें बुध हो, कामधेनु खरोखर आहे॥ध०। 


सेबिल जो नर अनन्य होउनी 
सदेबं निधि राहिल तत्सदनों ॥ 
भुजा ग्रंथ हा दत्तच मानुनी ॥ 


मोक्ष तुम्हां लाहे ॥ खरोखर ॥ चंरित्र० ॥१॥ 


¬ ग्रंथराज हा कलियुगिं त्राता 
चारंहि पुरुषार्थाच्य दाता ॥ 
पापंताप॑ देन्यासि,वारिता ॥ 


'केशव शार वाहे ॥ खरोखर ॥ चरित्र ॥२॥ ” 


4 गए्र्ता s i ह 


eos 


सद्गरुचरणीं रत हो मनुजा। मार्ग सुलभ तुज़ कथितों रे ॥ धू०॥ 
मानव देह मोठा डुलभ। पुरहां न ये बा, ,तुजला रे_॥ 


निशिदिनिं सज्जनसंग धरुनियां । मुक्तिपदे जांबे रे ॥ सद्गुरु० 


CC-0. Mumukshu Bhawéff ऐता 935 Collection Digitized by eGangotri 


द्‌ श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


यमनियमादिक प्रथम साधुनी । आसन सुस्थिर राखावे रे ॥ 

रेचक पुरक ग॒रुमुखं जाणृनि। बायुनिरोधन साधी रे ॥ सद्गुर०२॥ 

बिषयापासुनि मन फिरवोनी । दत्तस्वरूपीं ठेवी रे ॥ 

त्रिर्मात षड्भुज काषायांबर। ध्यान हर्दायतव स्थिर करी रे॥ सद्गुरु 

तत्त्वमसीति श्रुतिवाक्याचें । विवरण करुनी पाहीं रे॥ 

निवातदीपस्थितिवन्मन हें । होतां स्वरूप प्रगटे रे ॥ सद्गुरु० ४॥ 

सेवा करितां गुरुचरणाची। होईल प्राप्ति स्वरुपाच रे॥ 

स्वानुभवाने सीताराम हा। कथितो हुद्गुज तुजसी रे ॥सद्गुरु० ५॥ 
& & ५ 

श्रीमान्‌ शक्तिपाताचार्यवयं महासिद्धयोगी श्रीसन्त सद्गुरू 
श्रीवामन दत्तात्रेय गुळवणीमहाराज यांच्या असीम व लोकोत्तर 
प्रमकुपाशीर्वाद बलाने, आज त्यांचे श्रीसमर्थ सद्गुरू “ श्रीथोरले- 
स्वामीमहाराज ” अर्थात्‌ अनन्त कोटी ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज 
. श्रीमत्‌ परमहंस परिब्राजकाचायं श्रीवासुदेवानन्दझुरस्वती टेम्बे- 
स्वामीमहाराज यांच्या विस्तृत व खण्डशः प्रसिद्ध होणाऱ्या चरि- 
चाचा सहावा खण्ड अर्थात्‌ उत्तराधं- सिद्धखण्ड- क्रमाइक-पाच 
हा प्रसिद्ध होत आहे, ही परमभाग्याची गोष्ट आहे. 

“ श्रीथो रलेस्वामी महाराज ” या खण्डात्मक चरित्रग्रंथाच्या 
पहिल्या खण्डाच्या प्रस्तावनेत कर्थैन केल्याप्रमाणे हे “ श्रीवासु- 
देवमाहात्म्य ” किंवा “ श्रीवासुदेवम्‌हापुराण ” असून या अलौकिक, 
लोकोत्तर व एकमेवाद्वितीय अशा महापुराणाच्या पहिल्या खण्डात 
श्रीस्वामीमहाराजांचा श्रीक्षेत्र माणगाव येथे जन्म झाल्यापासुन 
म्हणजे शके १७७६ अर्थात्‌ इ. स. १८५४ तेत्त्यांनी श्रीक्षेत्र उज्ज- 
यिनी येथे दण्डग्रेहण म्हणजे शके १८३३ अर्थात्‌ इ. स. १८९१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना ७ 
पर्येन्तचा जीवनवृत्तान्त - कथन केला आहे. अर्थात्‌ प्रथम खण्डात 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या वयाच्या ३६ व्या वर्षापर्यन्तची सर्वे हकीकत 
आली अधुन एक प्रकारे त्यांच्या जीवनाच्या पूर्वार्धामधील साधन 


काळातील वृत्तान्त यात सामाविलेला आहे. त्यामुळे या खण्डाला 


पूर्वाध॑ साधनाखण्ड असे म्हटले आहे. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
वयाच्या ३६ व्या वर्षी ज्यावेळी श्रीगोदावरीनदीच्या तीरी श्रीक्षेत्र 
गंगाखेड येथे त्यांची मंडळी सौ. अन्नपूर्णाबाई यांना देवाज्ञा झाली 
त्यावेळी त्यांनी आपल्या सो. पत्नीच्या तेराव्या दिवसांपर्यंतच्या 
सवे क्रिया यथाविधी केल्यानंतर चौदाव्या दिवशी संन्यास घेऊन 
पुढे श्रीक्षेत्र उज्जयिनी येथे जाऊन श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रीनारायणानन्दसरस्वतीस्वामीमहाराज यांच्याकडून दण्ड ग्रहण 
केला. त्यावेळी श्रीदत्तप्रभूंनी त्यांना अशी आज्ञा केली की, “ आज 
सवत्र वर्णाश्रमधर्माचा लोप झालेला आहे; तरी यापुढे सवे भरत- 
खण्डात पायीच संचार करून सवें लोकांना दीक्षोपदेश द्यावा व 
धमेमार्गाची स्थापना करून ईश्वर निष्ठा व स्वधर्मनिष्ठा जागृत 
करावी. ” या आज्ञेचे श्रीक्षेत्र उज्जयिनी येथपासून पालन करता 
करता वयाच्या ६० व्या वर्षी श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वर येथे समाधी घेई- 
पर्यन्त श्रीस्वामीमहाराजांचे एकूण २३ चातुर्मास झाले. त्यातील 
शक्रे १८१३ अर्थात्‌ इ. स. १८९१ ते शके १८२६ अर्थात्‌ इ. स. 
१९०४ पर्यन्तच्या १४ चातुर्मासांचा म्हणजे श्रीस्वामी महा राजांच्या 
वयाच्या ५० व्या वर्षापर्येन्तचा काल दुसऱ्या खंडात अर्थात्‌ “ उत्तराधे 


“सिद्धखण्ड-क्रमाइक १ ” यात कथन केला असून शके १८२७ 


अर्थात्‌ इ. स. १९०५ च्या. १५ व्या चातुर्मासापरासून शके १८३० 
अर्थात्‌ इ. स. १९०८च्या १८ च्या चएुर्मीसापर्येन्तचा म्हणजे 
चमाच्या०५५'ब्या०ब्धार्केत्तनाः जघ” तितर क्रएडयकु,०हणजे 


व्ह श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 
५ उत्तरार्ध-सिद्धखण्ड-क्रमाङ्क २” यात. चित्रित केला आहे. 
- चवथ्या खण्डात म्हणजे “ उत्तराधं-सिद्धखण्ड-क्रमाङ्क ३” मध्ये 
शके १८३१ अर्थात्‌ इ. स. १९०९ च्या १९ व्या चातुर्मासापासून 
-शके १८३२ अर्थात्‌ इ. स. १९१०-११ च्या २० व्या चातुर्मासा- 
पर्यन्तचा म्हणजे वयाच्या ५७ व्या वर्षापर्यन्तचा काळ चित्रित 
केला असुन पाचव्या खण्डात म्हणजे “ उत्तराधं - सिद्धखण्ड - 
क्रमांक ४ "मध्ये शके १८३३ अर्थात इ..स. १९११ च्या २१ व्या 
चातुर्मासापरयेम्तचा म्हणजे त्यांच्या वयाच्या ५८ व्या वर्षांपयंतचा' 
काळ चित्रित केला आहे. प्रस्तुत सहाव्या खण्डात म्हणजे “ उत्तराधें- 
सिद्धखण्ड - क्रमांक ५ ” मध्ये शके १८३४ अर्थात्‌ इ. स. १९१२ कला 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा २२ वा चातुर्मास 
सुरू झाल्यापासून ते पुढे श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे दोन-तीन महिने 
राहून: श्रीक्षेत्र गरुडेशवर येथे चेत्र वद्य ८ शके १८३५ अर्थात्‌ 
इ. स. १९१३ ला जाईपयंतचा म्हणजे ५९ व्या वर्षापर्थतचा काळ 
चित्रित केला आहे. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या सिद्ध अशा लोकोत्तर जीवनातील किती 
तरी महत्त्वाचे अपूर्व, अभ्यसनीय, आदर्शे, मनोहारी व अलौकिक 
पलू या सहाव्या खण्डात कथन केलेल्या जीवन-चरित्रात घडलेल्या 
अनेक घटनांतून. व. कथेतून प्रकट झालेले दिसून येतात. त्यातील 
काही 'सनोज्ञ। पेछूचे, दिग्दर्शन केलें; -तर,.ते सर्वं साधक-भक्तांना 
आपछी त्यांच्या चरणांवरील, श्रद्धा: दुढतम करण्याला, उत्तरोत्तर 
शरणागती वृद्धिंगत करण्याला त्यांच्यावरील भक्तिप्रेमाची चढती- 
कमान कायम ठेवण्याला उपयुक्त ठरेल असा विशवास वाटतो 
श्रीस्वामीमहाराजईथा चरित्राच्या या“सहाव्या खण्डात प्रस्तुत 
झाहिव्या/ांह्सा छीव्त्रात कद झाळेल्या स्वात भहच्तत्रव पहिला 


अस्तावना के 


पेळू “मार्गाधारें वर्तावें। विश्व हैं मोहरें लाबावें। अलौकिक 
नोहावें। लोकांप्रति ॥ ३.१७१॥ ” या श्रीज्ञानेश्वरमहा राजांनी 
“ श्रीज्ञानेश्वरीत ” सांगितलेल्या न्यायाने अखंड “ लोकहितरतता ” 
हा आहे. श्रीस्वामीमहाराजांची लोकहिताची ही दुष्टी पाहिली की, 
ते अवतारी महापुरुष कसे होते याची प्रचीती आल्याशिवाय राहात 
नाही. या दृष्टीने त्यांनी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे सुरू झालेल्या 
महामारीच्या शांत्यर्थं सप्तशतीचे पाठ व हवन होऊन मनुष्य संहार 
होऊ नये म्हणून कृतककोप धारण करून लोकांकडून हे कार्य 
कसे करवून घेतले, ही सर्वच कथा वाचनीय आहे. (पृ. ७ ते १० ) 
तयाचप्रमाणे श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील काँछऱ्याच्या साथीत लोकांना 
औषध देता देता शरीस्वामीमहाराजांचे हात दुखावयास लागत 
असले; तरी त्यांनी कधीही कोणाला औषश्र देण्यास नकार दिला 
नाही. समाज पुरुषाला देव मानून त्याची सेवा करण्यातच त्यांचे 
अवतारित्व दडलेले होते. ( पृ. ३६, ३७ ) श्रीस्वामीमहाराजांनी 
लोकसेवेचे जे ब्रत आमरणान्त चालविले होते त्या दृष्टीनेच ते 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्री देवांच्या ख जिन्यातून लग्ने व मुंजी लावणे, 
लोकांना ब्रतवैकल्यासाठी मुदत करणे, समाराधना करणे व 
त्रतोद्यापनादि करणे इत्यादि लोकोपयोगी काये सेवकांकडून करवून 
घेत असत. (पृ. ५१) या दृष्टीनेच श्रीस्वामीमहाराज सर्वे 
भक्तमंडळींवर आईच्या मायेने ईम करीत असत ब प्रत्येक सणाला 
उचित व योग्य असा नवीन पदार्थं तयार करवून तो सर्वांना 
प्रेमाने व आग्रहाने खाऊ घालीत असत. ( पृ. ५९) 
शरीस्वामीमहाराजांच्या जीवनातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू “ देवः 
भक्तांच्या अलौकिक अंत्रंग' लीलेने” नटतेळा. कहे. या दृष्टीने 
२ ग 


७ 5 SF 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanigotri 


१० श्रीथो रलेस्वामी महाराज 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीदेवां च्या खजिन्यातील पैसे खर्च करून 
स्वयंपाकाकरिता बांधलेले छप्पर श्रीदेवांनी कसे पाडून टाकले ही 
कथा पाहण्यासारखी आहे. (पृ. ९ ते ११) श्रीदेवांनी हे छप्पर 
का पाडले याचे उत्तर त्या कथेत नाही; मात्र त्याचे उत्तर श्रीसंत 
तुकाराममहाराजांनी “न कळती तुझिया मावा । ” असे म्हणून 
दिले आहे. देवभक्तांच्या अंतरंग लीलेचे हे दर्शन घडविताना ते 
आपल्या अभंगात असे म्हणतात की- 
आम्ही भाव जाणों देवा। न कळती तुझिया मावा ॥ 
गणिकेचा कुढावा । पतना न्यावा दशरथ ॥ १॥ 
तरी स्यां काय गा करावें । कोण्यारीती तुज पावावें । 
न सांगतां ठावें । तुम्हांविण न. पडे ॥२॥ 
दोनी फांकविल्या वाटा । गोवा केला घटापटा । 
नव्हे धोर फाटा । आडरानें भरती ॥ ३ 0७ 
तुका म्हणे माझे डोळे । तुझे देखती हे चाळे । 
आतां येणें वेळे । चरण जीवें न सोडी ॥४॥ 
- देवा! आम्हाला तुझे मनोगत 'काय कळणार आहे? तुझे 
क्रोणाविषयी कोणते कपट कारस्थान: असते, ते आम्हा भोळयांना 
कळत नाही. तुम्ही व्यभिचार करणाऱ्या गणिक्रेचे रक्षण केले आणि 
पुत्रप्रेमाने रामराम म्हणत प्राण सरेडणास्या दशरथाला अधोगतीला 
नेले. ॥ १॥ असे जर आहे तरःआम्ही काय करावे ? कोणत्या 
रीतीनें तुला प्राप्त करून घ्यावे !, हे आम्हाला कळत नाही. खरे 
सांगावयाचे म्हणजे तुम्ही सांगितल्यावाचून भक्तीचे वर्मं आम्हाला 
कळावयाचे नाही.।| २॥ कमेमार्गामध्ये ब्रिधी आणि निषेध अशा 
दोन वाटा आहेत «9 त्याही कळणें कढीण आहेत. घटपटांच्या 
तकंककुश चर्चने तर कित्येक पंडितांना बंधनातच घातले माहे. 


u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना ११ 


साधारण माणसांना तर तुझी प्राप्ती करून घेण्याइतके सात्त्विक धेय 
किवा बुद्धी नसते. त्यामुळे ते आपल्या कल्पनेनेच तुमच्या प्राप्तीसाठी 
आडरानाने फाटे फुटतील तसे पळत जाणाऱ्या माणसाप्रमाणे वाटेल 
ती साधने करतात.।। ३ ॥ श्रीसंत तुकाराममहाराज असे म्हणतात 
की, तुझे एकाविषयी एक वर्तन, तर दुसऱ्याविषयी दुसरेच वर्तन मी 
माझ्या डोळयांनी बघत आहे. असे असले तरी मला भसे वाटते की; 
यावेळी तुझे पाय मनापासुन सोडू नयेत. ॥४॥ | 
शरीस्वामीमहाराजांच्या जीवनाचा तिसरा महत्त्वाचा पेलू 
“ स्वामीसेवक अन्योन्य प्रीतीने ” नटलेला आहे. श्रीस्वामीमहा- 
राजांचे आपल्या सेवकांवर व भक्तांवर अपार प्रेम होते. या 
दृष्टीने श्रीस्वामीमहाराजांची अनुज्ञा नसताना त्यांचे परमभक्त 
श्री. धोंडोपंत कोपरकर श्रीक्षेत्र चिखल्द्याला आल्यानंतर घडलेली 
कथा (पृ. १३ ते २० ), एका श्रीमंत जृंहागिरदारबाईंची जहागिरी 
सोकळी कशी करून दिली ही कथा. ( पृ. ७० ते ७२), पूर्वाश्रमीचे 
स्नेही व भक्त श्री. नारोपंत उकिडवे यांना त्यांच्या सावंतवाडीच्या. 
मोडकळीस आलेल्या श्रीदत्त मंदिरासाठी दिलेल्या मदतीची हकीकत 
( पृ. १७४,१७५ ), श्री दफ्तरदार यांच्या मुलीच्या लग्नाचा 
सर्वे खरचं देवांच्या पंशातून केल्याची हकीकत (पृ. १७५,१७६ ), 
श्री. अग्निहोत्रीबुवांच्या श्रीगाप्नेत्री पुरश्चरणाची व हवनाची 
आशीर्वादाने केलेली पुर्तता (पृ. १७६ ते १८३ ), श्रीक्षेत्र 
कातरखेडा येथील भिल्ल व तडवी नाईक या लोकांवर केलेल्या व 
त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांवर केलेल्या प्रेमाची व सेवेची हकीकत 
(पृ. २१०, २११ ), आपले परमभक्त श्री. गंगाधरपंत वैद्यं यांना 
दिछेला छाटीचा प्रसाद ० ( पृ. २१८, .२१९४/ इत्यादि सवे कथा 
या दृश्टीने, पाहण्या इमा क्षाहेत: Collection. Digitized by eGangotri , 


१२ श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


“ श्रीस्वामीमहाराज हे अलौकिक विद्वान्‌, सर्वे शास्त्रांचे ज्ञाते व 

अद्वैत वेदान्ती होते, ” हा त्यांच्या जीवनाचा अत्यंत महत्वाचा असा 
चौथा पेळू आहे. या दुष्टीने श्रीस्वामीमहाराजांनी एका गृहस्थांना 
सांगितलेले भक्तीचे अपूर्व वर्मे आणि त्याचवेळी तेलंगणातील एका 
विद्यार्थ्यांची गोष्ट सांगून “ तत्त्वमसि ” महावाक्याच्या अर्थांतरा- 
कडे किंवा परार्थाकडे वेधलेले रक्ष हे पाहण्यासारखे आहे. ( पृ. 
२० ते २६ ) त्याचप्रमाणे श्रीसप्तशतीच्या श्लोकांच्या द्वारा केलेले 
बीजसिद्धीचे विवेचन (पृ. ५२ ते ५९), श्रीगणेशदेवतेसंबंधी 
सांगोपांग माहिती सांगून व गुह्यज्ञान प्रकट करून केलेल्या संश- 
याच्या निवृत्तीचे विवेचन (पृ. ७२, ७३), भी. बाळशास्त्री हरदास 
यांना समजावून सांगितलेले मांड्क्योपनिषदाचे विवेचन ( पृ. ७६ 
ते १२१), श्री. सुखानंदी यांना सांगितलेले आत्मचितनाचे विवेचन 
( पृ. २२७ ते २३१ ), श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांना सांगितलेली 
श्रीकेवल्यादि उपनिषदे, श्रीमद्भगवद्गीता, आत्माचितन व श्रीमद्‌- 
अध्यात्मरामायणांतगंत श्री रामगीतादि ग्रंथांचे विवेचन ( पृ. १२२ 
ते १६५ ) इत्यादि सवं विवेचनांचा साक्षेपाने अभ्यास केला तर 
श्रीस्वामीमहाराजांची अलौकिक विद्वत्ता व श्रीमदाद्यशंकराचाये 
प्रणीत अद्वैत वेदान्ताची आपल्या शिष्यांना शिकवण देण्याची व 
ती समाजात दृढमूल करण्याची :दुष्टी स्पष्ट होते. या दुष्टीने 
श्रीमदाद्यशंकराचार्याचे अद्वेतमत काय होते, हे पाहिले म्हणजे 
श्रीस्वामीमहाराजांनी जन्मभर भारतवर्षभर प्रवास करून कोणत्या 
मताचा प्रसार करून ते दृढमूल करण्याचा प्रयत्न केला, हे लक्षात 
येईल. हे मत साकल्याने. मांडताना महामहोपाध्याय श्री. वासुदेव- 
शास्त्री अभ्यंकरांनी” शांकर ब्रह्मसूत्र भरष्याच्या मराठी भाषां- 
तराच्या मस्स्सवनेतः'अश्षे/लिहिले आहे ्की;०॥००१ by eGangotri 


प्रस्तावना १३ 


श्रीमदाद्य शंकराचार्यांचे अद्वेतमत अथवा मायावाद किवा 
सायावादाचे मूलभूत सिद्धान्त :- 

“ शंकराचार्यांच्या मताने ब्रह्मच परमार्थ सत्य आड़े. ते सद्‌, चित्‌ 
च आनंदस्वरूप आहे. ते सर्व विश्वाचे विवर्तोपादानकारण आहे. 
अपरब्रह्म अथवा माया ही उपादानकारण आहे. ब्रह्म हे श्रुतिसाध्य 
आहे. ते तकंसाध्य नाही. म्हणून त्या बाबतीत अनुमानाला मुळीच 
जागा नाही. कार्याला म्हणजे जगातील कोणत्याही वस्तूला कारणा- 
शिवाय म्हणजे ब्रह्माशिवाय स्वतंत्र अस्तित्व असणे शक्य नाहीः 
म्हणून सर्वे कार्यांना व्यावहारिक सत्यत्व आहे. काये हे शून्यही नाही 
किवा निव्वळ प्रातिभासिकही नाही. सवे धर्म हे आभास आहेत. 
अविद्येने आरोपिलेल्या गुणांनी युक्त असे जे सगुणब्रह्म ते व्याव- 
हारिक सत्य आहे. उपनिषदातील सगुणब्रह्मपर वाक्ये ही व्याव- 
हारिक सत्स्वरूपाच्या अपरब्रह्माचे प्रतिपादन करतात व निर्गुणः 
ब्रह्मपर वाक्ये ही पारमाथिक ब्रह्माचे प्रतिपादन करतात. जीव आणि 
ब्रह्म ही एकच आहेत. ज्याप्रमाणे घटाकाश हे मर्यादित झालेले 
आकाशच असते, त्याप्रमाणे अविद्येने मर्यादित झालेला परमात्माच 
जीवातमा नावाने समजला "जातो. अर्थात्‌ अविद्योपाधीने युक्त 
परब्रह्म म्हणजेच जीव होय. पाण्यामध्ये सूर्याचे प्रतिबिब जसे 
सूर्यापासून निराळे असते तसाच अविद्येमध्ये प्रतिबिवित झालेला 
आत्माच हा जीवात्मा समजला जातो असेही मानिले असता चालेल. 
तसेच ज्याप्रमाणे जास्वंदीच्या फुछाजवळ धरलेला स्फटिकाचा तुकडा 
तांबडा नसून तांबडा दिसतो त्याप्रमाणे जीवात्मा निर्गुण असून 
सुद्धा अविद्येच्या सान्निध्यामुळे सगुण दिसतो. जीव हा वस्तुतः 
ज्ञानस्वरूप आहे. पण अईन त्याचे ज्ञान ३सछेरे आहे. त्यामुळेच 
वो अंसाप्त्रताडांग खात. राहतो-जातुत्त,-कत्तु तक, भ्ोकतत्व 


१४ श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 
वगेरे सर्वे गुण जीवामध्ये औपाधिकच आहेत. श्रौतस्मार्त कर्मे 
करण्याने जीवाची चित्तशुद्धी होते व उपासनेने चित्त स्थिर होते- 
नंतर विवेक व वैराग्य प्राप्त झाल्यानंतर चित्ताचे समाधान होते. 
श्रवण, मनन व निदिध्यासन यांनी आऱ्म्याच्या ज्ञानाला मदत 
होते. आऽम्याचे ज्ञान ही काही एरव्हीच्या ज्ञेय वस्तुसारखी ज्ञेय वस्तू 
नाही. आत्मसाक्षात्कार म्हणजे स्वतःसिद्धच असलेले जे जीवाचे 
प्रमाथिक स्वरूप त्याचे प्रत्यक्षीकरण होय. या साक्षात्काराला 
ज्ञानकर्मसमच्चय किवा ज्ञानकमंसहप्रयोगाची मुळीच अपेक्षा नाही. 
पूर्ण चित्तशुद्धी, कडकडीत वैराग्य, निमेल ज्ञान व निविकल्प समाधी 
यांनीच आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कार होतो व जीवांची 
संसारापासून मुक्‍ती होते. ” 

हे सर्व विवेचन वाचले म्हणजे श्रीस्वामीमहा राजांनी श्री. गंगाध र- 
पंत वैद्य, श्री. बाळशास्त्री हरदास इत्यादि आपल्या परमभक्तांना 
ब्रर उल्लेखिलेल्या पुस्तकांच्या द्वारा जो अद्वेत वेदान्ताचा उपदेश 
केला त्याचे साररूप लक्षात येईल. 

श्रीस्वामी महाराजांच्या जीवनाचा पाचवा महत्त्वाचा पेलू त्यांची 
“ अपूर्व यौगिक शकती ” हा आहे. य़ा दुष्टीने श्रीक्षेत्र चिखलदा 
येथे राजा रसाळ नावाच्या मुलाने आणलेली तीन बोरे आपल्या 
हातात घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांनी अनेकांना कशी वाटली ( पृ. 
२६, २७ ) व श्रीक्षेत्र कातरखेडा .येथे मृत बैलाला कसे उठविले 
( पृ. २७ ) या दोन्ही कथा मोठया वाचनीय अशा आहेत. 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या जीवनाचा सहावा महत्वाचा पैलू 
म्हणजे ते अत्यंत काटेकोरपणे शास्त्राज्ञांचे पालन करीत असत. 
या दुष्टीने पुढे देणाऱ्या“ द्रव्याला ( पैशाला ) कधीही स्पशे न 


क णे 5 ग्र 2 नीच र s ~ 
करते, | ४९७४ 8) 6 गमा ही सनन्त सजे, कैलिले 


प्रस्तावना शप्‌ 


पालन ( पृ.२१४ ) इत्यादि सवं गोष्टी मोठया मार्मिक आहेत, है 
लक्षात येते. 

श्रीस्वामीमहा राजांच्या जीवनाचा सातवा महत्त्वाचा पेलू म्हणजे 
ते प्रपंचात अत्यंत साक्षेपी होते. श्रीस्वामीमहाराज संन्यासी असले 
तरी ते सर्वे जगाचा संसार करीत असल्यामुळे त्यांचा प्रपंचातील 
हा साक्षेपीपणा उत्कटत्वाने दिसून येतो. त्यामुळे देवापुढे आलेल्या 
प्रत्येक वस्तूचा विनियोग चांगला व्हावा या कटाक्षापोटीच कोटीच्या 
दारात पडडेली एक मिरचीही उचलून त्यांनी कोठीवाल्याला कशी 
दिली ( पृ. ४१ ), ही सर्वच कथा वाचनीय आहे. 

श्रीस्वामीमहा राजांच्या जीवनाचा आठवा महत्त्वाचा पेलू 
“ निस्पृहता ” हा आहे. या दृष्टीने एका श्रीमंत जहागिरदाराच्या 
पत्नीला एकांतात बोलणे नाकारणे ( पृ. ७० ) ब भाष्यपाठाच्या 
वेळी बढवाणीच्या थी राजेसाहेबांना व श्रीराणीसाहेबांना दर्शन 
नाकारणे ( पृ. ४५ ते ४८ ) या दोन्ही कथा अत्यंत चितनीय व 
मननीय आहेत, यात काही शंकाच नाही. 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या जीवनाचा नववा महत्त्वाचा पेळू “ गुण- 
ग्राहकता ” हा आहे. या दृष्टीने श्रीमती लक्ष्मीबाई जाधव यांच्या 
नञ्रतेचे व लीनतेचे त्यांनी जे कौतुक केले ते अत्यंत स्पृहणीय आहे, 
यात तिलःप्राय शंका नाही. ( पृ. ४८ ते ५१ ) वास्तविक पाहता 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या सहवासोत आलेले जे सर्व लोक मार्गी 
लागलेले दिसतात, त्याच्या मुळाशी त्यांच्या या अपूर्व गुणाचे 
अधिष्ठान असल्याचे अत्यंत सूक्ष्म दृष्टीने पाहिले म्हणजे लक्षात येते. 

श्रीस्वामौमहाराजांच्या जीवनाचा सर्वात भहत्त्वाचा दहावा पैलू 
म्हणजे त्यांचे जीवन स्थूल, सूक्ष्म व पर या तीन पातळ्यांवर एकाच 
वेळी प्रवाहित झालेले दृष्टीस पडते. अशा प्रकारे एकाच वेळी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ श्रीथो रलेस्वामीमहाराज' 


तीनही पातळ्यांचे दर्शन घडविणारे चरित्र या भूतलावर दुसरे झाले 
असे वाटत नाही. त्यामुळेच महामहोपाध्याय डॉ. श्रीगोपीनाथ 
कविराज यांनी म्हटल्याप्रमाणे “ श्रीमदाद्यशंकराचार्यांनंतर श्रीवासु- 
देवानंदसरस्वती टेंबेस्वामी महाराजांसारखा दुसरा संन्यासी या 
भूतलावर झाला नाही,” हे म्हणणे किती साथं आहे, याची प्रचीती 
« श्रीथोरलेस्वामीमहाराज ” यांच्या चरित्राचे सवं खंड वाचल्या- 
नंतर पूर्णाशाने येते. या दृष्टीने सहाव्या खंडात श्री. बाळशास्त्री 
हरदास किवा श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांना केलेले तत्त्वज्ञानाचे कथन 
हे परपातळीचे उत्तम निदर्शक असून श्री. गोविदबुवा हरदास यांना 
शिकविलेला योगाभ्यास हा सूक्ष्मपातळीचा निदर्शक आहे. ( पृ. 
१६९ ) श्री. भय्याजी नाईक यांच्या पत्नीची श्रीस्वामीमहाराजांनी 
भूतबाधा कशी दूर केली ही सवे हकीकत स्थूलपातळीची निदर्शक 
आहे. ( पृ. १६९ ते १७४ ) 
अशा रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांच्या परपातळीवरीळ कार्यांचा 
विचार केला असता कृपादान, ज्ञानदान, अप्राकृतभर्कतो, इत्यादि 
नानाविध गुणांचे दशन होते. त्यांच्या सूकमपातळीवरील कार्याचा 
विचार केला असता ते आपल्या शिष्यांना योग, मंत्रजप इत्यादि 
साधने सांगून व ती त्यांच्याकडून करवून घेऊन त्यांची आध्यात्मिक 
प्रगती कशी करीत असत हे लक्षात येते आणि त्यांच्या स्थूल 
पातळीच्या कार्याचे दर्शन घेत अंसताना भूत, प्रेतपिशाच्चादींनी 
पछाडलेल्या लोकांना मुवत करून त्यांनी त्यांचे जीवन सुखी कसे 
केले हे लक्षात येऊन त्यांच्या प्राणिमात्रांवरील प्रेमाचे, करुणासंपन्न- 
तेचे व सेवाब्रताचे दशन होते. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्यु जीवनाचा, अकरावा महत्त्वाचा पेलू 
म्हणजे आपल्याकडे अत्मिवस्तृ”मागणारा कोणी दृष्टीस पडत नाही 


CC-0. Mumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना १७ 
म्हणून त्यांना खंत वाटत असे. आपल्याकडे येणार्‍या लोकांनी 
स्थूळ वस्तू न मागता अध्यात्मज्ञान मागावे अशी त्यांची इच्छा असे 
आणि श्रीसंत ज्ञानेशवरमहाराजांनी श्रीज्ञानेश्‍्वरीत सांगितल्या- 
धमाणे “ तेवि सदभ्यासें निरंतर । चित्तासि परमपुरुषाची मोहोर । 
लावीं मग शरीर। राही अथवा जावो ॥८.८ २॥” या च्यायानें 
अखंड साधनरत च अध्यात्मरत असावे अशी त्यांची इच्छा असे. ' 
था दुष्टीने श्रीस्वामीमहाराजांनी स्वमुखाने सांगितलेले सर्व विवेचन 
अभ्यासण्यासारखे व मनर्नाचतन करण्यासारखे आहे, यात तिळःप्राय 
शंका नाही. ज्यांना खरोखरीच अध्यात्माची वाटचाल करावयाची 
आहे व सामरस्याचा, मोक्षाचा, कैवल्याचा, अमनस्क अवस्थेचा किवा 
अद्वेताचा मुक्काम गाठावयाचा आहे सयांना श्रीस्वामीमहा राजांच्या 
सांगण्याप्रमाणे अखंड अभ्यास करणे आवश्यक आहे. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या जीवनाचा बारावा महत्त्वाचा पेळू 
“ अहिसा परमो घर्मः। ” हा आहे. या दुष्टीने श्रीक्षेत्र कातरखेडा 
येथे अनेक विंचू रोज सतत निघत असले तरी ते सर्व विच एका 
पात्रात घाळून दूर नेऊन कसे सोडून देण्यात येत असत, या संबंधीचे 
सवे विवेचन वाचण्यासारखे आहे. ( पृ. २२१, २२२ ) या दुष्टीने 
सर्वे साधक वाचकांनी श्रीमद्भगवद्गीतेतील “अहिंसा ” ॥ १ ३.७॥ 
या पदाचे श्रीज्ञानेश्‍्वरमहाराजांनी " श्रीज्ञानेश्‍वरीत ” ओवी 
क. २१८ ते ३३९ पयंत केलेले” सर्वे विवेचन मनन करण्यासारखे 
आहे. या मननामुळे श्रीस्वामीमहाराजांता अभिप्रेत असलेल्या 
. अहिसेचे स्वरूप स्पष्ट होऊन ते मनात रुजेल व श्रीपतंजली~ 
महामुनींनी योगसूत्रात सांगितलेल्या यशाची सिद्धी होईल. 
श्रीस्वामीमहा राजांच्या जीवनाचा तेरावी महत्त्वाचा पेळू म्हणजे 


® . 
R-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्८ श्री थोरलेस्वामी महा राज 


« श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीचे पुजारी म्हणजे साक्षात्‌ श्रीदत्तच आहेत, 
अशी त्याची दढ धारणा होती: या दृष्टीने डहीच्या श्री. राजेसाहे- 
बांनी श्रीस्वामीमहाराजांना श्रीक्षेत्र कातरखंडा यथून त्याच्या 
राजधानीपर्येत' हत्तीवरून" मिरवीत नेण्याचे ठरविले तेव्हा त्यांनी 
श्रीक्षेत्र नरंसोबावाडीचे पुजारी श्री. केशवभटजी विभूते यांना 
'हत्तीवर बसंवूनं कसे मिरवीत नेले, (पृ. २२४, २५), ही सर्वे 
कथा मोठी' वाचनीय आहें. श्रीस्वांमीमंहाराजांचें श्रीक्षेत्र नेरसोबां- 
वाडीवर किती अलोट प्रेम होतें, हेच यावरून सिद्ध होते [ 
` श्रीस्वामीमहाराजांच्या जीवनाचा चौंदांवा महत्त्वाचा पैलू 
म्हणजे त्यांना एकांतवास अत्यंत प्रिय होता. त्यांमुळेच ते श्रीक्षेत्र 
चिखल्द्याहूनं श्रीक्षेत्र कातरखेडां येथे गेले होते: ( पृ. २०७ ) मात्र 
तेथेही लोकांनी त्यांची पाठ ने सोडल्यामुळे त्यांना एकांत मिळाला 
नाही. श्रीस्वांमीमहाराजांच्या यां एकांतप्रियतेमुळेच व प्रवासात 
कोणीही बरोबर न घेण्याच्या वृत्तीमुळे ते श्रीक्षेत्र गरुंडेएवरी केसे गेले 
हीं सव्र कथां पाहुण्यांसारंखी आहें. (पू. २३३) या:एकांत प्रवासा 
तच त्यांना श्रीअशवत्याम्याचे दर्शन घडले. (पु. २३४ ते २३८) 
येथे एक गोष्ट नमृद करणे आवश्यकं वाटते की, श्रीस्वामी- 
महाराजांचे हे चरित्र खण्डशः प्रसिद्ध करीत असताना त्यांचे दशन 
व अनग्रह घेतलेल्या व्यक्तींना भेटणे, त्यांच्या चातुर्मासाची व ते 
इतरत्र जेथे' राहिले 'तीं स्थाने पाहणे आणि तेथील श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या वस्तूंची व वास्तूंची छायाचित्रे घेणे, त्यांनी साधक- 
भर्व्तोना पाठविलेली: पत्रे जमविणे इत्यादि कार्यही चालू आहेत. 
था कार्याच्या पूर्तीसारठीक शके १९१४-च्या ज्येष्ठ महिन्यांत अर्थात्‌ 
ङ्स. १९९२ च्या जन महिन्यात मी १७-१८ लोकांसह श्रीक्षेत्र 
चललिदी/ श्रीक्षेत्र'"कातरखेडा| "श्रीक्षेत्र उस्नाथिमी$०डह्ी'इत्या दि 


* 


भ्रस्तावना: 3४४8 २९ 


ठिकाणी गेलो होतो. त्यावेळी श्रीक्षेत्र: चिखलदा येथे श्रीस्वामी- 
महाराज प्रथम ज्या मारुती मंदिरात. व नंतर ज्या झोपडीत. राहात 
होते त्या मंदिराची, श्रीमारुतीरायांचा झोपडीच्या जागेची (ही 
झोपडी १९७१ च्या श्रीनमंदानदीच्या महापुरात.. वाहून गेल्याने 
तेथे आता फक्त घळवजा जागा आहेः ) वश्रीमारती -मंदिरा- 
जवळील दोन्ही श्रीशिवमंदिरांची छायाचित्रे काढून आणली. त्याच- 
प्रमाणे श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे श्रीस्वामीमहाराजांची जेथे झोपडी 
असण्याचा संभव होता त्या जागेची (पृ: २०७); .('कारण तेथे 
सध्या फक्त चारच झोपडघा.आहेत व गाव असे नाहीच.), पुर्वीच्या 
'डही. संस्थानचे, राजे श्री. गणपतीसिह ठाकूरसाहेब: थांनी श्रीस्वामी- 
महाराजांना ज्या, बगिच्यात उतरवून व्यवस्था केली होती व तेथे 
श्रीस्वामीमहाराजांच्याः पादुका स्थापून जे मंदिर बांधिले आहे त्या 
मंदिराची व.त्यांच्या पादुकांची आणिः श्रीस्वामी महाराज, श्रीक्षेत्र 
कातरखेड्याहून निघून पुर्वीच्या डही संस्थानातील ज्या श्रीराम- 
मंदिरात थांबून, श्रीरामनवमीचा उत्सवः करून पुढे श्रीक्षेत्र गरुडे- 
श्वराला गेले त्या मंदिराची (पृ. २३१) अशी विविध ठिकाणची 
'छायाचित्रे काढून आणून ती या खण्डात समाविष्ठ,केली आहेत. 
महानुभाव. पंथाचे संस्थापक"श्रीचक्रध रस्वामी यांचे चरित्रकारःश्री. 
म्हाइंमट-यांनी त्यांच्या विषयीं लिहिताना ५ एथचिया संबंधा-आरे 
गेले ओटे गोटे तुम्हा नभस्करणीय की गा, असे म्हणून त्यांच्या 
राहण्याच्या सर्वे. ठिकाणांवहूल व वस्तूंबहल जी पराकाष्ठेची.भक्ती, 
एकांतिक आदर व निष्ठा व्यक्त केली आहे; तशीच पराकाष्ठेची 
भक्ती, निष्ठा व आदर श्रीस्वामीमहाराज, जेथे जेथे राहिलेःब 
त्यांनी ज्या ज्या वस्तू वापरल्या त्याबद्दल माझ्या अंत:करणात'वसत 
असल्यामुळे हा महदुद्येग केला साहे. श्रीस्वामीमहाराजांच्य़ाः य़ा 


६ ड़ 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


सवे स्थानांच्या छायाचित्रांचे व वस्तूंचे सवे साधक, भक्‍त व वाचक 
श्री. म्हाइंभटांइतक्याच प्रेमाने, भक्तीने व निष्ठेने स्वागत करतील 
अशी नितांत खात्री वाटते. श्रीस्वामीमहा राजांच्या वस्तू, पत्रे, कथा 
आणि ते आपल्या चातुर्मासाच्या काळात ज्या क्षेत्रांमध्ये राहिले व 
प्रवासात इतर वेळीही जेथे जेथे त्यांनी निवास केला ती सर्वे ठिकाणे 
'त्यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेली असल्यामुळे हा श्रीस्वामी- 
महाराजांनी आम्हा सर्वे साधक-भक्त-वाचकांवर अनुग्रह व मागं- 
'दर्शन करण्यासाठी ठेवलेला अमोल ठेवा आहे, अशी आम्हा सवें 
भक्त मंडळींची दृढ श्रद्धा आहे. श्रीस्वामीमहाराजांचे चरण ज्या 
ज्या ठिकाणी पडले तेथील चरणधूळ आपल्या अंगावर पड्न आपण 
कृतार्थं व धन्य व्हावे, त्यांच्या चरित्र वाचनाने अध्यात्माचे व 
परमार्थाचे मार्गदर्शन व्हावे, त्यांनी प्रवतित केलेल्या “ दिगंबरा 
दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ” या महामंत्राच्या जपाने समाधि- 
सुखाचा लाभ व्हावा आणि या सर्व गोष्टींच्या द्वारा त्यांची चरण- 
सेवा पराकाष्ठेच्या प्रेमाने, उत्कट भक्तीने, अपूर्वे श्रद्धेने व एकांतिक 
निष्ठेने त्यांनी आम्हा सवं सेवक-भक्तांकडून करून घेऊन, आम्हा 
सर्वावर आपल्या प्रेमकृपाशीर्वादरूपी अमृताचा अखंड वर्षाव करून 
आमचे जीवन धन्य व कृतार्थं करावे अशो आम्हा सर्वाची त्यांच्या 
व त्यांचे परमश्रेष्ठमक्त माझे श्रीसद्गुरु्ताथमहाराज यांच्या परम- 
कोमलवरणी पराकोटीच्या शरणारातीपूर्वेक प्रार्थना आहे. 
सारांश, श्रीथोरलेस्वामीमहाराजांच्या चरित्राच्या सहाव्या 
खंडात चित्रित झालेले श्रीस्वामीमहा राज “ते सर्वांही सदा सज्जन। 
सोयरे होतु ॥ १८. १७९९॥। ” या श्रीसन्त ज्ञानेखरमहा राजांनी 
“ श्रीज्ञानेशवरीत ” सांगितलेल्या न्यायाने श्रीध्वामी महाराजांसा रखे 
अवतारी पुरुष, सज्जन, भगवद्भक्त हे “सकल जीवांना नेहमी 


ह 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RE REE DPR SSP SN SESS 


भस्तावना २१ 


सोयरे होऊन सर्व समाजाला अध्यात्माची प्राप्ती व्हावी म्हणून 
सतत झटत असतात. याकरिता “ श्रीवासुरेवाय नम: । ” अशी 
त्यांची अखंड प्राथना करीत आपले जीवन कुतकृत्य करण्यातच 
खरी धन्यता आहे. श्रीस्वामीमहाराजांचे अनन्य भक्त व त्यांचे 
ूर्वा्मातील धाकटे बंधू श्रीसीताराममहाराज यांनी “ वासुदेव तूं 
राम तूं हरी ॥ ” असे म्हणून श्रीस्वामीमहाराजांचे ज अपूव गौरव- 
पूर्वक स्मरण केले आहे ते त्यांच्या शब्दातच करून, ज्याप्रमाणे मेघ 
हा चातकपक्षावर जळवर्षाव करून त्याला अनासायासाने जळप्रसाद 
' प्राप्त करून देऊन संतुष्ट करतो त्याप्रमाणे सवं साधकभक्तांवर 
धोस्वामीमहा राजांनी कृपावर्षाव करून आपला अनादि मोहमायादि 
अंधकार दूर करून आपणा सर्त्रांना अनासायासाने संसार सागरातून 
तरून न्यावे म्हणून, प्रार्थना, धावा व स्मरण करणे योग्य ठरेल. 


जयपरात्परा सद्गुणाकरा॥। भुवनसुंदरः लक्षुमीवरा ॥ 
जयसुरोत्तमा, भीतिभंजना ॥ नमन तुज रमासाध्विनंदना ॥ १॥ 
प्रगटलासि तू अनसुयोदरों ॥ प्रयम अत्रिच्या आश्रमान्तरी ॥ 
भजकपालका, योगमुनिधना॥ नमन तुज रमासाध्विनंदना ॥ २॥ 
सुमतिच्या कुशों येशि नंतरों ॥ जन्मशो तसा अंबिकोदरों ॥ 
कलिमलान्तका पतितपावना ॥ नमन तुज रमाताध्विनंदना ॥ ३॥ 
तो त्रिमूर्ति तूं माणगांबि या॥ श्रीगणेश टेंडये हिजालया ॥ 
प्रगठशी पुन्हां धमंपालना ॥ नभन तुज रमाताध्विनंदना ॥ ४॥ 
सर्वेशक्ति तूं सर्वे जाणता॥ श्रेय या जनालागि अपिता ॥ 
दीनबांधवा सौस्यवर्धना नमन तुज रमासाध्विनंदना ॥ ५॥ 
अससि तूं दयावंत अंतरीं ॥.स्नेह बहु तुझं ह्या जिवांवरी ॥ 
मायबाप तूं विश्वजीवनी॥ नमन तुज़ रमासाध्विनंदना ॥ ६॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"श्र __ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
घर्भ कलियर्गीं सोडिला जनीं.। कष्टस्य दशा त्यांचि पाहुनी ॥ 


दाविशी तया सक्तिसाधना ॥ नमन. तुज रमासाध्विनंदना ॥ ७॥ 
आचरोनियां धर्मपद्धती ॥ शिकविशी स्वयें या जगाप्रती ॥ 


सदगरूच तं बोधिशी जनां.॥ नसन, तुज. रमासाध्विनंदना ॥ ८ ॥ 


मच्छकच्छवाराहनरहरी ॥ वासुदेव, तूं राम तूं हरी ॥ 

कल्कि तोहि तूं होशि.वामना ॥ नमन तुज रमासाध्विनंदना ॥ ९. 0 

ब्रह्मदेव त्‌ं सष्टिकारण ॥ विष्णुर्मात तू भक्ततारण ॥ 

असशि शंकर स्वात्मबोधना ॥ नमन तुज रमासाध्विनंदना ॥१०॥ 

नेणती, तुला सवंथा या श्रुती ॥ ह्यांपुढे वृथां गाउं मी किती ॥ 

घेइ मानुनी बालभाषणा ॥ नमन तुज रमांसाहिबरिनंदना ॥११॥ 

“= अशा रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांचे निरंतर ध्यान व स्तुती करून 

स्मरण केले म्हणजे श्रीसद्गुरू हे सवे संसारभ्रम दूर करून स्वस्वरूपी 

लीन करणारे अर्थात्‌ मोक्षदाते व कल्याणरूप आहेत अशी धारणा 

अंत:करणात कशी उपस्थित होते याचे वर्णन करताना श्रीसीता राम- 

महाराज असे म्हणतात की- _ 

रामा आली आतां निवृत्ति मजला। हर्ष बहु झाला मनीं माइया ॥ १॥॥ 
हे स्त्रीरत्न गुरुरायें दिल्हे । मोक्षपद आलें माझ्या हातां ॥ २॥ 

आतां कचे जन्म गेला भवश्नम। मनो दत्ताराम प्रकटला ॥ ३ ॥ 

प्रगटला ज्ञानदीप हो हृदयों । अज्ञानासी घाई झाली बहु ॥४॥ 

साझा संव सम वासुदेवें नेला । स्वर्रुप लोन केला सीतारामा ॥५॥ 


आता खण्डशः प्रसिद्ध होणाऱ्या या बृहत्‌ चरित्राच्या लेखना- 
साठी, छायाचित्रे काढण्यासाठी, छपाईसाठी व॑ प्रसारांसाठी ज्यांचे 
साहाय्य झाले व होत आहे त्यांच्याबद्दल. कृतज्ञता व्यक्त करण हे 
माझे कतव्य आहे. , ˆ र 


द हा £ क 
SHI क क्ल ds PE: ~ipi 


Ff ee’ 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना ˆ २३ 
_ प्रथमतः धोस्वामीमहाराजांचे एकांतिक भक्‍्तर्भेष्ठ परभपूजनीय 
श्री. नि. अं. तंथा श्री. राजाभाऊ करंदीकरमहाराज, संस्थापक, 
श्रीवासुदेवानन्दसरस्वती 3 श्रीसद्गुरू प्रतिष्ठान, बोरिवली. त्यांचे 
संवे साधक, भकत ब कार्यकते, माझे गुरुबन्धू श्री. यशवन्त महादेवं 
चांक्रे, बोरिवली, आणि श्री. दत्तात्रेय कोंडी राम ` शिदे व त्यांच्या 
धर्मपत्नी सौ. सुलभाताई दत्तात्रेय शिदे, बोरिंवली, या' सर्वांनी 
श्रीस्वांमीमहाराजांच्या चंरित्राच्या छपाईसाठी आणि त्यांनी 
रचलेल्या इतर ग्रंथांच्या प्रसारासांठी जे साहाय्य व जी अमोलिक 
मदत करून अपार कष्ट घेतले, घेत आहेत व ' घेणार आहेत 
त्याबद्दल मी त्यांचा अपार ऋणी आहे. योवीबतीत पंरंमपूजनीय 
श्रीरँवोमी चरणभक्तश्चेष्ठ श्री: 'केरंदीकरमहाराज यांचे साहाय्य व 
परिश्रम हे शब्दातीतं अंसुन त्यांच्या या उभयविध सहेकार्याबददळ 
त्यांना वे त्यांच्या सांधक्-भक्त कार्यकर्त्यांना माझ शतश: हादिक 
धन्यवाद आहेत! ' *'* ' ` र Io 

. याशिवाय श्री. सूर्यकान्त काशिनाथ भावे, सो. उषाताई सूर्यकान्त 
भावे, सौ. विजयाताई रघुवीर भाटेगावंकर, श्री. कृष्णाजी शिवराम 
आठवले, श्री. गोपाळराव संदांशिवरांव खांडेकर, श्री. श्रीराम 


TiN « 


गोपाळराव खांडेकर, श्री. परमानन्द नैलवाल, श्री. रघुनाथं राजा- 
राम ऊर्फे अण्णासाहेब आपटे, श्री. शरद सीताराम ऊफे राजाभाऊ 
अने, श्री. अरुणराव प्रभाकरराव राजे, श्री. उत्तमराव दिनकरराव 
पाटील, सौ. हेमळ्ताताई उत्तमराव पाटोल, श्री. चन्द्र कान्तराव 
रेंघुनांथराव पाटील, सौ. रेखाताई चंन्द्रकान्वराव पांटील, श्री. 
शिरीष इच्छाराम चौधरी, श्री. यशवन्तशाव' गजाननराव ताटके, 
श्री. श्रीधर दिनकर ऊफ दादो खांडेकर, श्रीमती पद्मजा प्रशान्त 


सोनारोकरे,'की-पडितरिव"रामविरावे शती ९ विकी भी, 


२४ श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


प्रभाकर धोण्डोपन्त अजोतीकर, श्री. सुभाष दिनकर ऊर्फ नाना 
खांडेकर, श्री. किशोर नारायण गोराडे, श्री. दत्तात्रेय वासुदेव 
ऊर्फे पोपटराव जोशी, सौ. सखूबाई दगडू पाटील, श्री. बबनराव 
दैवबा लांडगे, श्री. सदाशिवराव भालचन्द्र शारंगपाणी, सौ. विद्या- 
ताई सदाशिवराव शारंगपाणि, श्री. मंगलदास शंकरराव अंजने, 
श्री. मधुसूदन शंकरराव अंजने, श्री. आनन्दराव कृष्णाजी पाठक, 
श्री. गोपाळराव रामचन्द्रराव देशपांडे, प्रा. श्री. प्रकाश मोतीराम 
पाटील, सौ. अनसूयाबाई मोतीराम पाटील, श्री. सुधीर मनोहर 
देसाई, श्री. व्ही. जी. खेर, श्री. सुरेशराव रघुनाथराव पंडित, 
श्री. प्रभाकरराव नानाजी चौबळ, श्री. कमलाकरराव गजाननरात्र 
पाटील, के. श्रीमती विजयाताई यज्ञेश्वर पंडित, कै. श्री. सुरेशराव 
रामचन्द्रराव मल्लापूर, श्री. श्रीकान्त दिनकर ऊर्फ बण्डोपन्त 
खाण्डेकर, श्री. शां. द. करन्दीकर, श्री. लक्ष्मणराव परशुरामराव 
पाटील, सौ. मालतीबाई लक्ष्मणराव पाटील, श्री. सुहासराव 
वासुदेवराव भारंबे, सौ. प्रतिभाताई सुहासराव भारंबे, गं. भा. 
द्वारकाताई नथ्थू चौधरी, श्री. घनःश्यामराव वाबूराव वायंगणकर, 
श्री. अनिल शंकर मुळ्ये, श्री. भास्कर मोरेश्वर आठवले, श्रीमती 
भंदाकिनीताई मराठे ( परमपूजनीय श्रीवामन दत्तात्रेय गुळवणी- 
महाराज यांच्या नावाने साहाय्य ) श्री. सदाशिवराव श्रीनिवासराव 
कुलकर्णी, श्री. अविनाश भालचन्द्र धामणकर, श्री. दत्तात्रेय मुकुंद 
सरदेसाई, श्री. श्रीकान्त दत्तात्रेय सरदेसाई, श्री. दत्तात्रेय गुलाबसा 
क्षत्रीय, श्री. मुकुन्द्रराव नारायणराव केन्द्रकर, श्री. हरिभाऊ 
नारायणराव कुलकर्णी, सौ. मीराताई हरिभाऊ कुलकर्णी, श्री. 
दत्तात्रेय नारायण मोहन-पाठील, सौ. बयाबाई दत्तात्रेय मोहन“ 


` याद्ीक,क्षी,आाधववराज, शेप्येपत्ता क्षजोतीक र श्री..विश्वत्राथराव 


न 


SE 


प्रस्तावा ` 


आनन्दराव पाटील, सौ. सुमनताई विश्वनाथराव पाटील, श्री. झे. 
स. कानेटकर, श्री. हरिहर गोपीनाथराव दाभाडे, श्री. बळवंन्तराव 
केशंवराव ,जोशी, श्री. दांदांसाहेव यंदे, सौ. उषाताई कुलकणी, 
श्री. अरुणकुमार शंकरराव वाघ, डॉ. सौ. कुमुदिंनीताई अरुणकुमार 
वाघ, सौ. शाँताताई पंढरीनाथ बिरादार; श्रीमंती सुमतीताई विजय- 
राव परळकर, श्री. ज: पां“ खवणेकर, के. श्री. प्रभाकर कृष्णाजी 
भिडे,'श्री. विष्णुपंत बाळकृष्ण आपटे, श्री. पुरुषोत्तम विष्ण आपटे, 
श्रीमती 'कान्तावेनं प्राणुंभाई देसाई, श्री. यशवंत महादेव “बातें, 
श्री. 'त्र्यंबकरोव रॉमेचंद्र वेलापूरकर, के. श्री: बोळ कृष्ण सिद्धनाथ 
कुलकर्णी, श्री. उदय मोतीराम पॉंटील, श्री: अजय कमलाकर 
भवाळकर, श्री.' सुंधीरं' अनंत चौधरी, श्री. रमणलाले राजाराम 
आळतेकर, श्री. सर्दानंदे शांतांराम पारकर, श्री. प्रभाकर आनंदराव 
तैगेरसे, श्रीं. गोकुळेंदास वा. 'चिमलकर, सौ. वेदवती विजयंकुमार 
कुलकर्णी, डॉ. श्री. मनोहर अनन्त फणसक्ककरें, सौ. सुंजाताताई 
मनोहर फणसळकर, डॉ. श्री. रमेश लक्ष्मण पाटकर, श्री” दामोदर 
दत्तात्रेय पोळ, सौ. अनुराधाताई दामोदर पोळ, सौ. सुजाताताई 
भायदे, श्री. लक्ष्मणराव राज़ाराम महांजन, श्री. श्रीकृष्ण सदाशिव 
'महाडेश्वर, श्री. प्रदीप पीरचंद'पाटील, डॉ. श्री. गोविद हरि चौधरी, 
सौ. राधाताई गोविद' चोधरीं,? श्रीमती पद्मावतीताई एकनांथेराव 
कुलकर्णी, धी. न. रा. अंभ्यंकर,'श्री. स. ल. खाडिलकर, या वं इतरही 
सवें गुरुबन्धू, गुरुभर्गिंनी, साधक व प्रेमी मंडळींचे 'श्रीथोरलेस्वामी- 
महाराज यांच्या चरित्राच्या प्रकाशन कार्यासाठी अपरंपार साहाय्य 
झाले अंसूंन पुढील सर्वे खण्डांसाठी हे व इतरही सवे प्रेमी मंडळी 
साहाय्य करणार आहेत, ही भस्वामीमहारीजांची व धीरः 
क लि (ली ग शक ane Bois Digitized by वा र 


है... 


२६ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


चरणांची अपार कृपा आहे, यात काहीच शंका नाही. या सर्वांच्या 
साहाय्याविना श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरित्राचा हा सहावा खण्ड 
छापून प्रसिद्ध होणे कदापीही शक्‍य झाले नसते व पुढील खण्डही छापून 
प्रसिद्ध होणे शक्‍य नाही, हे नितान्त सत्य आहे. या सर्वाचे हे साहाय्य 
अत्यन्त निरपेक्ष असल्यामुळे त्यांनी केलेली ही सेवा श्रीथोरलेस्वामी- 
महाराज व श्रीसद्गुरु्नाथमहाराअ यांच्या. चरणी रुजू होऊन या 
उभयतांनी आपल्या प्रेमक्रपाशीर्वादाचे अखंड छत्र या सर्वांवर व 
त्यांच्या कुटुंबीय मंडळींवर ठेवावे अशी त्यांच्या चरणी प्रार्थना आहे. 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरित्राच्या या सहाव्या खण्डात श्रीक्षेत्र 
चिखलदा व श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथील जी जी विविध चित्रे 
छापली आहेत, ती ती सर्वे छायाचित्रे श्री. विनय मुरलीधर देशपांडे, 
भुसावळ, श्री. भूषण पंडितराव जाधव, भुसावळ, श्री. प्रदीप पीरचंद 
पाटील, दीपनगर, श्री. सुरेश बाळकृष्ण पेठणकर, कोपरगाव यांनी 
मोठ्या प्रेमाने, आत्मीयतेने व आपुलकीने त्या ठिकाणी शस्व्रखर्चाने 
स्वतः जाऊन काढून आणून दिल्यामुळेच ती या खण्डात छापता 
येणें शक्य झाले. 

या सहाव्या खण्डाची छपाईप्रत माझे धाकटे बंधू चि. हरिहर 
यांच्या दोन मुली चि. सौ. विजयागोरी महेश पटवर्धन चि. सौ. 
रोहिणी गृरुप्रसाद पुजारी या दोघींनी मिळून अत्यन्त सुवाच्च 
अक्षरात खूप कष्ट घेऊन लिहून, देऊन माझे श्रम हलके केले. 


श्री. द. सा. मांजरेकर यांनी अपरंपार कष्ट घेऊन हे चरित्र 


लिहून थीस्वामीमहाराजांच्या चरणांची जी सेवा केली आहे, ती 
मोठी स्पृहणीय आहे, यात काहीच शंका नाही. त्याचप्रमाणे या 
चरित्राची मुद्रिते वाचणे, तपासणे इत्यादि इतर सर्व कामे श्री. माधव- 
राव धोण्डोपन्त अजोतीकर, चि. अजय सूर्यकांत भावे, चि. धनंजय 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त 


प्रस्तावना २७ 
गजानन जोशी, श्री. शरद सीताराम ऊर्फ राजाभाऊं अत्रे, श्री. 
मधुकरराव गावडे, चि. हरिहर, सौ. रमा, चि. योगेश, चि. सौ- 
विजयागौरी व चि.सौ. रोहिणी या सर्वे घरातील मंडळींनी श्रीस्वामी- 
महाराजांची व श्रीसद्गुरुनाथमहाराजांची अत्यन्त प्रेमाने सेवा 
म्हणून केली, ही मोठी भाग्याची गोष्ट आहे. उपरोक्त सर्वांनी 
केलेली ही त्यांची विविध सेवा, प्रेम व भक्ती श्रीस्वामीमहाराजांनी 
व श्रीसद्गुरु्नाथमहाराजांनी मान्य करून घेऊन, या सर्वांना व 
त्यांच्या कुटुंबीय मंडळींना धन्य व तार्थ करून त्या सर्वावर प्रेमः 
कृपाशीर्वादाचे छत्र अखण्ड धारण करावे म्हणून या उभयतांच्या 
चरणी शरणागतीपूर्वेक प्रार्थना आहे. 

या चरित्रग्रंथाच्या सहाव्या खण्डाची छपाई माझे मित्र व 
श्रीस्वामीमहाराजांचे संप्रदायी श्री. ज. प. खरे यांनी हे आपले 
स्वतःचेच काम आहे या धारणेने व श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणी 
आपली ही सेवा रुजू व्हावी म्हणून अत्यन्त प्रेमाने केली असून 
पुढील सर्वे खंडांची छपाई ते मोठ्या आत्मीयतेने करून देणार 
आहेत, याळ मी जेवढी कृतज्ञता व्यक्त करीन व त्यांना घन्य- 
वाद देईन तेवढे थोडेच आहेत. त्यांची ही सेवा त्यांचे परमपूजनीय 
भ्रात:स्मरणीय श्रीसद्गुरू श्रीनारायणमहाराज, त्यांचे श्रीसद्गुरू 
श्रीसीताराममहाराज व त्यांचे श्रीसद्गुरू ज्ञान व योगमूर्ती अखंड 
मंडळाकार श्रीथोरलेस्वामीमहाराज या श्रीदत्तस्वरूप त्रयमूर्तीनी 
रुजू करून घेऊन त्यांना धन्य व्‌ कृतार्थ करावे अशी त्या सर्वाच्या 
चरणी नञ्रतापूर्वक प्रार्थना आहे. त्याचप्रमाणे आदित्य मुद्रणाल्या- 
तील काम करणाऱ्या सर्वांचे अपरिमित साहाँय्य झाले, होत आहे 
व होणार आहे हे नमूद,करंताना अत्यंत समाधान वाटत आहे. 


या सर्व प्रेमी कर्मचारी बंधूता भोस्वाशीमहा सञ्चारी प्रेम, छुपा व 


८ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


~) 


आशीर्वाद. देऊन.त्यांचे इहपर अखंड कल्याण करावे म्हणून त्यांच्या ` 


चरणी प्रार्थना आहे र्‍या, 

:इत्यलम्‌ ।. श्रीसरस्त्रतीगंगाधर यांच्या “ श्रीगुरुचरित्र ” या 
ग्रंथातील शब्दात . अल्पसा:-बदल .करून :असे म्हणता येईल की, 
५ श्वीस्वामीचरित्रामृत। सेविता तृष्णा अधिक होत ।॥ “हेच खरे 
आहे; कारण-" श्रीस्वामी बरित्र ऐकता ।*लाधली' सकळाभीष्टता। 
याकारणें .ऐका समस्ता । श्रीस्वामी च स्तरि- कामधेनू ॥ ५१-६७ ॥ 


अमृताची -असे साथणीं । -स्वीकारितां.'भाविकजनीं । धर्मार्थेकाम-. 


मोक्षसाध्नीं। हेचि, कथा ऐकावी ॥६८॥ चतुविध पुरुषार्थ । लाधती 


श्रवणें परमार्थं । भ्रीवासुदेवानंद्रसरस्वती गुरुताथ' रक्षी ` त्यांचे ` 


वंशोवंशीं ।।३१॥ ‡ अशा:ल्रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांचे चरित्र हें 


कामधेन्‌ ब्र चिन्तामणी असल्यामुळे श्रीस्वामीमह्ा राजांचे परमभक्त 


व शिष्यश्रेष्ठ श्रीसत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीयोगानन्दसरस्वती- 
स्वामी महाराजः ऊर्फ श्रीगांडामहाराज यांनी स्वकृत “ श्रीगरुमृति” 
चरित्रात<:, आपल्या हृदयस्थ श्रीसद्गरुमहाराजांचे-जे गुणगान केले 
आहे.ते करून धन्यतेस पात्र होणेच इष्टःआहे*'ते असे म्हणतात की 
“श्रीदत्त समर्थ ॥ श्रीगणेशाय नम: ।॥.'अहो श्रीगुरु समर्था । तुमचे 
चरणीं .ठेवोनी माथा । नमस्कारितों अनाथनाथा । प्रार्थना आतां 
अंग्रिकाय ॥ २५१२।.. आपण,'ज़ो धवरूप इभ ( हत्ती ) । तत्काल 
केसरीरूप-सुप्रश-।. दासा. मोक्ष परमपदलाभ । देशी स्वयं गरुमूते 
॥२॥ जन्ममृत्यू दारिद्रय हरणें। ऐसें आपुलें उदारः देणें |: यास्तव 
जगीं सद्गुरु येणें। नामाभिधानें विराजसी ॥ ३॥ तं परमात्मा 
मायं करून। रूप धरिसीः भिन्न भिन्न। निराकारीं साकारपण। 
भासमान उद्‌भवसी ॥ ४? तंच ब्रह्मा विष्णु रुद्र । गणेश शक्ति 


आणि इंद्र । वरुण वायु यम सूर्य चंद्र । अग्नि धनढ चराचर ॥५॥. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TTR NE RE SRE 


श्रस्ताचना £*:.. - - ` २९ 
रामकृष्णादि अवतार। सवं ःतुमचाचि जगविस्तार। जो जो कांहीं 
दिसते आकार। तो साचार रूप तुमचें ॥ ६॥ तो तूं माझें इष्ट 
दैवत । अत्रितनुज श्रीदत्त । श्रीवासुदेवानंद होत । भेद उभयतां न 
दिसे ॥७॥ तया श्रीगुरूपासी । गांडा नाम पूर्वीचे ज्यासी । तयातेंच 
योगानंद ऐसी । संज्ञा: देसी गुरुवर्या ॥ ८॥ तो शिष्य तुझिये पद- 
कल्हारीं । सविनय भावें आश्रेना करी । कीं, मम हृदयकुमुदांतरी। 
भक्तकेवारी. बसोनी तूं ॥ ९ ॥ मम हृदयीचे जें अज्ञान। आणि 
वासनाजाळ संपूर्णं। करी. तयाचें. शीघ्र निक्रंतन। प्राथंनावचन 
परिसा हें ॥१०॥. माझी बृद्धि आणि मन। अहंकारतिमिरें ध्याप्त 
पूर्ण । तूं प्रगटतां चंडकिरण्‌.। दिसेल कोठून खद्योत तें ॥११॥ 
तुमची कृपा झालिया वरी:। लिंगदेह. निरसे तो निर्धारीं। तेणें ` 
मीतूंपण होय दूरी । प्रगटे अंतरीं चिद्रूपत्व ॥१२॥ ऐसी स्थिति 
झालिया .पूर्ण.। बुद्धि वैखरी' आणि मन । सहजचि आलस्य दूर 
त्यागून । सदा तव गुण वणितील ॥ १३॥। करुणाएंवा सद्गुरुराया । 
आपुले: महत्त्व. वर्णावया । कवणा शक्ति जेथें माया । जात लया 
संपुर्ण. १४ ॥ सत्य स्वरूप, तुमचें शुद्धः।, नित्य निःसंग अभेद । 
जगतामाजीं सुप्रसिद्ध । निरूपमानुंद पूणे ॥ १५॥ आपणा सारिखे 
दुजे असावें। तरी, तें उपमे तुम्हां. द्यावे । म्हणोनी वाचा निज 
स्वभावें | तटस्थ राहे निवांतपणे ।॥१.६। आपुली स्वयंप्रकाश ज्योति। 
माझिये हूदपीं प्रगटोनी. दीप्तिं। करितां महत्काये घडती जी 
दुस्तर भवतदी ।। १७ ॥ तरुनी जाया. त्या नदीतुनी ॥ त्वत्पदांबुज 
सुदृढ तरणि । इतर मागे या वाचुनी । सुलभपणीं नसे की ॥ १८॥' 
सुवर्णा देणें रजत ढाळ । कों मौक्तिकाते अधिक तेजाळ । ,क्रण्या 
योजिलें जेवीं जळ। उटणे विमल रबीतें ॥ १५ ॥ तेवीं सद्गुरु 
तुमची स्तृति। करितसे मी अल्पर्मोक्त । सच्चिद्घना तूज वातां 


i} -Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ngotri 


३० | श्रीथोरुलेस्वामीमहाराज 


श्रुति। चेति नेति वदोनी श्रमे ॥२०॥ यास्तव शब्दालंकार सोडोनी। 
सोहं शब्दे जय जय करोनी । सप्रेम माथा ठेविला चरणीं। वरद 
पाणि शिरीं ठेवा ॥२१॥ मुख्य आपुळे स्वरूप निर्गुण । भक्तकार्या- 
स्तव होतसे सगण । भक्ते करितांचि आठवण। येता धांऊन 
दयाणंवा॥२२॥ स्तुति परिसोनी सद्गुरुराज। हृदयीं प्रगटले सहज । 
सुहास्य प्रसन्न मुखांबुज। म्हणती मज काय हेतू ॥२३॥ धरोनी वत्सा 
तूं बाहसी । श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीसी । योगानंद ते अति हर्षी । 
म्हणे मानसी योजिलं ॥२४॥ सद्गुरुनाथा तव गृणसागर। तयाचा न 


लगे कवणा अंतपार। परी तूं प्रेरिसी तें सत्वर । मुखा बाहेर काढितसें 
_ ॥२५॥ तूंचि स्तुत्य तूंचि स्तविता। तूंचि वदता आणि वदविता। 


तूंचि सवें कर्ता करविता। माझी सत्ता नसे कांहीं॥२६॥ ” 
सारांश, “ शिवशनितिसमावेशें। मियां नमन केले ऐसें । रंभागभ 
आकाशें। रिगाळा जैसा ॥ १.६४ ” असे जे सकलसंतशिरोमणी 
शरीज्ञानेशवरमहाराजांनी “ अनुभवामृत ” ग्रंथात म्हटले आहे 
त्याप्रमाणे शिवशक्तिसमावेशपूर्वंक श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणी 
नमनरूप सामरस्य घडून यावे व “ श्रीगृरुूपी नारायणा । विश्वंभर 
दिनोद्धारणा। आपण आपुली दावूनि खुणा । गरुशिष्यरूपें क्रीडसी 
॥५३-१०४॥ असे जे श्रीसरस्वतीगंगाधर यांनी श्रीगरुचरित्रात 
म्हटले आहे, त्या न्यायाने श्रीस्वामीमहाराजांनी आम्हा सर्वांचा 
शिष्यरूपाने स्वीकार करून अनुग्रह्‌ करावा आणि आम्हा सर्वे 
साधक-भक्तांना आपल्या अप्राकृत गरुशिष्यक्रीडेत समाविष्ट करून 
घ्यावे अशी त्यांच्या चरणी आम्हा सर्व सेवकांची अनन्यशरणा- 
गतीपूर्वक अखंड प्रार्थना आहे. प 
* १0 ,  श्रीगुरुचरणरजसेवक 


श केशव रामचंद्र जोशी 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by सा, 


- अनुक्रमणिका - 


विषय ` ` पष्ठ 
१) प्रस्तावना 
२) अध्याय पंचविसावा-चातुर्मास बाविसावा र 
३) अध्याय सव्विसावा-श्रीक्षेत्र कातरखेडा' र २०६ 
४) परिशिष्ट क्रमांक १ | 
५) परिशिष्ट क्रमांक २ के 


न् 9 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- ॥-श्रोर्ततंगर भगवान ॥ 
श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य 


गणानणीरभिरतः रे अह्णि 
| शणास्रणी र भिरतः भ 
ने 0 स्क्यं। 
कमंड ब: कृमवरंडने रेड भर्‌ 
दवय वि वासुरेबोयतिः॥ ५५०८०१ ४५० 


श्रीवासुदेवानंदसररवती । भगवान्‌ स्वये भ्रीदत्तमर्तो | 
CC-0 “ततिति कीसदगुरु प्रावतरकीतो ॥- चक्र, योण्यांचे जर 


भोवासुदेवानंदसरस्वती टेम्बेस्वासीसहाराज. .-)_ 


॥ भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय ॥ 


निम्नहातीं मालाकमंडलू | मध्यहातीं त्रिशूल :डमरू | 
ऊर्ध्वहातीं शंखचक्रू । तो हा महायोगेश्वर श्रीदत्तात्रेय ॥ 


3 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitizeY by eGangotri 


3 
RY) 
he 

+] 

2 

| 


॥ श्रीदत्तगुरू भगवान्‌ ॥ 


- ह 68 


त, 0 जल 
= श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य । 
CC-0. ॥॥॥॥॥5॥श्ॉँवीधुदेवेनिम्देसरेस्वतीररेश्वेत्वीधींनही रीः १११9०४ 


द 


॥ योगिराज सद्गुरु श्रीसन्त वामनरावजी गुळवणीमहाराज || 


शक्तिपाताचा महामेरू | वहुत जनांरी आधारू । 
ब्रह्मस्थितीचा निर्धारू । शाम्भत योगी | 


जन्मू शुके (१६९६, दि हे, का वा पाणी त त्त की 
समाधी शके १८९६ दि. १५-१-१९७४ पौष वद्य ८ 


® 
fT, 


॥ श्रीसदूगुरु श्रीसीताराममहाराज टेंवे ॥| 


rE NE 
सीतारामो योगिवरो ब्रह्मचारी कवीश्वरः 
समदुग्गुरुतीगतः ||? 


समाधी : फाल्गुन शुद्ध ८ शके 3 I - इ. स. १९१८ 
CE-0 Mumushefas aR tion. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य 
श्रीनूसिंहसरस्वती दीक्षित स्वामीमहाराज ॥ 


Sonor 
ROPE ३१ ~ 


=e 


POI 00 


शान्त दान्त न्मुनिस्वामी । ते हे श्रीनृसिंहसरस्वती यती ॥ 
जन्म,ः चैत्र शुद्ध १, शके १७८८ ई. स. १८६६ 
समाधी : आश्विन वद्य ९, शके १८४९०६. स. १९२७, अयोध्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Lg 
ह 


sn sss is iia 


॥ श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य 


ऊर्फ श्रीगांडामहाराज || 


हृ 
शक न्न 5 
७८ i TE SOS FI 


यो वै भूमा तत्सुखं त्वेतिगीतं गेयातीतं ध्यानगम्यं मुनीन्द्रम्‌ । 
भक्तैकार्यंह्यात्त मानुष्यमूर्ति योगानन्द तं यतीन्र नतोऽस्मि ॥ 
जन्म : शके १७९० इ. स, १८६८ मार्गशीर्ष शुद्ध १६, श्रीक्षेत्र तठंगपूर 
समाधी, के १८५० ३, स, 3९३६ लोहा १३ शीव 


CC-0. Mumukshu 


प. प. श्रीवासुदेवानंदसरस्वती टेंवेस्वामीमहाराज यांचे शिष्य. 
श्रीसद्गुरू योगानंद सरस्वती (गांडामहाराज) ( ऐन तारुण्यात) 


! 
| 


€ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


म्हा 


PR NSIS > 
००००-००. 


ESE दा Ei <, द द 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील शीस्वामीमहाराजांचे 
वास्तव्य असलेल्या झोपडीची जागा 


०४0१7० .. 


umu FE येथील ओल्वामीमहापत्ञांच्ा by eGangotri 
Ra च असलेले श्रीहनुमानजी 


“= 


- द 
IST TRISTE कद पस्वकीक TT TRS 
[iC Eo ए र्हा दास ४१ ४५४७२ ९00 रट 

न 


००० ४०० पीर याळ. 
(2. MUMuUKSNu ४५७) aragasi Oo Ef) | ed Dy ebangotr 
व 


हो 
ह 


शण प्यास 


दीक्षेत्र चिखलदा येथील श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
झोपडी शेजारील श्रीहनुमानजींचे मंदिर 


ro pee ee जडत ह 
Cs EE 4 म्ह 


| 
A &68 es हम 


228 मट पक SR | 
CC-0 ॥पाप्षित्र घणिखळय़ान्या औस्त्रापीमहाराजांच्य१ by eGangotri 


चातुर्मासाच्या जागेजवळीळ नवा पूछ व घाट 


roe १२ 
> Sa ० > > 


| श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथील श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
झोपडीची जागा 


. reins 
हे ® 
As PA 
करर > ता ०. क 
>> ज्र : ® it र ~= 
CR *३५.-८. oT ७3० 77 प पट टं ४ LN 22 00 
| ergs, हे ~ ३“) न a ब डर ToS ४ 
- I का ON ज्या हकक बळ, sa 
PC CTI HI Hes टकर 


=. 


~ _ = 
Dh न i Fn 
~“ र च 
::> क. त es 
~ he जज हि 


शा. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथील | 
CC-0. झोपडीच्या "जागेवर पेडंलेलें०दृगडटिंए200 by eGangoti 


ZnS 


क “गी 


CC-0 भीक 'कातडल्लेड्डसेश्रीळ सल््याचीझोप्रडी)वा॥५०५ by eGangotri 
तेथील रहिवासी 


[क "०... हे. परकी -< 


श्रीस्वामीमहाराजांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेला 
डही येथील राजवाडा 


८८-७0. Mu पिवापीमहाययजांच्या प्रदर्मशतिपुवितत  झाजेड़ी + ०५,००७ 


डहीच्या राजवाड्यातील जागा 


| ४४ 


डही येथील वगिचयतील श्रीस्वागीमहाराजांच्या 
वास्तव्याच्या जागेवर वांधढेले मंदिर 


(१&- व * ४ ee + 


» HE] 
डर्ह येथील बगिष्य[तीठ 
८८-७0. Mumukshu उश्रील्क्ममीपह्मपजांल्या८प्राहुका)॥-०१0/ eGangotri 


Sv | 


| अन, | 
है, > हू 


डही येथील श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
पादुकामंदिराशेजारील श्रीशनी मंदिर | 
f 


sg 


°° 
| 


CC-0 "या धी: i: al, An Ilecijogn. Digitized by eGangotri 


| 
|] 
| 


३ ४३ 53 


कक 
4 


डही येथील श्रीप्रम मंदिरातील 
श्रीराम, श्रीलक्ष्मण व औसीता यांच्या मूर्ती 


^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ण--<_ 


ग 
८ . डं 
ea - 
Fg 


| >” # 5 7 7८ | हे 
“pe LN 

EO FR ७४६७-८४ ५ 
94 > 


f 
| 
| fs ६ 
¦ ``; 


| 


श्रीक्षेत्र चि्चलदा येथील 
श्रीहनुमानजी 


i ( 


~ 


2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varandsi Collection. Digitized by eGangotri 


डही येथील बगिच्यातीढ 
श्रीशनिमंदिर 


7 ° 
है. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीक्षेत्र चिखळ्दा येथील 
श्रीशिद्तमंदिर 


| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectioh. Digitized by eGangotri 


ण श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य 
t ॥ थीमन्रसिंहसरस्वतीस्वामीमहाराज 
॥ 


दीक्षा द्यावया साधुजना ( उद्धरावया भक्तजना ॥ 
अवतरे श्रीदत्तमहाराणा । श्रीमन्नूसिंहसरस्वती शंकर ॥ 


D ° 
° 


he] 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ श्रीनर्मदादेवी ॥ 
उभयतटपुण्यतीर्था प्रक्षालित सकललोक तुरितौघा । 
देव मुनि -मनुज वन्द्या हरतुसदा नर्मदा दुरितम्‌ ॥ 


| 


यन्मूढे5स्त्पमरेश्वरो विजयते श्रीसिद्धनाथस्तथा । 

कावेरी .परिवेषति गतिदओंकासेऽपरेचामिताः ॥ 

मध्येऽन्येपिच शूल्पार्णिसहिता पश्चात्यिभागे स्थिताः । 
००-०.सर्वेते५फनतामभीषछ फलवावर्यतिसषट्मर्मदा)$॥॥2०१ by eGangotri 


हि च 
af र > 


॥ भगवान्‌ श्रीदत्तात्रेय || 


4 
het | 


| मालाकमंडलुरधःकरपचयुग्मे | मध्यस्थर्पाणियुगठे डमरुत्रिशूले । 


। 
२ 
न 
ः 
E 


है ॥ भीगुरःशरणम्‌ ॥ 
॥ ॐ श्रीमद्‌ असृतमूतये श्रीदत्तवासुदेवाय नस: ॥ 


NN ~ oN 
* शीयोरळेस्वामीमहाराज शड 
श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचार्य धोवासुदेवानन्दसरस्वती 
टेस्बेस्वामीमहाराज यांचे चरित्र 
( उत्तराधं - सिद्धखण्ड - कमाडक ५ ) 


“खण्ड सहावा- 
-अध्याय पंचविसावा- 


कै अभंग १७, 

नंदन जो अनसुयेचा ॥ तो तूं केवारी आमुचा ॥१॥ 
आमुचा तूं म्हणो जरी ॥ भेट कां न देसी हरी ॥२॥ ` 
हरी माझी अंतव्यंथा ॥ पद दावी तुझे नाथा ॥३॥ . 
नाथा आलों काकूळती ॥ कळकळसी न.कां चित्ती ॥४॥ 
कां चित्तीं न ये दया ॥ वासुदेवाची गुरुराया ॥५॥ 

गै" अभंग,२ & 
भाव भक्ति अंगीं उठे ॥ प्रेमभरें कंठ दाटे ॥ १॥ 
दाटे प्रेमाधु छोचनीं ॥ रोम राहे उभारूनी । ।२ ` 
उठोनिया आलिगायां ॥ आतां जातां न ये पाया ॥३॥ 
पाया पड्नी स्तवूं जरी ॥ तरी शब्द नुमटे हरि ॥४॥ 
हरिलें त्वां देहभान ॥ आतां कोणा करू नमन ॥५॥ 
सुत्त दात. होता 3॥त्रासुदेदी के०फत्यता २७४० by eGangotri 


२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


ळ अभंग ३% 
मित्र मित्र जरि भांडती । तरी पुनः एक होती ॥१॥ 
दंपतीचा हो कलह । लवमात्र न तुटे स्नेह ॥२॥ 
देबभक्ताचें भांडणे । परभक्तीचें तें ठाणें ।३॥ 
वासु म्हणे हा विनोद । देतो दत्ता परानद ॥४॥ 
& अभंग ४ & 
मयाचें जें भय भक्तां दे अभय। ते हे दत्तात्रेयपाय वंद्य ॥१॥ 
- भासे जें द्वितीय तेंचि दावि भय। म्हणुनी हे पाय ध्यावे चित्तीं ॥२॥ 
मळी नसें इय तेथें केचे भय । बाळा जेवीं इय भासे छाया ॥३॥ 
पाहुनी साउली बाळक आपुली। भी तसी ही ओली हो मायिक ॥४॥ 
अंतदृष्टीनें हें दत्तपद ध्यातां। भयाची न वार्ता काळत्रयीं ॥५॥ 
वासुदेव म्हणे स्वाभिन्न हें पद । ध्यातां भय खंद भद कचा ॥६॥ 


क अभग ५ 
मोक्षाचें आम्हांसी नाहीं अवघड । तो आहे उघड गाठोडीसी ॥१॥ 
त्यासी त्यास देणें कोण तें उचित माननियां हित घेतों सुख ॥२॥ 
भक्ताचे सोहाळे होतील जीवासी ० नवल तेवीं मी पुरविता ॥३॥ 
बासुदेव म्हणे सुखें देई तो संसार। आवडीसी थार करी साझे ॥४॥ 


चातुर्मास बाविसावा- शके१८३४-इ. स.१९१२- 
क्षेत्र चिखलदा :- 


श्रीस्वामीमहाराज राजूरचा श्रीसंहितास्वाहाकार पूर्ण करून 
पुढे श्रीनमंदानदींच्या तीरातीराने मंडलेशवर, महेश्वर इत्यादि 
गावांचरून संचार करीत करीत धर्मपुरी या गावाहून ५० मेल दूर 
असुळेल्या श्रीक्षेत्र त्रित्राछत्य नमा सती. ००१९३६२ ठ्या०ती धिक 


emi \) 


i, 


~ 


—््—C nN 


| वी 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ३ 


आषाढ मासात आले. येथे आल्यावर प्रथम त्यांनी आपला मुक्काम 
काही काळ श्रीराम मंदिरात केला होता. त्यानन्तर काही दिवस 
त्यांनी आपले आसन शरीनमंदामातेच्या मंदिरात ठेवले. मात्र निन 
आषाढ मासातील पौणिमेछा व्यासपुजा करून ज्यावेळी त्यांनी 
आपला बाविसावा चातुर्मास सुरू केला त्यावेळी मात्र त्यांनी 
श्रीमारुती मंदिराच्या उत्तरेकडील कडछातीत मुक्काम केला. 

श्रीस्वामीमहाराजांची श्रीक्षेत्र चिख॒लदा येथे येण्याची ही तिसरी 
वेळ होती. येथे आल्यावर श्रीराम मंदिरातून ते ज्या श्रीनमंदा- 
मातेच्या मंदिरात मुक्कामास आले होते ते श्रीनमंदामातेचे मंदिर” 
वेदमूर्ती श्री. आप्पासाहेब चापेकर ऊर्फ श्री. भरतभटजी यांनी 
इ. स. १९०९ मध्ये आपल्या स्वक्ष्टाजित द्रव्याने' वांधलेले आहे. 
त्यानन्तर श्रीस्वामीमहाराजांनी ज्या श्रीमारुती मंदिरात राहुन 
आपला चातुर्मास पूर्णं केला त्या जागेची पुढे कालौघात वेदशास्त्र 
संपन्न श्री. गोविदभटजी उपाध्ये यांनी दुरुस्ती केली व त्या ठिकाणी 
त्यांनी स्वखर्चाने पार बांधून घेतला. सध्या तेथे श्रीदततात्रेयांच्या 
पादुका स्थापन केल्या आहेत. श्रीस्वामीमहाराजांच्या एकांतिक 
भक्त असलेल्या इंदूरच्या के. सो. इंदिराबाईराणीसाहेब होळकर 
यांनी शके .१८४९ अर्थात्‌ इ. स. १९२७ मध्ये येथील पुजाऱ्यांना 
दरमहा १५ रुपये पगार चालू केला होता. 

श्रीस्वामीमहाजांनी आपला बाविसावा चातुर्मास श्रीक्षेत्र चिखळदा 
येथेच करण्याचे जे ठरविले होते त्याला दोन-तीन कारणे होती. 
श्रीस्वामीमहाराज इ. स. १८९७ साली पेटलादंचा सहावा चातुर्मास 
संपवून प्रथमच श्रीक्षेत्र चिखलद्याला आले होतेः त्यावेळी त्यांचा 
तेथे आठ-नऊ महिने मुक्क्राम झाला होता. त्यामुळे श्रीक्षेत्र चिखलद्या- 
मध्ये त्यांची पुष्कळशी मंडळी. परित. झाली होती. त्यानंतर 


CC-0. Mumukshu Bhawan /aranasi Collection. Digitized by eGangoftri 


¥ .  श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


श्रीस्वामीमहाराज वैशाख वद्य अमावस्या शके १८२२ म्हणजेच 
इ. स. १९०० मध्ये शिनोरहून निघून श्रीक्षेत्र चिखलद्याला आले 
होते. त्यावेळी त्यांनी आपला दहावा चातुर्मास येथे केला होता व ते 
चातुर्मास संपल्याबरोबर येथून निघून गेले होते. अशा प्रकारे यापूर्वी 
दोन वेळा श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलद्याला आल्यामुळे 
येथीळ एकान्तता, शान्तता आणि श्रीनमंदामातेची मनोहारिता 
इत्यादि सर्वच गोष्टी त्यांच्या मनात अगदी भरून गेल्या होत्या. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या या तिसऱ्या खेपेच्या आगमनाच्या वेळी 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे दक्षिणी ब्राह्मणांची मोजून चारच घरे होती. 
त्यामुळे यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांची येथे भिक्षेथी फारच उत्तम 
सोय झाली. कमीत कमी तीन घरी आणि तेही दक्षिणी ब्राह्मणां- 
च्याच येथे माधुकरीची भिक्षा मागून आणून ती सेवन करण्याचा 
श्रीस्वामीमहाराजांचा नियम असल्यामुळे तो येथे अगदी अनासायास 
सिद्धीस गेला. श्रीस्वामीमहाराज उभ्या आयुष्यात कैंधी कोणाच्या 
घरी पुडीला गेले नव्हते. मग येथे तर काही प्रश्‍नच नव्हता. त्यातच 
श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आले आहेत असे निसरपूर 
येथे कळले. त्यामुळे तेथून श्री. गंगाधरपंत वेद्य व इतर अनेक 
मंडळींचे श्रीक्षेत्र चिखलद्याला. येणे-जाणे सुरू झाले. निसरपूर 
येथील चार दक्षिणी ब्राह्मणांची: घरे, इंदूर येथील वेदशास्त्रसंपन्न 
श्री. लक्ष्मणराव टिल्लू आणि नाग्पुरकडील निरनिराळया गावा- 
तील कित्येक भक्तजन चिखलदा येथे येऊन राहिल्यामुळे यावेळी 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येये चातुर्मासाच्या दोन महिन्यांच्या व पुढील 
पाच महिन्यांच्या काळात श्रीस्वामीमहाराजांना नित्य एकाच घरी 
भिक्षेस जाण्याचा प्रसंग आला नाहीः श्रीस्वामीमहाराज येथे नित्य 
तीत, अथवा. पाच क्वा सात घरी, भिक्षेस जाऊन, एकवेळू, दिवसा 


awan ion. Digitizer angotri 


einen 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ष्‌ 


भिक्षान्न सेवन करीत असत. श्रीस्वामीमहाराजांनी प्रथमपासूनच 
साखर खाणे सोडले होते व गूळ, तूप, गव्हाची पोळी हे पदार्थ त्यांना 
सोसत नसत. त्यामुळे ज्वारीची भाकरी, ताक, भात, लिंबू व मीठ 
एवढेच पदार्थ त्यांनी आपल्या खाण्यात ठेवले होते व तेही आठ 
घास होतील इतक्या अल्पप्रमाणात ते सेवन करीत असत. या सर्वे 
गोष्टींचा विचार केला म्हणजे त्यांचा आहार २० तोळ्याच्या 
आतच होता हे लक्षात येते. 

श्रीस्वामीमहाराजांचे श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे इ. स. १९०० साली 
आगमन होऊन त्यांचा १० वा चातुर्मास ज्यावेळी येथे झाला होता 
त्यावेळी भिक्षा व भोजन झाल्यानन्तर साधारण एक तासभराने ते 
दीड किंवा दोन मासेपयंन्त काळे मीठ पाण्यात घालून घेत असत. 
मात्र पुढे त्यांचे ज्यावेळी दुसऱ्यांदा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आगमन 
झाले त्यावेळी ते पाण्याऐवजी ताकात मीठ घालून.पीत असत. 
संग्रहणीचा विकार असल्यामुळे नुसते पाणी पिणे त्यांना सोसत नसे; 
मात्र ताक पिणे त्यांना सोसत असे. ताक सोसत असले; तरी तेही 
ते दिवसातून एक वेळाच सेवन करीत असत. या तिसऱया वेळीही 
ताकात मीठ घालून ते दिवसातुन एकवेळा सेवन करण्याचा त्यांचा 
क्रम येथे चालू होता. भक्‍तजनांकडून झालेला प्रसाद त्यांनी कधीही 
अहण केला नाही. त्यांच्यापुढे आलेला सर्वे प्रसाद दर्शनार्थी भक्त 
छोकांना नेहमी वाटून दिला जात असे. 
.. श्रीस्वापीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे तिसऱ्यांदा येऊन 
त्यांचा चातुर्मास सुरू झाला तरी पाऊस पडण्यास विलंब झाल्यामुळे 
श्रावण महिन्यात कॉलरा, वांती, जुलाब होऊन पुष्कळ माणसे या 
विकारांमुळे मृत्युमुखी पडली. या विकारांच्या शभनाथं श्रीस्वामी- 
महाराजांनी श्रीदुर्गासप्तशतीच्या पाठांचे आणि त्य़ाच्या हवनाचे 


-0. Mumukshu SBhawanaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्‌ १ श्रीथोरलेस्वामी महा राज 


अनुष्ठान कसे करविले याची सर्व हकीकत पुढे आली आहे. 

या आजाराच्या काळात परगावचे लोक दर्शनासाठी आले तर 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांना लगेच परत जाण्यास सांगत असत; 
कारण त्या दिवसात बाहेरील लोकांना गावात राहण्यास कोठे 
जागाच उरली नव्हती. त्याचप्रसाणे कॉँल्प्याचा जोर अधिक 
असल्यामुळे खूपच माणसे त्या काळात मृत्युमुखी पडत होती व 
त्यांना जाळण्यास लाकडे व गवऱ्या मिळणेही कठीण झाले होते. 
त्या दिवसात स्वयंपाकासाठीही लाकडे व गवऱ्या मिळणे दुरापास्त 
झाले होते. त्यामुळे बढवाणी येथील संस्थानचे खाजगी दिवाण व 
इतर मंडळी स्वयंपाकासाठी लागणारी लाकडे, पाने, पत्रावळी 
इत्यादि सर्वे सामान वारंवार श्रीक्षेत्र चिखलद्याला पाठवीत असत. 
पुढे चातुर्मास संपल्यानन्तर श्रीस्वामीमहाराजांचा या ठिकाणी पाच 
महिने भुक्क्राम असेपर्यन्त बढवाणीच्या संस्थानिकांनी धरमराय 
येथून जाळण्याची लाकडे पाठवून दिल्याने येथील स्वयंपाकासाठी 
चांगलीच मदत झाली. 

श्रीक्षेत्र चिखललदा हे गाव श्रीनमंदानदीच्या उत्तर किनाऱ्यावर 
असून ते पूर्वी इंदूर संस्थानामध्ये .येत असे. या. गावाच्या म्हणजेच 
श्रीनमंदेच्या दक्षिण किनाऱ्यावर बढवाणी हे संस्थान होते. तेथील 
राजे श्री. गणपतीसिह ठाकोरसाहेब हे श्रीस्वामीमहाराजांचे भक्त 
होते. त्यांच्या अत्यधिक आग्रहाशुळेच शके १८२२ अर्थात्‌ इ. स. 
१९०० चा दहावा चातुर्मास श्रीस्वामी महाराजांनी येथे केला होता. 
( खण्ड २ पृ. २२७ ) 

श्रीस्वामीमहाराच प्रवास करीत करीत श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
आल्याचे व त्यांचा वायिंसावा चातुर्मास तेथेच होणार असल्याचे 


2 « 


कळत्याबरोबर्‌ चहुकड़न अनेक भकत मंडळी येथे जमा होऊ लागली. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


og 


SE क्र 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ७ 


श्रीस्वामी महाराज येथे आल्या दिवसायासून त्यांचे कार्यक्रम पहिल्या 
दोन खेपेला जसे होते तसेच -सुरू झाले. येथे अगदी पहाटे ते 
जिज्ञासू व अधिकारी लोकांना प्रस्थानत्रयी सांगत असत. त्यानन्तर 
सकाळी ते जिज्ञासूंना ब्रह्मकर्म व शास्त्राभ्यास सांगून योगाभ्यास 
शिकवीत असत. दुपारी संकटग्रस्त लोकांना संकट निवारणार्थ 
नानाविध उपाय सांगून संध्याकाळी सर्वे आवालवृद्ध स्त्रीपुरुषांना 
पुराण सांगत असत. या सर्वे कार्यक्रमामुळे आपला दिवस केव्हा 
उजाडतो आणि केव्हा मावळतो हे सुद्धा तेथील लोकांना कळत नसे. 

अशा प्रकारे श्रीक्षेत्र चिखल्द्याला श्रीस्वामीमहाराजांचा 
चातुर्मास सुरू झाला व नेहमीचे सवं कार्यक्रम सुरू झाले; तरी 
त्या प्रान्तात त्यावेळी सवंत्र महामारीची साथ सुरू असल्यामुळे 
लोकांना श्रीक्षेत्र चिखलद्याला येण्यास बंदी होती. त्यामुळे आपो- 
आपच तेथे नेहमीप्रमाणे होणाऱ्या गर्दीला माळा वसला. मात्र 
त्यानंतर लवकरच श्रीक्षेत्र चिखलद्याला महामारीची साथ सुरू 
झाली. हे पाहताच श्रीस्वामीमहाराजांनी-तेथील लोकांना देवीचे 
अनुष्ठान करण्यास सांगितले; परन्तु.ही गोष्ट तेथील लोकांना न 
पटल्यामुळे त्यांनी श्रीस्वामीमहा राजांच्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष केले. 
करमशः महामारीची साथ गावात हळूहळू वाढू लागली. त्यामुळे 
श्रीस्वामीमहाराज दंडकमंडलू घेऊन गावाच्या सीमेवर जाऊन 
बसले. हे पाहताच सर्व लोक त्यांच्या जवळ आले व ते त्यांना 
असे म्हणाले की, “ प्रभो ! चातुर्मास चालू असत्ताना आपण येथे 
येऊन का बसलात ? आपण आमच्यावर रागावलात का ? ” हे 
ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज त्या सवं लोकांना असे म्हणाले की, 
« आमचे कोणी ऐकत नाहीः त्यामुळे गावात मह्दामारीची .साथ 


i) [ची ला ग 
चाहूतचू, चाळली वाहे; "अशा स्थितीत तुम्हा n. Di सव लोकांची दुरवस्थ 


< . श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


व संहार आम्हाला आमच्या डोळयांनी पाहवणार नाही. त्यामुळे 


आम्ही हा गाव सोडून निघून जातो. ” श्रीस्वामीमहाराजांचे हेः 


कृतककोपाने दिलेले उत्तर ऐकताच सर्व लोकांना असे वाटले की, 
आपल्या सर्वाच्या कल्याणासाठी श्रीस्वामीमहाराज जी गोष्ट सांगत 
आहेत ती हिताची असुनही आपण कोणीच ऐकत नसल्यामुळे 
आपल्या चातुर्मासाच्या नियमांचाही भंग करून ते येथून निघून 
गेल्याशिवाय राहणार नाहीत, यात काहीच शंका नाही. ” या 
विचारांमुळे भयकंपित .होऊन श्रीक्षेत्र चिखलद्याचे सर्व गावकरी 
लोक श्रीस्वामीमहाराजांना शरण गेले व त्यांना साष्टांग नमस्कार 
करून ते सवजण असे म्हणाले की, “ प्रभो ! आम्ही आपण 
सांगाल तसे करू व वागू; पण आपण आम्हाला सोडून जाऊ 
नका. आपण आमच्या हिताच्या सर्वे गोष्टी सांगत असुनही आम्ही 
त्या ऐकल्या नाहीत हा आमच्या सर्व लोकांकडून आपला अक्षम्य 
अपराध झाला आहे. आपण त्याबद्दल आम्हा सर्व लोकांना उदार 
अन्तःकरणाने क्षमा करा. आपण सांगाल ते अनुष्ठान आम्ही 
सर्वजण करू. तरी आपण आमच्यावर कृपा करा व येथेच राहून 
आपला चातुर्मास यथाशास्त्र पूर्ण करा. ” अशा प्रकारे सर्व लोकांनी 
केलेली प्रार्थना ऐकताच श्रीस्वामीमहाराजांचे कोमळ अन्तःकरण 
-द्रवळे व ते आपल्या मुक्कामाच्या: ठिकाणी परत आले. 
श्रीस्वामीमहाराज श्रीमारुती , मंदिरात परत आल्यावर सर्व 
लोकांना असे म्हणाले की, “ महामारी ही रुद्ररूप परमेश्वराची 
संहारक शक्ती आहे. ही महामारी शक्ती येथे येऊन आम्हाला असे 
म्हणाली की, “ मी ईश्वराच्या आज्ञेने येथे आले आहे. तरी मला 
बळी पाहिज: मी "उपाशी" आहे. ” तिचे हे म्हणणे ऐकताच आम्ही 
तिला असे सांगितले की, ४ आम्ही येथे असेपयंन्त आमच्याकडे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ST by eGangotri 


र सनम न नमन नमन ननननन-न++ 33333 पार +.५3»-.3.3--++०«०+५७+५+++आ<++3>)3७७++3+ नर 6 ५५०3-3434०५+>«+->>०+.. 
TT LT 38390 SSR 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९ 


येणाऱ्या कोणत्याही भक्ताला तुझ्यापासून त्रास होता कामा नये 
व तू कोणालाही मारता कामा नये. आमच्या सवं भक्तांचे रक्षण 
झालेच पाहिजे. यामुळे तुला येथून गेलेच पाहिजे. मात्र तू उपाशी 
असल्यामुळे तुझ्याकरिता सप्तशतीचे पाठ व हवन करून आर 
तुला संतुष्ट करू. ” आम्ही त्या देवतेला असे सांगितल्यामुळे हे 
अनुष्ठान करणे आवश्यक आहे. ” 

श्रीस्वामीमहाराजांनी अशा प्रकारे सवं काही खुलासेवार 
सांगितल्यावर श्रीक्षेत्र चिखलद्याच्या सर्व लोकांनी तेथील ब्राह्मणां- 
कडून श्रीसप्तशतीचे पाठ व हवन केलें.. हे अनुष्ठान केल्यामुळे 
कोणालाही महामारीचा उपद्रव झाला नाही, कोणीही मृत्य पावळे 
नाही व पुढे ही साथही आटोक्यात आली 

श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास श्रीक्षेत्र चिखलद्याला सुरू 
झाल्यावर त्या प्रांतात महामारीचा उपद्रव सुरू झाल्यामुळे सर- 
कारने इतर लोकांना तिकडे जाण्यास बंदी केली होती. त्यामुळे 
आपोआपच लोकांची गर्दी कमी झाली व. श्रीस्वामीमहाराजांना 
काही प्रमाणात विश्रांती मिळू लागली. हे सर्वे जरी खरे असले; 
तरी अशाही परिस्थितीत लोक ध्रीस्वाभीमद्दाराजांच्या दर्शनाला 
येतच असत. श्रीस्वामी महा राजांच्या दर्शनाला येणारे भक्त त्यांच्या- 
पुढे जे पैसे ठेवीत असत त्या पेशांना श्रीस्वामीमहाराज कधीच 
स्पर्श करीत नसत. ते या स्वे पैशांना केरच मानीत असल्यामुळे 
त्या पैशांवर देवांचीच मालकी होती: त्यामुळे ध्रीस्वामीमहाराजां- 
पुढे येणारा पैसा हा “ देवांचा खजिना ' म्हणून जमा होत असे 

श्रीक्षेत्र चिखलद्याला चातुर्मास सुरू करण्यापूर्वी श्रीगुरुपौणिमेच्या 
उत्सवासाठी म्हणून त्या दिवशी तेथे येणसऱ्या सुर्वे मंडळींची सोय 

पड 5 $ $ 


ट 
CC-0. Mumukshu BhawarVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


व्हावी या दुष्टीने श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीनर्मेदेच्या पुजाऱ्यांच्या 
जागेत श्रीदेवांच्या खजिन्यातीळ पेसा खर्च करून स्वयंपाकाकरिता 
एक नुसते छप्पर असलेले बांधकाम करून घेतले. ज्या दिवशी त्या 
छप्पराचे बांधकाम पूर्ण झाले त्या दिवशीच श्रीदेवांनी श्रीस्वामी- 
महाराजांना दृष्टान्त देऊन असे सांगितले को, “ आपल्यापुढे येणारा 
सवं पेसा हा आमचा असून तो आमच्याच खजिन्यात जमा होत 
असल्यामुळे आमच्या पैशातून बांधलेल्या छप्परात पुजाऱ्याने राहता 
कामा नये व त्याचा वापरही त्याने करता कामा नये. याकरिता ते 
छप्पर तू तत्काळ पाडून टाक. ” श्रीदेवांनी असे सांगताच श्रीस्त्रामी- 
महाराज त्यांना असे म्हणाले की, “उद्या श्रीगुरुपौणिमेचा दिवस 
आहे. येथे येणाऱया सवं लोकांची जेवण-खाण्याची सोय झाली की, 
संध्याकाळी ते छप्पर पाडून टाकीन.” अशा प्रकारे श्रीस्वामी- 
महाराजांनी जरी श्रीदेवांची समजूत घातली; तरी ती श्रीदेवांना 
न पटल्यामुळे त्या रात्रीच श्रीदेवांनी ते छप्पर पाडून टाकले. 

ही सर्वं कथा वाचली म्हणजे देवभक्तांच्या अपूर्व अशा 
अतरंग लीलेचे दर्शन होऊन त्यातून दृग्गोचर होणाऱ्या दोघांच्याही 
अलौकिक दृष्टीचे दर्शन होऊन आपण धन्य व कृतार्थं झालो आहोत 
याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही. श्रीस्वामीमहाराजांचे 
अंतःकरण अत्यंत विशाल, कोमल, उदार व करुणासंपन्न असल्या- 
मुळे श्रीक्षेत्र चिखलद्याळा येणाऱ्या भक्तांची सवंतोपरी सोय व्हावी 
म्हणून त्यांच्या अंतःकरणाची तळमळ चालली होती. त्यामुळे 
श्रीदेवांच्या आज्ञेप्रमाणे तत्काळ छप्पर न पाडता ते आपण दुसऱया 
दिवशी पाडून टाकू असे श्रीदेवांना सांगण्यासही त्यांनी मागे-पुढे 
पाहिले. नाही. मात्र श्रीदेव्रांची दुष्टी अगदी निराळी होती. त्यांना 
आपल्या भक्ताची ही मायात्मक स्थूल दृष्टी बिलकूल मान्य नव्हती. 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ११ 


आपल्या भक्ताने व त्याच्या भक्तांनी आपल्या जीवनात परार्थ 
दृष्टीच आत्मसात करावी हे “ गृहेंचि पाहाता वेथें। गृहस्वामीस 
पाहाणें । देवालये पुजीतां खोटें। आधीं देवासी पाहणें ॥ पंचीकरण- 
योग २-२०॥ ” या श्रीस्थेरामदासस्वामीमहाराजांनी “ पंचीकरण- 
योग ” या प्रकरण ग्रंथात सांगितलेल्या न्यायाने श्रीदेवांना स्पष्ट 
करावयाची असल्यामुळे त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांनी बांधलेले ते 
छप्परयुक्त बांधकाम पाडून टाकले. ही पराथं दृष्टी किती अपूर्व 
आहे याचा प्रत्यय पुढील ओव्यांमधून आल्याशिवाय राहणार नाही. 
श्रीसमर्थ असे म्हणतात की- 

संसार सांगणें किती । लोक स्त्र जाणती । 

नेणती देव तो केसा । सिणती बहुतांपरीं ॥१॥ 

सर्वही सांडणें मागें । आधीं देवासी घुंडणें। 

धुंडितां धुंडितां देवो । सत्संगं सांपडे जनों ॥२॥ 

देहपुरामध्ये आहे । पुरुष म्हणती तया । 

देह तो पंचभूतांचा । नरनारीनपुंसकु ॥ ३॥ 

सवंत्र चालवी देवो । अंतरीचा कळेचिना । 

तयासी नेणतां प्राणी । पुढे तोर्थाती धांवती ॥४॥ - 

लौकिक लागला मोठा । लौकिकें लोक वतंती । 

लौकिकें चालती कमं । देखोवेखी परस्परे ॥५॥ 

स्नान संध्या टिळे माळा ।' श्रीमुद्रा गोपीचंदनें । 

गवाळीं आसर्ने चंबु । सोंतळों तें परोपरीं ॥६॥ 

नाना देवाचनें ध्यानें। पुज्ने मंत्र यंत्र ते। 

अन्न गंधादिकें सर्वे । विध्य॒क्त सांग धारणा॥७॥ 

नाना तपे पुरश्चणें। निग्रहे करिती किती । 

CC-0 हिमबंध आाहतें, मुहा) अष्ड पोग देखणी, MeN) eGangotri 


१२ 


श्रीथो रलेस्वामीमहाराज 


वेद पारायणें चर्चा । पुराणें माहात्म्यं किती । 
भेरीं बिवरें गुंफा । देवालयं पुष्पवाटिका॥९॥ 
होमयागादिकें लिंगे । पुजणें देवदेवता । 

कितेक आगमी क्रिया । वाम सव्य परोपरीं ॥ १०॥ 
कर्माची निफळो बिद्या। उपासनाची कामना । 
ज्ञानेंचि जाणणें सर्वे । कर्माकर्मविवंचना ॥११॥ 

तें ज्ञान कोणतें कसें । अभ्यासे पाविजे जनीं । 
श्रवणभक्तीच्या योगें । मुक्ती सायोज्य पाविजे ॥१२॥ 
कम तो पीपिलिका मागं । ज्ञानमागं विहंगमु । 
तात्काळ पाविजे ज्ञानें । कर्माकमें हळु हळु ॥ १ ३॥। 
ज्ञानउपासनेमधे। भेद तो पाहतां नसे । 

मनेंची जाणिजे ज्ञान । मनरूप उपासना ॥ १४॥ 
सत्यसंकल्प तो विष्णु । तेची ज्ञान उपासना । 
सर्वज्ञ बोलिजे देव । ज्ञान सर्वज्ञ होय कों ॥ १५॥ 
ज्ञानेंची चालती सृष्टी । ज्ञान हें देव बोलिजे । 
ज्ञानेंचो पाविजे सर्वे । ज्ञानरूप हरी पाहा ॥१६॥ 
हरी तो अंतरीं नांदे । अंतःकर्णंची जाणिजे । 

तो देव सकळां पाळी । आतां प्रत्यक्ष रोकडा ॥ १७॥ 
हरिदाता हरीर्भोकता । हंरिरन्नं प्रजापती । 

एकांशे चालवी सर्वे । त्रेलोक्य सचराचरी ॥ १८ 
विवराना विचाराना। उगंची सीणता कसे । 

देव सांड्नि-देवाल्यें। बाह्याकारें पुजीतसा ॥१९॥ 
गहेचि पाहतां धैथं । गुहस्वाभीस पाहाणे । 


CC-0 tl य पुज़ीतां खो ara आधी देवासी पाहाणे, पशा 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १३ 


श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलद्याला चातुर्मास करीत आहेत. 
असे समजल्यावर त्यांचे परमभक्त श्री. धोंडोपंत कोपरकर यांना 
त्यांच्या दर्शनास जावे अशी उत्कट इच्छा झाली. वास्तविक पाहता 
राजूर येथील श्रीसंहितास्वाहाकारप्रसंगी ज्यावेळी श्री. धोंडोपंत 
यांना श्रीस्वामीमहाराजांचे दर्शन झाले होते त्यावेळी त्यांनी त्यांना 
श्रीनमंदातीरी येण्यासंबंधी प्रार्थना केली होती; परन्तु. त्यावेळी 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे. म्हणाले होते की, “ श्रीदेवांनी 
श्रीगोदावरीतीराने प्रवास करण्याची आज्ञा केलेली असल्यामुळे 
यावेळी तिकडे येणे शक्य होणार नाही. ” श्रीस्वामीमहाराजांनी 
असे सांगितल्यामुळे श्री. धोंडोपंत त्यावेळी गप्प बसले व सिद्धपूरला 
परत गेले. परन्तु श्रीस्वामीमहाराजः चिखलद्यास आल्याचे कळताच 
श्री. धोंडोपंतांना आता आपल्याला आपल्या हृदयसिहासना धिष्ठित 
श्रीगृरुदेवांच्या दर्शनाचा व सहवासाचा लाभ होणार या विचाराने 
परमानंद झाला. त्यामुळे श्री. घोंडोपंतानी श्रीस्वामीमहाजांना पत्र 
लिहून असे विचारले की, “ श्रीगुरुचरणांचे खूप दिवसात दर्शन 
झाले नाही. ते व्हावे अशी खूप उत्कट इच्छा आहे. आपल्या चरण- 
दर्शनाचा व कृपादुष्टीचा लाभ व्हावा म्हणून श्रीक्षेत्र चिखळद्याला 
येण्याची अनुज्ञा असावी. बालकाचे मनोरथ श्रींनी पूर्ण करावेत 
हीच चरणी प्राथंना आहे” * ०». , 

श्री. धोंडोपंत कोपरकरांचे पुन्न ज्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांना 
मिळाले त्यावेळी श्रीक्षेत्र चिखळदा येथे महामारीची साथ चालू 
होती. त्यामुळे बाहेरगावाहून येणाऱ्या आपल्या भक्तमंडळींना येथे 
आल्यावर कसलाही त्रास होऊ नये ब त्यांचे जीवित संकटात 
सापडू नये असे श्रीस्वासीमहाराजांना वौटत असल्यामुळे त्यांनी 
श्री, धोंडोपंतांच्या पत्राला उत्तर देताना असे लिहिले की, “ मोर- 


ukshu Bhawan™Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४ श्रीथोरले स्वामी महा राज 


टक्क्याहून ( आता हल्लीच्या 3#क्रारेशवर रोड स्टेशन जवळील 
गाव ) चिखरूदा ८० मैल दूर आहे. प्रवासाची सोय नाही. 
श्रीनमंदेतून उलट प्रवास करून येथे येण्यास दोनतीन दिवस तरी 
लागतील. मात्र योग्य वारा न मिळाल्यास होडीला येथे यावयास 
किती दिवस लागतील व किती त्रास होईल हे काही सांगता येत 
नाही. या सवं अडचणींचा विचार करून यावेळी चिखलद्यास न 
येता पत्रह्वारे दर्शन घेऊन त्यात समाधान मानावे. ” 

अशा प्रकारचे श्रीस्वामीमहाराजांचे चिखलद्याला न येण्या- 
संबंधीचे पत्र श्री. धोंडोपंत यांना मिळाले तरी श्रीगुरुचरणांच्या 
दर्शनाच्या उत्कट इच्छेने व अत्यधिक तळमळीमुळे श्री. धोंडोपंतांच्या 
मनात अप्ते विचार आले की, “ या प्रवासात येणाऱ्या अडचणींचा 
व त्रासाचा विचार केला; तर आपण श्रीगुरुचरणांच्या 'डॉलभ्य 
दर्शनाला मुकल्याशिवाय राहणार नाही. प्रवासातील कष्ट सहन 
केल्याशित्राय श्रीगुरुचरणांचे दर्शन थोडेच होणार आहे? आणि 
श्रीस्वामी प्रहाराजांनी आपल्यावरील प्रेमामुळे व आपल्याला कष्ट 
होऊ नयेत म्हणूनच तिकडे येऊ नये असे लिहिले असणारः त्यामुळे 
तितक्याच प्रेमाने आपण श्रीक्षेत्र .चिखद्याला जाऊन त्यांच्या 
चरणकमळांचे दर्शन घेतले. तर आपणास गार्वाज्ञाभंगाचे पातक 
निश्चितच लागणार नाही. श्रीस्य्रामीमहाराज आपले आई-वडील, 
हितकतें, कृपादाते, साक्षात्‌ ज्ञानदाते श्रीसद्गुरू व सवं काही आहेत 
आपण श्रीनरमंदेतून प्रवासास निघालो आणि जरी संकटात सापडलो. 
तरी शेवटी .तेच आपणास साहाय्य करणारे आहेत ! आपल्या- 
सारख्या शरणागताचे रक्षण करण्यास श्रीस्वामीमहा राज समर्थ 
आहेत, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. आंपण्‌, अंतःकरणात श्रीस्वामी- 
महा राज्ञांचे, चणक, स करा जा #० सुख्रातेः"उआंचा 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १५ 


जयजयकार करीत गेलो म्हणजे हा प्रवासच काय; पण आपला 
सबंध जीबन-प्रवासाच सुखकारक झाल्याशिवाय राहणार नाही 
यात काहीच शंका नाही. ” 

अशा प्रकारे सर्वे विचार करून श्री. धोंडोपंत कोपरकर 
सहकुटुंब श्रीक्षेत्र चिखद्याला जावयास निघाले. त्यांच्या वरोबर 
श्री. दिनकरराव जोशी वकील, श्री. शंकरराव अत्रे व श्री. जगन्नाथः 
राव शर्मा इत्यादि अनेक मंडळी होती. ही सर्वे मंडळी इंदूरला 
आली असताना त्यांना श्री. सखारामशास्त्री टिल्लू हे भेटले. तेही . 
श्रीस्वामीमहाराजांचे एकांतिक व एकनिष्ठ भक्त होते. त्यांनाही 
श्रीस्वा मीमहाराजांच्या चरणकमलदर्शनाची ओढ़ लागली होती. 
त्यामुळे त्यांना जेव्हा ही सर्व मंडळी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
श्रीस्वामी महाराजांच्या दर्शनासाठी निघाल्याचे समजले त्यावेळी 
तेही या लोकांबरोबर श्रीगुरुचरणसवेसाठी निघाले. 

ही सर्व मंडळी इंदूरहून आगगाडीने निघून मोरटक्का (हल्लीचे 
55कारेश्वर रोड) स्टेशनवर उतरली व तेथून नावेने निघून 
तिसऱ्या दिवशी श्रीक्षेत्र चिखलद्यास पोहोचली तेथील घाटावर 
उतरून ज्यावेळी ही सवे मंडळी श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शना- 
करिता जाण्यास निघाली त्यावेळी गावात महामारीची साथ 
असल्यामुळे तेथील सरकारी नोकरांनी त्यांना गावात जाण्यास 
मनाई केली. आता या स्थितीत कय करणार असा विचार जेव्हा 
त्या सर्वांच्या मनात आला त्यावेळी सरकारी अधिकार्‍यांची समजूत 
घालून व दोघा माणसांपुरती परवानगी मिळवून सबं मंडळींना 
घाटावरच सोडून देऊन श्री: धोंडोपंत कोपरकर थ श्री. सखाराम: 
शास्त्री टिल्लू हे दोघेजण श्रीमारुती मंदिरात "श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या दर्शनासाठी गेले. _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan‘Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६ *. _ .श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


श्रीमारुतीच्यां मंदिरात आल्यावर ज्यावेळी हे दोघेजण 
श्रीस्वामीमहाराजांना अत्यंत भक्तिपूर्वक साष्टांग नमस्कार घालून 
उभे राहिले त्यावेळी त्यांना पाहताच श्रीस्वामीमहाराजांनी अत्यंत 
रागाने त्या उभयतांना असे विचारले की, “पत्र मिळाले की 
नाही ? ” हा प्रश्‍न ऐकताच श्री. घोंडोपंतांनी श्रीस्वामीमहाराजांना 
असे सांगितले की, “ प्रभो ! आपल्या चरणकमलदशेनाच्या प्रबळ 
इच्छेमुळे आमचे मन इतके उतावीळ झाले की, आपल्या आज्ञेचा 
भंग करून. आम्ही.सर्वजण येथे आलो. अशा प्रकारे आम्ही सर्वांनी 
आपल्या शब्दांचा अवमान केला असला तरी आपण आम्हा सर्वे 
बालकांना क्षमा करावी.” श्री. धोंडोपंतांनी अत्यंत करुणभावाने व 
नञ्जतापूर्वंक .असे सांगितल्यावर श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे 
म्हणाले की, “ आता दर्शन झाले ना? मग येथे थांबू नका. परत 
जा.” श्रीस्वामीमहाराजांचे हे रागाचे बोलणे ऐकताच श्री सखाराम- 
शाध्त्यांनी श्रीस्वामीमहाराआंना पुन्हा एकदा साष्टांग नमस्कार 
केला व उभे राहून ते त्यांना असे म्हणाले की, .“ प्रभो ! आम्ही 
सर्वेजण गेले चार दिवस संतत श्रीनमंदा नदीतून प्रवास करीत 
असल्यामुळे आम्हाला कोणालाही भोजन मिळालेले नाही. त्यामुळे 
सर्वेच माणसे. अत्यंत भूकेलेली आहेत. तशातच जर आपल्या 
आज्ञेप्रमाणे आम्ही सर्वजण तत्काळ परत निघालो तर आज प्रदोष 
असल्यामुळे पुन्हा परत तो रस्त्यात कोठे सोडावा हा मोठाच. प्रश्‍न 
आहे. ” श्री. सखारामशांस्त्र्यांनी असे सांगितल्यावर श्रीस्वामी- 
महाराज त्यांना असे म्हणाले'की, “ ठीक आहे ! काही हरकत 
नाही. आज सवें मंडळींनी प्रदोष येथेच सोडा व मग विश्रांती 
घऊन निर्धा orn काळ त नह का 
स्वरा सजांची शीना" बिलम, क्री..धोंडोपंतांना 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास बाविसावा १७ 


व श्री. सखारामशास्त्र्यांना अत्यंत आनंद झाला. ते तेथन परत 
घाटावर आले व सवं मंडळींना घेऊन परत आले. श्रीमारुती 
मंदिराच्या जवळ असलेल्या श्रीशंकराच्या मंदिराच्या ओवर्‍्यात | 
त्या सर्वानी बिऱ्हाड केले व स्वयंपाकाची तयारी करून ते सवजण 
स्नान करण्यासाठी नदीवर गेले. श्रीनमंदानदीत स्नान करून सर्वे 
मंडळी ज्यावेळी मुक्कामी परत आली त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी 
त्या सर्वांना सामानासह आपल्या निवासस्थानी बोलावन घेतले व _ 
श्री. धोंडोपंतांच्या पत्नीला फक्त भात-पिठले करावयास सांगितले 
कारण. श्री. धोंडोपंत दुसऱ्याच्या हातचे खात नाहीत ही. गोष्ट 
श्रीस्त्रामी महाराजांना माहीत होती. पुढे जेवण तयार होईतोपर्थन्त 
श्री. धोंडोपंत, श्री. सखारामशास्त्री वगेरे सर्व मडळींनी आपले 
आन्हिक उरकल्यावर नेवेद्य-वेश्वदेव वगैरे करून श्री. धोंडोपंतांनी 
सवे. मंडळींसह प्रदोष सोडला. 

श्री. धोंडोपंत ज्यावेळी सिद्धपुराहून श्रीस्वामी महाराजांच्या 
चरणकमलदशंनाथं निघाले होते त्यावेळी श्री. परशराममट इंजि- 
नियर यांनी श्रीक्षेत्र चिखलद्याला ब्राह्मण समाराधना करण्यासाठी 
श्री. धोंडोपंत कोपरकर यांच्याकडे काही पेसे दिले होते. ते पैसे 
दुसऱ्या दिवशी श्री. धोंडोपंतांनी श्रीस्वामीपहा राजांपुढे ठेवले व 
बेसनाच्या लाडवांचा 'बेत करून, समाराधना करावी ही श्री 
परणरामभट यांची इच्छा श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणी निवेदन 
केली. श्रीस्वामीमहाराजांनी ही गोष्ट मोठ्या आनंदाने मान्य केली 
त्यानन्तर श्रीस्वामीमहाराजांचा कृतककोप एकदम . निघून गेल्या- 
मळे श्री. धोंडोपंत, श्री. सखारामशास्त्री व त्यांच्या बरोबर आलेली 
सर्वे मडळी त्यांच्या सत्संगतीत. काही दित्स राहून भाद्रपद. शुद्ध 
प्रतिपदेला परत गेली प 


C-0. Mumukshu Bhawarr Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८ श्रीथो रलेस्वामीमहाराज 


श्रीस्वामीमहाराजांवर त्यांच्या भक्तांची असलेली ही श्रद्धा- 
भक्ती पाहिली व आपल्या भक्तांच्या कल्याणार्थ कृतककोप धारण 
करणारे श्रीस्वामीमहाराज पाहिले की, आश्चर्य वाटल्याशिवाय 
राहात नाही. श्री. धोंडोपंत, श्री. सखारामशास्त्री इत्यादि सर्व 
भक्तांच्या दुष्टीने श्रीस्वामीमहाराज साक्षात्‌ श्रीदत्तात्रेयच असल्या- 
मुळे देवभक्तांची अन्योन्य प्रीती मोठी अपूर्वे होती यात काहीच शंका 
नाही. “ भक्तांचे न्यून सोसीना । न्यून तें पुरते करी । भक्तांचा 
भारवाही तो। ब्रीद्रेंचि चालिली असे॥ ” असेच श्रीसमर्थ रामदास- 
स्वामीमहा राजांनी वणिल्याप्रमाणे श्रीस्वामीमहाराजांचे कीतिब्रीद 
होते. श्रीसमर्थाच्या शब्दातच जर आपण या अन्योन्य प्रीतीचे दर्शन 
घेतले तर आपणास या देवभक्तांच्या प्रीतीमध्ये. अंशतः समाविष्ट 
झाल्याचे समाधान मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. श्लोकबद्ध 
विविध प्रकरणे यातील “ देवभक्तांची अन्योन्यप्रीति ” या प्रकरणात 
श्रीसमर्थ रामदा पस्वामीमहा राज असे म्हणतात की- 


॥ देवाभक्तांची अन्योन्यप्रीति॥ 
भक्तांचा देव लोभाळू । भक्ताचे मनोचें करी । 
हारद्र जीवीचें जाणे । राजा त्रलोक्यनाथ कों ॥ १ ॥ 
भक्तांसी त्याविणें नाहीं । त्यासही भक्त दुल्लभु । 
विदेशी येक ते दोघे । वेगळे नव्हती कदा ॥ २॥ 
सांपडे भक्‍त जो जेसा । तैसा तो होतसे तया । 
सही आपणापासों । मनासी पुसणे बरें ॥ ३ ॥ 

. देव तो दयाळु मीठा । अन्याय क्षमणे बहुं । 


झहतांत्ता स्वालिमाती तो.) बद्धिताता परोपही 0.३१) 


। 
| 
| 
| 
| 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १९ 


कोण रे चालवी ऐसें । न्यून तें पुरतें करी । 
उभाचि पाठिसी देवो । जेव्हां तेव्हां क्षणाक्षणा nun 
सहेव जाहाला मोठा । कोण वेळेसो पावतो । ` 
धणो ते लालचो मोठे। चोरटे सेवक जनीं ॥ ६॥ 
विश्वास येकमेकाचा । कदापी न घडे जनों । 
जपतो येकमेकांला । परस्परेंची घातकी ॥ ७ ॥ 
सारिती वोष देताती । स्वामी सेवक ते पाहा । 
आडोन चांलते सृष्टी । विपट पडिले सदा ॥ ८॥ 
देवासी तुळणा केंची । पाहो जातां भूमंडळीं । . 
भक्त होईल देवाचा । संसार सवं सांडुनी ॥ ९ ॥ 
त्यास वोढेल हे सृष्टी । यदथा संशयो नसे । 

` प्रत्यय वाक्य नेमाचें। कोतेक जाणते जनों ॥ १० ॥ 
भवतांला काय उणें रें । देव त्रेलोक्य वतंवी । 
तो देव आपुला जाला । वेमवा कोण पुसते ॥ ११॥ 
टाकितां लावितो मार्गे । देव दाताचि जाहला । 
घ्यावें तें कोण तें कीती । त्रैलोक्य भरलें असें ॥ १२ ॥ 
आपण सवें देवाचा । देवाचें आपणाकडे । 
किती घ्यावें किती न्यावे । भोगावे कोण तें किती ॥ १३॥ 
दाता अनंत भुजांचा । भडसा पुरवीतसे। ` 
पुरे पुरे पुरे आतां । देव देता विटेचिना ॥ १४॥ 

. सकत तो घेईना कांहीं । बेवें त्रेलोक्य दीधलें,।.. 
सवंही सांडिलें दोघीं। येंकमेकासि लाविती. ॥ १५ ॥ | 
एसी हे प्रीती. दोंघांची.॥ चढती वाढती सदा । 
दोघेही तापसी योगी.) वियोगी ज़ब्हती कधीं ॥ १६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२० श्रीथोरलेस्वामी महा राज 


भक्‍तानें अंतरीं देवो । जाणोनी धरिला बळें । 

देवही विसंबेना कों । सोडीना भक्तवत्सल ॥ १७ ॥ 

भक्तांचे न्यून सोसीना । न्यून तें पुरते करी । 

भक्तांचा भारवाही तो । ब्रोदॅचि चालिली असे ॥ १८ ॥ 

अभावें भरवसा नाहीं । मढाला निश्चयो नसे । 

दया हे थोर देवाची । भक्ताला वज्त्रपंजर्‌ ॥ १९ ॥ 

रामदास म्हणे माझा । राम स्वामी दयानिधी । 

सोडिले बंद देवाचे । तो हा त्रेलोक्यनायकु ॥ २० ॥ 

श्रीक्षेत्र चिखलद्याला चातुर्मास चालू असताना एके दिवशी एक 
गृहस्थ श्रीस्वामीमहाराजांकडे आले ब त्यांनी त्यांना साष्टांग नमस्कार 
करून अत्यंत नञ्जतापूवक असे विचारले की, “ महाराज ! माझ्या 
सारख्या सामान्य जडजीवांनी आपल्या ठिकाणी ईश्वरभक्ती निर्माण 
होण्यासाठी कोणता उपाय करावा? आम्हाला आमच्या अंतःकरणात 
ईश्वराबहल खूप प्रेम निर्माण व्हावे, त्याच्यासाठी आपल्याही 
डोळयातून सतत अश्रू पाझरावेत व आपले हृदय अगदी कोमल बनावे 
असे वाटते; परन्तु आमचे मन अगदी दगडासारखे जड असल्यामुळे 
त्याला भक्तीचा पाझरच फुटत नाही. तरी आपण कृपा करून असा 
एखादा उपाय किवा मागं सांगावा की, ज्यामुळे आम्हाला भक्तीचे 
सुख अनुमविण्यास मिळेल. ” , 
त्या गृहस्थांचा हा प्रश्‍न एकताच त्याला उत्तर देताना श्रीस्वामी- 

महाराज असे म्हणाले की, “ श्रीज्ञानेश्वरी, श्रीदासबोध, श्री एकनाथी 
भागवत, श्रीतुकाराममहाराजांचा अभंगगाथा, भक्तिविजय या 
ग्रंथांपेकी आपणासन्आवडे तो ग्रंथ निवडून त्याचे नित्यशः क्रमा- 
क्रमाने वाचन केल्यास अनःशृद्धी व चित्तशुद्धी होऊन ईश्वरभक्ती 
उत्पन्न होईल: हे सर्वे ग्रंथ ईश्वराचे विग्रहच आहेत हे लक्षात घेऊच 


u Bhawan Varanasi GE n. Digiti2ed Sy eGangotri 


ee 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्माक्त बाविसावा २१ 


आपण निवडलेल्या ग्रंयांचे नियमितपणे, उत्तमरीतीने व श्रद्धाभक्ति- 
पूर्वक दीर्घकाल अखंड वाचन करीत गेले तर त्या ग्रंथांचा प्रसाद 
साधकावर होऊन त्याच्या. ठिकाणी ईश्वरभक्ती व प्रेम . उत्पन्न 
झाल्याशिवाय राहात नाही. तरी अशा प्रकारे परिपाठ ठेवून त्याचा 
अनुभव अवश्य घ्यावा. ” 
श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या गृहस्थांना इतके सांगितल्यानन्तर 
उपरोक्त प्रकारे ग्रंयवाचनाच्या कमंमार्गाची व तद्द्वारा प्राप्त 
होणाऱ्या भक्तीची अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्धीची व तदंगभूत ज्ञान 
श्रकटीकरणाची महती सांगताना तेलंगणातील एका विद्यार्थ्यांची 
गोष्ट सांगताना ते असे म्हणाले की, “ आम्ही तेलंगणात संचारार्थ 
गेलो . असताना एके दिवशी एक विद्यार्थी दशंनास .आला. त्या 
विद्यार्थ्याला आमच्याकडे. येण्याचे कारण विचारले असता तो 
आम्हाला असे म्हणाला की, “ मला परीक्षेत उत्तम यश मिळावे 
म्हणून मी आपल्या दर्शनाला आलो. आत्तापर्यन्त मी संस्कृत भाषेच्या 
प्रथमा व मध्यमा अशा दोन परीक्षा दिल्या असून पुढील परीक्षेसाठी 
श्रीमद्भगवद्गीतेत्ररील श्रीमध्वाचार्य व ःश्रीरामानुजाचाथं यांची 
भाष्ये वाचली आहेत व श्रीशंकराचार्याचे भाष्य मी वाचत आहे. 
त्या विद्यार्थ्याने असे सांगताच आम्ही त्याला असे विचारले की, 
४ या तिघांनी श्रीमद्भगवद्गीतेवूर भाष्य लिहून अनुक्रमे करून दवेत, 
विशिष्टाद्वैत व अद्वैत अशी जी तीन मते. प्रस्थापित केछी आहेत 
त्यातील कोणते. मतः तुला पटते ते सांगन?” त्या विद्यार्थ्याला असे 
विचारले असता त्याला त्या प्रश्‍नाचे काही उत्तर देता आले नाही. 
_श्रीस्वामीमहाराजांती इतकी कथा सांगितल्यावर ते पुढे असे 
- म्हणाले की, “ त्या विद्यार्थ्याचे हे मौन पाहिल्यावर आम्ही त्याल 
-पुढील गोष्ट सांगितली. एका गुरूकडे, दोघे शिष्य, अध्ययन करीत 


CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२२ श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


होते. अशाप्रकारे त्या शिष्यांचे अध्ययन काही दिवस झाल्यानन्तर 
एके दिवशी त्यांच्या गुरूंनी त्यांना “ तत्त्वमसि ' या महावाक्याचा 
अर्थ करावयास सांगितले.:त्यांवेळी त्यातील पहिल्या शिष्याने “ तत्‌ 
त्वं. असि ”. म्हणजे . “ ते. ब्रह्मच तू आहेस, ” असा महावाक्याचा 
अद्वेतपर अर्थ केला. ज्यावेळी दुसऱ्या शिष्याछा या महावाक्याचा 
अर्थ विचारला त्यावेळी त्याने “ तस्य त्वं असि ” म्हणजे त्या देवाचा 
' तु (भक्त) आहेस; असा द्वेतपर अर्थ केला. दुसऱ्या विद्यार्थ्याने 
केलेला अर्थ ऐकून गुरूला. आश्चयं वाटले. आपण आपल्या दोन्हीही 
विद्यार्थ्यांना एकाच अर्थाचा उपदेश करूनही दुसऱ्याचे अन्तःकरण 
शद्ध झाले नसल्यामुळे महावाकंयाचे हुद्गंत त्याला कळले नाही हे 
गरुजींनी ओळखले. शेवटी ते गुरुजी. त्या शिष्याला असे म्हणाले 
की, “ तुलां इतके शिकविले व तू इतके ग्रंथ वाचलेस तरी तुझ्या 
मनातील. द्वेत . काही. गेले नाही, हे खरोखर आश्चेयच आहे 
« तत्वमसि ” महावाक्याचा तू द्वतपर अर्थ. लावलास. अरे! 
जोपयेन्त अन्तःकरण शुद्ध होत नाही तोपर्यन्त आतून अद्वैत प्रस्फुटित 
होत नाही. त्यामुळे जोपर्यन्त.आंतून “मी ब्रह्मच आहे ” हे वेदान्त 
ज्ञान प्रकट व प्रकाशित होत नाही तोपर्यन्त सर्व अध्ययन व्यर्थं व 
फुकट आहे. अन्तःकरणाची अशुद्धता कर्ममार्गाने घालविली म्हणजे 
खरे ज्ञान प्रकट होते.”. . ६ 

श्रीस्वामीमहाराजांनी ही जी. गोष्ट कथन केली त्यातील अर्था- 
स्तरात प्रवेश केल्याशिवायं त्या कथेचे रहस्य हाती लागणार नाही 
कर्माच्या द्वारा. म्हणजे श्रीसद्गुरूंनी दिलेल्या साधनेच्या द्वारा 
अन्तःकरण शुद्ध झाल्याशिवाय “ अहं ब्रह्मास्मि, ” “ तत्त्वमसि, ” 
४ प्रज्ञानं ब्रह्म ” व “ अथं आत्मा ब्रह्म ” या चारही मद्दावाक्यांच्या 


बर्थ, हणजेच, वेदना. प्रकाश लन्तरंगात, प्रस्फु टित, होत 


१ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा २३ 


नाही, हेच यातील खरे रहस्य आहे. या रहस्याची प्राप्ती करून 
घ्यावयाची असेल तर श्रीसमर्थंरामदासस्वामीमहाराजांनी ग्रंथराज 
दासबोधात म्हटल्याप्रमाणे.  ज्ञानवन्ही प्रकटे । तेणें दृश्य केर 
आटे । तदाकारें मूळ तुटे । भिन्नत्वाचें ।| ५,६.५० ॥” या न्यायाने 
कर्माने" म्हणजे साधनाने. ज्ञानवन्ही प्रकट झाला. पाहिजे अर्थात्‌ 
ज्ञानाग्नीस्वरूप आत्मशक्ती कुंडलिनी श्रीसद्गुरूंनी केलेल्या शक्ति- 
पाताने जागृत झाली पाहिजे. असे झाले म्हणजे द्वेतज्ञान दूर होऊन 
अट्वतज्ञान. प्रकट ;होते. ज्ञान म्हणजे काय व हा अद्वेत-वेदान्त- 
सिद्धान्त कसा सिद्ध होतो हे सांगताना श्रीसमर्थ असे म्हणतात को- 

ऐका ज्ञानाचें लक्षण । ज्ञानं म्हणिजे आत्मज्ञान ।: 

पाहावें आपगास आपण । यो.नांब ज्ञान ॥ ५.६.१॥ 

मुख्य देवात जाणावें । सत्य स्वरूप ओळलावे । 

नित्यानित्य विचारावे । या नांव ज्ञान ॥ २॥ 

जेयें दृश्य प्रकृति सरे । पांचभौतिंक हे वोसरे । 

समूळ द्वेत निवारे । या नांव ज्ञान ॥३॥ 

मनोबुद्धि अगोचर । न चले तर्काचा विचार । 

उल्लेख परेहुन पर । या नांव ज्ञान ॥ ४॥ 

जेथें नाहीं दृश्यभान । जेथें जाणीव हें अज्ञान । 

विमळ शुद्ध स्वरूपज्ञान यासि बोलिजे ॥ ५॥ 

सर्वसाक्षिणी अवस्था तुर्या । ज्ञान ऐसें म्हणती तया । 

यरी तें जाणिजे वाया । पृदार्थज्ञान ॥ ६॥ 

दृश्य पदार्थ जाणिजे । त्यास पदार्थज्ञान बोलिजे । 

शुद्ध स्वरूप जाणिजे । या नांव स्वरूपञ्ञांन ॥ ७॥ 

जेथें सर्वच नाहीं यांचें । तेथें सर्वसाक्षित्ब कचे । - 

००-०म्दणोति, शुद्धता तुमचे, (गावत Nd) boango 


२४ 


श्रीथोरलेस्वामी महाराज 


ज्ञान म्हणजे अद्वँत । तुर्या प्रत्यक्ष द्वेत । 

म्हणोनि शुद्ध ज्ञान तें सतत । वेगळेचि असे ॥ ९॥ 
एक .शुद्ध ज्ञानाचे लक्षण । शुद्ध स्वरूपच आपण। 
या नांव शुद्ध स्वरूपज्ञान । जाणिजे श्रोतीं ॥ १० ॥ 


महावाक्य उपदेश भला । परी त्याचा जप नाहीं बोलिला । 


तेथींचा तो विचार केला । पाहिजे साधकें ॥ ११।। 
महावाक्य उपदेशसार। परी घेतला पाहिजे विचार । 


. त्याच्या जपें अंधकार । न फिटे श्रांतीचा ॥ १२॥ 
' महावाक्याचा अथं घेतां। आपण वस्तुचि तत्त्वतां ॥ 


त्याचा जप करितां । वृथां शिण होय ॥ १३॥ 
महावाक्याचें बिवरण |. हें मुख्य ज्ञानाचें लक्षण ।. 
शद्ध लक्ष्यांशं आपण । वस्तूच आहे ॥१४॥ 
आपला आपणासी लाम । हैं ज्ञान परम दुलंभ । 
जे आदि अंतीं स्वयंभ । स्वरूपचि स्वयं ॥ १५॥ 
जेथूनि हें सर्वेहि प्रकटे । आणि सकळहि जेथें आटे । 
तें ज्ञान झालिया. फिटे । भ्रांति बंधनाची ॥१६॥ 
मतें आणि मतांतरें । जथे होती निबिकारें । 

अति सुम विचारें । पाहतां एक्य ॥१७॥ 

जे या चराचरांचें मूळ । शुद्ध स्वरूप निमळ । 

या नांव ज्ञान केवळ । वेदांतमतें ॥१८॥ 

शोधितां आपण मूळस्थान'। सहजचि उडे अज्ञान ॥ 
या नांब म्हूणिज ब्रह्मज्ञान । मोक्षदायक ॥ १९॥ 
आपणाल्ि ओळखों जातां । अंगा वागे सर्वज्ञता । 
तेणे एकदेशी वार्ता निःशेष घड 


है 
७ 0-0. Munrukshu Bhawan Varanasi Collection Bs by eGangotri 


en 


५५ 22444 st > nnn 
०, oo 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा २५ 
भी कोग ऐसा हेत । धरूनि पाहतां देहातीत । 
अवलोकितां नेमस्त । स्वरूपचि होय ॥२१॥ 
* * कै 
एक शिष्या येथींचें वर्म । स्वयें तूंचि आहेसि ब्रह्म । 
थ विषयीं संदेह भरम । धरूच नको ।।४५॥ 
नवविध प्रकारें भजन । त्यांत मुख्य आत्मनिवेदन । 
तें समग्र प्रकारें कथन । कोजेल आतां ॥४६॥ | 
निर्माण पंचमूतें इयें । कल्पांती नासती यथान्वयें । 
प्रकृति पुरुष जिपे । तेहि. ब्रह्म होती ॥४७॥ 
दृश्य पदार्थ आटत! । आपणहि नुरे तत्त्वतां । 
ऐक्यरूपें ऐक्यता । मुळींच आहे ॥४८७ 
सृष्टीची नाहीं वार्ता । तेयें मुळीच ऐक्यता । 
पिड ब्रह्मांड पाहों जातां । दिसेल कोठें ॥४९॥ 
ज्ञातवम्हि प्रकटे । तेणें दृश्य केर आटे । 
तदाकारें मूळ तुटें । भिन्नत्वाचें ॥५०॥ 
{मिथ्यात्वे वृत्ति फिरे। तों दृश्य असतांच वोतरे। 
सहजचि येणें प्रकारें । झालें आत्मनिवेदन ॥५१॥ 
असो सद्गुरूचें ठायीं अतन्युता। तरी तुज कायसी रे चिता ! 
वेगळेपणें अभक्ता । उरोंचि नको ॥५२॥ 
आतां हेंचि दृढीकरण व्हावया करी सद्गुरुषजन । 
सद्गुरुभजनें संमाधात । नेमस्त आहे ॥५३॥ . ` 
था नांव शिष्यां आत्मज्ञान । येणें पाविजे संमाधान। ' 
भवभयाचे बंधन ।` समूळ मिथ्या ॥५४॥ - । 


= 


, री 
८८-७0. Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


२६ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


“ देह मी ” वाटे ज्या नरा । तो जाणावा आत्महत्यारा । 
देहाभिमानें येरझारा । भोगिल्याच भोगी ॥५५॥ 
असो चहूं देहांवेगळा । जन्मकर्मानिराळा । 
सकळ आबाळगोंबळा । सबाह्य तूं ॥५६॥ 
कोणासीच नाहीं बंधन । श्रांतिस्तव भुललें जन । 
दृढ घेतला देहाभिमान । म्हणोनियां ॥५७॥। 
शिष्या एकांतीं बेसावें । स्वरूपीं बिश्रांतीस जावें । 
तेणें गुणें दृढ व्हावें । परमार्थों सदा ॥५८॥ 
अखंड घडे अवण मनन । तरीच पाविजे समाधान । 
पुर्ण झालिया ब्रह्मज्ञान । बेराग्य भरे अंगों ॥५९॥ 
शिष्या मुक्तपणे अनगळ । करिसी इंद्रियें बाष्कळ । 
तेणें तुझी तळमळ । जाणार नाहीं ॥६०॥ 
विषयों वेराग्य उपजलें। तयासीच पूणं ज्ञान झाले । 
मणि टाकितांचि लाधले । राज्य जेवीं ॥६१॥ 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे चातुर्मास सुरू असताना एके दिवशी 
तसऱ्या प्रहरानन्तर आठ वर्ष वयाचा राजा रसाळ या नावाचा 
कोकणस्थ ब्राह्मणाचा एक मुळा श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शना 
करिता आला. त्याने आपल्या घरातील बोराच्या झाडावरील सात 
बोरे एका वाटीत घालून ती वाटी श्रीस्वामीमहाराजांच्या प्रसादा- 
करिता म्हणून पुढे ठेवळी. ती बोरे पाहताच श्रीस्वामीमहा राज 
त्या मुलाला असे म्हणाले की, “ ही बोरे येथे जमलेल्या सर्व 
मुळांना वाटून दे. ” श्रीस्वामीमहाराजांची ही आज्ञा ऐकून त्या 
राजा नावाच्या मुळाला अत्यन्त संकोच वाटला; कारण ज्यावेळी 
त्याने सभोवार पाहिले ,त्यावेळी त्याच्या असे लक्षात आले की, 
“ येथे यावेळी पुष्कळ मुळे जमछेली असुन त्या सर्वांना इतकी कमी 


८८-0. Murfiukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न्न 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मा बाविसावा २७ 


बोरे पुरणार नाहीत.” या विचारामुळे तो राजा नावाचा मलगा 
ओशाळून जाऊन स्वरस्य बसला. श्रीस्रामी महाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे 
ती प्रसादाची वाटी उचलून त्यातील बोरांचा प्रसाद सर्व मलांना 
वाटण्याचे त्याला धेर्यंच झाले नाही 

अशा रीतीने काही क्षण शांततेत पार पडले असता तेथे जम- 
लेल्या एका मुलाने आपल्याला बोराचा प्रसाद मिळावा या इच्छेने 
श्रीस्वामीमहाराजांपुढे आपला हात केला. त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्याला त्या वाटीतील एक बोर दिले. हे पाहून दुसऱ्या 
मुलाने प्रसादासाठी म्हणून आपला हात श्रीस्वामीमहाराजांपुढे 
लांब केला. त्या मुलालाही श्रीस्वामीमहाराजांनी वाटीतील एक 
बोर प्रसाद म्हणून दिले. इतक्यात तिसऱ्या मुलाने प्रसादासाठी 
म्हणून आपला हात पुढे केला. ते पाहून श्रीस्त्रामीमहाराजांनी त्या 
वाटीतून तीन बोरे आपल्या डाव्या हातात घेतली व मूठ वळवून 
आपल्या उजव्या हाताचा अंगठा व तर्जनी या दोन बोटांनी एक 
बोर मुठीतुन काढून सर्वाना प्रसाद देण्यास सुरुवात केली. अशा 
प्रकारे जोपयेन्त प्रसाद देण्याचे काम चाल होते तोपर्यन्त श्रीस्वामी- 
महाराजांनी आपली मूठ जी खट्ट मिटून ठेवलेली होती ती तशीच 
कायम होती. याच रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांनी दहा मुलांना 
प्रसाद दिला. प्रथम सर्वे मुलांनां तो प्रसाद वाटून झाल्यानन्तर 
श्रीस्वामीमहाराजांनी तेथे जमलेल्य वृद्ध, विद्वान्‌, शास्त्री, पुराणिक 
आणि सवें मंडळींना तो बोराच्या प्रसाद वाटला. त्यानन्तर तेथे 
जमलेल्या सवं बायकांना व मुलींनाही त्यांनी तो बोराचा प्रसाद 
वाटला. * 

यावेळी पंधरा हात अंढरावर उभे .राहुन श्री. गगाधरपंत "वद्य 


श्यांनी,,ह्यासके्रुसरा झापल्या-वद्टीत itz बळा आहे.) व 


२८ श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


श्री. राममाऊ बापट हा सर्व अद्भुत त्र .अलौकिक चमत्कार, अव- 
लोकन करीत होते. ज्यावेळी तेथे जमलेल्या सर्वं लोकांना बोराचा 
प्रसाद वाटन झाला त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांचे लक्ष या दोघांकडे 
गेले. त्यांनी त्यांच्याकडे मोठया कृपापूण दृष्टीने नजर टाकून त्यांना 
प्रसाद घेण्यासाठी जवळ बोलाविले. श्रीगंगाधरपंत वेद्य व श्री 
रामभाऊ बापट यांनी श्रीस्वामीमहाराजांजवळ जाऊन तो बोरांचा 
प्रसाद ग्रहण केला व त्यांना वंदन करून ते उभयता परत आपल्या 
जागेवर आल्यावर त्यांनी तो प्रसाद मोठ्या प्रेमाने सेवन केला. 
त्यावेळी त्या दोघांनाही त्या बोराची रुची मोठी अद्वितीय लागली 
त्यानन्तर सर्वांना बोराचा प्रसाद वाटून झाल्यावर श्रीस्वामी- 
महाराजांनी आपल्या डाव्या हाताची मूठ उघडून त्यातीङ तीन बोरे 
परत वाटीत ठेवून दिली व ती वाटी त्यांनी राजा रसाळच्य़ा हाता त 
परत दिली. अशा रीतीने ज्यावेळी हा चमत्कार घडला त्यावेळी 
तेथे पन्नास लोकांच्यावर मंडळी उपस्थित होती. मात्रया सव 
लोकांना आपल्या समक्ष. काहीतरी अद्भुत व अलौकिक चमत्कार 
घंडत आहे याची काहीच जाणीव झाली नाही आणि कोणालाही 
श्रीस्वामीमहाराजांची ही अद्भूत लीला कळली नाही 
. .ही सर्व कथा वाचली म्हणजे “ मम माया दुरत्यया ॥७.१४॥ 
या श्रीमद्भगवद्गीतेतील श्री भगवन्ताच्या वचनाचे स्मरण झाल्या- 
शिवाय राहात नाही; कारण श्वीस्वामीमहाराजांनी हा जो स्थूल 
चमत्कार केला तो जर तेथे जमलेल्या लोकांच्या लक्षात आला 
नाही; तर मग भगवत्स्वरूप. श्रीस्तामी महाराजांची. माया ओलांडून 
पलीकडे जाऊन त्यांच्या स्वरूपाशी एकरूप होणे किती कठीण.आहे 
याची प्रचीती आल्याशिवाय राहात नाही.. महापुरुषांच्या. स्थूल 


स्वख्पातच्ञा मदा, AVR अर त्याच्या पर, हाल 


A 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा २९ 


` अशा तात्त्विक रहस्यमय स्त्पाप्रत जाणे किती अवबड आहे 
याची कल्पना मूळ श्रीमद्भगवद्गीतेचा श्लोक व त्याचा शरी संत- 
ज्ञानेश्वरमहाराज यांनी ज्ञानेश्‍वरीत प्रकट केलेला भावार्थ पाहिला 
म्हणजे आल्याशिवाय राहणार नाही; कारण “ जयां सद्गुरुतारू 
फुडे । जे अनुमवाचे कांसे गाढे। जयां आत्मनिवेदनतरांडे । आकळलें 
॥ ७.९८॥ ” या सिंद्धांताश्रमागे जोपर्यन्त श्रीसद्गुरूंचा कृपाप्रसाद 
प्राप्त होऊन शक्तिसंचार होत नाही आणि प्राणोत्यान होऊन 
सुषुम्णेद्वारा सह्राराकडे जाणारे सिद्धयोगाचे साधन मिळत नाही: 
तोपर्येन्त खरे आत्मनिवेदन घडत नाही व अनुभवामुतही प्राप्त होत 
नाही. श्रीगुरुकृपेशिवाय व तदंगभूत साधनाशिवाय स्वं व्यर्थ आहे, 
हेच सिद्धान्तरूपाने येथे स्पष्ट होते. यानुळे व श्रीमद्‌भगवद्गीतेत 
श्रीभगवंतांनी असे म्हटले आहे की- 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यंते मायामेतां तरंति ते ॥७.१४॥ 
योगिराज. श्रीश्यामावरण. लाहिडी महाशय आपल्या आध्या- 
त्मिक दीपिकेत ” या श्लोकाचा रहस्यार्थं स्पष्ट करताना असे 
म्हणतात की, “ दैवी अर्थात्‌ कूटस्थ ब्रह्मात राहता राहता देवी 
गुण प्राप्त होतात. माझी माया आत्म्यात आहे. जर साधकाने 
ब्रह्माशिवाय अन्य वस्तू आहे असे वाहिले तर तो ब्रह्माला पाहू शकत 
नाही; मात्र तो जर आत्म्यात यृहिला तर ब्रह्माला पाहू शकतो. 
अर्थात्‌ आत्म्यापासून दूर झाल्यास तो हे पाहू शकत नादी. जो 
कोणी साधक माझ्या आत्म्यात नेहमी राहतो तो माझ्या माबेतून 
उत्तीर्ण होतो अर्थात्‌ सुधनक्रिया करीत राहतो. प्राणांच्या चंचरते- 
मुळेच “ मी आणि माझे,” थांचा बोध होत राहतो. हीच माया 
आहे त सतत स्थिर, राहणार्‍या आ्मावामण्े ची आणि 


Collection. Digitized by eGangotri 


३० श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


माझे ” यांचा बोध होत नाही अर्थात्‌ तेथे माया असत नाही. हाच 
देवीभाव आहे व हेच, कूटस्य ब्रह्म आहे. अशा प्रकारे जर साधक 
(स्थूलापलीकडे) मन ठेवू शक्रला तर त्याला देवी गुणाची प्राप्ती 
होते. मग त्याला पुन्हा :मायेमुळे मोहित होण्याचे कारण पडत नाही. 
जर साधक आत्मभावापासुन टूर राहिला तर तो मायेचे अतिक्रमण 
करू शकत नाही. जे साधक अखंड व नियमितरूपाने साधन क्रिया 
करीत राहून आ'म्यात राहतात त्यांच्या प्राणांची चंचलता राहात 
नाही. तयामुळे अचंचल स्थिर ब्रह्मरूपाची प्राप्ती करून साधक 
अखंड नृत्य करणाऱ्या चंचल घ्राणरूप मायेला ओलांडून पलीकडे 
जातात. प्राणांच्या चंचछतेमुळेच मनाची चंचलता असते. जर मन 
चंचल राहिले तर कोणीही आत्मस्वरूपाला जाणू शक्त नाही; 
कारण आत्मा स्थिर आहे. त्यामुळे मन स्थिर झाल्याशिवाय कोणीही 
त्याला पकडू शकत नाही. ज्याप्रमाणे ज्या घरात अंधकार असतो त्या 
घरालाच तो झाकून टाकतो त्याप्रमाणेच त्या स्थिर प्राणांच्या अर्थात्‌ 
आत्म्याच्या आश्रयाने जे चंचल प्राण राहतात ते चंचल प्राणच 
आत्म्याच्या कायमच्या स्थिर भावाला आच्छादित करतात. आत्म- 
क्रियेच्या अर्थात्‌ साधनेच्या द्वारा या च्नंचल प्राणांना स्थिर केल्यावर 
ते स्थिर प्राणाबरोबरच एकरूप होतात. हे जे दुःखक्लेशमय चंचल 
प्राण आहेत त्यांच्या शक्‍तीमुळेच गतिमान होऊन मन एका विषया- 
पासुन दुसऱ्या विषयापर्यंत धावत असते आणि नाना प्रकारचे दुःख 
च कष्ट भोगीत असते. तेच मन जर्‌ बिचार करून आत्मक्रियेच्या 
द्वारा प्राणांना शरणागत झाले तर या साधनाचे फल म्हणून तेही 
तरून जाण्यास अत्यंत कठिण असलेली माया अर्थात्‌ चांचल्य भाव 
ओलांडून पलीकडे जाते: मन, लावून क्रिया अर्थात्‌ साधन केले 


तर या सर्वे/पेफ्टी, लक्षात सदातन पुऽक, रोस”) त्से 


>>>>- > 


FT lb De 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास बाविसावा ३१ 


समजतात की, परमेश्वरावर सवे भार टाकून आपण काहीच प्रयत्न 
करावयाचा नाही असा शरणागतीचा अर्थ आहे. परंतु हा शरणा- 
गतीचा भाव नाही. खरे तर ही चित्ताची मूढता आणि आळसापुळे 
होणारी चूक आहे. ज्यावेळी साधक विचारहीन होतो त्यावेळीच 
त्याच्या मनात असा भ्रम उत्पन्न होतो. श्रीमदाद्य शंकराचार्यांनी असे 
म्हटले आहे की, “ सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेव मायाविनं स्वात्मभूतं 
सर्वात्मना ये प्रपद्यन्ते ते मायामेतां सवं मूतवित्तमोहिनीं तरन्त्यति- 
क्रामन्ति। ” आवरण आणि विक्षेप या दोन शक्तींनाच अविद्या किवा 
प्रकृती असे म्हणतात. हेच चंचल प्राण होत आणि “ मायिनन्तु महे- 
श्वरम्‌ ' अर्थात्‌ स्थिर प्राणच आत्मा किवा महेश्वर आहे. जे साधक 
दुसरीकडे कोठेही न पाहता केवळ गुरुवाक्यावर विश्वास ठेवून साधन 
करतात तेच या स्थिर प्राणरूपी श्रीमहेशवराला जाणू शकतात. इतर 
कोठेही लक्ष न देता केवळ साधनाचा आश्रय घेणे यालाच शरणागती 
असे म्हणतात. अशा प्रकारे शरणागत झालेले साधकच या मायेचे 
अतिक्रमण करू शकतात अर्थात्‌ त्यांचे चंचल प्राण स्थिरभाव धारण 
करू शकतात. अशा प्रकारे शरणागती आणि पौरुंष-प्रयत्न या 
दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. पूरुषाकाराशिवाय अर्थात्‌ प्रयत्ना- 
शिवाय प्रारब्धाचा क्षय होत नाही आणि संस्कारही संपुष्टात येत 
नाहीत. पुरुषाची शक्ती हेच तर खरेःपौरुष आहे. पुरुष हाच एकमात्र 
आत्मा आहे. ज्यावेळी मनुष्य (साधक) साधन करतो त्यावेळी 
तो आपल्या आरत्मशक्तीच्या द्वाराच साधन करीत असतो. हे चंचल 
प्राणच महामाया आहेत. तीच बलपूर्वक आकर्षण करून जीवाला 
मोहयुक्त करते. या दृष्टीनेच “ श्रीदुर्गासप्तशती“' या ग्रंथात असे 
म्हटले आहे की, “ बलादाकुष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति-।" 
परन्तु जो साधक आपण अत्यंत दीस आहोत असे समजून 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३२ | 'श्रीथोरलेस्वांपीमहाराज 


आत्तंभावाने तिला शरणागत होतो त्यात्रे रक्षण करणे तिचा 
स्वभाव आहे, हें जाणन जीवाला निश्‍चित राहिले पाहिजे. इतर 
दुसरीकडे कोठेही लक्ष न देता व पाहता गुरुवाक्यावर विश्वास 
ठेवन अटळ श्रद्धायुक्त होऊन साधन करीत राहिले पाहिजे. यामळे 
जीवाची वारंवार होणाऱ्या. जन्ममरणपरंपरेच्या क्लेशातून सुटका 
होते. प्राण चंचळ होऊन मनाला शेकडोशे बंघनांमध्ये जखडून 
ठेवतात. ज्यावेळी साधकाच्या मनाचे हे बंधन सुटते त्यावेळी त्याच्या 
त्रितापांच्या सर्व ज्वाळा शांत होतात. साधन करून कूटस्थामध्ये 
राहिल्याने सर्व देवी गुण साधकाचा आश्रय करतात. जो आपल्या 
आत्मस्वरूपात राहतो तो मायेचे स्त्ररूप पाहू शकतो आणि त्यामुळ 
तो पुन्हा मायेच्या स्वरूपाला भुलून जात नाही. जो साधन करीत 
नाही तो आत्मस्वरूपात .राहात नाही. त्यामुळे तो मायेला पकडू 
शक्रत नाही. साधनाने स्थिर भाव प्राप्त झाल्यावर साधक मायेचे 
अतिक्रमण करू शकतो. ” 
उपरोक्त श्रीमद्‌भगवद्गीतोक्त श्लोकातील भावाथ प्रकट 

करताना श्रीप्रंतज्ञानेशवरमहाराजांनी. “ ज्ञानेशत्ररीत ” असे म्हटछें 
आहे की- 
येथ एक नवलावो। जो जो. कोजे तरणोपावो । 

तो तो अपावो । होय. तें'एंक ॥ ७.८२ ॥ 

एक स्वयंबुद्धीच्पा बाहीं। रिगाले तयांची शुद्धीवि नाहीं । 
एक जाणिवेचे डोहीं। गर्दंचि गिळिले॥८३॥ 
, एकीं वेदत्रयाचिया सांगडी। घेतल्या अहंभावाचिया धोंडी ४ 
ते मदमीर्नांच्या तोंडीं । सगळेचि गेले ॥८४॥ 

एकी वथसेचें जाड बांधले । मग .मन्मथाचिये कांसे लागले । 


C00. थिमि yc hheoargon - 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास वाविसावा ३३ 


आतां वार्धेक्याच्या तरंगा-। माजीं मतिश्ंशाचा जरंगा । 
तेणें कवळिजताती पें गा। चहूंकडे ।।८६॥ 

आणि शोकाचा कडा उपडत । क्रोधाच्या आवती दाटत । 
आपदागिधों चुंबिजत । उधवला ठायीं ॥८७॥ 

सग दु.खाचेनि बरबटे बोंबले । पाठीं मरणाचिये रेवे रेवले । 
एसे कामाचे कांसे लागले । ते गेले वायां॥८८॥ 

एकों यजनक्रियंची पेटी । बांधोनि घातली पोटीं । 

ते स्वर्गसुखाच्या कपाटीं। शिरकोनि ठेले ॥८९॥ 

एकों मोक्षीं लागावयाचिया आशा । 

केला कर्मेबाह्यांचा भरंवसा । 

परी ते पडिले बळसां । विधिनिषंधाच्या ॥९०॥ 

जेथ वेराग्याची नाव न रिगे। विवेकाचा तागा न लगे ॥ 
चरि कांहीं तरों ये योगे । तरी विपाय तो ॥९१॥ : 


एसें तरी जीवाचिये आंगवणें । इये मायानदीचें तरणें। ; 


हैं कासयासारिखं बोलणें । म्हणावें पां ॥९२॥ 


जरी अपथ्यशीळा व्याधी । आकळे साधूंसो दुर्जनाची बुद्धी । 
कों रागी सांडी रिद्धी ३ आली सांती ॥९३॥ 


. जरी चोरां सभा दाटे । अथवा मीनां गळु घोटे । 


ना तरी भेडा उलटे । विवसी जरी ॥९४॥ 

पाडस वागुर करांडी । का मुंगी मेरु वोलांडी । ' 

तरी मायेची पेलथडी । देखती जीव ॥९५॥ 

म्हणौनि गा पंडुसुता । जेसी सकामा न, जिणवेचि वनिता। 
तेवीं मायामय है सरिता । न तरवेंजीवां॥९६ ' 


५ ह 


CC-0.‘Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


\ 


३४ [ श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


येथ एकचि लीला तरले । जे सर्वभावे मज भजले। 

तयां ऐलीच थडी सरलें । मायाजळ ॥९७॥ 

जयां सद्गुरुतारू फुडें । जे अनुभवाचे कांसे गाढे । 

जयां आत्मनिवेदनतरांडे । आकळलें ॥९८॥ 
' ` ` जे अहंभावाचे वोझें सांडुनी। विकल्पाचियां झुळका चुकाउनि। 

अनुरागाचा निरुता होउनी । पाणिढाळू ॥९९॥ 

जया एक्याचिया उतारा । बोधाचा जोडला तारा । 

सग निवृत्तीचिया पेल तीरा। झेपावले जे ॥१००॥ 

ते उपरतीच्या वांवीं सेलत। सोहुंभावाचेनि थार्वे पेलत । 

सग निघाले अनकळित । निवत्तितटीं ॥१०१॥ 

येणें उपाये मज भजले । ते हे माझी माया तरले । 

परी एसे भक्‍त विपाइले। बहुवस नाहीं ॥१०२॥ 

याचा भथं असा आहे की, येथे एक मोठेच नवल असे आहे की; 

या मायानदीतून तरून जाण्याला जे जे उपाय करावेत ते ते सर्वे 
अपायच होतात. ।।८२।। कोणी कोणी स्वतःच्याच बुद्धिरूपी बाहु" 
बळावर मायानदीमधून तरून जाण्यासाठी तिच्यात उडी टाकतात; 
परंतु ते कोणीकडे गेले त्याचा तर पत्ताच लागत नाही. काहीजण 
ज्ञानरूपी डोहात गवनिच पार बुडून जातात. ॥८३॥ कित्येकजण 
वेदत्रयाच्या सांगडीचा तरून जाण्यासाठी आश्रय घेतात; परंतु 
त्या सांगडीवर मीपणाचे धोंडे-बांधून घेऊन तरून जाण्यासाठी 
निघाल्यामुळे ते सर्वजण मदनरूपी माशाच्या तोंडात जातात. 
॥८४॥ काहीजण तारुण्याच्या बळाच्या जोरावर कामरूप मदनाच्या 
कासेला लागून त्याला जिकण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांना 
विषयरूप मगरचं चघळून टाकते. ।॥८५।२ त्यामुळे ते वार्धक्यरूपी 
लाटांम्रध्ये।तरंप्रत जाल, असता. सकिरम रूप म्यळ चस, ० सा पडून 


FR 


अध्याय पंचचिसावा - चातुर्मास वाविसावा ३५ 


चहूं कडून जखडले जातात. ॥८६॥ या स्थितीत ते शोकरूप 
कड्यावर आपटले जातात आणि पुढे ते क्रोधरूपी भोवऱ्यात गुरः 
फटले असता त्यातून कोठे डोके वर काढण्याचा प्रयत्न करतात न 
करतात तोच आपत्तिरूप गिधाडे त्यांना टोचटोचून खाऊ लागतात. 
॥८७॥ मग ते दुःखरूप चिखलाने माखले जातात व मरणरूप 
गाळात रुतले जातात. अशाप्रकारे जे कामाच्या मागे लागतात ते 
सर्वे फुकट जातात. ॥८८॥ काहीजण यज्ञा दिक क्रियारूपी ' पेटी ' 
बांधून ती आपल्या पोटाखाली घेतात. ते स्वगंसुखरूपी कपारीत 
अडकून राहतात. ॥८९॥ कोणी मोक्षरूपी पेलतीराळा लागावे या 
आशेने कर्मरूप बाहुबलावर विश्वास ठेवतात; परंतु ते विधिनिषे- 
घाच्याच भोवऱ्यात सापडतात. ॥९०॥ जर मायानदीमध्यें वेराम्य- 
रूप नाव प्रवेश करू शकली नाही आणि जर तेथे विचाराचा 
टिकावच लागत नाही तर उपरोक्त प्रकारच्या कोणत्याही साधना- 
वलंबनाने ही मायानदी तरून जाता येणे क्वचितच शकय होईल. 
॥९१॥ याप्रमाणे जीवाच्या अंगवळाने या मायारूप नदीतून तरून 
जाता येते हे म्हणणे कशासारखे आहे म्हणून म्हणावे? ॥९२॥ जर 
पथ्य न करणाराचा रोग टळेल, साधूला दुर्जनाची बुद्धी कळेल, 
एखादा लोभी पुरुष ऐश्वये प्राप्त झाले असता त्याचा त्याग करील, 
॥९३॥ जर चोरांच्या सभेला गर्दी होईल, माशाला गळ गिळता 
येईल, एखादा भित्रा पिशाच्चाव र हल्ला करून त्याला परत फिरवील, 
॥९४॥ हरणाचे पाडस जाळे ,कुरतडील आणि मुंगी मेख्पर्वेत 
झो लछांडील अर्थात इतक्या गोष्टी घडन येणे शक्य होईल तरच 
जीवांना आपल्या स्वतःच्या बुद्धीने किवा सामर्थ्याने ही मायानदी 
तरून पलीकडल्या तीरी ज्ञाता येईल. ॥९५ हे अर्जुना ! ज्याप्रमाणे 
विषयासक्त पुरुषाला स्त्री अर्थात्‌ स्त्रीची वासना जिकवतच नाही 


umuksflu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


a 


३६ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


त्याप्रमाणे ही मायारूप नदी जीवाला तरवतच नाही.॥।९६। मग 
भायानदी तरून जाणे शक्यच नाही असे झाले, असे म्हणशील तर तसे 
नाही. त्यास एकच उपाय आहे. तो असा की, जे सर्व भावाने मला 
शरण येतील तेच फकत या दुस्तर मायानदीतून सहज तरून जातील. 
इतकेच नव्हे; तर त्यास अलीकडच्या काठावरच मायारूप नदीचे 
जल पार नाहीसे होईल; कारण परमार्थदृष्ट्या ते वस्तुतः नसतेच. 
॥९७॥ ज्यांना मायानदी तरून जाण्यासाठी श्रीसद्गुरू हाच कोणी 
चांगला नावाडी मिळाला आहे, ज्यांनी ब्रह्मसाक्षात्काराच्या अनु- 
भवाची कास बळकट धरली आहे, ज्यांना आत्मनिवेदनरूपी परा” 
भक्तीचा तराफा हस्तगत झाला आहे, ॥९८॥ जे अहुंभावाचे ओझे 
'टाकून विकल्परूपी वाऱ्याच्या झुळुका चुकवून आणि संसारावरील 
प्रमरूपी पाण्याची धार चुकवून ॥९९॥ जीव ब्रह्माचे ऐक्य हाच 
“ उतार ' असलेल्या पाण्यात बोधरूपी ताऱ्याच्या आश्रयाने निवृ- 
तीच्या पलीकडील तीरावर झेप घालून सत्वर निघतात।। १००॥ ते 
वैराग्यरूपी हातांनी पाणी तोडीत ' अहं ब्रह्म या भावाच्या बळावर 
पोहत अनायासे मुक्तितटावर अचूकपणे बाहेर निघतात. ॥।१०१॥ 
'जे या एकाच उपायाने मला भजतात"ते या मायारूप नदीतून तरून 
जातात; परंतु असे भकत अगदी थोडे आहेत, फार नाहीत. ॥। १०२॥ 

अशा रीतीने ज्यावेळी साधकावर श्रीगुरुकृपा होते त्यावेळी 
आत्मशक्ती जागृत होऊन तिचा-सुषुम्नेत प्रवेश होतो व जगत्‌- 
लीला, संसारलीला किवा जीवलीला संपुष्टात येते. हे ज्यावेळी 
घडते त्यावेळीच ' श्रीस्वामीमहाराजांची माया . ओलांडन त्यांच्या 
अनन्तरूपाशी एकरूप होता येते. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे ज्या काळात बॅलऱ्याच्या साथीने तीव्र 
जोर” पकडा. होताः ल्या"काठमतः्बहुसेकण्सर्वपकोक 'औषिधऽ'भेण्या- 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास बाविसावा ३७ 


साठी श्रीस्वामीमहाराजांकडे येत असत. त्या लोकांना औपध देता 
देता श्रीस्वामीमहाराजांचा हात दुखावयास लागत असे. असे असले 
तरी त्यांनी कधीही कोणाला औषध देण्यास नकार दिला नाही. 
त्यामुळे शेकडो लोक आजारातून मुक्‍त होऊन त्यांना जीवनदान 
मिळाले. अशा प्रकारे श्रीस्वामीमहाराजांनी आपला स्वतःचा. देह 
झिजवून समाज पुरुषाला देव मानून त्याची जी सेवा केली ती 
पाहिली म्हणजे या एका गोष्टीत त्यांच्या विभुत्वाचे कितीतरी 
पैलू दडले आहेत याची प्रचीती येते. श्रीस्वामीमहाराजांच्या या 
वैळूंचे दर्शन सर्वार्थाने श्रीसंततुक्राराममहाराज यांच्या पुढील 
अभंगातून प्रकर्षत्वाने होत असल्याने तद्द्वारा आपण जर त्यांच्या 
` महानतेच्या अंतरंगात प्रवेश केला तर श्रीसमर्थ रामदासस्वामी- 
महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे “ जीवात जीव घालून लोक कसे 
चोढावे ? ” या प्रात्यक्षिकाची प्रचीती. येईल. या दुष्टीने श्रीसंत- 
तुकाराममहाराज असे म्हणतात की- 


जे का रंजले गांजले । त्यांसि म्हणे जो आपुले ॥१॥ 
तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेचि जाणावा ॥२॥ 
मदु सबाह्य नवनीत। तैसें सज्जनांचे चित्त ॥ ३॥ 
ज्यासि आपंगिता नाहीं । त्मासि घरी जो हृदयीं ॥ ४॥ 
दया करणें जे पुत्रासी । तेचि दासा आणि दासी ॥ ५७ 
तुका म्हणे सांगू कितो। तोचि भगवंताची मूर्ती ॥ ६॥ 


* - अ... >... रि. 
नव्हती ते संत करितां कवित्व । संतांचे ते आप्त नव्हती संत ॥ १ ॥ 
येथें नाहीं वेश सतत आडनांव । निवडे घाबुडाव व्हावा अंगी ॥२॥ 
नव्हतो ते संत धरितां भोषळा । करितां वाकळा प्रावरणासी ॥३॥ 
मब्हती।ले' संत करिता, फेल सांगतां, घरातही सतु.) ४ ॥ 


३८ = श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


नव्हती ते संत वेदाच्या पठणीं। कमं आचरणें नव्हती संत ॥ ५॥ 
नव्हती ते संत करितां तप तीर्थाटन । सेविलिया वन नव्हती संत ॥६॥ 
नव्हती ते संत माळापुद्रांच्या भूषणें। भस्म उधळणे नव्हती संत।।७॥ 
तुका म्हणे नाहीं निरसला देहें।. तोंवरी आघवे सांसारिक ॥ ८॥। 


नाहीं संतपण मिळत हें हाटीं। हिडतां कपाटीं रानीं बनीं ॥ १॥ 
नये मोल देतां धनाचिया राशी । नाहों तें आकाशीं पाताळी तें॥ २॥ 
तुका म्हणे मिळे जिवाचिये साठीं। नाहीं तरी गोष्टी सांगों नये ।।३॥ 


. है ज्र रे 
बोल बोलतां वाटे सोपे । करणी करितां टीर कांपे ॥ १॥ 
. नव्हे वराग्य सोपारें। मज बोलतां न वाटे खरें ॥ २॥ 
विष खावें ग्रासोग्रासीं। धन्य तोचि एक सोसी ॥३॥ 
तुका म्हणे करूनि दावी । त्याचे पाय माझे जीवीं ॥ ४॥ 
श्रीसमर्थरामदासस्वामीमहाराजांनी श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
कार्याचेच जणूकाही वर्णन करताना“ जीवात जीव घालन लोकांना 
अक्तिमार्गाला कसे लावावे? ,” हे सांगताना असे म्हटले आहे की- 
॥ जीवांत जीव घालावा, लोक वोढावे कसे? ॥ 
पाडवा आडवा आला । मन घाला अभ्यासितां। 
विवरणे अंतःकणं हो। सांगणें अथं येथिचा ॥ १॥ 
गाळावें ना घालावें ना। पल्लवीचें ( पदरचे ) कांहीं तरी । 
नेमस्त बोलिला कंचा। कळेसें सांगणें जना ॥ २॥ 
अभ्यासे होत आहे रे । अभ्यास करणें सदा । 
उदंड बोलणें लागे । यथातथ्य हळू हळू ॥३॥ 
. तेव्हां ते समजती प्राणी । कोण्हा मानं नये कदा । 
तीऩांत,जीक घालावा) दालादा सकतित्तागे हा.) 


-ऱ्जञ 


>>> >>> 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास बाविसावा ३९ 


दुसऱ्यास कळेसें करणें । विवरणें जाणती मनीं। 

ते लाभ मानिती मोठा । गाटा (हट्टी) लोक गपावितो ॥५॥ 
सबंहो पेरणें विद्या । लोकांमधे हळू हळू । 

नेणते जाणते करणे । कथानिरूपणें सदा ॥ ६॥ 
निश्‍चय बिबवावे ते । प्रत्यय सद्य रोकडे । 

उकलनी सांगणें सोपे । क्षणक्षणा पुनःपुन्हा ॥ ७॥ 
कंटाळा दूरि दाकावा । मनामधें त्रासो नयेत 

सांगता सांगता हांसे | हांसे खेळे अहनिशी ॥ ८ 0७ 
झिजी ( गर्दी ) हे सर्वं लोकांची । चुकतां झीडकू नये। 
` मनापासून वोढावें । ज्यासी त्यासी क्षणक्षणा ॥ ९॥ 
लोक हे आभारें भारे । विचारे दाटले बहू । 

अखंड सवेस्वें राजी । नवाजीतो सुद्त्तरें ॥१०॥ ` 
सैत्रिको सर्वेलोकांसी । मनापासून जाहली । 

वेध हा लागला मोठा। लोक भाटचि जाहले ॥११॥ ' 
अंतरीं लागली माया । परस्परें सुटेचिना । 

मित्र ते जाहले भागी । विभागी परलोकोंचे ॥ १२॥ 
कंठेता येक येकाला । अंतरे मिळाली बरीं। . 
साक्षेपी नेटके जाले । मानलें जगदतरें ॥१३॥ 
_कथानिरूपरणे चर्चा। योरयोरास मानठो) . . . 
कंठेना लोक येताती । कोठकोठून चालिले ११४४ . 
सर्वांसी राखणें राजी। सर्वकाळ सुदृत्तरें। . 

येकचि जीव सर्वांचा । कटूबंद ढळेचिना।१५॥ 


सर्वांस सुख होताहे। ज्याचे त्याचे परी सं । 
साज सामे ते। किती स्हणोति सांमणें,॥ १६।। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४० ______ :  श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सोईऱ्या धाईऱ्या लोकां । सवेचि लागलो सदां । 
. राजको भोवते येती । तेहि त्यासीच मीळती ॥१७॥ 

धाकुटी थोरली मुलें । वृद्ध तारुण्य सारिखे । 

उदंड वृद्ध म्हाताऱ्या । मुलें घेऊन धांवती ॥१८॥ 

सर्वत्र बोढती तेथें । विचित्र न कळे कळा । 

स्थळ ते माजले मोठं । साजलें वाद्यगायना ॥१९॥ 

भक्तीचा जिव्हाळा मोठा.। खोटा मार्ग असेचिना । 

रामदास म्हणे माझा । राम त्रेलोक्यनायकु ॥२०॥ 

श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास भाद्रपद शुद्ध पौणिमेला संपल्या- 

वर श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील महामारीचा अर्थात्‌ कॉलऱ्याचा उप- 
द्रव कमी झाला व दर्शनासाठी येणाऱ्या लोकांची ये-जा वाढली. 
श्रीस्वामीमहाराजांसमोर पुष्कळ द्रव्य व प्रसादाच्या वस्तू जमा होत 
असत; परंतु त्यांपेक़ी ते कशालाही स्पर्श करीत नसत. आषाढ शुद्ध 
पौणिमेपर्यन्त श्रीस्वामीमहारांजापुढे जे द्रव्य येत असे ते श्री. आप्पा- 
साहेब देव हे उचलून त्याचा हिशेब ठेवीत असत; परन्तु त्यानन्तर 
मात्र श्रीस्वामीमहाराजांच्या आज्ञेने हे काम श्री. गंगाधरपंत वेद्य 
करू लागले. ज्यावेळी धी. गंगाधरपंत हे श्रीस्वामीमहाराजांजवळ 
असत त्यावेळी ते स्वतः सर्वे पैसे उचलून घेत असत; मात्र ज्यावेळी 
ते जवळ नसत त्यावेळी श्रीस्वाम्रीमहाराजांजवळ असलेल्या मंडळीं- 
तून कोणीतरी ते पैसे गोळा करीत असे व ते श्री. गंगाधरपंत वैद्य 
यांच्याकडे आणून देत असे. अशा प्रकारे श्रीस्वामीमहाराजांपुढे 
जी रक्कम जमा होत असे त्या सवं शिल्लक . रकमेचा विनियोग 
त्यांची जशी आज्ञा होईल त्याप्रमाणे ब्राह्मणभोजनासाठी किवा 
कोणाला देणगी; देण्यायाठी अगर इत्तरही महत्त्वाच्या कामासाठी 
केला जात असे. श्रीस्वामीमहाराज नाण्याला स्प 


CC-0.‘MumUukshu Bhawan Varahasi Collection. Digit करीत, 


3 


| 


se #ऋ ५939 959 5 


| 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ४१ 


एवढेच नव्हे; तर भक्तमंडळींक्रडून त्यांना जे धनादेश ( मनी 
ऑडेरी ) येत असत त्यावरही ते कधी सही करीत नसत. श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास सुरू झाल्यावर व 
त्यानन्तरही त्यांचा येथे मुक्काम असेपर्यन्त रोज १०-१५ पत्रे नित्य 
येत असत. त्यांना आलेल्या सवं पत्रांची उत्तरे ते मोठ्या कटाक्षाने 
स्वतःच लिहीत असत. असा कटाक्ष असला; तरी ज्यावेळी अत्यधिक 
पत्रे येत. असत किंवा लोकांची दर्शनासाठी गर्दी होत असे त्यावेळी 
ते श्रीक्षेत्र नरसी येथील श्री. कृष्णाजी नरसीकर किवा श्री. बापूजी 
नरसीकर यांच्या हातून पत्रांची उत्तरे लिहून घेत असत. 
ध्रीस्वामीमहाराज आपल्यापुढे किवा श्रीदेवांपुढे आलेल्या 
द्रव्याला किवा वस्तूला स्पर्श करीत नसले; तरी भक्तांनी अरण 
केलेल्या किवा श्रीक्षेत्र चिखलद्याला आलेल्या भक्तांच्या सोयी- 
करिता किवा भोजनाकरिता विकत आणलेल्या प्रत्येक वस्तूचा 
योग्य विनियोग व्हावा असा त्यांचा कटाक्ष असे..एकदा 'श्रीस्वामी- 
महाराजांना कोठीच्या दारात एक मिरची पडलेली दिसली. त्यांनी 
ती लगेच उचलली व कोठीवाल्याकडे देऊन त्याला असे सांगितले 
की, “ ही श्रीदत्तमहाराजांच्या-कोठीतील मिरची आहे. ती वाया 
जाणे चांगले नाही. व्यवहार व परमार्थे या दोन्ही ठिकाणी “ क्षणशः 
कणशश्चैव विद्यां वित्तं च साधयेत्‌ ॥ ” असे दक्षतेने वागले पाहिजे. 
या दुष्टीने एका मिरचीचाही संग्रह केला पाहिजे.” | 
ही सर्वं कथा वाचली म्हणजे श्रीस्वामीमहाराज. प्रपंचाच्या 
बाबतीत किती साक्षेपी होते याचा प्रत्यय. आल्याशिवाय राहात 
नाही. श्रीसमर्थ रामदासस्वामीमहाराजांती ग्रंथराज श्रीदासबोधात 
«प्रपंची जो सावधान । बो परमार्थ करील जाण [ प्रपंची जो अप्र- 


०८७. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हि 


४२ ____ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


माण। तो परमार्थी खोटा ॥ ” असे म्हणून जो महासिद्धान्त प्रस्था- 
पित केला आहे तो सर्वांनी आत्मसात करून “ भोगश्च मोक्षश्च 
करस्थ एव ” अशी स्थिती प्राप्त केली पाहिजे असाच त्यांचा या 
रीतीने उपदेश करण्याचा हेतू होता हे स्पष्ट आहे. श्रीस्वामी- 
महाराजांची ही दुष्टी किती व्यापक, किती सखोल व क्रिती गंभीर 
आहे याची प्रचीती श्रीसमर्थाच्या ग्रंथराज दासबोधातील “ विवेक 
बैराग्यदशक बारावा ” यातील पहिल्याच “ विमललक्षणनिरूपण ” 
या समासावरून आल्याशिवाय राहात नाही. ते असे म्हणतात की- 
आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थविवेका ॥ 
येथे आळस करूं नका । विवेकी हो ॥ १२.१.१ ४ 
प्रपंच सांडून परमार्थं कराल । तेणें तुम्ही कष्टी व्हाल ७ 
प्रपंचपरमार्थं चालवाल । तरी तुम्ही विवेकी ॥] २॥ ` 
प्रपंच सांडून परमार्थ केला। तरी अन्न मिळेना खाबयाला । 
मग तया करंट्याला । परमार्थ केंचा ॥ ३॥ 
परमार्थ सांडूनि प्रपंच करिसी। तरी तूं यमयातना भोगिसी । 
अंतीं परम कष्टी होसी । यमयातना भोगितां ॥ ४॥ 
साहेब कामास नाहीं गेला । ग॒हींच सुरवडोन बेसला । 
तरी .साहेब कुटिल तयाला । पाहती लोक ॥५॥ 
तेव्हां महत्त्वचि गेलें । दुजनाचे हांसें झाले । 
दुःख उदंड सोगिलें । आएल्या जीव ॥ ६॥ 
` तेसेंचि होणार अंतीं। म्हणोनि भजावे भगवंती । 
' परमार्थाची प्रचीती । रोकडी. घ्यावी ॥ ७ ७ 
“ __ संसारीं असतां मुक्त्‌। तोचि जाणावा संयुक्त । 
-0.अखंड-बाहे पुक्तायृक्त+ऽविघहरणा' हेजए< को ००००००४ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा 


प्रपंची जो सावधान । तो परमार्थं करील जाण । 
प्रपंची जो अप्रमाण । तो परमार्थों खोटा ॥ ९॥ 
म्हणोन सावधानपणे । प्रपंच परमाये चालवणे । 

ऐसें न करितां भोगणें। नाना दुःखें ॥१०॥ 

पर्णाळी पाहोन उचले । जीवसुष्टि विवेकें चाले । 
आणि पुरुष होऊन अमले । यासि काय म्हणावें ॥११॥ 
स्हणोन असावी दीर्घसूचना। अखंड करावी चालना । 
पुढील होणार अनुमाना । आणून सोडावें ॥१२॥ 
सुखी असतो खबरदार । दुःखी होतो बेखबर । 

ऐसा हा लौकिक विचार । दिसतचि आहे ॥१३॥ 
म्हणोन सवंसावधान। धन्य तयाचें महिमान । 

जनीं राखे समाधान । तोचि एक ॥१४॥ 

चाळणेचा आळस केला । तरी अवचितां पडेल घाला । 
ते वेळे सांवरायाला । अवकाश केचा ७१५७ 

म्हणोन दीघंसुचनेचे लोक । त्यांचा पाहावा विवेक । 
लोकांकरितां लोक । शाहणे होती ॥१६७ _ 

परी ते शाहणे वोळख्वे । गुणवंताचे गुण घ्यावे । 
अवगुण देखोन सांडावे । जनांमध्यें ॥१७॥ 

मनुष्य पारखूं राहेना । आणि कोणाचें मन तोडीना । 
मनुष्यमात्र अनुमाना । आणून पाहे ॥ १८॥ 

दिसे सकळांसि सारिखा। पाहता विवेकी नेटका । 
कामी निकामी लोकां। बरें पाहें ॥ १९॥ 

जाणोन पाहिजेत सवं । हेंचि तयाचे अंपुर्व । 


ज्यांचे त्यापरी ग्लैरवं। राखों जाण ॥२०॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectfon. Digitized by Gangotri 


४३ 


इ __ श्रीशोरलेस्वामीमहाराज 


श्री समर्थं रामदासस्वामीमहाराजांचे प्रपंच-परमार्थाच्या विवेकाचे 
हे सार जर आपल्या हाती आले तर श्रीस्वामीमहाराजांचे अंतरंग 
आपल्याला उलगडेल व आपण कोणाच्या संगतीत आहोत याची 
प्रचीती येईल. अशी प्रचीती आली की, “ संसारास आळियाचें 
सार्थक । जेथे नित्यानित्यविवेक । इहलोक आणि परलोक । दोन्ही 
साधिले ॥ दासबोध १७.१.२१॥ हे घडल्याशिवाय राहणार नाही. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरित्ररूपी सत्संगाचा हाच अपूर्वे व लोकोत्तर 
महिमा आहे. त्याचे वर्णन करताना ग्रंथ राज श्रीदासबोधात श्रीसमर्थ 
रामदासस्वामीमहाराज असे म्हणतात की- 


संसारासः आलियाचे सार्थक । जेथें नित्यानित्यविवेक । 
इहलोक आणि. परलोक । दोन्ही साधिले ॥ १७.१.२१ ॥ 
सननशीळ छोकांपाशीं । अखंड देव अहनिशीं । 
'पाहतां त्याच्या पुवंसंचितासी । जोडा नाहीं ॥ २२॥ 
अखंड योग म्हणोनि योगी । योग नाहीं तो वियोगो । 
वियोगी तोही योगी । योगबळें॥ २३॥ 
भल्याच महिमा ऐसी । जे सन्मागं लावी लोकांसी । 
पोहणार असतां बुडतयासी। बुडों नेदी ॥ २४॥ ' 

` स्थूळसुक्ष्ततत््व्ञाडा । पिड ब्रह्मांडाचा निवाडा । 
प्रचीत आहे एंसा थोडा । भमंडळीं ॥ २५॥ 
वेदांतींचे पंचीकरण. । अखंड तयाचे विवरण । 
भहावाक्ये अंतःकरण । रहस्य पाहे ॥ २६॥ 
ये पृथ्वीमध्ये"विवेक असती । धन्य तयांची संगति। 

_ श्रवणमात्र पावती गतिः। प्राणिमात्र ॥२७॥ 
सत्संग आणि सच्छास्त्रभ्रवण । अखंड होतसे विवरण ॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


काळया जळ 


ee 


TPT 3 


अध्याय: पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ४५ 


नाना सत्संग आणि उत्तम गुण । परोपकाराचे ॥ २८॥ 
जे सत्कीर्तोचे पुरुष । ते परमेश्वराचे अंश । 
धमंस्थापनेचा हव्यास । तेथेचि बसे ॥ २९॥ 

विशेष सारासार विचार । तेणे होय जगदुद्धार । 
संगत्यागं निरंतर । होऊन गेले ॥ ३०॥ 


* श्र श्र 


श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास चालू 
असताना व त्यानन्तर त्यांचा ५-६ महिने तेथे जो मुक्काम झाला 
त्या काळात रोज सकाळी श्रीमद्भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र व उप- 
निषदे या प्रस्थानत्रयीवर श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्य यांनी लिहिलेल्या 
भाष्याचा पाठ सांगण्याचा कार्यक्रम श्रीस्वामीमहाराजांच्या निवास- 
स्थानाच्या अंतरंग भागात दरवाजे लावून चालत असे. हे प्रस्थान- 
त्रयीवरील भाष्य व त्याचे श्रीस्वामीमहाराजांनी केलेले विवरण 
एकावयास येणारी निष्ठावन्त ब्राह्मण मंडळी स्नानसंध्या करून 
सोवळयामध्ये बसत असत. यावेळी इतर लोकांना आत प्रवेश 
करण्यास बंदी असे. अशा प्रकारे प्रतिदिनी हा कार्यश्रम चालला 
असताना एके दिवशी नेमके या भाष्य पाठाच्याच वेळी बढवाणी 
संस्थानचे राजे श्रीठाकूरसाहेव हे “्रीस्वामीमहाराजांच्या दशनाला 
आले. -राजे श्रीठाक्रसाहेब हे श्रीस्वामीमहाराजांचे एकांतिक 
भक्त असल्यामुळे ते श्रीस्वामीमहा राजांच्या या मुक्कामात रोजच 
अन्य वेळी दर्शनाला येत असत; परन्तु त्या दिवशी ब्रिटिश सर- 
कारचे राजदूत (पॉलिटिकल एजंट) बढाई संस्थानला भेंट 
देण्यासाठी दुपारी दोन वजता राजवाड्यांवर येणार असल्यामळ 


शरीराज़ेप्ाडिबांता स्वामी महाराज ection प्या, पूर्वी राज- 


४६ श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


वाड्यावर लवकर परत जाऊन त्यांच्या स्वागताची तयारी करा- 
वयाची असल्यामळे ते नेमके भाष्यपाठाच्या वेळीच दर्शनाला आले. 
त्या दिवसांमध्ये राजदूत (पॉलिटिकल एजंट) म्हणजे फार मोठे 
प्रस्थ होते. त्यांच्या भ्रुकुटीभंगावरच हिंदुस्थानातील संस्थानचे 
भवितव्य नाचत असे. यामुळे हा राहू आपल्या संस्थानात यण्या- 
पूर्वी आपल्या श्रीगृरुदेवांचे दर्शन घेऊन व त्यांच्या आशीर्वादाचे 
भक्कम कवच अंगावर चढवून त्याला सामोरे जावे या विचाराने 
राजे श्रीठाकरक्षाहेब आपल्या श्रीराणीसाहेबांना बरोबर घेऊन 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाला आले होते 

श्रीराजेसाहेब व श्रीराणीसाहेब श्रीस्वामीमहाराजांच्या दश- 
नाला आल्याचे त्यांच्या नोकराने कळविताच श्रीस्वामीमहाराज 
भाष्यपाठ सांगत असले तरी तेथील कोणीतरी सेवकाने आत 
जाऊन त्यांना असे सांगितले की, “ श्रीराजेसाहेब व श्रीराणीसाहेव 
आपल्या दर्शनासाठी येऊ इच्छितात तरी त्यांना आत सोडू का? ” 
हा निरोप ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज त्या सेवकाला असे म्हणाले 
की, “ आता भाष्यपाठ चाल आहे, आता यावेळी दर्शन होणार 
नाही, असा त्यांना निरोप द्या 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या सेवकाने हा निरोप श्रीराजेसाहेबांना 
सांगितला. तो ऐकताच श्रीराजेसाहेब एक क्षणभर स्तंभितच झाले. 
वास्तविक पाहता बढवाणीचे श्रीराजेसाहेब हे श्रीस्वामीमहाराजांचे 
एकांतिक भक्त हाते. श्रीस्वामीमहाराजांचे सर्वं नियम त्यांना 
माहीत होते ब त्यांची कडक शिस्तही त्यांना चांगली परिचित 
होती- त्यामुळे भाष्यपाठाच्या वेळी आपल्याला दर्शनासाठी प्रवेश 
मिळणे शक्य नाही हेही श्रीराजेसाहेबांना चांगले माहीत होते 
परंतु श्रीराजेसाहेव निस्सीक्र भक्‍त असले तरी ते एक व्यवहारात 


CC:0. MuMmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized:by eGangotri 


_ 3. NNO ASOT ज्य 


TT 9त_+ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ४३ 


गुंतलेले राजे होते. त्यामुळे आपली सवं मिजास वढवाई संस्थानच्या 
अस्तित्वावर अवलंबून आहे याची त्यांना अगदी .पुरेपूर जाणीव 
होती. यामुळे श्री राजेसाहेबांच्या पुढे मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला. 
राजदूताच्या (पॉलिटिकल एजंटच्या) स्वागतासाठी श्रीस्वामीमहा- 
राजांचे दर्शन व आशीर्वाद घेतल्याशिवाय परत जावयाचे की 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या दशेनासाठी राजदूताची ( पॉलिटिकल 
एजंटची ) उपेक्षा करावयाची ? . या दोलायमान मनःस्थितीत 
श्रीराजेसाहेवांच्या गुरुभकतीचा विजय झाला. ते स्वामी महाराजांचे 
दर्शेन होईपर्यंन्त देवळाबाहेर थांबले. त्या दिवशी भाष्यपाठ संपण्या- 
सही उशीर झाला. त्यामुळे व इतरही कारणांमुळे त्यांना व 
श्रीराणीसाहेबांना साडेअकरा वाजल्यानन्तर श्रीस्त्रामीमहाराजांचे 
दर्शन झाले व प्रसादाशीर्वाद मिळाला. त्यानन्तर ते उभयता राज- 
वाड्यावर परत आले. त्या दिवशी राजदूत ( पॉलिटिकल एजंट ) 
संध्याकाळी चार वाजल्यानन्तर राजवाडयावर आले. आपल्या 
भक्तावर आलेला प्रसंग श्रीस्वामीमहाराजांना आधीच कळला 
होता. त्यामुळेच हे घडले. हा शिष्याच्या श्रीगुर्भक्तीचा विजय 
आहे तसाच तो श्रीगुरूंच्या झ्लिष्यावरीळ प्रेमाचा निदर्शक आहे. 


ही सर्वं कथा वाचली म्हणजे श्रीस्वामीसहा राजांच्या अपूर्वे 
निःस्पृहतेचे मूतिमंत दर्शन झाल्याशिवाय राहात नाही. श्रीसमर्थ 
रामदासस्वामीमहाराजांनी ग्रंथराज दासबोधात म्हटल्याप्रमाणे 
श्रीस्वामीमहाराज “ एक द्रव्याचे'विकिंले । एक शिष्याचे आंखिले । 
ऐसे दुराशेनें केलें । दीनरूप ॥५.२.२३॥ जें जें रचे शिष्यांचे मनीं । 
तेसीच करी मनधरणी! ऐसी क्लामना पापिणी । पडिली गळां ॥२४॥ 
जो गरु भीडसारू। तो अधैमाहुति अध॑मृ थोरू। चोरटा मेंद पामरू। 


र्ध दे भे बैध रीचीरी' केलीस 'वोंहरीम'आणि 


४८ - _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


शेखी भीड करी । घातघेणा ॥२६॥ तैसा सद्गुरु नसावा । जेणें 
अंतर पडे देवा । भीड करूनियां गोवा । घाली बंधनाचा ॥२७॥ 
असे श्रीसदगरू नव्हते, है निःसंशयपणे सिद्ध होते. यामुळे उपरोक्त 
कथेतून प्रकट झालेल्या श्रीस्वामीमहाराजांच्या अपूव निःस्पृहतेचे 
व तदंगभत्त महासिद्धाचे व साधूचे दर्शन घऊन कृताथं व्हावयाचे 
असेल तरःआपणास श्रीसमर्थरामदास स्वामीमहाराजांच्या ग्रंथराज 
दासबोधातील पुढील ओव्यांचाच . आश्रय घ्यावा लागल. असा 
निःस्पृह साध कसा असतो हे सांगताना ते असे म्हणतात की- 
- साध स्वरूप स्वयंभ । तेथे कंचा असेल दंभ । 
, जेथे हेताचा आरंभ । जाहलाचि नाहो. ॥८ ९.३१॥ 
` जेणें दृश्य केलें विसंच । तयास केंचा होय प्रपंच । 
याकारणें निष्प्रंपच । साधु जागावा ॥३२॥ 
अवघे ब्रह्मांड त्याचें घर । पांचमौतिक हा जोजार। 
मिथ्या जाणोनि सत्वर । त्याग केला ॥३३॥ 
याकारणें लोम नसे । साधु सदा निर्लोभ असे । 
जयाची वासना समरसे। शद्ध स्व॑रूपीं ॥३४॥ 


` मोहें झळबावें मन । तरो तें मनचि झालें उन्मन । 
याकारणें साधुजन । मोहातोत ॥३८॥ 
श्रीसमर्थांनी हे मोहातीतत्त्व अर्थात्‌ निःस्पृहत््व कसे बाणते 
याची सांगोपांग चर्चा ग्रंथराज धीदासबोधातील दशक १३ समास 
१०, दशक १४ समास १, दशक १५ समास-२ व दशक १८ समास 
३ मध्ये केली आहे."ती जिज्ञासू साधकांनी व वाचकांनी अवश्य 
पाहावी. BT 


लष्कर रवाल्हेर ग्रेथील श्रीमंत राजघराण्यातील श्रीमती लक्ष्मी- 


(७-0. Mumuk Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr , 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ४९ 
बाई जाधव या श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा 
चातुर्मास चालू असताना बरेच दिवस येऊन राहिल्या होत्या. त्या 
श्रीस्वामीमहाराजांची रोज' यथासांग पुजा करून त्यांचे अगदी 
मनोभावे दर्शन घेत असत त्याचप्रमाणे त्या रोज दुपारी श्रीस्वामी: 
महाराजांच्या पुराण श्रवणास अगदी नित्य नियमाने येत असत. 
अशा प्रकारे त्या श्रीस्वामीमहाराजांची अत्यंत निरलसपणे व निर- 
भिमानवृत्तीने सेवा करीत असत. त्यांच्या सारख्या राजघराण्यातील 
स्त्रीच्या ठिकाणी वसत असलेली ही नम्रता, सेवावृत्ती व निरमि- 
मानता पाहून सर्वांनाच मोठे आश्चयें वाटत असे. त्यांच्या' या 
स्वभावामुळे भारावून जाऊनच एकदा श्रीस्वामीमहाराज सर्वांना 
उद्देशून असे म्हणाले की, “ जर माणसाच्या अंगी नम्रपणा असला 
तरच त्याला मोठेपणा मिळतो. ” 

श्रीमती लक्ष्मीबाई जाधवांनी त्यांच्या मक्कामातील एक दिवस 
भंडारा करून श्रीक्षेत्र चिखलद्यातील सबं जातीच्या लोकांना व 
बायका मुळांना भोजन देऊन संतुष्ट केले. त्याचप्रमाणे पुढे त्यांनी 
काही दिवसपर्यंन्त तेथे असलेल्या व बाहेर गावाहून तेथे आलेल्या 
सवं ब्राह्मणांना पक्वान्नांचे भोजन दिले. श्रीमती लक्ष्मीबाई यांच्या 
बरोबर त्यांचे बंधूही आले होते. ग्वाल्हेरच्या राजघराण्यातील 
इतरही बरीच मंडळी श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाला येत असत; 
पण श्रीमती लक्ष्मीबाईंप्रमाणे ती मंडळी बरेच दिवसपयेन्त श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे राहू न शकल्यामुळे त्यांना श्रीस्वामीमहाराजांची 
सेवा करण्याचे भाग्य लाभले नाही 

वरील सवं कथा वा.चल्यानन्तर आपण जर “ माणसाच्या अंगी 


'नस्रपणा असला तरच त्यांला मोठेपणा मिळतो, ” या श्रीस्कामी- 


७ 
CQ. Mumukshu Bhawan yaranasi Collection. Digitized by SGangotri 


५० | श्रीथो रंलेस्वामीमहाराज 


महाराजांनी केलेल्या उपदेशाचा एकाग्रपणे विचार केला तर एका 
लीनतेपणामुळे देहबुद्धी जाऊन साधकाला शांतीची प्राप्ती कशी होते 
याचे रहस्य लक्षात येईल. नम्रता म्हणजे तितिक्षा. “ नास्ति तितिक्षा- 
सम साधनम्‌ । ” म्हणजे तितिक्षेसारखे अर्थात्‌ सहनशीलतेसारखे, 
नम्रतेसारखे दुसरे साधन नाही असेच शास्त्रकारांनी सांगितले आहे. 
या साधनाचा हा अपरंपार महिमा वर्णन करताना “ जुना दासबोध ” 


या ग्रंथात श्रीसमर्थ रामदासस्वामीमहाराज असे म्हणतात की- 


लीनतेसारिखें रत्न । उदंड केला जरी प्रयत्न । 

तरी न जोडे यत्न । केला पाहिजे ॥ १०.९॥ 

लीनता अखंड जयापाशीं । तेथें ठाव नाहीं ऋधासी । 

लीनतेनें अभिमानासी । देशधडी केलें॥ १०॥ 

अतिलीनता जिहीं धरिली । त्यांची देहबुद्धि खंगोनि गेली । 

दिवसेंदिवस गृहासि आली । न पाचारितां शांती ॥११॥ 

लोनता महत्त्वाचा थारा । लीनता पाषांडाचा मातेरा । 

करूनि टाकी एकसरा । नव्ह॒तेंचि जेसें ॥१२॥ 

कलह अत्यंत मांडिला । एसे जाणविले लीनतेला । 

तेणें जरी प्राणी सांभाळिला । तरी कलह केचा तेथें॥१३॥ 

लीनता अंगों धरावी । देहबुद्धि जीवेंचि मारावी । 

मग ये शांतीची करावी । न लगे चिता ॥१४॥ 

* * + 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील चातुर्मास संपल्यानन्तर येथील महा” 

मारीचा त्रासही कमी झाला व श्रीनमंदानदीचे पाणीही कमी झाले: 
त्यामुळे बाहेर गावाहून बरीच मंडळी सारखी येऊ लागली. अशा 
रोहीत भतती येत, राहिल्यामुळे, भीस्वामीमहा राजाच्या पुढे 


i CAection: Digitized byeGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ५१ 


पुष्कळ पैसे जमा होत असत. या सर्व पैशांमधून लग्ने व मुंजी करणे, 
लोकांना व्रतवेकल्यासाठी मदत करणे, समाराधना करणे व ब्रतो- 
द्यापनादि करणे अशा प्रकारची अनेक लोकोपयोगी कार्ये श्रीस्वामी- 
महाराज जवळील सेवकांकडून करवून घेत असत. याच पैशातून 
येथे रोज पक्‍्वान्नभोजन चालू होते. श्रीस्वामीमहाराजांच्या या सवे 
मुक्कामाच्या काळात एकंदर किती मंडळी जेवली याला तर काही 
गणतीच राहिली नाही. या सर्व काळात बढवाणी संस्थानचे राजे 


श्री. गणपतीसिह ठाकूरसाहेब हे जातीने उपस्थित राहून सर्वे 
व्यवस्था पाहात असत. 


अशा रीतीने चातुर्मास संपल्यानंतरचा श्रीस वामीमहाराजांचा 
काळ श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे चालला असताना भाद्रपदाच्या वद्य 
पक्षात श्रीस्वामीमहाराजांच्या बंधूंचे जावई श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
आले होते. पुढे आश्‍विन महिन्यात नवरात्र सुरू झाल्यावर तेथे 
आलेल्या लोकांनी श्रीस्वामीमहाराजांना श्रीदुर्गासप्तशतीचा अर्थ 
सांगण्याची आग्रहाची प्रार्थना केली. श्रीस्वामीमहाराजांनी सर्वे 
लोकांनी केलेली ही प्राथंना मान्य करून नवरात्राच्या पहिल्या 
दिवसापासून अथे सांगण्याचे मान्य केले. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी आश्‍विन शुद्ध प्रतिपदेला म्हणजे नव- 
रात्राच्या पहिल्या दिवशी सायंसध्य़ा झाल्यावर ज्यावेळी सवे मंडळी 
एकत्रित झाली त्यावेळी उपक्रम विधीने इष्ट देवतेचे स्मरण करून 
नंतर शरीदुर्गासप्तशतीचा प्रथम श्लोक वाचला व त्याच्या कथेला 
अनुसरून अर्थे सांगण्यास प्रारंभ केला. तो श्लोक असा- 
सार्वाणः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्परत्त विस्तराद्‌ गदतो मम ॥ २॥ 
याचा अर्थ असा आहे की, सावि हा सूय {चा मुलगा असून 
त्यल्ियप्आाउवा घच»असेअहदखे नातेशअजका-अतचीी,कृथी सी 


| 
| 


५२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सांगतो ती आपण ऐका - ( असे श्रीमार्कडेय महामुनी म्हणाले ) 

अशा प्रकारे या श्लोकाचा अर्थ सांगून झाल्यावर श्रीस्वामी महा- 
राजांनी याच श्लोकाने “हीं” बीज सिद्ध करून दाखविले. हे 
“जही ” बीज कसे सिद्ध होते याचे विवेचन करण्यास त्यांना सुमारे 
अर्धा तास लागला. त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराज सर्वांना उद्देशून 
असे म्हणाले की, “ श्रीदुर्गासप्तशती ” ग्रंथाचे एकूण सातशे श्लोक 
आहेत. त्यातील प्रत्येक श्लोकाने एक एक बीज सिद्ध होते. अशा 
रीतीने प्रत्येक श्लोकाचे बीज तयार करून अर्थ सांगावयास कित्येक 
महिने लागतील. आपल्याला तर नऊ दिवसात ही पोथी संपवा- 
वयाची आहे. यामुळे प्रत्येक श्लोकाचे बीज सिद्ध न करता कथेला 
अनुसरून श्लोकांचा जो अर्थ असेल तेवढाच सांगणे सोयीचे व 
योग्य होईल.” त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री दुर्गासप्तशतीच्या 
कथेला अनुसरून सर्व श्लोकांचा अर्थ नऊ दिवसात सांगून पोथी 
संपविली. “2 

अशा रीतीने श्रीदुर्गासप्तशतीच्या एक एक श्लोकाने एक एक 
बीज मंत्र तयार होतो हे या पूर्वी बहुतेकांना किंबहुना सर्वच मंडळींना 
अवगत नव्हते. मात्र काही लोकांनी अशा प्रकारे बीज सिद्ध करतात 
असे ऐकले होते. असे बीज सिद्ध करणारा अर्थ ज्यावेळी या सर्वे 
लोकांनी ऐकला त्यावेळी ते आश्चर्याने दिङमूढ झाले. ज्यावेळी तेथे 
जमलेल्या लोकांमधील विद्वान्‌ मंडळींनी यासंबंधी श्रीस्वामीमहा- 
राजांना माहिती विचा रली त्यावेळी ते त्यांना असे म्हणाले की, 
“ श्री. भट्टोजी दीक्षित यांनी सिद्धान्त कौमुदी हा व्याक रणशास्त्राचा 
प्रख्यात ग्रंथ रिहिला असून त्यांनीच श्रीदुर्गासप्तशतीवर भाष्यग्रंथ 
लिहिला आहे. त्वा ग्रंथात सातशे श्लोकातील सातशे बीजे (मंत्र) 
सिद्ध करून दाखविली आहेत. ” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


go 


| rs oI ® 
दक er ०० टि 


अध्याय पंचविसावा -चांतुर्माप्त बाविसावा ५६ 


श्रीस्वामीमहाराजांना श्रीदुर्गासप्तशतीवरील उपरोक्त भाष्य 
मुखोद्गत होते. ज्यांनी तीन-तीन चार-चार शास्त्रे पूर्णपणे 
आत्मसात केली आहेत अशी शास्त्री मंडळी, पुराणिक लोक आणि 
भाविक जन ध्रीस्वामीमहाराज सांगत असलेल्या श्रीदुर्गासप्तशतीचा 
अर्थ ऐकावयास येत असत. अजाण माणसांसमोर अर्थ सांगणे 
कदाचित्‌ सोपे होऊ शकेल; पण विद्वान्‌ मंडळींच्या समोर पुराण 
वाचून अर्थे सांगणे फार कठीण आहे. परंतु हे सर्व कठीण व 
कसोटीचे कार्य श्रीस्वामीमहाराज इतक्या लीलया करीत असत की, 
सर्व शास्त्री मंडळी अगदी थक्क होऊन जात असत. श्रीस्वामीमहा- 
राजांनी पहिल्या. दिवशी ज्यावेळी “ ज्हों ” बीज सिद्ध करून 
दाखविले त्यावेळी खरगोण येथील श्री नारायणराव संवत्सर हे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ शास्त्री त्या ठिकाणी वसले होते. श्रीस्वामी महा राजांची 
अपूर्वे व अलौकिक विद्वत्ता पाहून त्यांनी धन्यता प्रदर्शित केली. या 
प्रसंगी खरगोण येथील इतरही शास्त्री मंडळी व दशग्रंथी ब्राह्मण ' 
मंडळी आली होती. त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांचे दर्शन कंरून 
कुतकृत्यता प्रदर्शित केली व ते श्रीस्वामीमहाराजांचा प्रसाद घेऊन 
परत गेले. तम * ग 

वरील सवे हकीकत वाचली म्हणजे श्रीस्वामीमहाराजांचे सवे. 
शास्त्रांमधील ज्ञान किती अगाध झेते याची कल्पना आल्याशिवाय 
राहात नाही. असे ज्ञान ईश्वरापाशीच असल्याने श्रीस्वामीमहाराज 
हे साक्षात्‌ ईश्वर होते ही धारणा मनात दृढ झाल्याशिवाय राहात 
नाही. त्यांचे हे ईश्वरीयत्व आपल्या मनात दुढ व्हावे म्हणून व 
मानवरूपाने त्यांच्याकडे पाहण्यासाठी आपली दृष्टी पूर्णतया नाहीशी 
च्हावी यासाठी पातंजलयोगसूत्रातील, पुढी सूत्रांच्या भंतरंगात 
आपणं (प्रत्ेश किक; कह) श्री्तामीमह्यहाज ति. ह हीयुल, ,मुततात 


पड .  श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


त्राणन आपण धन्य व कृतार्थं तर होऊच; पण या दृष्टीच्या प्राप्तीने 
अर्थात श्रीस्वामीमहाराजांवरील अनन्यतम भक्तीने आपला ऊध्व 
मार्ग मोकळा झाल्याशिवाय राहणार नाही, कारण अशा प्रकारचे 
इश्वर-प्रणिधान हे तत्काळ समाधिलाभ प्राप्त करून देणारे असते 
हे नितांत सत्य आहे. या दृष्टीनेच. श्रीपतंजली महामुनी आपल्या 
योग सूत्रात असे म्हणतात की- 
ईश्वरप्रणिधानादा ॥ समाधिपाद ॥२३॥ 
क्लेशकमं विपाकाशयैरेपरामुष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥ 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥२५॥ 
' प्रातिभाद्‌ वा सर्वम्‌ ॥ विभूतिषाद ॥३३॥ 
ईश्वराच्या घ्रणिधानाने अर्थात्‌ कायिक, वाचिक आणि मानसिक 
क्रिया त्याच्या अधीन राहून केल्यामुळे, सर्वे कर्मे व त्यांची फले 
ईश्वराला समर्पण केल्यामुळे आणि त्याच्या गुणांचे वः स्वरूपाचे 
चिन्तन केल्यामुळे त्याच्या अनुग्रहाने तत्काळ समाधि-लाम होतो. 
॥२३॥ क्लेश, कर्म, कर्मांची फळे आणि वासनांशी संबंध नसलेल्या 
अन्य पुरुषविशेष चेतनाला किवा चैतन्याला ईश्वर म्हणतात. ॥२४॥ 
या ईशवरामध्ये पराकोटीचे सर्वज्ञतेचे बीज समाहित असते. ॥२५॥ 
प्रातिभ ज्ञानाने योगी सर्वकाही जाणू शकतो. ॥३३।। 
उपरोक्त २४ व २५य्या सूत्रांच्या अर्थातरात प्रवेश केला म्हणजे 
श्रीस्वामीमहाराज हे ताक्षात्‌ ईश्वरच होते याची प्रचीती आपल्याला 
आल्याशिवाय राहणार नाही.' अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष व 
. अभिनिवेशः असे पाच प्रकारचे क्लेश असून ते सर्व दुःखदायक 
असतात. “ अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ।। साधन- 
पाद ३॥ ” अनित्यामध्ये नित्य, अपवित्रात पवित्र, दुःखात सुख 
आणि अनात्म्पामध्ये आत्म्याचे ज्ञान भासणे याला अविद्या-क्लेश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क 


—»- > 


33७ && 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा प्प्‌ 


असे म्हणतात. पुरुष म्हणजे शिव हा द्रष्टा, चेतन्ययुक्त, क्रियारहित, 
केवल व अपरिणामी अधून चित्त म्हणजे चेतन शक्ती ही पाहण्याचे 
साधन, जड, प्रसवधर्मी अर्थात्‌ ' क्रिया करणारी त्रिगुगमय व 
परिणामशील आहे. अशा प्रकारे पुरुषात ब चित्तात अर्थात्‌ शिवात 
व शक्तीत भेद असला तरी या दोन्ही: गोष्टी अबिद्येधुळे किवा 
अहंकारामुळे एक आहेत अशी प्रतीती येणे अर्थात्‌ दुक्‌शक्ती आणि 
दशंनशक्ती एकस्वरूप आहेत असे भान होणे याला अस्मिता-क्लेश 
असे म्हणतात. चित्तामध्ये सुख भोगण्याची जी इच्छा राहते त्याला 
राग म्हणजे प्रम -क्लेश असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे चित्तामध्ये 
दुःखांबहृल जी घृणेची वासना राहते त्याला द्वेष - क्लेश असे 
म्हणतात. प्रत्येक प्राणिमात्रात स्वभावतःच मृत्यूचे भय असते आणि 
हे भय मूर्खाभ्रमाणे विद्वानांमध्येही दिसून येते, त्याला अभिनिवेश- 
क्लेश असे म्हणतात. i [ 

या पाच क्लेशांपासून धर्मे, अधमे अर्थात्‌: शुभ; अशुभ आणि 
मिश्र अशा प्रकारची कर्मे उत्पन्न होतात. अशा प्रकारे अविद्यादि 
क्लेशांपासून माणसाला जाती, आयुष्य व. भोगांची प्राप्ती होते. 
येथपर्यन्त वर्णन केलेल्या क्लेश, कमं, कर्मांचे फल व वासनांशी 
ईश्वराशी लेशमात्र संबंध नसतो. त्यामुळेच: त्याला चेतन ईश्वर 
अपे म्हणतात. हा ईश्वर आपल्या"इच्छेमात्रेकरून पंपूर्णे जगताचा 
उद्धार करण्यास समर्थं असतो. त्यामुळे ज्याच्या ठिकाणी ज्ञान 
आणि ऐश्वर्याची पराकाष्ठा असते, जो क्लेश, कमं, वासनादि रहित 
असतो, जो सदासवंदा मुक्त, नित्य निरतिशय, अनादि, अनन्त व 
सर्वज्ञ आहे. त्या पुरुषविशेषाला ईश्वर असे म्हणतात. अशा. या 
इशवराचे वर्णन करताना ५ श्वेताशवतर्‌ उपनिषदातील ” अध्याय ६ 
मंत्र: ८ A टूले शहि, क॑ Dad Digitized by eGangotri 


५६ श्रीथोरलेस्वामी महाराज 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । 

परास्य शक्तिविविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ 

ईश्वराला कोणतेही काये नाहीं. त्याला उत्पत्ती, स्थिती व 
लयाकरिता कोणतेही साधन. लागत. नाही.. त्याची बरोबरी 
करणारा कोणीही नसतो. त्याच्यापेक्षा कोणीही मोठा असत नाही. 
त्याची उत्कृष्ट शक्‍ती अनेक प्रकारची आहे असे ऐकिवात आहे. 
त्याचे ज्ञान, बल आणि क्रिया या तिन्हीही. गोष्टी स्वाभाविक व 
नित्य आहेत 

अशा या ईश्वराच्या ठिकाणी पराकोटीची सवज्ञता असते 
कारण ज्ञानाच्या पराकाष्ठेचा आधार ईश्वरच असतो. जीवांवर 
भोगाचा व अपवर्गरूप मोक्षाचा अनुग्रह करणे हेच. ईश्वराचे 
दयाळत्व आहे 

ज्यावेळी योग्याला कोणत्याही वाह्य निमित्ताशिवाय आतूनच 
(Intutional insight) ज्ञान प्राप्त होते त्यावेळी त्याला घ्रातिभ-ज्ञान 
प्राप्त होते. हे विवेक ज्ञानाचे प्रथमरूप आहे. या प्रातिभ ज्ञानालाच 
तारकज्ञान असे म्हणतात. यालाच. “तारक सर्वविषयं सर्वंथा- 
विषयमक्रमं चेत विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ३.५४ विभूतिपाद ॥ ” असे 
योगसुत्रात म्हटले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, विवेकज्ञान तारक. 
म्हणजे कोणत्याही बाह्य निमित्ताशिवाय आपल्या प्रभेने स्वतः 
उत्पन्न होणारे असुन ते साधक योग्याला संसारसागरातून तारून नेते 
ते सवे विषयांसंबंधीचे असते म्हणजे या ज्ञानामुळे महदादिपर्यंतच्या 
सवं तत्त्वांचे आकलन होते. ते सर्वथाविषय म्हणजे सवं अवस्थांमध्ये 
स्थूल, सुक्ष्म, आदि भेदान त्याच्या तिन्ही. परिणामांसहित सवे 
विषग्रांना जाणणारे आणि अङ्गम म्ह्णजे क्रमांची अपेक्षा न ठेवणारे 
असते, या ज्ञानामुळे सव प्रकारच्या विष एका क्षण [नु होते 


& 0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


OER NOR Mt ५ हि ओळ हज यायच 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ५७ 


अशा रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांसारख्या ईशवरस्वरूप योग्याचा 
जन्म किती दुलेंभ आहे हे कथन करताना श्रीमद्भगवद्गीतेत असे 
असे म्हटले आहे की- न्‍ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥६.४२॥ 
तत्र तं बृद्धिसंयोगं लभते पौवंदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ क्रुनंदन ॥४३॥ 
अर्थात्‌ तो वैराग्यशील योगभ्रष्ट पुरुष बुद्धिमान्‌ व ज्ञानवान 
दरिद्रयांच्याच कुलात जन्म घेतो; मात्र या संसारात अशा प्रकारे 
शुद्ध व ज्ञानसंपन्न अशा दरिद्री योग्यांच्या कुळात होणारा अशा 
प्रकारचा हा जन्म निःसंशय अत्यंत दुमिळ आहे. ॥ ४२॥ अशा 
प्रकारचा जन्म प्राप्त झाल्यावर तेथे त्या योगभ्रष्ट पुरुषाला पूर्वे- 
जन्मी केलेल्या साधनाची, योगाची व ज्ञानाची बुद्धी प्राप्त होते 
आणि हे अर्जुना ! ! पूर्वजन्मातील या संस्कारांमुळे तो योगसिद्धी- 
साठी किवा भगवत्‌ प्राप्तीसाठी पुन्हा मोठ्या उत्साहाने पूर्वीपेक्षा 
अधिकच प्रयत्न करतो. ॥ ४३ ॥ 
याचा भावार्थ स्पष्ट करताना श्रीज्ञानेशवरमहाराज “ ज्ञाने- 
इव रीत ” असे म्हणतात की- 
अथवा ज्ञानाग्निहोत्री । जे परब्रह्मण्यश्षोत्री । 
सहासुखक्षेत्रीं । आदिवंत ।।०६.४४९ ॥ 
जे सिद्धांताचिया सिहासनीं। राज्य करिती त्रिभुवनी । 
जे कूजती कोकिल वनीं । संतोषाच्या ॥,४५०॥ 
'जे विवेकद्रमाचे मुळीं । बेसले आहाति नित्य फळी । 
तया योगियांचिया"कुळों । जन्म पावे ॥ ५१॥ 


00७6. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


¢ 


ह 


ष्ट न _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराजः 


मोटकी देहाकृति उमटे | आणि निजज्ञानाची पाहांट फुटे । 
सूर्यापुढें प्रगटे । प्रकाश: जैसा ॥५२॥... : 
हेसो दशेची वाट न पाहतां । वयसेचिया गावा न.मेतां । 
बाळपणींच सर्वज्ञता । वरी तयातें ॥५३॥ 
तिये सिद्धभरज्ञेचेनि लाभं । मनचि सारस्वत दुसे । 
मग सकळ शास्त्रे स्वयंभे । निघती मुखें ॥५४॥ 
ऐसें जे जन्म । जयालागीं देव सकाम । 
स्वर्गी ठेले जप होस । करिती सदा ॥५५॥ 
अमरीं भाट होईजे । मग मृत्युलोकातें वानिजे । 
ऐसें जन्म पार्था गा जे। तें तो पावे ॥५६॥ 
याचा अर्थ असा आहे की, “ अथवा जे ज्ञानरूप अग्नीमध्ये हवन 


करतात, जे परब्रह्मानुभूतिसंपन्न व वेदसंपन्न आहेत, जे परब्रह्म- 
सुखरूप गावाचे वतनदार आहेत, जे सामरस्याच्या सिद्धान्तावर; 


be 


बसून त्रिभुवनाचे राज्य करतात, जं संतोषरूप वनात मधुरध्वनी: 


करणारे कोकिळ आहेत आणि जे तित्यानित्यविवेकाच्या मुळाशी 
बसून ब्रह्मस्वरूप प्राप्तीच्या नित्य फळाचे सेवन करतात अशा 
योग्यांच्या कुळात त्या - ईश्वरस्वरूप योगी पुरुषाचा जन्म होतोः 
॥ ४९ ते ५१॥ तेथे जन्म घेतल्यावर लहान वयातच त्या योग्याच्या 
ठिकाणी आत्मज्ञानाची पहाट होते. ज्याप्रमाणे सूर्यं उगवण्याच्या 
अगोदर चहूकडे अरुणोदयाची प्रभा फाकते त्याप्रमाणे योग्य अव- 
स्थेची वाट न पाहाता व प्रौढावस्था प्राप्त न होताच ज्ञान किवा 
सर्वज्ञता ही बालपणीच अशा योगीपुरुषाच्या ठिकाणी प्रकट होते. 
॥'५२-५३॥ अशा रीतीने पूर्वजन्मी केलेल्या साधनामुळे प्राप्त 
झालेल्या सिद्धप्रशेमुळे त्याचे पनच सवे निद्यांता प्रसवते व त्याच्या 
मुख्ातूमसबेऽशाहके स्वतः आपोह्वाप्, तिघ जा पतह; 44/५४ ॥ 


OS 


अध्याय पंचचिंसावा चातुर्मास बाविसावा ५९ 


अशा प्रकारे आपल्याला उत्तम कुळात जन्म प्राप्त व्हावा म्हणून 
स्वगेवासी देव देखील मनात हा हेतू धरून नेहमी जप, होम करीत 
असतात.।। ५५॥ हे अर्जुना ! देवही स्तुतिपाठक होऊन ज्या मृत्य 
लोकातील ज्ञानयोगसंपन्न योगी कुलाचे वर्णन करतात. त्या सवं- 
श्रेष्ठ कुलात तो ईशवरसदृश योगी पुरुष जन्म पावतो. ५६॥ 

शरीज्ञानेशवरमहारांजांनी प्रकट ' केलेला हा भावार्थं पाहिला 
म्हणजे श्रीस्वामीमहाराज ईश्वर तर होतेच होते; पण श्रीज्ञाने- 
३वरमहाराजांनी श्रीज्ञानेशवरीत म्हटल्याप्रमाणे “ अगा योगी जो 
म्हणिजे । तो देवांचा देवो जाणिजे । आणि सुखसर्वस्व माझें । चेतन्य 
तो ॥६.४८२॥? असे महासिद्धयोगी होते याची खात्री पटून त्यांच्या 
चरणांच्या आराधनेकरिता मन लालायित व उताविळ झाल्याशिवाय 
राहात नाही, कारण “तरी मी देह तो आत्मा ॥ ६.४८५॥ 
असेच ईश्वराचे व योग्याचे ऐक्य असते हे श्रीज्ञानेश्व रमहा राजांनी 
सिद्धान्तरूपांने स्पष्ट केले आहे. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा जोपरयंन्त मुक्काम 
होता तोपर्यन्त त्यांच्या दर्शनाला अगणित भक्तमंडळी आली. 
आपल्या दर्शनाला येणाऱ्या सर्वे भक्तमंडळींवर श्रीस्वामीमहाराज 
आईच्या मायेने प्रेम करीत असत. त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या सर्वे 
भक्तमंडळींच्या भोजनाची सोय श्षीस्वामीमहाराज आपल्या सेवकां- 
तर्फे करीत असत. ते प्रत्येक सणाला उचित व योग्य असा नवीन 
पदार्थ तयार करावयास सांगत “असंत व सर्वांना अत्यंत प्रेमाने व 
आग्रहाने खाऊ घालीत असतं. ते पाहिले म्हणजे आई-बापांचे 
आपल्या मुलांवर जितके प्रेम असेल त्यापेक्षा *श्रीस्वामीमहाराजांचे ` 
कितीतरी अधिक प्रेम आपल्या भक्तांवर असल्याचे स्पष्टपणे, दिसत 
असे. येथे जो स्वयंपाक तयार होत असे त्यात कोणत्याही प्रकारे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६० __ श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


साखरेचा वापर केला जाणार नाही हे कटाक्षाने पाहिले जात असे. 
त्या काळीत बनारस साखर, देशी साघर, मोरस साखर, पिसळेली 
साखर इत्यादि साखरेचे विविध प्रकार पसरलेले असल्यामुळे व 
त्यांबद्दल संशय वाटत असल्यामुळे कोणत्याच प्रकारची साखर 
स्वयंपाकात त वापरता सर्व पदार्थात गूळ वापरण्यात येत असे. 
येथील सर्व पक्वान्नेही गुळाचीच केली जात असत. गुळापासून 
केलेल्या सर्वे पदार्थांना व पक्वाच्नांता इतकी अपूव गोडी असे की? 
त्यापुढे अमृतही फिके असेल अपे वाटत असे. त्यामुळे या गुळाच्या 
पदार्थांनी कोणालाही कधीही अरुची उत्पन्न झाली नाही; मग कष्ट 
होण्याची गोष्ट तर दूरच राहिली. 

बास्तविक पाहता दह्यातील पाणी काढून टाकल्यावर त्याचा 
जो चक्का तयार होतो त्यात साखर मिसळली की, श्रीखंड तयार 
होते. परंतु कोणत्याच पदार्थात साखर वापरण्यास श्रीस्वामी महा- 
राजांची बंदी असल्यामुळे आणि गूळ व दही अर्थात्‌ चक्का हे पदार्थ 
एकत्र करून खाण्यास शास्त्राची आज्ञा नसल्यामुळे येथे केव्हातरी 
लोणी, गूळ, केशर, वेलदोडे इत्यादि पदार्थाचे श्रीखंड तयार करीत 
असत. अशा प्रकारे तयार केलेले श्रीखंड एक महिन्यापर्यंत ठेवले तरी 
ते वाईट न होता चांगले टिकत असे. कधी कधी तर दही, केशर, 
वेलदोडे, जायफळ यांमध्ये गुळाऐवजी किसमिस बारीक वाटून 
श्रीखंड तयार करीत असत. या श्रीखंडाची रुची अत्यंत अप्रतिम 


अशी लागत मसे. या श्रीखंडाची परीक्षा कोणालाही कधीच करता: 


आली नाही. मात्र जिलबी, लाडू, घारगे इत्यादि सवे पक्वाच्नांमध्ये 
गूळ घाळून ती तयार करीत असत. त्यामुळे शास्त्राज्ञा भंग करण्याचा 
प्रश्‍नच उपस्थित होत नरो. त्याचप्रमाणे. येथे .गूळ घाळून दुधाची 
खीर नंहुमी च केली जात असे. र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ACS NAS So फे 


roo 


अध्याय पेंचविसावां --चातुर्मास बाविसावा ६१ 


ज्या सणाला जे आवश्यक असेल ते. करंण्याकडे श्रीस्वामीमहा- 
राजांचा कल व कटाक्ष असे. त्यामुळे त्यांनी भाद्रपदात श्रीगणेश 
चतुर्थीच्या सणाला गूळ खोवरे एकत्र करून त्याचे मोदक व करंज्या 
करून त्या. सर्वांना प्रसाद म्हणून वाटल्या. त्याचप्रमाणे अनंत- 
चतुर्देशीच्या दिवशी घारगे व खीर करून त्याचा प्रसाद सर्वांना 
दिला. पुढे आश्‍विन शुद्ध षष्ठीला श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीसरस्वती 
आवाहनाच्या दिवशी सर्वाच्या पोथ्या एकत्रित ठेवून तीन दिवस 
मोठ्या समारंभाने संरस्ततीचे पूजन व आरती केली. त्यानंतर पुढे ` 
दिवाळीमध्ये ध्रीस्वामीमहाराजांनी सर्वाच्या अंगाला सुगंधी तेल 
लावण्याची व्यवस्था करवून श्रीनर्मदानदीवर पाणी तापवून' स्वं 
मंडळीची अभ्यंग स्नानाची व्यवस्था केली व सर्वांना स्वतःही स्नान 
घातले. त्याचप्रमाणे दिवाळीतील अमावस्येला श्री: लोंढे याँच्यां 
घरात लक्ष्मीपूजन झाले. त्यावेळी तेथे जमलेल्या सवं मंडळींना 
दक्षिणा म्हणून नगदी नाणे देण्यात आले. अशा रीतीने श्रीस्वामी- 
महाराजांनी श्रीक्षेत्रःचिखलदा येथील दिवाळी तेथे जमलेल्या सर्वे 
मंडळींसह मोठया आनंदाने व उत्साहाने साजरी केली. | 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीनमेदोनदीच्या किनाऱ्यावरील खडक 
कोरून स्वयंभू घाट तयार केला आहे. या घाटावर दोन अडीचशे 
मंडळी कोणतीही अडचण न येता मोठया आनंदाने बसू शकतील 
एवढा तो मोठा असल्याने श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या घाटावर जाऊन ; 
कोजागिरी पौणिमा साजरी करण्याज्ने ठरविले. पुर्वी ठरविल्याप्रमाणे 
कोजागिरी पोणिमेच्या दिवशी श्रीस्वामीमहाराज़ व' इतर सर्व 
मंडळी त्या स्वयंभू घाटावर गेली. तेथे. दुध तापवून त्यात गूळ, 
जायफळ व वेलदोडे घालून ते श्रौस्वामी प्तहा राजांनी सर्वांना आकंठ 


प्यावयास विळे, शीस्वामीमहाराजांती,.या, माहकाः. मोठ्य़ा 


६२ ? ध्य श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


आनंदाने भाग घेतला; मात्र. स्वतःला दूध सोसत नसल्याने ते 
त्यांनी घेतले नाही. , .. व | 
त्यानन्तर श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील, मुक्‍कामात श्रीदत्तजयंतीचा 
उत्सव आला. या उत्सवापूर्वी सात दिवस नामसप्ताह, भजनसप्ताह 
व श्रीगुरुचरित्रादि ग्रंथांच्या वाचनाचे सप्ताह करण्यात आले. या 
सप्ताहांची समाप्ती श्रीदत्तजयंतीच्या दिवशी मोठ्या उत्साहाने व 
आनंदाने करण्यात आली. यावेळी श्रीक्षेत्र चिखछदा येथे श्रीदत्त- 
, जयंतीच्या उत्सवाकरिता खूपच मंडळी एकत्र आली होती. त्या 
दिवशी सप्ताह समाप्तीचा सोहळा सकाळी दहा वाजता संपल्यावर 
तेथे जमलेल्या . सर्व मंडळींनी श्रीस्वामीमृहाराजांना बढवाणी येथे 
येण्याबद्दल खूप. आग्रह केला..त्या सर्वे. लोकांचा तो प्रेमाग्रह मोडणे 
शक्य न झाल्याने श्रीस्वामीमहाराज बढवाणीला गेले ब्र सायसंध्येला 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे, परत आले; संया दिवशी सायंकाळी कीर्तन 
होऊन श्रीदत्त जन्म साजरा करण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी श्रीदत्त- 


कि. 


. च्य ट च्च जरे 
जयंतीचे पारणे अत्यंत थाटाने व उत्साहाने साउ 


यावेळी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील, श्री. लोंढे यांची जागा पारण्याच्या 


भोजनासाठी घेतली होती. परन्तु प्रसादाला आलेल्या. लोकांची संख्या 


वाढल्या पुळे श्री. लोंढे यांची जागा सर्वे लोकांना पुरली नाही. त्यामुळे 
सर्वं लोकाना परत श्रीलक्षमीनारायणाच्या, मंदिराचा आश्रय घेऊन 


तेथे जेवणे उरकावी लागली. त्या दिवशी भोजनप्रसादास आलेल्या 
सवे स्त्री, पुरुष, मुलांना प्रत्येकी एक एक रुपया भोजन दक्षिणा म्हणून 
देण्यात आली. ( या काळात सोने २० रु. तोळा होते. याचा अर्थ 
आजच्या काळाच्या दृष्टीने भोजन दक्षिणा २०० रु. होते. यावरून 


श्रीस्वामीमहाराजांच्यौ अपरंपार औदार्याची कल्पना येईल. ) अशा. 
लीह्ीजे,भइत्तत्रयूंती चा उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरा झाला. 


i Collection. Pigitized by eGangotri 


रे करण्यात आले: 


3 44a ह ती लवक कक.” ame cadet F 


अध्याय पंचविसावा “चातुर्मास बाविसावा ६३ 


: त्यानन्तर धनमंक्रातीला ध॑नुर्मास सुरू झाला. तो ही मोठ्या 
उत्साहाने साजरा झाला. त्यातीळ:एक दिवसाचा कार्यक्रम श्रीनमंदा 
नदीच्या स्वयंभू घाटावर करण्यात आला.या धनुर्मासानिमत्त जेवण्या- 
खाण्याचा जो खर्च आला तो.सवं श्री. परशुराम हरि देशमुख 
यांनी दिला 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील स्वयंभू .घाटाचा जो उल्लेख आत्तापर्यन्त 
दोन-तीन वेळा आला आहे तो घाट श्रींनमंदानरदीच्या किनाऱ्यावरील 
खडक कोरून तयार केला असून त्यावर दोन-अडीचशे मंडळी सहज 
बसू शकतील इतका तो एसपेस आहे. हा घाट कोरण्यांचे काम 
श्री. हरि संभाजी देशमुख हे श्रीक्षेत्र चिखलद्याला अधिकारी पदावर 
( आमीन ) असताना, त्यांनी सुरू केले होते. पुढे श्री: होळकर 
सरकार यांच्याकडून याः कामासाठी पांचशे रुपये देण्यात आले. या 
घाटाच्या कामाला अंदाज: पंक्ष्य हजार रुपये खर्च आला. श्री. हरि 
संभाजी देशमुख यांनी प्रथमपासून ते नोकरी सुटेपर्येन्त या कामात 
लक्ष घालून स्वतःछा वाहून घेतले होते. श्री. होळकर सरकारांच्या 
मदती व्यतिरिक्त इतर सवे खर्च त्यांनी स्वतः केला. हे घाटाचे काम 
चाल असताना श्री. नारायणराच कृष्णराव ढवळे यांनी शारीरिक 
मेहनत करून हा घाट कोरून काढण्यास मनापासून अपरंपार अशी 
मदत केली. हा घाट खडकात कोरून तयार करण्यात आला असल्या- 
मुळे तो कधी सुद्धा फुटण्याची किवा,प्रवाहात वाहून जाण्याची भीती 
नाही. श्रीस्वामीमहाराजांचा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे चातुर्मास सुरू 
झाल्यावर ते.याच घाटावर सकाळ-संध्याकाळ स्मालाला व सध्यला 
जात' असत. ज्यावेळी ध्रीस्वामीमहाराज अशा प्रकारे दोन्ही वेळा 
स्नान संध्येला जात-असत त्यावेळी इतरही सवं मंडळी व मुले त्यांच्या 


बल्तेबरभ्रीत्तसंदा तद्ीह ; जात अस्त, वज़न. कु गीत परत येत भतत 


घ : ` ` ” .श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


श्रीक्षेत्र चिखलद्याचा चातुर्मास संपल्यानन्तर श्रीस्वामीमहारा- 
जांनी वेदमर्ती श्री. आप्पादेव चाफेकर यांना यज्ञ करण्यासाठी यज- 
मान करून त्यांच्याकड़न श्रीलक्ष्मीनारायणाच्या मंदिरात देवासमोर 
पहिला संहितास्वाहाकार .करविला. या स्वाहाका राच्या कार्याला 
आठ दिवस लागले. या आठही दिवसात श्रीस्वामी महाराज दररोज 
होमाच्या वेळी यज्ञवेदीजवळ येऊन बसत असत. संहितास्वाहा- 
काराचा रोजचा काग्नेक्रम पूणे झाला की, . दुपारी याच मंदिरात 
भोजनाचा कार्यक्रम होत असे. 

- :हा ` संहितास्वाहाकार झाल्यावर श्रीस्वाभीमहाराजांनी येथेचः 
बारा पवमान स्वाहाकार केले. या प्रत्येक स्वाहाकाराला यजमान 
ब उपाध्यायः (आचार्य) वेगवेगळे असत. यातील एका पवमान 
स्वाहाकाराला श्री. गंगाधरपंत वेद्य उपाध्याय होते; तर दुसऱ्या 
एका स्वाहाकाराचे उपाध्यायं सागरकंडील श्री. नारायण शिवराम 
शेंडे हे होते. यावरून हे स्पष्ट होते की, श्रीस्वामीमहाराजांचा 
श्रीक्षेत्र ।चखलंदा येथे मुक्काम असताना दूरदूरच्या प्रांतांमधून 
विद्वान्‌ भिक्षुक मंडळी: मुद्दाम त्यांच्या दर्शनाला येत असत. त्यामुळे 
या स्वाहाकारामध्ये त्यांची योजना करवून श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
आज्ञेने त्यांची उत्तम संभावनाही करता येत असे. 

- अशा रीतीने एक संहितास्वांहाकांर व बारा पवमानस्वाहाकार 
झाल्यानन्तर याच श्रीलक्ष्मीनारायणाच्या. मंदिरात श्रीरुद्राचे दोन 
व श्रीगायत्री मंत्राचा एक स्वाहाकार झाला. त्याचप्र माणे तीस 
सुवासिनी स्त्रियांची ब्रतोद्यापने केली गेली. प्रत्येक यज्ञकार्याच्या 
प्रथम दिवशी आधीवासन व दुसऱया दिवशी होम करून सांगते- 
निमित्त ब्राह्मणभोजन केले जात अरे. श्रीलक्ष्मीनारायणाच्या 
मुंद्िहात.उपदोक सवव, कारें, झाल्याते.त्याचा का अब + र्क्पासाठी 


« 


n\n 3्\ऐ\\््™™\ '_:००८*+“5 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ६५ 


फार उपयोग झाला यात काहीच शांका नाही. 

श्रीक्षेत्र चिखलद्याला जे स्वाहाकार झाले त्या प्रत्येक स्वाहा- 
काराचा अग्नी सूर्यापासून उत्पन्न करून मग तो स्थापन करण्यात 
आला होता. आगपेटीच्या किवा इतर कोणत्याही प्रकारे उत्पन्न 
झालेल्या अग्नीचा त्यासाठी स्वीकार केलेला नव्हता. प्रत्येक यज्ञाच्या 
वेळी अग्नी स्थापन करण्याची वेळ आली की, वेदमूर्ती श्री. आप्पादेव 
यांचा चष्मा आणून तो उन्हात धरून त्याचा प्रकाश एका गवरीवर 
दुसऱ्या एका गवरीचा चुरा ठेवून त्यावर पाडीत असत. त्यामुळे एका 
मिनिटाच्या आत अग्नी तयार होत असे. त्यामुळे तेथे जमलेल्या सर्वे 
लोकांना असे वाटू छागले की, अशा प्रकारे अग्नी उत्पन्न करणे हा 
या चष्म्याचा स्वाभाविक धर्म आहे. त्यामुळे इतर लोकांनीही 
खात्री करून घेण्यासाठी अर्धातासापर्यन्त तोच चष्मा उन्हात धरून 
झरनी उत्पन्न होण्यासाठी प्रयत्न केला; पण तशा प्रकारे अग्नी 
उत्पन्न झाला नाही. वास्तविक पाहता श्रीस्वामीमहा राजांच्या समक्ष 
ज्यावेळी हा चष्मा उन्हात धरला जात असे त्यावेळीच असा अग्नी 
उपस्थित होत असे. 

वरील सर्वे कथा वाचली म्हणजे श्रीस्वामीमहाजांक डून देव किती 
अगाध लीला करीत होते याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही 
देवांच्या लीलेला तुलना नसल्यामुळे व तो भक्तांचा भारवाही 
असल्यामुळे हे सर्वं चमत्कार घडत कसतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे 
देव भक्तांसाठी या लीला कशा करतो, तो भक्तांसाठी उदार कसा 
होतो व अभक्तांसाठी कसा कठीण बनतो हे सर्वे अंतरंग रहस्य व 
वर्मं अत्यंत मार्मिकपणे. प्रकट करताना श्रीसंत नामदेत्रमहाराज 
आपल्या अभंगात असे म्हणतात को». . ० 


००३) Mumukshu Bhawan‘Yaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ . श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


दुरोनि ओळंगिल्या अविनाश देताहे । 
` तो जवळीं जातां काय देईल नेणों ॥१॥ 
ऐसा हा कृपाळू लक्ष्मीकांत आहे । 
साधन प्रवाहे वोळगती प्राणी ॥२॥ 
सेवा माझा स्वामी वेकुंठनायक । 
सुक्तिमुक्तिदायक आणिक नाहीं ॥३॥ 
साधिलें नगर देऊनियां शिर । 
| कष्ट दशशिरें एवढें केलें ॥४॥। 
तें दिलें बिभोषणा एका नमस्कारा । 
त्या माझ्या उदारा कां न भजा ॥५।॥ 
मांडी बेसों नेदी सापत्न ते माता । 
म्हणे राज्यधरूतुता नव्हसी तूं ॥६॥ 
हें ऐकोनि वना जाय तो तत्त्वतां । 
सकळ देवा माथा वरिष्ट केला ॥७॥ 
दुर्योधनें भोजना बहु केले सायास । 
परि न घे ग्रास तयां घरीं ॥ ८ ॥ 
विदुराचें घरीं न पुसतां जाय । 
अक्ति प्रिय होय स्वामी साझा ॥ ९ ॥ 
अर्जुनाचे काजीं सांडी निज पेजा । 
सुदर्शन वोजा धरियेलें ॥१०॥ 
आपण लटिका जाला भीषम साच केला ६ 
काळाचा अंबुला स्वामी माझ. ॥११॥ 
” दीक्षित अवदान देती निज. करों । 


वद C$ ह 
८८-७0. vo, मुख, न करी तयांकडे॥॥१२॥ ॥, eGangotri 


n 


बधाय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९७ 


सुदामा जो पोहे देत मुष्टीभरी । 

तयासी श्रीहरी पसरी हात ॥१३॥ 

म्हणउनि गावा हाचि स्नो घ्यावा । 

हाचि वो धरावा हृदयकमळी ॥१४॥ 

हरिगुण नाम हेंचि प्रिय आम्हां । 

कीर्ती गाय नामा होऊनि भाट ॥ १५॥ 

* * श्व 
अशा प्रकारे श्रीलक्ष्मीनारायणाच्या मंदिरात स्वयंपाक, ब्राह्मण- 
भोजन व स्वाहाकारादि कार्यक्रम दोन महिनेपर्थन्त अखण्ड चालले 
होते. हे सवं कार्यक्रम संपल्यानन्तर श्रीलक्ष्मीनारायण मंदिराच्या 
अगदी जवळच राहात असलेल्या श्री. लोंढेसाहेबांची जागाही 
स्वयंपाक करण्यासाठी घेतली. ही जागा प्रशस्त असल्याने तेथे सर्वे 
लोकांची भोजनाची व्यवस्था उत्तम रीतीने करता आली व सामान 
एका स्वतंत्र खोलीत ठेवण्याचीही सोय करता आली. पुढे श्रीस्वामी- 
महाराजांचा थीक्षेत्र चिखलदा येथे जोपयंन्त मुक्काम होता तोपयेन्त 
या जागेतच स्वयंपाक, ब्राह्मणभोजन इत्यादि होत राहिले. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी या स्वयंपाकातून बहुधा भिक्षा घेतली 

नाही. ते गावातून माधुकरी मागून आणीत असत व ज्या श्रीमारुती 
मंदिराच्या उत्तर दिशेकडील कडछातीत त्यांचे वास्तव्य होते तेथेच 
ते भिक्षान्नाचे सेवत करीत असत. त्यानन्तर ते पंधरा मिनिटे 
वामकुक्षी करीत असत. ज्यावेळी श्री. लोंढेसाहेबांच्या घरात सर्वे 
मंडळी भोजनासाठी बसत असत त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज तेथे 
येत असत व सर्वांना आग्रहपूवेक वाढावयास "लावीत असत. या 
मुक्कामात श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीहून भिक्षुक वगैरे मंडळी झाली 
होती; या सर्वच मंडळींवर व श्रीक्षेत्र नरपोबावाडीवुर श्रीस्वामी- 


- Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्र 


६८ * श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


हाराजांचे प्रेम असल्यामुळे व त्या सर्वांचा पूर्व परिचय असल्यामुळे 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांच्याशी विनोदपर भाषण करीत असत. 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे झालेल्या श्रीस्वामीमहाराजांच्या या चातुः 
मांसाच्या व पुढील वास्तव्याच्या काळात वऱ्हाड, नागपूर इत्यादि 
कितीतरी ठिकाणांहून कितीतरी श्रीमंत लोक सत्संगाच्या इच्छेने येथे 
येऊन बरेच दिवस रहिले होते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मचारी, शास्त्राध्ययन 
केलेले विद्वान्‌ शास्त्री व इतरही अनेक पुराणिक, कीतेनकारादि 
लोक श्रीस्वामीमहाराजांच्या संगतीत राहून त्यांच्या माहात्म्याचा व 
कृपाशीर्वादाचा लाभ घेण्यासाठी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आले होते. 
यावेळी येथे आलेले कित्येक ब्रह्मचारी लोक गावात व रसोड्यात 
माधुकरी मागून भोजन करीत असत. यातील काही लोक मात्र 
फक्त रसोडयातच नित्य भोजन करीत असत. येथे रोज सायंकाळी 
भजनाचा कार्येक्रम चालत असे. तो झाल्यावर मुगाची डाळ शिजवून 
.त्ी तयार करून सर्वाना प्रसाइ म्हणून वाटीत असत. 

, यावेळी येथे आलेल्या काही मंडळींनी खेचरी मुद्रा शिकण्याची 
इच्छा श्रीस्वामीमहाराजांजवळ व्यक्त केली. (या लोकांची इच्छा 
पूर्ण व्हावी म्हणून श्रीस्वामीमहाराजांनी बढवाणी येथील डॉक्टर 
-साहेबांकड्न जिभेच्या खालील शिरेचे छेदन करून घेण्यास सांगितले. 
त्याप्रमाणे दर आठ दिवसांनी बढव्राणीचे डॉक्टर श्रीक्षेत्र चिखळद्याला 
-येऊन खेचरी मुद्रा लावण्याची इच्छा असणाऱ्यांचे जिव्हाशिरच्छेदन 
करीत असत, पुढे सहा महिन्यांत ते पूर्ण बरे होत असे व खेचरी 
मुद्रा सिद्ध होत असे. मात्र ज्या लीकांचे पूर्वकम साधनानुकूल नसेल 
त्यांना पुर्वकं प्रतिबंधामुळे कार्यसिद्धी होत नसे. खण्ड २ पृ. २६० 
ते २६३ वर वर्णुन केल्याप्रमाणे पूर्वीही गुणा छावणी येथील डॉक्टर 
श्रीः ताटकेसाहेब यांनी श्रीक्षेत्र महेश्व रचे श्री. व्यंकटराव स्टे शन- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SSS SSIES ESS USSR GEESE 
a ~ ` 


डवा RE 


se 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मा बाविसावा ६९ 


मास्तर, गुजराथ मधील प. प. श्रीगांडामहाराज व श्री. आप्पासाहेब 
निगडीकर यांच्या जिभेखालील शिरेचे छेदन केले होते. पण या 
तिघांपैकी फक्त श्री: प. प. श्रीगांडामहाराजांच्या जिभेखालील 
शिरेचे छेदन उत्तम झाल्याने त्यांना खेचरी मुद्रा साध्य झाली; 
मात्र उरलेल्या दोघांना खेचरी मुद्रा साध्य झाली नाही.. याचा 
अ्थेच असा आहे की, अनेक जन्मात पुण्य कर्म बडत जाईल तरच 
इष्टप्राप्ती होते, अन्यथा कधीही होत नाही. श्रीसमर्थ रामदास- 
स्वामीमहाराजांनी या दुष्टीने “जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा। ' 
असे म्हणून एका श्लोकबद्ध प्रकरणात जे वर्णन केले आहे ते 
पाहण्यासारखे आहे. श्रीसमर्थ असे म्हणतात की- [ 


. ॥ जनों जाणिजे योग हा सुकृताचा॥ 
सनासारिखी सुंदरा ते अनन्या। मनासारिखे पुत्र ज्यामात कन्या । 


'सदा सवंदा बोलती रम्य वाचा। जनों जाणिजे योग हा सुकृताचा॥ 


मनासारिखे दीर भर्तार भावे। मनासारिखें सासुर तें असावें । 
सुखें बोलती लेश नाहीं गमाचा। जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 
भलीं मायबापें भले मित्र बंधु॥ भले सोइरे राखती स्नेहवादु । 

मुलें लेंकुरें येरू मेळा सुखाचा । जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 
भले धाकटे थोरले सवं कांहीं । भले गोत्रज भिन्न भावार्थ नाहीं। 
अखंडीत हा काळ जातो सुखाचा। जनों जाणिजे योग हा सुकृताचा॥ 
गरें वांसुरें शिगुरें दास दासी। गुराखे सुणीं मरें गुणरासी । 
समा चालतो लेश नाहीं तमाचा। जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा॥ 
धने धान्य पात्रें अळंकार चीरें। विसोरे घरें सुंदरें रम्य सारें। 
देहे चालतो सबं आरोग्य ज्याचा। जनी जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


5 


७० श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


यहलोकिचे लोक ते ही गुणाचे । परत्रीक ते ही बहू लक्षणाचे। 
समुदाव उछाव येका मनाचा। जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 
मनासारिखे ग्राम ग्रामाधिकारो। मनासारिखे लोक शोकापहारी । 
मना सारखा संग साधुजनाचा । जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ७ 
मनासारिखे चितिता देव पावे। मनासारिखें भकत भावें मिळावे । 
सदा बोलती बोल सारांश वाचा। जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 
म्हणें दास सायास केत्यां घडेना । विकल्प जनीं येक ठाई पडेना । 
घडे योग होतां विवेकी जनाचा। जनीं जाणिजे योग हा सुकृताचा ॥ 
श्रीक्षत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा मुक्काम असताना 
एकदा एका श्रीमंत जहागिरदारांच्या पत्नी त्यांच्या दर्शनाला आल्या. 
त्यांच्या बरोबर त्यांच्या नोकर. चाकर वगेरे मंडळीचा सरंजाम 
होता. त्यातील एका नोकरातर्फे त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांना असा 
निरोप पाठविला की, “ आम्हाला आपल्याशी एकांतामध्ये काही 
खाजगी गोष्टी बोलावयाच्या आहेत. तरी आपली अनुज्ञा असावी.” 
हा निरोप मिळताच धीस्वामीमहाराजांनी आलेल्या नोकराबरो- 
बरच त्या श्रीमंत जहागिरदारांच्या मंडळींना असे कळविले की, 
“ येथे सर्वत्र श्रीहरि भरून राहिले आहेत. त्यामुळे एकान्तात बोलणे 
शक्य होणार नाही.” श्रीस्वामीमहाराजांनी पाठविलेला निरोप 
ज्यावेळी त्या श्रीमंत जहागिरदारबाईनी आपल्या नोकराच्या 
मुखातून ऐकला त्यावेळी त्या एक क्षणभर स्तंमितच झाल्या. शेवटी 
नाईलाज झाल्यामुळे मनाचा हिय्या करून त्या श्रीस्वामीमहाराज 
जेथे बसले. होते तेथेच त्यांच्या दर्शनासाठी गेल्या. 
श्रीमंत जहागिरदा रांच्या पत्नी श्रीस्वामीमहां राजांसमो र आल्या- 
वर त्यांनी त्यांच्या पायाशी पैशांची 'एक, भली मोठी थैली ठेवली 
व त्या त्यांना, नमस्कार करून अत्यंत नम्रतेने तेथे उभ्या राहिल्या. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्भास बाविसावा ७१ 


त्यावेळी श्री स्वामीमहाराजांनी त्यांना असे सांगितले की, “ आपण 
आमच्यापुढे ठेवलेली ही पैशांची थैली उचलून ती श्रीदत्तचरणी 


ठेवा. ”. श्रीस्वामीमहाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे त्या श्रीमंत जहागिर- 


दारबाईनी तत्काळ ती पैशांची थैली उचलून श्रीदत्तचरणी नेऊन 
ठेवली. त्यानंतर त्या श्रीस्वामीमहाराजांपुढे येऊन उभ्या राहिल्या व 
त्या त्यांना असे म्हणाल्या की, “ सरकारी आज्ञेने आमची जहागिरी 
जप्त झाली आहे, ती मोकळी व्हावी अशी आपल्या चरणी प्राथना 
आहे.” त्या श्रीमंत जहागिरदारबाईचे हे निवेदन ऐकताच श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्यांना असे विचारले की, “ देवा ब्राह्मणांवर आपली 
श्रद्धा आहे काय ? ” हा प्रश्‍न ऐकताच त्या बाई असे म्हणाल्या 
की, “ होय महाराज ! त्या श्रद्धेनेच तर मला येथवर आपल्या 
पायापाशी आणले आहे. ” 

त्या श्रीमंत जहागिरदारबाईंची नम्रता, आज्ञाधाकरपणा, सेवा- 
वत्ती व श्रद्धाभाव पाहून श्रीस्वामीमहाराज त्यांच्यावर प्रसन्न झाले 
त्यांनी एका कागदावर कातंवीर्याचा मंत्र लिहिला व एका ब्राह्मणाला 
बोलावून घेऊन ते त्या श्रीमंत जहागिरदारबाईना असे म्हणाले 
की, “ आपल्या कार्याच्या सिद्धीसाठी हा मंत्र. दिला आहे, त्याचे या 
ब्राह्मणाकडून येथे श्रीनमेंदातीरी सव्वा वष अनुष्ठान करून घ्या हे 
सवे अनष्ठान कसे करावयाचे ते या ब्राह्मणाला समजावून सांगितले 
आहे. हे अनुष्ठात पूणं होईपर्यंत आपण या ब्राह्मणाच्या अश्न- 
वस्त्राची व्यवस्था ठेवा व त्यात्नंतर त्याची योग्य ती. संभावना 
करा. पुढे आपल्या इच्छेप्रमाणे कार्य सिद्धीस नेण्यास श्रीदत्तसमर्थं 
आहेत 

श्रीस्वामीमहाराजांनी, सांगितलेल्या सर्वे गोष्टी त्या श्रीमंत 
जहागिहलाउडाइती- मोरा "आनंदाने, कबूल, केल्या त्यानंतर 


= 


७२ « : श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


धीस्वामीमहा राजांच्या आज्ञेने श्रीदत्तचरणी ठेवलेल्या पैशांच्या 
थेलीमधीळ अधिक द्रव्याची भर धालून त्या श्रीमंत जहागिरदार- 
बाईंनी ते सर्व पैसे श्रीस्वामीमहाराजांनी रचलेल्या ग्रंथांच्या प्रका- 
शनकार्यास साहाय्य म्हणून दिले. पुढे श्रीस्वामीमहाराजांनी सांगि- 
तलेल्या कात वीर्याच्या मंत्राचे त्या ब्राह्मणाने सव्वावषंपयंन्त ब्रह्म- 
चयंब्रत पाळून यथाविधी 'व यथायोग्य रीतीने अनुष्ठान केले. हे 
अनुष्ठान पूर्ण झाल्यावर त्या श्रीमंत जहागिरदारवाईंची जहागिरी 
सरक्रारच्या बंदीतून मुक्त होऊन त्यांना'परत मिळाली. ही जहागिरी 
परत मिळाल्यावर त्या श्रीमंत जहागिरदाबाईनी श्रीक्षेत्र चिखद्याच्या 
श्रीदत्तमंदिराला चांदीची भांडी दिली व आपल्या जहागिरीच्या गावी 
श्रीदत्तमंदिर उभारून तेथील नित्यनैमित्तिक सेवेची व्यवस्था केली. 

श्रीस्वामीमहाराजांचा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे चातुर्मास चालू 
असताना त्यांच्या दशंना साठी तेथे जे लोक आले होते त्यांच्यापैकी 
काही लोकांच्या मनामध्ये व श्रीनमंदा परिक्रमा करणाऱ्या काही 
लोकांच्या मनामध्ये अशी शंका येत असे की, “ विवाहादि मंगल 
कार्यात प्रारंभी श्रीगणपतीचे पूजन होत असते. श्रीगणपती हा 
शंक्रर- पार्वतीचा पुत्र आहे. अशा ' स्थितीत शिव - पार्वतीच्या 
विवाहात श्रीगणपतीचे पूजन कसे झाले ? किंवा ते केले किवा 
नाही ? अर्थात्‌ श्रीगणेश ही देवता अनादि आहे की नाही? ” 
ज्या दिवशी श्रीस्वामीमहाराजांना कुताकिक . लोकांच्या मनातील 
हे विचार समजले त्या दिवशी याः सर्व लोकांना श्रीक्षेत्र चिखलदा 
येथील श्री. नानास[हेब ढवळे यांनी त्यांच्या घरी श्रीगणेश चतु- 
थीच्या दिवशी श्रीगगेशाच्या दर्शनासाठी - पाचारण केले होते. 
त्यावेळी श्रीस्वामीमद्वाराजांनाही तेथे बोछावले होते. त्यामुळे त्या 
दिवशी हातीशा वेळी, जेव्हा. पे पं डद्वी D ते र बदि, आली 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ७३ 


तेव्हा श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीगणेश देवतेसंबंधीचे वेदातील मंत्र 
व त्यांचा अर्थ सांगून श्रीगणपती ही देवता अनादि असल्याचे सिद्ध 
केले आणि श्रीशिव-पावंतीच्या विवाहाच्या वेळी श्रीगणपतीपूजन 
झारे होते हे सांगून सर्वे कुताकिक लोकांच्या व श्रीनमेंदा परिक्रमा 
करणाऱ्या लोकांच्या मनातील संशयाची निवृत्ती केली. 


ही सर्व हकीकत वाचली म्हणजे लोकांच्या संशयाची निवृत्ती 

करणे व गुह्यज्ञान प्रकट करून त्यांना मार्गाला लावणे 5 
श्रीस्वामीमहाराजांसारख्या अवतारी संतांचे महान्‌ कार्य असते, 
याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहात नाही. या प्रत्ययापोटीच “ आता. 
वंदीन संतसज्जन । जे परमार्थाचें अधिष्ठान । जयांचेनि. गुह्यज्ञान 
प्रगटे जनीं ॥ १:५.१॥। ” अशी सुरुवात करून .श्रीसमर्थरामदास- 
स्वामीमहाराजांनी श्रीसंतांचे स्तवन केले आहे. हे स्तवन जर 
आपण मननपूर्वेक वाचले तर अजंठा, वेरुळ, इत्यादि लेण्यांचे बाहेरून 
दर्शन घेतल्यावर जे वाटते त्यापेक्षा ज्यावेळी त्या लेण्यांच्या अंतरंगात 
शिरून आपण दर्शन घेतो त्यावेळी तेथील कलाकृतींची भव्यता, 
दिव्यता, अपरूपता, अलोक्रिकपणा, लोकोत्तरता व अनन्यसाधारणता 
पाहून मन ज्याप्रमाणे दिङ्मूढ होते त्याप्रमाणे श्रीसमर्थांनी केलेले 
श्रीसंतस्तवन वाचल्यावर श्रीस्वामीमहाराजांच्या रूपाने या भूतला- 
वर अवतरलेल्या कलाकृतीच्या*अपूर्व दर्शनाने आपण विस्मयचकित 
झाल्याशिवाय राहात नाही. श्रीसुंतांचे हे अलौकिक दर्शन घडविताना 
श्री समर्थ असे म्हणतात को-. 

आता वंदीन संत सज्जन । जे परमार्थाचें अधिष्ठान । 

जयांचेनि गुह्यज्ञान । प्रगटे जनों ३ १.५१ ७ 

° e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized वनी 


^ 


हि तु 


७४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


जे वस्तु परम दुर्लभ । जियेचा अलभ्य लाभ । 
तेचि होय परम सुलभ । संतसंगेकरूनी ॥ २॥ 
वस्तु प्रगटचि असे । पाहतां कोणासीच न दिसें । 
नाना साधनें सायासें। न पडे ठायी ॥ ३॥ 
जेथें परीक्षाबंत ठकले। नातरी डोळसचि अंध झाले । 
पाहत असतांचि चुकले । निजवस्तुसी ॥ ४ ॥ 
जे दीपांचेनि दिसेना । नाना प्रकाशं गवसेना । 
नेत्रांजनेंहो वसेना । दृष्टीपुढे ॥ ५॥ 
सोळा कळीं पूर्ण शशी । दाखवं शकेना वस्तुसी । 
तोत्र आदित्य कळाराशी । तोही दाखवीना ॥ ६॥ 
जया सूर्याचेनि प्रकाशे । ऊर्णतंत्‌ तोही दिसे । 
नाना सुक्ष्म पदार्थ भासे । अण्रेणुवादिक ॥ ७॥ 
चिरलें बालाग्र तेंही प्रकाशी । परी तो दाखवीना वस्तूसी । 
तें जयाचेनि साधकांसो । प्राप्त होय ॥ ८ ॥ 
जेथे आक्षेप आटले जेथे प्रयत्न पस्तावले । 
जेथें तके मंदावले। तकितां 'निजवस्तुसी ॥ ९ ॥ 
पडे विवेकाची वेगडी । वळे शब्दांची बोबडी । 
जेथें मनाची तातडी । कामा नये सर्वथा ॥१०॥ 

_ जो बोलकेपणें विशेष । सहस्नमुखांचा जो शेष । 

` तोही शिणला निःशेष । वस्तु न सांगवे ॥ ११॥ 

वेद प्रकाशिलें सवंही । 'वेदविरहित कांहीं नाहीं । 

तो वेद कोणासही । दाखव शकेनातार २॥ 

तेचि वस्तु संतसंगे । स्वानुभवें 'कळाः लगे । 

` त्याचा महिमा वचनों ,सांगे । ऐसा कवण ॥१३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


= 


| 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा 


मायातीत अनंताची । संत सोय सांगती ॥१४॥ 
वस्तुसि बणिलें न वचे । तेंचि स्वरूप संतांचें । 

या कारणें यचनाचें । कार्य नाहीं ॥१५॥ 

संत आनंदाचें स्थळ । संत सुखचि केवळ ॥ 

नाना संतोषांचें मूळ । ते हे संत ॥१६॥ 

संत मोक्षाची विश्रांती । संत तृप्तीची निजतृप्ती । 
नातरी भक्तीची फलश्रुती। ते हे संत ॥१७॥ 

संत धर्माचें क्षेत्र । संत स्वरूपाचे सत्पात्र । 

नातरी पुण्याचि पवित्र। पुण्यभभी ॥१८॥ 

संत समाधीचें संदिर । संत विवेकाचें भांडार । 
नातरी बोलिजे माहेर । सायुज्यमुक्तोचें ॥१९॥ 
संत सत्याचा निश्चयो । संत सार्थकाचा जयो । 
संत प्राप्तीचा समयो । सिद्धस्वरूप ॥२०॥ 
सोक्षश्रिया अलंकृत । ऐसे हे संत श्रीमंत । 

जीव दरिद्री असंख्यात । नुपती केले ॥२१॥ 

जे समर्थपणे उदार । जे कां अत्यंत दानश्र । 
तयांचेनि हा ज्ञानविचार । दिधला न वचे ॥२२॥ 
सहाराजे चक्रवर्तो । झाले' आहेत पुढें होती । 
परंतु कोणी सामुज्यमुक्‍ती,। देणार नाहीं ॥२३॥ | 
जे त्रेलोक्यी नाहीं दान । तेंचि करिती संतसज्जन। 
तया संतांचें महिमान | काय म्हणोनि व्णविं ॥२४॥ 
जे त्रेलोक्याहूनि वेगळे । जें वेद्थुतीसी नाकळे । 
तेंचि जयांचेनि बोळे । परब्रह्म अंतरीं ॥२५॥ 


(७ (2 भ्र 
-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^ 


७५ 


` विचित्र कळा ये मायेची । परी ओळखी न सांगवे वस्तूची । 


७६ . श्रीथोरलेस्वापीमहा राज 


ऐसा संताचा महिमा । बोलिजे तितुकी उणी उपमा । 
जयांचेनि मख्य परमात्मा । प्रगट होय ॥२६॥ 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा जो सहा-सात महिने 
मुक्काम झाला त्या मुक्कामात नागपूरचे श्री. बाळशास्त्री हरदास 
व ह. भ. प. श्री. गोविदबुवा हरदास हे दोघे बंधुद्दय योगाभ्यास 
शिकण्यासाठी मुद्दाम आले होते. परंतु या दोघांपैकी ह. भ. प 
श्रीगोविदब॒बा हरदाक्ष हेच फक्त योगाभ्यास शिकण्यास अधिकारी 
पुरुष असल्याने श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांनाच फक्त योगाभ्यासाची 
प्रक्रिया समजावून सांगितली व त्याप्रमाणे आपल्या समक्ष अभ्यास 
करवून घेतला. श्री. बाळशास्त्री हरदास हे योगाभ्यासाला अनधि- 
कारी आहेत हे पाहून श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना मांडूक्य उपनिषद्‌ 
श्रीमदाद्य शंकराचार्यांच्या भाष्यासह समजावून दिले. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. बाळशास्त्री हरदास यांना एकमात्र 
मांड्क्योपनिषदाचे भाष्य सांगण्याचे खरे कारण असे आहे की, या 
एकमात्र उपनिषदात सवं उपनिषदांचे सार आले असून तेच मुमुक्षु- 
जनांना मुक्‍ती प्रदान करण्यास समर्थ आहे, हे श्रीमारुती रायांना सांग- 
ताना श्रीप्रभू रामचंद्रांनी मुक्तिकोपनिषदात असे म्हटले आहे की- 
गुरूपदिष्टमार्गेण ध्यायन्मद्गुणमव्ययम्‌ । 
मत्सायुज्यं द्विज: सम्यग्भजेद्श्रमरकीटवत्‌ ॥१.२४॥ 
संव साय॒ज्यमुक्तिः स्यादब्रह्मानन्दकरी शिवा । 
चर्तुविधा तु या मुक्तिमंदुपासनया भवेत्‌ ॥२५॥ 
इयं कवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति । 
सणण्डक्यमेकमेवाल मुमक्षणां विमुक्तये ॥२६॥ 
ज्यावेळी श्रीगुरूंनी उपदेश केलेल्या मार्गाने साधक माझ्या अव्यय 
व निविकार स्वरूपाचे ध्यान करतो त्यावेळी तो भ्रमरक्रीटकाप्रमाणे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ७७ 


माझे सायुज्यपद प्राप्त करतो. हीच कल्याणकारक अशी ब्रह्मानन्द 
प्रदान करणारी सायुज्य मुक्ती आहे. माझ्या उपासनेमुळे सायुज्य, 
सारूप्य, सालोक्य व क॑वल्य अशा चार प्रकारच्या मुक्ती प्राप्त 
होतात. त्यातील केवल्य मुक्ती कोणत्या उपायाच्या अवलंबनाने 
सिद्ध होते हे सांगतो. एकमात्र मांडूक्योपनिषद हेच मुमुक्षूजनांना 
मुक्ती प्रदान करण्यास समर्थ आहे. 
श्रीस्वामीमह्दाराजांनी श्री. बाळशास्त्री हरदास यांना श्रीमद्‌ 
आद्यशंकराचाये यांच्या भाष्यासह मांडूक्योपनिषदाचा जो झथ 
समजावून सांगितला त्याचा बिचार श्रीस्वामीमहाराजांचे एक ज्ञानी 
भक्त श्री. चिंतामण गंगाधर भानू यांनी लिहिलेल्या मांड्क्योपनि- 
षदाच्या भाष्यभाषांतरासह येथे साकल्याने प्रस्तुत केला तर त्याचा 
लाभ सर्वे साध्षकत्राचकांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. श्रीमद 
आद्यशंकराचार्याचे परात्पर गुरू श्रीमद्‌ गौडपादाचाये यांनी मांड्क्यो- 
पनिषदावर कारिका लिहुन अद्वैत वेदाच्ताचा पाया घातला आहे. 
अशा रीतीने अद्वैत वेदान्ताचे सवे सार मां ूक्योपनिषदात, त्यावरील 
श्रीमदाद्य शंकराचार्याच्या भाष्यात व त्यावरील श्रीमद्‌ गौडपादा- 
चार्यांच्या कारिकेत आला असल्यामुळे त्याचाच प्रचार श्रीस्वामी- 
महाराजांनी आयुष्यभर करून त्याची प्रतिष्ठा भारतभर पायी प्रवास 
करून व मुमुक्षूंना उपदेश देऊन मोठ्या हिरीरीने केल्याचे दिसून 
येते. अद्वैत वेदान्त हे: श्रीस्वामीमहाराजांच्या जीबिताचे निजगूज 
आहे. त्यामुळेच उपरोक्त अद्वेत' वेदान्ताच्या साराचेही सार ज्यात 
समाविष्ट झाले आहे अशी श्रीमद्‌ भगवद्गीतेवरील श्रीसदाशिव- 
ब्ह्मंद्र लिखित वृत्ती त्यांनी स्वहस्ते लिहून सी सतत आपल्याजवळ 
बाळगली होती. लांबूट कागदावर लिहिलेली ही वृत्ती श्रीस्वामी- 


८महाऱाज प्रवासातही आपल्या कंबरेला बांधून घेत भसत. 


aw, ही Waranasi Collection. Digitized by eGangotri 


न्‌ 


७८ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


आता मांड़क्योपनिषद, त्याचे भाषांतर व त्यावरील श्रीमदाद्य 
शंकराचार्यांच्या भाष्याचे भाषांतर पाहून श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
पराकोटीच्या प्रेमास्पद तत्त्वज्ञानाच्या अंतरंगात प्रवेश करून 
आपलेही जीवन धन्य व कृतार्थ करण्याचा प्रयत्न करू. श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या चरणङ्पेने त्यांच्या जीविताचे हे निजगूज आपल्याही 
अंत:करणात प्रतिष्ठित व्हावे म्हणून'त्यांच्या चरणी अनन्यभावाने 
नम्र प्रार्थना आहे. 


७ माण्डक्योपनिषत . & 


॥ ३० तत्सद्‌ ब्रह्मण नस: ॥ 


प्रज्ञानांशुप्रताने: स्थिरचरनिक रव्यापिश्िव्याप्प लोकान्‌ । 
भुक्त्वा भोगान्स्थविष्ठान्युनरपि धघिषणोद्भासितान्कामजन्यान्‌ ॥ . 
पोत्वा सर्वान्विशषान्स्वपिति मधुरभुझमायया भोजयज्ञों। £ 
मायासंख्यातुरीयं परममतमजं ब्रह्म यत्तन्नतो5स्मि ॥१॥ 

अर्थ :- चराचर समूहाला व्यापून टाकणाऱ्या ज्ञानरूप कूटस्थ 
सुर्याच्या किरणविस्तारांनी ( जीवशरीरांनी ) सवे भवनांना 
(विषयांना) व्यापून आणि सर्वे स्थूल "भोगांचा जागृतीत उपभोग 
घऊन अविद्येने प्रेरिलेल्या कर्माने उत्पन्न झालेल्या मनोवासनेने पुन्हा 
प्रकाशित केलेल्या विषयांचा उपभोग स्वप्नात घेऊन आणि सवं 
विशेष गिळून टाकून निद्रेमध्ये आनंदाचा उपभोग घेणारा व आपल्या 
मायेने आम्हा सर्वांना उपभोग घ्यादयास लावणारा जो परमात्मा 
झोपी जातो त्या तिन्ही अवस्थांच्या पलीकडे तुरीय अवस्थेत 
असणाऱ्या परम अमृतरूप व अजन्मा अशा परब्नह्माला मी नमस्कार 
करतो. - त 5 


[ 


CC-0. MumukShu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ७९ 


विवरण :- या नमनाच्या श्लोकात आचार्यांनी जागृतादि तिन्ही 
कल्पित अवस्थांचा उल्लेख करून शेवटी तुरीयावस्थेचा उल्लेख केला 
आहे आणि त्या अतिश्रेष्ठ व अमृत परब्रह्माला नमस्कार केला आहे. 
स्थूल भोग भोगण्याची जागरित अवस्था (विराट्त्व), पुढे वासना- 
त्मक भोग भोगण्याची स्वाप्निक अवस्था (हिरण्यगर्भत्व), नंतर 
अशेष विशेष गिळून टाकून व टाकवून आनंद भोगण्याची व भोग- 
विण्याची अविकृुतावस्था आणि शेवटची तुरीयावस्था अशा या 
उपनिषदात विवेचित केलेल्या चारी अवस्थांचा उल्लेख करून, 
एकच ब्रह्म सर्वव्यापी आहे, असा सहज लीलेने पुढील विषयांचा 
उपोद्धातही केला आहे. येथे जीवन्रह्मीकय हा विषय, जन्ममरणरहित 
असणारा जो मोक्ष त्याची प्राप्ती हे प्रयोजन सुचविले आहे आणि 
याप्रमाणे विषय व प्रयोजन सुचवून संबंध व अधिकारी यांचाही 
ध्वनी सूचित केला आहे. ॥ १॥ 

यो विश्वात्मा विधिजनविषयास्प्राशय सोगान्स्थबिष्ठान्‌ । 

पश्चाच्चास्यात्स्वमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन सुकष्सान्‌ ॥ 

सर्वानितान्पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा । 

हित्वा सर्वान्विशेषान्विगतगुणगण: पात्वंसौ नस्तुरीयः ॥२॥ 

अर्थः-वेदविहित आणि अविहित कर्माने उत्पन्न झालेले स्थूल- 
सूक्ष्म भोगांचे प्राशन करून जो विश्वात्मक प्रत्यगात्मा सिद्ध होतो, 
पुन्हां आपल्या मतीने उत्पन्न केलेल्या दुसऱ्या भोगांचा आपल्या 
सतेज अंतःकरणाने उपभोग घेऊन जो तैजसः राहतो, त्यानन्तर 
पुन्हा हे सवें भोग आपल्या स्वतःमध्ये हळूहळू लीन करणारा जो 


` प्राज्ञ स्वरूपाने राहतो आणि सर्व विशेष निरोकृत कलून जो गुण- 


गणशून्य होतो, तो तुरीयाव॑स्थेमध्यू नित्य असणारा प्रत्यात्मा 
व्याजनन्नि, सए Waranasi Collection. Digitized by eGangotr 


क्क 
~ 


८० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


विवरण :- या श्लोकात जीवात्म्याच्या चारी अवस्थांचे वर्णन 


करून जीवात्मा आणि परमात्मा वस्तुतः एकरूप आहेत, असे 
दाखविले आहे. मागील श्लोकात अस्तिरूप वर्णन आहे. या श्लोकात 
निषेधमखाने वर्णन केले आहे. विश्वात्मा, तेजसात्मा, प्राज्ञ, हे 
अनक्रमे जागती, स्वप्न व सुषुप्ती यांचे अधिष्ठाते असून यांचा 
प्रत्यगात्मा व परमात्मा या स्वरूपांवर आरोप भात्र होतो. तुरीय 
हा सरवे-विलक्षण असून तोच एक आहे, असे सर्व इतर अवस्थांचा 
निषेध करून सांगितले आहे. स्थळाचा अभिमान धरणारा विश्व 
सक्ष्माचा अभिमानी तैजस, आनंदाचा प्राज्ञ, या तिन्ही .अवस्था 
कल्पित आहेत व मोक्षमार्गाचा प्रतिरोध करणाऱ्या आहेत. यांचा 
त्याग या नमनात विहित केला आहे. ॥ २॥ 
ॐ भद्र कर्णेभिः धुणुयाम देवाः । 
भद्रं पश्येमाक्षभियजत्राः ॥ 
स्थिरेरङगेस्तुष्ट्वाँसस्तनूभिः । 
व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
भद्रं नो अपि वातय मनः ॥ 
3 शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
अन्वय ब अर्थ :- देवाः कर्णेभिः भद्रं शणयाम ( हे देव हो! 

आमच्या कानांनी आम्हाला. मंगळ वृत्त ऐकण्यास येवो. ) यजत्रा 
अक्षभिः भद्रं पश्येम ( हे यज्ञसंरक्षक अग्नीत्यादि महानुभावांनो ! 
आमच्या डोळयांना मंगलवस्तूंचे दर्शन होवो.) तनूभिः स्थिरेः अंगे 
तुष्टुवांसः ( स्थिर थशा अंगोपांगांनी आम्ही परमेश्वराची सेवा 
ब स्तुती करण्यासाठी तत्पर असावे. ) यद्‌ आयु: देवहितं व्यशेम 
( जोपर्यंत आयुष्य आहे, तोपयंत देव संतुष्ट होतील अशी आमची 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


HE SOR SS I 


SR ७७ “चय 


Woo 
न 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ८१ 


व्यवस्था असू दे. ) भद्रं नो अपि वातय मनः ( हे मना ! आमचे 
कल्याण होईल, अशा स्वरूपाने राहा. ) 
सिद्धान्ती :- “ ॐॐ हे जे मंगलावह अक्षर आहे, त्याचे आता 
आम्ही व्याख्यान करण्यास आरंभ करतो. ” हे या उपनिषदातील 
पहिल्या मंत्राचे प्रास्ताविक वाक्य आहे. सर्वे विश्व ओंकारात्मक 
आहे व ओंकार हा सवं वेदांताच्या अर्थाचे सारसर्वस्व आहे. 
मांडूक्य उपनिषदामध्ये वेदान्ताच्या सारसवंस्वाचे आविष्करण चार 
प्रकरणामध्ये केले आहे, म्हणून ( ओंकार हा विषय शास्त्रशुद्ध 
असून त्याच्या द्वारे अधिकारी कोण? गुरूला शरण कसे जावे? 
जीव आणि ब्रह्म यांच्या ऐक्याला जे जे विरोध येतात, त्यांच्या 
परिहारांची साधने कोणती ? ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचे फल काय? 
इत्यादि प्रश्‍नांचा निर्णय करणारा जो पदाथ, वेदांतव्याख्यान, त्याचे 
सार म्हणजे जीवात्म्याचे ऐक्य, त्याचा येथे निश्चयात्मक संग्रह या 
प्रकरणात केला आहे. म्हणून )- हे शास्त्रीय प्रकरण आहे. म्हणून 
शास्त्रास अवश्य असणाऱ्या संबंध, हेतू इत्यादि अनुबंधचतुष्टयाचा 
विचार येथे निराळा करण्याचे कारण नाही. वेदांतशास्त्रात संबंध, 
विषय, प्रयोजन इत्यादि जे अनुबंधचतुष्टय सांगितलेले असते, ते 
न सांगताही येथे ओघाने प्राप्तच होते. अशी जरी वस्तुस्थिती आहे, 
तथापि जो जो व्याख्याता कोणत्याही प्रकरणाचे प्रवचन करतो, 
त्याला अनुबंध्रचतुष्टयाचा विचार संक्षेपाने का होईना, पण करावा 
लागतो. म्हणून आम्ही आता संक्षेपतः अधिकारी, संबंध, विषय 
आणि प्रयोजन या चार वस्तूंचा विचार करतो. 
सिद्धान्ती :-आता शास्त्र असो किवा प्रकरण असो, ते कोणत्या? 
तरी प्रयोजनफलाची प्राप्ती परंपरेने कुरून देणारे 'असते; ' कारण 


s न 3 + 
व्हड Mumukshu Bhawan waranasi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


८२ ._, . .  श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


` शास्त्राचा ' ज्ञान रूपी साधन स्पष्ट करण्याचा हेतू असतो. अर्थातच 
त्याचा व विषयाचा संबंध निश्चित येतो. यावरून जरी साक्षात्‌ 
नव्हे, तरी परंपरेने या शास्त्रप्रकरणाचा हेतू ब्रह्मज्ञान करून द्यावा, 
मसा असतो. म्हणून ब्रह्मलूपविषयाशी व मोक्षनामक फलाशी या 
शास्त्राचा व प्रकरणाचा प्रतिपाद्यप्रतिपादकपरंपरेने संबंध स्पष्ट 
होतो. सारांश, है शास्त्र विशेषसंबंध, विशेषविषय व विशेषफर 
शांगणारे होते. सारांश, मोक्षाचे साधन ब्रह्मज्ञान आहे. ब्रह्मज्ञान 
वेदांतशास्त्रानें होते. यामुळे शास्त्र व मोक्ष यांचा संबंध परंपरित 
असतो. असाच विषयादिकांचा शास्त्रांशी परंपरित संबंध प्राप्त 
होतो. ; 
सिद्धान्ती :- या पुढे कोणी असे विचारील की, शास्त्राचे प्रयोजन 
तरी काय आहे? या प्रश्‍नाचे उत्तर असे आहे. जो कोणी. रोगाने 
जर्जर झाळा असेल, त्याची रोगनिवृत्ती झाली म्हणजें त्याला 
स्वस्थता हे फळ प्राप्त होते. याचप्रमाणे दुःखाने गांजून गेलेल्या 
जीवासग्राच्या दुःवाचा उपशम हेतरूपी प्रपंचाचा नाश झाला असता 
मात्र होऊन त्याला स्वस्थता म्हणजे स्वरूपाची स्थिती प्राप्त होते; 
म्हणून अद्वेतनिश्चय करून “ मी अद्वैत आहे, ” अशी भावना करून 
देणे, हे शास्त्राचे प्रयोजन आहे. आता, हेतभावनेने निर्माण केलेला 
प्रपंच अविद्येने ( अज्ञानाने ) किवा मायेने उत्पन्न झालेला असतो 
द्‌ त्याचा नाश विचेने म्हणजे ब्रह्म आणि जीवात्मा यांचे एकत्व 
प्रतिपादन करणाऱ्या शास्त्राने होतो. असे आहे, म्हणून ्रह्मविद्येचे 
प्रकाशन करण्यासाठी या प्रकरणाने आरंभ करतो, असे श्रुती 
( येथे जीवासम्याची नित्य असणारी आत्मस्यिती अज्ञानाने 
व्माहीशी'णसालकि/्अपहे/नअकष व्माद्गोहतम्तो, केक झालेले 


es esse ुजुशा्ष्खि 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ८३ 


अज्ञान नाहीसे करून पूर्वीच्या स्वरूपस्थितीचे ज्ञान निरावत्त करा- 


ˆ वयाचे असते. सारांश, येथे नवीन स्थिती उत्पन्न करावयाची नाही. 


जीवास प्राप्त झालेले अज्ञान नाहीसे करावयाचे आहे. आणि. हे 
ज्ञानाचे आविष्करण अज्ञानाच्या निरसनाने होते, हे तात्पयं होय. ) 

सिद्धान्ती :- असे म्हटले आहे की, “ जेथे द्वैत आहे; असा भास 
असतो, जेथे दुसरा पदार्थ आहे, असे मिथ्या ज्ञान होते, तेथे एक 
दुपऱ्याळा पाहील, एकाला दुसऱ्याचे ज्ञान होईल, पण जेथे सवंत्र 
आत्मस्वरूपाचे सवंव्यापित्व असते, सवंत्र ब्रह्म दिसते, तेथे कोण 
कोणाला पाहील, किबा कोणाचे ज्ञान कोणाला होईल ?” 

अर्थात्‌ आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार झाला असता, अज्ञानाने 
उत्पन्न झालेले हेत आणि द्वैतापासून निर्माण होणारे. दुःख या 
सर्वांचा नाश श्रुतीच्या अर्थाने म्हणजे विचारशुद्ध ब्रह्मातमै क्यज्ञानाने 
होतो. सारांश, आपला पुरुषार्थ. या व अन्य श्ुतींनी सिद्ध होतो. 
श्रुतीचा विचार शास्त्र करते; म्हणून शास्त्रही प्रयोजनवत्‌ होते. 
म्हृणजे शास्त्राचे प्रयो जनःव सिद्ध होते. याप्रमाणे ब्रह्म हा विषय, 
अज्ञानाचा निरास निर्मेठ मनाने करू इच्छिणारा तो अधिकारी 
मोक्ष हे फल आणि मोक्ष मिळविणे आणि प्रोक्ष देणे हा संबंध, 
असे अनुबंधचतुष्टय सिद्ध होते 

सिद्धान्ती :- आता प्रथमच अशी शंका उत्पन्न. होण्याचा संभव 
आहे की, “ ओंकारस्वरूपाचा निर्णय झाला असता, तो आ त्मतत्त्व- 
प्राप्तीचे साधन कसा होतो? ओंक्ारस्त्ररूपाच्या निर्णयाने ब्रह्मात्मधी 
( ब्रह्म आणि आत्मा ही एकच आहेत असे ज्ञान) कशी उत्पन्न 

व्हावी ? एका वस्तूचे, यथार्थ ज्ञान झाले, म्हणून त्या ज्ञानाने 
दुसऱ्या वस्तूचे यथाभूत ज्ञान आपल्याला होत नाही. सारांश, येथे 
ओंकएज्ञात,ब्ाफि/आत्मजल आंत ओ्यत्राप्रत संबंध, ाहे, असे 


न 


८४ 3 श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सिद्ध होणे शक्य नाही. किंवा आत्मज्ञान हे ओंकारज्ञानाचे फलही 
नाही. ” यावर आमचे म्हणणे असे आहे की, आम्ही ओंकारस्वरू- 
पाचा निर्णय आत्मस्वरूपाची प्राप्ती करून देतो, असे म्हटले आहे, 
ते अनुमानाच्या जोरावर म्हटले नाही. आमचे म्हणणे श्रृतींच्या 
आधारावर आहे. श्रुती हा आमचा बळकट पुरावा आहे. म्हणून 
आम्हास च्याप्तिमूलक साहचर्याचा अथवा कार्यकारणसंबंधाचा 
विचार करण्याचे कारण नाही. प्रत्यक्ष श्रुतिमाता आमच्या 
म्हणण्यास आधार आहे. “ ओंकार हे सवे आहे” “ ओंकार श्रेष्ठ 
आलंबन आहे.” “ हे सत्यकाम! ओंकार अपर ब्रह्माचे व परब्रह्माचे 
प्रतीक व वाचक आहे.” “ओंकार आत्मस्वरूप आहे,” असे समजून 
&यातमूलक योगाभ्यास करावा. “ ओंकार हे ब्रह्म आहे. ” “ सवं 
काही ओंकार मात्र आहे. ” इत्यादि अनेक श्रुती आमच्या म्हणण्याचे 
समर्थन करतात आणि ओंकारज्ञानाने ब्रह्मज्ञान होते, असे सांगतात. 
सारांश, ओंकाराचे ज्ञान होणे, हा ्रह्मज्ञानप्राप्तीचा उपाय आहे, 
असे श्रुतिद्वारा सिद्ध होते. तसेच सपे, रजत्‌ इत्यादि भ्रांतिगतज्ञानाचे 
अधिष्ठान रज्जू, शुक्ती इत्यादिकांचे ज्ञान असते. रज्जू आहे म्हणून 
रज्जूवर सर्पाची भ्रांती होते, सपे भ्रांतीचे अधिष्ठान रज्जू असते; 
याप्रमाणे आत्मा हा परमार्थं असून: ( सत्यस्वरूप असून ) प्राणादि- 
सारख्या उत्पन्न होणाऱ्या भ्रांतींचे अधिष्ठान असतो, आत्म- 
स्वरूपावर प्राणादिकांची भ्रांती, होते. पण रज्जूप्रमाणे आत्मवस्तु 
सत्य असते आणि तिच्यावर प्राणादिकांचा आरोप होतो. आता या 
“आरोपांचे अधिष्ठान जसा आत्मा असतो त्याचप्रमाणे ओंकार हा 
-सर्व वाकप्रपंचाचे अत्रिष्ठान आहे. आपला हा सर्वे वावप्रपंच ३+कारा” 
त्मक. असतो. आंपली ही सद. नामरूपात्मक सृष्टी म्हणजे आत्म्या- 
वर झालिल्याब्रछयाद्रिश्नांतींदी, पुष्टी, महणजे जा का पूंछ वा तात्पयंतः 


Gangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा 6५ 


ओंकाराचा अभिधेय विषय असतो. सारांश, आत्मस्वरूपावर जसा 
प्राणादि मिथ्यावस्तूंचा आरोप होतो, तसाच उ>काररूपी अधिष्ठा- 
नावर नामरूप वाकप्रपंचाचा आरोप द्दोत असतो. हे पूर्वोक्त श्रुतींचे 
सांगणे आहे. तात्पर्य, आत्मस्वरूप आणि ओंकारस्वरूप ही परमा- 
थेत: एकच आहेत, असे श्रुती म्हणतात, म्हणून ओंकारस्वरूपाचे 
ज्ञान हे आात्मस्वरूपाचे ज्ञान करून देते. 

सिद्धान्ती :-यावरून हे सिद्ध झाले की, सवं नामस्वरूपात्मक 
सृष्टीचे अधिष्ठान आत्मरूप आहे, तसेच ओंकारस्वरूपही वाक्य- 
प्रपंचाचे (नामजाताचे) अधिष्ठान आहे. ही स्वरूपे परस्पर भिन्न 
नसून एकात्मक आहेत. ओंकार म्हणजेच आत्मा; कारण ओंकार हे 
आत्म्याचे नाव आहे. 'आणि आत्मस्वरूपावर प्राणादिकांचे जे जे 
काही आरोप होतात त्या सर्वांची नामे म्हटली म्हणजे ओंकारशन्दा- 
पासून विक्त झालेल्या सवं शब्दांची स्वरूपे होत. आत्मस्वरूपाचा 
वाचक उकार आहे. त्याप्रमाणे आत्मस्वरूपावर होणारे सवं 
आरोपाचे वाचक शब्द म्हणज ओंकारापासून निर्माण झालेले उव 
विकृत शब्द होत. सारांश, आत्मस्वरूपाचे नाव ओंकार आशि 
आत्मस्वरूपावर झालेल्या प्राणादि आरोपांचे वाचक शब्द म्ह्णजे 
ओंकाराची निरनिराळी विकृत स्वरूपे होत. नाव नाही, बसा 
आत्म्याचा विकल्पच नाही. असो; अनेक श्रती आम्ही म्हणतो 
याला प्रमाण आहेत. “ या प्रपंचामध्ये भासमान होणारे सर्व पदाथ 
नाममात्र आहेत. शब्दापलीकडेः त्यात परमार्थतत्त्व बसे काहो 
नाही. ” “ हा ब्रह्मस्वरूपावर भासमान होणारा सवं प्रपंच ओंकार- 
रूपी-ब्रह्मवाचक वाणीहूपी-तंतूपासून उत्पन्न झालेल्या नामख्यो 
जाळयांनी बांधून टाकलेला आहे. ” “हे सवं प्रपंच-दशन नासभाज 
अझ 0११/याप्सवे. श्रत्वीचा 'नसिप्राय०एकल माहहेट०१ by eGangotri 


~ 


८६ `  श्रीथोरलेस्वामीमहा राज. 


( हा सर्व प्रपंच विवर्तरूप आहे, भ्रांतिरूष आहे. आणि याचे 
अधिष्ठान ब्रह्म आहे. या प्रपंचात जी अनंत नामरूपे दिसतात, तो 
सवे ब्रह्मवाचके ओंकाराचे विकार आहेत. सारांश, ब्रह्म म्हणजे 
ओंकार, आणि हा सर्व प्रपंच म्हणजे ओंक्राराची निरनिराळी 
विकृतरूपे होत. म्हणून ओंकाराचे ज्ञान झाले असता ब्रह्मस्वरूपाचे 
ज्ञान होते, असे श्रुतींचे सांगणे आहे. ) 

सिद्धान्ती :- म्हणून पहिल्या मंत्राचा अवतार करून धुती म्हणते- 


मंत्र पहिला 
हरिः ॐ । ओमित्येतदक्षरमिदें सवं तस्योपव्याख्यानं सूतं 
भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव। यच्चान्यत्‌्निकालातीतं तद- 
प्यॉकार एवं॥ १॥ 
अन्वय व अर्थ :-३* इति एतत्‌ अक्षरं (3 हे अक्षर, हे परब्रह्म 
आहे. ) इदं सबं तस्म उपव्याख्यानं; भूतं, भवत्‌, भविष्यत्‌ इति सवं 
ओंकारः एव ( हे सर्च दृश्य विश्व त्याचे उपव्याख्यॉन आहे, सवे 
भूत, भविष्य, वतमान जे काही आहे ते सर्व ओंकार हेच आहे. ) 
यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतं तत्‌ अपि ओंकारः एब ( जे काही 
दुसरे त्रिकालाच्या पलीकडे आहे, ते संवेही ओंकारमात्र आहे-)।। १॥ 
सारांश, विश्‍वातील सर्वे पदार्थ म्हणजे तिन्ही कालात असणारे 
व त्रिकालाच्याही पलीकडे असणारे सर्व मूर्तामूते पदार्थ ३४क्ाररूपी 
आहेत. ॥ १॥ ४ 


सिद्धान्ती :- विश्वामध्ये जे सवं काही दिसत भासत आहे, ते 
सवे ओंकारात्मक आहे, असा मंत्रारंभ आहे. ओंकार हा अक्षर 
म्हणजे अविनाशी आरहे व तोच परमात्मा आहे. कारण, जो जो 


be 


पदार्थ नाम पहा ण॒ करण्यास योग्य आहू, त्याचा व त्याच्या नावाचा 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ८७ 


नित्य संबंध असतो. म्हणजे पदार्थ व त्याचे नाव ही दोन्ही 
साहचर्याने राहतात. त्यांचा वियोग केव्हाही होत नाही पुन्हा 
ओंकाराचा विकार असणारे नाम आणि ओंकार यांची सहचारिता 
नित्य आहे. म्हणून वाच्यपदार्थ आणि ॐकारवाचक नामे ही सर्वं 
उ>काराभिन्न व ॐकारस्वरूपी आहेत. इतकेच काय; पण परब्रह्म" 
सुद्धा ज्यावेळी परोक्षतः ज्ञात होते, त्यावेळी कोणत्या तरी नामाने 
मात्र ते अवगत होते, म्हणून परब्रह्माही नामग्रहण करण्यास योग्य 
असते ! तसेच नाम असणाऱ्या पदार्थांची व त्याच्या नामाची व्याप्ती 
अखंड आहे. म्हणून परब्रह्मही ३+का रात्मक होते. अर्थात्‌ हे परब्रह्म 
म्हणजे विश्वाचे अधिष्ठान असणारे ब्रह्म होय. सारांश, वाचकब्रह्म 
ॐकाररूपी असल्यामुळे लक्ष्यब्रह्मही उका राच्या साहाय्याने लक्षित 
होते. तात्पर्ये, वाणीच्या पलीकडे जे ज्ञानरूप ब्रह्म आहे, ते मात्र 
३ॐ#कारस्वरूपाने किवा ॐकारनामाने गोचर होत नाही, हे खरे; तरी 
ते चिन्मात्र परब्रह्म ३कारध्यानाने लक्षित होते, असे पाहा की, 
झाडाच्या फांदीवर चंद्र आहे, तसे जसे आपण लक्षणेने चंद्रज्ञान 
करून देतो घेतो, तसाच उकार हा ब्रह्मस्वरूपाचा लक्षक होतो 
याप्रमाणे सर्वे कार आहे, हे.ठरले. असो; पर आणि अपर ब्रह्मा 
स्वरूपाचा - अविनाशी ब्रह्मास्वरूपाचा -ॐकार हा जो वाचक 
शब्द आहे, तोच पर व अपर ब्रह्माचे उत्तम उपव्यार्यान आहे. हे 
उपव्याख्यान समजन देण्यासाठी श्रृती म्हणते- 

शिष्य :- उपव्याख्यान म्हणजे विशेषः स्पष्टीकरण करून पदार्थाचे 
बिस्तृत स्वरूपवणंन आहे काय ? 

सिद्धान्ती :- होय. वकार हा ब्रह्मस्वरूपाचा निकटवर्ती असणारा 
पदार्थ असल्यामुळे तो बह्यज्ञांनाचा .म्हणजें ब्रह्मंप्राप्तीचा उत्तम 


उपाय. बप्ततो.,.स्रागंग्र, , करार आहाती. उघ ाधन 


य 


० जाए SS 


८८ | | श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


असल्यामळे ॐछक्राराचे स्वरूप उत्तम रीतीने समजून घेणे प्रस्तुत 
प्रसंगी योग्यच आहे. मागे जो न्याय सांगितला, जे प्रमाणसिद्ध 
व्याख्यान केले, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, भूत-भविष्य-वर्तेमान- 
काली ( तिन्ही कालात ) जे जे वाच्य पदार्थ असतात व दिसतात, 
त्या सर्वाचे वाचक ३ॐ+कारस्वरूपी भाहेत व असले पाहिजेत. त्याच- 
प्रमाणे त्रिकालाच्या पलीकडे जे काही आहे, जे त्रिकालातीत आहे 
आणि कार्यावरूनच मात्र ज्याची कल्पना करता येते, त्या अव्याकृत 
प्रधान वस्तु आणि इतर कालातीत वस्तूही ॐ+कारात्मक आहेत 
सारांश, कालास गोचर असणाऱ्या व गोचर नसणाऱ्या सवं वाच्य 
वस्तु ॐशकारस्वरूपाच्या, का रोत्पन्न शब्दात्मक, वाचकस्वरूपाच्या 
आहेत. ॥ १॥ 
सिद्धान्ती :- मागच्या मंत्रात नाम आणि नाम असणारी वस्तू, 
ह्या दोन्ही एकस्वरूपी आहेत, असे सांगितले; तथापि तेथे नाम- 
प्राधान्याने ( नाम हीच प्रधान वस्तू आहे, अशा स्वरूपाने ) या 
एकत्वाचा निर्देश झाला आहे. म्हणजे हे सवें काही दिसणारे व न 
दिसणारे पदार्थजात ओकारात्मक्र आहे, असा नामप्राधान्याने मात्र 
निर्देश केला आहे; पण या निर्देशाने वाच्यवाचकांचे एकत्व एक" 
देशी होते; म्हणून या दुसऱ्या मंत्रात अभिधेयप्राधान्याने .( नाम 
ग्रहण ) करण्यास योग्य असणारी'वस्तु प्रधान आहे असे समजून ) 
ओंकाराचा निदेश केला. हेतू हा आहे की, वाच्य आणि वाचक 
यांमध्ये असणारे एकत्व स्पष्ट प्रतीतीला यावे असे केले नाही तर 
( वाच्य आणि वाचक ही दोन्ही एका योग्यतेची आहेत, असे 
सांगितले नाही तर ) वाचक शब्दाच्या तंत्राने मात्र वाच्य वस्तूचे 
ज्ञान , होते, असे- होऊर्न एकत्वाला यौणत्व प्राप्त होईल. वाचक 
शब्दाचे (साधुनाचे ) व वाच्म्रवस्तुचे ( साध्यवस्तूचे ) एकत्व कमी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


के एए ५ मल 


“अध्याय पंचविसावा “चातुर्मास बाविसावा 4८९ 


'योग्यतेचे आहे, अशी शंका प्राप्त होईल ! म्हणून श्रुतीने या मैत्रात 
वाच्यप्रधानत्वाने ओंकाराचा निर्देश केला आहे. वर सांगितल्या- 
प्रमाणे हेतू हा आहे की, वाच्यवाचकांचे एकत्व अथवो तादात्म्य 
स्पष्ट प्रतीत व्हावे. हे तादात्म्य स्पष्ट झाले म्हणजे; एकॅप्रयत्नाने 
(एकदम) वाच्यवाचकांचा प्रविळाप करता येऊन (वाच्यवाचकांचा 
निरास एकदम करता येऊन) त्यांच्याहून विलक्षण असणारे जे ब्रह्म, 
त्याची प्राप्ती सहज होईल. उघड आहे को, वाच्याचा निरास आणि 
वाचकाचा निरास असे दोन निरास करण्याचे परिश्रम होण्याच्या 
ऐवजी वाच्य- वाचक एकात्मक आहेत, असे समजले म्हणजे - 
उभयतांचा निरास एकदम करण्याचे कायं लीलेने सिद्ध होते; आणि 
या उभयतांहून निराळे असणारे ब्रह्म प्रतीत होते. हाच अभिप्राय 
मनात आणून पुढेही श्रुती असे सांगेल की, “ आत्म्याचे चरण 
ह्या ॐकारमात्रा आहेत, आणि ३ॐ#कारमात्रा ह्या आत्म्याचे 'चंरण 
आहेत. ” सारांश, मात्रा आणि. चरण एकरूप व एकच भोहेत, असे 
श्रृती पुढे सांगणारच आहे. असो; श्रुती म्हणत'ओहे की, ' 


‘oI EIST 7 
संत्र दुसरा 


Monee - 
सवं ह्योतद््रह्मायमात्मा ब्रह्म सोध्यम्रात्मात्वलुष्पात्‌ ॥-२.॥॥ 

अन्वय व अर्थ :- एतत्‌ हि सवं चमः ( हे सन्न ब्रह्म: आहे.) अयं 
आत्मा ब्रह्म ( जीवात्मा ब्रह्म आहे. ) सः अयं आत्या चतुष्पात्‌ 
( तो हा आत्मा चार पायांचा: आहे..))-॥ रतत) -. 

सारांश, हे सर्वे -ब्रिश्वः-आणिः त्यालार पाहणारा जीवात्मा 
ब्रह्मरूप असून त्याला: चार भायः बताह वाच्यश्रधान निर्देश 
होय. ॥ २॥ क A ४. 


७ ® 
CC-0. WRmukshu Bhawan Waranasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ 


९० श्रीथोरलेस्वामीमहारा 


सिद्धान्ती :- सवं कार्यं आणि कारण ब्रह्मरूप आहे. यच्च यावत 
काय ब्रह्म आणि कारणे ब्रह्मरूप असतात. कारण मागे जे जे काही 
ओंकारात्मक म्हणून सांगितले आहे, ते ते परब्रह्मरूप आहे. आता 
कोणी असे म्हणेल की, पहिल्या मंत्रात व येथे ब्रह्माचे कथन परोक्ष 
झाले. प्रत्यक्ष झाले नाही. ही. शंका निवारण करण्यासाठी श्रुती 
ब्रह्माचा प्रत्यक्ष निदेश विशेषतः करून सांगते को, हा आत्माही 
ब्रह्म आहे. ज्याला पुढे चार पाय आहेत, असे सांगावयाचे आहे 
आत्म्याला चार पाय आहेत असे ज्या आत्म्याचे विभाजन करा- 
वयाचे आहे- त्याचे भाग सांगावयाचे आहेत.- त्या प्रत्यगात्म- 
हारा परमात्म्याचा निर्देश श्रुती 'हा' या समीपदर्शक सवंनामाने 
करीत आहे.-आपण छातीला हात लावून “हा मी ” असा आपल्या 
स्वतःच्या संबंधाने निर्देश करतो, त्याप्रमाणे ' हा या सर्वनामाचा 
उपयोग करून श्रुतीने जीवात्म्याच्या द्वारे ' हा आत्मा ' असा निर्देश 
केला आहे. -या आत्म्याचेही ओंकारनामाने ग्रहण होते. हा आत्मा 
पर आणि अपर ( श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ ) अशा स्वरूपाचा असतो. 
याळा चार पाय आहेत; पण गायीला चार पाय वास्तविक असतात, 
त्या प्रकारचे हे पाय नव्हेत. तर कार्षापण या नावाचे जे एक नाणे 
असते, त्याच्या संबंधाने चार अंश ' आहेत, असे आपण म्हणतो 
तसे हे आत्म्याचे चार पाय असतांत 
शिष्य :- पाद ( पाय ) म्हणजे काय ? 
सिद्धान्ती :- पुढे श्रुती विश्व, तैजस आणि प्राज्ञ या आभासिक 
आत्म्थांचा उल्लेख करणार आहे. तो अशा करिता की, विश्‍वाचा 
लय तजसात, तजसाचा प्राज्ञात करून तुरीय जो आत्मा त्याची 
राप्ती व्हावी. असी हेतू मनात आणन श्रतीने पाद शब्दाची योजना 
केली आहे. पाद म्हणजे कंरण, साधन त्याच्या 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. D होय b ahgo i] 


> 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९१ 


योगाने तुरीय ब्रह्माची प्राप्ती होते. ब्रह्मप्राप्तीचे करण म्हणजे 
पाद होय. कुंभकाराचा दांडा हे जसे करण ( साधन ) त्याप्रमाणे 
पाद हे ब्रह्मप्राप्तीचे साधन होय. यांच्या योगाने ब्रह्मप्राप्ती होते; 
पण तुरीय ब्रह्माचीही पादामध्ये गणना आहे; म्हणून तुरीय 
हेही एक करण होईल ! अशी शंका मनात आणून पाद म्हणजे 
तुरीयाकडे नेणारे कर्मसाधन असा याचा अर्थ आचार्यानी केला आहे. 
तात्पर्य, पद म्हणजे विश्व, तैजस, प्राज्ञ व तुरीय हे विभाग होत. हे 
विभाग आभासिक आहेत, वास्तविक नाहीत. २॥ 

सिद्धान्तो :-अवयवशून्य आत्म्याला चार पाद आहेत, असे श्रुती 
म्हणते, हे कसे ? अवयवशून्याला अवयव कसे ? अशी शंका येईल, 
म्हणून म्हणतात- 

संत्र तिसरा 


जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङग एकोर्नावशतिमुखः स्थूल- 
जुग्वेश्वानरः प्रथम: पादः ॥३॥ 

अन्वय व अर्थ :-जागरितस्थानः, बहिष्प्रज्ञः, सप्ताङगः, एकोर्नाव- 
शतिमुखः, स्थूलभुक्‌, वेशवानरः प्रथमः पादः (ज्याचे स्थान जागरित 
सवस्था हे आहे, ज्याची प्रज्ञा बाहेरील विषय बघते; ज्याला सात 
अंगे आहेत, ज्याला एकोणीस मुखे आहेत; जो स्थूलवस्तूंचे भक्षण 
करतो, तो वैश्वानर म्हणजे आत्म्याचा प्रथम पाद आहे.) ॥ ३॥ 

सिद्धांती :- ज्याचा विषय झाथवा स्थान ( अभिमान ) जागृत 
अवस्था हा आहे, तो जागृत अवस्थेचा अभिमानी होय. आत्मव्यति- 
रिक्‍त जे बाह्य विषय आहेत, ते ग्रहण करण्याविषयी मात्र ज्याची 
प्रज्ञा समर्थ आहे, तो'बहिष्प्रज्ञ होय. वस्तुतः पाहिरि असता बाहेरचे 
विषय परमार्थतः नाहीत, असा शूतीचा अभिप्राय आहे: म्हणून 


® 
CC-0. Mumukshu Bhawan Waranasi Collection. Digitized by eGangotri 


¢ 


न अ 


९० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सिद्धान्ती :- सवं कार्य आणि कारण ब्रह्मरूप आहे. यच्च यावत्‌ 
कार्ये ब्रह्म आणि कारणे ब्रह्मरूप असतात. कारण मागे जे जे काही 
ओंकारात्मक म्हणन सांगितले आहे, ते ते परब्रह्मरूप आहे. आता 
कोणी असे म्हणेल की, पहिल्या मंत्रात व येथे ब्रह्माचे कथन परोक्ष 
झाले. प्रत्यक्ष झाले नाही. .ही. शंका निवारण करण्यासाठी श्रुती 
ब्रह्माचा प्रत्यक्ष निर्देश विशेषतः करून सांगते की, हा आत्माही 
ब्रह्म आहे. ज्याला पुढे चार पाय आहेत, असे सांगावयाचे आहे. 
आत्म्याला चार पाय आहेत असे ज्या आत्म्याचे विभाजन करा- 
वयाचे आहे = त्याचे भाग सांगावयाचे आहेत.- त्या प्रत्यगात्म- 
द्वारा परमात्म्याचा निदेश श्रुती “हा' या समीपदर्शक सर्वनामाने 
करीत आहे. -आपण छातीला हात लावून “हा मी ” असा आपल्या 
स्वतःच्या संबंधाने निर्देश करतो, त्याप्रमाणे ' हा ' या सरवंनामाचा 
उपयोग करून श्रुतीने जीवात्म्याच्या द्वारे ' हा आत्मा ' असा निर्देश 
केला आहे. -या भात्म्याचेही ओंकारनामाने ग्रहण होते. हा आत्मा 
पर आणि अपर ( श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ ) अशा स्वरूपाचा असतो. 
याला चार पाय आहेत; पण गायीला चार पाय वास्तविक असतात, 
त्या प्रकारचे हे पाय नव्हेत. तर कार्षापण या नावाचे जे एक नाणे 
असते, त्याच्या संबंधाने ' चार अंश ' आहेत, असे आपण म्हणतो, 
तसे हे आत्म्याचे चार पाय असतांत. 

शिष्य :- पाद ( पाय ) म्हणजे काय ? 

सिद्धान्ती :- पुढे श्रुती विश्व, तैजस आणि प्राज्ञ या आभासिक 
आत्म्यांचा उल्लेख करणार आहे. तो अशा करिता की, विश्‍वाचा 
लय तजसात, तजसाचा प्राज्ञात करून तुरीय जो आत्मा त्याची 
राप्ती. व्हावी. असा हेतू मनात,आणन श्रतीने पाद शब्दाची योजना 
केळी आहे. पाद म्हणजे करण, साधन,. होय. कारण, त्याच्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पळ: 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९१ 


योगाने तुरीय ब्रह्माची प्राप्ती होते. ब्रह्मप्राप्तीचे करण म्हणजे 
पाद होय. कुंभकाराचा दांडा हे जसे करण ( साधन ) त्याप्रमाणे 
पाद हे ब्रह्म प्राप्तीचे साधन होय. यांच्या योगाने ब्रह्मा प्राप्ती होते; 
पण तुरीय ब्रह्माचीही पादामध्ये गणना आहे; म्हणून तुरीय 
हेही एक करण होईल ! अशी शंका मनात आणून पाद म्हणजे 
तुरीयाकडे नेणारे कर्मसाधन असा याचा अर्थ आचार्यांनी केला आहे. 
तात्पर्ये, पद म्हणजे विश्व, तैजस, प्राज्ञ व तुरीय हे विभाग होत. हे 
विभाग आभासिक आहेत, वास्तविक नाहीत. ॥ २॥ 

सिद्धान्ती :-अवयवशून्य आत्म्याला चार पाद आहेत, असे श्रती 
म्हणते, हे कसे ? अवयवशन्याला अवयव कसे ? अशी शंका येईल, 
म्हणून म्हणतात- 


संत्र तिसरा 


जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोर्नावशतिमख: स्थल- 
सग्वेश्‍वानर: प्रथमः पादः ॥ ३॥ 


अन्वय व अथं :-जागरितस्थानः, बहिष्प्रज्ञः, सप्ताङगः, एकोर्नाव- 


- शतिमुखः, स्थूलभुक्‌, वेश्वानरः प्रथमः पादः (ज्याचे स्थान जागरित 


अवस्था हे आहे, ज्याची प्रज्ञा बाहेरील विषय बघते; ज्याला सात 
अंगे आहेत, ज्याला एकोणीस मुखे आहेत; जो स्थूलवस्तूंचे भक्षण 
करतो, तो वेशवानर म्हणजे आत्म्याचा प्रथम पाद आहे.) ॥ ३॥ 

सिद्धांती :- ज्याचा विषय अथवा स्थान ( अभिमान ) जागृत 
अवस्था हा आहे, तो जागृत अवस्थेचा. अभिमानी होय. आत्मव्यति- 


. रिक्त जे बाह्य विषय आहेत, ते ग्रहण करण्याविषयी मात्र ज्याची 


प्रज्ञा समर्थ आहे, तो"बहिष्प्रज्ञ होय. वस्तुतः पाहिले असता बाहेरचे 
विषय परमार्थतः नाहीत, असा श्रुतीचा अभिप्राय माहे. म्हणून 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri 


९२ ह श्रीथोरलेस्वामीमहाराजः 


भाचार्यानी- अविद्येते. सिद्ध झालेली प्रज्ञा जणू काही परमार्थतः 
न सल्लेल्या. विषग्राचे, व्यावहारिक विषयाचे, ग्रहण करते, म्हणून हे 
विषयग्रहूणः कारपनिक,अथवा प्रातिभासिक आहेत, असे सुचविण्या- 
साठी“ बहिविषया इव ( बाहेरचेच विषय जणू जिचे आहेत) ' असे 
म्हठळे- आहे सारांश, अज्ञानकल्पित बुद्धी प्रातिभासिक ( भासमान 
होणाऱया परंतु वस्तुतः न असणाऱ्या ) बाह्य विषयांचे मात्र ग्रहण 
क्रते. म्हणून बहिषप्रज्ञ असे श्रुतीने .वेशवानराला विशेषण दिले आहे. 
त्याला सात अंगे आहेत. “ त्या ह्या वेश्वानर नामक आत्म्याचे 
मस्तक तेजस्वी द्युलोक आहे. अनेक प्रकारची स्वरूपे. असणारा सूर्य 
हा त्याचा चक्षू आहे. नानाविध मार्गानी संचार: करणे, हा ज्याचा 
स्वभाव आहे, तो वायू वेश्‍वानराचा प्राण होय. विस्तीणेत्व हा गुण 
असणारे आकाश वेश्‍वानराचा मध्यभाग आहे. रयी म्हणजे अन्न; 

त्याचा हेतू जे उदक, ते यां वैश्वानरांचे मूत्रस्थान आहे, आणि 
सर्वास आधार देणारी पृथ्वी त्याचे'दोन पाय आहेत, ” अशी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


४०7१ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९३ 


चश्वानर आताच सांगितलेल्या मुखांनी शब्दादि स्थूल विषयांचा 
उपभोग घेतो, म्हणून ह्याला ' स्थूलभूक्‌ ' असे नाव दिले आहे. 
त्याला बश्वानर असे म्हणतात. कारण हा विश्व ( वैश्वानर ) 
सर्वे जीवांना अनंत प्रकाराने सुखदुःखादि उपभोग तत्तत्कर्मानसांर 
प्राप्त करून देतो. विश्व म्हणजे सर्व, नर म्हणजे जीव ( परमे- 
शवराच्या ताब्यात असणारे) आहेत, म्हणून याला वेश्वानर 
हे नाव आहे. किवा सर्वे शरीरात जे .जीवात्मे आहेत, त्यांच्या 
पारमाथिक स्वरूपाहून ज्याचे स्वरूप भिन्न नाही, तो विश्व, आणि 
असा नर तो वेशवानर. असाही कमंधारय समास करून अर्थ करिता 
येईल. याला “ पहिला पाय ' असे म्हटले, कारण याचा पहिल्या 
भ्रथम स्वीकार करावा, तेव्हा दुसऱ्या पादाचे ज्ञान होते. म्हणून 
सात्र याला प्रथमस्थान श्रुतीने दिले आहे. निरास करावयाचा, तेव्हा 
प्रथम स्थूलभुक्‌ वेश्वानराचा निरास करावा लागतो. म्हणून याला 
प्रथमत्व येते. याप्रमाणे हा जागृतिस्थितीत असणारा, बाह्यप्रज्ञ, 
सप्तांगी, एकोणीस तोंडांचा, दृश्य विषयांचा भोक्ता, वेश्वानररूपी 
आत्मा हा प्रथम चरण आहे, असे श्रृतीचे म्हणणे आहे. 
सिद्धान्ती :-आता “' हा आत्मा, ब्रह्म आहे ” अशी प्रत्यगात्म्याच्या 
संबंधाने व प्रत्यगात्म्याच्या चतुष्फादत्वासंबंधाने विवादवस्तू असता 
युलोकादि ह्या प्रत्यगात्म्याची मस्तकादि जंगे आहेत, असे कशाला 
अप्रस्तुत व्याख्यान करता? अशी शंका येईल. “हा जीवातमा ब्रहय' 
आहे, असे दुसऱ्या मंत्रात “सांगितले असता, ह्या “आत्म्याला 
लोकादि विश्वातील भांग प्रत्यगात्म्याचे अवयव ` होतात असे 
कशाला सांगता ? ” पण अंशी: शंका येण्यांचे कारण नाहीः! कारण ' 
्यात्मिक आणि, ऑधिदेकिकि' स्वेरूपांमण्ये भेत” नाही, म्हणून ` 
आधिदेविकासह - सव, "आध्या प्रपंचाचे, सत्र” स्थलपदार्थाचेः 


awan Varanasi Collection. Digitized by e@angotri 


९४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
चतुष्पादत्व सांगावयाचे आहे; ते याच आत्म्याचे ( विराटू, हिरण्य- 
गर्भ, अविकृत आणि सच्चिदानंद हे आधिदेविक आत्म्याचे व वेश्वा- 
नर, तेजस, प्राज्ञ आणि तुरीय हे आध्यात्मिक आत्म्याचे कल्पित 
भाग होत. हे या आत्म्याच्या ) संबंधाने सांगावयाचे आहे. म्हणून 
द्यलोकादिकांचा मूर्धांगत्वाने उल्लेख केला आहे. तो यथायोग्यच 
आहे. सारांश, मागील द्युलोकादि विषयाचा अवतार प्रस्तुत आहे, 
अप्रस्तुत नाही. स्थूल प्रपंपाचाचे प्रथम पादत्व विराट्‌ व वश्वानर 
स्वरूपाने सांगितले, हे तात्पर्यं होय. 
- ( शंका अशी आहे की, जीवात्म्याचे वर्णेन चालले असता 
बिराटाच्या अंगांचा विचार श्रुतीने कसा प्रस्तुत केला. आचार्य 
म्हणतात, की हा दोष नाही; कारण की, आध्यात्मिक जीवात्म्याचे 
जे चार चरण कल्पित होतात, तेच आधिदेविक आत्म्याचे होतात, 
हे धुतीला मुख्यतः सांगावयाचे आहे, आणि जीवाम्यैक्य सिद्ध करा- 
वयाचे आहे. जीवात्म्याच्या विश्व, तैजस, प्राज्ञ व तुरीय अशा चार 
अवस्था असतात. तशाच आधिदेविक आत्म्याच्या विराट्‌, हिरण्य- 
गभं, अविक्रत आणि सच्चिदानंद असा चार अवस्था असतात. 
म्हणून विराट्‌ व विश्व एकच स्वरूपाचे आहेत, हे दाखविण्यासाठी 
आधिदैविक स्वरूपाचा श्रुतीने अवतार केला आहे. ) 
सिद्धान्ती :- असे एकत्व ज्ञान होऊन सवं प्रपंचाचा उपशम होईल 
तर मात्र अद्वेताची सिद्धी होईल. आणि सर्व भूतांमध्ये राहणारा 
आत्मा एक व अद्वितीय आहे, असा'आपण पाहिला व समजून घेतला, 
असे होईल. तसेच सर्वभूते आत्म्यामध्ये आहेत असेही आपण पाहू 
लागू. तात्पर्यं “जो सर्वभूते आत्म्यामध्ये आहेत,” इत्यादि श्रुतीचा 
अर्थ उपसंहूत केला म्हणजे असेच तात्पयं निवते, असे होईल. पण, 
ही चतुष्पादत्वाची कल्पना घेतली नाही तर, “ प्रत्येक देहाने 
CC-0. हा Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


५ 


न nls 


न 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९५ 


मर्यादित झालेला जीव हाच प्रतिदेही निराळा प्रत्यगात्मा आहे, ” 
असे कापिळसांख्य म्हणतात, तसेच आपल्यासही म्हणावे लागेल. 
एकदा “ आत्मे अनंत आहेत, ” असे सांख्याप्रमाणे आपण म्हणू 
लागलो म्हणजे अपौरुषेय श्रुतीचा विशेष जे अद्वैतज्ञान ते नाहीसे 
होऊन अपौरुषेय श्रुती आणि मानवी सांख्यस्मृती एकाच किमतीच्या 
होतील व श्रुतीच्या उपदेशाची अपेक्षा राहणार नाही. पण असें 
होणे इष्ट नाही. 

सिद्धान्ती :- सवं उपनिषदांमध्ये अनंत जीवांचे आत्मे एकरूपी 
आहेत, सर्वे जीवांमध्ये एकच आत्मा वास्तव्य करीत आहे, असे 
स्पष्टीकरण झाले आहे. श्रुतीला अनेक आत्मे मान्यच नाहीत. 
म्हणून आध्यात्मिक जो पिडातमा त्याचे, द्युलोकादि शिर आहे. 
ज्याचे असा जो आधिदैविक विराट आत्मा, त्याच्याशी तादाम्य 
आहे, -अंगोपांगे एक आहेत म्हणून, जीवात्म्याचे विराट्स्वरूपाशी 
एक्यत्व असणे योग्यच आहे. हा अभिप्राय मनामध्ये घेऊन या 
मंत्रात श्रुतीने “ सप्तांग” असे विश्वाचे, जीवात्म्याचे, स्वरूपवर्णन 
केले आहे. श्रुतीने “ सप्तांग ” हे विशेषण विश्वाला दिले आहे, ते 
सवंधरुतींना आध्यात्मिक व आधिदेविक आत्म्यांचे एकत्व इष्ट आहे. 
हा अभिप्राय लक्षात ठेऊन दिले आहे, ते योग्यच होय. छांदोम्या- 
मध्ये “तुझे शिर खाली पडेल ” असे जे श्रुतिवाक्य आहे, त्यावरून 
स्पष्ट होते की, व्यस्त उपासनेची निदा आणि समस्त उपासनेच्या 
विधीची विहितता स्थापन करणे हे श्रुतीला इष्ट आहे. (जीवाने 
समस्त जो आत्मा त्याची उपासना करावी हा अभिप्राय मनात 
ठेवनः पिडात्म्याच्या एकांगी उपासनेची निदा केली आहे. ) या 
निदेच्या चिन्हावरून स्फट होते की, श्रतीला विराट आत्म्याची 
व्विश्वाची5एकत्प'/अभीष्ठान्याहू॥|ञीळा. Digitized byeGangotri 


~ 


९६ र श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


सिद्धान्ती :-पिडात्म्याचे विराट्‌ आत्म्याशी एकत्व सांगितले ते 
केवळ उपलक्षण होय. यावरून हिरण्यगर्भ आणि अव्याकृत यांचेही 
एकत्व पिडात्म्याशी (तेजस व प्राज्ञ यांच्याशी) आहे असे सांगण्याचा 
श्रुत्यभिप्राय आहे, हे उघड होते. मधूब्राह्मणामध्ये असे म्हटले आहे 
को, “हा जो आमचा जीवात्मा आहे, तो आणि या पृथ्वीमध्ये 
जो तेजोमय आणि अमृतमय आत्मा आहे ”-ते एकरूप आहेत-हे 
वाक्य स्पष्ट सांगते की, तैजस आणि हिरण्यगर्भ हे एकरूप होत. 
सुषुप्त (प्राज्ञ) आणि अव्याकृत या उभयतांचे एकत्व तर सिद्धच 
आहे, कारण त्यांमध्ये कोणताही विशेष नाही. उभयता ही निविशेष 
आहेत, उभयतास विशेषाचे भान नसते. सारांश, विश्व आणि 
विराट्‌, तेजस माणि हिरण्यगभं, प्राज्ञ आणि अव्याकृत हे सवे 
समान धर्माचे आहेत, म्हणून (यात काही विशेष नाहीत म्हणून) 
एकच आहेत, असे सिद्ध होते. अर्थातच याप्रमाणे सवं द्वेताचा 
निरास होऊन एक अद्वैत मात्र सिद्ध होते. 
( तात्पर्यं हे आहे की, बाह्यदृष्टी असणारा, जागृतस्थितीत 
असणारा, जीवात्मा स्वरूपतः परमात्मा असतो. ) ॥ ३॥ 
[ संत्र चवथा 
` स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङग एकोर्नावशतिमुखः प्रविविक्त- 
भुक्तेजसो द्वितीयः पादः ॥ ४॥ ° ` 
अन्वय व अर्थः-स्वप्नस्थानः, अंतःप्रज्ञः, सप्तांगः, एकोर्नावशति- 
मुखः, प्रविविक्तभुक्‌, तेजसः, द्वितीयः पादः ( स्वप्न हे ज्याचे 
स्थान आहे, जो अंतर्यामातील वासनाद्रिकांचा ज्ञाता आहे, ज्याला 
सात अंगे आहेत, एकोणीस मुखे आहेत, जो, वासनेचा, सूक्ष्माचा 
मात्र उपभोग घेतो तो आत्म्याचा तैजर नामक द्वितीय चरण 
आहे. ) हे द्वितीय चरणाचे यणंन आहे. ॥,४॥ 7 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


n 


अध्यायः फ्चविसारवाः-चातुर्मास बाविसावा ९७ 


"सिद्धान्ती := तेजस नामक आत्म्याचे वसतिस्थान स्वप्न हे आहेः 
म्हणून त्याला' स्वप्नस्थानः-हे' नाव- आहे. स्वप्नः हा-याचा विषये 
आहे. आता, जागृतस्थितीत असणा री परज्ञा (-बुद्धी-)- अनेकसाधना- 
त्मक असते ब्राह्म विषय समजून “घेण्याला या प्रज्ञेला अनेक इंद्रिय 
असतात; म्हणूनःती'जण्‌ः काही'बाह्यविषयरूपाने प्रकाशित होणारी 
'अशी “प्रकट होते असेः दिसते;'पण वास्तविक प्रकार असा' की, तीच 
सनाचे- स्पंदनरूप होते; : ती- परमार्थतः नाहीच. तथापिः ही प्राति- 
भासिकाबहिःपरज्ञा त्या-स्वस्वरूपानेः उत्पन्न झालेले संस्कार"मनामध्ये 
धारण करते. - ४४६ . ६६ शा रा पिला 
५5 (जागृत स्थितीतील जीवात्म्याचीः बुद्धी ज्ञानेद्रियांच्या साहाय्याने 
व्यापार करीत असते, महणून:सामान्यतः असे वाटते*की!'तीच 
'सर्वे बाहेरचे ज्ञानविषग्नः आहेः 'बाहेरचे-विषय प्रकट करणारी' असे 
तिचे. स्वरूप-:दिसते; 'पणः काळजीपुर्वेकः पाहिले असता बाहेरचे 
विषय म्हणजे, आपल्या. मनाचा'व्यापार असणारे . कल्पितः विषय 
होत: म्हणून जीवाच्या मनानेःकेलेल्या'अनेक प्रकारच्या प्रेरणा ही 
अनात नेऊन ठेवते. अथवा मनाने: मात्र सर्व-:बाह्यः विश्‍व-उत्पन्न 
करणारी, मनाचे स्पंदन. मानः असणारी ही प्रज्ञा आहे; आणि 
अनेक संस्कार'उत्पन्न:करून घेऊनःते'ते. संस्कार हीः परज्ञा मनामध्ये 
स्थापित करते: ) +` '. 40: । =, ० 'छा हि ४ 
४ = याप्रमाणे संस्कृत झालेळे मन एखाद्या चित्रे 'काहलेल्या वस्त्रा- 
प्रमाण चित्रितः होते.आणि बाह्य साधनांची अपेक्षा न करता केवळ 
अविद्या, काम आणि कमें यांनी प्रेरित झालेले मन जागृतस्थितीत 
'असल्याप्रमाणे अंतविषय़ांना, :वासनांना; -प्रकाशितः करते. म्हटले 
आहे-“ सर्वेसाधनसंपत्ती, जेथं-आहेः लो सवंवान्‌ व लोक 'म्हणेजे 
। “GCRORMumukShu Bhawan Varanasi Ceeeion. Digitized by eGangeli 5 


~ 


९८ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


अवस्था होय. या सर्ववान्‌ लोकांची (जागृतस्थितीची) एक मात्रा 
( अंश ) घेऊन जीव स्वप्नस्थितीचा अनुभव घेतो ” आणि “ श्रेष्ठ 
आणि दिव्य मनामध्ये सवे एक होते, ” असा प्रारंभ करून “हा 
मनोदेव स्वप्नामध्ये स्वमहिस्याचा अनुभव घेतो; (प्रश्नोपनिषत्‌ 
पाहा.) असे श्रुती म्हणते. याप्रमाणे मनाचे कह्गनासाम्यं आहे. 
असो; इंद्रियांच्या दृष्टीने आत असणारे मन आहे. ह्यामध्ये वासना- 
:ड्पाने स्वप्नामध्ये जी प्रज्ञा विद्यमान असते तिला अंत:प्रज्ञा म्हणावे. 
आणि अंतःप्रज्ञा ज्याला असते तो अंतःप्रज्ञ आहे असे समजावे. 
( आचार्यांचा असा सिद्धांत आहे की, आपल्या इंद्रियांच्या 
द्वारांनी जे विषय आपल्याला गोचर होतात, ते दिसतात तसे 
स्वरूपतः नसून आपल्या मनाच्या व्यापारांनी उत्पन्न झालेले असतात. 
मनाला व्यापार करावयास लावणाऱ्या वस्तू म्हणजे अविद्या, काम 
आणि कर्म ही होत. स्वरूपाचे अज्ञान असते म्हणून मनामध्ये इच्छा 
उत्पन्न होतात. या इच्छा कर्म करावयास लावतात. म्हणून भढ़िझा, 
काम आणि कर्म ही मनाचे प्रेरक होतात. याप्रकारे प्रेरित झालेले 
मन आपल्यास दिसणारे विश्व उत्पन्न करते. आणि तेच मन 
'या उत्पन्न केलेल्या विश्वाचे संस्कार आपल्यावर करून. घेते. हे 
संस्कार ज्या बुद्धीला समजतात त्या बुद्धीला अंतःप्रज्ञा असे म्हण- 
तात. ही बुद्धी ज्याला असते त्याला अंतःप्रज्ञ असे म्हणावयाचे 
आणि स्वप्तामध्येच वरील सर्व व्यापार होतात, म्हणून स्वप्न हेच 
अंतःप्रज्ञाचे वसतिस्थान होते, रास्तत त्याला स्तरप्नस्थान असे 
म्हणतात. ) न 
केवल प्रकाशरूप असणारी जी स्थूलविषयशून्य प्रज्ञा-तेजस्वरूप 


प्रज्ञा-तिच्यामध्ये अंत:प्रज्ञाचा. ज्ञान-विषग असतो; अंत:प्रज्ञेविषयी- 


व मनोनिमिए स्थलणून्य कल्पना हा ज्ञानविषय होय. म्हणून याला 


८८-७0. Mumukshu Shawsn Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ९९ 


तेजस असे म्हणतात. हा द्वितीय तैजस चरण विश्वाहुन-ब हिषपरज्ञ 
नामक प्रथम चरणाहून-निराळा आहे. कारण वहिष्प्रज्ञ हा बाह्य 
विषयांचा मात्र उपभोक्ता असतो आणि अंतत्रजञः हा केवल 
चासनामात प्रकाशस्वरूप प्रज्ञेचा भोक्ता असतो. म्हणून त्याला 
“ प्रविविक्तभुक्‌ ” असे म्हणतात. पहिल्यामध्ये बाह्य विषयभोग 
असतो, आणि दुसऱ्याचा वाह्यविषयाहून निराळा, बाह विषयशून्य, 
असा वासनामात्र, सूक्ष्म भोग असतो, म्हणून त्याला प्रविविक्त- 
भोक्ता असे म्हणावयाचे. विविक्त याचा अर्थ निराळा काढलेला 
एकाकी असा आहे. स्थूलापासून वेगळा काढलेला जो सूक्ष्म विषय 
तो प्रविविक्त होय. याप्रमाणे हा तेजस नामक द्वितीय चरण, 
स्वप्नस्थान, अंतःप्रज्ञ, सप्तांगी, एकोनविशतिमुखांचा ( १९ 
तोंडांचा) आणि वासनामात्रभोक्ता असा आहे. हा छिंगात्मा होय. 
याचे स्वरूप आणि हिरण्यगर्भाचे स्वरूप एकच असते. | ४।। 


संत्र पांचवा 

यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति 
तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्तस्थान एकीभतः प्रज्ञानघन एवाऽऽचन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 

अन्वय व अर्थ :- तत्‌ सुषृप्तं; `यत्र सुप्तः न कंचन कामं कामयते, 
न कंचन स्वप्नं पश्यति ( ती सुषुप्त स्थिती होय की, जेथे सुप्त 
झालेला-गाढ निद्रा लागलेला पुरुष-कोणतीही इच्छा करीत नाही 
व कोणत्याही प्रकारचे स्वप्न पाहत नाही. ) सुषुप्तस्थानः एकीभतः 
प्रज्ञानघनः एव, आनंदसयः, हि आनंदभुक्‌, चेतोमुखः, प्राज्ञः तृतीयः 
पादः (सुषुप्ती हे ज्याचे+वसंतिस्थानः झाले आहे; ज्याचे स्वरूप 
एकर्प्राझात्रतभाहे «ले प्रज्ञानघन) “अनं द_ुण;००अःसंदभोम्रसां व 


= 


co tT 


| 
| 


24023. 


०१२०० पवतर फॅपतात्श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


चेतोमुख- म्हणजे अतःकंरण हेच आहे मुख ज्यांचे, असा प्राज्ञ ही 
ततुतीय चरण” आहे. I roa कल लकयर बच 


ef re “UY >: 
~ 


74 न्य क्या लबइ रे 
४७०5 I? F ter 


[सिद्धान्तीः- वाह्यं विषयांचे देशन होंगे, हीं जांगृतेस्थिंतीतीले 
वत्तीआणिः त्यांचे वॉसनामूलंक' दशेने होंगे ही स्वप्नंस्थितीतील 
ृत्ती-या उभथतोचेही लक्षण परमार्थ वस्तूचे अज्ञान असणे हें आहे. 
.तसेच;निद्रेचेही तेच लक्षण आहे. याँ तिन्ही स्थितीचे एकचं लक्षण 
हे 'आहे. की, था तिन्ही अवस्थांत 'पंरमाथेवंस्तूंचे' अज्ञान ' अंसंते. 
म्हणून जागृतस्थिती' आणि स्वप्नेस्थिती यापासून सुषुप्तीलां निराळे 
काढावे, एतदर्थं“ ती दुषप्त॑स्थिती म्हणीवी कीं जेथे "इत्यादि 
,विशेषण अुतीने येथे "उपंयोजिछें आहे. किंवा तिन्ही अवस्थात 
तत्त्वाचे अज्ञान ( तत्त्वाचो-अंग्रतिंबोध ) हें एंकंच सामान्य लक्षण 
आहे, असे म्हणूनः निद्रां ही पूर्वीच्या दोनः अवेस्थांतुन' * निराळी 
काढलेली आहे. ती अशी :>.ज़््या. स्थयूनी किवा ज्या काली ( जेथे 
आणि जेव्हा ) निद्रावश पुरुष कोणत्याही विषयाचे _ स्वप्न पाहत 
नही किवा कोणत्याही विषयाची इच्छां करीत नाही, म्हणंज ज्या 
“त्थितोंत पुर्वीच्या दोनि स्थितीप्रमाणे अन्यथाज्ञानाच दर्शन होत नाही 
ते सुषुप्त होय. या स्थानी ज्याचे वास्तव्य असते, त्याला सुषुप्तस्थान 
असेःम्हणतात. आताः जेथेःम्हंणूनं मनाने उत्पन्न केलेलेः दवत दिसते, 
तअनेकत्व दिसते, ते सर्वे जागृत किंवा स्वप्नस्थिंतीत स्वयोग्थतेनुसार 
समपित होते: मनःकल्पितं सवं स्थृलसूक्ष्माचे ज्ञान" जागृंतस्वप्नं- 
स्थितीत 'मात्र' होतेः येथे अन्यथाज्ञान असते. पणं राहुने ग्रस्त केले 
असता (अत्यंत डद अंधकार पडला असतत ) जसा दिंवसं नाहीसा 
होदो किंवा सूर्य अदृश्य हीते, त्याप्रमाणेन्ञापेल्या स्वरूपाचा त्याग 

त्त कुरिता वे आपली, संव मनबुद्धी आदिः सार्धनेः यांचा त्यागःन 


awan Varanasi ection. Digitized by eGangotri 


श्र 


Seg ० 


| डड बय अख खआकआआआााावामााााााााशााब बा बाबा 


अध्यायर्प्पचविसांवा “चातुर्मास बाविसावा १०१ 


करता'जीवाला ही शुद्ध अज्ञान स्थिती प्राप्त होते व सर्व एकरूपं 
आहे, असे भाने' होते, त्याला एकीभूत असेः म्हणाचयाचेः  ' ` ! 
('अत्यंतं्घनंदाट अंधकारः पडला असता उजेड नाहीसाः होतो 

म्हणून विश्वातील सर्वे पेंदारथे' निरनिराळया -स्वरूंपाने' विद्यमान 
असतात;तरी त्ते संवं' एक स्वरूपाचे 'आहेत. असेः भान' होते. त्याप्रमाणे 
आपल्या"बुद्धीमध्ये शुद्ध अज्ञान॑प्रसुत झाले, गाढनिद्रा. आली, म्हणजे 
विद्यमानः असणारी' सवं ' विशेषज्ञानेः जशीच्या' तशीचःः विद्यमान 
असतात तरी;'तीनसचे!एकरूप आहेत 'असा अनुभव येतो, : त्याला 
एकीभूत ' असे 'श्रतीने 'विशेषण दिले आहे. सुषप्तस्थितीः एकरूप 
असते वः 'इतरः अवस्था "अत्नेकरूप असतात; हा उभयतांमधील 
विशेष आहे.) 3s डा > ह 

= "या-एकी भूतं प्राज्ञाला प्रज्ञानघन असेही नाव प्राप्त' होते. याचे 
का रण: स्वप्नःआणि जांगृतंस्थितीत व्यापार कश्णारी मनस्पंदना- 
तमक विशेष प्रज्ञांने. ही सर्वे जण काही घन होतातः म्हणजे हा सवं 
कॉ्ये-प्रपेच' स्वकारणामध्ये एंकरूप होतो, घट्ट होतो,- एंकरसःहोतो, 
म्ह्णून र्या अज्ञानरूपी 'जीवावस्थेला' प्रज्ञानघन !असेः म्हणतात: 
अमावास्येच्या काळया कुट अंधकीरात पदार्थाचे विभाजन करता 
न आल्यामुळे संवे एकंच (घेन):आंहे, असां भास होतो; हे प्रसिद्ध 
आहे: असो ; मंत्रात ““प्रज्ञानधेन भात्र “ असे विशेषण' दिले आहे, 
याचे कारण तेथेः प्रज्ञानाशिवाय दुसरे काहीएक नसते. सारांश, तेथे 
विशेष प्रज्ञाने नसंतात.' याः स्थितीत 'मनाला' कोणत्याही प्रकारचे 
आयास पडत नाहीत; किवा दुःख होत नाही. कारण विषयाकार 
होऊन वःविषयी होऊन' व्यापार' करण्याचे श्रम' या अवेस्थेत मनाला 
नसतात, म्हणून दुःखाचा कभावः असणारी जी अवस्था तिला प्रायः 


भामंदंमप,भसे5म्हदळे'माहू ०ही:शुद्धघामरत्यंत/ अपन द्राज़ी; तस्यां 


2. 


१०२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


नव्हे, येथे दु:खाचा अभाव असतो, म्हणून हिला आनंदमय अवस्था 
किवा आनंदप्राय अबस्था असे म्हटले आहे. आता हे उघड आहे 
की, शुद्ध आनंद व्हावयचा, तो एक ज्ञान स्थितीत मात्र होणार. 
प्राज्ञाची स्थिती अज्ञानघन असते; पण. हे अज्ञान निर्विशेष असते, 
दुःखाचे भान येथे नसते, म्हणून या स्थितीला आनंदमय असे 
म्हटले. आता, व्यवहारामध्ये काही एक आयास न करता ज्या 
पुरुषाचा योगक्षेम चालतो, त्याला सुखी किवा आनंदाचा उपभोक्ता 
असे म्हणतात, हें आपण नित्य ऐकतो. सुषुप्तीची स्थिती आयास- 
शून्य आहे. तेथे यारिकँचितृही आयास नाहीत. म्हणून या स्थितीचा 
अनुभव घेणाऱ्या प्राज्ञाला आनंदभुक्‌ असे म्हणतात. “ हा त्याचा 
श्रेष्ठ आनंद आहे, ” असे श्रृतीही म्हणतात. प्राज्ञाला चेतोमुख 
असेही एक विशेषण श्चतीने दिले आहे. स्वप्न आणि जागृत यांचे 
ज्ञान करून देणाऱ्या अंतःकरणाला जो प्राज्ञ द्वारस्वरूपाने असतो, 
म्हणजे ज्या अज्ञानस्वरूपाच्या योगाने जागृत आणि स्वप्न स्थिती- 
तील अन्यथा ज्ञान किवा विपरीत ज्ञान उत्पन्न होते, त्या कारण- 
स्वरूपी प्राज्ञाला ( निद्रास्थितीचा अनुभव घेणाऱ्याला ) चेतोपुख 
असे म्हटले आहे. किवा ज्ञानरूपी असणारे अंतःकरण ज्याचे द्वार 
(मुख ) असते आणि ज्या द्वारामुळे स्वप्नादिकांचे आगमन होते, 
त्याला चेतोमुख असे म्हणतात. : असो; भूतभविष्य जाणणारा व 
सर्व विषयांचे ज्ञान असणारा हा आनंदभोकता असतो. म्हणून याला 
प्राज्ञ असे म्हटले आहे. या प्राज्ञाला त्रेकालिक ज्ञान असते. असे 
पाहा की, जीव सुषप्तस्थितीत सवं विशेपज्ञानाविषयी अज्ञानी 
असतो, तथापि भूतकाली जी जी विशेषज्ञाने त्याला स्वप्नस्थितीत 
अथवा जागृतावस्थेत झीलेली असतात व, भविष्यत्कालीन अनुमाने 
त्याने केलेली, असतात, ती हरी सर्व त्याच्या ठिकाणी मात्र वर्तमान- 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


n 


eG Sf esr २. 


2 eS De ग आम 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १०३ 


काळी विद्यमान असतात; व निद्राभंग झाल्यावर उद्बृद्धही होतात 

म्हणून त्याला प्राज्ञ असे म्हणतात. किवा अज्ञानाचे शद्ध ज्ञान 
असणे हेच ज्याचे: विलक्षण ( असाधारण ) स्वरूप आहे, त्याला 
प्राज्ञ म्हणावे, असेही म्हणता येईल. जागतस्वप्नस्थितीत जीवाला 
विशेष ` विज्ञान असते; पण सुषुप्ताला शद्ध अविदयेचे ज्ञान असते 
म्हणूनही प्राज्ञ असे म्हणावे. हा तिसरा चरण होय. सारांश, सुषप्त- 
स्थितीत राहणारा, एकरूप, प्रज्ञानमात्रधन, आनंदमय, आनंदभोवता 
चेतोमुख आणि प्राज्ञ असे याचे स्वरूप आहे. प्राज्ञ आणि अव्याकुत 
यांची एकच स्वरूपे आहेत. तात्पर्थ, गाढ निद्रा लागली असता शद्ध 
अज्ञानाचे मात्र भान असणारा आनंदी आणि आनंदभोक्ता व सर्व 
त्रिशेष विज्ञानाचे कारण असणारा प्राज्ञ आहे.॥ ५॥ 


संत्र सहावा 


एष सवश्वर एष सवज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवस्य प्रभवा- 
प्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वय व अथः-एषः सर्वश्‍वर:, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, 
एषः सर्वस्य योनिः, हि भूतानां. प्रभवाप्ययौ ( हा प्राज्ञ सर्वस्वामी, 
सर्वज्ञ, सर्वातर्यामी, सर्वकारण आणि. सर्वभतांच्या उत्पत्तिलयांचे 
स्थान असणारा आहे.) ॥ ६॥ ° 


सिद्धान्ती :-हा स्वरूपामध्ये राहणारा आणि चेतनेकप्रधान 
असणारा प्राज्ञ, सर्वेश्वर आहे. हा+सर्वं आधिदैदिक, आधिभौतिक 
आणि आध्यात्मिक प्रपंचाचा, या भेदपूर्ण विश्‍वाचा स्वामी आहे. 
याच्यासारखा दुसरा कोणीही स्वतंत्र स्वामी नाही. इतर ठिकाणी 
अनेक प्रकारचे अनेक स्वामी अंसतात.-तसा प्रकार येथे नाही. £ हे 
सो म्म; मन है (जीवचेत्तन्य हे ०) ०अएपाले। कहणले-व्प स्त्र हस्त्लक्ूपा ते 


१०४ पह हाम पणी ःश्रीथोरलेस्वांमीमहा राज” 
नियंत्रित झाले आहे.” ही; श्रुती'परमेश्वराचे सर्वेश्‍वस्त्वाला' प्रमाण: 
आहेः सारांश; -व्यबहारतः जीवः. आणि सर्वे जडः परमेश्व राच्या 
आधीन आहे. अशा अर्थाची .ही-श्रुती आहे:-असो ;=हाः प्राज्ञः किवा 
अब्याकृताचा- ःअभिमानीः- परमेश्वर. सर्वभूतस्थः असल्य़ामुळे. सर्वे: 
भेदाभेदांचा ज्ञाता, सर्वेज्ञ आहे:-त्याचप्रमाणे. सर्वांच्या अंतःकरणात' 
प्रवेशःकरून-त्यांचे धनियमनही -करणाराज्हा प्राज्ञः मात्र “आहे.हा. 
सर्वनियंत्तः,आहे,- म्हणून -भाताञ. सांगितलेले. भेदस्वरूपी.:मन:- 
कल्पित स्थूल सूक्ष्म विश्व . (सर्वे आध्रिदेविक.व आध्यात्मिक विश्व )- 
यापासूनच उत्पन्न होते...मरामुळे .याला.-सत्रंकारणः असे 'म्हणावयाचे- 
हा सब्रेकारणः.आहे,< म्हणून भूतांची :उत्पत्ती- आणि: त्यांचा -ल्य- 
येथेच होतो. तात्पर्य, हा- सर्ज्ञाचि उपादानकारण आणि: निमित्त? 
कारण आहे, ॥ ६॥ ......- पप 


555 - ४८ 7: संत्र सातवा: शा -::८ 7; 
नान्तःप्रज्ञं नं बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌। 
अदृष्ट्रमह्यवहायंमग्राह्मुमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्सप्रत्युयसारं 
ग्रपंचोपशमं शान्तं शिवमह्ेतं चतुर्थ मःसऱ्ते,स आत्सा-स विज्ञेयः ।७।} 
:- अन्वय.व अर्थं :- न अंतःप्रजञ,न बहिष्प्रज्ञं, न -उभयतः घञं, तः 
प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, न अप्रज्नं, ( पो अंतःप्रज्ञ नाही, बहिष्प्रज्ञः नाही; 
उभय:प्रकारज़ा प्रज्ञः नाही,प्रज्ञानघन्‌ नाही, प्रज्ञ नाही, अप्रज्ञ नाही.) 
अदृष्ट, अब्रयवहायं, अग्राह्यं, अलक्षणं, अचित्यं, अव्यपदेश्यं, एकात्म- 
प्रत्ययसारं, -प्रपंचोपशमम्‌, (शांतं, शिवं, अहतं, चतुर्थ,- मन्यन्ते; सः 
आत्मा, सः विज्ञेयः ( तो. अदृष्ट, झाहे,. अव्यवहाय-आहे, अग्राह्य; 
लक्षणशून्य, अथित्य,.-भेव्यपदेश्य, एकात्मृत्वाच्या प्रत्ययाचे -सर्वस्व, 
प्रपंचाचा -निरास करणारा,शांत, मंगलकारी, द्वितीग्रशून्य.असा-हा 


0 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १०५ 


चौथा चरण आहे, असे विद्वान्‌ मानतात. तोच आत्मा होय, जाणून 
घेण्यास तोच योग्य आहे. ) ॥ ७॥ 

सिद्धान्ती :- या मंत्राचे व्याख्यान करावयाच्या प्रारंभी एक शंका 
घेतात; ती अशीः “आत्मा हा चतुष्पाद आहे, अशी प्रतिज्ञा करून 
त्याच्या पादत्रयाचे व्याख्यान केले, हे व्याख्यानच चौथ्या चरणाचे 
स्वरूप अन्य आहे; भिन्न आहे; असे ठरवीत आहे. तर येथे हा जो 
निषेधात्मक मंत्र अवतीणे झाला आहे, तो अनावश्यक आहे. ” पण - 
असे म्हणणे बरोबर नाही. सर्पादि जी भ्रांती झालेली असते, तिचा 
प्रतिषेध केला तरच रञ्जूच्या स्वरूपाचे ज्ञान होते. त्याप्रमाणे तिन्ही 
भ्रांतिस्थ अवस्थात राहणाऱ्या आत्म्याला चौथी अवस्था आहे, 
तुरीय आहे, असा अस्तित्वाचा उपदेश करणे इष्ट आहे. म्हणून तो 
करण्याचा अभिप्राय आहे. “ते तू आहेस ” असे स्पष्ट सांगणे 
श्रुतीला अवश्य वाटते. शिवाय, तुरीय आत्मा पादत्रयाहून विलक्षण 
आहे, असे सिद्ध झाले: तरी स्थानत्रयविशिष्ट जो जीवात्मा तोच 
ब्रह्मस्वरूप आहे, याचे ज्ञान उपदेशाशिवाय सिद्ध होत नाही. एवंच 
“४ तत्त्वमसि ” इत्यादि वाक्यं लक्षणेने ब्रह्मस्वरूपाचा बोध करतात. 
त्याचप्रमाणे हा निषेधात्मक मंत्र तात्पयं-वृत्तीने तुरीयाची स्थापना 
करीत आहे. 

सिद्धान्ती :- यावर आणखी एंक शंका उत्पन्न होते, ती अशी:- 
तिन्ही अवस्थातील आत्मलक्षणांहून हे तुरीय अत्यंत विलक्षण आहे, 
असे म्हणणे बरोबर नाही, तसे, म्हटल्यास त्या अत्यंत विलक्षण 
तुरीयाचे ज्ञान होण्याला साधन असणे शक्य नाही, म्हणून शास्त्राचा 
उपदेश व्यर्थं होणार आहे. आणि तुरीयाची प्राप्ती होणे अशक्य 
होणार. पुन्हा दुसऱ्या कोणत्याही ब्रिशिष्टस्वरूपौची प्राप्ती ,क्षण- 


CRO MuMukshu BhawarpVaranasi Collettion. Digitized bY eGangoftri 


१०६ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
अंगुर; म्हणून अनावश्यक. एवंच, शून्यवादाचा प्रसंग उत्पन्न होतो 
मसे होणे इष्ट नाही. म्हणून तुरीय ब्रह्मविशिष्ट विश्वादिकांहुन 
अत्यंत विलक्षण नाही 

( या शंकेचा अर्थ असा आहे की, शास्त्राला ब्रह्माचा उपदेश 
साक्षात किवा परोक्षरीतीने करता यावयाचा नाही; कारण की 
तिन्ही अवस्था व चतुर्थं अवस्था यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा 
संबंध नसल्यामुळे, तुरीयज्ञान होणे अशक्य श्राहे. आणि तुरीयाचे 
ज्ञान झाले नाही, ( तुरीय हे इंद्रिये, मन व विशिष्ट बुद्धी यांना 
अगोचर असते म्हणून कोणताही संबंध नसतो. ) व विश्वादि 
आत्मे विशिष्टस्वरूपाचे आहेत, असे म्हटले म्हणजे निरात्मक 
बुद्धी किवा शून्य बुद्धी अवतीर्ण होते. यावर हे उत्तर आहे की, 
मागे जी तीन अंतःप्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ इत्यादि आत्मस्थाने सांगितली, 
तेथे प्रकाशित होणारी स्वरूपे तुरीयाहून अत्यंत विलक्षण नाहीत. 
या तीन विशेषणांचा म्हणजे विशिष्टांचा अपवाद केला म्हणजे 
शुद्ध ब्रह्म मात्र शिल्लक राहते. या ब्रह्माचा उपदेश शास्त्राला 
लक्षणेने करता येतो. शुद्ध ब्रह्म केव्हाही नाहीसे होत नाही म्हणून 
शून्यवादाचा प्रसंग येत नाहो ). 

सिद्धान्ती :- भ्रांतीच्या योगाने सपं, जलधारा इत्यादि कल्पना 
रज्जूवर होतात, पण अधिष्ठान जी रज्जू, ती एकच अपुन ती 
सवेदा विद्यमान असते, त्याप्रमाणेच मागे सांगितलेल्या स्थानत्रयात 
विद्यमान असणारा आत्मा एकच”असुन अंत:प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ इत्यादि 
आभासि स्वरूपांनी जेव्हा जेव्हा दृश्यमान होतो, तेव्हा तेव्हा तेथे 
दिसणारे अंत:प्रज्ञत्व, बहिष्प्रज्ञत्व इत्यादिकांचा प्रतिषेध करणारे 
प्रामाणिक विज्ञान आत्म्यामध्ये दुश्यमानणहोऊन अनर्थ उत्पन्न कर- 


णाऱ्या किवा: मवा ततक, असेणा जया लरातनी० बी, होणे, है,फ़ल 


D7 6 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १०७ 


आपोआप प्राप्त होते. म्हणून तुरीयाचा अधिगम होण्यासाठी दुसऱ्या 
त्रमाणांची किवा दुसऱ्या साधनांची मागंप्रतीक्षा करण्याचे कारण 
राहत नाही. 

( दोरीवर दिसणारा भ्रांतिकल्पित सर्पादि आभास नाहीसा 
झाल्याबरोबर रज्जूचे स्वरूप स्पष्ट दिसते; त्याप्रमाणं आत्मस्वरू- 
पावर स्थूलसुक्ष्मादि देहांचे जे आरोप अज्ञानाने निर्माण केलेले 
असतात, त्यांचा नाश-निराकरण-प्रामाणिक श्ृतिज्ञानाने होता- 
क्षणी आत्मस्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान होते. सारांश, आभासांचा नाश 
होणे, आभास निषिद्ध होणे हीच गोष्ट स्वरूपज्ञान उत्पन्न करण्या- 
मध्ये परिसमाप्त होते. आरशावरील मळ काढला म्हणजे आरशाने 
स्वरूप स्वच्छ दाखवावे, असे होते. प्रतिबिबदर्शनासाठी आरशा- 
वर अन्य संस्कार करावे लागत नाहीत. असो; श्रुतिविगीत ज्ञान 
आभासाचा नाश करते आणि तत्क्षणी साधकाचा स्वरूपनिश्चय 
होतो. तात्पर्य, आभासाचा नाश झाला की, स्वरूपविज्ञान होते. 
स्वरूपज्ञानासाठी दुसऱ्या प्रमाणांची आवश्यकता राहत नाही. 
शिवाय, प्रमाणांना अगोचर असणारे ब्रह्म सिद्ध करणारे प्रमाणही 
असणे शकय नाही 

सिद्धान्ती :- याप्रमाणे रज्जसर्पामध्ये विवेक होताक्षणी रज्ज- 
मधील सपं निवृत्त होतो म्हणजे, रज्जूचे स्वरूप समजते. असा जो 
अनुभव आहे, त्याचे संकीतेन झाले. पण अंधकाराचा नाश करण्य़ा- 
शिवाय तेथे असलेल्या घटादिकांचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठी 
ज्यांना दीपाशिवाय दुसरे काही असावे, असे वाटते, घट-दर्शनाच्या 
सिद्धीसाठी अंधकारनाशक दीपाशिवाय आणली काही साधन इने 
असे वाटते, ते लोक ' समजतात की, छेछवक्षाचे अवयवसंबंधाचा 
वियोग केला, तरी त्या अवयवांचा छेद करण्यासाठी छेदनाचा 


CC-0. Mumukshu BhawanWaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०८ श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 
व्यापार पुनः सुरू केला पाहिजे ! असे म्हणणे अप्रयोजक वेड्या- 
सारखे होईल. नाही काय? शः 

( याचे तात्पये इतकेच आहे की, अंधकाराचा नाश करणे हेच 
मांत्र दीपज्योतीचे कर्म आहे असे नव्हे, तर तेथे असलेल्या घटाचेही 
दर्शन त्या दीपज्योतीने केले पाहिजे; मंद उजेडात पसरलेल्या 
दोरीवर सपंभ्रांती होते. आणि ही भ्रांती दीपज्योतीने नष्ट होते; 
म्हणजे रज्जूचे सत्यस्वरूप प्रकट होते. त्यासाठी दीपाव्यतिरिक्त 
अन्यसाधनाची अपेक्षा असत नाही. सारांश, सर्पादिकांचा श्रतिषेध 
म्हणजेच रज्जूचा अधिगम होय. घटादि निराळया पदार्थाचे दर्शन 
दीपज्योतीने होईल. केव्हा ? रज्जूशिवाय घटादि दुसरे पदार्थ तेथे 
असतील. तेव्हा .पण रज्जूशिवाय दुसरा पदार्थच नाही, ( आत्म- 
व्यतिरिक्त दुसरा पदार्थच नाही, ) असे शास्त्राचे सांगणे आहे. 
तेन्हा वेदप्रमाण शास्त्र हे, जी वस्तू जाणून टाकून द्यावयाची आहे, 
जो अज्ञानवृक्ष तोडावयाचा आहे, त्याचा मात्र विचार/किरते. अन्य 
गोष्टी नसतातच; म्हणून त्यांचा विचार वेदिकशास्त्र करीत नाही- 

सिद्धान्ती :- आता घट आणि तम यांचा विवेक करण्यासाठी 
ज्या प्रमाणांचा आपण उपयोग करतो ( दीपप्रकाशाने हा विवेक 
होतो ) ते प्रमाण (दीप ) अनिष्टतमाची निवृत्ती करते. तमाचा 
नाश करणे हेच काथ ते दीपाचे कतव्य असते. अंधकार गेला की, 
घट आपोआप दिसतो. असे पाहा को, वृक्षाचा व त्याच्या शाक्षा- 
दिकांचा संबंध नाहीसा करण्यासाठी ज्या छेदनव्यापाराचा आपण 
अंगीकार करतो, तोच व्यापार अवयवांना (वृक्षशाखांना) विभक्त 
करतो. या विभागीकरणाला अन्य छेदनक्रिमेची अपेक्षा असत नाही. 
याचप्रमाणे घटाची ही गोष्ट आहे. घटामध्ये व आपल्या दुष्टीमध्ये 
जो अंधकाराचा पडदा होतः, तो दीपाने नष्ट होतो ब घट प्रकट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Tips पी 


ee PR ०० 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १०९ 


होतो. पण दीपाचे काम केवळ अंधकारविनाशाचे आहे. घट प्रकट 
करण्याचे नाही. घट आपोआपच दिसतो. म्हणून त्याच्यासाठी अन्य- 
भ्रमाणाची म्हणजे दीपाची आवश्यकता असत नाही. 

` (प्रश्‍न अस्ता आहे; वस्तू अमुक तऱ्हेची नाही, तमुक तऱ्हेची 
नाही, असा प्रतिषेध केला तरी ती अमुक स्वरूपाची आहे, असे 
्रमाणतः सांगितले तर मात्र त्या वस्तूचे ज्ञान होते. तसा प्रमाणप्रकार 
आत्मस्तरूपासंबंधाने नाही, म्हणून व्हावयाचे भ्रमाणद्वारा किवा 
अन्यद्वारा आत्मज्ञान नाही. याला उत्तर आचार्ये देतात की, प्रमाण, 
प्रमेय, प्रमाता हे सर्व व्यावहारिक भेद आहेत. परमार्थात भेद नाही, 
म्हणजे तेथे प्रमाणप्रमेयादि काही नाही. तेव्हा व्यावहारिक जे अज्ञान 
व तज्जन्य प्रमाणादि भेद यांचा नाश श्रुतिवाक्यांनी व तदाश्रित 
प्रत्यक्षादिप्रमाणांनी केला म्हणजे प्रमाणादिकांची इतिकतंव्यता 
संपली. हे झाले म्हणजे एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र शद्धस्वरूपाने 
अवशिष्ट राहते. ते स्वयंप्रकाश असते. म्हणून ते ज्ञात होण्याला 
प्रमाणाची अपेक्षा असत नाही. ) 

- सिद्धान्ती :- त्याचप्रमाणे आत्म्यावर ज्यांचा नित्य आरोप होत 
असतो, त्या अंतःप्रज्ञत्वादि स्वृरूपांचा विवेक करण्यासाठी, त्याची 
नित्यानित्यता ( सत्यासत्यता ) ठरविण्यासाठी, जे निषेधात्मक 
्रामाणिकविज्ञान प्रवृत्त होते, ते ज्मनविज्ञान अनिष्ट म्हणजे अमंगल 
अंतःप्रज्ञत्वादि आभासांची निवृत्ती करते. या पलीकडे दुसरा काही 
एक व्यापार ते करील असे म्हणणे थोग्य नाही. म्हणजे तुरीय शोधून 
काढण्याच्या कामी ते प्रयत्न करीत नाही, करण्याची अपेक्षा नाह 
नव्हे! ते करूही शकत नाही. याचे कारण असें आहे की, अतःरङ= 
त्वादि आरोपांची निवृत्ती होताक्षणी प्रमाती (प्रमाणाने शोध लाडू 


त्य 


इच्छिणाय़)७प्रसेऊ प्रवृत्त, )- हि, ताऽ हु ज़िक्लोफदोर 


११० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


भेदांचा नाश होऊन प्रमाता-प्रमुख सवं द्वेतांचा नाश होतो. पुढेच असे 
सांगणार आहेत की, “ वस्तूचे ज्ञान झाल्यानंतर दवेत राहत नाही. ” 
हे उघड आहे की, द्वेतनिवृत्ती होण्याच्या क्षणापलीकडे एक क्षणभरही 
बिशिष्ट ज्ञान विद्यमान असत नाही. ज्ञेय वस्तू निवृत्त होताक्षणी 
ज्ञान ही निवृत्त होते. पाहा की, “ द्वेत-निवृत्ती झाल्यावरही ज्ञान 
राहते, अद्वैताचे ज्ञान असते, असे म्हटले म्हणजे अद्वैत आणि 
अद्वेताचे ज्ञान असे द्वैत उत्पन्न झालेच म्हणावयाचे ! या द्वेताची 
निवृत्ती करण्याला दुसरे ज्ञान हवे. ते आणि अद्वेत मिळून पुनः द्वैत 
झाले ! अशी ही न संपणारी अनवस्था उत्पन्न होते. तात्पर्यं, विशिष्ट 
ज्ञान एक क्षणभरही पाठीमागे राहत नाही. अज्ञान निवृत्त झाले की, 
ज्ञानही निवृत्त होते. आणि एक अद्वितीय आत्मा अवशिष्ट रहातो. 

( येथे ` ज्ञान ' शब्द नीट समजून घेतला पाहिजे. कारण हा 
समज नसल्यामुळे वादविवादाचा निरर्थक प्रसंग उत्पन्न होतो. ज्ञान 
म्हणजे जीवाला उत्पन्न होणारी जाणीव, हा सवंसंमत्‌, अर्थ आहे. 
पण हे ज्ञान विशिष्ट स्वरूपाचे असते व ज्ञाता व ज्ञेय यांची अपेक्षा 
करते. “ आत्मा ज्ञान बाहे” या श्रृतिवाक्यात ज्ञान म्हणजे सर्व 
विशिष्ट ज्ञानांचे अधिष्ठान असणारे सामान्यस्वरूप होय. हया 
सामान्य स्वरूपात ज्ञाता, ज्ञेयाची अपेक्षा नसते हे ध्यानात ठेवावे.) 

सिद्धान्ती :- म्हणून, अन्तुःप्रज्ञत्वादि आरोपितांचा निषेध 
करणाऱ्या प्रामाणिक विज्ञानाचा व्यापार होतो, त्याक्षणीच आत्म्या- 
वर आरोपित झालेल्या अंतःपरज्ञत्वादि अर्थशून्य आभासांची निवृत्ती 
होते, हे सिद्ध झाले. म्हणून या सातव्या उपनिषद्पंत्रात “ते 
अंतःश्रज्ञ नाही “ असे म्हणून तेजसाचा प्रतिषेध केला. “ ब हिष्परज्ञ 
नाही ” असे सांगून “-बिश्‍वाचा ” प्रतिषेध केला, “ उभयतः प्रज्ञ 
नाहो ” असे म्हणून जागृत स्वप्न स्थितीमध्ये जो काही अवकाश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १११ 


असेल त्या अवस्थेचाही प्रतिषेध केला. “व ते प्रज्ञानघन नाही ” 
असे म्हणून सुषुप्तावस्थेचा अथवा प्राज्ञाचा प्रतिषेध केला. 

शिष्य :- या गाढ निद्रावस्थेत विपरीत ज्ञानाचे बीज म्हणजे 
अज्ञान असते म्हणून या अवस्थेचा ( मायेचा ) निषेध केला. 
होय ना? 

सिद्धान्ती :- होय. याच अविद्यारूपी बीजापासून पुढे जागृत्‌ 
आणि स्वप्न स्थितीत विशेष म्हणून अतात्त्विक विज्ञाने होत असतात. 
सुषुप्तीत मात्र सवं विशेष विज्ञानाचा अभाव असतो. तरी येथे 
अज्ञान असते. याचप्रमाणे ते प्रज्ञ (एककाली, एकदम, पूर्णं) नाही, 
असे म्हणून सवे विषयांच्या ज्ञातृत्वांचा (जीवांचा) निषेध केला. 
आणि “ते अप्रज्ञ नाही ” असे म्हणून जडाचा निषेध केला. 
. ( येथे दिसणाऱ्या व भासणाऱ्या आन्नह्मास्ततरपर्यंत सर्वे चरा- 
चरांचा, त्यांच्या गुणधर्मांचा आणि व्यापारांचा निषेध केला 
आहे. ). 

सिद्धान्ती :- आता कोणी अशी शंका काढील की, “ रज्ज्वादि 
पदार्थांवर सर्पादिकांची भ्रांती होते, ते भ्रांतीतील सर्पादि भसत 
असतात, हे कबूल; पण आत्मस्वरूपाच्या ठिकाणी प्रमाणत: भास- 
मान होणाऱ्या अंत:प्रज्ञत्वादि स्वरूपास ही नित्य सत्ता नाही, असे 
कसे म्हणता येईल ? ” यावर आमचे प्रतिविधान हे आहे. जरी 
अंतःप्रज्ञ, वहिष्प्रज्ञ, प्राज्ञ, प्रज्ञ इत्यादिकाँमध्ये ज्ञरूप (ज्ञातृत्वरूप) 
सर्वेसाधारण आहे; तथापि येथे इतरेतरांचा व्यभिचार होत 
असतो. म्हणजे अंत:प्रज्ञत्व जेथे असते, तेथे बहिष्पज्ञत्व असतेच, 
असा नियम नाही. असे पाहा की, रञ्ज्वादिकांचे ठिकाणी सपं, 
धारा इत्यादिकांचा विकल्प होतो. 'पण ज्याला सपभ्रांती होते 

| 


त्याली जैलध्ररियी" भति हेति मीही? पकिव अथी 'जैलधरिय 


११२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
भ्नांती होते त्याळा सर्पश्रांतीही होत नाही. सारांश, व्यभिचार 
होतो, हे स्पष्ट आहे; त्याचप्रमाणे आत्मस्वरूपावर जेव्हा अत:- 
प्रज्ञत्वाची भ्रांती होते, त्यावेळी बहिष्प्रज्ञत्वाचा आरोप होत नाही. 
म्हणजे अंतःपरज्ञःव आहे तर बहिष्प्रज्ञत्व नाही. दुसरे आहे तेथे 
पहिले नाही, असा व्यभिचार होतो. म्हणून ते स्वेच्या सर्वे आरोप 
आहेत, मिथ्या आहेत, सस्य नाहीत असे ठरते. स्वरूपाचे मात्र 
तसे नाही. या स्वरूपाचा केव्हाही व्यभिचार होत नाही. हे केव्हाही 
नसते असे नाही. अंतःप्रज्ञत्व असो, बहिष्प्रज्ञत्व वा प्रज्ञानघनत्व 
असो (स्वप्न असो, जागृती असो, वा सुषुप्ती असो ) तेथे आत्म- 
स्वरूप नाही, असे केव्हाही होत नाही. म्हणून ते सत्य आहे. 'ज्ञ' 
स्वरूपाचा अभाव सुषुप्तीमध्ये असतो असेही म्हणता येत नाही. 
कारण सुषुप्त जीवाला सुखाचा अनुभव होत असतो, है “ मी 
अत्यंत सुखाने निजलो होतो. निद्रास्थितीत मी अत्यंत सुखी होतो, ” 
असे जागा झालेला जीव म्हणतो, हे सवं विदित आहे. सारांश, 
तेथेही चैतन्याचे स्फुरण निराबाध असते. श्रुतीही म्हणते की, 
विज्ञात्याच्या विज्ञानाचा केव्हाही लोप होत नाही. 

सिद्धान्ती :- याप्रमाणे तुरीय हे निविशेष आहे, म्हणून ते 
ज्ञानेंद्रियांना अगोचर आहे. ते इंद्रियागोचर माहे. म्हणून ते क्रिया- 
रहित अथवा अविकारी आहे. अर्थात्‌ ते कमेद्रियाना अगोचर 
( अम्नाप्य ) आहे. म्हणून ते छक्षणशून्य आहे. म्हणजे त्याला असे 
कोणतेही लिंग नाही, चिन्ह नाही, की ज्याच्या योगाने त्याचे व 
तत्स्वरूपाचे अनुमान करता येईल. अर्थातच मनाला त्याचे चितन 
चितिता येत नाही म्हणून वाणीला त्याचे वर्णन करता येत नाही- 
ते एकात्मप्रत्ययसार आहे. म्हणजे जागृदादि अवस्थांमध्ये असणार, 


ह्या नित्य आत्मा, आहे, असा जो नित्य प्रत्यय, त्याने हे अनुसरणीय 


~ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ११३ 


असते क्रिवा आत्मप्रत्यय हेच त्या ,तुरीय ज्ञान-प्राप्तीचे प्रमाण 
आहे. हेच “ आत्मप्रत्ययसार ” होय. श्रुतीही म्हणते की, आत्मा 
या दृष्टीने मात्र त्याची. उपासना करा म्हणजे प्रत्यगात्म्याने मात्र 
परमात्म्याचे स्वरूप समजून घ्या. स्वसंवेद्य प्रत्यगात्मा व परमात्मा 
एकच आहेत असा निश्चय करून आत्मोपासना म्हणजे आत्मध्यान 
करा. रा 

( एवंच, आत्मा हा अदृष्ट आहे, असे म्हटले की ओघानेच तो 
अव्यवहार्यं, अग्राह्म इत्यादि अभावसूचक विशेषणे प्राप्त होतात. 
सारांश, सर्व विशेषणांचा निरास होऊन एक अद्वितीय स्वरूप मात्र . 
विद्यमान असते आणि ते स्वसंवेद्य आहे म्हणून आत्मानुभवाला 
मात्र गोचर होते. सारांश, जीवात्मा.व परमात्मा एकरूप म्हणजे 
ज्ञानरूप आहेत असे स्वानुभवाने' समजते. ) 

सिद्धान्ती :- याप्रमाणे अंत:प्रज्ञत्वादि स्थानिधर्मांचा प्रतिषेध 
केला. या प्रतिषेधाने प्रपंचाचा निरास होतो; म्हणजे जागृती आदि 
अवस्थांचे जे भिन्न धर्म आहेत त्या सर्वांचा अत्यंत अभाव तुरीयामध्ये 
आहे, असे ठरते, म्हणूनच त्याला प्रपंचोपशम असे म्हटले. याप्रमाणे 
अनित्य व चंचल प्रपंच संपतो म्हणून ते शांतरूप आहे. मंगलरूप 
आहे, कारण, ते अद्वितीय आहे;. असे ठरते. येथे भेदांच्या विकल्पाचे 
अवस्थान एक क्षणभरसुद्धा. सहन. होत नाही. हा तुरीयात्मक चतुर्थ 
चरण होय. यालाच “तुरीय ” म्हणतात. कारण तुरीय हे प्रतीतीला 
येणाऱ्या पादत्रयांच्या स्वरूपांहून घिलक्षण आहे. “ हाच आत्मा होय, 
हीच विज्ञेय वस्तू आहे, ” असे श्रुती म्हणतात. ध्यानात ठेवा की, 
मन्द प्रकाशात सपंभ्रांती, भूच्छिद्रभ्रांती, (भुईत.भेग पडली आहे 
अशी भ्रांती ), दंडभ्रादी इत्यादि सर्व भ्रांतीफासून जशी मुक्त 


८48 Mumukshu Bhawan Varanasi CoMection. Digitized Wy eGangotri 


११४ श्रीथोररेस्वामी महाराज 


झालेली तद्विलक्षणरज्जू सत्य आहे, असे आपण दीपसाहाय्याने 
समजून घेतो, त्याप्रमाणे “ ते तूं आहेस ” इत्यादि महावाक्यांच्या 
साहाय्याने अदुष्ट आत्मा मात्र सत्य असून तोच द्रष्टा आहे, हे 
समजून घ्यावे. “ द्रष्टयाच्या दुष्टीचा केव्हाही लोप होत नाही, ” 
इत्यादि वाक्यांनी सांगितलेला जो आत्मा तो जाणून घ्यावा. आता 
जो अविज्ञेय आहे तो कसा जाणून घ्यावा ? या शंकेचे समाधान 
असे की, अज्ञानावस्थेत त्याला आपण ज्ञेय म्हणत होतो, तसाच 
आत्मसाक्षात्कार होईपर्यंत तो विज्ञेय आहे, असे समजावे. आणि 
अज्ञानाचा ध्वंस होताक्षणी ज्ञानाचाही लोप करून शुद्ध ढेत-शून्य, 
अहितीय होऊन राहावे. ॥ ७॥ 
संत्र आठवा 
सोऽ्यमात्माऽध्यक्षरमोंकारोऽधिमात्रं पादा मात्राः । 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ७ 
स्वय व अर्थ:-सः अयं आत्मा अध्यक्षरं ओंकारः अधिमात्रं; 

पादाः मात्राः, सात्राः च पादाः, अकारः, उकारः मकारः इति ( तो 
हा आत्मा अध्यक्षर आहे, ओंकार आहे व ओंकार हा अधिमात्र 
आहे. पाद याच मात्रा आणि मात्रा हेच पाद आहेत. या मात्रा 
अकार, उकार, आणि मकार या होत. अ, उ आणि म्‌ या तीन 
मात्रा आहेत.) ॥ ८ ॥ 

सिद्धान्ती :- अभिधेयांमध्ये '( नामात्मक वस्तूंमध्ये ) असणारा 
ओंकार हा चतुष्पाद असणारा आत्मा आहे, असे मागे व्याख्यान 
केले आहे. ओंकार हा सर्वे नामात्मक असणाऱ्या वस्तूत श्रेष्ठ आहे. 
म्हणून त्याला अभिधेयप्रधान असे म्हटले. असो. हा जो चतुष्पाद 
तात्मा, आहे. तो अकराच्या, दृष्टीने अतिश्रेष्ठ नामाभिधान. देऊन 


awan VaranasfCollection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ११५ 


त्याचे वर्णन करावे अशा योग्यतेचा आहे. म्हणज आत्मा हे नाम, 
हा शब्द, सर्वे अक्षरांमध्ये श्रेष्ठ आहे. म्हणून त्याळा अध्याक्षर म्हटले. 
ते श्रेष्ठ अक्षर म्हणजे उकार होय. हा उकार पादशः विभागिता 
येतो. म्हणजे मात्रादृष्टीने याचा विभाग करता येतो व तिन्ही 
मात्रांचा हा ॐकार मुख्य किंवा सर्वेश्रेष्ठा अथवा अधिष्ठाता स्वामी 
असतो म्हणून त्याला अधिमात्र असे म्हटले. याचे मोजमापही करता 
येत नाही. कारण मोजण्याचे माप ३#च असतो. असो; आत्म्याचे जे 
पाद आहेत, त्या ३ॐ#काराच्या मात्रा होत आणि अकारमात्रा या . 
आत्म्याचे पाद अथवा चरण होत. त्या मात्रा कोणत्या ? असे म्हणाल. 
तर ऐका: अकार, उकार व मकार (अ उ व म) या त्या तीन मात्रा 
होत. ॥ ८ ॥ 
(हा व यापुढील उपदेश मन्द अधिकाऱ्यांसाठी आहे.) 
सत्र नववा 


जागरितस्थानो वेश्‍वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वा- 
द्वाऽऽप्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ 

अन्वय व अर्थ :- जागरितस्थानः वेशवानरः अकारः प्रथमा मात्रा 
(जागृतस्थानी असणारा वेश्वानर-विश्व-हा अकार आहे. ही 
३#काराची प्रथम मात्रा आहे, ,अशी कल्पना करावी.) आप्तेः, 
आदिमत्त्वात्‌ वा ( अकार सर्वव्यापक आहे, किवा प्रथम अक्षर 
आहे, म्हणून ' अ ' काराला प्रथमभ्मात्रा असे म्हटले.) यः एवं वेद, 
सर्वान्‌ कामान्‌ आप्नोति च आदिः भवति ह वे (हे ज्याला समजले 
त्याला इष्ट असणाऱ्या सवे वस्तू प्राप्त होतात" आणि तो सर्वेश्रेष्ठ 
होतो.) ॥९॥ ' . ७ 


GC न्ती ताप युत विधि 000 ै/ लि यम, रण्यासाठी 


११६ . श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


( आत्म्याचा कोणता विशेष पाद उ*काराच्या कोणत्या विशेष 
मात्रेशी एकत्वाने असतो हे सांगण्यासाठी ) या मंत्राची योजना 
आहे. जागृतस्थानी राहणारा जो देश्वानर तो ऊक$काराची प्रथम 
मात्रा म्हणजे 'अ'कार याच्याशी तादात्म्यानें असतो, असे आत्म- 
जिज्ञासू मंदाधिकाऱ्याने समजावे. शिवाय, अशी कल्पना करणे 
काही अयोग्य नाही. कारण ' अ' काराने ("अ 'या अक्षराने ) 
सर्व वाणी व्यापिलेली आहे. वाणीतील सर्व अक्षरे, शब्द, वाक्ये 
इत्यादि “अकार मूलक आहेत.“ सर्वे वाणी अकाररूपी आहे, हे 
सुप्रसिद्ध आहे, ” अशी श्रुती आहे. त्याचप्रमाणे वेश्वानराने हे सवं 
जगत्‌ व्यापले आहे. “त्या ह्या वेश्वांनर आत्म्याचे मस्तक सुतेजा 
म्हणजे द्युलोक आहे, अशीही श्रुती आहे. ” याप्रमाणे *अ' सर्वव्यापी 
आहे, तसाच वैश्वानर हा सर्वव्यापी आहे. म्हणून “अ ' ही मात्रा 
बैश्वानररूपी आहे, अशी कल्पना करणे अयोग्य नाही. पुन्हा कोणतेही 
नाम आणि ते नाम असणारी वस्तू ही एकच: असतात, हे आम्ही 
मागे सांगितले आहे. म्हणून ' अ' तोच विश्व आणि विश्व तोच 
“अ? होय. सारांश, स्वव्यापी ' अ ' कार हाच सवंव्यापी वैश्वानर 
किवा विश्व आहे. असो, जो आदि म्हणजे प्रथम आहे, तो आदि- 
मान्‌ होय. अक्षरवाटिकेत ' अ हे प्रथम अक्षर आहे; त्याचप्रमाणे 
विश्‍वात वैश्वानर हाही प्रथम आहे. वेश्वानर, तेजस आणि प्राज्ञ 
असा क्रम असतो, त्यात वैशवानराला अग्रस्थान दिले आहे; म्हणून 
उभयतांमध्ये प्रथमत्व हा सामान्य, गुण आहे. हा व सर्वेव्यापित्व हे 
सामान्य गुण आहेत म्हणून वेश्वानर हा अकाररूपी आहे. असो; 
हे आता सांगितलेले ' अ चे व विश्वाचे एकत्वज्ञान ज्याला होतेः 
त्याच्या सवं इच्छा परिपूर्ण होतात आणिः्तो श्रेष्ठ पुरुषांचा प्रमुख 


होते. ४४४ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ११७ 


संत्र दहावा 
स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वादोत्कषंति 
ह्‌ व ज्ञानसंर्तात समानश्च सवति नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं 
चेद ॥ १०४ 
अन्वय व अर्थ :- स्वप्नस्थानः तेजसः उकारः द्वितीया मात्रा 
( स्वप्नस्थानात राहणार तैजस ही ओंकाराची द्वितीय मात्रा 
म्हणजे उकार-उ-आहे. ) उत्कर्षात्‌ उभयत्वात्‌ वा ( उत्कृष्ट 
आहेत आणि उभयात्मक आहेत म्हणून ) यः एवं चेद ज्ञानसर्तात 
ह्‌ वे उत्कर्षति, समानः च भवति, अस्य कुले अब्रह्मवित्‌ न भवति 
( हे एकात्मक ज्ञान ज्याला होते तो ज्ञानाचा विस्तार करतो, सम- 
वृत्तीने राहतो आणि त्याच्या कुलात अन्रह्मवेत्ता होत नाही.।। १०॥ 
सिद्धान्ती :-स्वप्नस्थानात राहणारा तैजस हा ओंकाराची द्वितीय 
मात्रा म्हणजे उकार आहे. उभयतात कोणते गुण समान आहेत ते 
पाहा. अकारापेक्षा उकार श्रेष्ठ आहे. कारण उत्कृष्ट अकारही 
उकाराच्या पुढे जणू काही सेवकासारखा असतो. याचप्रमाणे विश्वा- 
पेक्षा तैजस श्रेष्ठ आहे, उत्कृष्ट आहे; कारण तेजसाच्या प्रेरणेने 
विश्व कर्म करीत असते. तसेच, उकार हा अकार आणि मकार 
यांच्यामध्ये आहे. उकाराचा उच्चार करताना ' अ 'ची स्वरात्मकता 
आणि 'म'ची ओष्ठस्थानता असा संबंध असतो, म्हणजे उभथ- 
तांशीही याचा संबंध आहे. तेजस हाही विश्व आणि प्राज्ञ यांच्या- 
मध्ये असतो आणि उभयतांशी संबंध ठेवून उभयात्मक होतो. 
विश्वाचे अन्यथा ज्ञान तैजसात असते, आणि प्राज्ञाचे अंत:प्रजत्व 
यात असते. हे उत्कृष्टत्व ब हे एकत्व ज्ञान ,(उकाराची व तज- 
साची एकात्मकता) ज्याला समजते, तो ज्ञान-विज्ञानाची व विशे- 
षत:०विज्ञाभामीवृखी'करतो7'ग्तेभ्सरवाशी०स मेबीमे ? वपमिलोए० सो 


छः 


+ 


११८ | शरीयोरलेस्वामीमहाराज 


जसा मित्रांशी तसाच शत्रृंशीही वागून उभयतांस अद्वेध्य होतो, 
अद्वेष्टा असतो. त्याच्या कुलात ब्रह्मज्ञान नसणारा पुरुष उत्पन्न 
होत नाही, ही या ज्ञानाची फलश्रुती होय, सारांश, ॐ#कारातील 
“उ? कार हा ' तेजस ' आहे, अशी कल्पना करून घ्यावी व उकार 
हा जसा 'अ' कारापेक्षा श्रेष्ठ आहे ब तो 'अ' आणि “म्‌” 
यांच्यामध्ये असून उभयतास जवळ आणणारा आहे, तसाच विश्व- 
प्रेरक तैजस हा विश्वापेक्षा श्रेष्ठ असून, तो विश्व आणि प्राज्ञ या 
उभयतांचे संनिधित्व करणारा आहे; असा निश्चय केला असता 
ज्ञानवृद्धी व अद्वेष्टत्व प्राप्त होतात, हे येथे सांगितले आहे. ॥। १०॥ 


संत्र अकरावा 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनीति 
ह वा इदं सबेमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 
अन्वय च अर्थ :- सुषुप्तस्थानः प्राज्ञः तृतीया मात्रा भकारः 
( सुषप्तस्थानी असणारा प्राज्ञ <काराची तिसरी मात्रा ' म कार 
असतो. ) मितेः, अपीतेः, वा ( तो माप करणारा असतो व एकत्व 
करणारा असतो म्हणून ) यः एवं वेद, इदं सबं ह॒ वे मिनोतिः 
अपीतिः च भवति ( हे ज्ञान ज्याला होते, तो या सर्वे विश्‍वाचा 
ज्ञाता होतो आणि जगत्कारण „होऊन सवे कर्ता होतो, हे प्रसिद्ध 
आहे.) ॥ ११॥ 
सिद्धान्ती :- सुषुप्तस्थानी 'असणारा जो प्राज्ञ तो <*काराची 
तिसरी मात्रा म्हणजे ' म 'कार होय. उभयतांमध्यें सामान्य गुण 
कोणते आहेत ते पीहा :- ज्याप्रमाणे प्रस्थाने ( पूर्वी प्रस्थ हे धान्य 
मोजण्याचे माप-होते. ' प्रस्थ, म्हणजे. बत्तीस पल = एक चतुर्थांश 
ढक्‌, आठ ( ? ) कुडव, ) यव मोजतात. त्याप्रमाणे विश्व- 


ranasf Collection. Digitized by eGangotri 


भव्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा ११९ 


तेजसांचे हा प्राज्ञ मोजमाप करतो. त्यांचे उत्पत्ती - प्रलय किवा 
आपल्यामध्ये विश्वतेजसांचे प्रवेश व आपल्यामधून त्यांची निष्क्रां- 


तीही तो पाहतो व मोजमाप करतो. त्याप्रमाणे एका ३>काराची 


समाप्ती झाली व पुनः ध्यानाला प्रारंभ झाला म्हणजे अकार व 
उकार हे मकारामध्ये प्रवेश करून पुन्हा बाहेर येतात. 


तसेच अपीतीमध्ये म्हणजे एकीभावामध्येही साम्य आहे. 
ॐ#काराचा उच्चार पूर्ण केला असता शेवटचे अक्षर म्हणजे ' म्‌ ' 
कार हा जणू काही अकार आणि उकार यास एकत्व देणारे अक्षर 
आहे. तसेच सुषुप्तिकाली विश्व आणि तैजस हे प्राज्ञामध्ये लीन 
होऊन एक डोतात. याप्रमाणे मापकता व अपीति हे दोन सामान्य 
गुण प्राज्ञ आणि मकार यांचे एकत्व स्थापित करतात. हे ज्ञान 
ज्याला होते, त्याला ह्या सर्वाचे म्हणजे जगताचे यथार्थ स्वरूप 
समजते. त्याचप्रमाणे तो जगताचा कारणात्मा म्हणजे अव्याकृत- 
स्वरूप होतो. पण येथे ही जी आत्मज्ञानास अप्रस्तुत असणारी फले 
सांगितली आहेत, ती अर्थवादपर आहेत आणि क्रेवळ ब्रह्मध्यानाचे 
साधन जो उकार त्याची स्तुती करण्याकरता मात्र सांगितली 
आहेत. | 
` सायंश, 'म्‌' हा किती वेळा अ व उ येऊन गले, हे मोजण्याचे 
साधन आहे. नाममंत्र जपताना शेवटच्या मण्याने किती वेळ जप 
झाला हे समजते, तसाच हा प्रकार'होय. शिवाय “म्‌ ' मध्ये 'अ' 
व 'उ' हे लीन होतात. हेच धर्म प्राज्ञामध्ये आहेत, म्हणून उभयतांचे 
साम्य आहे. शेवटी श्रीमच्छंकराचार्य म्हणतात की, फलश्रुतीचा 
अवतार केवळ ध्यानाकडे मंदाधिकाऱ्य़ांची प्रेरणा करावी एतदर्थ 


आह. आातज़ाहा, फड़[पेक्षा पते, i है श्विहुत (चि ७० | | gotri 


| 


१२० श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


मंत्र बारावा 

अमांत्रश्‍चतुर्थोब््यवहार्यः प्रपंचोपशमः ` शिवोऽवेत एवमोंकार 
आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेद ॥ १२ ॥ 

अन्वय च अर्थे :- अमात्रः चतुर्थ, अव्यवहार्यं: प्रपंचोपशमः, 
शिव: अद्वेतः ( मात्राशून्यता हा चौथा पाद आहे. हा व्यवहाय 
नाही. हा पाद म्हणजे प्रपंचाचा उपशम करणारा होय. हा शिव- 
रूप आहे आणि अदत आहे.) एवं ॐकारः आत्मा एव, यः एव वेद 
आत्मन: आत्मानं संविशति ( याप्रमाणे ॐकार आत्मा आहे, असे 
ज्याला ज्ञान होते; तो 3$काररूपी आत्मा आत्मसाहाय्याने आत्म- 
स्वरूपात प्रवेश करतो.) ॥१२॥ 

सिद्धान्ती :- ज्याला मात्रा नाहीत तो अमात्र ओंकार होय. 
याला चतुर्थं किवा तुरीय म्हणतात. हा आत्मा केवल म्हणजे 
अद्वितीय आहे. तसेच अभिधान म्हणजे नाम किवा वाणी, व 
अभिधेय ( नाम) आहे अशी वस्तू, नाम आणि नाम असणारी 
वस्तू, ही ज्यांची स्वरूपे किवा प्रकट झालेले पदार्थंधमे आहेत, ती 
वाणी आणि मन ही उभयतांही क्षीण झाल्यामुळे, मनोवाणीस 
अगोचर असल्यामुळे, बोलणे आणि चितन करणे यांस अगोचर 
असा हा आत्मा आहे. हा प्रपंचाचा उपशमः करणारा (प्रपंचातीत,) 
आनंदरूप आणि अद्वितीय स्वरूपाचा आहे. हे ज्ञान व आत्मपाद 
व ३ॐ#कारमात्रा एकच आहेत, असे विज्ञान ज्याला झालेले आहे, 
त्याने त्रिमात्र व त्रिपाद काराचे ध्यान केले असता ( श्लोक 
२२-२३ पहा ) तो ज्ञानी पुरुष आत्मरूप होऊन आत्मसाधनाने 
आपण स्वतः परमार्थतः आत्मस्वरूपामध्ये (आपल्या स्वरूपामध्ये) 
प्रवेश करतो. परमातमस्व रूपाने ॐकाराचे ध्यान करणारा आत्मज्ञानी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १२१ 


तत्त्ववेत्ता समूळ, सबीज आणि सांकुर अज्ञानाचा नाश करून तृतीय- 
स्थानी असणाऱ्या अज्ञानरूपी बीजाला जाळून टाकीत होत्साता 
परमात्मस्वरूपात प्रवेश करतो. त्याला पुन्हा जन्मध्राप्ती होत नाहीः 
कारण तुरीयस्थान हे निर्वीज आहे. रज्जु-सर्पाचा विवेक झाल्या: 
नंतर रज्जूमध्ये प्रविष्ट झालेला भ्रांतिजन्य सपं जसा पुन्हा त्या 
दोरीत उत्पन्न झाला आहे, असे विवेकी पुरुषाला पूर्वीप्रमाणं दिसत 
नाही, रज्जु-सपंभ्रांती पुन्हा होत नाही, त्याप्रमाणे आत्मज्ञानी 
पुरुषाचे अज्ञान दग्ध झाले असल्यामुळे त्याला पुन्हा संसाराची 
किवा . तद्वत सुख-दुःखांची आती उत्पन्न होत नाहो. ही उत्तम 
अधिकाऱ्याची गोष्ट झाली; पण जे मंदबुद्धीचे किवा मध्यम बुद्धीचे 
लोक आहेत, साधक स्वरूपाला लागणाऱ्या गोष्टी ज्यांना अधिगत 
झाल्या आहेत, जे सन्मार्गाने जाणारे आहेत, ज्यांनी संसारत्याग 
केला आहे, ३*क्रारमात्रा आणि आत्मपाद यांच्यामधील संस्कार. 
जनित साम्य ज्यांना विदित आहे, त्यांनी जर ३*काराची ब्रह्म- 
प्राप्तीसाठी यथोक्त उपासना केली, तर हा उपास्यमान अकार 
ब्रह्मप्राप्तीचे साधन होईल. हा क्रम-म॒क्‍्तीचा मार्ग आहे. ”।। १२॥ 

श्रीक्षेत्र चिखलद्याच्या या मुक्कामात श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
सत्स॒गासाठी, त्यांच्याकडून योग, प्रस्थानत्रयीवरील भाष्यादि शिक- 
ण्यासाठी आणि त्यांच्या सेवेसाछी श्री. गंगाधरपंत वेद्य व श्री. 
बाळाभाऊ वद्य हे बंधुद्दय मुद्दाम येऊन राहिले होते. हे दोघे बंधू 
सरकारी नोकरीमध्ये होते. श्रीस्वीमीमहाराजांचाश्रीक्षत्र चिखलदा 
येथे मुक्काम असताना किवा जवळपास संचार चाळू असताना हे 
दोघेही श्रीस्वामीमहाराजांबरोबर असत. या दोघांपकी श्री. गंगा- 
धरपंत तद्य यांना प्रथम श्रीस्वामीमहारीजांनी*अशी आज्ञा केली 


CAGMumukshu Bhawap Varanasi Colfection. Digitized By eGangotri 


१२२ - श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


होती की, “ येथे रोज जी कमी-जास्त मंडळी येतील त्याप्रमाणे 
लागणारे डाळ, तांदूळ, गूळ, भाजी, मिरची, मसाला, तेल, तूप 
न्ध, दही इत्यादि कमी-जास्त सामान जसे लागेल तसे आणून 
द्यावे. ” श्रीस्वामीमहाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे श्री. गंगाधरपंत वद्य 
यांनी ही सेवा उत्तम प्रकारे केली. या सेवेमुळे श्रीस्वामीमहाराज 

{च्यावर अत्यंत संतुष्ट झाले व त्यांची त्यांच्यावर विशेष मर्जी 
बसली. त्यामळे श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना सर्वे योगाभ्यास 
शिकविला. त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना उपनिषदादि 
भाष्यांसह समजावून सांगावयाचे ठरविल्यामुळे त्यांच्यावर प्रथम 
सोपविलेले सामान आणण्याचे काम त्यांच्याकडून काढून घेऊन ते 
काम श्री. कृष्णाजी नरसीकर यांच्यावर सोपविले व श्री. गंगाधरपंत 
वेद्य यांना अशी आज्ञा केली की,. “ रोज सकाळी लवकर स्नान 
करून येऊन भाष्य श्रवण करावे. ” श्रीस्वामीमहाराजांनी आज्ञा 
केल्याप्रमाणे श्री. गंगाधरपंत वेद्य रोज उपनिषद्भाष्याचा पाठ 
श्रवण करण्यासाठी येऊन बसू लागले. यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी 
त्यांना श्रीकेवल्य, श्रीश्वेताश्वतर, श्रीमुक्ती व श्रीदत्तात्रेय या चार 
उपनिषदांचे पाठ सांगून त्यांचे भाष्यही सांगितले. इतकेच नव्हे; तर 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांच्यावरील प्रेमापोटी 
ही चारही उपनिषदे आपल्या हाताने लिहुन ती सर्व पाठ करण्या- 
साठी त्यांना दिली. या उपनिषदांचे पाठ झाल्यावर ईश, केन, कठ, 
मांडूक्य इत्यादि दशोपनिषदांचे पाठ सांगून त्यांचे भाष्यही सांगितले. 
त्याचप्रमाणे श्रीक्षेत्र चिखलदा येथेच श्री. गंगाधरपंत बैद्य यांना 
श्रीमद्भगवद्गीता व श्रीविष्णुसहस्रनामाचे पाठ सांगन ते गरुमख 
करवून दिले. याशिवाय श्रीलघुवासुदेव मननसार, आत्मचितन हेही 
अंथ त्यांना स्नमुखाने मोठ्या प्रेमाने शिकविले, एवढच नव्हे; तर 


muk hawan Varanasi ection a ngotr 2 


n 


seo 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा १२३ 


शेवटी शेवटी श्रीस्वामीमहाराजांनी येथेच त्यांना अरणे सांगून त्यांचे 
भाष्य मात्र येथील मुक्काम संपवून पुढे कातरखेडथास गेल्यावर 
सांगितले. वास्तविक पाहता शके १८२२ च्या दहाव्या चातुर्मासात 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वेच 
यांना आत्मषट्क भाष्यासह शिकविले होते. त्याचप्रमाणे त्यावेळी 
योग्यता पाहून पुष्कळ मंडळीप्रमाणे श्री. गंगाधरपंत बैद्य यांनाही 
ऐतरेय उपनिषद्‌ भाष्यासह शिकविले होते. याशिवाय अध्यात्म 
रामायणातील सुंदर कांड व अयोध्याकांड ही दोन्ही कांडे एखादे 
पुराण सांगावे तसे समजावून सांगितले होते. त्याचप्रमाणे श्रीराम- 
गीता सांगितली होती व संस्कृत भाषेच्या स्वतंत्र अध्ययनासाठी 
का ही इचर्थी संस्कृत श्लोक अर्थासह लिहुन दिले होते. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांना श्रीअध्यात्म- 
रामायणांतगंत अयोध्याकांड, सुंदरकांड व उत्तरकांडातील पाचव्या 
सर्गातील श्रीरामगीता हे एखादे पुराण सांगावे त्याप्रमाणे समजावून 
का सांगितले असावे याचा जर अत्यंत सूक्ष्मपणे व साक्षेपाने विचार 
विचार केला तर आपल्या हे लक्षात येते को, ज्याप्रमाणे मांड्क्योप” 
निषदात तत्त्वज्ञानाचे सार आले असल्यामुळे ते श्री. बाळशास्त्री 
हरदास यांना आपल्या जीविताचे निजगूज म्हणून समजावून दिले 
त्याचप्रमाणे उपरोक्त श्रीअध्यात्मरामायणांतगेत अध्यात्म व सुंदर 
कांडामध्ये शभ्रीस्वामीमहाराज जे तत्त्वज्ञान क्षणक्षणाला जगले, ज्या 
तत्त्वज्ञानाच्या चिंतनात त्यांनी अहोरात्री घालविल्या, जे तत्त्वज्ञान 
त्यांच्या जीवताचे अंतरंग रहस्य होते व ज्या तत्त्वज्ञानाचा प्रचार 
करून त्यांनी भारताची पुनप्रेतिष्ठापना करेण्याकरिता आपछे 
जीवनच यज्ञरूप बनविले होले, त्याचे सार आलेले असल्यामुळे, ते 


श्री. गुंगाप्न पंत वैद्न यांना अत्यंत आउमीयतेने मिक विल्या, लक्षात 


१२४ . श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


यत्त. आपण जर श्रीस्वामीमहारा जांनी श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांना 
शिकविलेल्या श्रीअध्यात्म रामायणाच्या उपरोक्त कांडामध्ये आलेल्या 
तत्त्वज्ञानात प्रवेश केला तर आपणासही धन्यता व कृतार्थता 


प्रप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, हे नितांत सत्य आहे. अशा या | 


धीरगंभीर व गहनतम तत्त्वज्ञानाचा श्रीमहादेवांनी श्रीपार्वतीला 
उपदेश करताना असे सांगितले की- 

४ एकदा श्रीनारदमुनी श्रीरामांचे दर्शन घेण्यासाठी आले असता 
त्यांना आलेले पाहून श्रीराम सीतेसह एकदम उठले आणि प्रेमपुर- 
स्सर हात जोडून त्यांनी त्या ऋषींना साष्टांग प्रणाम केला आणि 
ते अत्यंत प्रेमाने श्रीनारदऋषींना असे म्हणाले की, “ अहो 
मुनिश्रेष्ठ ! आम्हासारख्या संसारी माणसांना आपले दर्शन हे 
अत्यंत दुर्लभ आहे; कारण आमची मने विषयात पराकाष्ठेची 
आसक्त झालेली असतात. माझी पुर्वेजन्माजित सवे पुण्ये आज 
फळास आली आहेत; कारण माझया सारख्या संसारी माणसाला 
सत्समागम घडत आहे. याकरिता हे मुनीश्वर ! आपल्या दर्शनाने 
मी कृतकृत्य झालो आहे. आपले कोणते कार्यं माझ्याकडून होण्या- 
सारखे आहे, ते आपण मला सांगावे, ते मी करतो. ” त्यावर 
शीनारदमुनी त्या भक्तवत्सल श्रीरामांना असे म्हणाळे की, “हे 
प्रभो ! श्रीरामा ! ! आपण एखाद्या सामान्य मनृष्याप्रमाणे भाषण 
करून मला कशाकरिता मोहवीत आहात ! हे विभो ! “ मी संसारी 
आहे,” असे आपण म्हटलेत ते बरोबर आहे. सर्वे जगाची आदिकरण 
असलेली माया ही आपली पत्नी आहे. तिच्या ठिकाणी आपल्याच 
आश्रयाने ब्रह्मादिक प्रजा निर्माण होतात. ती त्रिगुणात्मक माया सदो- 
दित. आपल्याच आधाराने भासत असते.5ती माया नेहमी पांढऱ्या, 
काळ्या आणि तांबडया वर्णाच्या प्रजा जन्माला घालते. खरोखर! 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


RN 
IIS EPPING POINT ID 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १२५ 


आपण त्रेलोक्यरूपी भव्य गृहात राहणारे गृहस्थ आहात, असे जे 
म्हटले ते सत्य आहे. आपण विष्णू आणि जानकी लक्ष्मी आहे. 
आपण शिव आणि जानकी पार्वती आहे. आपण ब्रह्मदेव आणि 
जानकी सरस्वती आहे. आपण सूर्यं आणि जानकी प्रभा आहे. 
आपण चंद्र आणि जानकी शुभलक्षणा रोहिणी आहे. आपण इंद्र 
आणि जानकी पौलोमी इंद्राणी आहे. त्याचप्रमाणे आपण अग्नी 
आणि जानकी स्वाहा आहे. हे प्रभो! आपण कालस्वरूपी यम 
असून जानकी म्हणजे त्याची नियमन करणारी शक्ती आहे. हे 
जगन्नाथा ! आपण नेऋत्यदिशेचे अधिपती असून कल्याणी जानकोही 
तामसी आहे. हे प्रभो रामचंद्रा ! आपण वरुण आणि शुभरूपा 
जानकी भागवी आहे. हे श्रीरामा! आपणच वायूआणि जानकी म्हणजे 
सतत गतिरूप शक्ती आहे. हे श्रीरामा! आपण कुबेर आणि 
जानकी सर्व संपत्ती आहे. आपण सवे लोकांचे संहार करणारे रुद्र 
असुन जानकी रुद्राणी आहे. या जगामध्ये स्त्रीवाचक अर्थात्‌ स्त्री- 
लिंगी म्हणून ज्या ज्या काही वस्तू आहेत त्या त्या सर्व शुभलक्षणा 
जानकी होय आणि त्याचप्रमाणे या जगामध्ये जितके म्हणून पदार्थ 
आहेत ते सवे हे श्री राघवा! आपणच आहात. याकरिता हे श्री राघवा! 
या लोकत्रंयामध्ये आपणा दोघांच्या पलीकडे काहीही वेगळे म्हणून 
नाही. आपल्या मायेच्या योगानेशउत्पन्न झालेले अज्ञान हैं अव्याकृत 
म्हणजे स्पष्ट न समजणारे आहे. या अव्याकृतापासून महान्‌ 
महत्तत्त्व, महत्त्वापासून सूत्र-झुईकार आणि अहँकारापासून सवं 
कार्यात्मक लिंगदेह उत्पन्न होतो. अहंकार, बुद्धी, पंचप्राण आशि 
दहा इंद्रिये यांनाच शहाणे लोक लिंगदेह असें म्हणतात आणि या | 
छिंगदेहालाच जन्म, मृत्यू, सुख, दुःख वर्गेरे विकार होतात. या 
रिरङेहा्ा्जीकदी-मसएलाडे काश, जगह, तीज जग तब हपी 


१२६ : ` श्रीधोरलेस्वामीमहाराज 


अर्थात्‌ समष्टिरूप भासतो. अनिर्वाच्य आणि अनादि अशी अविद्या- 
रूपी उपाधी हीच त्याचे कारण होय. मूळ चतन्यस्वरूपाला स्थूल 

सूक्ष्म आणि कारण अशा तीन प्रकारच्या उपाधी आहेत. या उपा- 
धींनी युक्त अशा चेतन्याळा “जीव ” असे म्हणतात व याही विर- 
हित चेतन्याळा परमेश्वर असे म्हणतात. जागृती, स्वप्न च सुषुप्ती 
या तीन नावांनी यकक्‍त असा संसार असतो. अहो श्रीरधृत्तमा ! 

आपण या संसाराहुन वेगळे असून त्या संसाराला प्रत्यक्ष पाहणारे 
आहात. हे सर्वे जग आपल्यापासून निर्माण झाले असून ते आपल्या 
ठिकाणीच राहिले आहे आणि ते सवं आपल्या ठिक्राणीच लय पावते. 
यामुळे आपण या सवं सृष्टीचे कारण आहात. ज्याप्रमाणे दोरीला 
साप मानल्याने भय वाटते त्याप्रमाणे आत्म्याला जीव मानल्याने 
भय वाटते; मात्र मीच परमात्मा आहे असे जाणले की, तो जीव 
भयापासुन मुक्‍त होतो. ज्ञानरूप तेजाने सर्वे शरीरात सर्व बुद्धी 


आपल्याकडून प्रकाशिल्या जात असल्यामुळे आपणच सर्वाचे आत्मा , 


आहात. अज्ञानामुळे जसा दोरीवर सर्पाचा आरोप केला जातो 
तसा आपल्यावर सर्वे जगाचा आरोप अज्ञानामुळे केला जातो. 
परंतु आपले ज्ञान झाले असता सर्व प्रपंचमय अज्ञान ल्याला जाते. 
याकरिता नेहमीच ज्ञानाचा अभ्यास करावा. आपल्या चरणांची 
भक्ती करणाऱ्यांनाच क्रमाने ब्रिज्ञान म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान होत 
असते. याकरिता आपली भक्‍ती करणाऱ्यांनाच मृक्तीची-मोक्षाची 
प्राप्ती होते. मी केवळ आपल्या भकतांचाच नव्ह; तर आपल्या 
भक्तांच्या भक्तांचाही सेवक आहे. याकरिता हे प्रभो! आपण 
माझ्यावर कृपा कराः आणि मला मोहात घालू नक्रा.” ( श्रीमद 
मध्यात्मरामायण-अयोध्याकांडप्रथम सर्ग- ५ ते ३० ) 

पुढ ककयीमुळे श्रीरामचंद्रांना वनवास घडणार असल्याचे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा -चावुर्मास बाविसावा १२७ 


श्रीलक्ष्मणाला कळताच तो संतप्त झाला असता श्रीरामचंद्र उप- 
देश करताना त्याला असे म्हणाले को, “ हे राज्य, हा देह वगेरे 
जे काही सर्व दिसते आहे ते जर सत्य असते तर त्यासंबंधी 
प्रयत्न सफल झाला असता. हे भोग मेघमंडळावर चमकणाऱ्या 
विजेप्रमाणे चंचळ आहेत आणि हे आयुष्य अग्नीने तापलेल्य. 
लोखंडी पत्र्यावर पडलेल्या पाण्याच्या थंबाप्रमाणे क्षणभंगुर आहो 
ज्याध्रमाणे सापाच्या तोंडात सापडलेला बेड्कही माशा खाण्याची 
धडपड करतो त्याप्रमाणे कालरूपी सर्पाच्या दाढेत सापडला अस- 
ताही मनुष्य नश्वर भोगांची इच्छा करतो. शरीरभोग मिळावेत 
म्हणून मनुष्य रात्रंदिवस कष्ट सोसून कर्मेकटकटी करीत असतो; 

परंतु देहच जर पुरुषाहुन म्हणजे आत्म्याहून भिन्न आहे असे दिसते 
तर मग या भोगांपेकी कोणता भोग त्या पुरुषाला भोगावयाला 
मिळतो ? ज्याप्रमाणे पाणपोईवर अनेक लोक पाणी पिण्यासाठी 
क्षणमात्र एकत्र जमतात त्याप्रमाणेच आई, वडील, मुलगा, भाऊ, 
वायको, सोयरे, धायरे यांचा संसारात समागम होत असतो. 
वाहत्या नदीत काष्ठांचा आणि प्रवाहाचा संबंध जसा चंचल असतो 
तसाच प्राण्यांचा समागम चंचळ असतो. लक्ष्मी ही छायेप्रमाणे चंचल 
असून तारुण्य हे पाण्याच्या लाटांप्रमाणे अस्थिर माहे आणि स्त्रीसु 
हे स्वप्तासारखे असून आयुष्य हे फारच थोडे आहे. ही गोष्ट 
सर्वाच्या अनुभवास येत असूनही प्राणी अभिमान वाहतो. हा 
संसार स्वप्नाप्रमाणे असून रोगादिकांती सदासर्वदा व्यापलेला आहे 

याकरिता या संसाराला गंधर्वेनगर म्हणजे आकाशातील ढगां- 
प्रमाणे वरचेवर रंग व आकार बदलणारा हे नाव आहे. असे असले 

तरीही मूढ लोक अशा संसारीत आज्वंद मानून राहतात. सूर्याच्या 
उदथारुतांमळे“भर्कष्य"सा र्लेठ क्षीए: ० होत-। अपूत-ल्मामुलेज्ञ0त्तोक 


१२८ - श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


म्हातारे होऊन मृत्यू पावतात. या सर्वे गोष्टी जरी मनुष्य डोळां- 
पुढे सतत पाहत असला तरी त्या त्याला उमजत नाहीत. काळचाच 
दिवस व कालचीच रात्र आजही आहे असे. समजून मनुष्य भोग 
भोगण्यात आसक्त होत असल्यामुळे कालाचा वेग त्याच्या लक्षात 
येत नाही. प्रत्येक क्षणी माणसाचे आयुष्य कच्च्या घड्यातील 
पाण्याप्रमाणे क्षीण होत असते. रोगांचे समुदाय शत्रूंप्रमाणे शरी- 
रावर सारखे प्रहार करीत असतात. वृद्धावस्था वाधिणीप्रमाणे 
भय दाखवीत पुढे उभी राहत असते. मृत्यू जन्मतःच आपल्या- 
बरोबर राहत असून तो वेळ केव्हा भरते याची वाट पाहत 
असतो. देहाचा अभिमान धरून मनुष्य हा आपल्याला मी राजा 
माहे, लोकप्रसिद्ध आहे इत्यादि काहीतरी मानीत असतो; परंतु 
खरे तर या शरीराला किडे, विष्ठा, भस्म यांपेकी काहीतरी नाव 
देणेच योग्य आहे. हा देहच त्वचा, हाडे, मांस, विष्ठा, मूत्र, रेत 
रक्‍त इत्यादिकांनी युक्त असून तो नाना विकार पावणारा व 
निरनिराळ्या अवस्थांप्रत जाणारा असतो. असा हा देह निविकार 
व परिणामहीन आत्मा कसा होऊ शकेल ? आणि अशा या देहाचा 
अभिमान धरून हे लक्ष्मणा ! तू लोकांना जाळू इच्छित आहेस ! 
देहाभिमानानेच मनुष्याच्या हातून सर्वे प्रकारचे दोष घडत अस- 


तात. “ देह हाच मी आहे, ' अशी जी बुद्धी तिलाच “अविद्या” . 


असे म्हणतात. “ मी देह नसून ज्ञानस्वरूप आहे, ” अशी जी बुद्धी 
तीच “विद्या” होय. अविद्या किव] अज्ञान हेच संसाराचे मूळ 
कारण होय. विद्या किवा ज्ञान हे त्या संसाराला दूर करते. 
याकरिता मुमुक्षूंची ज्ञानाचा अभ्यास करण्याचा सतत प्रयत्न 


करावा. हे लक्ष्मणा ! मीक्षश्राप्तीच्याःमार्गात कामक्रोधादि हे शत्रू 
आहेत, त्यातही मोक्षाच्या कापी विघ्न करण्यास एकटा क्रोधच 


आहे. . Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १२९ 


नेहमी पुरा असतो. त्या क्रोधाने व्याप्त - होऊनच . मनुष्य,., बाप, 
भाऊ, आप्त, मित्र इत्यादिकांचा. नाश करण्यास प्रवृत्त. होतो. 
क्रोध हेच मनस्तापाचे मूळ कारण आहे. या क्रोधामुळेच- मनु- 
ष्याछा संसारात बंधन प्राप्त होते. क्रोध हा धर्माचा क्षय. करणारा 
आहे. याकरिता हे लक्ष्मणा ! तू क्रोधाचा त्याग कर. क्रोध हा 
एक मोठा शत्रू आहे आणि तृष्णा अर्थात्‌ . मोगादिकांची इच्छा ही 
वैतरणीनदी अर्थात्‌ यमाच्या नगराजवळ पू, रक्‍त, इत्यादि घाणेरड्या 
पदार्थांनी भरलेली नरकनदी आहे. त्याचप्रमाणे संतोष हे नंदनवन 
आणि शांती ही कामधेनू आहे. याकरिता तु शांती व क्षमा धारण 
कर. असे केल्याने तुला कोणीच शत्रू होणार नाही; - आत्मा हा 
देह, इंद्रिये, मन, प्राण व बुद्धी या सर्वाहून वेगळा. आहे. तो शुद्ध, 
स्वयंप्रकाश, अविकारी व निराकार आहे. जोपर्यंत देह, इंद्रिये व 
प्राण यांहून आत्मा भिन्न आहे हे समजत नाही तोपर्यंतच मृत्यूची 
भीती घेऊन संसारातील दुःखांनी प्राणी पीडित होतात. याकरिता 
आत्मा शरीरादिकांहून भिन्न आहे अशी भावना तू नेहमी मनात 
ठेव. आपण बुद्धयादिकांहून . भिन्न आहे असे मानून सर्व बाह्य 
व्यवहार करीत जा. त्याबद्दळू खेद मान्‌ नकोस. प्रारब्धाने जी 
सुखदुःखे भोगावी लागतील ती भोगीत जा. अशा रीतीने संसार- 
प्रवाहात पडून कर्मे करीत राहिलास तरीही तू कर्मांनी लिप्त 


` 


` होणार नाहीस. हे लक्ष्मणा ! बाहेरून सवं कार्यात तुझ्याकडे 


कतृत्व असले तरी. तुझे अंत:करण" शुद्ध असल्यास. त्या कर्मांचा 
लेप तुला कधीही लागणार नाही. मी सांगितलेले हे सर्व तत्त्वज्ञान 


'नेहमी हृदयात ठेव. तु जर असे केलेस. तर कितीही संसारदुःखे 


तुझ्यावर आली तरी त्यांपासून तुला बाधा" म्हणून होणार नाही. ” 


९५ | Mumukshu Bhawan Varanasi Coflection. Digitizedby eGangotri 


१३० , श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
( श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायण अयोध्याकांड चतुर्थ सगं १९ ते ४४) 
प्रभू श्रीरामचंद्र सीतेसह वनवासात गेल्यावर त्यांची श्रीगंगा- 
- तीरावर भिल्लांचा राजा श्री. गुहाची भेट झाली. त्याने जेव्हा 
श्रीसीतारामचंद्रांना दर्भाच्या व ृक्षपर्णाच्या शय्येवर झोपल्याचे 
पाहिले त्यावेळी त्याच्या डोळ्यांमधून अधू वाहू लागले व तो 
विनयपूर्वंक श्रीलक्ष्मणाला असे म्हणाला की, “ है बंधो ! जे आपल्या 
उत्तम मंदिरात सुवर्णाच्या पलंगावर सुंदर शय्येवर निजावयाचे 
तेच श्रीरामप्रभू आज सीतेसह दर्भे आणि पर्णाच्या शय्येवर निजले 
आहेत हे तू ` पाहतच आहेस. श्रीरामप्रभूंच्या या दुःखाचे कारण 
देवयोगेकरून कैकयी झाली आहे. तिने मंथरेच्या उपदेशाने हे पाप 
केले माहे. ” श्री. गुहराजांचे हे म्हणणे ऐकून श्री. लक्ष्मण त्यांना 
असे म्हणाला की, “ मित्रा ! माझे भाषण ऐक. कोण कोणाच्या 
दुःखाचे व कोणकोणाच्या सुखाचे कारण आहे? खरे तर सुख- 
दुःखाचे कारण प्राण्यांचे पूर्वेजन्माजित कर्मच असते. सुख किवा 
दुःख कोणीही देत नाही आणि ते दुसरा कोणी तरी देतो असे 
समजणे ही बुद्धीच खोटी आहे. मी करतो हा अभिमाने व्यर्थं आहे; 
कारण सर्वे लोक आपापल्या पूर्वाजित कर्माच्या सूत्राने बांधलेले 
असतात. आपण ज्याप्रमाणे कर्माचरण केलेले असते त्याप्रमाणे तद- 
नुसारच आपल्याला आप्त, मित्र, शत्रू, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ 
आणि बांध्रव हे ठिकठिकाणी भेटत असतात. मनुष्य हा पूर्णपणे 
कर्माच्या स्वाधीन असल्यामुळे त्याने सुख किवा दुःख हे जसे असे 
प्राप्त होईल ते तसे तसे भोगून स्वस्थ राहावे. त्याचप्रमाणे भोग 
भोगावे अशी मला इच्छा नाही किवा ते त्यागावे अशीही इच्छा 
नाड़ी आणि तै मिळोत अथवा नं मिळोत मी त्यांच्या अधीन 
०ऽहाणारमप्ीनमा वितपते केऽ उही, जिता काळी, 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १३१ 


ज्यामुळे किंवा ज्या योगाने शुभ किंवा अशुभ कमं ज्या कोणी केले 
असेल त्याला त्या त्या काळी त्याच त्या रीतीने त्यांचे फळ भोगावे 
लागते. त्यात कधीही फरक म्हणून होत नाही. याकरिता शुभ किवा 
अशुभ अशी कशीही फले प्राप्त झाली तरी त्यांबद्दल हर्षं किवा 
विषाद मानू नये. ब्रह्मदेवाने जे काही ठरविले आहे ते चुकविण्याचे 
सामथ्यं देवांना आणि देत्यांनाही नाही. मनुष्याचा नेहमीच सुख- 
दुःखांशी संबंध येत असतो; कारण शरीर हे पुण्य आणि पाप 
यांपासूनच उत्पन्न झालेले असल्यामुळे त्याला सुखदुःखे जडलेली 
असतात. सुखामागून दुःख आणि दुःखामागून सुख ही दिवसरात्रीं- 
प्रमाणे प्राण्यांना कधीही टाळता येत नाहीत. पाणी व चिखल 
यांप्रमाणे सुखामध्ये दुःख आणि दुःखामध्ये सुख गुरफटून गेले आहे. 
त्यामुळे विद्वान्‌ लोक अनुकूल किवा प्रतिकूल अशा कोणत्याही 
स्थितीत धैर्यं धरून, ही सवं माया आहे, असे समजून आनंदही 
पावत नाहीत व मोहही पावतच्नाहीत. ” ( श्रीमद्‌ अध्यात्मरामाथप्प 
अयोध्याकांड षष्ठ सगं १ ते १५ ) 

श्रीराम वनवासाला गेल्यावर ज्यावेळी ते महर्षी श्रीवाल्मी- 
कींच्या आश्रमात गेले व मला राहावयाला सुखकारक असे स्थान 
सांगा असे म्हणाळे त्यावेळी महर्षी श्रीवाल्मीकी महामुनी त्यांना 
असे म्हणाले की, “ हे रामा !* तूच सवें लोकांचे निवासस्थान 
आहेस आणि त्याप्रमाणेच सर्व भूते ही तुझी राहण्याची ठिकाणे 
आहेत. हे रघुनंदना ! हे तुझे सामान्य असे स्थान सांगितले; परंतु. 
सीतेसह राहण्यास थोग्य असे स्थल कोणते म्हणून विशेष प्रश्‍न 
करीत आहेस, त्या अर्थी ते सांगतो. हे रघुश्रेष्ठा ! जे शांत आहेत, 
ज्यांच्या ठिकाणी भेंददृष्दी नाही, जे कोणाही प्राण्याशी द्वेष धरीत 
नाहीज्/व, जे, पतत लाज भजतात (जगांत दतत हेर बाः 


व ~~ =~ „०5 श्रीथोरलेत्वामीमहाराज 


स्थान आहे. धम्ये बरं अधम्ये या दोन्ही भावना टाकून देऊन जो 
तुलाच एकट्याला रात्रंदिवस भजतो त्याचे हृदय हेचं तुझे सुंदर 
मंदिरं ` होय. अहंकार, प्रीती व द्वेष यांचा त्यांग करून ज्यांनी 
शांती धारण : केली आहे आणि मातीचे ढेकळे, दगड किवा सोने 
यासंबंधी समदुष्टीं ठेवली आहे, त्यांचे हुंदय हेच तुझें घर आहे. 
तुझ्या ठिकाणी मन आणि बुद्धी ठेवून जो नेहमी संतुष्ट 'राहतों 
आणि आपली सर्व कर्मे तुळा अपण करतो, त्याचे मंन हेच तुझे 
सुंदर घर आहे. अप्रिय वस्तुच्या प्राप्तीने ज्याच्या ठिकाणी द्वेष 
उत्पन्न होत नाही, प्रिय वस्तूच्या लाभाने' ज्याला आनंद होत नाही 
आणि ही सर्वे माया आहे असा निश्‍चय करून जो तुला भजतो 
त्याचेच मन हैं तुझे घर आहे. जन्मांस येणे, असणे, वाढणे, पूर्ण 
होणे, क्षीण होणे व नाश पावणे हे संहा भाव वगैरे विकार देहाला 
आहेत, आत्म्याला नाहीत, असें जो पाहतो आणि भूक, तहान हे 
प्राणाचे व सुख, दुःख; भीती हे बुद्धीचे विकार आहेत, आत्म्याचे 
नाहीत, असे जो जाणतो, तो पुरुष संसाराच्या धर्मांपासूत मुक्‍त 
असल्यामुळे त्याचे मनच तुझे घर आहे. तू सर्वांच्या बुद्धीत राहणारा, 
ज्ञानपूर्ण, सत्यस्वरूप, अनंत, एक, दवेतरहित, अलिप्त, संवंत्र भरलेला 
व श्रेष्ठ आहेस अशा दृष्टीने जे तुला पाहतात त्यांच्या हृदयकमली 
लू सीतेसह वासं कर. ज्यांची अंतःकरणे निरंतर अभ्यासाने तुझया 
ठिकाणी दृढ झाली आहेत, जे तुझ्या चरणसेवेत रंगले आहेत व 
ज्यांची पापे तुझ्या नामसंकीतेनरंने नष्ट झाली आहेत त्यांच्या 
हूदयकमछात तुझे घर आंहे. हे रामा ] तुझा नाममहिमा कोणाला 
कसा वर्णन करता येईल ? या तुझ्या नामाच्या प्रभावानेच मी 
ब्रह्मषिपदाला प्राप्त झालो. आहे. ” ( श्रीमद्‌ अध्यात्म रामायण 
०अणोध्याकांड-5फळ सर्ग ७ ते०६ॐ०) Digitized by eGangotri bi 


UE NSOSSSNESE SRST 


INSISTS 


अंध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १३३ 


: राजा श्रीदशरथांच्या मृत्यूने शोकविव्हल झालेल्या श्रीभरताला 
उपदेश करताना महर्षी श्रीवसिष्ठ त्याला आदरपूर्वक्र असे म्हणाले 
की, “ वृद्ध दशरथ राजा ज्ञानी आणि सत्यपरांक्रमी अंसा होता. 
तो मोक्षाला पात्र असल्यामुळे त्याच्याबद्दल शोक करणे योग्य नाही. 
तू विनाकारण शोक करीत आहेस; कारण आत्मा नित्य, विकार- 
रहित, शुद्ध आणि जन्म व नाश नसलेला असा आहे. शरीर हे 
जड असून अत्यंत अपवित्र आहे. ते नाशवंत आहे. या दुष्टीने 
विचार करून पाहिले असता शोक करण्याचे काहीच कारण नाही. 
पिता काय किवा पुत्र काय मृत्युवश झाला असता जे कोणी 
त्याबद्दल देहताडन करून शोक करतात ते केवळ मूर्ख होत. या 
असार संसारामध्ये ज्ञानी मनुष्याला वियोग हा नेहमीच वैराग्य- 
प्राप्तीला कारण होत असतो आणि पुढे तोच वियोग शांतिसुखही 
देत असतो. ज्याअर्थी प्राणी या लोकात जन्मास आला आहे त्या- 
अर्थी मृत्यू त्याच्या मागे लागलेलाच आहे. त्यामुळे जन्मास येणाऱ्या 
माणसांना मृत्यू टाळताच येत नाही. सर्व जंतूंना जन्म आणि विनाश 


ˆ हे त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार असतात असे जो जाणतो तो अज्ञानी 


असला तरी तो बंधनांबद्दल शोक कसा बरे करील ? आजपर्यंत 
कोटयवधी ब्रह्मांडे नष्ट झाली आहेत, अनेक सृष्टी 'नाश पावल्या 
आहेत आणि सवे समुद्रही शुष्क होऊन गेले आहेत. अशा स्थितीत या 
क्षणिक जीविताची आस्था ती काय म्हणून धरावयाची ? चंचल 
पर्णाच्यां अग्रभागी लागलेल्या जल्ूबिदृप्रमाणे आयुष्य हे क्षणभंगुर 
असुन प्राण्याला ते अवेळी सोडून जाते. अशा स्थितीत त्याच्यावर 
तुझा विश्वास का असावा ? पूर्वजन्मी केलेल्या कर्माप्रमाणे जीव 
पुन्हा देह धारण करतो. भ्या नैवीन देहात तो कर्मे करतो. त्यामुळे 
तदनुसार ।ुन्हा/बुस घा देहू \अताबाळा०अतात0 दोश) उवाप्रक्ाएं 


१३४ र श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


एखादा मनुष्य जीणे वस्त्र टाकून नवीन वस्त्र धारण करतो त्याच- 
प्रमाणे आत्मा स्वेदा जीर्ण देहाचा त्याग करून नवीन देह धारण 
करतो. अशा स्थितीत त्याबद्दल शोकाला जागा तरी कोठे आहे? 
आत्मा कधी मरत नाही, कधी जन्म घेत नाही किंवा वाढतही 
नाही. तो षड्भावरहित व अनंत असून सस्यज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूपज्ञान हेच त्याचे शरीर .आहे. तो आनंदरूप बुद्धयादिकांचा 
साक्षी ब नाशरहित आहे. आत्मा एकच, सर्वत्र पूर्णत्वाने भरलेला, 
दुंतभावरहित व सत्तारूपाने सारखा राहिलेला असा आहे. याकरिता 
असे आत्मस्वरूप पक्के जाणून शोक टाकून दे आणि क्रिया कर.” 
( श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायण अयोध्याकांड-सप्तम सर्गे-९३ते१०७) 
_ पुढे ज्यावेळी श्रीमेघनादाने श्रीमारुतीला ब्रह्मास्त्रपाशाने बांधून 
त्याला श्रीरावणापुढे आणले त्यावेळी श्रीमारुतीने श्रीरावणाला 
उपदेश करताना श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायणातीछ सुंदरकांडात असे 
सांगितले की, “ हे रावणा ! तुळा काही हिताच्या गोष्टी सांगा- 
व्यात या उद्देशाने मी ब्रह्मास्त्राने बांधल्यासारखा होऊन येथे आलो 
आहे. तुझ्याविषयी करुणा उत्पन्न होऊन माझे चित्त अत्यंत 
कळवळले आहे. हे रावणा! विचारपूर्वक वागल्याने लोकांना 
सद्गती मिळते, ही गोष्ट लक्षात घेऊन राक्षसी बुद्धीचा स्वीकार 
करू नकोस: संसारातून मुक्‍त “होण्याला साधनभूत अशा देवी 
मार्गाचा आश्रय कर. त्यातच तुझ्या आत्म्याचे अनंत कल्याण 
आहे. तू ब्राह्मण असून तुझा जन्म उत्तम कुळात झालेला आहे. 
तू पौलस्त्याचा पुत्र असून कुबेराचा बंधू आहेस. हे लक्षात घे की, 
तू देहात्मबुदधीने म्हणजे देह हाच आत्मा आहे अशा बुद्धीने पाहिलेस 
तरी तू राक्षस नसून ब्राह्मण आहेस आणि/उलट आत्मबुद्धीने म्हणजे 
आत्ता ह्याहून वेगळा, आहे असे, मातणे तुरी RR नाहीस, 


Gangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १३५ 


हें वेगळे कशाला सांगितले पाहिजे? शरीर, बृद्धी व इंद्रिये यांपासन 
उद्भवणारी दुःखे तुला लागत नाहीत; कारण दुःख परंपरा हे 
चित्ताचे धमं असून ते चित्त तू नाहीस. तू निविकार आत्मा 
आहेस. ज्याप्रमाणे प्राण्याला स्वप्नात दिसणारे पदार्थं वस्तुत 
असत्य असतात त्याप्रमाणेच ही दुःखसंतती अज्ञानमूलक असल्या- 
मुळे असत्य आहे. तुझे स्वरूप सत्य आहे. तुला विकार म्हणून 
नाहीत. तुझ्या ठिकाणी इत नसल्याकारणाने विकांराचे कारण 
असलेले अज्ञान संभवत नाही. ज्याप्रमाणे आकाश सर्वत्र भरलेले 
असून कशानेही लिप्त होत नाही त्याप्रमाणेच तू अत्यंत सूक्ष्म 
असल्यामुळे देहात वास करूनही दुःखादिकांनी लिप्त होत नाहीस 
सूक्ष्म शरीर, इंद्रिये, प्राण आणि स्थूल शरीर यांचा संबंध घडन 
प्राणी त्यांनाच अज्ञानाने आत्मा असे मानतो आणि त्यामळे 
तो स्वं प्रकारच्या बंधनात सापडतो. मी चेतन्यरूप आहे, मी 
मरहित आहे, मी अक्षर म्हणजे नाशरहित आहे व मी 
आनंदमय आहे असा विचार केला की, प्राणी मुक्‍त होतो. 
देह हा पृथ्वीच्या विकारापासून उत्पन्न झाल्यामुळे तो आत्मा 
नाही. प्राणही आत्मा नाही; कारण तो प्राण म्हणजे केवळ वायू 
होय. मन हा अहंकाराचा विकार असल्यामुळे ते आत्मा नव्हे; 
बुद्धी देखील आत्मा नव्हे; कारण ती प्रकृतीच्या विकारापासून 
उत्पन्न होते. आत्मा हा चेतन्यरूप, आनंदमय, विकाररहित, 
देहादि समुदायांपासून निराळा, -सवंशक्तिमान्‌, अलिप्त व संदा 
उपाधींपासून मुक्त आहे, असे ज्ञान झाले म्हणजे पुरुष संसारातून 
मुक्त होतो. याकरिता हे महामते रावणा ! मोक्षाचे निश्चित 
असे साधन मी तुला सांगतो. ते तु लक्ष देऊन ऐके. श्रीविषणूची 
भक्ती: हे चित्ताला, शुद्ध, करु्कचेउउत्तर-साधव कोयअसक ीद्रीते 


| 


१३९ 


चित्त शद्ध झाले असता अत्यंत निर्मळ असे ज्ञान प्राप्त होते. त्या 
ज्ञानापासून परम शुद्ध असा तत्त्वानुभव प्राप्त होतो. अशा प्रकारे 
ज्याला उत्तम तत्वज्ञान प्राप्त होते त्याला परमपदाची प्राप्ती 
होते. याकरिता तू आता श्रीरामांची भकती कर. हे श्रीराम म्हणजे 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपती श्रीविष्णूच आहेत. - हे प्रकृतीपासून अलिप्त 
असून सर्वव्यापी पुराणपुरुष आहेत. शरणागत भक्तजनांविषयी 
त्यांना फार प्रेम आहे. याकरिता हृदयातील मूखपणा व शत्रुभाव 
सोडन देऊन श्रीसीतेळा . पुढे कर आणि त्या श्रीरामांचा पुत्र 
बांधवासह आश्रय करून त्यांना नमस्कार कर. असे केले म्हणजे 
तू भयापावून मुक्त होशील. श्रीराम हे परमात्मा आहेत व ते 
सर्वांच्या हृदयात राहणार असून सुखरूप व अद्वितीय आहेत, अशी 
भक्तिपूर्वक भावना जो कोणी ठेवीत नाही, तो मनुष्य दुःखरूपी 
लाटांनी तुडुंब भरलेल्या संसार समुद्राच्या परती राळा; कसा जाऊन 
पोहोचेल ? अशी भन्तिपूर्वंक भावना जर तू ठेवली नाहीस तर 
अज्ञानरूप अग्नीने जळणाऱ्या आत्म्याचे शत्रृप्रमाणे आरक्षण केल्या- 
सारखे होईल. आणि आपण स्वतः केलेल्या पातकांनी तू त्या 
मात्म्याला अधोगतीला नेशील. यामुळे मग मोक्षाची आशा कर- 
प्यास तुळा जागाच राहणार नाही. ” ( श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायण 
सुंदरकांड-चतुर्थंसगे १४ ते २५) 

सारांश; श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांना अशा 
प्रकारे श्रीमदू. अध्यात्मरामायणातील अयोध्याकांडादि कांडे एखादे 
पुराण सांगावे -त्याप्रमाणे समजावून का.सांगितली असावीत याचा 
उलगडा येथपर्यंत जे तत्त्वज्ञान पाहिले त्यावरून झाल्याशिवाय 
राहणार नाही.” मात्र "या तत्त्वज्ञानाचे खरे रहस्य सामरस्य हेच 
असून ते श्राप्तर व्हावे म्हणूनज्ञ श्रीस्वामीमहाराजांती ते आग्रहपूर्वक 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


n 


Ns 


meme of गाल क के >. हहे ७ ह ७७ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १३७ 


सांगितल्याचे दिसून येते. या रहस्याचा उलगडा श्रीसंत एकनाथ- 
महाराजांनी “ श्रीभावार्थ रामायणातील ” अयोध्याकांडाच्या सुरु- 
वातीला मोठ्या अपूर्व रीतीने केला आहे. तो पाहिला म्हणज 
श्रीस्वा मीमहाराजांच्या अंतरंग दृष्टीचा उलगडा होऊन श्री. गंगाधर- 
पंत वैद्य यांना जो लाभ झाला तसाच आपल्यालाही होईळ अशी 
खात्री वाटते. श्रीसंत एकनाथमहाराज असे म्हणतात की- 
्रीरामकथेंची नव्हाळी । शेष चंदी पाताळी । 
शिव वंदी प्रेमसमेळीं । कथा भूतळीं जगद्वद्य ॥ १॥ 
तरी तें शतकोटी रामायण । आळव्‌ं शकेल कोण । 
तेथें मी अपुरतें दीन। परी तो जनार्दन स्वयें वदवी ॥२॥ 
तरी श्रीरामस्वरूप चिद्रूपता । चेतन्यशोपांकित सीता । 
तरी देवभक्तांच्या कृतकार्यार्था। मानुष्यजाडचता अवतारू ॥३॥ 
अर्धनारीनटेशवरी । जो पुरुष तेचि नारी । 
तेंवी ते सीता निर्धारीं। एकात्मतेवरी स्त्रीपुरुष ॥४॥ 
जेसीं बहुरूपी रावराणी । परी स्त्रीपुरुषसाव नाहीं मनीं । 
तरी तेचि संपादणी। लोकसंरक्षणों सत्यत्वे दावी ॥ ५॥ 

एकाकी न रमते या श्रुती । सवतीमत्सरू स्वयं म्हणती । 
तरी हे बुहदारण्य वेदोक्तो । हती कल्पिती अद्वेतभावो ॥६॥ 
परन्रह्म जं अतिरिक्त । ' सहेतावानास ' द्विधांग पावत । 
तरी हा वेदांतींचा इत्यं । दवेत कल्पित अद्वेतत्वें ॥७॥ 
यापरी सुखें भ्रोरामसीता। दोनी नांदती एकात्मता। 
एसिया स्थितीची व्यवस्था । जे अवतरता नटनाट्यं॥८॥ 
तरी व्यवस्था पावे अधिकारविधी। आणि सक्तो नांदवावें निजपदीं । 
म्हणोनि याचिलागों त्रिशुद्धी | अवतार सिद्धि श्रीराम ॥९॥ 


< - Lit 
560 Mumukshu Bhawanaaranasi Colléction. Digitized by eGangotri 


१३८ „` _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


ऊंस' गाळन काढिजे रस। मग तोही जाळन असोस । 
शर्करा कोजे अति सुरस। तिचाही निर्मळांश नाबाद' कीजे॥ १०॥ 
नग नाबदेचीं अति निगुतीं। फळे नारळे चतुर करिती 
आणिः तेथेही कवठे काढिती । ते करंटे निश्चितीं निजस्वादा॥११॥ 
लेवी परब्रह्मतेचि रसे । देहाकृतीचियं मुसें। | 
ओतींच रामरूपाचे ठसे । . आरे आपसे चित्स्वरूपा ॥१२॥ 
एसी श्रीरामाची शुद्धमू्तो । शोभा शोभवी त्रिजगती ।. 
तरी तेथें स्थूलत्व भावितो । ते करंटे निश्चितों अभागी ११३॥ 
जे मनुष्य मानिती श्रीरामा। ज्याचेनि नामें नाश भवश्मा। 
त्यासो मानवी महिमा । बोलोंचि नये ॥१४॥ 
श्रीरामाची निजस्थिती । शिवभवानी नाम जपतो । 

आणि त्यासी लक्ष्मण अनुवर्ती' । सखा सांगाती सर्वस्वे ॥१५॥ 
तरी लक्ष्मण एकात्मता रामांकित । केवळ भावार्थ तो भरत) 
शत्रुघ्न तो धैरयंबंत । हा व्य्रहवृत्तांत' चतुष्टयाचा ॥१६॥ 
मुख्य मुळीं एक मूर्तो । तेचि चतुर्धा अभिव्यक्ती । 
` या नांव व्यूहचतुष्टय म्हणती । एक निश्चिती विभाग ॥१७॥ 
आत्मप्रबोध तो लक्षण । भावार्थ तो भरत जाण । 
निजनिर्धारी तो शत्रुघ्न। आनंदविग्रही पूर्ण श्रीराम ॥ १८ 
अहमात्मा तोचि दशरथ । उत्पत्तीसी मुख्य हेत । 

दूर गेलिया श्रोरघुनाथ । निवतंत अहमात्मा ॥१९॥ 
आतां विवेक आणि निजविचारू। तेसे वसिष्ठविश्वासित्र गुरू । 
ज्यांपासोनि अति साचारू । शस्त्रास्त्रविद्या दृढ केलो ॥२०॥ 
कोसल्या ते सुविर्द्या । सुमित्रा ते शुद्ध मेघा । 
केकयी ते अति अविद्या'। मंथरा कुविद्या तीपासो ॥२१॥ 


शहर साखर.) बरोः जरसा र म Lin राणाशुब्ती, बुद्धी ५/अज्ञान 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा १३९ 


कुविद्या क्षोभवोनि अविद्येसो । । श्रीराम केला वनवासी । 

तब सोता अनन्य भावेसों । भ्रोरामासरसी निघाली ॥२२॥ 

सुर्यासवे जेसी प्रभा । वसंतासवे शोभे वनशोभा । 

तेवी जानकी जगदंबा । प्राणवल्ल्भासवे निघे ॥२३॥ 

जेबी साकरेतें न सांडी गोडी । तेंबी सोता रामा न सोडी । 

केवळ सेवेची आवडी। वनीं रोकडी दासत्वाची ॥२४॥ 

राज्यों असतां रघुनंदनासी । सेवा वांटिली सेवकांसी । 

तरी ते मी एकली वनवासी । सर्व सेवेसी पात्र होईन ॥२५॥ 

श्रीरामसेवा जरी ये हातां ऐसें भाग्य दुलभ. सवथा । 

ते सेवावया तत्त्वतां । चरणचालों सीता वना आली ॥२६॥ 

एसी हे सीतेची गती । तेसीच लक्ष्मणाची स्थिती । 

श्रीरामसेचे वनाप्रतो । आला निश्चिती सर्वभावें॥२७॥ 

जैसा आत्म्यापासीं निजबोधु । तेसा थीरामासवे निजबंधु । 

दोघांचा एक संवादु। परम आल्हादु वनवासी ॥२८॥ 

जेसे बोध विरक्त परमार्थासीं। तैसे सीता लक्ष्मण श्रीरामासरसीं। 

एसे तिघे निघाले वनवासी । कृतकार्यासी लक्षोनी ॥२९॥ 

लक्षोनि पुढील कार्यार्थ चना निघाला भ्रीरघुनाथ। 

येथोनि चालिला ग्रंथार्थ । तो श्रोतीं भावार्थ अवधारिजे ॥३०॥ 

रानायणोंचा ग्रंथाथं । त्यामाजीं जो निजभावाथं। 

श्रोतीं पाहावा सावधानार्थं। अथं परमार्थं सहज जोडे ॥३१॥ 

एका जनादंना शरण। हें सावार्थुरामायण । 

श्रीरामाचे निरूपण । दावी लक्ष्मण व्यूहचतुष्ट्याचें ॥३२॥ 
श्रीस्वाप्रीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांना श्रीमद्‌ अध्यात्म- 

रामायणातील उत्तरकांडात झालेली श्रीरामगीता, अत्यंत प्रेमपुबंक ' 

समजावून का सांगितली "असेल हे मूळ थ्षीरामगीता वाचून सिचा 

अर्थे-पा हिला/म्हृणणेर्ख्कषात्मस्वीर्शिबाय राहुणार/नाहीए५०॥ 


१४० | „~ श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


॥ श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायणम्‌ ॥ 
॥ उत्तरकाण्डम्‌ - पंचम सर्गः ॥ 


॥ श्रीरामगीता ॥ 
श्रीमहादेव उवाच । 
ततो जगन्मङगलमंगलात्मना . 

विधाय रामायणकोतिमुत्तमाम्‌ । 
चचार पूर्वाचरितं रघृत्तमो 

रार्जाषवयरभिसेवितं यथा ॥ १॥ 
सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना 

रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः । 
राज्ञः प्रमत्तस्य नुगस्य शापतो 

हिजस्य तिर्येक्त्वमथाह राघवः ॥ २॥ 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं. प्रभु 

रामं रमालालितपादपङकजम्‌ । 
सौमित्रिरासादितशुद्धभावन 

प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽन्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वं शुद्धबोधोऽसि हि सबंदेहिनाम्‌ 

अगत्मऽस्यंधीशोऽसि, निराकृति: स्वयम्‌ । 
प्रतीयसे ज्ञानदुशां महामते 

पादाब्जभुक्रगहितसंगसंगिनाम्‌ संगसंगिनाम ॥ ४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vafan हित lection. (26 by 89७990० . 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा 


अहं प्रपन्नो$स्मि पदाम्बुजं प्रभो 
भवापवर्ग तव योगिभावितम्‌ । 
यथांजसा ज्ञानमपारवारिधि 


सुखं चरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ॥ ५॥ 


श्रुत्वाऽथ सोमित्रिवचोऽखिलं तदा 

प्राह प्रपन्नातिहरः प्रसन्नधीः । 
विज्ञानमज्ञानतमोपशान्तये 

श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः ॥ ६॥ 


आदो स्ववर्णा्मवणिताः क्रियाः 

कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । 
समाप्य तत्पूर्वमुपा्तसाधनः 

समाश्रयेत्सद्‌ गुरुमात्मलब्धये ॥ ७॥। 


क्रिया शरीरोद्भवहेतुरादता 

प्रियाप्रियो तो भवतः सुरागिणः। 
धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं 

पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः ॥ ८ ॥ 


अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं 
तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते । 
विद्येव तन्नाशविधोः पटीयसी ° .. 


© 2) e 
CC-0. Mumuksh ऽ कस, तचः सविहोक्ठमीरितम्‌ sl ® A 


४२ | | ` _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


नाज्ञानहानिन च रागसंक्षयो 
भवेत्ततः कर्मं सदोषमुद्भवेत्‌ । 
ततः पुनः संसुतिरप्यवारिता 
तस्मादबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ॥ १०।। 


नतु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
यथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कतेव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वमुपेति सा पुनः ॥ ११॥। 


कर्साकृतौ दोषसपि श्ुतिजंगौ 
तस्मात्सदा. कार्यामदं मुमुक्षुणा । 


ननु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी 
विद्या न किचिन्मनसाऽप्यपेक्षते ॥१२॥ 


ने सत्यकार्योऽपि हि यद्बदध्वरः 
प्रकाङक्षतेऽन्यानपि कारकादिकान ; 
तथव विद्या विधितः प्रकाशिते 
विशिष्यते कमंभिरेव मुक्तये ॥। १३॥ 


केचिद्बदन्तीति वितकंवादिन 
तदप्यसद्दष्टविरोधकारणात । 
देहाभिमानादभिवधेते क्रिया 


विद्या गताहुंडकुतित; प्रसिद्धयति ॥ १४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा 


विशुद्धविज्ञानविरोचनांचिता 


१४३ 


विद्याऽत्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते । 


उदेति कर्साखिलकारकादिभिः ` 


निहन्ति विद्याऽखिलकारकादिकम्‌ ॥१५॥ 


तस्मात्यजेत्कायंमशेषतः सुधीः 


: बिद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ । 


आत्मानुसंधानपरायणः सदा 
निवृत्तसर्वेस्ब्रियवृत्तिगोचरः॥ 


यावच्छरीरादिषु माययाऽऽत्मधीः ` 


१६॥ 


तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ } 


नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य तत्‌ 


ज्ञात्वा परात्मगनसथ .त्यजेत्क्रियाः ॥१७॥ 


यदा परात्मात्मविभेदभेदकं 
'विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम्‌ 

'तदेव माया प्रचिलीयतेंऽजसा 
'सकारका कारणमात्मसंसृतेः 


-श्ृतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा 


र्‌! 


॥१८॥ 


'कर्थ सविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 


पविज्ञानसात्रादमलाद्वितीयतः ° 


5 ° 
तस्माइविद्या न पुन विष्यति॥ 
CC-0. Mumukshu Bhawary Varanasi Sblftction. Digiti 


व)१९॥॥ * 
zed by eGangotri 


® 


त । _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


यदि स्म नष्टा न पुनः प्रसुयते 


कर्ताऽहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । 
तस्मात्स्वतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 


बिद्या विसोक्षाय विभाति केवला ॥२०।। 


सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादरं. 

न्यासं प्रशस्ताखिलकर्मणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुतिः 

ज्ञानं विमोक्षाय न कमं साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दाशितस्त्वया 

ऋतुने दृष्टान्त उदाहृतः समः...” 
फल: पृथक्त्वाद्ठहुकारकेः ऋतु ह 

संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥२२॥ 


सभ्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधीरः 

अज्ञप्रसिद्धा नतु तत्त्वर्दाशनः। 
तस्माद्बुधेस्त्याज्यमपि क्रियात्मसिः 

विधानतः कमं विधिप्रकाशितम्‌ ॥२३॥ 


श्रद्धान्वितस्तत््वमसीति वाक्यतो 

गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः । 
विज्ञाय चेकात्म्यमथात्मजीवयो 

सुखी भवेन्मेरुरिवाध्रकम्पनः ॥२४॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectior. Digitized by eGangotri 


त 


क “कल या तय 5 शलक कफ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा - १४५ 


आदौ पदार्थावगर्तिहि कारणं 
वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः । 
तत्त्वंपदाथो परमात्मजीवका- 
बसीति चेकात्म्यमथानयोभवेत्‌ ॥२५॥ 


प्रत्यकपरोक्षादिविरोधमात्मनो- 

विहाय संगुह्य तयोश्चिदात्मताम्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 

ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाद्टयो भवेत्‌ ।॥२६॥ 
एकात्मकत्वाज्जहती न संभवे- 

त्तथाऽजहल्लक्षणता विरोधतः। 
सोऽयंपदार्थाविवं भागलक्षणा . 

युज्येत तत्त्वंपदयोरदोषतः॥।२७॥ 
रसादिषंचिकृतभूतसंभवं 

सोगालयं ३:खसुखादिकमंणाम्‌ । 
शरीरमाध्चन्तवदादिकसजं - 

सायामयं स्थूलूमुपाधिमात्मनः ॥२८॥ 
सुक्ष्म॑ सनोबु द्धि दशे न्तियेयुतं 

प्राणरपंचिकृतभूतसंभवम्‌ । 
सक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवेत्‌ ` 

शरीरमन्यद्विदुरात्मनो' बुधा? ॥२९॥, ५ 


cc- Wumukshu Bhawan Varanasi Colttction. Digitized By eGangotri 


१४६ 


* श्रीथोरलेस्वामीमहाराज' 


अनाचनिर्वाच्यमपीह कारणं 
साया प्रधानं तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्तु यतः पृथक्‌ स्थितं 
` स्वात्मानमासमन्यवधारयेत्क्रमात्‌ ॥३०।३ 


कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृतिः 
विभाति संगात्स्फटिकोपलो यथा । 
असंगरूपोऽयमजो यतोऽट्यो 
विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ 


बुद्धेस्त्रिधा वृत्तिरपीह दृश्यते 

स्वप्नादिभेदेन गणत्रयात्मनः 
अन्योऽन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो मषा । 

नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥३२॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां 
संघादजस्नं परिवतंते धियः । 
वृत्तिस्तमोमूलतयाऽज्ञलष्षणा 
यावद्भवेत्ताददसौ भवोद्भवः ॥३३॥ 


नेतिभ्रमाणेन निराकृताखिलो 
हृदा समास्वादितचिद्धनामतः । 
त्यजेदशषं जगदात्तसद्रसं * . 


CC-0. “तील, षाः अन्नात जबक लस्‌ ०३७४ | 


ह 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १४७ 


कदाचिदात्मा न सतो न जायते 


न क्षीयते नापि विवर्धतेऽनवः 
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मक 


स्वयप्रसः सवगतोऽयमद्वयः ॥३५॥ 
एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके 

कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते । 
अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रकाशते 

ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यतेश्जसा- 
दध्यासमित्याहुरमुं विपश्चितः । 
असपभूतेऽहिविभावनं यथा 
रज्ञ्वादिके तद्ददपीश्वरे जगत्‌ ॥३७॥ 


विकल्पसायारहिते चिदात्मकेऽ- 

हङकार एष प्रथमः प्रकल्पितः । 
अध्यास एवात्मनि सर्वकारणे 

निराभये ब्रह्मणि केवले परे ॥३८॥ 


इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः 
सदा धियः संसृतिहेतवः परे । 
यस्मात्प्रसुप्तो तदभावतः परः ` 
सुखस्वरूपेण" विभाव्यते हि न: ॥३९॥ 


CC-0. Mumukshu:Bhawarg Varanasi Colfection. Digitized by eGangotri 


१४८ 


श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


अनाद्विद्योदभवबद्धिबिस्बितो 
जीव: प्रकाशोऽयमितीर्यंते चितः । 
आत्मा धियः साक्षितया पृथक्‌ स्थितो 
बुद्याऽपरिच्छिन्तपरः स एव हि ॥४०॥ 


निद्विम्बसाक्षात्मधियां प्रसंगतः 


त्वेकत्रवासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशातप्रतीयते 
'जडाजडत्वं च चिदात्सचेतसोः ॥४१॥ 


शरोः सकाशादपि वेदवावयत 
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिवजितं 
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌ ॥४२॥ 


प्रकाशरूपोऽहमजोऽहमहृयोऽ- 
स ठृद्विभातोऽहमतीव निर्मलः । 


 विशुद्धविज्ञानघनो निरामयः 


संपर्ण आनन्दमेयोऽहमक्ति गः ॥४३॥ 


सदेव मुक्तोऽहमाचत्यशक्तिमान्‌ 
अतीर्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहुमरहानशं बुधेः | 
विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiorf: Digitized by eGangotri 


५. 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा ९४९ 


एवं सदात्मानमखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हऱ्यादविद्यामचिरेण कारके । 
रसायनं यहृदुपासितं रुजः ॥४५॥ 


विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
विनिजितात्मा विमलान्तराशयः । 
विभावयेदेकमनन्यसाधनो 
विज्ञानदृक्केवल आत्मसंस्थितः ॥४६॥ 


विश्वं यदेतत्परमात्मद नं 

प्रिलापयेदात्मनि सर्वेकारणे । 
पु्णश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते 

न चेद बाह्यं न च किचिदान्तरम्‌ ॥४७॥ 


पुर्वं समाधेरखिलं विचिन्तयेत्‌ 
ओङकारमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणर्वो हि वाचको 
बिधाव्यतेऽज्ञाबवशान्न बोधतः ॥४८॥ 


अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 
हयुकारकस्तेजस ईयते क्रमात्‌ । 

प्राज्ञो मकारः परिपठ्यतेऽखिलेः * 
समाधिपुवं' न तु तत्वतो भवेत्‌ ॥४९॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CoMection. Digitized by eGangotri 


१५० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापयेत्‌ 

उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तैजसं 

द्वितीयवर्ण प्रणवस्य चान्तिसे ॥५०॥ 


मकारमप्यात्मनि चिद्धने परे 
विलापयेत्भराज्ञमषीह कारणम्‌ । 

सोऽहं परं ब्रह्म सदा विमुक्तिमत्‌ 
विज्ञानदृङ मुक्त उघाधितोऽसलः ॥५१॥ 


एव सदा जातपरात्मभावनः 
स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः। 
मास्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 
साक्षाद्विमुक्तोऽचलवारिसिंधुवत्‌ ॥५२॥ 


एवं सदाऽभ्यस्तसमाधियोगिनो 

निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि । 
विर्निजताशेषरिपोरहं सदा 

दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मनः ॥५३॥ 
ध्यात्वेवमात्सानंमहनिशं मुनिः 

तिष्ठेत्सदा मुक्‍्तंसमस्तबन्धनः । 
प्रारब्धसश्नन्नभिमानर्वाजतो 

मय्येब 'साक्षात्मावलीयुते ततः ॥५४॥ 


® € 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectiort. Digitized by eGangotri 


अध्याय पचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १५१ 


आदौ च मध्ये च तथेव चान्तो 
भवं विदित्वा भयशोककारणम । 

हित्वा समस्तं विधिवादचो दितं 
भजत्स्वमात्मानसथाखिलात्मनाम्‌ ॥५५॥ 


आत्मन्यभेदेन विभावयन्निद 

भवत्यभेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः 

क्षीरे वियदुव्योम्न्यनिले यथानिलः ॥५६॥ 
इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो 

जगन्मृषवेति विभावयन्सनि 
निराक्कतत्वाच्छरुतियक्तिमानतो 

यथन्दुभेदो दिशि दिग्क्लमादय: ॥५७॥ 


यावन्न पश्येदखिलं मदात्मकं 
तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धालुरत्याजतभक्तिलक्षणो 
यस्तस्य दृश्योऽहमृहनिशं हृदि ॥५८॥ 


रहस्यमेतच्छ्रुतिसारसंग्रहं 
सया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयसीह बुद्धिमान्‌ 


CC-0. Mumu "मुच्य 'पीतैकरागिभम: क्षणात ॥प 


१५२ ` श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


शआतयंदीदं परिदृश्यते जगन्‌ 

मायेव सर्व परिहुत्य चेतसा । 
सद्भावनाभावितशुद्धमानसः 

सुखी भवानन्दसयो निरामयः ॥६०॥ 


यः सेवते मामगुणं गुणात्परं 

हुंदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
सोहं स्वपादांचितरेणुभिः स्पृशन्‌ 

पुनाति लोकत्रितय यथा रविः ॥ ६१॥ 


बिज्ञानमेतदखिलं श्र्तिसारमेक 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयेव गीतम्‌ । 

यः श्रद्धया परिपठेद्गुर्भक्तियुक्तो 
मद्रूपमेति यदि महचनेषु भक्तिः ॥६२॥ 


॥ इति शभ्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे भरीरामगीतानाम पंचमः सगः ॥ 


श्र श्र A 


a 6 


£ 
i) ए 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectior. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १५३ 


= श्रीरामगीतेचा अर्थ - 


श्रीमहादेव म्हणाले, “ हे पार्वती ! रघूत्तम श्रीराम म्हणजे 
जगतात ज्या काही मंगलरूप व कल्याणरूप गोष्टी आहेत, त्या 
सर्वांना मंगलत्व देणारी प्रत्यक्ष ब्रह्मानंदमूर्तीच आहे. अशा त्या 
श्रीरामाने आपल्या चरित्र्याच्या आधारावर अनेक रामायणे होतीछ 
अशी उत्तम कोर्ती संपादन केली. सीतात्यागानंतर तो श्रीराम 
आपल्या पूर्वजांनी व इतर राजर्षीनी आदरपूर्वक स्वीकारलेल्या 
आचारांच्या अनुरोधाने वागत असे. ॥१॥ श्रीलक्ष्मणाने विचार- 
ल्यावर प्राचीन काळी घडलेल्या कित्येक पुण्यकथा उदार मनाचा 
श्रीराम. त्याला सांगत असे. एका प्रसंगी नकळत अपराध घडून 
शाप पावलेल्या नृग राजाला क्षुद्र प्राण्याचा-सरड्याचा-जन्म कसा 
शाप्त झाला, ती कथा धीरामाने श्रीलक्ष्मणाला सांगितली. ॥२॥ 
( फार प्राचीन काळी नृग नावाचा एक प्रख्यात राजा होऊन गेला. 
तो नित्य ब्राह्मणांना शेकडो गायी दान देत असे. एकदा त्याच्या 
गायींच्या कळपात एका ब्राह्मणाची गाय चुकून आली. ही गोष्ट 
राजाला ठाऊक नसल्यामुळे इतर गायींवरोबर हीही गाय त्याते 
ब्राह्मणाला दान दिली. पुढे -ज्या ब्राह्मणाची गाय हरवली होती, 
त्याला आपली गाय राजाने दुसऱ्या ब्राह्मणास दिल्याचे कळून 
आले. त्यामुळे क्रुध होऊन त्या ब्राह्मणाने नुग राजाला “तू 
सरडयाचा जन्म घेशील, ” असा शाप दिला. न कळता देखील 
ब्रह्मस्वहरण केल्याने परम धामिकाचीही कशी स्थिती होते, हे येथे 
दाखविले आहे. ) एकदा श्रीलक्ष्मी एकांतातँ प्रभू श्रीरामाच्या 
पदकमलाची सेवा करीतु बसली असता श्रीलक्ष्मण तेथे आळा. नंतर 


२ ° ( क ढा 
CC-0. Mumukshu Bhawart Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५४ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 
त्याने भक्तिपूर्वक श्रीरामाला नमस्कार केला आणि जिज्ञासूला योग्य 
अशा शुद्धभावाने त्याने त्याला नम्रतापुर्वेक असे विचारले की, ।।३॥ 
हे महामते श्रीरामा! तू निर्मल ज्ञानस्वरूप आहेस. तू सर्वांचा अंतर्यामी 
आत्मा आहेस. तू स्वत: निराकार असूनही सर्वांचा नियंता आहेस, 
ज्ञानाच्या दिव्यदृष्टीला तू प्रतीत होणारा आहेस. कमलाच्या ठायी 
संजी घालणाऱ्या भ्रमराभ्रमाणे ज्यांची अंतःकरणे तुझ्या चरणी 
आसक्त होतात, त्यांनाच ही दिव्य दृष्टी प्राप्त होते. ॥ ४॥ प्रभो! 

संसाराची निवृत्ती करणारे, योगिजनांनी ध्याइलेलें, असे जे तुझे 
पदकमल आहेत, त्याला मी शरण आलो आहे. ज्यामुळे अज्ञानरूप 
समुद्र मी सुखाने आणि लवकर तरून जाईन, असा काही उपदेश 
मला कर.॥ ५॥ श्रीरामाचे ब्रीद म्हणजे शरणगतांची, दुःखे हरण 
करणे, हे असे. श्रीलक्ष्मणाचे समस्त भाषण ऐकून त्या रजशिरोमणी 
श्रीरामाला परम संतोष झाला. त्यावेळी सर्व लोकांच्या अज्ञानतमाचा 
नाश जेणेकरून होईल, असे वेदांनाही संमत जे आत्म-तत्वज्ञान 
ते त्याने लक्ष्मणाला सांगितले. ॥ ६॥ श्रीराम म्हणाला, “ प्रथमतः 
मनुष्याने स्ववर्णाश्रमानुसार नित्यनेमित्तिक कम्‌ करावी. त्यामुळे 
अंतःकरण शुद्धी होईल. पुढे त्या अंतःकरणयुद्धीमुळे शमदमादि 
साधने प्राप्त झाली असता, कर्माचरण सोडून द्यावे व आत्मज्ञाना- 
साठी श्रीसद्गुूंचा आश्रय करावा. || ७॥ पूर्वजन्मी प्राण्याने आइर- 
पूर्वक केलेली कर्मे हेच या शरीराच्या जन्माला कारण असते. या 
जत्मातही तो विषयांवर प्रेम करू लागला म्हणजे त्याच्या हातून 
धर्म व अधर्म घडतात व ते धर्माधर्मं त्याला सुखदुःखजनक असे 
होतात. पुढे ते कर्मच मूळ होऊन प्राण्याला पुन्हा जन्म घ्यात्रा 
लाणतो. त्या जन्मातही तो पुन्हा कर्मकरो. अशा रीतीने कर्मा- 
पशुन जन्म कजसातुन कमळ है संसारचन आहे. चाहत आपते, 


n 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १५५ ; 


असे म्हणतात. ॥ ८॥ या संसाराला मूळ कारण म्हटले म्हणजे 
अज्ञानच होय आणि ते दूर करणे हे प्राण्याचे अवश्य कर्तव्य होय. 
अज्ञानाचा नाश करण्यास समर्थ म्हणजे एक ज्ञानच-आत्मतत्त्व- 
ज्ञानच-आहे. अज्ञानोत्पन्न कर्मापासून त्याच्या अज्ञानाचा नाश 
होणे शक्‍य नाही; कारण जे सविरोध असते, तेच नाशक होते, 
असे म्हटले आहे. ९॥ कर्माच्या योगे अज्ञानाचाही नाश होत 
नाही आणि विषयासवतीही क्षय पावत नाही. त्यापासून सदोष असे 
नवे कर्म मात्र उत्पन्न होते. त्यापासून पुन्हा संसार मागे लागतो. त्या 
संसारास टाळता येणे शक्‍य नाही. म्हणून सुज्ञ मनुष्याने सदैव 
आत्मज्ञानविचार करावा. ॥। १०॥ 

( यावर असा आक्षेप आहे की, ) वेदाने आपल्या मुखाने 
ज्ञान हे जसे पुरुषार्थांचे साधन म्हणून सांगितले आहे, तसेच कमें 
- नित्यनैमित्तिक कर्मे -प्राण्याने अवश्य केली पाहिजेत, असेही 
सांगितले आहे. कमं हे ज्ञानास पुष्टी करणारे आहे. ॥११॥ कर्म न 
केले असता दोष लागतो, असेही श्रुतीने सांगितले आहे. म्हणून 
मुमुक्षूने कर्मं अवश्य केले पाहिजे. ” ( या आक्षेपावर असे म्हणणे 
आहे की, ) “ ज्ञान हेच स्वतंत्रपणाने निश्चित कार्य करणारे-मोक्ष 
पाबविणारे-आहे. ते कोणाचे साह्य घेण्याचे मनातही आणीत 
नाही. ”॥ १२॥ (यावर ते भाक्षेत्रक असे म्हणतात की, ) “ असे 
नाही. यज्ञाचे फल सत्यपणे मिळायचे असते, तरीही त्याला सिद्धी- 
करता इतर अंगांची-साध्षनांची-अपेक्षा करावी लागते. त्याचप्रमाणे 
ज्ञानास शास्त्रविहित कर्मांची जोड मिळेल तरच ते ज्ञान मोक्ष 
देण्यास समर्थ होईल. ” ॥१३॥ कित्येक वितकंवाद्यांचे असे जे 
म्हणणे आहे, तेही सत्यास सोडून आहे; 'कारणू कमे आणि ज्ञान 
ह्यांचा उघड उघड विरोध आहे. देहभिमाच ठेवल्याने प्राण्याच्या 


CC-0. Mumukshu 8॥80/ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५६ . श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


ठिकाणी क्रिया वाढत जाईल. तो देहाभिमान जाईल, तेव्हाच 
त्याला ज्ञात प्राप्त होईल. ॥१४॥ परम निर्मल आत्मज्ञान करून 
देणाऱ्या वेदान्तवाक्यांच्या आलोचनाने जी शेवटी अंतःकरणाची 
ब्रह्माकार वृत्ती होते, तिलाच विद्या-तत्त्वज्ञान-असे ( विद्वान्‌ लोक ) 
म्हणतात. सकल कारकांच्या-अंगांच्या-योगे कर्म उदयाला येते. 
उलट ज्ञान सर्व कारकांचा-कतृत्वादि वुद्धीचा-नाश करते. ॥१५॥ 
म्हणून मुमुक्ष पुरुषाने कर्माचा पूर्णपणे त्याग करावा. कारण कर्माचा 
ज्ञानाशी विरोध्र आहे आणि म्हणून (कर्म आणि ज्ञान ) या 
दोघांचा समुच्चय - एकत्र राहणे - शक्य नाही. याकरता सर्वे इंद्रि- 
यांच्या वृत्तीचे विषय नित्य सोडून द्यावे आणि आत्मानुसंधान- 
परायण होऊन राहावे: ॥१६॥ जोपर्यंत प्राणी शरीरादि ( जड ) 
वस्तूंवर अज्ञानाने अहंमाव-मी म्हणजे शरीर ही, बुद्धी-ठेवतो, 
तोपर्यंत वेदातील कर्मबोधक विधी त्याला पाळावे लागतात.परंतु'नेति 
नेति' हे असे नव्हे, हे असे नव्हे, ह्या वचनांनी सर्वे जगत्‌ मिथ्या आहे, 
असे पक्के समजून आले आणि परमाःमा त्या जगाहून वेगळा, अर्थात्‌ 
सत्य आहे, हे ज्ञान झाले म्हणजे सर्व कमें मुमुक्षूने सोडावी. ।। १७॥ 
जेव्हा आत्मा आणि परमात्मा हा भेद दूर करणारे प्रकाशमय आत्म” 
ज्ञान अंतःकरणात उत्पन्न होते, तेव्हा माया आपल्या कारकांसह- 
कारणासह-तत्काल लयाला जासे. जीवाला संसारात पाडण्याचे 
कारण म्हटले म्हणजे ही मायाच होय. ॥१८॥ श्रृतिप्रमाणोत्पन्न 
ज्ञानाच्या योगे ही माया एकदा नष्ट केली, म्हणजे मग ती पुन्हा 
आपले कार्य-संसार-कसा बरे करील? निर्मल व द्वैतरहित आत्म- 
तत्त्वज्ञानाने ती नष्ट झाली असता पुन्हा उत्पन्नच होणार नाही. 
॥ १९॥ ती माया नष्ट होऊन पूनः उत्पन्न ह्येतं नाही, असे झाल्यावर 
* प्री कर्ता ' हा अभिमान तरी कसा उत्पन्न होईल ? म्हणून ज्ञात 


CC-0. MumukShu Bhawan Varanasi Collection zDiditiZed by eGaiyotri 


न 


बध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १५७ 


हेच एकटे स्वतंत्र असे मोक्षाचे साधन असून त्याला दुसऱ्या कोणा- 
च्याही साहाय्याची अपेक्षा नाही. ॥२०॥ 

त्या तैत्तिरीय उपनिषदात आदरपूर्वक असे स्पष्टपणे सांगितले 
आहे की, वेदात ( अर्थंचादवाकयांनी ) कर्मांची प्रशंसा केली 
असली, तरी ती पवे कर्मे सोडून द्यावी. वाजसनेयी शाखेच्या 
° एतावत्‌ ' ह्या श्रुतीनेही हेच सांगितले आहे की, ज्ञान हे मोक्षाचे 
साधन आहे, कमं साधन नाही. ॥२१॥ ( हे समुच्चयवाद्या !* ) 
यज्ञ ज्ञानासारखा आहे, हे तू दाखविलेस; परंतु त्याछा योग्य 
असा दृष्टान्त सांगितला नाहीस. यज्ञांची फळे वेगवेगळी असल्या- 
मुळे त्यांच्या सिद्धतेस विपुल साधने लागतात. ज्ञान ह्याच्या 
उलट आहे. ॥२२। ०“ कमंत्यागाने मी दोषी होईन, ” हा जड- 
धर्माचा आरोप अज्ञानी-तत्त्वज्ञान नसलेल्या-जनांच्या. ठिकाणी 
आढळून येतो. परंतु जे तत्त्वज्ञानी आहेत, त्यांना तसे वाटत नसते: 
म्हणून सुज्ञ पुरुषांनी शास्त्रातील विहित कर्मे देखील सोडून द्यावी. 
॥२३॥ श्रद्धायुक्त होऊन आणि मन निर्मळ करून गुरुकृपेने “तत्त्व- 
सलि ' इत्यादि वाक्यांनी परात्मा आणि जीवात्मा यांचे एकरूपत्व 
जाणावे आणि मेरूप्रमाणे निश्चल व मुखरूप होऊन राहावे. ॥२४॥ 
( हे लक्ष्मणा ! ) वाक्याचा बरोबर-भ्रमरहित-अर्थ कळण्या- 
करिता प्रथमतः त्यातील पदांचा “अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. 
महावाक्यातील - ' तत्वमसि ~? यातील ¦ तत्‌ ' आणि “त्वं ह्या 
दोन पदांचे अर्थ “ परमात्मा ' आणि ' जीव ' हे आहेत. ' असि हे 
पद उभयांचे ऐक्य दाखविते. ।२५।। ( आता परमात्मा सर्बज्ञ आहे. 
आणि जीव फिचिज्ज्ञ आहे, ह्यामुळे दोवांचे ऐक्य होणे विरद 
होय. हया आशकेला' उुत्तर अपे की, ) जीवाच्या ठिकाणी अहं- 
बुद्धिवेद्यत्व आहे. ईश्‍वराच्या ठिकाण] ते नाही. अर्थात्‌ अंतःकरणा- 


CC-0. Mumukshu Bhawari Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५८ , श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


तील अहंभावनेनेच समजून येणारा जीव आणि अहंभाव नष्ट 
झाल्यावर समजन येणारे ईशस्वरूप यांमधील प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वाचा 
विरोध काढन टाकावा आणि लक्षणेने विचार करून ते दोघेही 
चेतन्यरूपाने एक आहेत, हे जाणावे. मग आपण जीव-आपला 
आात्मा-तसाच चेतन्यमय आहे, हे समजून तद्रूप व्हावे. ॥२६॥ 
जीवात्मा व परमात्मा ह्यांचे स्वरूप एकच असल्यामुळे येथे 
( ' तत्त्वमसि’ चा अर्थ करताना ) “ जहत्स्वार्थलक्षणा ¬ ' मूळचा 
अर्थ सोडून धोरणाने दुसरा स्वीकारणे-संभवत नाही. तसेच 'अजह- 
रस्वार्थलक्षणा -' मूळचा अर्थ न सोडता धोरणाने दुसरा भरीला 
घाळणे-हेही संभवत नाही. कारण तेथे ह्या दोघांचा विरोध आहे. 
आता राहिलेली ' जहदजहत्स्वार्थलक्षणा ' किवा “ भागलक्षणा-- ' 
मूळचा काही अर्थ सोडणे व काही न सोडणे-ती येथे जुळते. कारण, 
' सोऽयं '~' तो हा ' ह्या षदांप्रमाणे ¦ तत्‌ त्वं '-' ते तू '-हृचा 
पदातील अनुक्रमे सर्वज्ञत्व व अल्मज्ञत्व सोडून दोघांचे चिदात्मकत्व 
=ब्रह्मरूपत्व - घ्यावयाचे आहे. अशा रीतीने ' तत्त्वं! ह्या पदांचा 
अविरोधाने अर्थ लावावा. ॥२७॥ हे शरीर पृथ्व्यादि एकवटलेल्या 
पंचभूतांच्या योगे उत्पन्न झालेले असून सुखदुःखादि प्राप्त करून 
देणाऱ्या कर्माचे भोगस्थान आहे. ह्याला उत्पत्ती व नाश ही आहेत. 
हे प्रवंजन्माजित कर्मापासुन उत्पक्क झालेले आहे. हे परंपरेने मायेचे 
कार्य आहे. असे हे शरीर म्हणजे जीवाची स्थूल उपाधी होय. 
॥२८॥ विद्वान्‌ लोक, मन, बुद्धी, दहा इंद्रिये आणि पंचप्राण ह्यांनी 
युक्‍त, असे दुसरे एक सूक्ष्म शरीर जीवाची उपाधी आहे, असे 
मानतात. याची उत्पत्ती अपंचीकृत-मिश्र न झालेल्या-पाच भतां- 
पासून होते. भोकल्याला सुखदुःखादि भोग मिळण्याचे साधन म्हणजे 
हेच होय. ॥२९॥ ( आता ईश्वराची उपाधी कोणती, ते सांगतो. ) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


® 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्माप वाविसावा १५९ 


अनादि, अनिर्वचनीय, सकल जगताच्या उत्पत्तीचे कारण अशी 
माया म्हणजे ईश्वराचे परम प्रधान शरीर आहे. मूळ आत्मा एक 
आहे, तरी ह्या उपाधिभेदामुळे तो जीव आणि ईश्वर असा वेगळा 
होऊन राहिला आहे म्हणून ( श्रवण, मनन, निदिध्यासन ह्या) 
क्रमाने जीवात्म्याचे परमात्म्याशी ऐक्य आहे, असे जाणावे. ३० 

हा आत्मा शरीरामध्ये असणाऱ्या अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय आणि आनंदमय अशा पाच कोशांच्या संबंधामुळे त्या 
त्या आकाराने भासू लागतो. स्फटिकाच्या खड्याच्या संगतीत जशी 
वस्तू असेल, तसा त्या स्फटिकाला रंग येतो. ( हे येथे उदाहरण 
होय. ) ` तत्त्वमसि ” या ( महावाक्याचा ) म्हणजे “ ते तू ब्रह्मच 
आहेस, ” याचा सम्यक्‌ रीतीने विचार केला असता हा आत्मा 
असंग, अज, अद्वितीय आहे, अशी प्रतीती येते. ॥ ३१॥ ह्या 
( आत्म्याच्या ) ठिकाणी स्वप्न, जागृती आणि सुषुप्ती अशा तीन 
प्रकारच्या अवस्था भासतात. त्या रज, सत्व आणि तम ह्या 
त्रिगुणात्मक बुद्धी चे धर्म होत. ( आत्म्याचे नव्हेत. ) आत्मा नित्य 
तिन्ही गुणांवेगळा, व्यापक, असंग आणि आनंदरूप आहे. अशा 
आत्म्यावर हे अनित्य, मिथ्या (अवस्थात्रय आरोपिले जाते. बुद्धीच्या 
अध्यासामुळे तसा भास होतो. ह्या तीन अवस्थांपैकी एक अनुभवीत 
अवता दुसऱया दोन हातच्या जातात, म्हणून ह्या तीन अवस्था 
क्षणिक अतएव अनित्य आहेत. ॥३२॥ देह, इंद्रिये, प्राग आणि मन 
ह्यांपैकी प्रत्येका चा आत्म्यावर अध्यास झाल्यामुळे बुद्धीचा तमोमूल 
आणि अज्ञानजन्य प्रवाह सर्वदा चालू राहातो आणि हा जोपयंत 
वाहात राहील, तोपर्यंत संसाराचे रहाटगाडगे चालू असायचेच, 
॥३३॥ ` नेनि नेति? ` ह्या प्रमाणाव्न दृश्य हे सारे खोटे आहे. 


असे कळले आणि सत्त्वगुणप्रधान हृदयात चिद्घनामृतःचा- ज्ञानमय 
CC-0. Mumukshu Bhawart Varanast Collection. Digitized by eGangotri 


१६० श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


सुखाचा - अनुभव आला, म्हणजे कोवळ्या नारळातील मधुर रस 
पिऊन ती कवची जशी फेकून दिली जाते, त्याप्रमाणे निखिल 
जगताचा त्याग करावा. (त्याविषयी उदासीन राहावे.) ।।३४॥ हा 
आत्मा कधी मेला नाही, उत्पन्न होत नाही, क्षीण होत नाही वाढत 
क्रिवा नवा होत नाही. त्याने देहेंद्रियादि सर्वांचे महत्त्व नाहीसे 
केले आहे. हा सुखरूप, स्त्रयंप्रभ, सर्वव्यापी व द्वेतविहीन आहे. 
॥३५॥ ( ह्यावर शंका. ) अशा प्रकारचा ज्ञानस्वरूप आणि सुख- 
मय आत्मा आहे, तर याच्यावर दुःखात्मक संसार कसा बरे प्रत्य- 
याला-अनुभवाला-येतो ? ( याला उत्तर ) अज्ञानामुळे आत्म्या- 
वर (देहेंद्रियांचा )' अध्यास केल्याने हा संसार अनुभवास येतो. 
परंतु एकदा स्वरूपज्ञान झाले की, तो क्षणात नाश पावतो; कारण 
अज्ञान आणि ज्ञान ह्यांचा विरोध आहे. ॥३६॥ पदार्थे वेगळाच 
'असून त्यावर भलत्याच पदार्थाचा भ्रमामुळे आरोप केला जातो. 
ह्याला विद्वान्‌ लोक ' अध्यास ” असे. म्हणतात. उदाहरणार्थ वस्तुतः 
सर्प नव्हे, अशा दोरी वगेरे पदार्थावर अध्यासाने सर्पाचा आरोप 
करतात, त्याचप्रमाणे ईश्वरावर जगाचा अध्यास ( लोकांकडून ) 
केला जातो. ॥३७॥ ज्ञानस्वरूप आत्म्याच्या ठिकाणी विकल्पाचे 
'कारण जी माया ती नाही. आत्मा हा सर्वांचे कारण, दुःखरहित, 
सर्वव्यापी, सवेविकारशून्य, दिसणाऱ्या सृष्टीहून वेगळा, असा आहे. 
त्याच्यावर प्रथमतः अहंकार कल्पिला गेला. हाच अध्यास होय: 
॥३८॥ इच्छा-उपेक्षा, प्रीती-हेंष; सुख-दुःख ही ज्यांचे गुणधम, ती 
संसाराची कारणे परमेश्वरावर आरोपिली. जातात, वस्तुतः ती 
बुद्धीवर राहाणारी होत. झोपेमध्ये ह्या भावनांचा लोप. होत 
असल्यामुळे सुखेस्वरूपं आत्मप्रत्यम येत असतो. ॥३९॥ अनादि 
अविद्येपासन जी बदी उत्पन्न होते, तिच्यामध्ये चंतच्याच्या प्रका- 


n Varana Cdllectiorr Digitize angotri 


i 


अध्यि यँ' पेचविसावा = चातुर्मास बाविसावा १ 
शोचे प्रतिबिंबे पडले "असतों," त्या प्रतिबिवाला “जीव” असत 
म्हणतात. तेथे आत्मा वृद्धीचा साक्षी होऊन वेळा राहत असतो! 
बुद्धीला साचो परिच्छेद करता येत नाही. ( तो व्यापक आहे. 
४ लोखंड अग्नीत 'घाळून तप्त केले असंताँ एकत्र सहवासामळे 
त्याली' अग्नी" हे नाव प्राप्त होते ' वः लोखंडाचा ही गण अग्नीवर 
दिसतो; त्याप्रमाणे चेतन्याचे तिब ( जीव ) आणि इद्रियॉसहिंत 


चिंध्या 


मंन, “ ह्यांच्या सालिध्यांने परस्पर अध्यास होऊन आत्म्याचा धर्म 


पार नाही, अतीन्द्रियज्ञान हे, माझे रूप. आहे, मी परिणामहीन 
आहे,मी अनंत, अंपारं आहे, वेदवेंत्ते विद्वान्‌ लोक अंत:करणात 
अँहॅनिशे माझे" चितेने करतात, ॥४४॥। असे. चिंतन करीत पुरुष 
चित्तांला विषयांकडे जाऊ ने देतां स्वरूपविचार करीते रांहोल 
तःरं त्यांची अंत:कंरणवृत्ती ब्रंह्मपुकांर होऊन जाईल आणि मंग 
त्या योगे अविद्यां सर्व कोरकांसह-देंहान्तराला कारण अशो 
कर्मांतह-तत्काळ लयाला जाईल. रसायन घेतले असता रोगाचा 
तत्क्षणी नाश होतोच. (तद्वतच या वृत्तीने अज्ञानांचा नाश होतो. ) 
:पणानढ क यि र ५ » - एन. Ss TEs SHB 


. कृ ही @° * 
८८-७0. Mumukshu Bhawati Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६२ , श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


॥४५॥ पुरुषाने विजनस्थानी आसनावर बसावे, इंद्रिये आटोक्यात 
ठेवावी, प्राणायामादि साधनांनी मन जिंकावे, चित्त शुद्ध करावे, 
आत्मज्ञानावाचून (मोक्षाचे) दुसरे कोणतेच साधन नाही, हा 
निश्चय करावा, आत्मज्ञानाकडेच दृष्टी लावावी आणि मग असंग 
होऊन आत्मस्वरूपी लीन व्हावे. ॥४६॥ या सगळ्या जगताला 
प्रकाशित करणारा म्हटला म्हणजे परमात्मा होय. तो जगाचे सवें 
कारण-उपादानकारण-आहे. तरी अशा आत्मरूपी सर्वे जगताचा 
लय करावा. असा पुरुष पूर्ण चिदानंदमय होऊन राहातो. त्याला 
बाह्य किवा आंतर विषयांचे ज्ञानच राहात नाही. ॥४७॥ त्याने 
समाधीच्यापूर्वी सर्वे स्थावरजंगमात्मक जगत्‌ ओंकारमात्र आहे, असे 
मानावे. जग हे प्रणवाचे-ओंकाराचे-वाच्य आहे व प्रणव हा 
जगताचा वाचक आहे, हे प्रसिद्ध आहे. जगत्‌ ओंकाररूप पाहणे, 
हादेखील अज्ञानाचा प्रकार होय. ज्ञान झाले असता ही वृत्ती राहात 
नाही. ॥४८॥ “ओम्‌ ' हा शब्द अ, उ, म्‌ अशी तीन अक्षरे मिळून 
झाला आहे. जागृतावस्थेचा साक्षी जो ' विश्व ' त्याचीच 'अ ' ही 
संज्ञा आहे. क्रमाने दुसरा वणं 'उ हा स्वप्नावस्थेचा साक्षी असून 
त्याला “ तैजस ' असे म्हणतात आणि तिसरा “म्‌ ! हा सुषुप्त्य- 
वस्थेचा साक्षी असून त्याला ' प्राज्ञ ” असे सगळे लोक म्हणतात. 
हा विचार समाधीपूर्वीचा होय. तत्त्वज्ञान झाल्यावर हा विचारच 
राहात नाही. ॥४९॥ जागृतावस्थेचा अभिमानी असलेला ' विश्व ' 
पुरुष व त्याचा वाचक “अ वणे ह्यांना उकारामध्ये विलीन करावे; 
नंतर स्वप्नावस्थेचा अभिमानी ' तेजस ' आणि त्याचा वाचक 
* उ ' यांना प्रणवाच्या शेवटच्या वर्णात - ' म्‌ ' वर्णात - लीन 
करावे.॥५०॥ ° ४ err 

नंतर त्या मकराला आणि. त्याचा वाच्य आणि कारणाभिमानी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


~ 


ह 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १६३ 


प्राज्ञ पुरुष यांना चिदात्मरूपावर विलीन करावे आणि मग विज्ञानं- 
दृष्टी होऊन आणि सर्व उपाधींपासून मुक्‍त, अर्थात रागद्वेषादि 
मलरहित होऊन, ते नित्यमुक्त परब्रह्म मी आहे, अशी भावना 
करावी. ॥५१॥ अशा प्रकारे परमात्मरूपी एक्यस्थिती झाली 
असता तो सर्वे - पुत्रगेहादि-विसरून जातो आणि स्वरूपानंदानेच 
तुष्ट होतो. नित्य आत्ममुखाचा प्रकाश हेच त्याचे रूप होय; असा 
तो पूर्ण निर्मुक्त-जीवन्मुक्त-पुरुष . निश्चल उदकाने भरलेल्या 
समुद्रासारखा स्थिर असतो. ॥५२॥ अशा रीतीने जो सर्वदा 
समाधियोगाचा अभ्यास करतो, सर्वं इंद्रियबिषयांपासून दूर 
राहातो, सर्व कामक्रोधादिक रिपूंना जिकतो व षड्गुणसंपन्न 
आत्म्याला स्वाधीन करून घेतो, त्यालाच माझे दर्शन होते.।५३॥ 
मुनीने अशा रीतीने अहनिश आत्मस्वरूपी आपले ध्यान लावावे 
आणि समस्त बंधांतून मुक्‍त होऊन राहावे. प्रारब्ध कर्मे करून 
जे प्राप्त होईल, ते अभिमान सोडून भोगावे, म्हणजे तो माझ्याच 
स्वरूपी लय पावेल. ॥५४॥ हा संसार म्हणजे प्रारंभी, मध्ये व 
अंतीही भय आणि शोक यांचे कारण आहे, असे जाणून विधि- 
वाक्यांनी सांगितलेली सर्वे कर्मे सोडून द्यावी, सर्वातरी असणारा 
आत्मा-परमेशवर-जो मी त्या माझीच भक्ती करावी. ॥५५॥ 
माझ्या स्वरूपी जीव अभेदाने' अहे, असे चितन करीत जो राहातो, 
तो माझ्याशी ऐक्य पावतो. समुद्राला पाणी जाऊन मिळाले की, ते 
समुद्ररूप होते; दुधात दूध मिळाछे की ते एकरूप होते; घट फुटला 
असता त्यातील आकाश मोठ्यां आकाशात मिळते; (बाहेरील) 
वातावरणात ( भात्यातील ) वायू एकटवूनं जातो, त्याचप्रमाणे 
जीवात्मा परमात्म्यांशु तद्रूप होतो. ॥ ५६॥ अशा रीतीने 
लौकिक व्यवहार करीत. असताही. मुनी “जग :खोटेच आहे, ” 


CC-0. Mumukshu Bhawati Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RT का 75 ०7 योरलेस्वामी महाज 


असा .सतत्ञ. विचार :करीत-;राहील,-त्ररू व्यालय? ऐक्ग्रजानः होईल 
आणि त्याची:जञग्तावरीळ स्यपमात्रीः भ्रांती हुरु होईल कारण 
ती - आगि, युक्ती, हथा-दोनही अमाएंनी-दृश्यः - जगत्‌ -< हे सारे 
खोटे ठरवून-त्याःचा 'पिड़ास; क्रेला आहे, {ज्याक्षमाण; मनुष्यालाः क्र 
एक्का चंद्राचे, दोन, दिसतात. किवा. दिशाभूल होतेः. पस्तु सुचः 
ज्ञान झाले. असता:हे भ्रम. दूर, होतात; व्माच्रभम्रापा. आत्मतत्त्वज्ञात 
झाल्याने सत्र, जगत्‌ मूदूप, आहे, मसे. सूनः प्रेते. ।/५५७) :जोपर्यंत 
हे.सवे जगत्‌ःमद्रूप आहे, ही. गोष्ट दृष्टीला ; ससजून “येत. त्राही, 
तोपर्यंत. मतुष्याने--साझे आराधन क्ररण्यातः-तत्परःलरा हावे. ज्या 
झद्धाळू,.पुरुषाच्या-हृदय़ात भाझ्याविषय़ी,अगरंत “भक्‍ती असल्याने 
चिन्ह, दिसून येते, त्याच्याच हृदयात. सी. दृश्य होतो ५८+ :: 

„हे. प्रिय..( लक्ष्मणा !:) सर्वे, वेदांचा; सार्‌संग्रह म्हणून,निश्चित 
केळेला असा जो अत्यंत; गुप्त तत्त्वत्रिचार तो-मी स्तुछा: सांगितला. 
जो. बृद्धिसान्‌ः पुरुष य़ाचा. नीट,,वित्रार. करील, - तोः क्षणामध्ये 
पातकांच््या,अनेक राशींपासून मुक्‍त होईल. !। ५९॥ बंधो ॥ हे. जे 
सवं जगत्‌ .दिसत; आहे,ती सर्व माग़राच आहे, ..असे समज:आणि 
अंतक्रणातून तिचा ::त्याग.कर.. मग माझ्य़ा अितनानेः तुझे मल 
शुद्ध,.होईल. आणि. तू आनंदमय, ..निरामय.. आणि; सुखी असा 
होशील. ६०-॥ मी सत्त्वादि गुणांनी: रहित आहे, मी. गुणातीत-- 
त्रिगुणात्मक-माये च्या. पल़ीकडे-आहे ;, मी. कधीकाळी गुणांनी, युक्‍त 
असे-सगुण-ष्पही धारण करतो., अशा माझी -निमल-अूंत;करणाते 
जो सेवा करतो,तो मद्रूप होऊन जातो. जसा: सूर्य झापल्या .क्रिरणांनी 
'जगत्रयाला पवित्र करतो, त्याचप्रमाणे तो-भक्तही ,आपल्य़ा, चरण- 
घूलीच्या स्पर्शाने ्रेलोक्दाला शुद्ध-पवित्र-क्ररतो. | ६१ ॥ वेदा- 
'न्तरहस्य, समजल्य़ानेच ज्याच्या चरित्राचे -यथार्थ आकलन 


७-0. Mdmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्यायः पंचविसावाः-+चातुर्मास बाविसावा ३,६५ 
शकते, तो मी आहे. सगळधर श्रुतीत जणू क्राय एकंचःसार, असले 
हे विज्ञान-तत्वज्ञान-सी' तुला-सांगितळे.- त्याचे जो श्रद्धेने आणि 
गुरुभक्तिपूर्वंक पठण करील आणि माझ्या वचनावर भक्ती ठेवन 
राहील, त्याला माझ्या स्वरूपी गती मिळेल. ॥ ६२॥ 

अशा रीतीने श्रीमद्‌ अध्यात्मरामायणातील श्री उमामहेश्वर- 
संवादयुचत उत्तरकांडातील +भश्रीरॉमंगीता' नावांचा पाचवा सग 
समाप्त झाला: `” ° 020: 
_ उपरोक्त श्रीरामगीतेप्रमांणेच श्रीमदाद्यशंकराचाये कृत मळ 
४ आत्मषट्क स्तोत्र ' व त्याचा अर्थ पाहणं इष्ट ठरेल, " 


छल 
Ee] 


i 


॥ आत्मषटकम || म्होर 


( वेदातील “ नेति नेति ' इत्यादि निषेधवाक्यांच्या अनुरोधाने 
णिवेत येणाऱ्या सर्व वस्तूंचा “ त्या. आत्मा नव्हेत ” असा निषेध 
केल्यानंतर सर्व निषेधांचा' अवधी म्हणून जे शिल्लक राहते तोच 
आत्मा होय. तो सर्व :विशवाचे अधिष्ठान असून अत्यंत शुद्ध व 


सच्चिदानंदस्वरूप, आहे. तो,शिव म्हणजे .सुक्षस्वुरूप, मंगलमय, 


आनंदम॒य.आहे. त्यालाच .ब्रह्मा म्हणतात. आणि तेच मी आहे.. मी 
दुसरा कोणी नाही..असा दृढ निडचय या आत्मषुट्काच्या मननाने 
साधकास करून, घेता येईल Ma 

या स्तोत्राला “ तिर्वाणषटक “- असेही.-नाव दिलेले आढळते 
निर्वाण. शब्दाचा .अथं - पूर्ण सुख). पूर्ण आनंद असा | आहे. पूर्ण 
आनंदातच. चित्ताला पूणं शांती मिळते..म्हणून तिर्वाण शब्दाचा 
“पूर्णं शांती ' असाही अथं होतो+या सहा स्लोकांच्या अर्थाचे मनन 
केल्यास निश्चित पूण शांतीचा लाभ होईल.) , 


CC-0. Mumukshu Bhawati Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


मनोबद्धयहंकारचित्तानि नाहं 
न च श्रोत्रजिव्हे न च घ्राणनत्रं । 
न च व्योमभूमिने तेजो न वायु- 
इ्चदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ १॥ 
मी कोण आहे? मन, बुद्धी अहंकार आणि चित्त मी नव्हे. 
ओत्रेंद्रिय किवा रसनेंद्रिय मी नव्हे. घाणंद्रिय किवा वक्षुरिन्द्रिय 
मी नव्हे. पथ्वी, जल, तेज, वायू आणि भाकाश ही पंचमहाभूते 
म्हणजे मी नव्हे. शुद्धचैतन्य आणि आनंद हेच माझे रूप आहे. मी 
शिव म्हणजे मंगलमय परिपूर्ण परब्रह्म आहे. मी ज्िदानंदरूप 
शिवस्वरूप आहे. मी शिवस्वरूप आहे rd 
न च प्राणसंज्ञो न वै पंचवायुर्‌ ' 
न वा सप्त धातुनं वा पंचकोष: । 
न वाक्‌ पाणिपादौ न चोपस्थपाय्‌ 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ २॥। 


` शरीरामध्ये संचार करणारा जो प्राणवायू तो मी नव्हे. प्राण, 
अपान, व्यान, उदान आणि समान हे पंचप्राणही पण मी नव्हे. 
रस, रक्‍त, मांस, मेद, अस्थी," मज्जा आणि शुक्र हे सप्तधातूही 
मी नव्हे. रसरक्तादि सप्तधातू शरीराची धारणा करतात म्हणून 
त्यांना धातु असे म्हणतात. ते'दुश्य म्हणजे डोळयांनी दिसणारे 
किवा बहिरिद्रियांनी कळणारे आहत ते आत्मा कसे असू शकतील? 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय आणि आनंदमय हे आत्म्याचे 
पाच कोश आहेत. तलवार जशी ग्यान]मंध्ये झाकली जाते त्या- 
प्रमाणेच हे कोश आत्म्याला,झाकन टाक ते मस्वुरूपाची 
igitize an 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi COllection gotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्सास बाविसावा १६७ 


प्रतीती येऊ देत नाहीत म्हणून त्यांना आत्म्याचे कोश असे म्हटले 
आहे. हे दृश्य व ज्ञेय आहेत. आत्मा या सर्वाचा द्रष्टा आहे. ज्ञाता 
आहे. तोच मी आहे म्हणून पंचकोशही नव्हे. हात, पाय, तोंड, गद 
आणि उपस्थ ही पंचकमेंद्रिये मी नव्हे. मी चिदानंदरूप शिवस्वरूप 
आहे. मी पूर्ण ब्रह्मस्वरूप आहे. 


न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ 
सदो नेव मे नेव मास्सर्यभावः । 
न धर्मो नचार्थो न कासो न मोक्ष- 
श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥३॥ 
मला कोणाचाही द्वेष नाही व कशाचीही आसक्ती नाही. मला 
कशाचाही लोभ नाही. मला कशाचाही गर्व नाही व कोणाबद्दल 
मत्सरही नाही. मला आता धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या चतुविध 


पुरुषार्थांचीही अपेक्षा उरली नाही. मी चिदानंदरूप शिवस्वरूप 
आहे. मी शिव म्हणजे परब्रह्मस्वरूप आहे. 


न पुण्यं न पापं नृ सौख्यं न दुखं 

न मन्त्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञाः। 

अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता 
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं, शिवोऽहम्‌ ॥ ४॥ 

. मला पुण्य नाही, पाप नाही, सुख नाही व दुःखही नाही. मंत्र, 
तीर्थे, वेद आणि यज्ञ इत्यादि कोणत्याहि गोष्टींची मला आता 
आवश्यकता राहिली नाही. मी. भोजन नव्हे# भोज्य नव्हे आणि 
भोक्ताही नव्हे. याचप्रमाणे दृश्य, दर्शनु आणि द्रष्टा इत्यादि कोण- 


CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पयस रि ~ 


१६८ ~= == पप श्रीथोस्लेस्वामीसहाराजः 


तीहीः'त्रिपुटी'मी-नव्हे. मी चिदानंदस्वरूप परब्रह्म आहे. मी शिवः 
रूप आहे. मी ' ब्रह्मस्वरूप आहे जप 5 
“न मे मृत्युशङेका ने में जातिभेद 


१७! ५-॥-च "ध्द 


पिता नवं में नेवं माता. न जन्म । _ वः 


न बन्धनं मित्रं गरुनेंव शिष्य- 
श्चिदानन्दरूर्प: शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ ५॥ 


मला मृत्यचे भय नाही. ब्राह्मण किवा शूद्र, अंत्यज किवा 
चांडाळ इत्यादि जातिभेदहि मला उरौ नाही. मला कोणी माता 


किवा माझा कोणीःपिताही नोहीः जन्मच नाही मेला; ' मग मृत्यू 
कसा. असणार्‌;? . मला कोणी बंधू-नाही.. मित्र ; नाही.; -गुरू-ना 


व शिष्यही. वाही. : मी -केवळ.- चिदान्ंदरूप सत्‌. चित्‌. आनंदघन: 


परिपूर्ण परब्रह्म आहेः मी. शिवस्वरूपः-आहे:मी (शिव आहे. 


° -अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो "` 
विभुर्व्याप्य संबत्र संवे न्द्रियाणि । 
सदा मे संसत्वं न भुक्तिनं बन्ध- 7 ! 
श्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोहम्‌ ॥ इ ॥ 

मी निर्विकल्प म्हणजे. भेदातीत' आहे. मीं निंविकारे निराकार 
आहे. मी विभू म्हणजे सवं विशब्राला व्यापुन रहाणारा आहे. सर्वे- 
व्यापी आहे. सत्रेस्वरूप .आहे..सर्व ठिकाणी आहे. सवे. इंद्रियांचाही 
व्यापून राहिलो आहे. मी सदा सर्वकाळ,समस्वरूप म्हणजे. एकरूप 
आहे. मला मुक्‍ती. नाही, व संपा राचे बंधनही .नाही. मी चिदानंद- 
स्वरूप शिवरूप आहे. मी शिवस्वरूप आहि. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


ह 


अध्याय पचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १६९ 


अशा रीतीने श्रीक्षेत्र चिखल्द्याच्या मुक्कामात श्रीस्वामीमहा- 
राजांचे श्री. बाळशास्त्री हेरदास व श्री.गंगाधरपंत वैद्य यांच्या- 
'सारख्या श्रेष्ठ भक्तांसाठी परपातळीवरून तत्त्वज्ञान कथनाचे व 
अध्यात्म संक्रमणाचे कार्य चालू असताना श्री. गोविदबृवा हरदास 


स्थूल पातळीवर उतरूनही कार्य करीत असल्याचे पुढील कथेवरून 
स्पष्ट होते. अशा प्रकारे धरीस्वामीमहाराजांचे एकाच वेळी स्थूल, 
सूक्ष्म व परपातळयांवर कार्य करण्याचे अलौकिक, लोकोत्तर ब 
एकमेवाद्वितीय सामथ्यं पाहिले म्हणजे असे कायं केवळ ईश्वरच 
करू शकतो याची जाणीव होऊन " धमंस्थापनेचे नर। ते ईश्वराचे 
अवतार ॥ १८.६.२०।॥। ” या श्रीसमर्थरामदासस्वामी महाराजांनी 
दासबोधात कथन केलेल्या न्यायाची प्रचीती आल्याशिवाय 
राहात नाही. 

पुर्वीच्या धार संस्थानातील श्री. भय्याजी नाईक म्हणून एकाः 
सज्जन गृहस्थांच्या पत्नीला पिशाच्च बाधा झाली होती. आपल्या 
पत्नीची ही वाधा दूर व्हावी म्हणून श्री. भय्याजी नाईक यांनी 
खूप वर्ष अनेक उपाय केले; परंतु त्यातील कोणत्याच उपायांनी 


: त्या बाईंना कधीच बरे वाटले नाही. श्री. भय्याजी नाईक यांच्या 


मंडळींना खरोखरच कशाची पीडा होत आहे याचे निदान कोणालाच 
झाले नाही. शेवटी ज्यावेळी श्री. भय्याजी नाईक यांच्या कानावर . 
श्रीस्वामीमहाराजांची कीर्ती आली त्यावेळी ते. आपल्या पत्नीला 
घेऊन श्रीक्षेत्र चिखलदा, येथे आले. नत 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आल्यावर शो. भय्याजी नाईकृ आपल्या 
२२-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७० " श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
पत्नीला घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाला गेले. तेथे त्या 
उभयतांनी त्यांना नमस्कार केल्यावर श्री. भय्याजी नाईक श्रीस्वामी- 
महाराजांना असे म्हणाले की, “हे प्रभो ! माझ्या पत्नीला गेली 
कित्येक वर्षे कसलीतरी पीडा होत आहे; परंतु अद्यापपर्यंत या पीडेचे 
निदान कोणालाच झाले नाही. आपण सर्वज्ञ व सर्वेशक्तिसंपन्न 
प्रभू आहात. तरी आपण दयाळू अंतःकरणाने माझ्या पत्नीवर कृपा 
करून तिला या त्रासातून मुक्त करावे अशी माझी आपल्या चरणी 
अनन्यभावान प्रार्थना आहे. आपल्या कृपाकटाक्षाने ती एका क्षणात 
या त्रासापासून मुकत होईल असा माझा विश्वास आहे. तरी 
आपण माझ्यावर कृपा करून माझ्या पत्नीला पीडामुक्त करावे. ” 

अशा प्रकारे श्री. भय्याजी नाईक यांनी अत्यंत कळकळीने 
प्रार्थना केल्यावर श्रीस्वामीमहा राजांच्या अंतःकरणात कमालीचे 
कारुण्य उत्पन्न होऊन ज्यावेळी त्यांनी श्री. भय्याजी नाईक यांच्या 
पत्नीकडे पाहिले त्यावेळी या वाईना एका भुताची पीडा नसून 
त्यांना. तीन पिशाच्चे त्रास देत आहेत हे त्यांच्या एका क्षणात 
लक्षात आले. ध्रीस्त्रामीमहाराजांना कोणाचीही पिशाच्चवाधा 
दूर करण्यासाठी लिवू, .गृग्गुळ, उद, रेशीम इत्यादि कोणताही 
बाह्य पदार्थ लागत नसे. ते फक्त आपल्या कमंडलूतील पाणी 
पिशाच्चवाधा झालेल्या व्यक्तीवर शिंपडून त्याला त्रास देणाऱ्या 
पिशाच्चाला बोलते करून बाहेर घालवीत असत. 

श्री. भय्याजी नाईक यांच्या' पत्नीला . आपल्यासमोर बसवून 
श्रीस्वामीमहाराजांनी तिच्या अंगावर आपल्या कमंडलूतील पाणी 
टाकताच तिच्या ठिकाणी प्रविष्ट, झालेल्या तिन्ही पिशाच्चांनी 
आप्रापली नावे, जात व कोणत्या कारणासाठी या बाईला धरून 
उत्तपण्ञाक देत 'भाहोतःहेक्मवफर्ण्संरिसके7द्मातंसररूश्षीसवामी- 


€ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १७१ 
महाराजांनी पहिल्या पिशाच्चाला “ या वाईला सोडन या योनीतून 
मुक्‍त हो, ” असे सांगताच ते पिशाच्च श्रीस्वामीमहाराजांना असे 
म्हणाले की, “ आपण जर मला या योनीतून मक्त करून चांगली 
गती प्राप्त करून देत असाल तर मी आनंदाने या वाईंना सोडन 
देतो. ” त्या पिशाच्चाचे हे म्हणणे ऐकताच श्रीस्वामीमहाराजांनी 
पुन्हा एकदा आउल्या कमंडलूमधील पाणी तिच्या अंगावर शिंपडले 
व ते त्या पिशाच्चाला असे म्हणाले की, “जा! तुला उत्तम गती 
प्राप्त होईल ! ” त्यांची असे म्हणताच ते पिशाच्च त्या वाईंना 
सोडून गेले व त्यामुळे त्यांना थोडे हलके वाटले 

त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराजांनी पुन्हा त्या वाईच्या अंगावर 
पाणी शिपडून दुसऱ्या पिशाच्चाला बोलते केले. त्यावेळी ते. पिशाच्च 
श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाले की, “ हे प्रभो! आपल्या 
अंगस्पर्शने पवित्र झालेले श्रीनमेदानदीचे पाणी माझ्या अंगावरून 
गेले की, मी या योनीतून मुक्त होऊन मला उत्तम गती मिळेल 
अशी मला खात्री आहे. आपल्या अंगस्पर्शाने पवित्र झालेल्या 
उदकाचा प्रभाव अलौकिक आहे याची जाणीव मला आहे. ”? 
हे म्हणणे ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज, स्वस्थ बसले. त्यानंतर एके 
दिवशी तिसऱ्या प्रहरी श्रीस्वामीमहाराज श्रीनर्मदानदीवर स्नानास 
गेळे आहेत असे पाहून त्या दुश्तऱ्या पिशाच्चाने श्री. भय्याजी 


नाईक यांच्या पत्नीच्या अंगात संचार केला व ते थीक्षेत्र चिखलदा' 


येथील श्री नाईक यांच्या घरून धावत धावत श्रीनमंदानदीवर गेले 
आणि श्रीस्वामीमहाराज जेथे स्नान करीत होते त्याच्या खालच्या 
भागी अर्थात्‌ पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या पाण्यांत त्याने एकाएकी 
उडी मारली तेवढ्यात श्री. अय्याजी नाईक व त्यांच्या घरातील 


सर्वे मंडळी त्या बाईंचा शोध घेत घेत त्या ठिकाणी आली. त्यांनी 


CC-0. Mumukshu Bhawah Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ ` श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


त्या बाईना पाण्यात पडलेले पाहताच तत्क्षणी त्यांना पाण्यातून 
बाहेर काढले. त्यावेळी ते दुसरे पिशाच्च श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
अंगस्पर्शाच्या पवित्र पाण्यात स्तान करून सद्गतीला गेल्यामुळे 
त्या बाईंना आणखी हलके वाटले. त्यानंतर त्या पिशाच्चाने त्या 
बा ईंना पुन्हा कधीही त्रास दिला नाही. 

अशा रीतीने दोन पिशाच्चांचा त्रास दूर झाल्यामुळे श्री. भय्याजी 
नाईक यांच्या सौ.. मंडळींना खूपच बरे वाटू लागले. त्यामुळे त्या 
रोजच त्रिकाळ त्यांच्या दर्शनासाठी जात असत. एके दिवशी 
दुपारच्या वेळी त्या बाई त्यांच्या नित्यनेमाप्रमाणे श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या दर्शनासाठी आल्या असता उरलेल्या तिसऱ्या पिशाच्चाने 
त्यांच्या अंगात संचार केला व ते श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणू 
लागले की, “ प्रभो! आपण इतर दोघा पिशाच्चांना ज्याप्रमाणे 
मुक्‍ती दिली त्याप्रमाणे मलाही या योनीतून मोकळे करून सद्गती 
द्या. आपण कृपा केली म्हणजे या जगात कोणतीही गोष्ट सिद्धीस 
जाईल. आपणास काहीच अशक्य नाही.” त्याची ही प्रार्थना 
ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज त्या पिशाच्चाला असे म्हणाले की, 
“ तु श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीला जाऊन श्रीदत्तांची सेवा कर म्हणजे 
तू त्वरित मुक्‍त होशील. ” श्रीस्वामीमहाराजांचे हे म्हणणे ऐकताच 
ते पिशाच्च त्यांना असे म्हणाले की, “ महाराज ! श्रीक्षेत्र नरसो- 
बाच्या वाडीचा दत्त तर येथे आला आहे. तो तर माझ्या समोर 
बसून माझ्याशी बोलतो आहे. “मग तेथे जाऊन काय होणार ? 
मला जी सद्गती मिळणार आहे ती आपल्या चरणङ्पाप्रभावानेच 
प्राप्त होणार आहे. ” त्या पिशाच्चाचे हे म्हणणे एकताक्षणीच 
` श्रीस्वामीमहाराजः त्याला असे म्हणाले की,“ चूप रहा ! जास्तं 


भ I? > ० ०७ 
बोळ नकोस... शतके म्हू णून श्रीस्वामीमहाराजांती पक पळीभर 


itized by eGangotri 


आ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १७३ 


रू 
` 


पाणी त्या तिसऱ्या पिशाच्याच्या अंगावर टाकले. त्या पवित्र 
पाण्याचा स्पर्श होताच ते पिशाच्च तत्क्षणी मुक्त झाले व त्या 
बाईही देहभानावर आतल्या. त्यानन्तर त्यांचे शरीर पूर्णपणे मोकळे 
झाले. अशा रितीने पिशाच्यांच्या पीडेतून पूर्णपणे मुक्तता झाल्या- 
वर त्या बाईंनी श्रीस्वामीमहाराजांना भावपूर्ण नमस्कार करून 
आपली कृतज्ञता व्यक्त केली. 
ही सर्व कथा वाचली आणि या कथेपूर्वी केलेले श्रीस्वामी- . 

महाराजांच्या स्थूल, सूक्ष्म व पर कार्याचे विवेचन मननपूर्वक वाचले 
तर श्रीस्वामीमहाराजांच्या अवतारकार्याचे रहस्य लक्षात आल्या 
शिवाय राहणार नाही. या रहस्याचा भेद करताना श्रीसंत एकनाथ- 
महाराजांनी आपल्या एका अभंगात असे म्हटले आहे की - 

आम्ही कां संसारा न येणें। 

करोनियां हरिभक्ती । रामनाम कितों। 

जड जीवं उद्धरणें ॥ घू.॥ ` 

साच असतां तरी । धाक धरितां चित्तीं । 

भवविभव प्राप्ती । समूळ मिथ्या ॥ १॥ 

जे धर्माचि वाट मोडे । अधर्माची शीग चढे। 

तें आम्हां येणे पडे । संसारस्थिती ॥ २॥ 

नाना मतें पाखांड । कमंठायीं अतिबंड। 

तयाचें ठेचावें तोंड । ह॒ऱिभजनें ॥ ३॥ 

जे जे लीला विचित्र। तें तें माझें चरित्र । 

देवभक्त एकत्र । भेद नाहों.॥ ४ ॥९ 

जो अवतार हरि छरी। तो तो भीच अवधारी । 

हरिं नाष गजरों। जगदोद्धारा॥ ५॥ . 


CC-0. Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सर्वे भूतीं भगवद्भावो । भक्तीचा निर्वाहो । 

घर्माचा अहंभावो । वाढविणे ॥ ६ ॥ 

सर्वे भूती सगवद्भक्ती । प्रतिपादावी बेदोक्ती । 

हेंचि एक निश्‍चिती । करणें आम्हां ॥७॥ 

लीला विग्रही भगवंत । तया म्हणती नित्य मुक्त । 

आम्हीं काय तेथे । वेगळें असों ॥ ८ ॥ 

विश्वरूप सृष्टी । अर्जुना दाविली दिठी । 

भिन्न भेदाची. गोष्टी । बोलों नये ॥ ९ ॥ 

बरसा, हरणीचें चरित्र । वत्सें गोवळें स्वयें स्वतंत्र । 

` पादे पायतणें कटिसुत्र। आपण जाला ॥१०॥ 
एका जनादंनी विश्वरूप गोविद । 
सेद धरि तो निद्यहि अतिनिद्य ॥११॥ ,& 
कह वि * 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या श्रीक्षेत्र चिखलद्याच्या या चातुर्मासाच्या 

काळात त्यांचे पूर्वाधमातील स्नेही आणि भक्त श्री. नारायण 
गोविद उफं नारोपंत उकिडवे हे त्यांच्या दर्शनासाठी आले होते. 
त्यावेळी श्रीस्वामीमहांराजांचे व त्यांचे अत्यंत प्रेमाने बोलणे होत 
असे. एके दिवशी या बोळण्यातच' श्री. नारोपंतांनी सावंतवाडी- 
तीळ आपल्या श्रीदत्तमंदिरासंबंधी विषय काढला व ते श्रीस्वामी- 
महाराजांना असे म्हणाले की, “ महाराज ! सावंतवाडीचे आमचे 
हे दत्तमंदिर आता अगदी मोडकळीस आले आहे. त्याची डागडुजी 
केल्याशिवाय ते पुढील काळात उभे राहू शकणार नाही.” अशा 
प्रकारे श्री. नारोपंतांनी या मंदिराच्या दुरुस्तीचा विचार श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या कानावर.घातळाः दुरुस्तीच्या खर्चाचा एकंदर अंदाज 


श्री, भारोपंत्‌ यांनी सांगितल्यावर श्रीस्वामीमहाराजांनीही देवांच्या 


u Bhawan Vararfasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १७५ 


पेशातून बरीच रककम श्रीदत्तमंदिराच्या दुरुस्तीसाठी श्री. नारोपंत 
यांच्या हवाली. केली. 
श्री. नारोपंत उकिडव्यांप्रमाणेच सागर, जालवण वगेरे अनेक 
गावातीळ पुष्कळ भिक्षुक मंडळी, कित्येक गावातील दर्शनार्थी व 
कित्येक ठिकाणचे द्रव्यार्थी हे या काळात श्रीस्वामीमहाराजांकडे 
आले. त्याचप्रमाणे यावेळी श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीच्या बऱयाच अनाथ 
स्त्रिया येथे आल्या होत्या. त्या सर्वांना द्रव्यादि देऊन श्रीस्वामी. 
महाराजांनी त्यांना संतुष्ट केले व त्या सर्वांचे मनोरथ पूर्ण केले. 
आपणाकडे येणार्‍या भक्‍तमंडळींवर श्रीस्वामीमहाराजांचे किती 
प्रम होते व त्यांचे दुःख निवारण करण्यासाठी ते त्यांना कसे 
साहाय्य करीत. असत याचे एक उदाहरण यावेळी दिसून आले. 
एके दिवशी श्री. नारायणराव कृष्णराव दफ्तरदार हे श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे आले व श्रीस्वामीमहाराजांना अत्यंत नम्रतेने प्रार्थना 
करून. असे म्हणाले की, “ हे प्रभो! मला दोन मुली असून त्या 
दोन्ही मुलोंची छग्ने आपल्यासमोर करावीत अशी माझी इच्छा 
आहे. माझ्या मोठ्या मुलीचा विवाह मी पुण्यातील एका मुलाशी 
निश्चित केला असून माझी श्वाकटी मुलगी ही सो. मथ्‌ताई यांचा 
सर्वात वडील मुलगा चि. गणपती याला.द्यावी असे निश्चित केले 
आहे. मात्र आथिक दृष्ट्या ही दोन्ही कार्ये एकदम करणे मला 
शक्य नाही. तरी आपणच आता काहीतरी साहाय्य करून माझी 
ही अडचण दुर करावी व ही कार्ये कडेला लावून द्यावीत अशी 
साझी आपल्या चरणी प्रार्थना आहे. वास्तविक पाहता बापल्या- 
सारख्या महापुरुषाला माझ्या या. क्षुद्र कामासाठी त्रास देण हे 
केव्हाही ' योग्य” नाही. 'परंतु आपहफ्रा चरणांशिवाय' मळा दुसरा 
झाश्य, नसल्यामुळे म्ये मन स्गतिक हो कत है भव आपल्या कानावर 


१७६ 


* श्लीथोरणेस्वामीमहाराज 


घातले आहे. माझया या धृष्टतेबद्दल आपण मला क्षमा करावी व 
मला साहाय्य करावे. प्रभो ! आपण दयाळू आहात ! आपल्याला 
काहीच अशक्य नाही. ” 

श्री. दफ्तरदार यांची ही प्रार्थना ऐकताच थीस्वामीमहाराजांचे 
अंतःकरण अगदी द्रवन गेले व ते त्यांना असे म्हणाले की, “ आपली 
अडचण आमच्या लक्षात आली: आपण काहीही काळजी करू नये. 
आम्ही देवांच्या पैशातून सर्व खर्च करू. ” पुढे श्रीस्वामीमहाराजांनी 
श्री. दफ्तरदार यांच्या दोन्ही मुलींची कार्ये माघ वद्यात आपल्या 
समक्ष करविली. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. दफ्तरदार 
यांना लागलेला लग्नाचा सर्व खर्च दिला. इतकेच नव्हे; तर 
व्याह्यांकडील भोजनाचाही सर्व खर्च त्यांनी आपल्या आज्ञेने 
देवबिला. 

श्रीस्वामीमहा राजांच्या वरील सर्वे कथा वाचल्या म्हणजे सत- 
जन हे स्थूछात्मक पातळीवरूनही दीनजनांचा उद्धार करण्यासाठी 
या भूतलावर अवतार धारण करतात याची प्रचीती येते व त्यांचा 
सवंसामान्यांृळचा कळवळा पाहुन त्यांच्या उदारपणामुळे मन 
अगदी भरून येते. श्रीस्वामीमहाराजांची ही अपार करुणा “ ब्रह्म- 
मूर्ती संत जगीं अवतरलें।” या श्रीसंत नामदेवमहाराजांनी कथन 
केलेल्या न्यायाची असल्यामळे त्यांच्या शब्दातच हे अपार, अलौ- 
किक व लोकोत्तर संतपण कसे आहे याची अनुभूती आपण घेतली 
तर आपण कोणाच्या सहवासात राहणार आहोत व आपला उद्धार 
कसा होणार आहे याची प्रचीती येऊन मन परमानंदाने भरून 
गेल्याशिवाय राहणार नाही. या दुष्टीने श्रीसंत नामदेवमहाराराज 
जणू काही श्रीस्वामीमहाराडांचे वर्णन करताना आपल्या अभंग- 
वाणीत 'असे।स्हुणताजञ,क्रीणद5॥55 CollectionzDigitized by eGangotri 


| 


—— या णाणाधहा- + ८४ हरा यका कस्य राया. 5 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १७७ 


ब्रह्ममति संत जगीं अव॒तरले। उद्धरावया आले दीनजनां ॥ १॥ 
कह्मादिक त्यांचे वंदिती पायवणी । नाप घे वदनीं दोषजाती॥ २॥ 
हो कां दुराचारी विषयों आसक्त । संतकृपे त्वरित उद्धरतो ॥ ३७ 
अखंडित नामा त्याचा वास पाहे। निशिदिनों ध्याय सत्संगती ॥ ४॥ 
* + * 
संतांचा हा महिमा कोण जाणे सीमा । सीणला हा ब्रह्मा बोलवेना । 
संतांची हे.कळा पाहतां न कळे । खेळोनियां खेळ वेगळाची ॥ २॥ 
संतांचिया पारा नेणें अवतारा । म्हणती याच्या पारा कोण जाणे । 
नामा म्हणे धन्य धन्य भेट जाली । कल्पना निमाली संतांपायीं ॥ ४॥ 
* + मे 
रविरश्मी धरोनि स्वगो जाऊं येईल । 
परि साधुसंगतीचा पार न कळे न कळे ॥ १॥ 
वेतरणो उतरोनि वैक्रुठा जाऊं येईल । 
परि साधुप्तंगतीचा पार न कळे न कळे ॥ २७ 
स्वप्नींचा ठेवा साचहि होईल। 
परि साधुसंगतोचा पार न कळे न कळे ॥३॥ 
मायबाप बंधू भगिनी मिळे योनी । 
परि साधुची मिळणे भाग्ययोगें ॥ ४॥ 
तपे व्रतें दानें गोविद पैं भेटे। 
परि साधु तंव न भेटे भाग्यंबिण॥ ५॥ 
नामा म्हणे केशवा बरां साधुसंग। 
या वेगळा भवरोग न तुटे न तुटे ॥६॥ 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील २२वा चातुर्मास संपल्यावरही श्रीस्वामी- 
महाराजांनी पुढे काही. महिने तेथे राहण्याचे ठरविले. त्यामुळे श्रीक्षेत्र 
CRRMumukshu BhawarrVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७८ - श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराज आषाढ शुद्ध त्रयोदशी ते माघ 
शुद्ध पौणिमेपर्यत म्हणजे जवळ जवळ सात महिने राहिले. त्यानंतर 
श्रीस्वामीमहाराज तेथून निघून पुढे श्री नमंदा किनाऱ्याने कातरखेडा 
येथे जाण्यास निघाले. त्यांना वाटेतच जितूरचे श्री. अग्निहोत्री व 
त्यांच्या बरोबर असलेली इतर मंडळी भेटली. या श्री. अग्निहोत्री 
बुवांनी पूर्वी श्रीस्वामीमहाराजांच्या अनृज्ञेनेच अग्निसेवा घेतली 
होती. त्यांची श्रीगायत्रीपुरश्चरण करण्याची इच्छा होती. ही इच्छा 
श्रीस्वामी महाराजांना कथन करून त्यांच्याकडून तत्संबंधी अनुज्ञा 
घेऊन मगच पुरश्चरणाला सुरुवात करावी या हेतूनेच ते श्रीस्वामी 
महाराजांच्या दर्शनाला आले होते. 

श्री. अग्निहोत्रीबुवांनी ्रीस्वामीमहाराजांना पाहताच रस्त्यातच 
त्यांना साष्टांग नमस्कार घातला. ते उठून उभे राहताक्षणीच 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांच्या मनातील इच्छा ओळखून त्यांचा असे 
म्हणाले की, “बुवा ! श्रीगायत्रीपुरश्चरण करण्याची तुमची इच्छा 
असली तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करा. मात्र पुरश्चरण पूर्ण 
झाल्यावर ज्यावेळी श्रीगायत्री हवन होईल त्यावेळी अन्नसंतर्पेणात 
तुपाची बिलकुल कसर करू नका. ” « 

श्रीस्वामीमहाराजांनी आपल्या मनातील इच्छा भेटताक्षणीच 
बोळून दाखविल्याचे पाहून श्री. अग्निहोत्रीबुवा एक क्षणभर स्तिमित 
झाले. त्यानन्तर ते त्यांना असे म्हणाले की, “ महाराज! एवढे पैसे 
काही माझ्याजवळ नाहीत. त्यामुळे आपण म्हणता त्याप्रमाणे अन्न-' 
संतपंणादि खर्चाचे काम माझ्याकडून घडेल असे मला वाटत नाही. - 

श्री. अग्निहोत्रीबुवा य़ांचे हे म्हणणे ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज 
त्यांना असे म्हणाले की, “ तुम्ही पैशाची बिऊकुळ काळजी करू नका. 
ते-योगयनेळी"आपोभाफ'मिछलील आर्वण०्देतकार्यावाठी'ज्टककाठले 


ह 


न का 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा १७९ 


तरी हरकत नाही. ते काही प्रापंचिक सुख-सोहळे भोगण्यासाठी 
किवा इतर सांसारिक कार्यासाठी काढलेले ऋण नव्हे. त्यामळे देवा- 
साठी काढलेल्या ऋणाची जवाबदारी देवावर राहील. ” _ 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या बोलण्याने श्री. अर्निहोत्रीववांना धीर 
आला व त्यांचा विश्वास शतगुणित झाला. त्यामुळे ते श्रीस्वामी- 
महाराजांना असे म्हणाले की, “ महाराज ! आपल्या कृपेने अग्नि- 
नारायणाची सेवा निविध्नपणे चालू आहे. त्यात आजतागायत 
कसलीही अडचण आली नाही. ज्याप्रमाणे आपल्या कृपेने अग्नि- 
सेवेचे हे कार्य निविध्नपणे होत आहे त्याप्रमाणेच आपल्या कृपा- 
प्रसादाने हे गायत्रीपुरश्चरणाचे व त्याच्या हवनाचे कार्य निविध्न- 
पणे पार पडेल अशी माझी खात्री आहे. आपल्या चरणकृपेने 
कोणतेही कार्य सिद्धीस जाईल यात काहीच संशय नाही. मात्र 
यावेळी माझी भापल्या परमपवित्र चरणी एवढीच प्रार्थना आहे 
की, आपण श्रीगायत्रीहवनाच्या वेळी अवश्य आले पाहिजे. माझी 
ही प्रार्थना मान्य करून आपण मला कृतार्थ करावे.” - 

श्री. अर्निहोत्रीबुवांची ही प्रार्थना ऐकून श्रीस्वामीमहाराज 
त्यांना असे म्हणाले की, “ आपल्या इच्छेप्रमाणे आमचे त्यावेळी 
येणे होईल. मात्र आपण त्यावेळी टाकळीकर दाजीबुवांना अवश्य 
वोळवावे. ” इतके सांगून झाल्यावर श्रीस्वामीमहाराज श्री. अग्नि- 
होत्रीबुवांना असे म्हणाले की, “ आजच्या दिवस येथेच राहा. 
उद्या डही संस्थानची सरकारस्वारी इकडे येणार असल्याचे त्यांच्या 
लोकांकडून कळले आहे. ते आले म्हणजे त्यांचे तुमच्या या 
श्रीगायत्रीपुरश्चरण-हवनादि कार्यात द्रव्यसा हाय्य होईल. ” 

श्रीस्वामीमहाराजांचे, हे म्हणणे ऐकताच भरी: अग्निहोत्रीबुवा 
त्यांच्या चरणविश्वासाधा राने त्यांना झसे म्हणाले की, “ महाराज ! 


CC-0. Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८० > श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


आपली कृपादृष्टी असली म्हणजे पुरे. आपल्या नुसत्या संकल्पानेच 
हे कार्य शेवटास जाईल. अशी वास्तविक स्थिती असल्यामुळे 
एखाद्या राजाचे पैसे घेऊन हे कार्यं करावे अशी माझी बिलकुल 
इच्छा नाही. आजपर्येन्तच्मा आयुष्यात देवकार्यासाठी कोणाजवळही 
याचना करण्याची पाळी माझ्यावर आली नाही. त्यामुळे या कार्या- 
करताही मी यावेळी याचना करणार नाही. आपल्या चरणङपेने हे 
सवं निविघ्नपणे सिद्धीस जाईल अशी माझी नितांत श्रद्धा आहे. ” 

श्री. अग्निहोत्रीबुवांची ही श्रद्धा पाहिल्यावर श्रीस्वामीमहारा- 
जांना अत्यंत समाधान वाटलेःव ते अत्यंत प्रसन्नतेने त्यांना असे 
म्हणाले की, “आता आपण घरी जाऊन चांगला मुहूत पाहून 
गायत्रीपुरश्चरण सुरू करण्यास हरकत नाही. ” 

श्रीस्वामीमहाराजांनी आज्ञा दिल्याप्रमाणे श्री. अग्निहोत्रीबुवा 
नितूरला आपल्या घरी आले व त्यानंनर लगेचच श्री. दाजीबुवांना 
श्रीगायत्रीपुरश्चरणानंतर होणाऱ्या हवनाच्या कार्यक्रमाला येण्या- 
संबंधी निमंत्रण देण्यासाठी टाकळीला गेले. तेथे गेल्यावर त्यांनी 
मपल्या श्रीगायत्रीपुरश्चरणाची व श्रीस्वामीमहा राजांच्या दर्शन- 
भेटीची सवं हकीकत त्यांच्या कानावर घातली व श्रीगायत्री 
हवनाला येण्यासंबंधी श्रीस्वामीमहाराजांचा निरोप त्यांना सांगितला. 
त्यावेळी श्री. दाजीबुवांवर कोणीतरी दुष्ट माणसाने मारणप्रयोग 
केल्यामुळे त्यांना रकत पडत होते व शरीर अगदी क्षीण झाले होते. 
त्यामुळे ते श्री. अग्निहोत्रीबुवांन!. असे म्हणाले को, “ माझ्यावर 
झालेल्या मारण प्रयोगामुळे माझे शरीर अत्यंत क्षीण व अशकत 
झाले आहे. यावेळी जर श्रीस्वामीमहाराजांनी मला या व्याधीतून 
मुक्त केले तर मी आपल्या कार्यक्रमाला अवश्य येईन. ” 


Cc क्षी दाजीबुबांचे हे "स्हुणूणे कताज, श्रो तसिदु द्ीबुबा त्यांना 


Fr 


९००२.” - - पी न नमी. 


-ओ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १८१ 


असे म्हणाले की, “ आपण दोघेही थोर सत्पुरुष आहात आणि 
श्रीस्वामीमहाराज तर साक्षात्‌ श्रीदत्तावतार आहेत. ते आपल्या- 
वरील हे संकट दूर करून आपल्याला निश्‍चितपणे आपल्या या : 
दुखण्यातूत बरे करतील. ” (इतके सांगून श्री. अग्निहोत्रीबवा 
आपल्या घरी जितूरलाः परत आले. 

त्यानंतर काही दिवसांनंतर शुभ मूहुतँ पाहून श्री. अग्निहोत्री. 
बुवांनी श्रीगायत्रीपुरश्चरणास प्रारंभ केला व ते पूर्ण झाल्यावर त्यांनी 
उरल्याभ्रमाण हवनास प्रारभ केला. मात्र यावेळी श्री. दाजीबुवांची 
त्रकती श्रीगुरुकृपेने उत्तम बरी झाली असूनही त्यांनी जितुरास 
जाण्याकडे दुर्लक्ष केले ब ते “ माझी प्रकृती श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
कृपेने बरी झाली तर हवनाला अवश्य येईन,” या श्री. अरिनहोत्री- 
यृवांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे त्यांच्याकडे गेले नाहीत. एक प्रकारे 
त्यांनी जितूरच्या कार्यक्रमाकडे पूणपणे दुलक्ष केले. असे असले; 
तरी पूर्णाहृतीच्या आधल्या दिवशी श्री. दाजीबुवा संध्या करीत 
बसले असताना अकस्मात एकाएकी त्यांच्या दंडावर कोणीतरी 
जोरात मारले. त्याबरोबर श्री. दाजीबुवा एकदम दचकले. आपल्याला 
कोणी मारले म्हणून ते इकडे तिकडे वळून पाहू लागले. त्यावेळी 
त्यांच्या कानावर असे शब्द आले की, “ जितूरला अग्निहोत्रीबुवांच्या 
गायत्री पुरश्चरणाच्या हवनाला"जाण्यासाठी तुला बरे केले असता 
तू जितुरास का गेला नाहीस ? ” 

हे शब्द ऐकताच ते श्रीस्वामीमहाराजांचेच आहेत याची मनो- 
मन खात्री पटून श्री. दाजीबुंवांच्या मनश्चक्षूंपुढे त्यांची मूर्ती उभी 
राहिली. “ आपल्या संकल्पाप्रमाणे श्रीस्वामींमहाराजांनी आपला 
शब्द पाळून आपल्याला बरेःकेले; पण आपण यात्र श्री. अग्नि- 
होत्रीबुवांना दिलेला शब्द पाळला ताही, ” या त्रिचाराने-त्यांचे 


C-0Mumukshu BhawartVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१८२ __श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


अंतःकरण व्यथित झाले. एक प्रकारे आपण श्रीस्वामी महाराजांची 
ब पर्यायाने श्री. अग्निहोत्रीबुवांची प्रतारणा केली, या विचाराने 
, अत्यंत खेद झाल्यामुळे ते घरात कोणालाही न सांगता एका 
वस्त्रानिशी तत्काळ जिंतुरला जाण्यासाठी निघाले. अशा प्रकारे 
आपल्या घरातून व्यथित अंतःकरणाने बाहेर पडलेले श्री. दाजी- 
बुवा टाकळीहून बावीस कोस पायी चालत जाऊन पूर्णाहुतीच्या 
दिवशी जितुरास जाऊन पोहोचले. 
ज्या दिवशी श्री. अग्निहोत्रीबुवांच्या श्रीगायत्रीपुरश्चरणाचे 
ूर्णाहुतीच्या दिवशीचे हवन जिंतुरास चालले होते त्यादिवशीच 
श्रीस्वामीमहाराज कातरखेडयाच्या जंगलातून श्रीक्षेत्र गर डेशवरला 
जावयास निघाले होते. असे असले तरी आपण श्री. अग्निहोत्री- 
बुवांना श्रीगायत्री पुरश्चरणाच्या पूर्णाहुतीला उपस्थित राहण्याचे 
वचन दिले आहे याची पूर्ण जाणीव श्रीस्वामीमहाराजांच्या अंत:- 
करणात तेवत होती. त्यामुळे आपले वचन पूर्ण करण्याकरिता ते 
दुसरे रूप घेऊन जितूरला पूर्णाहूतीच्या दिवशी सुरुवातीपासून 
उपस्थित होते. 
अशा रीतीने त्या दिवशी श्रीस्वामीमहाराजांच्या उपस्थितीत 
श्रीयायत्रीहवनाची पूर्णाहुती होणार असल्याचे पाहून जितूरच्या 
सर्वच मंडळींना अत्यानंद झारा होता. इतक्यात टाकळीचे 
श्री. दाजीबरुवा यज्ञमंडपात आले. त्यांनी आल्याबरोबर श्रीस्वामी- 
महाराजांना साष्टांग नमस्कार करून घडलेली एकंदर सवं हकीकत 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणी विवेदन केली. ही सर्व हकीकत 
ज्यावेळी तेथे जमलेल्या मंडळींना समजली त्यावेळी सर्वे मंडळींनी 
ध्रीस्वामीमहाराजांच्या भावाने `जो . जयजथकार केला त्यामुळे 
महाण,इमइसा शो के, सं वहाते कली स्वामी - 


१९8 ल. 


So), MITC S 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा १८३ 


महाराजांच्या आशीर्वादाने यावेळी पुष्कळ पसा जमा होऊन 
दवनांचा सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित पार पडला व त्यानिमित्ताने 
अपरपार अन्नसतपण होऊन सर्वांनाच भरपूर तप वाढले गेले 
त्यात श्रीस्वामीमहाराजांच्या इच्छेप्रमाणे यस्किचितही कसूर झाली 
ही. यावेळीच श्रीस्वामीमह्दाराजांच्या हस्ते जितर येथे श्रीदत्त- 
पादुकांची स्थापना झाली 
श्रीस्वामीनहाराज ! आपण अनन्तकोटी ब्रह्माण्डनायक राजा- 
धिराज श्रीसद्गुरनाथमहाराज आहात ! आपण या निखिल 
भूमंडलातील सर्वश्रेष्ठ असे परमहंस परिब्राजकाचायं आहात ! 
आपण साक्षात्‌ पुणंत्रह्म असुन आपल्या रूपाने जणुकाही अमताची 
मूर्ताच साकार झाली आहे. आपण आमच्या हृदयस्थ भीसद्गरु- 
नाथ महाराजांचे प्राणाराम श्रीसद्गुरू आहात ! आपला अखंड 
जयजयकार असो 
श्रीस्वामोमहाराज ! हे श्रौनमंदातीरविहारी श्रीवापुदेवानंद- 
सरस्बतीसद्गुरो ! ! आपला दिगंत जयजयकार असो ! आपणास 
आमचे नमस्कार असोत. निर्मल ब्रह्मज्ञानाचा बोध ` करण्यात 
चतुर आणि विद्याइप कमल विकासित करणारे जे आपण त्या 
आपणाला आमचे अनेक नमस्कार असोत. संसाररूप निबिड 
अधकाराचा नाश करणारे व तारण्यभरात असणाऱ्या तुर्यावस्थशो 
विलाप करणारे जे तुम्ही त्या तुम्हास आमचे नमस्कार असोत. 
सञ्जनरूपवनात चंदनासारखे श्रेष्ठ आणि ज्यांचे स्वरूप आराधन 
करण्यास योग्य, असे जे तुम्ही त्या तुम्हाला आमचे नमस्कार असोत 
भावयुक्तज्ञान्यांच्या भुजनास योग्य व सुंसाररूप गजाचे मस्तक 
फोडणारे जे तुम्ही त्या' तुम्हाला अश्मचे नमस्कार असोत. तुम्ही 


स्ने । न्ष लिह पराच असून. साच हरात. अहनि ” | 


छः 


१८४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


हे तत्त्व स्पष्ट उठविणारे आहात. तुमचा जयजयकार असो. जे 
कोणी तुम्हांला देहबुद्धीने पाहतात त्यांना हे दुःखरूरी नश्वर जग 
खरे आहे असे वाटून त्यातून मक्त होण्याचा म्हणून यत्न करतात; 
परंतु त्या यत्नाने ते अधिकाधिक दुःखाचा मात्र अनुभव घेतात. 
मात्र जे कोणी तुम्हाला ब्रह्महपाने पाहतात त्यांना तुमच्याशिवाय 
दु.खरूपी जग म्हणून काही आहे असे वाटतच नाही. अर्थात्‌ 
कोणताही यत्न न करता ते नेहमी परमानंदाचाच अनुभव घेत 
असतात. नजरबंदीच्या खेळात गारुडी दुसऱ्याची नजर बंद करून 
त्यास फसवू शकतो; परंतु तो स्वतः आपणास फसवू शकत नाही. 
पण आपल्या मायेचा प्रभाव असा विलक्षण आहे को, तिच्या सपा- 
ट्यात जो सापडतो त्यास स्वतः आपण कोण हीच ओळख राहत 
नाहो. या सर्व जगतात तुम्हीच कोणाला ज्ञानाचा उपदेश करता 
व तुम्हीच कोणाला मायेच्या सपाट्यात गुंतविता असा तुमचा 
हा सहज खेळ नेहमी सुरू असतो. सुर्यापुढे जसा खद्योत तसा 
मतिमंद अज्ञानी मो, आपले वर्णन ते काय करणार? मुकाटयाने 
आपले चरणी मस्तक ठेवून आपली प्रार्थना करतो. 

श्रौस्वामी महाराज ! हे भोगरुडेश्‍वरनिवासी कुपामू्त ! ! प्रणत- 
कामकल्पतरो ! ! आपला त्रिभुवनात जयजयकार असो! हे 
श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज ! तुमच्या चरणी आम्ही 
साष्टांग नमस्कार करतो. आपण विध्नहरणी गणपतो, बुद्धिदानी 
सरस्वती आणि ज्ञानदानी श्रीदत्तमूर्ती आहात. 

आजपर्यंत आम्ही प्रपंचाभिमुख होऊन, भी पुरुष, मी स्त्री, मी 
मूल, मी लहान, मो मोठा, मो रोड, मो वृद्ध, मी तरुण, सी सूखे 
मी विद्वान, इत्यादि नावांनी अनेक जन्म 'जटकत होतो व अविद्या- 
श्व माषिस्प्राण्सफरुयरत 'लापडर्यामुळे आजवषघंत' आमहळ!'वि षय- 


~ “० “नाना 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १८५ 
रूपीप्रपंच सत्य वाटला होता. परंतु आता मात्र पुवंप्रारब्धयोगा- 
प्रमाणे एकाएकी आपले दर्शन घडल्यामुळे या सद्गुरुपाद दर्शनाने 
आमच्या अविद्येची निवृत्ती होऊन असे ज्ञान झाले को, मी, तू, 
पुरुष, स्त्री, मूल इत्यादि अनेक नावे, हो सत्यस्वरूपाच्या अज्ञानाने 
उत्पन्न झालेली असुन, त्यांचा संबंध फक्त देहाकडे आहे, माझ्या 
शुद्धस्वरूपाकडे नाही. माझे शुद्धस्वरूप नामरूपातीत व देहाहून 
अगदी भिन्न असून त्याच्या ठिकाणी कोणताही काम नाही व ते 
निष्कामही नाही. तर ते केवळ सच्चिदानंदरूप व स्वयंप्रकाश 
असुन कोणत्याही कर्माचा परिणाम त्याच्यावर होऊ शकत नाही, 
असे ते आहे. हे सद्गुरो ! आता आपल्या उपदेशाने माझे मन 
आत्मारामस्वरूपी रम्‌ लागले आहे. याकरिता आपणास आम्ही 
नस्रभावाने नमस्कार करीत आहोत. 

ज्यांच्या कृपेने हे दुःखरूप सवंविशव, आनंदरूप ब्रह्म वाटू लागते 
च सर्देच ञ्जसकार्याचे निवारण होते व ज्यांच्या पदी वंदन केले 
असता, सर्वे अज्ञानाचा नाश होऊन कैवल्याचा ठेवा प्राप्त होतो, त्या 
सद्गुरू भीवासुदेवानंदसरस्वतीस्वामीमहाराजांना आमचा साष्टांग 
नमस्कार असो. हे सद्गुरो| सवं विद्यांचे आश्रयस्थान असे जे 
आपले चरणकमल त्यास आम्ही वंदन करतो. आपले नेहमी स्मरण 
केले असता कवित्वशक्ती येते, असा पुष्कळांनी अनुभव घेतला 
आहे. तसेच सवं विद्या जिव्हाग्री, येतात, भाषणाला अमृताप्रमाणे 
माधुर्य येते व आत्मज्ञानाचे वमं'स्पष्ट समजते, ही गोष्ट निःसंशय 
सत्य आहे. आपणास आमचा नमस्कार असो.. 

श्रोस्वामीमहाराज,! आपण शके १८३४ अर्थात्‌ इ. स. १९१२ 
सध्ये धौक्षेत्र चिखलदा थेथे भोनमंदानदीच्या तीरावर आल्यावर 


^ © 5 
CCDSMumukshu BhawarVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


e 


१८६ - श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


अखेरपर्यंत तिच्या तीराबरच राहिलात. श्रीनमंदामातेचे आपल्या- 
बर निरतिशय प्रेम असल्यामुळे आपण तिच्याच स्वरूपाशी एकरूप 
होऊन प्रवाहित होत असल्यामुळे व तिच्या तीरावर राहून तिच्या 
पाने आपली सेंदा करणाऱ्यांचे आपल्या द्वारा अखंड कल्याणमंगल 
करता यावे म्हणून ती आपल्या ख्पानेच अखंड प्रवाहित होऊन 
चाहत आहे. श्रीस्वामी महाराज ! आपण श्रीनमंदामातेची आरती 
करताना “ रक्षास्मानतिघोरे मग्नानसंसारे।” असे म्हणून तिची जी 
प्रार्थना केली आहे तीच आपल्या चरणी प्रस्तुत करून “या अत्यंत 
छोर अशा संसारसागरात मग्न झालेल्या आम्हा संसारी लोकांचा 
उद्धार करा, ” अशीं आम्ही आपल्या पवित्र व कोमलचरणी प्रार्थना 
करीत आहोत ! 

हे श्रौस्वामीमहाराज प्रभो! अशा रीतीने आपण श्रीनसेंदास्वरूप 
दासल्यामुळे श्रीमन्महषिकृष्णद्वेपायनव्यासविरचित शोस्कंदपुराणा- 
न्तर्गत श्रीनमंदापुराणातील रेवाखंडात आलेली शरनेसंदामातेची 
स्तुती करून आम्ही धन्य होतो. श्रीनर्मदामातेचे माहात्म्य म्हणजे 
आापलेचमाहात्म्य आहे अशी आमची दृढ श्रद्धा, भक्ती व धारणा आहे. 
तरी आपण या स्तुतीचा स्वीकार करून आम्हा सर्वाचा उद्धार 
फरून आपल्याशी एकरूप करा, अशी आपल्या परमपवित्र चरण- 
कमली विनम्र प्रार्थना आहे. हे ्ोनमंदात्वरूप ्रीस्वासीमहाराज ! 
आपण शरीमंगेपेक्षाही श्रेष्ठ आहात; कारण आपले हे थोरेवारूप 
स्हहा-त्म्य श्रीयुधिष्ठिराला सांगताना भीव्यास महर्षी असे 
म्हणतात को - र 

इयं माहेश्वरी गंगा महेश्वरतनूद्भवा । 
प्रोक्ता, दक्षिणूगंगेति भारतस्य युप्रिष्ठिर ॥१॥ 

, जान्हवी वेष्णवी गंगा ब्राह्मी गंगा सरस्वती । 

CC-0. ४५३ भीहिश्वरी शध रेवि मस्त्यनिण्सशयः/ १० 


~ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास वाविसावा १८७ 


यथाहि पुरुषे देवस्त्रेमूतंत्वमुपाश्रित: । 

ब्ह्माविष्णुमहेशाख्यं स भेदस्तन्न वे यथा ॥ ३॥ 

तथा सरित्त्रये पार्थ भेदं मनसि मा कृथा। 

त्रिभिः सारस्वतं पुण्यं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ । 

सद्य: पुनाति गांगेयं दशेनादेव नभंदा ॥४॥ 

गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती । 

ग्रासे दा यदि वाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नमदा १५१ 

समुद्राः सरितः सर्वः कल्पे कर्पे क्षयं गतः। 

सप्त कल्पक्षये क्षीणे न मृता तेन नमदा ॥६॥ 

रेवायां स्नानदानादि जपहोसाचंनादिकम्‌। 

यः कुर्यान्मनुजः श्रेष्ठः सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥७॥ 

स्रणाज्जन्मजं पापं दर्शनेन त्रिजन्मजम्‌ । 

स्नानाज्जन्प्रसहस्नाख्यं हुन्ति रेवा कलौ युगे ॥८॥ 

हे युधिष्ठिरा ! श्रीमहेश्व॒राच्या दिव्य शरीरापासून प्रकट झालेली 

ही भीमाहेश्वरोगंगा आहे. ही भारताच्या दक्षिण भागातुन वाहत 
असल्यामुळे हिला दक्षिण गंगा असे म्हणतात. ॥ १॥ श्रीजान्ह- 
दीला वेष्णवी-गंगा असे म्हणतात, थीसरस्वतीला ब्राह्मी-गंगा 
अते म्हणतात आणि ही शीनमंदा निस्संदेहपणे साक्षात्‌ श्रीशांकरी- 
गंगा आहे. ॥ २॥ ज्याप्रमाणे एकच परमेश्वरपुरुष श्रोत्रह्मा, 
श्यीविष्ण्‌ ब ओशिव अशा रीतीने तीन मूर्ती धारण करणारा होतो 
त्याप्रमाणे हे कोन्तेय ! या तिन्ही देवनद्यांमध्ये स्वरूपतः कोणताच 
सेद नाही. हे कौन्तेय! या तीन देवनद्यांमध्ये भेदबुद्धी म्हणजे 
भेष्ठ-कनिष्ठ बुद्धी करू नये; ( कारण “ नद्त्तित्रस्त्रिदेवता: । ” 
म्हणजे देवही तीन आहेत झाण्पित्यांच्य£अनुग्रहमरर्ती श्रोसरस्वती, 
श्रीयंया व ्रीनमंदा या चद्याही तीन आहेत..) ॥ ३ ॥ शीसरस्वती 


CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


Ree श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


नदीचे पाणी तीन दिवसात, भ्रीयमुनानदीचे पाणी सात दिवसात 
आणि श्रीगंगानदीचे पाणी स्नान करताच मनुष्यमात्रास तत्काळ 
पवित्र करते. परंतु श्रीनमंदानदौचे पाणी दर्शनानेच माणसाला 
पवित्र करते. ॥ ४॥ श्रीगंगानदी कनखल अर्थात्‌ हरिद्वारमध्ये व 
श्रीसरस्वतीनदी कुरुक्षेत्रात विशेषरूपाने पुण्यलूप आहे; परंतु 
शीनमंदानदी गावातून किवा अरण्यातून कोठेही वाहत असली 
तरी ती सर्वत्र पुण्यकारक मानली जाते. ॥ ५॥ प्रत्येक कल्पातील 
प्रलयकालामध्ये सवं सागर व सर्व नद्या या स्वरूपतः क्षीण होत 
-होत शेवटी नष्ट होतात; परंतु ही थ्रीनमंदानदी सात कल्पांपर्यंत 
नष्ट झाली नाही. यामुळेच या नदीचे नाव श्रीनमंदा म्हणज न 
झरणारी असे प्रसिद्ध झाले. ॥ ६॥ जो मनुष्य या श्रीनमंदानदीत 
विधिवत्‌ स्नान, दान, जप, होम, अर्चन, सेवा इत्यादि तिच्या 
निमित्त करतो तो निस्संदेह अश्वमेध यज्ञाचे फळ प्राप्त करतो 

। ७॥ ओ मनुष्य या कलियुगात श्रीनमेंदानदीचे संसरण करतो 
त्याचे जन्मभरातील पाप, जो तिचे दर्शन घेतो त्याचे तीन जन्मांचे 
पाप आणि जो श्रीनसंदा नदीत स्नान करतो त्याचे हजार जन्मांचे 
पाप ती नष्ट करते. ॥ ८॥ ( श्रोस्क्रंदपुराणात असे म्हटले आहे 
को, कलियुगाची पाच हजार वर्ष पुर्ण झाली की, श्रीगंगानदीचे 
सवे माहात्म्य धीनमंदानदीत मिसळून जाईल. ) 


श्रीस्वामीमहाराज ! आपले हे पवित्र चरित्र जो प्रमाने ऐकतो 
तो मुकत होतो; कारण श्रीव्यासमहर्षीनी आपले हे श्रीनमंदारूप 
कथेचे माहात्म्य युधिष्ठिराला सांगताना असे म्हटले आहे की- 
“गंगा तु वेष्णवी मत्त: सबंपापप्रणाशिनी । 
-रद्रदेहसमुद्भता नर्मदा 'चेवमेव तु ॥ रेवाखंड॥ ९.४६ ॥ 


CC-0. Mumuksflu Bhawan Varan&si Collection. Digitized by eGangotri 


r 


अध्याय पंचविसावा -चातुर्मास बाविसावा १८९ 


ब्राह्मी सरस्वती मुत्तिस्त्रिष लोकेष विश्रता । 

दिव्या कामगमा देवी वाग्विभत्ये त संस्थिता ॥४७॥ 

नमदा परमा काचिस्मत्येमत्तिकला शिवा । 

दिव्या कामगमा देवी सर्वत्र सुरपूजिता ॥४८॥ 

व्यापिनी सबंभूतानां सुक्ष्मात्सुक्मतरा स्मता । 

अक्षया ह्यमृता हचेषा स्वर्गसोपानमृत्तमा ॥४९॥ 

सृष्टा रुद्रेण लोकानां संसाराणंबतारिणी ॥५०॥ 

सरिज्जलं येऽपि पिबन्ति लोके, मुच्यन्ति ते पापविशेषसडघे: । 

ब्रजन्ति संसारमनादिभावं, त्यक्त्वा चिरं मोक्षपदं विशद्धम।। 

यथा गंगा तथा रेवा तथा चेव सरस्वती । 

समं पुण्यफलं प्रोक्तं स्नानदशेनचिन्तनैः ॥५२॥ 

चरदानाच्महाभाया हुधिका चोच्यते बुधैः । 

कारुण्यान्तरभावेन न मृता समुपागता ॥५३॥ 

मुच्यन्ते दर्शेनात्तेन पातके: स्तानसंगले : । 

नमेदायां नृपश्रेष्ठ ये नमन्ति त्रिलोचनम्‌ ॥५४॥ 

उमारद्रांगसंभूता येन चेषा महानदी । 

लोकार्प्रापयती स्वर्ग तेन पुण्यत्वमागता ॥५५॥ 

य एवमीशानवरस्य देहं विभज्य देवीमिह संश्रणोति । 

स याति रुद्रं महता रवेण,गन्धर्वयक्षेरपि गीयमानः ॥५६॥ 

श्रीगंगानदी ही सर्वे पापे नष्ट करणारी श्रीविष्णची वेष्णवमूर्तो 

आहे. श्रीरुद्राच्या शरीरापासुन उत्पन्न झालेली श्रीनमंदानदी ही 
सवें पापे नष्ट करते. ॥ ४६॥ . आणि तिन्ही लोकात प्रसिद्ध 
असलेली श्रीसरस्वतीनदी ही दिव्य रूपाची, आपल्या इच्छेप्रमाणे 
स्त्र गमन करणारी “देवी आणि +ब्रह्माशक्तिसंपु्न अशी श्रीसर- 
स्वतीची साक्षात्‌ मतो असून ती वाणीच्या विभूतीच्या रूपाने स्थित 


_ CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१९० श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


आहे. ॥४७॥ भगवती श्रीनसंदानदी ही अत्यंत अनिर्वंचनीय अशा 
शिवशक्तिस्वरूप दिव्य रूपाची असुन ती यथेच्छ गती असणारी 
आहे. तिची सवे देवांकडून पूजा होते. ॥४८॥ श्रीनमंदानदी हो 
सवं भूतांना व्यापुन असणारी, अत्यंत सुक्ष्म मृत्युलोकामधील अमर 
मततिकला व अक्षय अमृतस्वरूप असुन ती स्वर्गाला जाण्याची 
उत्तम अशी शिडी आहे. ॥४९॥ सर्व लोकांना संसारसागरातुन 
पार करणारी ही भोनमंदानदी श्रीरुद्रापासुन उत्पन्न झाली 
आहे. ॥ ५०॥ जो मनुष्य या श्रीनमंदानदीचे पाणी प्राशन 
करतो तो सर्व पापांपासून मुक्‍त होतो. तो अनादि कालापासून 
चालत आलेल्या संसाराचा पुर्णपणे त्याग करून स्थिर परमशुद्ध 
च सोक्षस्वरूप असे भगवत्पद प्राप्त करतो. ॥ ५१॥ श्रीगंगा, 
श्रीनमंदा व भोसरस्वती ह्या तिन्ही एकसारख्या आहेत. या तिन्ही 
नद्यांचे स्नान, दर्शन आणि स्मरण यांचे पुण्यफल हे एकसारखेच 
असते असे शास्त्रकारांनी सांगितले आहे. ॥५२॥ श्रीनर्मदानदीने 
श्रीशंकरांकडे वरदान मागितल्यामुळे ती श्रेष्ठ झाली आहे, असे 
विद्वानांचे कथन आहे. श्रीनसंदामाता हो अत्यंत दयाळू अंतःकर- 
णाची असल्यामुळे अमृतस्बरूप आहे. ॥५३॥ हे राजश्रेष्ठ युधि- 
ष्ठिरा ! जे लोक श्रीनसंदानदोमध्ये स्नानादि संगल कार्य करून 
ब भक्तिभावाने दर्शन घेऊन तिज््या तीरावर श्रीशंकरांना नमन 
करतात ते सबं पातकांपासुन सुटतात. ॥५४॥ ही श्रीनमंदामहा- 
नदी ही श्रीपावंती व श्रोशंकर यांच्या अंगांपासून उत्पन्न झालेली 
असल्यामुळे ती तिच्या दर्शनाने, स्मरगाने व स्नानाने लोकांना 
स्वगंप्राप्ती करून देते. ॥५५॥ यामुळे ही श्रीनमंदानदी अत्यंत 
पुण्यशालिनो आहे. जो मनुष्य शा रीतीने श्सैशंकरांच्या देहापासुन 
उत्पन्न झालेल्या श्रीनर्मदेची पैवित्र कथा प्रमाने ऐकतो तो मनुष्य 


CC-0. Mumuksftu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १९१ 


गंधवे व यक्षांच्या द्वारा उच्चस्वराने गायीलेली आपली स्वतःची 

प्रशंसा ऐकत श्रीशंकरांशी एकरूप होतो. ॥५६॥ 
श्रीस्वामीमहाराज ! आपण साक्षात्‌ श्रीशंकर असून आपल्या 

पासूनच या श्रीनमंदानदीचा उद्भव झालेला असल्यामळे जो 

आपल्या चरित्राचे अत्यंत भक्तिभावाने हे वाचन करून आपल्या 

स्वरूपाशी एकरूप असलेल्या थीनमंदानदीचे माहात्म्य प्रेमाने अंतः- 

करणात धारण करतो, त्याला उत्तम गती प्राप्त होते; कारण 

श्रीनमंदामातेचा हा महिमा कथन करताना महर्षो श्रीवेदव्यास 

स्कंदपुराणांतगंत रेवाखंडात असे म्हणतात की - 

ये पृनर्दवमीशानं भवं भक्तिसुसंस्थिता: ॥ १०.५३ ॥ 

यजन्ति नमंदातीरे न पूनस्ते भवन्ति च । 

आदेहपतनात्केचिदुपासन्तः परं गताः ॥५४॥ 

केचिद्ट्वादशभिवंबेः बडभिरन्ये तपोधनः । 

त्रिभिः संवत्सरे: केचित्केचित्‌ संवत्सरेण तु ॥ ५५॥ 

षड्भिर्मासँस्तु संसिद्धिर्त्रभिर्मासँस्तथा परे। 

मुनयो देवसाशित्य नमदा च यशस्विनीम्‌ ॥ ५६॥ 

छित्त्वा संसारदोषांश्च अगरुन्ब्रह्मशाश्वतम्‌ । 

एवं कलियुगे घोरे शतशोऽथ सहत्रशः॥ ५७॥ 

नमंदातीरमाश्रित्य मनयो रुद्रमाविशन्‌ ॥ ५८॥ 

ये नमंदा तीरमपेत्य विप्राः शवत्रते यत्नमुपप्रपन्नाः । 

त्रिकालमम्भः प्रविगाह्म भक्त्या-देवं समभ्यच्यं शिवं ब्रजन्ति ॥५९॥ 

ध्यानएच्चनेर्जाप्य महात्रतेश्‍च नारायणं वा सतृतं स्मरन्ति। 
धौतपाण्डरपटा इव राजहंसाः संसारसागरजलस्य तरन्ति पारम्‌ ॥ 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यमु रिक्षप्यं भुजमुत््यते।' ` ` 


इहसेक। पुत्िशकं अवेर ORSE १७८ by éGangotri 


~ 


१९२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


यो वा हरं पुजयते जितात्मा मासं च पक्षं च वसन्तरेन्द्र 

रेवां समाश्रित्य महानुभावः, स देवदेवो$थ भवेत्पिनाकी ॥६२॥ 
कोटा: पतंगाश्च पिपीलिकाश्च, ये वे. ख्ियन्तेऽम्ससि नमदायाः। 
ते दिव्य रूपास्तु कुलप्रसुताः, शतं समा धसंपरा भवन्ति ॥६३॥ 
कालेन वक्षाः प्रपतन्ति येऽपि, महातरंगौघनिकृत्तमूलाः । 

ते नमंदाम्भोभिरपास्तपापा देदीप्यमानास्त्रिदिवं प्रयान्ति ॥६४॥ 
अकामकामाशच तथा सकामा, रेवान्तमाश्रित्य ञ्रियन्ति तीरे । 
जडान्धसूकारित्रदिवं प्रयान्ति, किमत्र विप्रा भवाव युक्ताः ।।६५॥। 
मासोपवासँरपि शोषितांगा, न तां गति यान्ति विमुक्तदेहाः । 
स्रियन्ति रेवाजलपूत कायाः, शिवाचंने केशवभावयुक्ताः ॥६६॥ 
ये नमंदाती रमनुप्रपन्ना अभ्यर्चयित्वा शिवमव्ययाख्यम्‌ । 

नारायणं वा मनसा सुपुताः पिबन्ति मातुन पुनः स्तनं ते ॥६७॥ 
नीवारश्यामाकयवेङगुदाद्यरस्पेर्मुनीन्द्रा इह वतंयन्ति। 
आश्नित्य कूलं त्रिदशानुगीतं ते नमंदाया न विशन्ति मृत्यु 
खमन्ति ये तीरमुपेत्य देव्यास्त्रिकालदेवाचनसत्यपुताः । 
विण्मूत्रचर्मास्थिशिरोपधानाः, क्रुक्षो युवत्या न वसन्ति भूयः ॥६९॥ 
कि यज्ञदानेरबहुभिश्च तेषां, निषेवितैस्तोर्थवरेः समस्तैः । 

रेवातट दक्षिणमुत्तरं बा सेवन्ति ले रुद्रचरानुपुर्वम्‌ ॥७०॥ 

ते बंचिताः पंगुजडान्धभता, लोकेषु मर्त्याः पशुभिश्च तुल्याः 

ये नाऽऽश्रिता रुद्रशरीभूतां सोपानपृंक्ति त्रिदिवस्य रेवाम्‌ ॥७१॥ 
युगं कलि घोरमिमं य इच्छेद्‌, द्रष्टुं कदाचिन्न पुनद्विजेन्द्रः। 

स नमंदातीरमुपेत्य सव॑, सम्पुजयेत्सवंविमुक्तसंगः ॥७२॥ 
विध्नेरनेकरतियोज्यमाना, ये तीरमुज्झन्ति-न नमंदायाः । 

ले ेत।सनससाहितासशूताः बंचपश्ळ।ले।सचंजनरूबः स्पस्प४१७२। 


€ 
र्‌ ॥६८॥ 


€ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १९३ 


सुगवन्रियार्गेयव शि७कडःका:, शते: समेतेनियतास्त्वसडड्ये: । 
लिव परां ते हि जळप्लुताङगाः, प्राप्तास्तु लोकान्मरुतां न चाभ्ये 
ज्ञानं महत्पुण्यतमं पवित्रं पठन्त्यदो नित्यविशुद्धसत््वाः । 
गति परां यान्ति महानुभावा रुद्रस्य वाक्यं हि यथा प्रमाणम ॥७५॥ 
जे लोक सर्वांना उत्पन्न करणाऱ्या भगवान्‌ श्रीशंकरांच्यां 
ठिकाणी सुस्थिर होऊन श्रीनमंदेच्या तीरावर त्यांचे अत्यंत भक्ति- 
सावाने व प्रेमाने भजन करतात त्यांना पुनर्जन्म घ्यावा लागत 
नाही. जे लोक श्रीनमंदामातेची आमरणान्त सेबा व उपासना 
करतात ते परब्रह्माची प्राप्ती करतात. ५३-५४॥ काही तपस्वी 
लोक बारा वर्षात, दुसरे काही सहा वर्षात, अन्य काही तीन वर्षात 
इतर काही एक वर्षात, बाकी काही सहा महिन्यात व उरलेले 
काही मु्ो भगवान्‌ श्रीशंकर व भगवती कोतिशालिनी श्रीनर्भदा- 
मातेचा आश्रय घेऊन केदळ तीन महिन्यातच उत्तम सिद्धी प्राप्त 
करतात. ॥५५-५६॥ हे सवं मुनी या प्रकारच्या तपश्चर्यमुळे 
संसार दोष जाळून टाकून सनातन ब्रह्मरूप झाले. या रीतीने या 
घोर अशा कलियुगात शेकडो व हजारो मुनी श्रीनमंदानदीच्या 
तीराचा आश्रय घेऊन भगवान्‌ श्रीशंकरांशी एकरूप झाले आहेत. 
॥५७-५८॥ जे ब्राह्मण श्रीनमंदानदीच्या तीरावर जाऊन शेवव्रताने 
राहून, यत्नपुर्देक तन्मय होऊन, श्रद्धेने च भक्तिभावाने त्रिकाल 
स्नान, संध्या व देवतार्चन करून भ्रीशिवाची आराधना, उपासना 
करतात ते शेवटी भोशिवरूप होतात. किवा जे या श्रीनमंदानदीच्या 
तीरावर राहून जप, ध्यान, अर्चना आदि साधता करून श्रीनाराय- 
णाचे निरंतर चितन, स्मरण, भजनु व नाप्तस्मरण करतात ते सवं 
३वेतवस्त्रधारी महात्मा रुजहंसांच्याप्रमाणे हा संसारसागर ओलां- 
CRW. Mumukshu Bhawarf Varanasi Coflection: Digitized by eGangotri * 


“* 


१९४ ˆ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


डून पलीकडे जातात. ( याचा अर्थ असा को, श्रीनर्मदानदीच्या 
तोरावर कोणीही श्रीशंकरांचे किंवा विष्णूंचे असे कोणाचेही 
सजन केले तरी त्याचे कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ) 
॥५९-६०॥ श्रीव्यासमहर्षो असे म्हणतात की, ओऔनमंदानदीच्या 
तीरावर, जो अखंड सिद्ध आहे, त्या श्लौनारायणाचेच सदा सवेदा 
(चतन केले पाहिजे हे त्रिवार सत्य आहे. ॥६१॥ हे राजाधिराज 
युधिष्ठिरा ! जो पुरुष इंद्रियांना आणि मनाला ताब्यात ठेवून 
श्रीनरमंदानदीच्या तीरावर उत्तम रीतीने एक महिनाभर किवा 
पंधरा दिवस राहून भगवान्‌ श्रीशंकरांचे पुजन करतो तो महानु- 
साव अर्थात्‌ महातेजस्वी पुरुष साक्षात्‌ देवाधिदेव श्रीशंकरच 
होतो. ॥ ६२-६३॥ 

जे किडे, पतंग, पक्षी, मुंग्या इत्यादि सर्वं व अन्य सर्व 
जीव शीनर्मदातदीच्या पाण्यात मृत्यू पावतात ते प्रथम दिव्य- 
रूप होतात आणि त्यानंतर त्यांचा उत्तम कुळात जन्म होऊन ते 
शंभर वर्षेपर्यंत धर्मपरायण होऊन जगतात. ॥ ६३॥ जे वृक्ष 
कालौघात श्रीनमंदानदीच्या प्रचंड प्रवाहामुळे मुळासकट उखडून 
तिच्या पात्रात पडतात त्यांचीही पापे तिच्या पाण्यामुळे नष्ट 
होऊन ते दिव्य शरीर धारण करून देवलोकात जातात. ॥६४॥ 
ज्यांच्या सवे इच्छा, आशा व कामना नष्ट झाल्या आहेत अशा 
लोकांपेकी आणि जे कामनायुक्त, इच्छायुक्त किवा वासना” 


युक्त आहेत अशा लोकांपैकी फोणीहो जरी श्रीनमंदानदीच्या 
तौरावर मृत्यू पावा आणि तो जरी जड, आंधळा किवा मुका 


असला तरीही तो स्वर्गलोको जातो, अशी वास्तविक स्थिती आहे; 
तर मग भ्रीनमंदांनदीती रावर:राहुन जी वेदिक ब्राह्मण श्रीभवानी- 
करांची ॥(अछपभक्तिपुर्बक'०बुजव्कारील)5त्याच्या ०छंबंक्री। बिचार 


ह 


अ 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मा बाविसावा १९५ 
करण्याचे कारणच काय आहे? ॥ ६५॥ एक महिनाधर उपवास 
करून व शरीर सुकद्न श्रीशिवपुजन किवा श्रीदिष्णुपुजन कर- 
णाऱ्या पुरुषांना जो गतो प्राप्त होत नाही ती गती जे पुरुष 
शीनमंदातदीच्या तीरावर राहून तिच्या जलाने आपले शरीर 
पवित्र करून श्रीशिवांची किवा श्रीविष्णूंची भक्‍ती करतात त्यांना 
प्राप्त होते. ॥६६॥ श्रीनसंदेच्या तीरावर राहणारे जे भक्तजन 
मनाने त्या अविनाशी श्रीसदाशिवांची किवा ्ीनारायणांची अर्चा 
करून पवित्र होतात ते भक्तजन पुन्हा जन्म घेऊन आईचे इध 
पोत नाहीत ॥६७॥ जे मुनो देवपुलित श्रीनमंदानदीच्या तीराचा 
आश्रय घेऊन देवमात, साव्याचे धान्य, जब, इंगुदी फळे इत्यादि 
खाऊन आपले जीवन चालवितात ते पुन्हा मृत्यू पावत नाहीत. 
॥६८॥ श्रीनमंदानदीच्या तटावर राहून जो पुरुष त्रिकाल देवपुजन 
आणि सत्यव्रत धारण करून अर्थात्‌ सत्याने पवित्र होऊन शीनमंदा- 
नदीची प्रदक्षिणा करतो तो पुरुष पुन्हा विष्ठा, मूत्र, चमं, हाडे 
यांनी युक्त होऊन आणि डोके खाली करून आईच्या गर्भात निवास 
करीत नाही. ॥६९॥ खूप यज्ञ व दान करून आणि इतर संपूर्ण 
तीर्थाचे सेबन करून खरोखरी काय होणार? जे नमंदानदीच्या 
उत्तर किवा दक्षिण तटावर' निवास करतात ते भगवान्‌ भीशंक- 
रांचे पाश्दंगण किवा पाषंद होतात. ॥७०॥ जे पुरुष श्रीशंकरांच्या 
शरीरापासून उत्पन्न झालेल्या व स्वर्गाची जणुकाही शिडीच अस- 
लेल्या अशा श्रीनमंदानदीचे सेवन करीत नाहीत ते लोक आंधळे, 
लंगडे, जडसूढ आणि पशुसमार्न असतात. ॥७१॥ ज्या पुरुषश्रेष्ठ 
ब्राह्मगाला हे घोर असे कलियुग पुन्हा कधीही पाहण्याची इच्छा 
नाही त्याने सवं आसक्ती सोडन, देऊन श्लीनमंदांनदीच्या तटावर 
जाऊन श्रीशिवांचे पुजर्न करावे. ॥७२॥ जे लोक अनेक . विघ्ने 


CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१९६ | श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


उत्पन्न झाली तरी श्रीनमंदानदीच्या तीराचा कधीही त्याग करीत 
नाहीत ते लोक सर्वांना हितकारक आणि सर्व लोकांना मान्य असे 
बम्दनीय महामानवच असतात. ॥७३॥ भग्‌, अत्री, वशिष्ठ, गाग्यं, 
कंक इत्यादि शेकडोशे असंख्य ऋषी, मुनी व महात्मे ीनमंदा- 
नदीच्या तीरावर राहिले व त्यांनी तपश्चर्या करून सिद्धी प्राप्त 
केली आणि शेवटी श्रीनमंदानदीच्या पाण्यात स्नान करून व आपले 
शरीर ओलेचिंब ठेवून ते सर्वजण त्या पवित्र जळामुळे दिव्य 
लोकाला निघून गेले अर्थात्‌ ब्रह्मपदाला प्राप्त झाले. अशा प्रकारची 
दिव्य गती इतर कोणालाही मिळत नाही. ॥७४॥ निर्मल चित्ताचे 
व विशुद्ध मंतःकरणाचे जे लोक अत्यंत पुण्यपवित्र ज्ञानाने युक्‍त 
असलेले हे ्रीनमंदामाहात्म्य वाचतात ते महानुभाव परमपद 
प्राप्त करतात यात संशय नाही. भगवान्‌ श्रीशंकरांची ही वाणी 
नितांत सत्य व प्रामाणिक आहे. ॥७५॥ 

श्रीस्वामीमहाराज ! आपल्यावर श्रीनमंदामातेचे अपार प्रेम 
असल्यामुळे आपण तिच्या तीराचा अखंड आश्रय घेऊन शेवटी 
तिच्याशी एकरसरूप झाला आहात ! याकरिता श्रोव्यासमहर्षीनी 
स्कंद पुराणान्तगंत रेवाखंडात भ्रीनमंदास्तोत्राच्या द्वारा जी तिची 
स्तुती केली आहे त्या शब्दांच्या आश्रयानेच आम्ही आपली स्तुती 
करीत आहोत. तिचा स्वीकार करून आपण आम्हाला धन्य व 
कृतार्थ करावे, ही आपल्या पवित्र व कोमल चरणी प्रार्थना आहे. 
श्रीसाकण्डेय उवाच - १ 
एतच्छ्रुत्वा वचो राजन्संहृष्टा ऋषैयोऽभवन्‌ । 
नमंदां स्तोतुमारब्धाः कृतांजलिपुटा हिजा: ॥१२.१॥ 
नमोऽस्तु ते पुण्यजले नमो मकरग्रामिनी । 
नमस्ते पापमोचिन्ये नमो देजि ! वरानने ॥२॥ 


(७-0. Mumukshe Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा १९७ 


नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्रये ! शुभे! विशुद्धसत््वे! सुरसिद्धसेबिते। 

नमोऽस्तु ते तीर्थगणेनिषेबिते नमोऽस्त रुद्रांगसमुद्भवे ! वरे॥३॥ 

नमोऽस्तु ते देवि ! समुद्रगामिनी ! नमोस्तु ते देवि बरभ्रदे शिवे । 

नमोऽस्तु लोकट्ठयसौख्यदायिनी ! ह्यनेकभूतोघसमाश्चितेऽनघे ॥४॥ 

सरिट्टरे पापहरे विचित्रिते गन्धर्वयक्षो रगसेबितांऽगे । 

सनातनि प्राणिगणानुकम्पिनि मोक्षप्रदे देवि विधेहि शं नः ॥५॥ 

महागजो घेमं हिषेदराहेः संसेविते देवि महोमिमाले । 

नताः स्म सर्वे वरदे सुखप्रदे विमोचयास्मात्पशुपाशबन्धात्‌ ॥६॥ 

यापेरनेक्रेरशुभेविबद्धा भ्र मस्ति तावन्नरकेषु मर्त्याः । 

महानिलोद्भूततरंग भूतं यावत्तवाम्मो हि न संस्पृशन्ति ॥७॥ 

अनेकदुःखौघभयादितानां पापेरनेकंर भिवेष्टितानाम्‌ । 

गतिस्त्वमम्भोजसमानवक्त्रे इन्द्े रनेकैरपि सस्वृतानाम्‌ ॥८॥ 

नद्यश्च पुता विमला भवन्ति, त्वां देवि सम्प्राप्य न संशयोउत्र । 

इु:खातुराणामभयं ददासि शिष्टेरनेकंरभिपुजिताक्ति ॥९॥ 

स्पृष्टं करेश्चन्द्रमसो रवेश्च तदेव दद्यात्परमं पदं तु । 

यत्रोपलाः पुण्यजलाप्लृतास्ते शिवत्वमायान्ति किमत्र चित्रम्‌ ॥१०॥ 

अमन्ति तावन्नरकेषु मर्त्या दुःखातुराः पापपरीतदेहा: । 

सहानिलोद्भूततरंगभंगं यावत्तवाम्भो न हि संश्रयन्ति ॥११॥ | 

इलेच्छा: पुलिन्दास्त्वय यातुधानाः,पिबन्ति येऽम्मस्तव देवि पुण्यम्‌ । 

सूक्ता भवन्तीह भयात्तु घोरान्निःसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रम्‌ ॥१२॥ 

सरांसि नद्यः क्षयमभ्युपेता घोरे युगेऽस्मिन्हि कलौ प्रदूषिते । . 

रवं ञ्राजसे देवि जलोधपूर्णा दिवीव नक्षत्रपथे च गंगा ॥१३॥ 

तव प्रसादाद्वरदे वरिष्ठे कालं यथेमं परिपालपित्त्वा । 

यामोऽय रुद्रं तव सुप्रसादाद्वयं .तथा(त्वंःकुरु वे प्रसादम्‌ ॥१४॥ 

गतिस्त्वमम्बेव पितेव पुत्रस्त्वं पाहि नी याबदिमं युगान्तम्‌ ।- 
CC-0. Mumukshu Bhawarf Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


१९८ _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


काले त्वनावृष्टिहतं सुघोरं यावत्तरासस्तव सुप्रसादात्‌ ॥१५७ 
दठन्ति ये स्तोत्रमिदं हिजेन्द्ा: प्यण्वति घे चापि चराः प्रशान्ताः | 
ते यान्ति रुद्रं वृषसंयुतेन यानेन दिव्याम्बरभूषिताशच ॥१६॥ 
ये स्तोत्रसेततसततं पठम्ति स्नात्वा तु तोये खलू नभेदायाः। 
झन्ते हि तेषां सरिदुत्तमेयं गति विशुद्धामचिराहदाति ॥१७॥ 
प्रातः समुत्याय तथा शयातो यः कीतेयेताऽनुदिनं स्तवं च । 
स मुक्तपापः सविशुद्धदेहः समाश्रयं याति महेश्वरस्य ॥ १८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति साहरूयां 
संहितायां पंचमेऽवन्तीखण्डे रेवाखण्डे तमंदामाहात्म्ये 
नभंदास्तोत्र कथनं नाम हादशोऽध्यायः ॥ 
श्रीमार्कण्डेय क्षी असे म्हणाले की, हे राजा! ( सागं 
सांगितल्याप्रमाणे श्रीनसंदानदीच्या तीरावर जे महात्मा लोक 
राहतात ते नानाविध इडे, सुख-दुःखे, तहान-भूक आणि सोठया 
भयापासून मुक्त होतात. याकरिता या लोकात आणि परलोकात 
आपले परम कल्याण व्हावे अशी ज्यांची इच्छा आहे त्या सवे 
लोकांनी सर्वेक्षेष्ठ ्रनमंदानदीचे सर्व प्रकारांनी सेवन केले पाहिजे.) 
हे ऐकून सबं ऋषी अत्यंत प्रसन्न झाले आणि ते सर्वे ब्राह्मणऋषी 
श्रीनमंदानदीची हात जोडून स्तुती करू लागले. ॥ १॥ हे पवित्र 
| जलाने युक्‍त असलेल्या श्रीनमंदे”! तुला आमचे नमस्कार असोत. 
हे मगर बाहन असणाऱ्या देदी श्रीनमंदा माते ! तुला आमचे 
प्रणाम असोत. हे सूंदरमुख असुणाप्या देवी श्रीतमंदे ! तु सर्व 
लोकांना पापांपासून सोडबिणारी असल्यामुळे तुला पुन:पुन्हा 
नमस्कार असोत. ॥ २॥ हे ्ीनमंदादेदी ! तु प्ण्यजलाचा आश्र 
यच आहेस. तु शुभकारक आहेस. तू विशु सत्त्वयुक्त आहेस. देव 


० निद्रे गेहमीच, तची. प्रजा करतात. लमा द्काणी अनेक 


अध्याय पंचविसावा --चाठुर्मास बाविसावा १९९ 


तीथे असल्यामुळे तू सेवा करण्यास योग्य आहेत. हे शिवाच्या 
अंगापासुन उत्पन्न झालेल्या शोभने श्रीनमंदादेवी तुला नमन असो. 
१ ३॥ हे समुद्राला जाऊन मिळणाऱ्या श्रोनमंदादेवी ! तुला 
प्रणान असोत. हे वर देणाऱ्या कल्याममयी देवी! या लोकात 
व परलोकात सवे सुखसाधने देणारी व अनन्त जोवांना आश्रय 
देणारी अशी तु निष्पाप व तिमंल माताच असल्यामुळे तुला नमन 
असो. ॥४॥ हे सर्च नद्यांमधील श्रेष्ठ अशा श्रीनपंदे ! हे पापांचे 
हरण करणाऱ्या, बिचित्र कर्मानो युक्त असलेल्या, गंधर्व-यक्ष-सर्पा- 
द्वारा सर्वांगाने सेवा घेणाऱ्या, निरंतर अस्तित्व असलेल्या, 
सर्वे प्राण्यांवर अखंड दया करणाऱ्या आणि मोक्ष देणाऱ्या 
हे देवी ! तु आम्हा सर्वाचे कल्याण कर. ॥ ५॥ हे मोठ- 
मोठ्या हत्तींच्या, म्हशींच्या व डुकरांच्या वास्तव्याने युक्‍त अस- 
लेल्या, दोन्ही तटांमधून वाहणाऱ्या, अनंत तरंगरूपो मालांनी युक्त 
असलेल्या ब सुखदायक वर देणाऱ्या श्रीनमंदादेवी ! तुला नमस्कार 
असो. आम्ही सर्वजण तुला वंदन करतो. त्‌ आम्हा सर्वांना पशु- 
पाशबंधतातून अर्थात्‌ अज्ञानबंधनातून मुक्‍त कर. ॥ ६॥ जोपयंत 
अत्यंत वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे तुझ्यावर उठणाऱ्या तरंगयुक्‍्त 
पवित्र पाण्याचा स्पशे मनुष्याला होत नाही तोपर्यंत अनेक अशुभ 
पापांनी दृढ़पणे बांधला गेलेला मनुष्य नरकामध्ये रमण करतो. 
॥ ७॥ हे कमलाच्या समान सुंदरनेत्र असणाऱ्या शीनमंदे! 

अनेक दुःखांनी, तीव्र भयाने,” अनेकविध पापांनी, राग- द्वेष, 
शोक -मोहादि बिविध दुंद्वांनी वेष्टिलेल्या ब ज्यांना कोठेही 
काहीच गती नाही अशा लोकांची तूच एकमात्र गती आहेस. 
॥ ८ ॥ हे देवो! ज्यावेळी इतर नध्या,तुला येऊन मिळतात त्यावेळी 


त्य़ा पत्िज्ञ, होताद "सात. "काहीच संशय ,नाही तू, डु:खाने व्याकुळ 


8 श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


झालेल्या जीवांना अभय देतेस. सर्व महात्मे लोक तुझी नेहमीच 
युजा करतात. ॥ ९.॥ है साता श्रीनसंदादेवी ! चंद्र व सूर्य हे 
आपल्या किरणांनी तुझ्या पाण्याला स्पर्श करोत असताना जर 
त्यात स्नान केले तर तुझे पाणी त्या मनुष्याला परमपद देऊ 
शकते. लग जर तुझ्या पुण्यजलात बुडलेले पाषाण शिवभावाला 
प्राप्त झाले तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काय कारण आहे? 

॥१०॥ हे भगवती श्रीतर्मदादेवी ! जोपर्यत महावायूंमुळे उत्पन्न 
झालेल्या लाटांनी युक्त असलेल्या अशा तुझ्या पवित्र जलाचा 
आश्रय. सनुष्य घेत नाही तोपर्यंत पापांनी युक्त असलेला 
बं दुःखाने व्याकुळ झालेला मनुष्य नरकामध्येच फिरत राहतो. - 
॥११॥ हे देवी श्रीनमंदे ! म्लेच्छ, पुलिद आणि', रँक्षिसादि जो 
कोणी तुझे पवित्र व पुण्यकारक जल प्राशन करतो ती घोर अशा 

यापासून निस्संदेह मुक्त होतो यात काय आश्चर्य आहे? 

॥१२॥ या दूषित अशा कलियुगात सवं सरोवरे व नद्या या 

आटून जातात; परंतु हे देवी श्रीनमंदे ! तू नेहमीच पाण्याने 
परिपुर्ण राहून आकाशगंगेप्रसाणे सुशोभित दिसतेस. ॥१३॥ हे 
वरदायिनी श्रेष्ठ माते श्रीनमंदे ! तुझ्या कृपेने माझी कालकरमणा 
उत्तमरीतीने व्हावी व तुझ्या सुप्रसादाने मला श्रीशंकरांची प्राप्ती 
व्हावी अशी तु माझ्यावर कृपा कर. ॥१४॥ हे श्रीदेवी नमंदे ! 

तु मातेप्रमाणे आम्हाला सांभाळ व ज्याप्रमाणे पिता पुत्राचे रक्षण 
करतो त्याप्रमाणे तु आमचे रक्षण, कर. आम्ही जोपर्यंत अवर्षणा- 
सुळे पीडित होऊन या भयंकर कालातून तुझ्या कृपेने पार पडत 

नाही तोपर्यंत तु आमचे युगान्तापर्यंत रक्षण कर. ॥१५॥ हे श्रेष्ठ 
ब्राह्मणांनो ! जे लोक हे स्तो अत्यंत आदरपूर्वक वाचतात आणि 


LA 2 i ३ रां द 
ल तपस्या "स्तोत्र, ऐकतात ते दिव्यवस्त्रालंकारांन fi युक्त 


नी - 27 


ne ne बबन ल्न 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा २०५ 


होऊन धर्मयुक्त विमानाने साक्षात्‌ भोशंकरांना प्राप्त करतात 
अर्थात्‌ त्यांच्याशी एकरूप होतात. ॥१६॥ जे लोक श्रीनमंवा- 
नदीत स्नान करून या स्तोत्राचा नेहमी पाठ करतात त्या सर्वांना 
ही उत्तम नदी भगवतो श्रोनमंदा शेवटी अत्यंत त्वरेने कायमची 
परमपवित्र गती देते. ॥१७॥ जो मनुष्य सकाळी उठल्यावर 
आणि रात्री झोपताना दररोज हे श्रीममंदास्तोत्र म्हणतो तो मनुष्य 
सकं पापांपासुन मुक्‍त होऊन परम निर्मल अंतःकरणयुक्त व दिव्य 
शरीरयुक्त होऊन शिवसायुज्य प्राप्त करतो. ॥ १८॥ 

है भीनमंदादेवी माते! तू श्रीस्वामीमहाराजस्वरूप असल्या- 
मुळे शभ्रीस्वासीमहाराजांचे परमभक्त व त्यांचे पुर्वाश्रमातील धाकटे 
बंधू भीसीताराममहाराज यांनी तुझी जी आरती केली आहे ती 
तुझ्या म्हणजेच श्रीस्वामोमहाराजांच्या चरणी प्रस्तुत करून आम्ही 
धन्यता प्राप्त करीत आहोत. 


॥ आरती || 
( चाल - करितों प्रेमें तुज नीरांजन ) 

आरति करितों सप्रेमानें मेकलतनयेला। 
जननमरण भयहरण करोनी दे जी सद्गतिला ॥ धु० ॥ 
अमरकंठ हें स्थान मनोहर पाहुनी तूं जननी । 
प्रगट होउनि रूप दाविलें जलमय होवोनी । 
दर्शनमात्रें अघ शमवोनी रक्षिसि दिनरजनी । 
विबुध ऋषीश्वर द्विजगण हे तव ध्याती पदकमऴा ॥१॥ आरति॥ 
योग याग तप मंत्र जपादिक कष्टसाध्य असती । 
अंतराय बहु निजकर्मानें सधःपोत देंती,।' ` 


~ ) ज 
0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


रबर र - श्रीथोरलेस्वापीमहाराज 


रेरे तझिया दर्शनमात्रे मिळे भुक्ति मुक्ति । 

अनन्यभावे शरण मी आलो दावी स्वरुपाला ॥ २॥ आरति०॥ 
कपिलमहषों सिद्ध पदवितें मेळवि तव कुपया । 

जामदग्न्य तो अतुल बलाने क्षत्रिय मर्दुनियां । 

सह्ताजुंनें तव प्रसादे दत्ता तोषुनियां । 

सर्वेश्वर्या भोगनि अंतीं बरि जो मुक्तीला ॥ ३॥ आरति० ७ 
भिल्ल किरातादिक जडजीवां तारिशी तूं जननी । 

स्वत्सम अन्या या भूवरती न देखिजे नयनीं । 

अनत्यभावें शरण मी आलों तारी दिचरजनीं । 

सीतारामा दे विधामा प्राथितसे तुजला ॥ ४॥ आरति०॥ 


श्रीस्वामीमहाराज ! अशा प्रकारे आपली जीवनकथा ही परम- 
श्रेष्ठ च परमपावन अशो श्रीनमंदा महानदीच आहे. या महा- 
ख़दीच्या तीरावर राहून आपली सेवा आमच्याकडून घडावी अशी 
धामची तीव्र इच्छा आहे; पण या संसारात पार बुडून गेलेल्या 
आमच्यासारख्या नानाविध वामनांनी व इच्छांनी भरलेल्या लोकां- 
कडन अशी सेवा होणे शक्य होत नसल्यामुळे आम्ही आपले परम 
शक्त ब पुर्वाअमातील धाकटे बंधू श्रीसीताराममहाराज यांनी 
स्वतः म्हटल्याप्रमाणे “ गुरुराया धावरे लवकरी । तब विरहे मज 
दुःख होई भारी ॥ ” अशी प्रार्थना करून आपल्यालाच आमच्या- 
कडे येऊन आम्हाला पावन करण्याचो प्रार्थना करोत आहोत. 
आमची ही प्रार्थना आपण मान्य करून घेऊन आम्हाला स्वस्वरूप 
ठाव द्यावा अशी आपल्पा.पर7कोमलचरणी अत्यंत नम्र च करुण- 


® 
८हशपषााएशीऽन्ाहे” Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ 


अध्याय पंचविसावा-चातुर्मास बाविसात्रा : ” २०३ 


॥ पद ॥ 


गुरुराया धादरे लवकरी । तव विरहें मज दुःख होई भारी ॥ १॥ 
गुंतळासी कोणत्या भक्तकाजा। उडी घालन तं राखी प्राण माझा ॥ 
भक्तवत्सल तूं अससि जगन्नाथा । राखि ब्रीद आपुलें दिनानाथा ॥ 
दयाळू तूं सर्वज्ञ जरी होसी । कृपा करुनि मज राखें पायापासों ॥४। 
भवरोगें त्रासलों स्वामिराया । ज्ञानभेषज देवोनि हरीं माया ॥५॥ 
कसा निष्ठुर तूं होसि वासुदेवा । सीतारामाचा नाइकसी धांवा ॥६॥ 


श्रीस्वामीमहाराज ! आपली संपूर्ण जीवन-चरित्र-कथा हो 
स्कंदपुराणांतर्गत रेवाखंडात वर्णन केल्याप्रमाणे परमपावन व 
त्रिभुवनेक दुर्लभ अशी श्रीलमंदामहानदीच आहे. ज्याप्रमाणे 
भ्रीनसंदेच्या स्नानाने, पानाने व तिच्या तोराबर निवास केल्याने 
सतुष्यसात्राला परमपदाचा लाभ होतो त्याप्रसाणेच आपल्या या 
चरित्रकथेच्या वाचनाने, चिन्तनाने, मननाने व निरन्तर गायनाने 
सर्ब भक्ताभक्तांना सापुज्यपदाचा लाभ झाल्याशिवाय राहणार 
नाही. अशी वास्तविक स्थिती असल्यामळे श्रीसंत ज्ञानेश्वर- 
महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे “ यालागीं आतां। स्तति सांडनि 
निवांता। चरणों ठेविजे माया । हेंचि भलें ॥,” हे खरे असले तरी 
आपली स्तुती केल्याशिवाय राहवत नसल्यामुळे व त्याशिवाय 
सनाचे समाधान होणार नसल्याने आपले परमभक्त व पुर्वाअमा- 
तील धाकटे बंध भ्रीसौताराममहाराज यांनी आपली आरती करून 
जी स्तुती केली आहे ती करून आपल्या चरणी'जीवभाव ओवाळून 
ठेबीत आहोत. तरी ही स्तुती म्वीदारून, अपण आम्हाला आपल्या 
परमस्वरूपात मिळवून घ्यावे अशी आपल्या चरणी प्राथना आहे. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


२०४ , श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


- आरती - 


जयदेव जयदेव जय पुरुषोत्तममूर्ते, जय आनंदमयमूर्ते । 

दासुदेवानंदसरस्वति गुरुकीते ॥ जयदेव जयदेव ॥ छ्षू० ॥ 

कुष्णावेणीपंचगंगासंगमीं । 

येउनि सुरमुनि वंदिति भरीदत्तस्वामी ॥ 

तो करुणासिधु हृदय सांठविला नामी ॥ 

तद्रूपचि होउनियां बिचरतसां स्वामी ॥ १॥ जयदेव जयदेव० ॥ 

सद्विद्या संपादुनि उपनिषदीं रमला । 

तीथं हिडूनि सर्वा गुरुर्पाद रंगविला । 

गुरुचरितादि ग्रंथामृत हें पाजविला । 

यच्छ्वणें पठणें हरिहर भवविधिजाला॥ २।। जयदेव जयदेव०॥। 

श्रीमहृत्तगुरुयशा दशर्दाश गाजविले । 

जगदीश्वर दत्त गुरु हुद ज्यांच्या डोले । 

सुरमृनि गंगा कृष्णा रेवा स्तुति बोले । 

तो हा सद्गुरु यत्पाद मम मानस रमलें ॥ ३॥ जयदेव जयदेव० ॥ 

प्रथमानंदवर्त्सार देहीसा जहाला । 

अज्यानंदवर्त्सार विदेही हा भरला। ' 

सध्ये सर्वानंदसयकायचि मज गमला । 

तो आनंदमयचि हा गुरु मद्हूदि गमला ॥४॥ जयदेव जयदेव० ॥ 

अठराशे छत्तिस रशाक जेष्ठीं कुहुतिथिला। 

आनंद संवर्त्सार स्वानंदी भरला । 

मंगलर्दिन सवितास्ता ऊध्वं वसुघटिला । 

ब्रह्मचि होऊनि ळह्यो ग॒रर्पाद ह बसळा ॥५॥ जयदेव जयदेव० ॥ 
देउनियां यन्मार्णी लावी 


सद्बुद्धी - Mumuksffu Bhawan Varandsi Collection. Digitized by eGangotri 


£ 


oes oo 


er 


अध्याय पंचविसावा - चातुर्मास बाविसावा २०५ 


या तव पदभक्ति जी भर्वासधत नरवी । 
अघौघह रक नामस्मरण मनीं बसबी । 
स्वत्पदकमलरसास्पद नुसिहहूत्करवी ॥ ६ ॥ जयदेव जयदेव०॥: 


॥ प्रातःस्मरणयुक्त ध्यान ॥ 


जयति श्रौतसद्धमरक्षको भक्तवत्सलः । 
दत्तात्रयावतारोऽयं वासुदेवयतीश्वरः ॥ १।। 
चासुद्चमनुध्यायन्‌ प्राप्तः श्रीवासुदेवताम्‌ । 

सोऽयं थ्ीकेशवानन्दयतीन्द्रो दयथाऽवतु ॥ २७ 
आनन्दवनविद्योतिनित्यानन्दपदास्बजम । 

अन्दे चिन्मकरन्दाय मिलिन्द इव सन्ततम्‌ ॥३॥ 
अहो निजाभिलोलाभिरलालयदसौ जनान्‌ । 
सद्गुरोर्वापुदेवस्य दत्तात्रेयस्दरूपिणः ॥ ४ ॥ 
केवलं तत्पादलरनधूलिलोठनलालसः । 

तस्येव कृपया नित्यानन्दपादाम्बुजं श्यन्‌ ॥ ५॥ 


॥ श्रीसदगरुप्रार्थना ॥ 


जयगरुडेश्वरवापिन्‌ सद्गुरो । पाल्य मां प्रमो दीनदयाघन ॥ध०॥ 
पतितोद्धारा भखिलउदारा। कुरभयशसनं यतिराडभमन्‌ ॥ 
,* . जयगरुडेश्वरवासिन्‌० ॥ १॥ 
स्वमसि पिता त्वं माता त्वमेवहि । ममापराधन्‌ क्षमस्व भूमन्‌ ॥ 
जयगरुडेश्वरवासिन्‌० ॥ २॥। 
जयजय भगवच्नचिन्त्यमहिमन्‌। मामुद्धर रो सद्गतिदायिन्‌ ॥ 
जयगरुडश्वरवासिन्‌०१ ३॥ 


CC-0. Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by eGangotri 


2] 


२०६ , श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


भजन 


बासुदेवगुरु माझे आई । मजला ठाव द्यावा पायी ॥ 


-अध्याय सव्विसावा- 


ऋ पद # 


. जीवें भारदे श्रीदत्ता ध्या । हेंचि देद वदे संध्या ॥ 
हे विज्ञाना प्रसवे संध्या । वंध्या लौकिकसंध्या ते ॥१॥ 
उपनिषत्सारज्ञाते । हो भजा ह्या संध्यतें ॥ 
इणें लाभेल हो तुम्हांतें । सुख तरती इणें ध्याते ॥ ध० ॥ 
करूनी सानसिकस्तान । करा मायावरणाचमन ॥ 
मनें हवेते मार्जन करन | पापपुण्य ब्रह्मों द्या ते ॥ 

उपनिषत्सारज्ञाते० ॥२॥ 

भ्रादिलोक सलोक । ऑकारस्दरूपीं देख ॥ 
प्राणायामों ठरवितां ऐक । ब्रह्मस्य होती ध्याते ॥ 

द उपतिषत्सारज्ञाते० ॥३॥ 
ममाहंभावाघसषंण । करुनि कोजे चित्किरण ॥ 
देहत्रयाध्यंसमपंण । करीं साधन साळ घ्या ते ॥ 

उपनिषत्सारज्ञाते० ॥४॥ 
*, सेव्यपापभर्जक लोक । सवित्याचें तें रूप एक ॥ 
| घ्या तो धर्सो.देव सनि, चोल । प्रेरिल तूमच्या भजा यातें ॥ 


° 


र उपनिषत्सारज्ञाते ० ॥५॥ 


CC-0. Mumuksfu Bhawan Varandsi Collection. Digitized by eGangotri 


ह 


Des 


TT 4 re rrr 


7 > so 


अध्याय सञ्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २०७ 


तन्मयचि होऊनी राहणें । हें उपस्थानचि करणें ॥ 

ऐसी संध्या केली ज्याणें । त्याणें धरिती मोक्षवाट ॥ 
उपनिषत्सारज्ञाते० ॥ ६॥ 

सोहमयी माता मेलो । बोधपुत्रोत्पत्ती झाली ॥ 

तेव्हां थोडो संध्या केली । तोषवो हो दत्तातें ॥ 
उपनिषत्सारज्ञाते० ॥७॥ 


माघ व. ११ ते चेत्र शु. ८, शके १८३४-३५ इ.स. १९१२-१३ 
श्रीक्षेत्र कात्तरखेडा :- 


श्रीक्षेत्र चिखळदा येथे श्रीस्वामी महाराजांचा सात महिने मुक्काम 
झाल्यावर माघ वद्यातील एके दिवशी प्रातःकाळी ते श्रीनमंदा- 
नदीच्या किनाऱ्या किनाऱ्याने कातरखेडा येथे जाण्यास निघाले, 
त्यावेळी त्यांच्या बरोबर श्रीक्षेत्र नरसी येथील श्री. कृष्णा व श्री. बापु 
ही दोन मुळे होती. पहिल्या दिवशी त्यांनी ध्ररमराय येथे मुक्काम 
केला व दुसर्‍या दिवशी कक्राळीच तेथून निघून ते डही संस्थानातील 
कातरखेडा या गावी येऊन पोहोचले. श्रीस्वामीमहाराज कातर- 
खेड्याला जाऊन राहिल्यावर मागाहून तेथे श्री. मातंड ब्रह्मचारी, 
श्रीक्षेत्र नरसोवावाडीची काही "पुजारी मंडळी व इतरही काही 
लोक आले. 

कातरखेंडा हे श्रीनमंदानदीच्या तीरावरील घनदाट अरण्यातील 
याव असून येथे विशेष वस्ती नाही. कातरखेडयाहन डही संस्थान 
तीन कोस दूर आहे. येथे फक्त भिल्ल, भिलावे व तडवी नाईक 
या लोकांचीच विरळ बस्ती होती वः आहे. श्रीतर्मदा परिक्रमा 
करणाऱ्या परिक्रमावासियांची राहण्याची व जेवणाज्ञी सोय”ब्हावी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३०८ . ˆ श्रीथोरलेस्वामी महाराज 


हणन इंदूरच्या दरबाराकडून येथे एक जागा बांधून सदावत चालू 
करण्यात आले होते. तेथे या सदावर्ताची व्यवस्था पाहण्यासाठी एक 
मनुष्यही राहत असे. त्यावेळी दर महिन्यास खर्चासाठी १२॥ रुपये 
मिळत असत. त्यात. हे सदावर्ते उत्तम चाळत असे. 
श्रीस्वामीमहाराजांचा मृक्क्राम कातरखेडा येथे होणार असल्याचे 
ज्यावेळी डहीचे रजपूत राजे श्रीमंत गणपतसिहजी धर्मराय यांना 
माहीत झाले त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांच्या सेवेचा आपल्याला 
अपुर्व लाभ होणार या विचाराने त्यांना परमानंद झाला. श्रीमंत 
गणपतसिह राजेसाहेब हे मोठे धर्मनिष्ठ असून साधुसत्पुरुषांची 
सेवा करण्यात त्यांना परम समाधान वाटत असे. त्यामुळे श्रीमंत 
राजसाहेबांनी श्रीनमंदानदीच्या वाळवंटात सुमारे सव्वाशे छोटेमोठे 
मंडप तयार करून ठेवले होते. त्यामुळे येथे आलेल्या सर्वे लोकांची . 
स्वतंत्र राहण्याची सोय झाली. त्याचप्रमाणे लोकांना उन्हाळ्याचा 
व थंडीचा त्रास होऊ नये म्हणून श्रीमंत राजेसाहेबांनी हे सवें मंडप 
जांभळीच्या पानांनी शाकारून घेतले होते. त्यामुळे श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या बरोबर येथे राहिलेल्या कोणाही भक्ताला दिवसा 
उन्हाचा ताप व रात्री थंडीचे कष्ट झाले नाहीत. श्री. गंगाधरपंत 
वेद्य यांना श्रीस्वामीमहाराजांनी कातरखेडा येथेच अरणांचे भाष्य 
, समजावून सांगितले होते. त्यावेळी फाल्गुन महिना असूनही दिवसा 
कडक उन्हाळा व रात्री अतिशय थंडी असा अनुभव त्यांना आला. 
कातरखेड्याच्या भोवती त्यावेळी खूपच दाट जंगल असल्यामुळे 

त्या जंगलात क्रूर श्वापदे राहात असत. ही सवं श्वापदे रात्रीच्या 
वेळी मुकत संचार करीत असत व रात्रीच्या वेळीच कातरखेड्या- 
जवळील श्रीनमंदेच्या काठावर पाणी पिण्यासाठी येत असत. या सर्व 
एवरापदांासुक्तगोके सामा उसा इेCअिसढामीछकतसंकेसंदक्ष व्हावे 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २०९ 


व त्यांचा मुक्काम सुखावह व्हावा म्हणून येथील जागले लोक या 
तात्पुरत्या उभ्या केलेल्या वस्तीच्या चारही बाजूला जागें राहून 
पहारा देत असत. ही सर्व व्यवस्था व स्वयंपाकासाठी लागणारे 
सामान, सरपण, पानपत्रावळी इत्यादि सर्व सामान पुरविण्याची 
व्यवस्था श्रीमंत गणपतसिहजी राजेसाहेबांनी अगदी चोख ठेवली 
होती. कातरखेडयासारख्या भरण्याच्या भागात राहावयाचे म्हणजे 
नुसते द्रव्य असून भागत नाही. त्यासाठी श्रीमंत राजेसाहेबांसारखा 
सेवाभावी भक्त व अधिकारी असणे अत्यंत आवश्यक असते ; कारण 
तोच द्रव्य खर्चे करून सामान आणविण्यास समर्थ असतो. श्रीमंत 
गणपर्तासहुजी राजेसाहेब वारंवार डही येथून कातरखेड्यास येऊन 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या सत्संगाचा आणि प्रसाद भोजनाचा लाभ 
घेत असत. ह ऊ 
कातरखेडयाच्या आसपास भिल्ल व तडवी नाईक या लोकांचीच 
वस्ती असल्यामुळे व त्यांचाच हा प्रदेश असल्यामुळे हेच लोक 
श्रीस्वामीमहाराजांची कीर्ती. ऐकून अधिक प्रमाणात वारंवार 
त्यांच्या दर्शनासाठी येत असत, या लोकांचीं भाषा अत्यंत अवघड 
असल्यामुळे ती कोणालाही समजत नसे. मात्र डही संस्थानच्या 
दिवाणसा देवांच्या बंधूंना या लोकांची भाषा चांगली अवगत अस- 
ल्यामुळे तेच दुभाषाचे काम करून श्रीस्वामी महाराजांना या लोकांचे 
बोलणे समजावून सांगत असत. श्रीस्वामीमहा राजांच्या. दर्शेना- 
साठी येणारे भिल्ल लोक हातात धनुष्यबाण घेऊनच येत असत 
ब त्यांना आपल्या निशाणबाजीचे खेळ करून दाखवीत असत 
एखाद्या झाडावर उच जागी नारळ बांधून अंगठा न लावता बाण. 
मारून ते त्या नारळाचा अचूक ख्रेध,करीत असत. श्रीस्वामी- 
CONT Bhawan‘Varanasi Collection. Dice by eGangotr ह 


है] 


२१० ._ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


मंहाराज त्यांचे खेळ मोठ्या आवडीने पाहात असत व त्यांच्या 
या अपूर्वे कौशल्याचे खूप कौतुक करीत असत. श्रीस्वामीमहाराजांनी 
केलेले कौतुक ऐकून या भिल्ल लोकांना अगदी धन्य धन्य वाटत 
असे. या भिल्लांना मुबलक प्रमाणात भाजलेले चणे व गूळ देऊन ते 
त्यांची बोळवण करीत असत. अशा प्रकारे लोकांच्या गुणांचे कौतुक 
करून त्यांना आवडेल ते खावयास घालणे हा श्रीस्वामीमहाराजांचा 
उपजत स्वभाव होता. त्यामुळे श्रीस्वामीमहाराज आपले मायबाप 
आहेत अशी सर्व लोकांची भावना होत असे. 


श्रीस्वामीमहाराज आपल्यावर आई-वडिलांच्या मायेने प्रेम 
करीत असल्याची ही भावना भिल्ल मंडळींच्या ठिकाणी रुजून गेल्या- 
मुळे ते सर्वेजण श्रीस्वामीपहाराजांच्या रक्षणाची अत्यंत प्रेमाने 
काळजी घेत असत. त्यांना वाघाचा उपद्रव होऊ नये म्हणून ते 
'त्यांच्या झोपडीपासून थोड्या अंतरावर शेकोटी पेटवून तेथे रात्र 
भर जागता पहारा देत असत: अशा प्रकारे हिन श्वापदांच्या उप- 
द्रवाची रात्री भीती असल्यामुळे रोज सायंकाळी साथंसंध्या झाल्या- 
वर सबं मंडळींना पुढें करून श्रीस्वामीमहाराज श्रीनर्मंदानदीच्या 
किनाऱ्या किनाऱ्याने फिरून आपल्या मुक्कामावर परत येत असत. 
त्यानंतर मग मा त्र कोणीही आपले निवासस्थान सोडून जाऊ नये 
अशी श्रीस्वामीमहाराजांनी सर्वांना आज्ञा केली होती. एके दिवशी 
-रांत्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास. लोकांच्या वसतिस्थानासमोरीळ 
दक्षिण किनाऱ्यावर येऊन एक मीठा वाघ जोरजोराने गजना करून 
लागला. त्या वाघाच्या गर्जनेचा प्रतिध्वनी इतका मोठा होत होता 
की, त्यामुळे सवं लोकांची झोप उडून गेली व त्यांना अत्यंत भीती 
वाटू लागली. एकंदर तॅवे“परिस्थिती' लक्षातं घेऊन श्रीस्वामीमहा- 
पजांती,आापकाःप्विद्व संका ताच्या कला ब्ज्माच्या 


Ieee “aw 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २११ 


भीषण गर्जेना थांबल्या व तो काही वेळाने जंगलात निघून गेला. 
त्यानंतर सर्वांची भीती दूर होऊन प्रत्येकजण आपापल्या उद्योगाला 
लागला. ० 

ही सवें कथा वाचली म्हणजे श्रीस्वामीमहाराजांच्या अंतर- 
स्थितीच्या अपार उंचीची व त्यांच्या शिवस्वाची प्रचीती आल्या- 
शिवाय राहात नाही. साध्य-साधक-भावाने साधकभक्तांपुढे एक 
अपूर्वे आदर्श निर्माण करणारे हे एक अलौकिक व्यक्तित्व होते, 
श्रीसंत तुका राममहाराजांच्या पुढील अभंगांच्या मंतरंगात परार्थाने 
प्रवेश केला की, श्रीस्वामी महाराजांच्या उपरोक्त कथेतील रहस्याचे 
व आदर्शाचे सार हाती येईल. श्रीसंत तुकाराममहाराज' असे 
म्हणतात की = 
चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र होती । व्याघ्र हे न खाती सपं तया ॥ 
बिष तें अमृत आघात तें हित । अकतंव्य नीत होय त्यासी ७ 
दुःख तें देईल सवं सुख फळ। होतील शीतळ अग्निज्वाळा ॥ 
आवडेल जीवां जीवाचिये परी। सकळां अंतरीं एकभाव ॥ 
तुका म्हणे कृपा केली नारायणें। जाणिजे तें येणे अनुभवें ॥ . 

- म BEN 5 २ 
क्षमाशस्त्र जया नराचिया हातीं । दुष्ट तयाप्रती काय करी ॥। . 
तृण नाहीं तेथें पडिला दादारिनि१ जाय तो बिझोनि आपसया॥ . 
तुका म्हणे क्षमा सर्वाचे स्वहित । धरा अखंडित सुखरूप.॥ 
वि ५ भ्र ज्र 

कातरखेडा हा जंगली भाग असला व या गावाजवळ कोणतेही 
मोठे शहर नसले तरी श्रीस्वामीमहाराजांच्या वास्तव्यामुळे या 
ठिकाणी राहिलेल्या सेब, भक्‍तमंडळींना, सेवं प्रकारची फळे, मेवा 


गरे सर्व वस्तंचा अगदी मुबलक प्रमाणात्‌ मिळत असे. 
म मर ही मतात या Coflection. Digitized by eGangotri 


२१२ - श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


त्यामुळे कातरखेडा हे अरण्ये आहे असे कोणालाही या . काळात 
केव्हाही भासले नाही. 

श्रीस्वामीमहाराज कातरखेडा येथे येऊन राहिल्यानंतर सुरु- 
वातीच्या काळातच वऱ्हाडातूंन आलेल्या श्री. मालक या नावाच्या 
गृहस्थांचा स्वाहाकार झाला. हे गृहस्थ श्रीस्वामीमहाराजांना श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे प्रथम येऊन भेटले होते. परंतु ज्यावेळी ते भेटले 
त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज तेथून निघून कातरखेडा येथे येण्यास 
निघाले होते. त्यामुळे त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांच्या जवळ ज्या- 
वेळी स्वाहाकार करण्याची इच्छा व्यक्त केली त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्यांना असे सांगितले की, “ आपण कातरखेडा येथे 
यावे. तेथे आपल्या इच्छेप्रमाणे स्वाहाकार करण्झ़रत येईल. ” 
श्रीस्वामीमहाराजांची ही आज्ञा शिरसावंद्य मानून श्री. मालक 
स्वाहाकाराकरिता आणलेले द्रव्य बरोबर घेऊन सहकुटुंब कातरखेडा 
येथे गेले. तेथे गेल्यावर श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेने त्यांची इच्छा 
परिपूर्ण झाली. श्री. मालक यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वाहाकार ब्राह्मण- 
भोजनासह परिपूर्ण झाला.. या स्वाहाकाराप्रमाणेच श्रीस्वामी- 
महाराजांचे वऱ्हाडातील एक भक्त. श्री. अंबादास हेही यावेळी 
कातरखेड्यास आले होते. त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांपुढे दोन हजार 
रुपये ठेवून काहीतरी देव कार्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली. 
श्री. अंबादास यांचा भक्तिभाव, श्रद्धा व निष्ठा पाहून श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्यांच्या हातून एक स्वाहाकार करून त्यांचा ऐहलीकिक . 
व पर्यायाने पारलौकिक कल्याणाचा मार्ग मोकळा करून दिला. 

अशा प्रकारे श्रीस्वामीमहाराज सकळ जीवांचा संसार करीत 
होते. एवढेच नव्ह; तर आपल्या जवळ आलेल्या या सवे भक्त- 

मात्रांचेअर्थात भूतांचे पाठक काड्म'ते देवानी जा०करीत। होते 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २१२ 


आणि जणू काही आपला देह त्यांनी या सर्व भक्तांना अर्पण केला 
होता. श्रीस्वामीमरहाराजांच्या या दिव्य धारणांचे अर्थात्‌ त्यांच्या 
रूपाने अवतरलेल्या विश्वात्मक देवाचे दर्शन पुढील अभंगातून 
होते. श्रीसंत तुकाराममहाराज या दृष्टीने असे म्हणतात की - 
देवाची पुजा हैं भूतांचे पाळण । मत्सर तो सीण बहुतांचा ॥ 
रुसावें फुगावें आपुलियाबरी । उरला तो हरि सकळही ॥ 
तुका म्हणे संतपण याचि नांवे । जरी होय जीव सकळांचा ॥ 
प्र + ` 
स्वेस्वाचा त्याग तो सदा सोंबळा। न छिपे विटाळा अग्नि जेता ॥ 
सत्यवादी करी संसार सकळ । अलिप्त कमळ जळीं जैसें ॥ 
घडे ज्या उपकार भूतांची ते दया । आत्मस्थिति तया अंगीं वसे 0 
ना बोळे गुण दोष नाइके जो कानी । वर्तोनो तो जनीं जनार्दन ॥ 
तुका म्हणे वमं जाणितल्याविण। पावे करितां सीण सांडी मांडी ॥ 
ह्री x ज्र श्र 
संसार तिही केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्यदारा जया चित्ती ॥ 
शुभाशुभ नाहीं हर्षामषं अंगों । जनादन जगीं होऊनि ठेला ॥ 
तुका म्हणे देह दिला एकसरें.। जयातो दुसरें नाहीं मग ॥ 
१० प्र क 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील चातुर्मास संपल्यानंतर श्रीस्वामीमहा- 
साजांचा मुक्काम श्रीनमंदानदीच्या तीरावर कातरखेंडा येथे आहे 
असे समजल्यानंतर दूरदूरचे दर्शनोभिलाशी स्त्री-पुरुष, ब्रह्मचारी, 
संन्याशी इत्यादि सर्वे लोक कातरखेडयास येत असत. त्या सर्वांची 
देवभाल करण्यात श्रीस्वामीमहाराजांचा काळ मोठया आनंदात 
चालला होता. पुढे महाशिवरात्र आळी? तीही त्यांनी येथेच केली. 


त्यानून्तूर त्यांनी भी, गंगा पंत बह, यांना तिससुरु मेषे असा 


~ 


२१४ .. श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


निरोप पाठविला की, “ आता येथे सवड आहे. तरी आपण अर- 
णाच्या भाष्याची पोथी घेऊन यावे. श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे सांगाव- 
याचे राहिलेले भाष्य पूर्ण करण्यात येईल. ” हा निरोप मिळताच 
श्री. गंगाधरपंत वैद्य अरणाच्या भाष्याची पोथी घेऊन फाल्गुन 
शद्ध १०, संवत्‌ १९६९ अर्थात्‌ इ. स. १९१३ ला तेथे आले. दुसऱ्या 
दिवसापासून श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना भाष्य समजावून सांग- 
ण्यास प्रारंभ केला. हे काम चैत्र शुद्ध अष्टमी संवत्‌ १९७० पर्यंत 
चाल होते. श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांना भाष्य सांगण्याचे काम संप- 
ल्यावर श्रीस्वामीमहाराजांनीही आपला मुक्काम कातरखंड्याहून 
हलविला व ते तेथून निघून पुढे श्रीक्षेत्र गरुडेश्वर येथे गेले 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या .कातरखेड्याच्या या मुक्कामात मध्य- 
तरी फाल्गनी पौणिमेला होळीचा सण आला. त्या दिवशी चंद्रग्रहण 
ग्रस्तास्त .असल्याने दुसऱ्या दिवशी कातरखेडा येथे :आलेल्या सर्वे 
मंडळींनी दिवसभर उपवास करून सायंकाळी शुद्ध चंद्रमंडळ पाहि 
ल्यावर स्नानसंध्यावंदनादि केले. त्यानंतर भात-पिठळे करून 
सर्वांनी भोजन केले. मात्र त्यावेळी रात्र असल्याने श्रीस्वामी- 
महाराजांनी नुसता फराळ देखील केला नाही. ” 

ही सर्व कथा वाचली म्हणजे काटेकोरपणे शास्त्रपालन करणारे 
श्रीस्वामीमहाराज हे एकमात्र संन्याशी होते याची प्रचीती आल्या- 
शिवाय राहात नाही. “ श्रीस्वामीमहा राजांसारखा शास्त्रपूत वाग- 
णारा संन्यासी या भूतलावर पुन्हा या कलियुगात होणे ही गोष्ट 
ख-पुष्पाइतकी अशक्य आहे, ” असे जे मोठमोठ्या. धर्मे शास्त्रज्ञांनी 
पंडितांनी व विचारवंतांनी म्हटले आहे ते अक्षरशः सत्य आहे, हे 


-आजकालच्या संन्याशांफडे पाहिले -म्हणूजे स्पष्टपणे प्रतीत होते 


संाशाभमार्‍ा 5 सो च्जाद गे, क्षता सष्ठ ांच्या- 


*»-प्कु 


अध्याय सब्विसतावा - श्रौक्षेत्र कात रखेडा जा २१५ 


शिवाय कोणीही उपस्थित करू शकला नाही हेच खरे आहे. 

श्रीक्षेत्र चिखळदा व कातरखेडा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा 
सुक्‍काम असताना दररोज अनेक लोक निरनिराळ्या कामना मनात 
बाळगून त्यांच्या दर्शनाला येत असत. त्यातील काहीजण श्रीस्वामी 
महाराजांकडे वस्त्राची याचना करीत तर काहीजण ग्रंथांची व 
द्रव्याची मागणी करीत असत. श्रीस्वामीमहाराजांच्या ` दर्शनार्थं 
येणाऱ्या लोकांमध्ये रोगनिवारण करण्याची व संततीलाभाची 
अर्थात्‌ पुत्रप्राप्तीची इच्छा असणारे लोक अधिक प्रमाणात असत. 
याशिवाय धर्मकांसिद्धी, यज्ञकायेपूर्ती, भूतप्रेतपिशाच्चनिवारण 
इत्यादि विविध हेतू व वासना मनात ठेवून कितीतरी लोक 
श्रीस्वा मीमहाराजांच्याकडे येत असत. या सब लोकांना श्रीज्ञाने- 
शव रमहाराजांनी श्रीज्ञानेश्वरी म्हटल्याप्रमाणे “ दुरिताचे तिमिर 
जावो। विश्व स्वधमंसूर्ये पाहो । जो जें बांडील तो तें लाहो । प्राणि- 
जात ॥ १८.१७९६॥” प्राप्त झोत होते यात काहीच शंका नाही. 

अशा प्रकारे श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेची प्रचीती सर्वांना 
त्यांच्या त्यांच्या इच्छेप्रमाणे व ज्याचा परमभाव असेल त्याप्रमाणे 
प्रसाद मिळत असल्यामुळे येत असे. मात्र श्रीस्वामी महाराजांकडे 
येणाऱ्या लोकांची स्थूळात्मक दुष्टी व सांसारिक योगप्राप्तीची 
इच्छा पाहिल्यावर असे वाटते की, रत्नाकराजवळ जाऊन एखा- 
द्याने एखादी कपदिक मागावी त्याप्रमाणेच सर्व लोकांच्या या 
याचना होत्या. त्यामुळेच एके दिवशी श्रीस्वामीमहाराज सर्वाना 
उद्देशून असे म्हणाले की- 

“ आपल्याकडे नित्य शेकडोशे लोक दर्शनाच्या निमित्ताने 
येतात; परंतु या लोकींमरध्ये द्रव्य कवर मुलगा या दोन वस्तूंखेरीज 


- अन्य अध्यात्मवस्तु मागणारा कोणी, दृष्टीस पडत नाही . सवं लोक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by SGangotri 


~ 


२१६ ` . .. ` „ ` ्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


द्रव्याची किवा मुलाची याचना करून सांसारिक गोष्टीच मागतात. 
वास्तविक पाहताः येथे ज्ञानफल प्राप्त होत असताना या लोक़ांना 
ते मागून घेता येत नाही हे आश्चर्यच आहे. “ न हि ज्ञानेन सदृशं 
पवित्रमिह विद्यते ॥” असे श्रीभगवंतांनी म्हटले असले व ते पवित्र 
ज्ञान आम्ही देण्यास तयार असलो तरी लोकांची दृष्टी मात्र याकडे 
न जाता संसाराकडेच जाते हे मोठे आश्चर्यच आहे. ” 
. श्रीस्वामीमहाराजांचे हे सर्व म्हणणे ऐकले म्हणजे एक प्रकारे 
त्यांनी आपल्या अपार सामर्थ्याची स्त्रमूखानेच ग्वाही दिली अस- 
ल्याचे दिसून येते. असे असले तरी ज्याप्रमाणे श्रीकृष्णना थांनी 
अर्जुनाला विश्वरूप दाखविल्यानंतर ते त्याला सहन न झाल्यामुळे 
व “ यालागीं जी देवा ।.एथिचें भय उपजतसे जीवा । म्हणौनी 
येतुला लळा पाळावा । जे पुरे हे आतां ॥ ज्ञानेश्वरी ११.५९३॥'' 
या श्रीज्ञानेशवरमहाराजांनी सांगितलेल्या न्यायाने त्या अपार विभु- 
रूपात राहण्याचे धैये न झाल्यामुळे त्याने स्थूलत्व भावाने किंवा 
-संसारमोहाने त्यांना साकार व चतुर्भुज होण्यास सांगितले. ज्ञान 
हे असेच. अपार व महान्‌ असल्यामुळे लोकांना ते सहन होत नाही. 
त्यामुळेच लोक सामान्य भोगांची इच्छा करतात. पण “ हे योग्य 
नाही,” असे जे श्रीस्वामीमहाराजांनी सांगितले अगदी तसेच अर्जु- 
नाला सांगताना श्रीगोपालकुष्णनांथमहाराज म्हणत असल्याचे सांग- 
ताना श्रीज्ञानशवरमहाराज “ श्रीज्ञानेश्वरीत ” असे म्हणतात की- 
:“हे अर्जुना ! तुझे है बोलणे ऐकून मला अत्यंत आश्चयें वाटते. 
तुझ्यासारखा असा, साकार चतुर्भुजरूप दर्शनाची मागणी करणारा 
अर्थात्‌ सांसारिक स्थूल गोष्टींची अपेक्षा करणारा, अविचारी 
मनुष्य मी पाहिला नीही. अरे ! “तुला हा विश्वरूप दर्शनाचा 
टवर्धाति.दिव्या.कशूंहय़ा दाम्ीजनचाः लेबर मोल "ळा झुका आहे. 


(७ 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कात रखे डा २१७ 


या लाभाचा संतोष न मानता उलट भीतीने' अडाण्यासारखा काय 
बोलतोस हे काही कळत नाही. आम्ही कोणासही प्रसन्न झालो तरी 
बाह्यात्कारीच प्रसन्न होतो व त्यास सांसारिक गोष्टीच देतो परंतु 
मनापासून प्रस्न होऊन आपली आत्मानुभूती कोणाला तरी अपण 
केली आहे-का ? अरे असे कधी घडले नाही. आम्ही तुझ्याकरिताच 
मनापासून प्रसन्न होऊन अंतःकरणातील गुह्य कमावन एवढे मोठे 
विश्वरूप ध्यान तुझ्याकरिता तयार करून तुला अनुभत केले. माझी 
प्रसन्नताही तुझ्या प्रेमभक्तीने कशी काय वेडावली हे माझे मलाच 
न कळल्यामुळे आमच्या या परमग॒ह्य ज्ञानाची अर्थात विशवरूपाच्या 
अनुभूतीची ध्वजा तुझ्या मनोजगतात उभविली आहे. अरे ! माझे 


हे ज्ञानस्त्रूप अनंत, अविनाशी व अनादि मायेपलीकडील असून 
` त्याच्यापासूनच कृष्णादिक सवं अवतार होत असतात. हे माझे 


स्वरूप केवळ जानतेजाने ओतप्रोत भरलेले, विश्वव्यापक, अनंत व 
अढळ असून सर्वांच्या आरंभीचे आहे. अर्जुना ! तुझ्यावाचून हे दुसऱ्या 
कोणीही पूर्वी ऐकलेले व पाहिलेले नाही; कारण हे कोणत्याही 
कल्पनांतगंत साधनाने सहजासहजी प्राप्त होणारे नाही. ” 
( ज्ञानेश्वरी ११-६०९ ते ६१६ ) 

हे अर्जुना ! सर्वव्यापक विश्वरूपदर्शनाच्या अर्थात ज्ञानस्वरूच्या 
अनुभूतीच्या लाभाने तू आज स्वत:ला धन्य मान. याचे भय मान 
नकोस आणि या अनुभूतीच्या ज्ञानावाचून ( सांसारिक असे ) 
दुसरे काहीही चांगले आहे असे .मेनात देखील आण्‌ नकोस. अरे! 
अमृताने तुडुंब भरलेला समुद्र जर अकस्मात्‌ प्राप्त झाला तर 


- आपण त्यात बुडून मरून जाऊ अशा भीतीने तो कोणी टाकन देईल 


काय ? किवा सोन्याचा«डोंगर दृष्टीस सर्डल्यावर तो एवढा मोठा 


CC-Oumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२१८ १ श्रीथोरलेस्वापीमहाराज 


सोन्याचा डोंगर आपणास नेता येणार नाही म्हणून त्याचा कोणी 
अव्हेर करून जाईल का? दैवयोगाने चिंतामणी रत्न सापडल्यावर 
ते अंगावर धारण करावयाचे सोडून त्याचे ओझे होते म्हणून कोणी 
टाकन देईल का? किवा कामधेनू आपल्याला पोसवत नाही म्हणून 
कोणी हाकून देईल का? शीत उत्पन्न करणारा चंद्र घरी आला 
असता तुझ्यापासून उष्मा होतो म्हणून कोणी त्याला “बाहेर जा”, 
असे म्हणेल काय? तू सावली पाडतोस म्हणून “ बाजूला जा”, 
असे सूर्याला कोणी म्हणेल काय! त्याचप्रमाणे या तेजस्वी 
विश्वरूप दर्शनाचे ऐश्वर्य अनुभवाच्या रूपाने आज तुझ्या हातात 
सहज आले असताना तुझ्या मनात गडबड व गोंधळ का उत्पन्न 
व्हावा ? पण अर्जुना ! तू अगदी गांवढळ असून तुला काही समजत 
नाही. यामुळे तुझ्यावर रागवून तरी काय उपयोग ? खरोखर तू 
अंग सोडून पडछायेळा आलिंगन देतो आहेस. तू आपले मन अधीर 
करून सांसारिक चतुर्भुज रूपावर प्रीती करतो आहेस; पण हे बरे 
नाही, कारण ते माझे खरे स्वरूप नाही. 
( ज्ञानेश्वरी ११.६२३ ते ६३० ) 

श्रीस्वामीमहाराजांचा कातरखेडा येथील मुक्क्रामाचा शेवट 
ज्यावेळी जवळ येत चालला त्यावेळी एफ दिवस ते आपल्या जवळील 
श्री. कृष्णा नरसीकर यास असे म्हूणाळे की, “ अरे कृष्णा! कोणी 
काही कोणी काही असे काहीना काही मागण्यासाठी लोक आप- 
ल्याकडे सतत येतच असतात. मात्र हा गंगाधर ( वैद्य ) काही 
आपल्याकडे कसलीही मागणी करींत नाही. याला आमच्या सोव- 
ळ्याच्या छाटीतून एक हातभर वस्त्र प्रसाद म्हणून काढून देव 
त्याला असे सांग की, है. वस्त्र कोणाला देऊ नकोस. ते पोथीला 


रं i PY | | 
CATE 


mukshu,Bhawan Varanasi-Collection. Digitized by eGangotri 


TT >चछछछछछछ छा 


oe 


CE EN 


कळकट ीपी४शऑॅ? ९?0१0?0)”४्रटटी0 0? शी”? 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २१९ 


श्री. कृष्णा नरसीकर याने तत्काळ श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
आज्ञेचे पालन केले व त्यांच्या सोवळ्याच्या छाटीचा प्रसाद श्री. 
गंगाधरपंत वैद्य यांना दिला. या ध्रसादप्राप्तीने श्री. गंगाधरपंतांना 
अपरभित आनंद झाला. कातरखेडा येथे मिळालेल्या या छाटीच्या 
प्रसादाचे व श्रीक्षेत्र पवनी येथे मिळालेल्या नारळाच्या प्रसादाचे श्री. 
गंगाधरपंपत वैद्य यांच्या लेखी जे अपार माहात्म्य होते ते त्यांनी 
लिहून ठेवलेल्या शब्दातच पाहणे योग्य ठरेल. यासंबंधी ते असे 
म्हणतात की, “हा मिळालेला ( छाटीचा ) प्रसाद ह्याचे 
(स्वतःच्या) जवळ असोन पवनी येथे दर्शनाला गेल्यावेळी नारळाचा 
प्रसाद ह्याला मिळाला. तो विशेष महत्त्वाचा असल्याने जपुन ठेविला 
आहे. ( श्रीस्वामीमहाराजांच्या ) दर्शनाला (जे) लोक येतात ते 
बहुतेक करून नारळ श्रीस्वामीमहाराजांपुढे ठेवीत असत. श्रीस्वामी- ` 
महाराजांनी तोच त्याचा नारळ त्याला प्रसाद द्यावा. हा पवनी 
येथे मिळालेला प्रसादाचा नारळ असे प्रकारचा नाही. आज्ञा घेऊन 
पवनीहून निघण्याचे वेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीसीताराम- 
महाराजांना बोलावून कोठारातून नारळ मागविला. तो प्रसाद. 
रूपाने दिल्यामुळे तो नारळ विशेष महत्त्वाचा प्रसाद आहे हे 
सांगणे न लागे. ” 

कातरखेडा येथे श्रीस्वामीमहाराजांसाठी झोपडी बांधलेली 
होती. तेथे त्यांच्या बरोबर श्री. कृष्णा व श्री. बापू ही श्रीक्षेत्र 
नरसीची दोन मुले, श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीचे श्री. केशवभंटजी विभुते 
व तेथीलच काही स्त्रिया, इंदूरचे श्री. टिल्लू शास्त्री इत्यादि मंडळी 
राहात होती. श्रीस्वा्ीमहाराज यातील त्रिया ,सोडून सर्वजणांना 
वेदान्त निरूपण सांगत "असत. कातेरखेंडा येथे राहणाऱ्या ल्ोकांची 


८हएीमिखातीओपलहाबीदपतीमेकारीठाला ्री.हाणण्या* 


२२० - श्रीथोरलेस्वामी महा राज 


साठी श्री. गणपतसिह राजेसाहेब यांनी बेछासकट एक माकण दिली 
होती. या माकणीतून पाणी आणून रोज सर्वांना पाणीपुरवठा केला 
जात असे. एक्रे दिवशी पाणी वाहणारा बेल काही विकार होऊन 
अकस्मात गतप्राण झाला. बैल मेल्याचे श्रीस्वामीमहाराजांना 
कळताच त्यामुळे भक्‍तमंडळीचे पाणी पिण्याचे हाल होतील हे जाणून 
त्यांनी आपल्या कमंडळूतील तीथे मृत बैलावर शिपंडताच तो जिवंत 
झाला. श्रीस्वामीमहाराजांची ही अद्‌भुत लीला किंवा चमत्कार 
पाहिला म्हणजे हे लक्षात येते की, असे चमःकार करण्यामागे 
त्यांची काहीतरी अपूर्व धारणा आहे. श्रीसंत तुकाराममहाराजांनी 
“ जेणें हे घातली मुक्तीची गवांदी । मेळविली मांदी वैष्णवांची ॥ “ 
असे म्हणून महापुरुषांचा चमत्कार करण्यामागची धारणा स्पष्ट 
केली आहे. श्रीएकनाथमहाराज, श्रीतुकाराममहाराज, श्रीनिळोबा- 
महाराज व श्रीमध्वमुनीश्वर यांचे यासंबंधीचे अभंगादि पाहिले 
म्हणजे हे स्पष्ट होते. 

कैवल्याचा पुतळा प्रगटला भूतळा । 

चेतन्याचा जिव्हाळा ज्ञानी माझा ॥ १॥ 

ज्ञानियांचा शिरोमणी वंद्य जो कां पुज्यस्थानं । 

सकाळांसी शिरोमणी ज्ञानोबा माझा ॥ २॥ 

चालविली जड भिती हरली चांगयाची आती १ 

सोक्षमार्गीचा सांगाती ज्ञानोबा माझा ॥ ३ ॥ 
, रेडयामुखीं वेद बोळबिला' गवं विजांचा हरविला ॥ 
शांतिबिब प्रगटला ज्ञानोबा साझा ॥ ४॥ 

गुरुसेवेलागों जाण शरण एकाजनादंन । 
चेतन्याचें जीवन ज्ञानोबा माझा ॥.५॥ 


~ 
(७-0. Mumukshw Swan Varanasi CAection. Digitized Nf eGangotn 


~ 


2200000009 2१00/000000/0/0/070/0८-4(शशशिशिणाट 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा र २२१ 


जयाचिये द्वारीं सोन्याचा पिपळ । अंगीं ऐसें बळ रेडा बोले ॥१॥ 
करील तें काय नव्हे महाराज । परी पाहे बीज शुद्ध अंगी ॥२॥ 
जें हे घातली मुक्तीची गवांदी। मेळविली मांदी वेष्णवांची ॥३॥ 
तुका म्हणे तेथें सुखा काय उणें । राहे समाधाने चित्ताचिया ॥४॥ 
+ मै WR 

चोळविला बोले वेद । म्हसा सुबुद्ध स्वरान्वये ॥ १॥ 

काय एक न करा देवा । भितो चालवा निचेष्टिता ॥ २॥ 

शिष्यांलागी देतां बोध । न लगे पदार्थ निमिषही ॥ ३॥ 

निळा म्हणे ज्ञानेश्वरा । मजही अंगिकारा दीना ॥ ४॥ 

प्र 
शुकसनकादिक महिमा ज्याचा वर्णिति वेदपुराणीं रे। 
गोकुळ गोंबळ होऊनि गाई चारी चक्रपाणी रे ॥ ी 
' जो हा पांडवर्घार हरि - सारथी पाजी तुरंगा पाणी रे। 

तो हा सद्गुरु ज्ञानेश्वरहरि स्मरणें तारी प्राणी रे ॥ १॥ 

ज्यानें केली भगवद्गोतेवरतो सुंदर टोका रे। - 

सादर परिसति होती त्यांची संसारांतुनि सुटका रे। 

प्राकृत भाषा रुचिकर रचिली करूनि सुधारस फिका रे। 

भक्तिज्ञानविरक्तोचाही पोषीतो रस निका रे ॥ २॥ 

दगडाची ही भिति जयाने चालविली जड माती रे। | 

पेठणि दिधली वेदपरीक्षा वेड्या रेडया हातीं रे॥ 

सुवर्णाचा पिपेळ ज्याच्या द्वारी वेष्णव पाहतो रे। 

अजानदक्षाखालें शांब आसन घालूनि राहती रे ॥ ३॥ 


ग्र ज्र 
कातरखेडा येथे विचवांचीः वस्ती आधीच खूब होती. त्यातच 
तेथे श्रीस्वामी महा राजांच्या वास्तव्यामुळे आलेल्या. भक्तांची" वस्ती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२२२ ' श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


झाल्यावर त्यांचा फारच सुळसुळाट झाला. परंतु श्रीस्वामीमहा- 
राजांनी कोणालाही विच मारा किंवा विंचू मारू नका अशा दोन 
आज्ञांपेकी एकही आज्ञा केली नव्हती. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
भजनाच्या नियमाप्रमाणे ज्यावेळी दररोज रात्री कातरखेड्याला 
सर्वे लोक एकत्र येऊन भजन करीत असत त्यावेळी नित्य शेकडोशे 
विच दिव्याजवळ येत असत. हे सर्वे विचू एका पात्रात घालून दूर 
नेऊन सोडन देण्यात येत असत. “ अहिंसा परमो धर्मे: । ” हाच 
श्रीस्वामीमहाराजांचा एकमात्र नियम होता. अशा स्थितीत एके 
दिवशी रात्री श्रीक्षेत्र तरसोबावाडीच्या एका बाईंना दोन ठिकाणी 
विच चावला. त्याबरोबर त्या बाई जागृत होऊन मोठमोठ्याने 
रड लागल्या. त्यांचे रडणे ऐकन श्रीस्वामी महाराज व जवळची 
सवे मंडळी उठन त्या बाईंच्या जवळ आली 
त्या बाईंच्या वेदना. टूर होऊन विचवाचे विष उतरावे म्हणून 
श्रीस्वामीमहाराजांनी एका गृहस्थांना कडूलिंबाची पाने' असलेली 
फांदी तोडन आणण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे त्या गृहस्थांनी तत्काळ 
कडलिंबाच्या झाडाच्या पानाने भरलेली एक फांदी तोडन आणली 
श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या फांदीने वारा बालून त्या बाईच्या अंगात 
भिनलेले विंचवाचे विष उतरविण्यास सुरवात केली. अशा प्रकारे 
श्रीस्वामीमहाराज तासभर त्या बाईंना वारा घालीत बसले; पण 
विचवाचे विष फार जालीम असल्यामुळे ते काही उतरले नाही 
है आणि त्या वाईचे रडणेही बंद झाले नाही 
| श्रीस्वामीमहाराज कष्ट करून कडलिबाच्या फांदीने सतत 
त्या बाईंना वारा घालण्याचे कायं एक तासापेक्षाही अधिक काळ 
करीत राहिल्याचे पाहून त्यावेळी त्यांच्या जवळ उभ्या असलेल्या 


“थ्ी.गंगीधरपत वैध यानी हैं सहिन ने झील्यमुंल ते अर्त्यतत नम्रपणे 


———~g 


ककल न न-क.0क्‍:००++5 4494 5 कलडसससइक्‍्-ा+7+आ +०++_++-...४8४---------+-- 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २२३ 


श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाले की, “ प्रभो ! आपली आज्ञा 
असल्यास मला माहीत असलेल्या एका वनस्पतीचा उपयोग केल्यास 
या बाईंचे विष उतरून यांना बरे वाटेल. ” श्री. गंगाधरपंत वैद्य 
यांचे हे म्हणणे ऐकताच त्यांना श्रास्वामीमहाराज तत्काळ असे 
हणाले की, “ आपणास अशी वनस्पती माहीत असल्यास तिचा 
जरूर उपथोग करा. ” त्याबरोबर श्री. गंगाधरपंत यांनी जवळच 
त्यांना निजण्यास जी खाट मिळाली होती, त्या खाटेखाली नागर- 
मोथा नावाची जी वनस्पती होती, ती काढन घेऊन तिचा उपयोग 
केला. अशा रीतीने त्या वनस्पतीचा वापर केल्यानंतर केवळ दोन 
मिनिटातच त्या बाईंचे रडणे बंद पडले. त्या बाईंना चावलेला विच 
अत्यंत विषारी असल्यामुळे पुढे त्यांना दोन दिवस कष्ट झाले 
परंतु ते सहन करण्याजोगे होते 
अशा प्रकारे त्या बाईना बरे वाटल्याचे पाहून सर्वांनाच हायसे 
वाटले. त्यावेळी श्रीगंगाधरपंत श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाले 


` की, “ प्रभो ! या बाईंचे विष उतरले हे केवळ आपल्या कृपेचेच ` 


फळ आहे. आपण कृपा केल्यामुळेच मला हे औषध सुचले. वास्त- 
विक पाहता नागरमोथ्यामुळे सापाचे विष उतरते; परंतु या 
विचवाचे विष फार तीव्र असल्यामुळे तीच वनस्पती आता वापरली. 
प्रभो! आपणास हे सर्वं विदितुच आहे; परंतु आपण केवळ 
माझ्यातफं हे औषध देऊन जी लीळा केली त्यामुळे मी अगदी 
आश्चर्यचकित झालो आहे. माझा अहंकार वाढ नये एवढीच 
आपण माझ्यावर कृपा करावी अशी आपल्या चरणी माझी प्रार्थना 
आहे गा प्र 

श्री. गंगाधरपंत ग्रांचे हे बोलणे ऐकून श्रीस्वामीमहाराज 
किचित्‌ इसले व गप्प बैसले. पुढे कोणीही  श्रीस्वामीमहाराजांना 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२२४ श्रीथोरलेस्वामी महा राज 


विचवाचे औषध विचारले तर ते त्याला नागरमोथा या वनस्पतीचा 
उपयोग करण्यास सांगत असत. नागरमोथा पोटात दिल्याने व 
मिच किवा सर्प चावन दंश झालेल्या माणसाच्या प्रत्येक कानात 
वीस वेळा फुंक घाळण्यामुळं विषाची बाधा क्रमी होत असते 
श्रीक्षेत्र नरसोत्रावाडीच्या बाईंची विचबाची बाधा कमी व्हावी 
म्हणून याच वनस्पतीचा श्रीस्वामीमहाराजांनी दोन्ही प्रकारांनी 
उपयोग केला होता. 
डहीचे श्रीराजेसाहेब श्री. गणपर्तासह ठाकूर हे श्रीस्वामीमहां- 
राजांचे परमभक्त होते. त्यांनीच सर्वे ब्यवस्था करून कातरखंडा 
येथील श्रीस्वामीमहाराजांच्या भक्तमंडळींचा मुकक्राम सुखावह 
केला होता. श्रीराजेसाहेबांची भक्‍ती अत्यधिक वृद्धिगत झाल्या- 
मुळे श्रीस्वामीमहाराजांचे चरण आपल्या राजधानीला व राज- 
वाड्याला लागावे म्हणून एक दिवस त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
. चरणी साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम घालून अशी प्रार्थना केली की, “हे 
प्रभो ! आपण कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम्‌ आहात. तरी या भक्ताची 
एक इच्छा पूर्ण करावी. आपण एकदा आमच्या राजधानीत येऊन 
आमच्या सर्व प्रजाजनांना आपले दर्शन द्यावे आणि आमच्या 
घरातील सवं लोकांना आपला कृपाशीर्वादप्रशाद देऊन कृतार्थ 
करावे. आपण माझी ही प्रार्थना मान्य करावी. नाही म्हणू नये. ” 
श्रीराजेसाहदेबांची भक्ती पाहून श्रीस्वामीमहाराजांना परम 
१ संतोष झाला त्यांनी त्यांची प्रार्थता ऐकली. आपली प्रार्थना मान्य 
झाल्याचे पाहून श्रीराजेसाहेबांनाही परम समाधान वाटले. एका 
शुभदिनी श्रीराजेसाहेब श्रृंगारलेला हत्ती व सैन्य घेऊन कातर- 
खेड्याला आले. त्यानंतर _,निघण्याच्या. वेळी श्रीराजेसाहेबांनी 
०८क्षील्फीमहाछाजांता/ द्दत्तीतळ। असण्याची आपदा: कैली; परंतु. 


सडू 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २२५ 


श्रीस्वामी महा राजांनी श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीच्या श्री. केशवभटजी 
विभुते पुजाऱ्यांना हत्तीवर वसवून आपण श्रीराजेसाहेबांच्या बरोबर 
चालत राजवाड्यावर गेले. श्रीक्षेत्र नस्सोबावाडीचे पुजारी म्हणजे ` 
साक्षात्‌ श्रीदत्तच आहेत अशी श्रीस्वामीमहाराजांची धारणा होती. 
त्यामुळेच त्यांनी श्री. केशवभटजी विभृते पुजारी यांना हत्तीवर 
बसविले होते 
श्रीस्वामीमहाराजांचा डही संस्थानच्या राजवाड्यातील प्रवेश 
अत्यंत वाजत-गाजत झाला. राजवाड्यात प्रवेश करताना सुवासिनी 
स्त्रियांनी त्यांना ओवाळले व त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली. त्यानंतर 
श्रीराजेसाहेबांनी श्रीस्वामीमहाराजांना आपल्या सिंहासनावर ` 
बसवून त्यांचे चरण प्रक्षालन करून व त्यांना सुवासिक अत्तरे लावन 
त्यांची गंध्पुष्पधूपदीपादिकांनी पुजा केली व सर्वे परिवारासह 
शऔस्वामीमहाराजांच्या चरणांवर मस्तक ठेवून “ दासावर कृपा 
असावी, ” अशी प्रार्थना केली. श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणावर 
मस्तक ठेवताच श्रीराजेसाहेबांचे डोळे प्रेमाश्रूंनी भरून आले व 
त्यांच्या शरीराला कंप सुटला. अत्यधिक भकत्यद्रेकामळे त्यांचा कंठ 
अगदी सद्गदित झाला. त्यांचा हा भक्तिभाव पाहून श्रीस्वामौ- 
महाराज अत्यंत प्रसन्न झाले व त्यांनी त्यांच्या मस्तकात्रर हांत 
ठेवून त्यांना आशीर्वाद दिला ब त्यांचे सर्वाभीष्ट चितून त्यांना 
प्रसाद दिला 
त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराजांच्या आदेशाने श्रीराजेसाहेबांनी 
थी. केशवभटजी पुजाऱयांना पुष्कळ द्रव्य, उंची वस्त्रे व हातात 
घालावयाला बहुमोल सुवर्णाची मुद्रा दिली. श्रीक्षेत्र नरसोबा- 
वाडीच्या पुजाऱ्यांची पूजा म्हणजे :प्रीदत्तत्रेयांचीच पूजा व त्यांचा 


००-॥ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२२६ - श्रीथोरलेत्वामीमहाराज 


तूनच श्रीस्वामीमहांराजांनी ही संभावना करविली होती 
अशा रीतीने' श्रीराजेसाहेबांचे व इतर सर्वांचे समाधान करून 
रीस्वामी महा राज आले तसेच लव्याजम्यासह वाजत गाजत कातर- 
खेड्याला आपल्या पर्णकुटीवर परत गेले 
ही सवं कथा वाचली म्हणजे बिदरच्या राजाने श्रीमचृसिह- 
सरस्वतीस्वामीमहाराजांना आपल्या राज्यात कसे नेले याचे जे वर्णन 
श्रीसरस्वती गंगाधर यांनी श्रीगुरुचरित्रात केले आहे, त्याचे स्मरण 
झाल्याशिवाय राहात नाही. श्रीदत्तात्रेयांनी श्रीवासुदेवानंदस रस्वती- 
स्वामीमहाराजांच्या रूपाने “ योगिराज” या नावाने चतुर्थ अवतार 
रारण केला असल्यामुळे तृतीय अवतारातील कथेचीच यथे पुनरा- 
वृत्ती झाल्याचे दिसून येते. तृतीय श्रीदत्तावतार श्रीमन्नूसिहसरस्वती- 
स्वामीमहाराज हे एका यवनराजाच्या घरी:गेले होते तर चतुर्थ 
श्रीदत्तावतार योगिराज श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाये श्रीवासु- 
देवानन्दसरस्वतीस्वामीमहाराज हे एका रजपूत राजाच्या घरी गेले 
` होते एवढाच फरक येथे आहे. श्रीमच्ुसिहसरस्वतीस्वामी महा राजांच्या 
राजेशवर्य अवलोकनाचे वर्णन श्रीस्वामीमहाराजांना किती तंतोतंत 
लागू पडते हे श्रीगुरुचरित्रातील पुढील वर्णन वाचले की लक्षात 
येईल. श्रीसरस्वती गंगाधर असे म्हणतात की- 
राजा म्हणे स्वामियासों । तुझें प्रसन्नत्वें आम्हांसी । 
राज्य पावलों संतोषी । अष्टेश्वयं भोगिलीं ॥ ५०.१८९ ॥ 
| पुत्रपोत्र देखिलें नयनीं । पूणं निवालों अंतःकरणी । - 
संकल्प असे माझे मनीं । अष्टेश्व्य माझं अवलोकावें ॥१९०॥ 
भक्तवत्सल ब्रीद तुझें » वासना पुरवावी जी माझे । 
००-०0. दिहा अतरों भरोसे, "कीन-होईच।चुके, चर 0 १ ९,१॥ 


| 

| सत्कार म्हणजे श्रीदत्तमहाराजांचाच सत्कार होय, या दुढ धारणे- 
| 

| 

| 

। 

। 


अध्याय सब्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २२७ 


श्रीगुरु म्हणती तयासी । आम्हों तापसी संन्यासी । 
येऊं नये तुझे नगरासी । महापातकें होती तेथे ॥१९२॥ 

¢ * ज्र 
विस्मय करी अति मानसों । येऊनि लागला चरणासी । 
विनवितसे भक्तीसी । गहाप्रती यावें म्हणतसे ॥५०.२२८॥ 
नगर सवं श्डुंगारले । प्रवाळ मोतियां तोरण केले । 
गुढिया मखरें उभारलें । समारंभ थोर नगरांत ॥२२९॥ 
बेतवोनियां पालखीत । आपण चरणचालीं येत । 
नवरत्ने असे ओंवाळीत । नगरलोक आरत्या आणिती ॥२३०॥ 
ऐशा समारंभ राजा देखा । घेऊनि गेलां गुरुनायका । 
विस्मय झाला सकळ लोकां । महदाश्चर्यं म्हणताती ॥२३१॥ 
सर्वे वाजंत्र्यांचे गजर । बंदिजन वाखाणती अपार । 
राजा हषं निर्भर । घेऊन जातो श्रीगुरूसी ॥२३९॥ 
नानापरीचीं दिव्य वस्त्रं । वांटीतसे राजा पवित्रें। 
दिवें ओंबाळितो स्वर्णपात्र । भिक्षुक तुष्टले बहुत देखा ॥२४०॥ 
ऐशा समारभे देखा । घेऊनि गेला राजा ऐका । 
महाद्वार पातले सुखा । यायघडचा अंथरती ॥२४१॥ 
नानापरींची दिव्यांबरें । मार्गो अंथरतो अपारें । 
बाजती भेरी वाजंत्रं। राजग॒हा पातले ॥२४२॥ 


. सहासिहासनस्थानों । श्रृंगार केला अतिगहनीं । 


जगद्गुरूतें नेऊनी । सिहासनीं बेसविलें ॥२४३॥ 
राजमंदिराच्या नारी । आरत्या घेऊनियां.करीं । , 
ओंचाळिती हर्षेनिभरी । अनन्यभावे क्रोनियां ॥२४४॥ 


* +) #5 


क्र ७ ७ पु 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri & 


२२८ ..,. .. श्रीथोरलेश्वामीमहाराज 


माजी खजिनदार श्री. सुखानंदी यांना त्यांनी काही औषधांची 
माहिती लिहून दिली होती. त्या सवे औषधांची माहिती असावी 

म्हणून श्री. गगाध रपंत वंद्य यांनी त्या वहीची एक प्रत स्वत: तयार 

| करून घेतली होती. याच मुक्कामात धीस्वामीमहाराजांनी आत्म- 
{चितेन मराठीत लिहिले. साधक भक्तांनी हे आत्मचिंतन सतत करीत 
राहून अनर्थंका रक जन्ममरणपरंपरा चुकवावी व ब्रह्मरूप व्हावे 
अशीच धीस्वामीमहाराजांची इच्छा असल्यामुळे सर्वाच्या सोयी 
साठी ते पुढे देत आहोत 


॥ आत्सचिन्तन ॥ 


हा स्थूल देह अन्नमय कोश आहे; कारण अन्नापासून झालेले 
मातेचे रक्‍त व पित्याचे. रेत यापासून विटाळात उपजला आणि 
मळमूत्रादि विटाळाने भरला. याला नाना विकार आहेत म्हणून हा 
आत्मा नव्हे. यामुळेच अविचाराने मीपणा व ममता होते. ती सर्व 
खोटी. त्याप्रमाणेच देह रोडला म्हणजे मी रोडलो इत्यादिक व्यव- 
हारही खोटा. पायास काटा लागला, थंड, ऊन कळते ते देहचेतन्य 
देहाला ज्ञान असते; तर मेलेला देह हायहुय करीत असता 

तर तो जळाला असताही, हालचाल करीत नाही. जिवंतपणी कळते 
ते या देहाच्या आत असणारा लिंगदेह जो, त्यातील अहंकार आहे 
त्याचे व जीवात्म्याचे तादात्म्य म्हणजे एकरूप झालेल्या अहंकाराने 
$ देहाला व्यापिले म्हणजे देह जड असताही चेतनासारखा भासतो. 
| त्यामुळे देहाला .समत्रल्यासारखा भ्रम होतो. जसे नौकेत बसुन 
आपण जात असता तीरावरची झाडे जातात असा भ्रम होतो ते 

सर्वे खोटे, त्याप्रमाणे देहेद्रिये,“प्राण, मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार हे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|| 
| श्रीस्वामीमहाराजांचा कातरखेडयाला मुक्काम असतानाच डहीचे 
| 
| 


रह 


OS SN TS 00 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २२९ 


चेतनसे वाटतात. तो सर्वे भ्रम खोटा, असा निश्चय झाला म्हणजे 
मी अमक्याचा व हे माझे इत्यादिक हे सवं खोटे ठरते व मी सर्वांचा 
साक्षी व सर्वाहून वेगळा आहे असा निश्चय होतो. मग हा पिडस्थूल- 
ह व येथे होणारी जाग्रत्‌ अवस्था व याचा अभिमानी विश्वसंज्ञक 
आणि ब्रह्मांडदेह विराट्‌ व याचा अभिमानी वैश्वानर हे सर्व नश्वर 
आणि मी साक्षीभूत आतमा अविनाशी असा निर्धार करावा. 
ज्याप्रमाणे या तमोगुणाच्या द्रव्य शक्तीपासून स्थूलप्रपंच झाला 
त्याप्रमाणे क्रियाशक्ती रजोगुणापासून पाच प्राण व पाच कर्मेंद्रिये 
आणि ज्ञानशक्ती, सत्त्वगुणापासून .पाच ज्ञानेंद्रिये, मन, बुद्धी, चित्त 
व अहंकार झाले. यापासून सूक्ष्मभूत रचित स्थूलदेहाचे आत असणारा 
सूक्ष्मदेह म्हणजे लिंगदेह आहे. येथे स्वप्नावस्था आहे. याचा अभि- 
मानी तैजस आहे. यामध्ये तीन कोश आहेत. ते हे की-पाच प्राण 
व पाच कमेंद्रिये मिळून प्राणमय कोश होतो. भूक, तहान, बळ, देणे, 
घेणे, चालणे, बोलणे, रती व मलमूत्रोत्सगे हे सबं धर्म प्राणाचेच 
आहेत. क्षुधापिपासादि धर्म आत्म्याचे मुळीच : नव्हेत. तसेच पाच 
ज्ञानेंद्रिये व मन मिळून मनोमय कोश होतो. संकल्प, विकल्प, काम, 
संशय, विपर्यय, दुःख व शोकादिक हे सवे मनोमय कोशाचेच धर्म 
आहेत. या धर्मांचा आत्म्याळा मुळीच स्पशंसुद्धा होत नाही. तसेच 
पाच ज्ञानेंद्रिये व बुद्धी मिळून विज्ञानमयकोश होतो. यामुळेच कतृत्व 
व ऊहापोहादिक घडते. हे धर्म विज्ञानमय कोशाचेच आहेत, आत्म्याचे 
नव्हेत. स्थूलदेह अधिष्ठान, अहं*₹एर कर्ता, ज्ञानेंद्रिये पाच व क मेंद्रिये 
पाच व अंतःकरण ही कमेसाधनभूत करणे. ( म्हणजे साधने होत. ) 
पाच प्राणांच्या चेष्टा आणि नेत्रादि इंद्रियादिकांच्या सूर्यादि देवता 
या पाचांच्या योगाने, कायिक, वाचिक ठ मानसिक अशी तीन 
प्रकारची कमें होतात."ती पापपुण्यहेपौ कमें ही मी केली, असे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२३० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


आपण अकर्ता असताही जीवात्मा आपल्यावर कतृत्व घेऊन बद्ध 
होतो आणि जन्ममरणाच्या फेऱ्यात पडून सुखदुःख भोगतो. या 
छिंगदेहाभिमानी जीवाचे नाम तैजस. लिगदेहाचा वियोग होणे 
हेच मरण जाणावे. छिंगदेहतादात्म्याने, जीव स्वर्गवास, नरकवास; 
गर्भवास व बाल्यादि अवस्थांनी होणारे दुःख भोगतो. 

स्थूल आणि सुक्ष्म हे दोनही देह कार्यभूत आहेत. याचे कारण, 
अनिवेचनीय अविद्या म्हणजे, अज्ञान आहे. हाच कारण देह होय. 
येथे निद्रावस्था असून याचा अभिमानी प्राज्ञ नावाने जीव जाणावा. 
या तीन देहांहुन वेगळा जो त्याला प्रत्यगात्मा, साक्षी, कूटस्थ, 
असंग, पुरुष, त्वंपदलक्ष्य असे म्हणतात. 

मुमुक्षने एकांती बसुन, एकाग्र मत करून असे चितन करावे की- 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण हे तीन देह व येथे होणाऱया जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ती यांचे कारण सत्त्व, रज, तमोगुण असून विश्व, तैजस व प्राज्ञ 
हे तीन देहांचे अभिमानी आहेत. या सर्वाचा द्रष्टां, साक्षी, कूटस्थ, 
निविकार प्रत्यगात्मा मी एकच आहे. हे सर्व गुणविकार मला लागत 
नाहीत. म्हणून मी असंग, अज, अजित, अविकारी, अजर, अमर, 
अनादि, अनंत, परिपूर्ण परब्रह्मरूपी, अकर्ता, अभोक्ता, नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्‍त व सत्यस्वभावाचा असून अत्यंत निर्मल आहे. मी निरामय 
आहे. मी अक्रिय आहे. मी सदेद मुकत आहे. मी इंद्रियांच्या व 
मनाच्या गतीपलीकडचा आहे. माझा अंतपार नाही. मला भूतभौतिक 
संबंध नाही. असा मी एकच अद्वितीय आहे. याप्रमाणे अशा शब्दाने 
निरन्तर निश्‍चय करणे ही शब्दानुवद्ध सविकल्प समाधी जांणावी: 
अंतःकरणात ज्या ज्या कामक्रोधादि वृत्ती उठतात त्या त्या वृत्तींचा 
द्रष्टा, साक्षी मीच, आहे. ज़्याप्रमाणे पाण्यावर ब्राऱ्याने तरंग जिकडून 
उठतो (तिकडे पाणी व जिकडे जातो तिकडे पाणीच असून रंगात 


>C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


२२५२०५५॥००२२५५८२-५२२>>-->>>->८>>->>>-->>-->-_>>>>___.-->>>-.ववव--ल-ूनूीेळळळळळळळ 


अध्याय सव्विसावा - श्रोक्षेत्र कातरखेडा २३१ 


ब त्याच्या दोन्ही बाजूस पाणीच असते व वारा शांत झाल्यावर 
केवळ एक पाणीच असते त्याप्रमाणे मायामयवासनेने ज्या ज्या वत्ती 
उठतात त्याच्या आत, बाहेर, साक्षिभूत आत्माच आहे व वृत्ती शांत 
झाल्यावर केवळ एकच प्रत्यगात्मा असतो तोच मी. जाग्रत्स्वप्नां- 
मध्य जे हत असते ते ज्यावेळी या साक्षीपणाच्या अभ्यासाने नष्ट 
होते व निद्राही येत नाही त्यावेळी जे सुख भासते तोच आत्मानंद 
होय. त्याचा निरंतर अभ्यास ठेवावा; म्हणजे क्रमाने निविकल्प. 
समाधी सिद्ध होईल. समाधीतून उठल्याव रसुद्धा बाहेर जे जे मायिक , 
नामरूपात्मक व भूतभोतिक जड जग दिसते त्याचे नामरूप टाकन 
सच्चिदानंदरूप तत्पदलक्ष्य ब्रह्म आहे तेच मी व मी प्रत्यगभिन्न 
परमात्मा आहे, असे निरंतर चिंतन करावे म्हणजे जन्ममरणादि 
अनर्थं निवारण करणारा प्रबोध होतो 
॥ इति आरत्माचतन समाप्त ॥। 

श्रीस्वामीमहाराजांचा कातरखेडा येथील मक्काम आता संपत 
आला होता. अशातच श्रीरामनवमी जवळ आली. श्रीमंत गणपतर्सिह 
राजेसाहेब हे दर वर्षी श्रीरामनवमीचा उत्सव डही येथे मोठ्या 
थाटामाटाने साजरा करीत , असत. त्या दिवशी श्रीराममंदिरात 
श्रीरामजन्माचे कीर्तन होत असे. त्या वर्षी श्री राजेसाहेबांनी मोठ्या 
भक्तिभावाने ्रीस्वामीमहाराजांना धी रामजन्माचे कीतंन ऐकण्यास 
आमंत्रण केले. श्रीस्वामीमहाराजांनीही श्रीरामनवमीचा उत्सव 
करून तसेच पुढे श्रीक्षेत्र गरुडेशवंराला जावे असा विचार करून 
श्री राजसाहेबांनी दिलेल्या आमंत्रणाचा स्वीकार केला व त्यांनी 
चत्र शुद्ध ८ ला तिसऱ्या प्रहरी कातरखेडा सोडले. सर्वसाधारण- 
पणें रात्री आठ वाजता ते 'आपल्ण बरौबरच्या सर्वं मंडळींसह 
डहीला आले 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२३२ “ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


श्रीमंत राजेसाहेबांनी श्रीस्वामी महाराजांच्या उत रण्याची स्वतंत्र 
व्यवस्था आपल्या बगिच्यात केली होती. त्याचप्रमाणे त्यांच्या 
बरोबरीच्या लोकांची त्याच बगिच्यात वेगळी व्यवस्था केली होती. 
श्रीस्वामीमहाराज ज्या जागी उतरले होते ती बगिच्यातील जागा 
आजपर्यंत सांभाळन ठेवण्यात आली आहे. या जागेत दर गुरुवारी 
भजन होऊन प्रसाद वाटला जात असे. जोपर्यंत श्रीमंत गणपर्तासह 
राजेसाहेब होते तोपर्यंत ते स्वतः आपल्या सव मंडळींसह या जागेत 
भजन करण्यासाठी येत राहिल्यामुळे पुढेहीळ काहीका हे गुरुवारचे 
भजन अविच्छिन्तपणे चालत राहिले 
ज्या दिवशी श्रीस्वामीमहाराजं येथे आले त्यादिवशी म्हणजे 
चैत्र शुद्ध अष्टमीला रात्री बगिच्यात भजनाचा उत्तम कार्यक्रमं 
झाला. दुसऱया दिवशी चेत्र शुद्ध नवमीला श्रीमंत गणपर्तासह 
राजेसाहेबांनी श्रीस्वामीमहाराजांना श्रीराममंदिरात नेले व त्यांना 
उच्चासनावर बसवून साक्षात्‌ प्रभू श्री रामचंद्रच आपल्या येथे आले 
आहेत या भावाने त्यांची पूजा केली. त्यानंतर श्री. रामभाऊ बापट 
यांचे श्रीरामजन्माचे कीर्तन झाले. ते कीर्तन ऐकन श्रीस्वामीमहा- 
राज अत्यंत संतुष्ट झाले. श्रीस्वामीमहाराजांनी सर्वांना आपल्या 
हाताने प्रसाद दिखा. तेथे जमलेल्या सर्वच मंडळींना श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या दर्शनाने कमालीचा आनंद झाला. त्य़ा दिवशी रात्री 
मंत्रजागर व भजन झाले. याही कार्यक्रमाला श्रीराजेसाहेब जातीने 
हजर राहिले होते. ग न 

श्रीरानभवमीच्या दुसऱया दिवशी दशमीला श्रीमंत गणपतसिह 
राजेसाहेब यांच्याकडून सर्व मंडळींना पक्वान्नाचे भोजन दिले गेले. 
(अशा रीतीने हाँ सर्वे कार्यक्रम पुर्ण झाल्यावर तिसऱ्या प्रहरी 
०मीस्वीमीमहाराअपंमी'शीक्षेत्रजारडेशवर येथेणा्याचीरितिधारी केली. 


ता FL SNES 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा * २३३ 


त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी आपल्या बरोवर असलेल्या सबं 
मंडळींना गाड्या देऊन पुढे रवाना करावे असे श्रीराजेप्ताहेबांता 
सांगितले. त्याप्रमाणे श्रीमंत गणपतसिहृ राजसाहेबांनी सर्वांच्या 
गाड्यांची सोय करून त्यांना निसरपूर या गावापर्यंत पोहोचते 
केले. या सर्वं भंडळीत जी जी मंडळी थीक्षेत्र नरसोबावाडीची होती 
त्या त्या सर्वे मंडळींना श्रीक्षेत्र नरसोबावाडीपर्यंतच्या गाडीभाडयाचे 
पेसे देऊन त्यांची वाडीपर्थंत जाण्याची व्यवस्था केली 

अशा प्रकारे सर्वांची व्यवस्था करून श्रीस्वामीमहाराज एकटेच 
पुढील प्रवासाला निघाले. त्यावेळी श्रीमंत गणपर्तासह राजेसाहेब 
यांनी बरोबर शिपाई नेण्याची खूप प्रार्थना केली; परंतु श्रीस्वामी- 
महाराजांची ती मान्य केली नाही. एवढेच नव्हे; तर “ आपल्या- 
बरोबर कोणीही येऊ नये, ” अशी शरीस्वामीमहाराजांनी सर्वांना 
आज्ञा केल्याने सर्वाचाच त्याबाबतीत निरुपाय झाला. श्रीस्वामी- 

राजांची आज्ञा म्हणजे ब्रह्मवाक्य असून ती ओलांडण्याचे धैय 
कोणालाही नव्हते. त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराज'दण्ड-कमण्डल घेऊन 
उभे राहिले व एक क्षणभर सर्वावर प्रेमाची दुष्टी टाकन, पुन्हा 

गे वळून न पाहता, ते श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वरच्या वाटेने चाल लागले 

त्यावेळी श्रीमंत राजेसाहेवांचे व तेथे जमलेल्या सर्व मंडळींची 
अंतःकरणे नियोगारनीने तापून॑ गेल्यामुळे त्यांच्या डोळचांमधन 
अश्रुधारा वाहू लागल्या. या सवें लोकांच्या दुःखाचे वर्णन करणे 
केवळ अशक्य आहे. ~ 

श्रीस्वामीमहाराज अलीराजपुरहुन श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वरला जावयास 
निघाले. वाटेत श्रीशूलपाणीश्वराच्या मंदिरात जाऊन दर्शन-वंदनादि 
करून श्रीशूल पाणीशवं यु च्याः जंगलातरन्फ्वते पुढे” जाण्यास निघाले 

३० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


२३४ | श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


` श्रीशूलपाणीश्बराचे जंगल त्यावेळी अत्यंत घनदाट व घोर असून 
धड पाउलवाट सुद्धा नव्हती. या घनदाट जंगलात हित्र श्वापदे व 
भिल्ल यांचीच वस्ती होती. या श्रीशूलपाणीश्वराच्या जंगलातच 
चिरंजीव श्रीअश्वत्थामा वास करतो. 
श्रीस्वामीमहाराजांना हा प्रदेश परिचयाचा नव्हता. त्यामुळे 
त्यांना प्रवास करणे कठीण जात होते. श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍्वर अद्याप किती 
दुर राहिले आहे याचा त्यांना अंदाज करता येत नव्हता. अशा 
स्थितीत आपण या घनदाट जंगलात वाट चुकून भलतीकडेच तर 
जाणार नाही ना एवढा विचार मनात येतो न येतो तोच एक 
मिल्क त्यांच्या समोरून आळा व त्याने श्रीस्वामीमहाराजांना असे 
छ्विचारले की, “ आपणास कोठे जावयाचे आहे ? ” श्रीस्वामी- 
महाराज त्याला असे म्हणाले की, “ आम्हास श्रीक्षेत्र गरुडेशवरी 
जावयाचे आहे.” श्रीस्वामीमहाराजांचे हे उत्तर ऐकताच तो भिल्ल 
त्यांना असे म्हणाला की, “ गरुडेशवराचा अगदी जवळचा रस्ता मला 
माहीत आहे. तो मी आपणास दाखवितो. आपण माझ्या पाठीमागून 
या. ” इतके सांगून तो पुढे चाळू लागला व त्याच्या पाठीमागून 
भ्रीस्वामीमहाराज चाळू लागले. अशा रीतीने चालत चालत ते 
दोघेजण श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वराच्या समोर' असलेल्या श्रीवरुणेश्वराच्या 
मंदिरापाशी आल्यावर तो भिल्ल त्यांना असे म्हणाला की, “ते जे 
समोर टेकडीवर मंदिर दिसते आहे तेच श्रीगरुडेशवराचे मंदिर आहे 
त्याच्या उजव्या बाजूला जे मंदिर दिसते आहे ते श्रीनारदेश्वराचे 
आहे. आपण श्रीनमंदानदी ओलांडून पलीकडे जा म्हणजे झाले. ” 
अशा प्रकारे श्रीक्षेत्र गरडेश्‍वर दाखवून ज्यावेळी तो भिल्ल परत 
जाण्यास निघाला,त्यावेळी श्रीस्वामीमुहाराजांना एकाएकी आतूनच 


= जाणीव | Dy गेणी 
अशीब्वागीव, झाडी ENA स्हणण कोणा सा व्यक्ती 


५] 


> ळा 


A elt 


PE SSI SSIES 


TS ere 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २३५ 


नसावी. ही निश्चितच कोणीतरी अलौकिक व लोकोत्तर व्यक्ती 
असावी. असे वाटताक्षणीच श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या भिल्लाला 
असे विचारले की, “तू कोण आहेस ते खरे सांग. ” हा प्रश्न 
ऐकताच तो भिल्ल एक क्षणभर स्तब्ध उभा राहिला आणि लगेच 
श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाला की, “ मी अश्वत्थामा असून 
या जंगलातच राहतो. ” इतके सांगून श्रीअश्वत्थाम्याने आपले मळ 
स्वरूप धारण केले ब काही वेळाने पुन्हा आपले भिल्लाचे मूळ स्वरूप 
धारण करूत तो जंगलात चालत जाऊन दिसेनासा झाला. 
वास्तविक पाहता श्रीस्वामीमहाराज डहीवरून एकटेच निघाले 
होते व त्यांनी आपणाबरोबर कोणासही घेतले नव्हते; परंतु वाटे- 
मध्ये गुरुभक्त श्री. परशुराम कृष्णाजी भोपटकर व आणखी एक 
गृहस्थ त्यांच्या बरोबर चालत चालत श्रीक्षेत्र गरुडेश्वरपयंत आळे 
होते, असे पुढील हकीकतीवरून स्पष्ट होते. ही सर्वे हकीकत श्री. पर- 
शुराम कृष्णाजी भोपटकर यांनी स्वतः लेखक श्री. द. सा. मांजरेकर 
यांना इ. स. १९९० च्या जुले महिन्यात त्यांची भेट झाली असता 
सांगितली होती. श्री. भोपटकर यांचे दर्शन घेण्याचे भाग्य श्री. 
मांजरेकर यांना लाभले होते. त्यावेळी त्यांची सत्तरी उलटून गेळेली 
होती. श्री. भोपटकर हे वामनमूर्ती असून त्यावेळी त्यांची प्रकृती 
अगदी निकोप व तरतरीत होती. त्याही वयात ते चष्मा न वापरता 
बारीक अक्षर वाचू शकत असत. त्यांच्या अपूर्वं अशा पुर्व सुकुृतामुळे 
ते ९-१० वर्षांचे असताना जवळ जवळ दहा महिने श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या दिव्य संगतीमध्ये राहण्याचे भाग्य त्यांना लाभले होते. 
त्यावेळी ते वयाने लहान. असल्यामुळे क त्यांच्या आईनेच त्यांना 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या स्वाधीन केल्यांभुळे त्यांना श्रीस्वामीमहा- 
साांच्प्ा”असदीऽ निकर, सहचःसाताःठाहता ऽभे. श्वीसवा मी महा - 


° 


२३६ „ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


` राजांना ज्यावेळी श्रीअश्वत्थाम्याचे दर्शन झाले त्यावेळी श्री. परशुः 
रामपंत भोपटकर व दुसरे एक वृद्ध गृहस्थ श्रीस्वामीमहाराजांबरोवर 
होते; परंतु ही हकोकत सांगताना श्री. भोपटकरांना त्या वृद्ध 
गुहस्थांचे नाव आठवेना. ज्यावेळी चिरंजीव श्रीअश्वत्थाम्याचे दर्शन 
झाले त्यावेळी श्री. परशुरामपंत श्रीस्वामीमहाराजांच्या जवळच 
होते. त्यांच्या शब्दातच त्या प्रसंगाची हकीकत पुढीलप्रमाणे आहे. 
४ कात रखेडा येथेच मला श्रीस्वामी महाराजांच्या पवित्र चरणांचे 
दर्शन झाले. माझ्याबरोबर माझी आई होती. श्रीस्वामीमहा राज 
तेथून निघताना मला माझ्या आईने श्रीस्वामी महाराजांच्या चरणी 
सुपूर्द केले. त्यांनीही ते मान्य केले. त्या बाळ वयात आपल्याला 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणांची सेवा घडणार व त्यांच्या सह- 
वासात राहावयास मिळणार म्हणून खूप आनंद झाला. त्यानंतर 
श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र गरुडेश्वरी जाण्यास निघाले. श्रीक्षेत्र 
गरुडेश्‍वर येथे जाण्याची वाट अलीराजपूर, शूलपुणीशवर अशी 
घनदाट जंगलातून जात होती. आता नककी आठवत नाही; परंतु 
श्रीस्वामीमहाराज व मी असे दोघेजण जात असता अनसूया या 
ठिकाणी आलो. तेथे आम्हाळा आणखी एक वृद्ध गृहस्थ येऊन भेटले. 
त्यांनी श्रीस्वामीमहा राजांबरोबर श्रीक्षेत्र गरुडेश्वरी येण्याची इच्छा 
पकट केली. ती श्रीस्वामीमहाराजानी मान्य केली. आम्ही सवजण 
श्रीक्षेत्र गरुडेशवरी निघालो खरे; पण वाट चुकलो. हळूहळू जंगल 
घनदाट होऊ लागले. सूर्यप्रकार्शही अत्यंत कमी होऊ लागला. 
सूर्यास्ताच्या आत आपण श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वराला पोहोचू असे श्रीस्वामी- 
महाराजांना वाटेना. आता काय करावे या विचाराने ते जरा 
बुचकळयातच पडलेले 'दिसले. इतक्यात; एक उंचापुरा भिल्ल 
श्रीस्वीपीमहाण्णष्यी' वुध \बाभा2अस [२१ .ख्घसेन्भीरृबाप्रीळहा- 


र 
I IC SP का न 


mm >". . 


७ ०५४१७ एकटी «> 


अ Tn Se ap >या... 


भध्याय सव्विसावा -श्रीक्षेत्न कातरखेडा २३७ 


राजांना असे विचारले की, “ गरुडेशवराला जावयाचे आहे काय?” 
त्याचा तो प्रश्‍न ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज असे म्हणाले की, “ होय, 
तिकडेच जावयाचे आहे. पण सूर्यास्ताच्या आत आम्ही पोड़ोच 
शकणार नाही असे वाटते. त्यामुळे जंगलातच राहावे लागेल असे 
दिसते. ” श्रीस्वामीमहाराजांचे हे म्हणणे ऐकताच तो भिल्ल त्यांना 
असे म्हणाला की, “ मला जवळची वाट माहीत आहे. मी तुम्हाला 
सूर्यास्ताच्या आत गरुडेशवरी पोहोचवितो. आपण सर्वजण माझ्या 
मागे या म्हणजे झाले.” इतके सांगत तो भिल्ल त्या घनदाट जंगला- 
तून झपाझप चालू लागला. त्यानंतर सूर्यास्ताच्या काही मिनिटेच 
आधी आम्ही श्रीक्षेत्र गरुडेशवराच्या समोरील श्रीवरुणेशवराच्या 
मंदिरासमोर उभे राहिलो. तेथे उभे राहिल्यावर त्या भिल्लाने 
बोटाने आम्हाला टेकडीवरील श्रीगरुडेशवराचे मंदिर दाखविले व 
तेथे जाण्यास सांगून तो त्वरेने जाण्यास निघाला. हे पाहताच 
श्रीस्वामीमहाराजांनी जरा दरडावूनच त्याला असे विचारले की, 
“ तू कोण आहेस ? ” श्रीस्वामीमहाराजांनी अशा प्रकारे दरडावून 
त्या भिल्लाला असा प्रश्‍न का विचारला हे काही आम्हा लोकांच्या 
लक्षातच आले नाही. त्यांच्या त्या विचारण्याने आम्ही अगदी दिङ्मूढ 
झालो. परंतु श्रीस्वामीमहाराजांचा प्रश्‍न ऐकून तो भिल्लहसला 
आणि त्याने काही एक उत्तर देष्यापूर्वीच एक विलक्षण चमत्कार 
असा घडला की, त्या भिल्लाच्या ठिकाणी सप्त चिरंजीवातील 
अश्वत्थामा आमच्या सर्वांच्या समोर उभा राहिला. त्याला पाहताच 
श्रीस्वामीमहाराज एकदम चपापले. त्या भिल्लाला असे दरडावून 
विचारावयास नको होते असे त्यांना वाटले. अश्वत्याम्याची प्रार्थना 
करून श्रीस्वामीमहाराजयुंनी त्याला .वंदब़् केले, त्याबरोबर आपले 


भिल्लाचे रूप धारण करून अश्वत्थामा अदृश्य झाला, त्यावेळी 


(७-0. Mum hawarfVara ion itized by eGangotri 
£] 


२३८ ˆ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


अश्वत्थाम्याचे दर्शन आम्हालाः दहा, वीस सेकंदच झाले असेल. 
त्याची उंची सात फूट असून तो अत्यंत धिप्पाड होता. त्याने वल्कले 
धारण केली होती. त्याच्या कपाळावर ब्रण होता व त्याने पाठीवर 
धनुष्यबाण धारण केले होते. अशा प्रकारचे अश्वत्थाम्याचे अपूर्व रूप 
होते. त्याची वल्कळे जणूकाही एखाद्या करवतकाठी धोतरासारखी 
मला दिसली. अशा प्रकारे अश्वत्थामा, बली, व्यास, हनुमान, 
बिभिषण, कृप व परशुराम या सप्त चिरंजीवांपैकी एका महापुरुषाचे 
दिव्य दर्शन मला झाले. हे सर्व श्रीस्वामी महाराजांच्या पुण्याईचे फळ 
होय यात शंकाच नाही. श्रीस्वामीमहाराज पुढे श्रीक्षेत्र गरुडेशवरला 
पोहोचल्यावर “ आता येथेच राहावे, ” अशी देवांची आज्ञा झाल्या- 
: मुळे ते तेथेच सव्वा वर्ष म्हणजे आपल्या महासमाधीपर्यंत राहिले.” 
श्रीअश्वत्थामा निघून गेल्यावर श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र गरुडे- 
इवरला जाण्यासाठी श्रीनमंदानदीच्या पैलतीरावर काही क्षण उभे 
राहिले. त्यानंतर एका क्षणात निर्णय घेऊन श्रीस्वामीमहा राजांनी 
आपली छाटी श्रीनमंदेवर पसरली व त्यावर उभे राहून ते ऐल- 
तीरावर आले. हा अलौकिक चमत्कार त्यावेळी फारच थोडया 
लोकांच्या दृष्टीस पडला. त्यानंतर .श्रीस्वामीमहाराअ श्रीगरुडे- 
इवराच्या देवळाच्या ओंटयावर येऊन उतरले. तो दिवस चैत्र वच 
अष्टमी शनिवार शक्रे १८३५ इ. स. १९१३ हा होता. 
शीस्वामीमहाराज ! आपण अनन्तकोटी ब्रह्माण्डनायक राजा” 
धिराज श्रीसद्गुरुनायमहाराज आहात ! आपण निखिल भूमंडळा- 
तील सर्वश्रेष्ठ असे, परमहंस परिव्राजकाचायं आहात ! आपण 
साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म असून आपल्या रूपाने जणूकाही अमृताची मूर्तीच 
साकार झाली आहे! अपिण्”'आमच्या हृदयस्थ भ्रीसद्गुरुनाथ- 
महाराजाचे सदगुरू आहत ! आपली अलम्ड जयजयकार असो'! 


कळक inns 
क, eerie 


- ३ —— 7: 


ES 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २३९ 
श्रीस्वामीमहाराज ! आपण सकल श्रीगुरूचे श्रोगरू आहात. 
आपली कृपादृष्टी हो सर्व कलिमलाचे दहन करणारी आहे. आपल्या 
कुपादुष्टीचा जयजयकार असो. हे धीवासुदेवाश्रयाने राहणाऱ्या कृपा- 
दृष्टे ! तु निमंल, निःसंग, उदार, दुःखरहित व निरंतर आनंद देणारी 
आहेस. श्रीक्षेत्र गरुडेश्वरी आपले मानवीदेहाने वास्तव्य असताना 
आपल्या कृपाबगुंठित दशंनाने, स्पर्शाने व भाषणाने हजारो हजार 
भक्तांची देहबुद्धी श्रीदत्तचरणी मुरून गेली होती. आमचा आपल्याला 
नमस्कार असो. हे भ्रोवासुदेवाध्रित श्रोगुरुक्रपादृष्टे! विबयरूपो 
सर्पाने पछाडल्यामुळे मुच्छित झालेल्या मनुष्याचे विष तुझ्या प्रसादाने 
लगेच उतरते. हे भरोगुरुवासुदेवाश्रित कुपादृष्टे स्नेहाळे ! तुझ्या 
प्रसादाने “ मी ब्रह्म व्हावे ” अशी जी साधकाची होत तो लगेच 
पुर्ण होत असल्यामुळे सर्व साधकांची तु माता आहेस. तुला माझा 
साष्टांग नमस्कार असो. हे श्रीमद्‌ परमहंस परित्राजकाचायं श्रीवासु- 
देवानंदसरल्वतीस्वामोमहाराज सद्गुरो ! आपले पाय धरल्याने पूर्ण 
ज्ञानाची प्राप्ती होते व मन विषय पराङमुख होऊन आत्मज्योत्तीशो 
ऐक्य पावते. फार काय सांगावे, आपल्या कृपेने ज्याच्या मस्तकावर 
आपला वरदहस्त प्राप्त होतो, तो जीबस्थितीत असूनही प्रत्यक्ष 
ईश्वराशी साम्य पावतो. आपल्या कृपेचा महिमा असा अपार असल्या- 
मुळे आपले महत्त्व वर्णन करण्यास,आमचो वाचा असमर्थ आहे; परंतु 
आपली संगती व आपले भक्तिप्रेम आम्हाला अखंड प्राप्त व्हावे 
असे आमचे आपणापाशो लडिबाळपणे हात जोडून मागणे आहे. 
शरीस्वामीमहा राज ! हे भोगुरदेवा ! तुम्ही निमल असुन, आपल्या 
भक्तांचे सर्वेथेव मंगल करणारे आहात. तुमच्य जयजयकार असो. 
देवा ! तुम्ही नेहमी परिपूर्ण असुन, ज्यांन्धे विषग्नाचा त्याग केला 
आहे त्यांच्यावर कृपा करणारे आहात. आपण आपल्या लीलेने-काळा- 
CC-0. Mumukshu Bhawgh Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


२४० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


च्याही क्रौडेस कारण असुन कालातीत आहात. तुमचा जयजयकार 
असो. आदेवा ! तुमचे स्वरूप निर्मळ शुद्ध असुन, तुम्ही आनंदाला 
स्फूर्ती देणारे आहात: आपण सर्व पापांचे नित्य निरसन करणारे 
आहात च सर्वांस कारणीभूत आहात. तुमचा जयजयकार असो. हे 
श्रीगुरो ! जे तुमचे स्वरूप जाणतात त्यांना तुम्ही मायारूप भव- 
सागरातून तरून नेण्यास नौकारूप आहात. ज्या मुसुक्षंवर आपण 
कृपा करता तो मायिक जगाच्या व्यवहारातून मुक्त होऊन त्याचा 
देतभाव नाहीसा होतो ब तो तुमच्या -स्वरूपीं मिळून जातो. ही 
अत्यंत विस्मयाची गोष्ट आहे. तुम्ही या विविधनामरूपात्मक जग- 
ताचा ठावठिकाणच नाहीसा करता, म्हणून तुम्ही जगद्बंधू आहात. 
असा हा भाव धरून जे कोणो आनंदित होऊन अनन्यभावाने तुम्हाला 
शरण येतात, त्यांचा देहसुद्धा तुम्ही शिल्लक ठेवीत नाही. अशा 
शरणागताला तुम्ही स्वस्वरूपच करता. तुमचा जयजयकार असो. हे 
श्रीगुरुदेवा ! तुमचे एकच रूप असुन तुम्ही कामरूपी सर्पाचा तिर- 
स्कार करणारे आहात व भाविक भक्तांच्या चित्तरूपो मंदिरातील 
केवळ प्रज्ञ्बलित दीपच आहात. तुम्ही संसार तापाचे समूळ दहन 
करणारे आहात. तुमचा जयजयकार असो. हे भ्रीदेवा ! तुमचे रूप 
अद्वितीय असुन ते दीन झालेल्या मुमुक्षुवर प्रेस करणारे व केवळ 
भवताधीन असुन, भजनास योग्य व मायेस अगम्य आहे. तुम्हास 
आमचा वारंवार नमस्कार असो. 
श्रीस्वानीमहाराज आपण साक्षात्‌ श्रीनमंदास्वरूप असल्यामुळे 
तिची स्तुती म्हणजे आपलोच स्तुती होय. श्रीसदाद्यशंकराचार्यांनी 
“ श्रीनमंदालहरी ” लिहून ्रोनमंदेचे जे स्तुतिरूप माहात्म्य वर्णन 
केले आहे तेच आपल्यां चरणी प्रस्तुत ळृरून आपला जयजयकार 
हरला तापही, ५वैन्य मानो 0 त. आहोत. आम्ही, केलेल्या यां 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २४१ 


शब्दरूप स्तुतीचा स्वीकार करून, आमच्यावर कृपेचा वर्षाव करून 
आम्हाला या घोरसंसारसागराच्या पार न्यावे व आपण ज्या दिव्य- 
रूपात स्थिर आहात त्या स्वरूपाशी एकरूप करून आम्हाला या 
जन्मसरणचतक्र परंपरेतून कायमचे सोडवावे अशी आमचो आपल्या 
चरणी अत्यंत विनम्र व करुण भावाने प्रार्थना आहे. 


श्रीमद्‌ आद्य शंकराचार्यकृत 
॥ श्रीनर्मदालहरी ॥ 


ध्यानम्‌ 
आदो ब्रह्माण्डलण्डे त्रिभुवनविवरे कल्पदा सा कुमारी । 
सध्याग्हे शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोग्रकण्ठः॥ 
श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललितशिव जटाशङकरी ब्रह्मशान्तिः । 
सा देवी वेदगडगा ऋषिकुलतरणे नसंदा मां पुनातु ॥ 
लहरी 
पुरारातेर्नीतं पदकमलयोर्येन हृदयम्‌ । . 
दृढा भक्तिः शक्त्या निभृतपदरत्या कुशल्या ॥ 
चतुर्वर्गस्तस्य क्षितिपतिपदानन्दनिवहः। 
कवित्वं वक्तृत्वं स्फुरति कृपया शम्भुकृतया ॥ १॥ 
चतुःसङख्याशान्ति प्रभृ तिभगलक्ष्म्यादिपतितम्‌ । 
मनः पावं पावं सकलविषयानन्दनिरतम्‌.॥ 
अये ! रेवे ! मातस्तव सलिलसेवादुढं धिया । 
चल धार धार भंवजलधितार्‌ एताभिया ॥ २॥ 
CANMmuksi Bhawan Nate 06॥0०0०ा. Digiizedby eGangot | 


४२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


कृतं स्नानं दानं जननि तव तोयेन फल्दम्‌ ॥ 
दृशा पेया झ्या निगसऋतवाण्यापि सततम्‌ ॥ 
हदा ध्येयाऽ्मेया परमविदुषां पुण्यसिचया । 

सदा रेवासेवा वितरति पदं शक्तिगदितोः ॥ ३ ॥ 


यशः भावं आरावं श्रवणसुभगं चारं चरितम्‌ । 

पय: पायं पायं हरिहरपदानन्दजञनकस्‌ ॥ 

तरुण्ये पुण्येऽस्मिन्‌ स्थितिकृतबतां सोमतनयं । 

मता शडकातडका भवजनितभीती रिपुभय ॥ ४ ३१ 


सदा पातेः स्तातेबिमलजलदावेरविरलः । 

करियासिद्धि बदि सकलनिधिमुद्ध वितरति ॥ 
सकामेभ्यः कामान्विगतविषयेभ्यः शिवपदम्‌ । 
गताऽक्षेष्यं रेवा शरणगतदेन्यं न तनुते ॥ ५७ 


इयं माता रेवा फलति फलमस्माकमुचितम्‌ । 

_ तदे दत्वा वासं नियतमपि भेक्ष्यं वितनुते ॥ 
बीरे नीरेऽस्मिन्‌ परमरवधीरे कृतधियाम्‌ । 
चिदानन्दाकारं वितरति मनोभावमनघम्‌ ।। ६ । 


झहामाग्रे.! रेंवे ! तव चएणपाथोजयुगलम्‌ । 

अजे नित्यं सिदध्यें त्रिगुणरहितानन्दनिधयं । 
क्तियातन्त्रीसङगे,! कृतसलिलसङगाबतरण । 
विचित्र माहात्म्यं तरव जननि वेदनं विदितम्‌ ॥॥ ७॥ 


CC-0. Mumuksttu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २४३ 


दुराचाराः पापाः परधनहरा देवि पतिता: । 

तरन्त्येते दुष्टाः कृुतसुकुतशिष्टा इव जना: ॥ 
पयो दृष्द्वा पीत्वा भवजलधिमत्यन्तभयदम । 
परां शुद्धि गत्वा सुरपतिपदारूढसतय: ॥ ८ ॥ 


महामाये तुङगास्त्रुटिततरमूलाः क्षयभयाः । 
प्रवाहा राजन्ते गगनसिव गन्तुं धृतरयाः । 
त्वमेका छोकानां परमपददानादंहृदया । 
पुरारातेर्जाता सुकृतभरपुरात्तकरुणा ॥ ९ ७ 


कदाचित्ते तीरे धनुषि शरसन्धानधिषणौ । 

गतो कौचिद्‌ हविष्टौ हरिणमभि हन्तुं समुदितो ॥ 
गतासू अन्योन्यं शरदशनगाढप्रहरणौ । 
रजोभिर्वा कान्तो सुरपतिरभूतां तु शबरो ॥१०॥ 


नरा धन्या लोके तव सलिलसेवातनुमुच: । 

प्रयाता देवत्बं त्रिदशब्ननितानन्दस्‌दिताः ॥ 

तथा धन्या नायः कृतवितिधवांछोदितधियः । 

गता दिव्यस्त्रीत्वं त्रिदशगणसम्भोगनिरताः ॥११४ 


- शुसाशोकाऽलोकार चितसुंर्लोकाऽमरनदी । 


वृतानन्दानन्दाशरणगतरोकेषु सततम्‌ ॥ 
सुधापुण्यारण्यं श्रितमिति गणांपीतसलिला । 
शिवा साता रेवा'सुदितमुनिषेवो विजयते ११२४ 


CC-0. Mumukshu Bhawdh Varanasi Collection Digitized by eGangotri 
ग 


०3२ . 
Jaf 


२४४ _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


९ 
~ 


अयोध्या माया त्वं त्वमसि मथुरा शम्भुनगरी । 
अवन्ती कांची त्वं जलधिहृदया सर्वेसुदया ॥ | 
शिवे गङगा तापी त्वमसि यमुना ब्रह्मतनया । 
ग्रथागस्तीर्थानां स्वससि विभुराजैब गदिता ॥१३॥ 


शुतुद्रिः सिन्धुस्त्वं त्वमसि सरयजिष्णुतनया । 
सदानीरा क्षिप्रा भवसि वरुणा सिन्धुमुकुट ।। 

शची सावित्री त्वं जलधितनया शलतनया 

त्वमेका शेषाणां शिरसि सरितां पादमहिषी ॥१४॥ 


ये ख्याता ख्याता धरणिगिरिजातापहरणी । 
विभतिभंतानां तव जननि बकुण्ठगतयं ॥ | 
तषां दूरीकतुं सुरनटितधारा हृदि गता ।, 
गतास्तप्ति देवाश्चतुरधिकपडिक्तत्वमगसर्ू॥ १५॥ 


धरा पाथो वन्हिः सततगतिराकाशमनघ ` 
रविश्चन्द्रो यज्वा सुरपतिरयं .देवजलदा ॥। 
त्वदीया राजन्ते शिववरतनोर्देवि तनये । 

महासेबे ! रेवे ! जनितवरदेवाखिलगते ! ॥१६॥ 


चिमानेरायान्तीगंगनतलयाने्युगणिकाः । 

अधः पाथःसङगान्मनुजतनुमुक्तान्त्सुरगणान्‌ ॥ 
वरीतुं जल्पन्तीरलमिति ममायं पतिरयस । 
हसनन्तीः पश्यन्ती निजसहचरीवुन्दसहिता ॥१७॥ 


CC-0. Mumuksffu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा 


स्रवन्ती विन्ध्याद्रेरवनितलभद्राय तटिनी 

नदन्ती दिव्यानां परमंपददानाय भजताम ॥ 
नुणामष्टौपाशान्‌ हरति ददते भतिमचलाम ॥ 
सदा शान्ता दान्ता परमशिवमूतिविजयते ॥१८॥ 


गया गोदा गोमत्यसि पदवरा भीतिसलिला । 
अये कावेरि त्वं विमलतरमुक्ता धतवती ॥ 
महायज्ञोद्‌भूते सुभगतरच्मंण्वति शिदे। 

विमा हेमारण्ये विततशुभवेत्राणि वहसे ॥१९॥ 


मंहीभाराक्रान्ता कठिनतरशुण्डाग्ररसनाः । 
महाकायोच्छाया रजतगिरिशङकावितरणाः॥ 
दिगन्ते शरूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः । 

ञ्रियन्ते कल्पान्ते तव जननि तोयेन रहिताः ॥२०॥ 


दिगोशा दिक्क्रान्ताः सदनगुणशान्ताः सुरगणाः। . 
मुनीचद्रा नागेऱ्द्रा अयि चतुरशीतेजितभवाः ॥ 
निधीशा ईशा वा सहजग॒णदाना ऋषिगणाः । 
अजन्ते तीरे ते तव केवल्यगतये ॥ २१.॥ 


कुपापारावारे ! प्रणतजनसन्तापशमने ! 
गुणातीते ! नित्ये ! धृतगुणगणाधीनहृदये, ! ॥ 
अये ! रेवे ! मातस्तव सलिलसेवाहृतमनाः 
शिवत्वं विष्णुत्वं 'क्रजति निनमौतीतमहिमा॥२३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CBllection. Digitized‘by eGangotri 


ग 


२४५ 


„२४६ , '्रीथोरलेस्वामीमहाराञ 


अमुं देहं हित्वा तव जंननि तोयेन मिलितम्‌ । 
महामोहं छित्वा मदनसुखवीरोदितबल्म्‌ ॥ 
मतास्तेषां भार्या परमपदहार्या सुखरता। 
अवास्भोधि तीर्त्वा परमपदमित्वा विहरति ॥२३॥ 


जटाज्टे गङगा दलितभवसऊगा विजयते । 
विषं नोलं कण्ठे भृजगपतिहारोऽपि धटतं ॥ 
सदा भाले वन्हिमुकुटतटचन्द्रार्धेकलिका । 
चिभूतिः सर्वाङगे तव जननि तीरे तनुमुचः ॥२४॥ 
गदा शडखं चक्र. कमलमपि कण्ठे वरमणिः । 
नलं पीतं वसनसपि राजीवनयने ॥ ` 


सजा नित्योदारा विजितसुरकल्पद्रुविटपाः 
किरीटं. हेसाढयं सुस्तगरुचिवेडूयेंखचितम्‌ ॥२५।। 


लसद्गण्डदन्द्रं अवणरुचिदं कुण्डलमिदस्‌ । 
महाखड्गश्चापो निभृतशरतूणोरयुगलम्‌ ॥ 
महाधैये वीयं सुरवरददेत्यादिदलतम्‌ । 
जयत्येतद्रपं तव जननि नीरं श्रितवतः ॥२६॥ 


फलेमलेः कन्देः कृतनिजशंरीरं धृतवते । 
महापण्येऽरण्ये,.तव जननि तोरे स्थितवते । 
मरारित्वं ध (द) त्से कृतसलिलसेवाय विदुषे । 
महाभद्रेऽदान्ते गिर्रिक्विरगुह्यं तपयत ॥२७॥ 


CC-0. Mumuksffu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा 


२४७ 


अमोषां धीराणां मुदितमतिसौभाग्यजनकम । | 
पयः पाय पाय तव निकटमस्ब स्थितिजुबाम ॥ 
गत मन्य सवे भवजनितसंसर्गेनिवहम्‌ 

यद शस्भोविष्णोमिलितमिति केवल्यसुखदम्‌ ॥२८॥ 


हारा धारानथनगलक्षारा हि पयसाम्‌ । 
यशो गायं गायं गलितभवमायं गतधियः ॥ 
हृदि ध्यायं ध्यायं परमशिवकायं कृतधियः 
तवारण्ये धन्या विजितसुरकन्यास्तनुमुचः ॥ २९॥ 


गणाधानं सानं विसलतरभानं कृतवतीम्‌ । 
सुधासाराकारां जनसुकृतदानेन्दुमुकुटे ! ॥. 

स्थितां दशं दशं तव जननि !: धाराततिमिमाम्‌ । 
सहापापाः शापाकलितवपुषो यान्ति शिवताम्‌ ॥३०॥ 
युगानां सन्धिस्त्वं सनुजगुणतीर्थान्यसि शिवे !। 
सनूनां सिद्धानां त्वमसि परमानन्दजननी ॥ 

चतुर्णा वेदानां भवसि जननी ब्रह्मविदुषो । 


महर्षीणां नृणां वहसि तपसां सिद्विमनघाम्‌ ॥३१॥ 


शिवानां तोयानां तव. सलिलसंसगंशरणम्‌ । 
सहाकल्पान्तेऽस्मिन्‌ कुजलपवनाकाशमहसाम्‌ ॥ 
सदा जीवन्मुक्तास्तव जननि भक्ता; क्षितितले । 


-स्वमेकाऽनेकासि प्रकृतिगणसेका त्रिभवने ॥३२॥ 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi C&llection Digitizedby eGangotri 
ल 


२४८ » आथो रलेस्वामीमहाराज 


दगस्सोजाभ्यर्चा निगममतवाच्या धृतरया । 

गता कर्णद्वारं वितरसि. सदा शम्भुषदवीम्‌ ॥ 
महापुण्येऽरण्ये दलितत्रुटिते च व्यतिकरे । 

स्थरो धीरो नीरं पिबति तव वीरोजितमनाः॥३३॥ 


वरे शाखायग्मे त्रटितमवरूस्ने दृढतरम्‌ । 

शिर: शाखामग्या वपुरमलमेततक्षतमले ॥ 
पतिस्तस्मादभपस्तव जननि नीरे प्लूतिगतः 

स्वयं राज्ञी जाता मखवनचरी स्वर्णरचिरा ॥३४॥ 


भगक्षेत्र यात्री नपतिसपि राज्ञा सह गतम्‌ । 

निजं मुण्डं दृष्ट्वा वचनमिदमूचे नुपवधूः ॥ 

इयं रेवातीरे कृतकगसनं प्रश्य नुपतिः। 

.तथा कृत्वाऽपश्यन्मुखमुदितचन्द्रं किमपरम्‌ ॥३५॥ 


श्रतं लोकेश्चित्रं तव जननि माहात्स्यसतुलध्‌ । 

दढा श्रद्धा शुद्धा त्वयि परमवकुण्ठंगतर्य ॥ 

अये ! सर्वे लोका दलितभ्षवशोकाः क्षतये ! ॥ 
महामाये ! रेवे ! निगममुखसङगीतचरिते ! ॥३६॥ 


गता काचिद्धघेका शबरवरकन्या घटवती । 
समानेतं नीरं 'मगपतिहृता सा मृतवती ॥ 
तमारुह्य स्थात्री .विबुधवरदा, वा त्रिनयना 
] 
__ स्फुरद्रपा सोम्या तव जननि ! संसगेमहिमा ॥३७॥ 


mékshd Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanggfri 


प्रध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा 


२४९ 
सदोन्मत्त ऋुद्ध वृषभघरमुत्तुडगककुदम । 
जनः कश्चिन्नीत्वा तव जननि नौरे स्नपयते ॥ 


हतो येन स्वामी ततिशिततरश्पूङगेण पशना ॥ 
तमारूढः शम्भुधुृंतदशभुज: पंचवदन: ॥३८॥ 


धरागारे$पारां विदुधवरसस्पत्तिजयिनीस । 
हृदस्भोज भव्ये स्थितिकृतवतों सोमतनये ! ॥ 
स्फुंरद्रूपां वाणीं कविधिषणचातुयंनिल्याम । , 
महामाये सह्यं वितर सहनीयं शिवपदम्‌ ॥३९॥ 
अन्‌भित्वं सातस्तव जनति पाथोऽमृतभंजाम्‌ । 
कृपाशीले !, द्रेश्रवणमिदसद्रेस्तटभुजाम्‌ ॥ 
ग़तिर्गोगोवालप्रहतिभिरदेहस्थमरुताम्‌ । र 
महःप्राप्तिः साक्षादखिलमितरूपस्य भजताम्‌ ॥४०॥ 


सुधासिन्धुश्चन्द्रस्तव जनति पादो प्रणतवान्‌ । 
अथ प्रीति धत्ते प्रणतजनलोकस्ग्र सततम्‌ .॥ 

तब. स्तुत्या लक्ष्मीरभेरकृपयास्भोधिनिलणा ।. , 
वसन्ती सन्तुष्टा तव जननि तोषं जनयते ॥४१॥ 


विर्भात. भृतेशः सकलसुख तिः दशयते । 
त्वदालम्बादम्ब स्फुरदनलचन्द्राकनयने ! ॥ 
जनो दारंबारं जननि तब वारीणि जुषते। 
पुनजन्मासङगं .कुतसलिलतडगो ल भजते ॥४२॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi CBllection. Digitized‘by eGangotri 
गे 


२५० ' , = श्रीथोरलेस्वामीमहाराजं 


शुरोदेव्याः शम्भोः कमलनिलयाया मधुरिपोः । 

हृदि स्मारं स्मारं शमितयुगलं पादयुगलम्‌ ॥ 

कृतिज्ञया ज्ञेयान्तरगतवतश्चंचलगिरः । 

सदा रम्या रेवापरमलहरी पुण्यलहरी ॥४३॥ 
॥ इति श्री मत्परमहंसफरिव्राजकाचायंश्री मच्छङ्क रा चार्येविरचितं 

श्रीनमंदालहरीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
x x % 
hei ट्‌ , 
॥ सार्थ श्रीनर्मदालहरी ॥ 

जगताच्या अर्थात्‌ सृष्टीच्या प्रारंभी विराट ब्रह्मांडाच्या खंड" 
दिशेषातील ब्रह्मलोकामध्ये ब्रह्मदेवाच्या शक्तीने अर्थात्‌ श्रीनमंदा- 
भातेने कुमारीच्या रूपाने कल्पारंभात सृष्टीचा प्रारंभ केला होता. 
तीच शक्ती कल्पाच्या मध्यकाळी भीदेवनदीच्या रूपात वेद 
जाणणाऱ्या ऋषींच्या कंठातुन बाहेर पडणाऱ्या संगीताच्या रूपाने 
या पृथ्वीवरून वाहू लागली. ही श्रीनमंदानदी कल्पान्ताच्या वेळी 
सद्राणीचे रूप धारण करून भगवान्‌ भरीशं करांच्या अत्यंत मनोहर व 
सुंदर जटांमध्ये लीन होत बह्मानंदाचा झाभास प्राप्त करून देते. ही 
शरीनर्मदातदी पवित्र ऋषीमुनींचा उद्धार करीत असल्यामुळे तिला 
श्रीवेदगंगा असे म्हटले जाते. असा हा महिमा असणाऱ्या श्रीनरमदा- 
देवी ! तु मला पवित्र कर. ॥ ध्यान ७ 

ज्याने त्रिपुरारी भगवान्‌ भीशंकरांच्या चरण कमलापरध्ये 
आपल्या चित्ताला सूंलग्न केले आहे आणि आपल्या शक्तीनुसार 
शिवशक्ती भगवती शांकरी भीनमंदादेवोच्या चरणकमलाची गंभीर 
भक्ती केली आहे त्याच्या हातात धमे; अर्थे, काम व मोक्ष हे चतु- 

बिध पुढा धेने आसतात; नितांत सल्मन्झाहे, व्टववह्वच नव्हे; 


~ 


मध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २५१ 


तर त्यानंतर असा साधक सवे पृथ्वीचा सम्राट्‌ होऊन त्याला 
ऐहिक परमानंदाचा लाभ होतो, हे सत्य आहे. भगवान्‌ श्रीशंकरांच्या 
कृपेने त्या साधकभक्तामध्ये कवित्वशक्तीचे आणि नक्तृत्वशक्ती चेही 
स्फुरण होते. ॥ १॥ ४ 

दासदासींच्या सेवेने देहाची शांती होते, रूपरसादि विषयांच्या 
भोगाने इंद्रियांची शांती होते, प्रियजनांच्या भेटीमुळे मनाची शांती 
होते आणि निर्विघ्न सुखनिद्रेमुळे बुद्धीची शांती होते. या चार 
प्रकारच्या शांतीला चतुःशांती असे म्हणतात. संसारातील सर्द 
लोक वेषयिक आनंदात बुडून गेलेले असल्यामुळे या लोकांच्या 
सनाचा उद्धार होणे अर्थात्‌ विषयांची हाव सुटून त्यांचे सन 
अगवद्मक्तीत लागणे हे बहुतेक असंभवच असते. असे असले; 
तरी या लोकांच्या मनाचा उद्धार होण्याचा एकच उपाय असा 
आहे की, हे माते श्रीनमंदादेवी ! ज्या कोणाच्या मनात कोणत्याही 
प्रकारे तुझ्या पवित्रजलात नित्यस्नान करण्याचा दृढ निश्चय उत्पन्न 
होतो तो भयशून्य होऊन हा संसारसमुद्र तरून जातो. ॥२॥ 

हे श्रीनमंदादेदी माते ! तुझ्या जलात स्नान आणि दान करणे 
है महात्‌ फलदायक आहे, असे शास्त्रामध्ये म्हटले आहे. वेदांच्या 
अर्थात्‌ शुतींच्या सत्यवचनांवरूनही तुझा महिमा माहीत होतो. 
एखाद्याला तुझे पाणो प्राशन करण्यास मिळाले नाही तरी केवळ 
तुझ्या दर्शनानेच त्याला तुझे पाणी प्राशन केल्याचे फळ मिळते. 
वेद-वेदांगादि शास्त्रांच्या महान्‌ ;ब पारदर्शी विद्वानांच्या दर्शन- 
स्पशंनादींच्या पुण्यामुळे तु इतको समृद्ध झाली आहेस की, त्याची 
कोणो काही गणतीच करू शकणार नाही. शो नेहमी तुझी सेवा 
करतो त्याला शंकरांचे किवा भ्रोविष्शचे पढ प्राप्त होते यात 


Dd ® 5 
काहीच आश्चर्ष नाही. ॥ ३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedfby eGangotri 
n 


२५२ « श्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


हे श्रीनमंदादेवी माते ! तुझे यशकारक आणि कानांना सुखकर 
द!टणारे चरित्र जो वारंवार ऐकतो आणि तुझे जल जो पुन:पुन्हा 
प्रासन करतो त्याला श्रीशिव व श्रीविष्णुपदंप्राप्तीइतका आनंद 
प्राप्त होतो.' हे सोसतनये श्रीनर्मदादेवी माते ! जो मनुष्यं अगदी 
बालपणापासुनंच तुझ्या पुण्यतटावर निवासं करतो त्याला संसार- 
सांगरापासुन आणि शत्रूंपासून कधीही भय राहात नाही. ॥ ४ ॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते! जे. लोक तुझे पाणी नेहमी प्राशन ब रतात, 
तुझ्या पात्रात नित्य स्नान करतात आणि तुझ्या पवित्र जलाने 
संकल्प करूनं दानादि पुण्य कर्मांचे अनुष्ठान करतात त्या सर्वाना 
तू क्रियेची सिद्धो, सुबुडी, सर्व. प्रकारंची धनसंपत्ती आणि सर्वे 
प्रकारच्या अंभ्युत्नतीचे वर इत्यादि प्रदात करतेसं. जे सकाम सयत 
झहेतं त्यांना तु पाहिजे असलेली बस्तु देतेस आणि ज्यांना कोण- 
त्याही विषयाची अभिलाषा [किंवा आकांक्षा नसते अशा निरिच्छ 
व निष्काम भक्तांना तु शिवपद प्रदान करतेस. अशा प्रकारे जे 
सकाम अगर निष्काम भावाने तुला शरण येतात त्यांना आपापली 
अभिलषित वस्तू देण्यात तू कसलेच देन्य दाखबीतं नाहीस. ॥५॥ 
.. ही श्रीनमंदादेवीमाता आम्हाला योग्य ते फळ देऊन सफळ 
करते. ती आम्हाला आपल्या तटावर राहवून घेते आणि योग्यवेळी 
ज्ञयमितपणे आम्हाला जेवणही देते. जे लोक तिच्या गंभीर अशां 
उच्च शब्दमय जलात आपले चित्र एकाग्र करतात त्यांच्या हृदयात 
ही श्रीनमंदादेवीमाता चिदानन्दस्वरूप 'परमेश्‍वराची पवित्र भावना 
उत्पन्न करते. ॥६॥ ` i 73 “ 
` हे मायारूपिणी थ्रीनमंदादेवी माता ! त्रिगुणरहित ब्रह्मानन्द पुंजाचा 
अनुभव यावा म्हणून मो ज्ित्य तुझ्या जलडुपी चरणकमलाची सेवां 
का्तो (कारण को,म,/जहाणल्हाची- नापी. हीत सर्वेश्ेष्ठ सिद्धी 


angotri 


s* 


MR 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २५३ 


है ज्यावेळी योग-याग इत्यादि कमंकाण्डाच्या तंत्राबरोबर तझ्या 

पाण्याचा संयोग होतो अर्थात्‌ तुझ्या पाण्याचा वापर करून योग- 
यागादि कर्मकाण्डतंत्र संपन्न होते त्यावेळी तुझ्या विचित्र महिम्यांचा 
अनुभव येतो. हा महिमा वेदही जाणू शकत नाहीत. ॥७॥ 

हे ्रीनमंदादेवी माते ! जे लोक दुराचारी व पापी आहेत आणि 
दुसऱ्यांचे धन हरण करणे हेच ज्यांचे काम आहे व ते काम सततं 
केल्यामुळे जे लोक पतिस झाडे आहेत, असे लोकही तझ्या पवित्र 
जलधारेच्या दर्शनाने व प्राशनाने पवित्र होतात आणि सर्व पापां- 
पासुन सुक्त होऊन अत्यंत भीषण अंसा हा संसारसांगर पार करून 
पलीकडे जातात व या पुण्यबंलाने देवराज इंद्राचे पदसुद्धा प्राप्त 
करतात. ॥ ८॥ ` ` 

हे महामाये श्रीनमंदादेबी माते ! तुझा अतिवेगवान जलप्रवाह 
अत्यंत निर्भय होऊन आपल्या गगनस्पशों उत्तुंग तरंगांच्या 
आघाताने तुझ्या तीरावरील मोठमोठे वृक्ष मुळासकट उपटून पुढे 
धावत असतो. श्रीत्रिपुरारी शंकरांपासुन उत्पन्न झाल्या मुळे तु अनन्त 
पुण्याने समृद्ध झाली आहेस. यामुळे एकमात्र तूच अशी नदी आहेस 
को, जो करुणाद्रॅचित्त होऊन लोकांना परमपद प्राप्त करून देण्यास 
समर्थ आहेस. ॥ ९॥ ` ` 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! तुझ्या तटावरील धुळोचाही महिमा 
अपरंपार आहे. यासंबंधी एक कंथा अशो प्रसिद्ध आहे की, एकदा 
वुराणकालातं शरसंधानात प्रीण असलेले दोन भिल्ल तुझ्या 
तीरावर पशंची शिकार करण्याकरिंता आले होते. ` धनुष्यबाण 
घेऊन शिकार करीत असताना पशुंच्या शिंकारोंवरून त्या दोघां- 
मध्ये खप भांडण झाले. त्यामुळे रागाने ते एक दुसर्‍यावर बाण 


सोडन आघात करू लागले. ज्यावेळी त्या दोघांजबळील बाण संपले 
EO. Mum u Bhawe Varanasi Cdllestion. Digitized‘by eGangotri 


२५४ Ne _ श्रीथोरलेस्वा मीमहाराज 
त्यावेळी त्या दोघांमध्ये मह्लयुध्द सुरू झाले. शेवटी तर ते दोघे 
एकमेकांना दातांनी चावे घेऊ लागले. यामुळे त्या दोघांच्या 
शरीरावर असंख्य जखमा होऊन ते दोघेजण श्रीनमंदातटावरील 
श्रीनमंदेच्या पवित्र जलाने भिजलेल्या धुळीने माखून जाऊन शेवटी 
सरण पावले. अशा प्रकारे ते दोघें मरण पावल्यामुळे त्या दोघांना 
श्रीनर्मदामातेच्याः धुळीच्या स्पर्शाने इन्द्रत्व प्राप्त झाले. ॥१०॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते! तुझ्या पाण्यात जे लोक आपल्या शरीराचा 
त्याग करतात ते सर्व लोक धन्य होत; कारण को, या लोकांना 
देवत्व प्राप्त होऊन ते दिव्य स्त्रियांच्या बरोबर विहार करतात. 
त्याचप्रमाणे ज्या स्त्रिया तुझी सेवा करता करता तुझ्या पाण्यात 
शरीराचा त्याग करतात त्याही धन्य होत; कारण त्यांना दिब्य 
असे स्त्रीत्व प्राप्त होते ब त्या देवतांच्या बरोबर संभोग सुखाचा 
उपभोग घेतात. ॥११॥ 

हे श्रीनमंदादेवी साते ! जे लोक तुला शरणागत होऊन तुझ्या 
तटावर निवास करतात आणि तुझ्या पाण्यात नेहमी तपेणादि 
क्रिया करतात ते सर्व मंगलमय, शोकशून्य ब ज्योतिर्मय अशा _ 
स्वर्गलोकात जाऊन देवतांबरोबर सभेमध्ये स्थान प्राप्त करतात. हे 
पाहताच तुला अत्यंत आनंद होतो. तुझे पाणो अमृताप्रमाणे पवित्र 
असे आहे, हे जाणून लोक तुला शरण येतात व परम प्रेमाने आणि 
भ्रद्धेने तुझे पवित्र पाणी पितात. तू मंगलमथो आहेस. तुला पाहून 
सुनी व देवता लोक प्रसन्न होतात..तुझा जयजयकार असो'! ॥ १२॥ 

हे मंगलमयी श्रीतमंदादेवी माते ! तुच हरिद्वार व अथोध्या- 
रूपिणी आहेस. तूच श्रीकृष्णांची जन्मभूमी सथुरा असून धोशंमु- 
नगरी कागी आहेस. अब्नस्ती म्हणजे उज्जग्रिनी व कांचीही तूच 
आहेत, हे शिवे श्रीनमंदे ! 'श्रीशंकरांची ऑनंदस्वरूपिशो सागर- 


Mtmukshw Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अध्याय सञ्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा ` २५५ 


गामिनो श्रीगंगा, भीतापी, श्रीयमुना, ब्रह्मकन्या भ्रोसरस्वती आणि 
तीर्थराज श्रीप्रयाग ही सर्व तुझीच स्वरूपे आहेत. यामुळेच तु 
विश्‍वाची सत्नाज्ञी झाली आहेस असे मानले जाते. ॥१३॥ 

है श्रीनमंदादेवो माते ! तुच श्रीशतद्रू म्हणजे श्रीसतलज, 
श्रीसिधू, धोशरय्‌ आणि विष्णुतनया श्रोयमुना असून ही सर्वे 
तुझीच स्वरूपे आहेत. हे सागरमुकुटरूपिणी ! श्रीप्तदानीरा अर्थात 
श्रीकरतोया, श्रीक्षिप्रा आणि श्रीबरुणा या सर्व नद्या म्हणजे तुच 
आहेस. इंद्रपत्नी शीशचो, जलधितनया श्रीलक्ष्मी आणि हिमालय 
कन्या श्रीपार्वती या सर्व देवता म्हणजे तुझीच रूपे आहेत. हे 
श्रीनमंदादेवी साते ! तुझे पदकमल हे सवं नद्यांच्या मस्तकावर 
राहण्यास योग्य आहेत. ॥ १४॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते! भूमी व पर्वतावर उत्पन्न होणारे 
सवं प्रकारचे वृक्ष, लता व बेलो यांचे तापहरण करण्याचे सामथ्यं 
तुझ्यात असल्यामुळेच तुझा महिमा अत्यंत मोठा आहे असे मानले 
जाते. तुझ्या तटावरील धूलिकणही मनुष्याला वेकुंठाला घेऊन 
जातात. मनुष्याची तहान दूर करण्याच्या बाबतीत देवांच्या नृत्याचे 
अनुकरण करणारी तुझो, ज़लधारा इतको श्रेष्ठ आहे की, तिचे 
प्राशन केल्यावर ( मनुष्याला अत्यंत श्रेष्ठस्थान प्राप्त होत अस- 
स्यामुळे श्रीनारायण, शोब्रह्मा, श्रीविष्ण व श्रीशंकर या 
देवतांनाही ) पाचव्या पंक्तीमध्ये स्थान प्राप्त होते. ॥१५॥ 

हे भीनर्मदादेवी माते ! हेः भरीशंकरतनुजे ! श्री महादेवांच्या 
चरामुळे तु सवंश्रेष्ठ देवता आणि अखिल, जीवांना श्रेष्ठ गती 
देणारी झाली आहेस. त्यामुळे पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू व आकाश 
ही पंचमहाभूते आणि तुर्य, चे, भरिसहाँत्री इं व देवनदी ही 
तुझ्प्राच 'सततवाने,बरिदाचमानहोतात/.॥६६॥०॥००१७/ eGangotri Fs 


न्९ 
~ 


२५६ हट श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


. . हे:श्रीनमंदादेवी माते ! तुझ्या पवित्र जलाच्या स्पर्शामुळे ज्या 
लोकांना, देवत्व प्राप्त होऊन ते ज्यावेळी स्वर्गेलोकाला जाऊ 
लागतात त्यावेळी आकाशात विहार करणाऱ्या विमानांमधील 
स्वर्गातील अप्सरा त्या लोकांना पाहून £ हा माझा पती: आहे, 32 
६ हा माझा पती आहे, ” असे म्हणत म्हणत, त्यांचा; पतीरूपाने 
स्वीकार करतात. हे श्रीनमंदादेवी साते! आपल्या सर्वं सहचारी 
देवतांच्या सम्‌ हासमचेत त्या अप्सऱांना पाहूनःतु हसत असतेस. १७। 
हे. श्रीनमंदादेवी माते ! . या - भूतलावरील पाथिव जीवांच्या 
कल्याणासाठी तु विन्ध्य पर्वतावरून नदीरूपाने वाहतेस. जे लोक 
तुझी सेबा व तुझे भजन: करतात त्यांना परमेष्ठ असे. मोक्षपद 
द्यावे म्हणून तू गर्जना करतेस. तू मतुष्यांचे { कास, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद, मत्सर, . ईर्ष्या. ब अहंकार हे ) अष्टपाश हरण करून 
अर्थात्‌ नष्ट करून त्यांना स्थिर ऐश्‍वर्य प्रदान करतेस. अशा-प्रकारचे 
रूप ब॒ काम करीत तू नेहमी शान्त, .दान्त आणि परमभंगलमय 
मूर्तीच्या रूपाने. विराजमान होतेस. हे श्रीनसंदादेदी साते ! तुझा 
जयजयकार-असो. ॥ १८।। 3 0 हक 
. हे श्रोनमंदादेवी माते ! तूच .श्रेष्ठचरण. असलेली श्रौगया, 
श्रीगोदावरी, श्रीगोमती आदि भयानकतर तद्यांच्या. रूपाने मिराज: 
मान झालेली आहेस. त॒श्रीकादेरोनदोच्या. रूपाने मोत्याप्रमाणे 
अत्यंत स्वच्छ ब्र शुञ्ज असे, जल:घारण करतेस; महायज्ञापासून 
: उत्पन्न झालेली व अधिक सौभाग्यशालिनी; असलेली .अशी श्रीचमं- 
ण्दती नदीही तूच. आहेस. हे संगलसयी शीनमंदादेबी साते ! तूच 
अत्यंत गतिमान रूपः घारण ; करून हेमारण्यामध्ये पांढऱया वेतांता 
आपूल्या तटावर धारण करतेस. ॥१९॥ र 


००-पहे”भोतरसंद्यदेची/०मरते 0०5 र्यरांच्या" सोळा तजेला. अग्रभाग 


ee 
SS 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २५७ 
अत्यन्त कठिण आहे आणि ज्यांचे अत्युच्च असे विशाल शरीर 
पाहून जणू काही हे चांदीचे पर्वत आहेत अशी श्रांती होते, असे 
हे सबं भेदगर्वाने युक्त असे दिग्गजही पृथ्वीच्या महाभाराने आक्रांत 
होऊन प्रलय कालात तुझ्या पवित्र जलाचा संबंध न आल्यामुळे 
सरून जातात. ॥२०॥ 


हे भीनर्मदादेवो माते ! सर्व दिशांना हिडून आलेले व आपल्या 
घराच्या अर्थात्‌ स्वर्गाच्या गुणांनी तृप्त असलेले दिक्पतो म्हणजे 
देवता, मुनीन्द्र, नागन्द्र, चौच्यांशोलक्ष योनीवर जय प्राप्त करणारे 
महात्मे किवा देवता, सवं निधींचे स्वामी, राजव व यज्ञयाग 
करणे हा ज्यांचा स्वाभाविक गुण आहे असे ऋषिलोफ़ हें सवंजण 
तुझ्या तीरावर येऊन राहतात ब तुझे भजन करतात. याचे एकच 
कारण असे की, तुझ्याशी अर्थात्‌ तुझ्या जलाशी संबंध आल्या- 
मुळेच या सर्व लोकांना कैवल्य किवा मोक्ष प्राप्त होतो. ॥२१॥ 

हे भ्रीनमंदादेवी माते ! हे तुला प्रणाम करून शरण आलेल्या 
लोकांचे दुःख हरण करणाऱ्या माते! हे सर्व गुणांच्या पलीकड 
असलेल्या देवी ! हे नित्ये ! हे सबं गुणी लोकांच्या गुणांना वशी- 
भूत होणाऱ्या साते ! हे श्रीरेवामाते ! तुझ्या पवित्र जलाची 
सेवा करणारे सर्वलोक श्रोशिवपुद व श्रीविष्णुपदही प्राप्त करतात. 
तुझा महिमा श्रोवेदांनाही अगोचर आहे हेच खरे. ॥२२॥ 

हे भीनमंदादेबी माते ! हे जननी ! जे लोक तुझ्या जलात आपल्या 
शरीराचा त्याग करतात ते महामोह, भ्रृंगारसुख व वीरांमध्ये प्रसिद्ध 
असलेले शोर्यसुख इत्यादि सवं सुखांचा त्याग करून अमर होतात. 
इतकेच नव्हे; तर या सवं , लोकांच्या, पत्नीही ,परमपदाची प्राप्ती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri है; 
® 


» 


२५८ -श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


करण्यास योग्य होऊन संसारसागर पार करून पलीकडे जातात व 
दरमपद प्राप्त करून आनंदाने विहार करतात. ॥२३॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! तुझ्या तीरावर जो मनुष्य शरीराचा 
त्याग करतो त्याच्या जटांमध्ये संसाराच्या सवे बंधनांचा नाश 
करणारी श्रीगंगा विराजमान असते. त्याच्या गळ्यात नीलवर्णाचे 
[वष आणि सर्पराज ( श्रीवासुकी ) हाराच्या रूपाने विराजमान 
होतात. त्याच्या कपाळामध्ये तिसऱ्या डोळ्याप्रमाणे अग्नी आणि 
डोक्यावर चंद्राची अर्धी कला शोभा देत राहते आणि त्याचे सर्वांग 
अस्माने विभषित होते. ( श्रीनमेंदानदीच्या तटावर मृत्यू आल्या- 
चर हे सवे घडते यात काहीच आश्चर्य नाही. ) ॥२४॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! तुझ्या पाण्यात जे लोक आपल्या शरी- 
राचा त्याग करतात त्यांच्या हातात गदा, शंख, चक्र, कमल व 
बळ्यात श्रेष्ठ कौस्तुभमणी सुशोभित झाला, त्यांचे शरीर निळया 
दर्णाचे झाले, त्यांचे वस्त्र पिवळ्या रंगाचे झाले आणि त्यांचे दोन्ही 
डोळे कमळात्रमाणे सुंदर झाले तर काहीच आश्चर्य वाट्याचे 
कारण नाही. इतकेच नव्हे; तर त्यांना सुरकल्पतरूवरही विजय 
प्राप्त करणारे चार हात आणि अत्यंत उज्ज्वल देड्येमणिमंडित 
सुवणंमय मुकुट मिळाला तर त्यात काहीच आश्चर्य वाटण्याचे कारण 
नाहो. हे ्रीनमंदादेवी माते ! यापेक्षा तुझा अधिक सहिमा काय 
वर्णावा ? ॥२५॥ 

हे भ्रीनमंदादेवी माते! जे लोक तुझ्या तीरावर राहतात 
त्यांच्या दोन्ही कानांमध्ये दोन सुवर्ण कुंडले कानांची शोभा वाढवीत 
शोभत राहतात. त्यांना महान्‌ तलवार, धनुष्य ब बाणांनी परिपुणं 
भरलेला भाता मिळतोः त्यांनी देत्यांचा 'नाश करावा म्हणून 


सप्पा 'M अजीताहवि, प्‌ मिळ्ते. | ते. देवतांना. कैरमहान करतात 


angotri 


ब 


0 wf 4७७७७ ७छएछएऋछऋआाां 


eee 3 की >>> शतन 
eon 
me 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २५९ 


यातही काहो आश्‍चर्य नाहो. हे देवी! तुझ्या तीरावर निवास 
करणाऱ्या सव भाग्यशाली लोकांचा जयजयकार असो. ॥२६॥ 

हे भोनमंदादेवी माते ! जे महात्मे साधक इत्यादि लोक तुझ्या 
तीरावर निवास करून तटावर असलेल्या महापुण्यमय अरण्यात 
उत्पन्न झालेली कंद-फळे-मळे खाऊन आपल्या शरोराचे भरण- 


पोषण करतात व जे लोक तुझे पवित्र जल पिऊन तुझ्या काठावरील 


गुहेमध्ये तपश्चर्या करतात त्यांना जर धीदिष्णुलोकाचो प्राप्ती 
झाली तर हो काही अपुर्व घटना आहे असे नाहो. ॥२७॥ 

हे भ्रीनमंदादेवी माते ! तुझे पवित्रजल घेयंशाली व्यक्तींना 
नेहमी आनंदित करते आणि परमसौभाग्य प्रदान करते. जे लोक 
तुझ्या तीरावर अर्थात्‌ काठाजवळ राहून तुझे पाणी दररोज वारं- 
वार पितात त्यांचे संसारामुळे उत्पन्न झालेले सर्व पाप नष्ट होते 
आणि ते श्रीशिव व श्रोविष्णुलोकाच्या मुक्तिसुखाचा निश्चितपणे 
अनुभव घेतात अर्थात्‌ ते सुख प्राप्त करून घेतात. ॥२८॥ 

हे ्रीनमंदादेबी माते ! जे लोक फलाहार करून व तुझे पवित्र 
पाणी पिऊन तुझ्या काठावर असलेल्या अरण्यात निवास करतात, 
जे लोक स्थिरचित्त व स्थिरबुद्धी होऊन तुझे यश गात गात आणि 
आपल्या हृदयात तुझ्या परम मंगलमयी अशा मूर्तोचे ध्यान करीत 
करोत तुझ्या तीरावरील अरण्यात शरीरत्याग करतात ते लोक 
खरोखरच धन्य होत; कारण को, मृत्यूनंतर ज्यावेळी हे लोक 
स्वर्गात जातात त्यावेळी ते देवतांचे सनही मोहित करतात. ॥२९॥ 

हे ्रीनमंदादेवी माते ! तु या सकल भूमंडलातील पुण्यपुंजरूप 
चंद्राप्रमाणे असलेल्या सुकुटासारखीच आहेस. तुझ्या पाण्याचा 
विशाल प्रवाह हा अमृताच्या धारेप्रमाणे! मधुर" असुन तो सर्वे 


लोकांमध्ये गण व गण आए का पर लोजाचे,. गरीह . लिश 


जे 


२६० -श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


करतो तुझ्या या अपूर्व जलधारेचे वारंवार दर्शन घेणारा महा- 
यापिष्ठ शापदग्ध मनुष्यही भ्रीशिवत्व प्राप्त करतो. ॥३०॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! तू सवे युगांना जोडणारी सन्धिस्वरूप 
आहेस. हे मंगलमयी देवी ! तू मनुष्यांना गुणभ्रदान करणारी 
तीर्थस्वरूपिणो आहेस. तु सिद्ध मनुष्यांच्या परमानंदाची जननी 
असुन ब्रह्मतत्त्व जाणणारी आहेस. याप्रमाणेच तू चार वेदांचीहीं 
जननी आहेस. तु त्रह्मनिदुषी असून महर्षींना व मनुष्यांना निर्मल 
तप:सिद्धी प्रदान करणारी आहेस. ॥३१॥ न 

हे धौनमंदादेवी माते! जे लोक तुझ्या परमंपवित्र जलाला शरण 
जातात अर्थात्‌ तुझ्याच पाण्यात स्नान, तुझ्याच पाण्याचे पान व 
तुझ्याच तीरावर दान करतात ते तुझे सर्व भक्तलोक, महाकल्पाच्या 
शेवटी पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू व आकाश या पंचमहाभूतांचा 
विनाश झाल्यावरही जीवनमुक्त होऊन या भूतलावर हिंडतात. हे 
भाते! तु जरी एकच असली तरीही त्रिगुणमयी होऊन म्हणजे 
सत्त्व, रज ब तम या तीन प्राकृतिक गुणांच्या द्वारा अनेक रूपे 
धारण करून या भूतलावर विराजमान होतेस. ॥३२॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते! तु नेत्रकमलांच्याद्वारा अर्चनीय व 
श्रीचेदांच्या द्वारा प्रशंसनीय आहेस. तुझी स्रोतयुक्त अर्थात्‌ तीव्र वेगाने 
वाहणारी जलधार मनुष्यांच्या कानाजवळ येऊन त्यांना शिवपदाच्या 
प्राप्तीची बातमी देते. तुझ्या काठावर जे महारण्य आहे ते मनुष्यांच्या 
सवे पाप्रांचा नाश करते. या अरण्यामध्ये अत्यंत धेर्येशालो असणारे, 
कमालीच्या स्थिर अंतःकरणाचे आणि स्वतःच्या मनाला जिकणारे 
लोकच तुझ्या जलाचे प्राशन करीत निवास करतात. ॥३३॥ 
` हे भीनमंदादेवी मतिः! , तुझ्या “तीरग्वरील एका वृक्षाच्या 
जहरी कात नए कातरी. हाहत होती» तुझ्या घताहाच्या 


श्रध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २६१ 
वेगवान्‌ गतीमुळे आघात होऊन ज्यावेळी ही फांदी तुटली त्यावेळी 
त्या फांदीवरील वानरी पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली. हे पाहताच 
वानरानेही तुझ्या प्रवाहात उडी मारली. पुढे ते दोघेही तुझ्या 
प्रवाहात मरण पावल्यावर पुढील जन्मात राजा ब राजपत्नी 
म्हणून जन्माला आले. पुढे ते दोघे तीर्थयात्रेसाठी निघाल्यावर भग- 
क्षेत्रात आले. त्यावेळी त्या राणीने आपल्या पुर्वेजस्पातील वानरो 
अवस्थेतील मस्तक त्या भूगक्षेत्रात पडलेले पाहिले आणि ती 
राजाला असे म्हणाली की, “हे राजन्‌ ! हे पाहा ! हे माझेच पूर्व- 
जन्मातील वानरी अवस्थेतील मस्तक आहे. आपण दोघेही मागील 
जन्मात शीनर्मदातटावर फिरण्यास गेलो असता एका वृक्षाच्या 
फांदीवर बसलो होतो. ती फांदी तुटल्यामुळे आपल्या दोघांचाही 
श्रीनमंदानदीच्या पात्रात पडून मृत्यू झाला. मागील जन्मात मला 
जे वानरीचे शरीर मिळाले होते त्या शरीराचेच हे मस्तक आहे. 
आपल्या दोघांच्या मृत्यूच्या वेळी आपल्याला श्रीनमंदानदीच्या 
पवित्र पाण्याचा स्पशं झाल्यामुळेच आपल्या दोघांचा जन्म राज- 
कुळात झाला. ॥३४-३५॥ 

हे ्रीनमंदादेवी माते! ही सबं आश्चयंकारक घटना ऐकून सर्वे 
लोक अत्यंत आश्चयंचकित झाले. या गोष्टीमुळे भ्रीनमंदामातेचे 
माहात्म्य लक्षात येऊन सर्व लोकांची तुझ्यावर अत्यंत दृढ श्रद्धा 
बसली ज्यावेळी अशो शुद्ध श्रद्धा माणसाच्या अंत:करणात उत्पन्न 
होते त्यावेळी ती त्याला बेकुंदाला घेऊन जाते. हे महामाये ! 
श्रीरेवे ! श्रीवेद सुद्धा आपल्या मुखाने तुझ्याच चरित्राचे गायन 
करीत असतात. हे भयताशिनी ! श्रीनमंदादेवी माते! जे लोक 
केवळ तुझ्या महिम्योज्ञे स्मरण करतात ते सवं संसाराचा शोक 


> 
विसूरून जातात, ॥॥ 50 /3/9//95| Collection. Digitized by eGangotri 
>“ 


व 


२६२: . ्रीयोरलेस्वामीमहाराज 


हे औनमंदादेवी भाते! एकदा एका भिल्लाच्या राजाची कन्या 
एक घडा घेऊन तुझे पाणी नेण्याकरिता तुझ्या काठावर आली 
होती. तेथे एका सिहाने त्या कन्येला ठार मारले; परंतु त्यादेळी 
तुझ्या पाण्याचा संबंध आल्यामुळे त्या जलाच्या महिम्याने ती 
भिल्ल कन्या देवतांना बर देणारी त्रिनयनो शीदुर्गा झाली व ती 
त्या सिहावर बसुन तुझ्या काठावर बिहार करू लागली. ॥३७॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! एकदा एक माणूस अत्यंत उंच शिगे व 
बाशड असलेल्या आपल्या मदोन्मत्त बैलाला घेऊन तुझ्या पाण्यात 
स्नान करीत होता. इतक्यात त्या बेलाने आपल्या अत्यंत तीक्ष्ण 
अशा शिगांनी आपल्या मालकालाच ठार मारले. परंतु हे भीनमंदा- 
देवी माते ! तझ्या नावाच्या महिम्यामुळे तो पुरुष पाच मुखांचा 
ब दहा हातांचा श्रीशिवरूप होऊन त्या बलावर बसुन तुझ्या 
तोरावर फिरू लागला. ॥३८॥ भप 

हे भ्रीनमंदादेदी माते ! या मृत्युलोकात जिलों तुलना होऊ 
शकत नाही, जी देवराज इंद्राच्या ऐश्वर्यालाही जकणारी आहे 
जी मंगलमय हृत्कमलात राहते व जी कवोंच्या बुद्धिचातुर्याचा 
आश्रय आहे, अशी जी वाक्शक्ती आहे, ती तु मला प्रदान कर. 
हे महामाये ! हे सोमतनये ! ! तू मला अत्यंत श्रेष्ठ असे शिवपद 
प्रदान कर. ॥३९॥ क 

हे धरौनसंदादेवी माते ! जे तुझ्या जलरूप असृताचे पान करतात 
ते डामरहित होतात अर्थात्‌ या सर्वांचे मन अचंचल म्हणजे स्थिर 
होते. हे करुणाप्रयी माते ! तुझ्या बाजूला जे पर्वत आहेत त्यांच्या 
पायथ्याशी जे लोक राहतात त्यांना दूर्रवणशक्ती प्राप्त होते. हे 
श्रीनमंदादेवी माते,! जे छोक तुझी सेवा करतात त्यांना ज्याप्रमाणे 
गाईच्या-शेपटीतर प्रहार केल्यानंतर तिला अत्यंत वेगवान अशा 


CC-0. MumukshurBhawan VaranasiCollection. Digitized by eGangotri 


= 


अध्याय सव्विसावा -श्रीक्षेव कातरखेडा २६३ 
बाह्य वायुप्रमाणे गती प्राप्त होते त्याप्रमाणे या लोकांना समस्त 
विश्वरूप ब्रह्माच्या तेजाची साक्षात्‌ प्राप्ती होते. ॥४०॥ 

हे श्रीनमंदादेवी माते ! अमृताचा जणूकाही सागरच असलेला 
हा चन्ह तुझी फार भक्ती करीत असतो. त्यामुळे तो सर्वांना प्रिय 
आहे. तुझी स्तुती करीत असल्यामुळेच भगवती भरोलक्ष्मी 
क्षीरसागरामध्ये निवात. करते आणि तुला संतोष देते. ॥४ १॥ 

हे अग्नी, चन्द्र व सूयेस्वरूप प्रकाशमान नेत्रांनी यकषत असलेल्या 
श्रीनमंदादेवी माते ! तुझे अवलम्बन केल्यामुळेच श्रोशिवांनी सकल 
सुखकारक असे विभूतिस्वरूप ऐश्‍वर्य म्हणजे सिद्धी वश करून 
घेतली. तुझ्या पाण्याने स्नान केल्यामुळेच प्राण्यांना पुनजन्म प्राप्त 
होत नाही. तुझा हा महिमा ज्यावेळी जीवाला माहीत होतो 
त्यावेळी तो तुझ्या जलाचे अखंड सेवन करतो. ॥४२॥ 

हे भीनमंदादेवी माते ! माझे श्रोगुरुजी, भगवती श्रीपावंतीदेवी, 
भगवान्‌ श्रीशंकर, कमलनिल्या श्रीलक्ष्मी आणि भगवान्‌ श्रीमध- 
सुदनाचे चरणयुगल हे अहंकार व ममाकार यांचा नाश करणारे 
आहेत. या सर्वाचे वारंवार स्मरण करीत करीत ज्ञेय परब्रह्मात 
प्रविष्ट झालेल्या माझ्या चंचुलवाणीने या शोनमंदालहरीस्वरूप 
परममुक्तीची रचना केली आहे. ही सर्वांना परमानंद देवो. ॥४३॥ 

0 अशा प्रकारे श्रीमत्‌ परमहस परिव्राजकाचापं श्रीशंकराचार्ये 
विरचित श्रीनर्मदालहरीस्तोत्राचा मराठी भावार्थ पुणं झाला. ॥ 

॥ भीन मंदादेइयपंणमस्त्‌ । 

हे श्रीनमंदादेवी माते! या घोर अशा संतारसागरातून सर्वे 
जडजीवांचा उद्धार करण्यास व त्यांचे सर्व संसारभय नष्ट कर- 
ग्यास तू समर्थं असत्यासुळे तुझी कीती वाचेने कथन करणे केवळ 
अशहप माहे” असे. महणू) सोसदरमीप्रहुस्यानांनीुझो०ो०अदतो 


2] 


२६४ श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


केली आहे ती तुझ्या चरणी प्रस्तुत करून तुझी म्हणजे श्रीस्वामी- 

महाराजांची भक्तिपूर्वक सेवा करून “ स्वयशः पावितजीवे सामु- 

द्धर रेवे॥? अशी आम्ही अनन्यभावाने तुझी प्राथंना करीत 
` आहोत. 


॥ आरती ॥ 


जय जय नमंद ईश्वरि मेकलसंजाते ॥ 
नीराजयामि नाशिततापत्रयजाते ॥ जय जय० ॥१॥ 
वारितसंसृतिभोते सुरवरमुनिगीते ॥ 
सुखदे पावन कीर्ते शंकरतनुजाते ॥ 
देवापगाधितीर्थे दत्ताम्प्यपुम्थं ॥ 
वाचामगम्यकीते जलमयसन्मूर्ते ॥ जय जय०॥२॥ 
नन्दनवनसमतीरे स्वाडुसुधानीरे ॥ 
दाशतभवपरतीरे दमितान्तकसारे ।। 
सकलक्षेमाधारे वृतपारावारे॥ 
रक्षास्मान तिघोरे मग्नानसंसारे ॥ जय जय० ॥३॥ 
स्वयशःपावितजीवे मामुद्धर रेवे ॥ 
तीरं ते खलु सेवे त्वयि निश्चितभावे ॥ 
कृतदुष्कृतदददावे त्वत्पदराजीवे ॥ 
तारक इह मेऽतिजवे भक्त्या ते सेवे ॥ जय जय० ॥४॥ 
हे मेकलकन्ये भगवती ीनमंदे ! तुझा जयजयकार असो. 
त्रिविध तापांच्या समूहाचा नाश करणाऱया हे ईश्वरी ! मी तुझी 
आरती करतो. ॥१॥ 
संसारभयाचा,नाश करणार्‍या, देवांनी आणि मुनींनी स्तवि- 
लेल्या, + र सुखदायक अशा, पित्र कीर्ती असलेल्या, श्रीशंकरांच्या 


१UkshueBhawan Varanasi"Collection. Digitized by eGangotri 


< 


*«%७५ 7 


भभभा त्त 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २६५ 


शरीरापासून उत्पन्न झालेल्या, श्रीगंगेपेक्षा श्रेष्ठ असे तोर्थस्वरूप 
असलेल्या, श्रेष्ठ अशा 'पुरुषार्थाची म्हणजे मोक्षाचो प्राप्ती करून 
देणाऱ्या, वाणीला अगम्य म्हणजे जिचे वर्णन करता येत नाहो 
अशी कीती असलेल्या आणि अत्यंत सुंदर अशो जलमय मतो 
असलेल्या हे भीनमंदे ! मी तुझी आरती करतो. ॥रा : 

नंदनवनाप्रमाणे रमणीय तट असलेल्या, अमृतासमान ` मधर 
जल असलेल्या, .भवसागराच्या पेलतीराला नेणाऱ्या, शत्रंचे बल 
नाहीसे करणाऱ्या, सवं कल्याणकारक गोष्टींचे अधिष्ठान असणाऱ्या 
आणि ज्ञानी लोकांनी सेविलेल्या हे श्रीनसंदे ! अत्यंत भयंकर अशा 
संसारामध्ये गढलेल्या आमचे तु रक्षण कर. हे ्ीनमंदे ! मी तुझीः 
आरतो करतो. ॥ ३॥ 

आपपल्या स्तुतीने पवित्र करणाऱ्या हे शीरेवे ! माझा उद्धार कर 
तुझ्यावर दृढ श्रद्धा ठेवून मी तुझ्या तीराचे सेवन करतो. दुष्कर्म- 
रूपी अग्नीचा दाह करणाऱ्या आणि अत्यन्त वेगवान असणाऱ्या 
हे श्रीनमंदे ! तुझ्या तारक अशा पदकमलांची मो अत्यंत भक्ति- 
भावाने सेवा करतो. ॥ ४॥ क 

श्रीस्वामीमहाराज ! श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकरा- 
चार्यांनी वर वर्णन केलेल्या श्रीनमंदा महानदीच्या महिम्याप्रमाणे 
आपलाही महिमा अपरंपार आहे. आपल्या या जीवनचरित्राच्या 
अपारावार महिम्याच्या आधारानेच आम्ही आमची हो संसार- 
नौका हाकारून ती या संप्तारसाभराच्या पेलतीराला नेण्याचा प्रयत्नं 
करणार आहोत. आमच्या सारख्या आकंठ संसारात बुडून गेलेल्या 
व वासनांच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या जडजीवांना आपल्या चरणाः 
शिवाय दुसरा आधंछूच "नाही, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. 


CRS Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 
oon, 


श्व 


२६६ - श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


यामुळे या महामोहातुन आम्ही. जागृत व्हावे व या महामायेतुन 
पार होऊन आपल्या भव्य, दिव्य व लोकोत्तर अशा आत्मस्वरूपाशी 
एकरूप होता यावे म्हणून आम्ही आपले परमभक्त व पुर्वाथमा- 
तील धाकटे बंधू श्रीत्तीताराम महाराज यांनी स्वतः म्हटल्याप्रमाणे 
८ सद्गुरु केवळ ब्रह्मस्वरूप । मायिक धरिलें मानव रूप । ज्याच्या 
ह्मरणें पळतें पाप । सीताराम जपि नित्य ॥ ” या न्यायाने फकत 
आपलेच नामस्मरण करीत आहोत, आमची दयनोय व अत्यधिक 
जड अवस्था ध्यानात घेऊन आपण आपला कुपाकटाक्षलेश आम- 
च्यावर टाकून आमचा उद्धार करावा अशो आमची आपल्या 
वरतकोमलचरणी अत्यंत न्न व करुणरसपरिष्लुत प्रार्थना आहे. 


॥ पद ॥ 

गुरु हा केवळ माझा प्राण । इंद्रिये हालवि जो ॥ धु० ॥ 

कलियुगी संन्यासी बनुनी । तीर्थे हिँडे जो अनुदिनी । 

भक्तिमार्ग जना दाउनी। धर्मस्तंभा स्थापितसे ॥ गुह०।।१॥ 

श्रुतिस्मृत्यादिक आधार। देउनी ग्रंयहि केले फार । 

झाला व्यासांचा अवतार । भासे लोकां प्रत्यक्ष ॥ गुर०॥२॥ 

योगाभ्यासाची बहु प्रीत । शिष्या शिकवुनि दाविति पंथ । 

ऐकुनि येती साधुसंत । दिसती जैसे कपिलमुनि ॥ गुरु०॥३॥ 

वेदां न कळे ज्यांचा अंत। शेषहि थ र्ला गावुनि गीत । 
भाविक भक्तांवरि बहु प्रीत । भक्तांहूदयीं वास करीं।। गुए०।४॥ 

सद्गुरु केवळ ब्रह्मस्वरूप । माथिक धरिलें मानव रूप। 
ज्याच्या स्परणें पठतें'पाप। सीताराम जपि नित्य ॥ गुरK०।५॥ 

श्रीह्वामो महाराज !० आपली समस्त, ओवनचरित्रकवा ही 

भ्षीनमंदादेबोस्वर्प अहल्पामळे तिचे अत्यंत भद्वाभवितपूर्वेक 


-0. MumukshusBhawan VarandSi'Collection. Digitized by eGangotri 


(१ 


अध्याय सव्विसावा - श्रीक्षेत्र कातरखेडा २६७ 


अखंड वाचन, मनन व स्मरण केल्यानेच आम्हाला सदगती मिळणार 
आहे, याबद्दल आमची पक्को खात्री झालो आहे. ज्याप्रमाणे 
श्रीनसंदेच्या स्नानाने व जलूपाना ने जीवमात्र धन्य व कृतार्थ होतात 
असे श्रोव्यास मह्षोपासून धोमदाद्यशंकराचार्यांपर्यंत सर्वांनी अत्यंत 
उच्च घोषाने कथन केले आहे त्याप्रमाणेच आपल्या जीवनचरित्र- 
गंगेमध्ये स्वान करून व तिच्यातील अमृताचे पान करून आम्ही 
धन्य व कृतार्थ होऊ शक्‌. याशिवाय कोणताच अन्य उपाय आमच्या- 
सारख्या सामान्यांजबळ नाही, हे नितांत सत्य असल्यामुळे आपले 
परमभक्त च पुर्वाभमातील धाकटे बंधू भ्रीसोताराममहाराज यांनी 
आपली “ कांकड आरतो ” करून “ करिती थोर जयजयकार । 
वासुदेव नामाचा ॥ ” असे म्हणून आपल्या नामावा जसा जय- 
जयकार केला आहे त्याप्रमाणेच आम्हीही आपल्या नामाचा उच्च- 
रवाने जयजयकार करून आपल्या चरणकमली आमचे मन ब 
अहंकार अर्पण करीत आहोत. या दोन्ही गोष्टी स्वीकारून आपण 
आम्हाला आपल्या स्वस्वरूपात एकरूप करून घ्यावे अशी आपल्या 
चरणी आमची नत्र प्रार्थना आहे. 


॥ कांकड आरती ॥ 


आली विजयादशमी तिथी । भक्तजन हे मोळती ॥ 
होतसे कांकड आरती । माझ्या सद्गुरुरायाची, 

, स्वामी सद्गुरुरायाची ॥ धू० ॥ 
उठा उठा भाविक जने । त्रिगुणशय्या द्या सोडून॥ 
अज्ञान आवरण काढून । जागत व्हान्ने स्वरूपो ॥ १॥ 
कामक्रोधादि, डुमळ । सोडुनि व्हावें निमळ ॥ 
विवेककाण्ठें दनेमुखकप्ळ " शोधन बरवें सारावें,॥ २४७ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कस. 


२६८ , श्रीथो रलेस्वामी महाराज 


हुडापिगला सुषुम्णा । हेचि त्रिवेणी हो जाणा ॥ 
येथे करोनि हो स्नाना। शांतिवसने नेसावी ॥ ३ ॥ 
शुद्धभाव घेवोनि हातीं । ज्ञानटिळा रेखिजे माथी ॥ 
जेणें न हो पुनरावृत्ती । कदाकाळीं कल्पांती ॥ ४॥ 
जीवेश्वराची ऐक्यता। हेचि संध्या सारा आतां ॥ 
सग निघोनि त्वरित । राउळीं यावें सत्वरीं ॥ ५॥ 
होतो वाद्यांचा गजर । भक्‍त मिळाले अपार ॥ 

_ करिती थोर जयजयकार । वासुदेव नामाचा ॥६॥ 
प्रेमभरें पहावें रूप । गावें नाचावें अमूप ॥ 
सग विदेहता ये आप । धीसद्गुरुप्रसादे ॥७॥ 
सीतारामाचा हा बोल। नका मान्‌ तुम्ही फोल ॥ 
जेणे ऊध्वं पद पावाल । फांकडे आरति देखिलिया ॥८॥ 


॥ प्रातःस्मरणयुक्त ध्यान ॥ 
श्रीसद्गुरुं च यतिरूपधरं ह्यनन्तम्‌ ॥ 
सच्चित्सुखं बिधिहरीशमयं दयाब्धिम्‌ ॥ 
भक्तिप्रियं भजदुःखहरं त्र्यधीशम्‌ ॥ 
श्रोवासुदेवगुरुवत्तमहं नमामि ॥ 

॥ श्रीसदगुरुप्रार्थना ॥ 


पिता माता बंधु तुजविण असे कोण मजला । 
बहु मी अन्यायी परि सकळही लाज तुजला ॥ 


न जाणे मो कांहीं जपतणपुजा साधनरिती । 
कृया दुष्टी पाहें शरण तुज आलों गुरुपती ॥ 
॥ भजन || 
गरुडेश्वरवासी”दयाळा अंत कित्ती पाहसी । 


SA Muu ब्रश, बेह. हे, मी तारदेशी, a 


ह 


बा 


परिशिष्ट क्रमांक १ . २६९ 


परिशिष्ट क्रमांक ९ 
लेखक :- श्री. दिनकरराव वासुदेवराव 


उपाख्य पंडितकाका धनागरे बलवंत पेठ, भट गल्ली, 
मु. पो. वाशीम जि. अकोला 


पिन - ४४४५०५ 
श्रीथोरलेस्वार्मामहाराज यांच्या 


हय आठवणी 
श्रीक्षेत्र चिखलदा 


श्रीथोरलेस्वामीमहाराज अर्थात्‌ श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचायं 
श्रीवासुदेवानन्दसरस्वतीटेबेस्वामी महाराज यांचे जीवनचरित्र म्हणजे 
एक अथांग असा महासागरच आहे. कोणीही एखाद्याने आपले संपुर्ण 
आयुष्य खर्चून जरी त्यांच्या जीवनातील सर्व प्रसंग एकत्रित करून 
संकलित करतो असे म्हटले तरी ते शंभर टक्के पूर्ण होणे असंमवनीय 
आहे यात तिळःप्राय शंका , नाही. श्रीनमंदामेया व थोटेंबस्वामी 
महाराज हे दोन माझ्या निरंतरच्या अभ्यासाचे व आवडीचे विषय 
आहेत. श्रीस्वामीमहाराजांचे जेथे जेथे वास्तव्य झाले त्यांपैकी 


` मलप्रभेपासून ब्रह्मावर्तापर्यंत अनेक ठिकाणी जाण्याचा आणि ती 


ठिकाणे अवलोकन करून तेथे वास्तव्य व अनुष्ठान करण्याचा मला 

लाभ झाला आहे. त्यावेळी त्या त्या ठिकाणी श्रीस्वामीमहाराजांच्या 

जीवनचरित्रातील अनेक हृद्य प्रसंग ऐकावयास मिळाले 
श्रीनर्मदातटाक्री श्रीस्वाभीमहा राजांनी एकदैर पाच चातुर्मात 


केले. त्पातीक भाहता,रीक्षेत्र तिलकवाड़ा, साताम चिजलूदा, 


9 २७० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सोळावा श्रीक्षेत्र बढवाई, बाविसावा श्रीक्षेत्र चिललदा व तेविसावा 
श्रीक्षेत्र गरुडेश्वर या स्थानांमध्ये चातुर्मास झाले. अर्थात्‌ श्रीनमेंदा- 
तीरावरील श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे दोन चातुर्मास संपन्न झाले. श्रीक्षेत्र 
चिखलदा हे “ अग्नितीर्थ क्षेत्र असून तेथे महासती अनसूयेचे 
पिताश्री तपोनिधी श्रीकर्देममुनी यांनी तपश्चर्या केली होती. अशा 
था दिव्य व अलौकिक क्षेत्रात श्रीनमेंदा परिक्रमेच्या नंतर चातुर्मास 
करण्याचे सदुभाग्य प्रस्तुत लेखकाला लाभले आहे. श्रीनमंदा परि- 
क्रमा करीत असताना तिच्या किनारी तपश्चर्या केलेल्या संतांची 
बरीच माहिती मी संकलित केली आहे. हे काम करीत असताना 
एक मोठे बाड सापडले. त्यातील सगळ्या बोधक व हृदयस्पर्शी 
आठवणींपैकी श्रीस्वामीमहाराजांच्या संबंधी अत्यंत परिश्रमपूर्वक 
संकलित केलेल्या श्रीक्षेत्र चिखलदा येथील काही महत्त्वपूर्ण आठवणी 
येथे प्रकषंत्वाने देत आहे. के 

श्री. विनायक भगवंत कवीश्वर या नावाचे एक”भुन्सफ होते. 
इसवी सत १९१२ च्या माचे महिन्यात निसरपुर येथे शंभर रुपये 
पगारावर त्यांची नियुक्ती झाली होती. तारुण्य, थोडीशी विद्या व 
निरंकुश वातावरण या सर्व गोष्टी त्यांच्या ठिकाणी एकत्रित झाल्या- 
मुळे ते विशेष करून आचारधमं पाळीत नसत. मात्र श्री. गंगाधर- 
पंत वैद्य (महंमदपुरकर) यांच्या धाकामुळे ते थोडाफार आचार 
सांभाळून वागत असत. असे असले; तरी आपले स्वतःचे प्रामाणिक- 
यणे राहण्याचे तंत्र बिघडत चालले आहे असे त्यांना नेहमी जाणवत 
असे; कारण पक्षपात करणे, लोकांच्या नादी लागणे, मानसन्मात 
ब सलाम-नमस्कारादिं गोष्टींचा स्वीकार करणे या गोष्टी त्यांना 
मनापासून यर कव लक्ष असे. एके 
हिवशी, ८, तीवाघदेवानावसरस्वतीटंबेस्वामी हा पन या नावाचे 


ollection. Digitized by eGangotri 


~ 


परिशिष्ट क्रमांक १ « २७१ 


एक महात्मा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आले असून ते फारच कडकडीत 
तपस्वी आहेत, असे त्यांनी ऐकले. हे ऐकताच त्यांच्या मतात असा 
विचार आला की, “ हे महात्मा संन्यासी कोण आहेत हे एकदा पाहू 
तर खरे! ते कसे आहेत व त्यांचे वैराग्य कडकडीत आहे म्हणजे 
काय आहे? हे त्यांना पाहिल्याशिवाय कसे कळणार ! ” अशा प्रकारे 
आपल्या मनातील विविध विचारांच्या तरंगांनी म्हणजे थोडी भीती, 
थोडी उत्सुकता, थोडी परीक्षा, थोडी भक्ती व थोडा कुत्सितपणा 
अशा मिश्च भावनांनी युक्त होऊन ते एके दिवशी श्रीक्षेत्र चिखल- 
द्याला पोहोचले. तो इ. स. १९१२ मधील आषाढ शुद्ध एकादशीचा 
दिवस होता. ज्यावेळी श्री. कवीश्वर श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आले 
त्यावेळी क्रीस्वामीमहाराज श्रीनमंदातटाकी श्रीगंगामंदिरात बसले 
होते. ज्याक्षणी श्री. कबीश्वरांनी मंदिराच्या दाराशी बसलेली 
श्लीस्वामीमहाराजांची भस्म धारण केलेली तेजस्वी, दिव्य व अलौ- 
किक अशी मूर्ती पाहिली त्याक्षणी त्यांच्या व्यक्तित्वाचा त्यांच्या 
मनावर अत्यंत विलक्षण असा परिणाम झाला. 

श्री. कवीश्वर हे श्रीस्वामीमहाराजांता नमस्कार करून ज्यावेळी 
त्यांच्या जवळ बसले त्यावेळी बोलण्याच्या ओघात श्रीस्वामीमहाराज 
त्यांना असे म्हणाले की, “ वऱ्हाडात व मोगलाईत मुसलमानी राज्य 
असूनही तेथे ब्यवस्था व धर्म" चांगले आहेत. ” हे वाक्य ऐकताच 
आपल्या मनातील विचारच श्रीस्वामीमहाराज बोलून दाखवीत 
असल्याचे त्यांच्या प्रत्ययास आल्यामुळे ते अंतर्यामी माहेत अशी 
त्यांची खात्री पटली. त्यावेळीच “ बहुधा हेच स्वामी आपल्या भागात 
एकदा झाबुवा येथे आले अवता शि ायांनी तयांना अडविळे होते,” 
असे विचार श्री. कुवीश्वर यांच्या, जनात »येताच बोलण्याच्या 
ओघात श्नीस्वामीमहाराजांनी आपणही एकदा झाबुबा येथे गेलो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr, 


२७२ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


असता काय काय घडले याची सविस्तर हकीकत सांगितली. त्यावेळी 
भी. कवीश्वर यांना असे वाटले की, “ श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
बोलण्यातून आपल्या गावाचा विषयः निघावा. ” असा विचार 
श्री. कवीश्वर यांच्या मनात येताक्षणीच क्षणार्धात श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्यांना असे विचारे की, “आपण निसरपूरहूनच 
झालात ना ? आपल्या गावाचा उच्चार ऐकून श्री. कवीश्वर 
यांना फार बरे वाटले. त्यानंतर “' दक्षिण भारतात शैव व वेष्णव 
यांचा काय वाद आहे? ” हे विचारण्याच्या बेतात. श्री. कवीश्वर 
असतानाच त्यांना प्रश्‍नही विचारू न देता श्रीस्वामीमहाराजांनी 
नेमका तोच विषय काढून त्यांना तो सर्वे विषय समजावून, सांगितला. 
आपल्या मनात आलेले तीनही विषय श्रीस्वामीमहाराजांनी अंत- 
ामीपणाने जाणून ते सांगितल्याचे पाहुन' श्री. कवीश्वर त्यांच्या 
'अंतर्यामीत्वाने फारच प्रभावित झाले. 
श्री. कवीश्वर यांच्याशी चाललेला: संवाद संपल्यानंतर तेथे 
जमलेल्या दहा-बारा मंडळींनी श्रीस्वामीमहाराजांची अशी प्राथना 
केली की, “ प्रभो! आपण आता येथेच थांवावे ब यावेळचा चातुर्मास 
येथेच करावा अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. तरी आपण आमची 
ही प्रार्थना मान्य करावी अशी आपल्या चरणी प्राथना आहे. ” त्या 
सर्वे मंडळींची ही प्रार्थना ऐकताच 'थीस्वामीमहाराज त्यांना अंसे 
म्हणाले की, “ श्रीदत्तांची जशी इच्छा असेल तसे होईल. पौणिमेस 
श्रीगुरुमहाराजांची (ब्रह्मीभूत 'भीनारायणानंदसरस्वतीस्वामी- 
महाराज, उज्जयिनी यांची) पूजा चिखल्यास झाली तर चातुर्मास 
नक्की येथे होईल. जशी श्रीदत्तांची इच्छा ! ” 
त्यानंतर धीगुरुपौणिमेच्या पूर्वी एका रविवारी ही सर्वे मंडळी 
कुह) अल्ासीमझतपाचडे तोही, पेली... मूंडढींना 


परिशिष्ट क्रमांक १ - र २७३ 
श्रीस्वामीमहाराज असे म्हणाले की, « श्रीगुरुपौणिमेच्या दिवशी 
य रा सर्वांनी जरूर यावे. येथे तर संन्याशाची भिक्षा 
आहे. तरी सर्वांनी अ ” श्रीस्वामीमहाराजांच्या निम 
नुसार जीगुवपौगिवे हि red Ms 
Re न कच्यत क्षेत्र चिखलदा 
येथे आली. तेथे भिक्षान्न A केरून पाकसिद्धी झाली होती, 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीगंगामंदिरात श्रीगुरुपौणिमेच्या दिवशी 
व्यासपूजा अर्थात्‌ आपल्या स्वत:च्या श्रीगुरूंची पुजा केली. तो सवं 
समारंभ अप्रतिम असा होता. हा श्रोव्यास पुजेचा समारभ संपल्या. 
बर जमलेल्या सर्व मंडळींनी वरण, भात, पोळया, लाड इत्यादि सर्व 
भोजनश्रसाद घेतला. त्या दिवशीच्या अन्नाचा स्वाद मोठा अपूव 
होता. श्रीस्वामीमहाराज स्वत: पंक्तीत फिरून गुळाचा खडा सर्वांना 
वाढीत होते व नम्रपणाने सर्वांना असे सांगत होते की, “ पाहा 
बुवा ! संन्याशाच्या भिक्षेचे अन्न आहे बरे! ” त्या दिवशी सर्वांना 
दक्षिणाही दिली गेली. जो तो दुसऱ्याला असे सांगत होता की, 
“ आज आपण इतके जेवछो की, एवढे कधीही जेवल्याचे आठवत 
नाही. अशा प्रकारचा अपुर्व स्वाद असलेले अन्न आपण यापूर्वी 
कधीच खाल्ले नाही.” | 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांच्या चातुर्मासाला 
प्रारंभ झाला त्यावेळी तेथे कॉलरा सुरू झाला. त्यामुळे श्रीस्वामी- 
महाराजांनी सबं लोकांना असे कळविले होते की, “ येथे कोणीही 
येऊ नये. ” अशा प्रकारे श्रीस्वाभीमहाराजांनी सर्व लोकांना तिक्षून 
सांगून सुद्धा दर्शवार्थीची रीघ सुरूच असे. पुढे श्रीदत्तकृपेने कॉलऱ्याची 
शांती झाली. त्याबरोबर जमेळ त्या साधनांनी आणि साधन 
उपलब्ध झाले नाही तरु पायी-पायी, स्थ दिशांनी लोकांची ये-जा 


3 AN Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ ~ 


२७४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सुरूच राहिली. या दिवसात तेथे येणाऱ्या सर्व मंडळींना श्रीदत्तांच्या 
दरबारात अन्नप्रसाद मिळत असे. सर्वात्‌ आश्चर्याची गोष्ट अशी को, 
भोजन प्रसादास ऐनवेळी येणाऱ्या लोकांची संख्या श्रीस्वाभीमहाराज 
आधीच सांगून ठेवीत असत. त्यामुळे स्वयंपाकी लोक अशा प्रकारे 
स्वयंपाक करीत असत की, अन्न कधीच कमी पडत नसे. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे जे लोक दर्शनासाठी येत असत, ते बरोबर 
देताना काजू, बदाम, किसमिक, चारोळी, उत्तम खारका व 
खोबऱ्याचे तुकडे इत्यादि नानाविध वस्तू आणीत असत व तेथील 
श्रीदत्तमूर्तीसमोर ठेवीत अक्षत. या वस्तूंचे पुरुषभर उंचीचे ढीग 
जागत असत. श्रीदत्तमूर्तीसमोर जमा झालेल्या या सर्वे वस्तू 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या सांगण्यावरून सर्व लोकांना प्रसाद म्हणून 
मिळत अपतत, 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या दरबारात खडीसाखरेसहित सवं 

प्रकारच्या साखरेवर पूर्णपणे बहिष्कार होता. इतकेच नव्हे; तर 
आरतीला कापुरही चालत नसे. श्रीस्वामीमहाराजांच्या दरबारात 
सर्वे पक्वान्ने अत्यंत उत्कृष्ट होत असत; पण ती कटाक्षाने गुळाचीच 
असत. गुळाची जिलब्री देखील छान होत असे. सर्वेकाही श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या देखरेखीखाली होत असे; मात्र त्या पक्वाच्नांपेकी 
किंवा अन्नापैकी ते स्वतः कधीही काहीच ग्रहण करीत नसत. 

श्रीस्वामीमहाराज तीन घरची भिक्षा मागून आणून ती श्रीनमंदा- 
नदीत वुडवून प्रथम नीरस करीत बं त्यानंतर त्या भिक्षेचे चार भाग 


च्य 


करून त्यातील एक भाग जलचरांना, दुसरा भाग भूचरांना, तिसरा . 
भाग भिक्षेकऱयांना व चौथा भाग समाजाला ज्ञान-वैराग्याचे 
बितरण करता यावे म्हणून स्वतः देहधारणेसाठी ग्रहण करीत असतः 


_स्कतालकः चेक, असठन्रऽबंाही0शिप्राजी, फस करीत 


परिशिष्ट क्रमांक १ . 


एकदा बढवाणी संस्थानचे मुख्य न्यायाधीश श्री. परमानंद व 
मेजर श्री. रामभ्रसाद दुबे हे श्री 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे आले. त्या दोबांना श्रीस्वामीमहाराजांना 
एकांतात भेटावयाचे होते. त्या दोघांची इच्छा कळताच श्रीस्वामी- 
महाराज हसले व त्यांनी त्यांच्या इच्छेप्र माणे व्यवस्था केली. त्या 
दोघांची श्रीस्वामीमहाराजांशी एकांतात भेट होऊन बोलणे झाले- 
श्री. परमानंदसाहेबांची महत्त्वाकांक्षा आपण मुख्य दिवाण व्हावे 
अशी होती; परंतु बढतीच्या कामासंबंधी भेटीत काहीच निष्पन्न 
झाले नाही. त्यामुळे श्री. परमानंद उदास झाले. ही भेट संपल्या- 
नंतर श्रीस्वा मीमहाराजांनी त्यांना प्रसादाचे जेवण घेण्याचा आग्रह 
केला; परंतु आपले काम न झाल्यामुळे ते प्रसादाला नाही म्हणाले. 
त्यांची वृत्ती सकाम असल्यामुळेच त्यांनी प्रसाद घेण्यास नकार 
दिला. परंतु थोड्याच वेळात असा चमत्कार झाला की, श्रीस्वामी- 
महाराजांचे म्हणणे न ऐकल्यामुळे अर्थात्‌ प्रसादाचा अनादर केल्या- 
मुळे श्री. परमानंद श्रीनमंदानदीचर गेले असता तेथे त्यांना जबरदस्त 
घेरी आली. श्रीनभदेतच त्यांना सावरावे लागले. एक प्रकारे त्यांना 
ही शिक्षाच मिळाली. भविष्यातृः त्यांना मुख्य दिवाणाची जागा न 

मिळताच त्यांनी इहलोकीची यात्रा संपविल्याचे सर्वांना कळले. 
एकदा बढवाणीचे एक पारशी न्यायाधीश शरीर वामीमहाराजांच्या 
दर्शनासाठी श्रीक्षेत्र चिलुळदाः येथे आळे.्थावेळी' त्यांनी श्रीस्वामी 


महाराजांना असा प्रश्‍न, विचारळा को, « महाराज! “वीक कसा 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


२७६ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


करावा ? ” हा प्रश्‍न ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे 
म्हणाले की, “ मांजर ज्याप्रमाणे आपल्या पिल्लांना दातात धरून 
नेते त्याप्रमाणे न्याय करावा. आतून प्रेम असावे; मात्र त्याचबरोवर 
अपराध्याला अशी भीती असावी की, अपराधाबहुड आपण 

कोणः्याही क्षणी चिरडले जाऊ ] असा न्याय करावा.” 
एक दिवस श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्री. त्रिभुवनसिंग सुभे हे आयें 
समाजाचे एक गृहस्थ श्रीस्वामीमहाराजांकडे आले. आपण आये 
. समाजाचे आहोत म्हणून व त्याची मते श्रीस्वामीमहाराजांता मान्य 
नाहीत हे त्यांना कळल्यामुळे श्रीस्वामीमहाराज आपल्यावर 
रागावतील असे त्यांना वाटले; परंतु ते आये समाजाचे आहेत 
म्हणून श्रीस्वामीमहाराज त्यांच्यावर रागवले नाहीत किवा त्यांच्या 
संप्रदायाची मते आपल्याला भान्य नाहीत म्हणून त्यांचा त्यांनी 
अनादरही केला नाही. उलट अत्यंत प्रेमाने व आस्थेने त्यांनी त्यांची 
चौकशी करून त्यांच्याशी बोलणे केले. त्यामुळे श्री. विभुवनसिंग 
सुभे यांना जे वाटत होते ते सवे खोटे ठरले. श्रीस्वामीमहाराज 
प्रेमाशिवाय कोणाला कसलीही ताकीद देत नसत व ते व्यर्थं कधीही 

कोणावर रागवत नसत. 

श्रीदत्तांच्या अर्थात्‌ श्रीस्वामहारांच्या दरबरात नाना तऱ्हेचे 
अनेक लोक सतत येत असल्यामुळें कोठून काय काय पदार्थ येत 
असत हें काही सांगता येत नसे. त्यांचा दरबार नेहमीच कितीतरी 
उत्तम व भरपूर पदार्थांनी नुसता भरलेला असे. श्रीस्वामीमहाराज 
ऱ्या सर्व पदार्थांना कधी स्पर्शही न करता आपल्या जवळील काही 
५; सेवकांना ते पदार्थ सर्वांना वाटून टाकण्यास सांगत असत. परंतु 
त्यातील काही सेवकांना तेथे,जमलेल्या सर्वे लोकांना ते पदार्थ 


९(भारपूनापसारक्षेव्यगपोडभड हाहे जस नुसे० अुसे करताना 


® 


परिशिष्ट क्रमांक १ - २७७ 
त्यांचे पोट दुखत असे. ज्यावेळी अशा प्रकारे वागणाऱ्या सेवकांची 


संकुचितवृत्ती श्रीस्वामीमहाराजांच्या दृष्टोत्पत्तीस आली त्यावेळी 


श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना तेथून निघून जाण्याची विनंती केली. 
श्रीस्वामीमहाराजांना पं 


क्तिप्रपंच, संकुचितदृत्ती व स्वार्थीपणा या 
गोष्टी बिलकुल आवडत नसत. 


श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे दर्शनाला येणाऱ्या बऱ्याच महिला 
श्रीस्वामीमहाराजांकडे श्ीगुरूपदेश मागत असत. त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराज त्यांना असे सांगत असत की, “ पती हाच तुमचा गुरू 
आहे. तुम्हास दुसरा गुरू काय करावयाचा आहे ? ” इतके सांगन 
झाल्यावर ज्या सौभाग्यवती स्त्रिया अधिकारी असत त्यांना त्यांच्या 
पतीची संमती असेल तरच अनुग्रह देत असत. मात्र विधवा स्त्रियांना 
श्रीदत्तप्रभूंचा आदेश घेऊनच श्रीगुरूपदेश देतं असत व त्यांच्या 
इष्ट देवतेचीच त्यांना उपासना करण्यास सांगत असत. ज्यावेळी 
श्रीस्वामीमहाराजांना पुरुष लोक अनुग्रह मागत असंत त्यावेळी 
त्यांचे जे इष्ट देवत असेल त्या इष्ट देवतेचाच त्या पुरुषाला त्याच्या 
परमकल्याणार्थे जप व उपासना करण्यास सांगत असत. श्रीस्वामी- 
महाराज आपली स्वतःची, उपासना व पूजा करण्यास कधीही 
सांगत नसत. 
श्रीक्षेत्र चिखलद्याला मुक्काम असताता श्रीस्वामीमहाराजांच्यां 
सेवेत श्री. गंगाधर अण्णाजी वैद्य, महंमदपूरकर ( निसरपुरकर ) ; 
इसते वेदमूर्ती श्री. वासुदेव ब्रह्मचारी आणि तिसरे श्री. वासुदेव- 
शास्त्री टिल्लू हे होते. हे तिषेहीजण अत्यंत सुपात्र असे सेवक आहेत 
हे पाहून त्यांनी त्या तिघांवर अपार कृपा केली, श्री. गंगाधरपंत 
वैद्य हे तर खरे विदेही पुरुषच होते, २" ° 


श्षीक्षे तै, चिखलद्वा,प्ेगे एके, विसी. पृहस्य्राले एक्कद्या, ब्रीच 


२७८ -श्रीयो र्लेस्वामीमहा राज 


रक्‍कम आणून ती श्रीदेवांसमोर मोठया अहंकाराने ठेवली व ते 
श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाले की, “ महाराज ! या द्रव्यातून 
माझ्यातर्फे उद्या ब्राह्मणभोजन करा.” हे ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज 
त्या गृहस्थांना असे म्हणाले की, “ ठीक आहि. ” वास्तविक पाहता 
आपण काहीतरी विशेष मोठे करीत आहोत अशा अहंकारी भावनेने 
देवासमोर कोणीही द्रव्य ठेवू नपे. अर्थात्‌ या दोषामुळे दुसऱ्या 
दिवशी अर्ध्या लोकांचे जेवण झाल्याबरोबर सवे स्वयंपाक संपून 
गेला. पुन्हा नवीन भात टाकावा लागला. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
येथे स्वयंपाक अर्ध्यातच संपण्यासारखी कधीही न घडणारी गोष्ट 
आज घडली, हे ज्यावेळी त्या गुहस्थांच्या कानावर गेले त्यावेळी 
त्याचा गर्व व अहंकार आपोआपच दूर झाला- अभिमानी माणसाचा 
गवे व अहंकार हरण करून त्याला मार्गी लावणे व गरीबांचा गौरव 
करणे हा तर श्रीस्वामीमहाराजांचा खेळ होता. ही त्यांची अवतार 
लीला होती. ही लीला पाहण्यास, ती कळण्यास व त्यांच्या अंतरंगात 
शिरून त्याच्या परार्थाची प्रचीती येण्यास महदुभाग्यत पाहिजे, हेच 
खरे आहे ! 

श्रीस्वामीमहाराज कधी कमी विनोदही करीत असत. जो अत्यंत 
गरीव व खरा भावुक भकत असेल त्याला ते असे सांगत असत की 
« उद्या तुमच्याकडून स्वाहाकार ब ब्राह्मणभोजन होईल बरे!” 
हे ऐकताच त्या बिचाऱ्या गरीब भक्ताची अगदी त्रेधातिरपीट उडत 
असे. त्याच्या जवळ मुश्किलीने एकदोन रुपये असत. भोजनास तर 


कमीत कमी तीन-चारशे पान निश्चित असे. त्यात पुन्हा स्वाहा- 


` काराची भर असे. त्यामुळे तर त्या भक्ताच्या त्रेघेला सीमा-राहत 


C 


~ 


नसे. त्यावेळी जभलेले ईतर सवं -लोक ही गंमत पाहात असतः 
असेरीस/स्याऽ्दना तेसच... एकदोन र 


gotri 


>-- 


परिशिष्ट क्रमांक १ : २७९ 
इत्यादि जे काही ठेवण्यासारखे असतील ते देवापुढे ठेवले की, 
श्रीस्वामीमहाराज स्वत: त्याचे पाठीराखे बनून एखाद्या श्रीमंत 
यजमानापेक्षाही उत्कृष्ट प्रयोजन करवीत व त्या गरीवाचा गौरव 
करीत असत. त्या दिवशी सवं प्रयोजन झाले को, श्रीस्वामी- 


. महाराज सर्वासमोर असे जाहीर करीत की, “ आजचे यजमान हे 
गरीब गृहस्थ आहेत बरे ! ” केवढे भाग्य त्या गृहस्थांचे ! अहं- , 


काराच्या भानगडीत पडू नये, असा बोधच श्रीस्वामीमहाराज' 
वरील प्रसंगातून करीत असत, यात काही शंकाच नाही. हा बोध 
आपणास घेता येणार नाही काय? 

श्रीस्वामीमहा राज द्रव्याने गरीब स्थितीत असलेल्या माणसाला 
जसे काहीही उणे पडू देत नसत तसेच विद्येने व बुद्धीने कमी 
असलेल्या मनुष्याचा देखील अपमान होऊ नये म्हणून दक्ष असत. 
एके दिवशी श्रीक्षेत्र चिखळदा येथे काशीचे एक विद्वान्‌ घनपाठी 
ब्राह्मण आले. श्रीस्वामीमहाराजांनी सकाळी त्यांनी केलेले वेदपठण 
ऐकले ब रात्री वसंतपूजा ठरविली. त्याच दिवशी सायंकाळी एक 
गरीब ब्राह्मण गृहस्थ श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाला आले. त्यांचे 
शिक्षण फकत ज्योतिष, छंद,, निषंटू इत्यादि वेदांगाचेच झाले होते. 
श्रीस्वामी महाराजांनी त्यांना असे सांगितले की, “ आज रात्री तुम्ही 
वसंतपुजेला बसावे. ” हे ऐकताच ०“ काशीच्या विद्वान्‌ घनपाठी 
ब्राह्मणासमोर आपला टिकाव कसा लागणार? , या विचाराने 
त्या गरीव ब्राह्मण गृहस्थांना आपली रात्री होणाऱ्या फजितीची 


फारच भीती वाटली. परंतु श्रीसद्गुरुनाथ श्रीस्वामी महाराज सर्वाना _ 


सांभाळणारे “ समर्थ ” व “ दीनदयाळ ” होते. 
त्या दिवशी वसंतपूजळा सुरवात झाल्यावर श्रीस्वामी महा इाजांनी 


गंमत, केली, णि तिन्‌ क्ोक़ जभपेतिप्रारहे।दुर्न्न करतात! हे "४. 


२८० .श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


लक्षात घेऊन घ्रीस्वामीमहाराजांनी जमलेल्या सर्वे विद्वानांना असे 
सांगितले की, “ आज ज्योतिष होऊ द्या.” त्यानंतर ज्योतिष- 
शास्त्राच्या चर्चेस प्रारंभ होण्यापूर्वी श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या 
गरीब ब्राह्मण गृहस्थांच्या जिभेवर विभूती अभिमंत्रित करून 
प्रोक्षण केली. ज्यावेळी तेथे जमलेल्या सर्वे विद्वानांनी श्रीस्वामी- 
_ महाराजांची ज्योतिषशास्त्राच्या चर्चेची प्रदर्शित केलेली इच्छा 
ऐकली त्यावेळी ते सबेंजण गप्प बसले; कारण त्यांना ज्योतिष- 
शास्त्राचे ज्ञान नव्हते. मात्र श्रीस्वामीमहा राजांनी कृपा करून त्या 
गरीब ब्राह्मण गृहस्थांच्या जिभेवर विभूती प्रोक्षण करून जे दिव्य 
ज्ञान दिले होते, त्यामुळे त्यांना ज्योतिषशास्त्रात दिव्य गती उत्पन्न 
होऊन॑ ते चांगले साघळे व त्यांची फजिती झाली नाही. श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या या कृपेमुळे त्या ब्राह्मण गृहस्थांना अत्यंत धन्यता 
वाटली. शेवटी श्रीस्वामीमहाराजांनी सर्वांना दक्षिणा देऊन संतुष्ट 
केले. “ अह्पज्ञांचा अवमान होऊ नये,” असे श्ीस्वामीमहाराज 
नेहमी म्हणत असत. 2९६५ नाडर 
श्रीस्वामी महा राजांच्या दरबारात रोज उसळ, भाज्या, वगेरे 
सर्वे पदार्थ होत असत. श्रीस्वामीमहा राजही स्वतः भाज्या निवड- 
ण्यास व चिरण्यास बसत असत. हे काम करताना ते सर्व लोकांना 
असे म्हणत असत की, “ देवाच्या सेवेची अनंत माध्यमे आहेत' 
साधकाला कोणतेही काम करण्याची लाज वाटता कामा नये' 
आपण प्रत्येक काम ईश्वरप्रीत्यर्थ, केले की, ती सेवा भगवंताला 
पोहोचलीच म्हणून समजा. ” श्रीस्वामीमहाराज शेंगांचे दाणे 
र ` काढणे, होळा सोलणे आणि रताळी, पेणखजूर व आरवी इत्यादि वस्तू 
धुण्यास. स्वतः बध्षले कीं, मग, काही विचाऱण्याची सोयच नसे. तेथ 
८ अडत तए स गत अ" 


eGangotri 


परिशिष्ट क्रमांक १: ' २८१ 
व तेथील प्रचंड कामे पाहता पाहता भरकन्‌ होऊन जात असत, 


अशा प्रकारे श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे ज्याचेळी सर्वे लोक एकत्र येऊन 
तेथील कामे त्वरित गतीने मन लावन 


दून, प्रेमाने व श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
करीत असत त्यावेळी तो देखावा मोठा प्रेक्षणीय असे. त्यावेळी बोलता 
बोलता हजारोंना पुरेल इतकी भोजनाची सामुग्री तयार होत असे. 

ही सर्वे कामे करीत असताना श्रीस्वामीमहाराजांची वैचारिक 
बैठक कायम असे. त्यामुळे बाहेर व्यावहारिक कामे चाल असली: 
तरी आतमध्ये अखंड आत्मानृसंधानात कसे राहावयाचे, हे लोकांना 
प्रत्यक्ष दिसत असे. श्रीस्वामीमहाराजांनी सर्च लोकांना कृतीन' 
दिलेला तो वस्तुपाठच होता, असे म्हटले तर त्यात यत्किचितही 
अतिशयोक्ती वाटण्याचे कारण नाही. बाहेर कामाशी व आतमध्ये 
आत्मारामाशी एकसमयावच्छेदेकरून कसे संलरन राहावयाचे याचे 
श्रीस्वामीमहाराज प्रात्यक्षिकच दाखवीत आहेत, याची सर्वांना 
जाणीव होत असे. अशाप्रकारे आपणही असेच जीवन जगले पाहिजे 
याची प्रचोती सर्व लोकांना श्रीस्वामीमहा राजांच्या वागण्यातून, 
चालण्यातून व बोलण्यातून येत असे. 

एकदा श्रीगंगाभंदिरात ढोन-चार मंडळी प्रसादाच्या वस्तू साफ 
करीत बसली होती. त्यावेळी श्रीस्वामीहाराज त्या लोकांना उद्देशून 
असे म्हणाले की, “ प्रथम खजूर जर धुऊन घेतला तर तो उष्णता 
वाढवीत नाही. ” त्यावेळी. एकाने धैये करून श्रीस्वामीमहाजांना 
असा प्रश्‍न विचारला की, “ महाराज ! जर कर्माचे फल भोगावयास 
कमच करावे लागते; तर मग प्रायश्चित्ताने काय होते ? “ द्वा प्रश्‍न 
ऐकताच काम करता करता श्रीस्वामीमहाराज त्या गृहस्थांना 
उत्तर देताना असे म्हणाछे कीं, “ प्रायश्चित्‌ तरी कमच आहे ना ? ” 

Cc Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri_ 


२८२ 'श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 
हे उत्तर ऐकताच प्रश्‍न विचारणाऱ्याच्या मनात लख्ख प्रकाश 
पडला. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराज रोज सकाळी उप- 
निषदे व श्रीमद्भगवद्गीतेचा भाष्य पाठ सांगत असत. हा पाठ 
चाल असताना देखील कोणाचे कोठे काय अडले आहे, कोठे काय 
कमी पडते आहे व कोठे काय चालले आहे हे त्यांना बसल्या 
बसल्या समजत असे. स्वयंपाकात काही बिघाड झाला, भात 
बिघडला, जिलबी बिघडून ती करण्यास बायकांना सुधारेना अशी 
स्थिती तिकडे भंडाऱ्यात झाली की, श्रीस्वामीमहाराज जेथे बसलेले 
असत तेथे त्यांना अंतर्ज्ञानाने सवे कळत असे. त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराज तत्काळ उठून फर्लागभर अंतरावरील पाकशाळेकडे जात 
असत. तेथे गेले की, ते “ श्रीगुरुदेवदत्त ” असे म्हणून उभे राहात 
असत व स्वयंपाक करणाऱ्या बायकांना उद्देशून, “ काहो बाई ! 
काय चालले आहे?” असे विचारीत असत. श्रीस्वामी महाराजांनी 
असे विचारल्यावर स्वयंपाक घरातील स्त्रिया असाहाय्य स्थितीत 
रडका चेहरा करून सगळी हकीकत सांगत असत. ती हकीकत 
ऐकली की, श्रीस्वामीमहाराज त्यावर उपाययोजना सांगत असतः 
« थोडे पाणी टाका, पदार्थ निखाऱ्यावर ठेवा, थोडे मोहन कडक 


हाला, अशा आवश्यक सूचना देऊन व त्या बिघडलेल्या पदार्थाकडें. 


आपली अमृतदृष्टी टाकून ते निघून जात असत. हे घडले को, 
बिघडलेली ती वस्तु उत्तम होत” असे: त्यानंतर जेवताना सर्व 
लोकांनी त्या पदार्थाची स्तुती केली की, स्वयंपाक करणाऱ्या सर्वे 
बायकांना अत्यंत हायसे वाटत अपे. हे पाहिले म्हणजे श्रीस्वाप्री- 
महाराजांसारखा स्वयंपार्कात ˆ निष्णातं दुसरा कोणी असेल असे 
_ रदत नहीं. अशी प्रकारच कौशेय दववि्तच दष्टी षडे शतय 


ह 


परिशिष्ट क्रमांक १ २८३ 
आहे. अशा प्रकारे भ्रीस्वामोमहाराजांचे अवधान सवंत्र असे. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या दरबारात यथाशक्ती द्रव्य श्रीदत्तप्रभंसमोर 
नद क प्र eS 

2दून अन्नसतपणाचा पुण्यलाभ घडण्यासाठी देखील योगच लागत 


असे. पुढच्या पिढीस शरीसद्गुरूंच्या सहवासाच्या सद्भाग्याची 
कल्पना यावी व अहोभाग्य काय 


हा उल्लेख केला आहे. 


श्रीस्वामीमहा राजांना कोणी ही त्यांची स्तुती केलेली कधीच 
खपत नसे. एके दिवशी कोल्हापूरच्या दिवाणांचे पत्र आले. त्यात 
त्यांनी असे लिहिले होते की, ' आपल्याच कृपेने मला नोकरीत 
उत्तम जागा मिळाली आहे; तरी दर्शनास येण्याची आज्ञा व्हावी.” 
या पत्राला उत्तर देताना श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना असे लिहिले 
की, “ आपण दशंनास येऊ नये. ही कृपा आमची नव्हे. ्रीदत्तांची 
आहे. उपासना दृढ चालवावी. ” यावरून हे लक्षात येते की, 
श्रीस्वामीमहाराज कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय स्वतःकडे घेत नसत. 

श्रीक्षेत्र चिखळ्दा येथे एके दिवशी इंदुर येथील एक गृहस्थ 
सर्वोत्कृष्ट तांदळाचे एक पोते घेऊन आले व त्यांनी ते श्रीस्वामी- 
महाराजांपुढे ठेवले. ते पाहताच श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना असे 
विचारले की “ हे काय आहे? ” हा प्रश्‍न ऐकताच ते गृहस्थ उत्तर 
देताना असे म्हणाले की, “ महराज ! है सर्वोत्कृष्ट तांदूळ असून 
ते आपल्यासाठीच आणले आहेत. ” त्या गृह्स्थांच्या या उत्तरात 
उपकाराची भावना दिसून येताक श्रीस्वामीमहा राज त्यांना असे 
म्हणाले की, “ हे तांदुळाचे पोते प्रथम बाहेर काढा पाहू.” श्रीस्वामी: 
महाराजांचे हे निष्काम व निस्पृह वर्तन पाहुन सर्वजण आश्चर्य- 
चकित झाले. रत 0-0 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे एके दिवशी सावेरचे विद्वान क्‌वी 

00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. गी by eGangoif 


n 


“म 


२८४ श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


श्री. बाळूभेय्या गणपतीबुवा आले. त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांना 
अशी प्रार्थना केली की, “ प्रभो ! आपल्यापुढे काही काव्य म्हणून 
दाखविग्याची इच्छा आहे, तरी आज्ञा व्हावी. ” श्री. बाळूभैय्यांनी 
अशी विनंती करताच श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांच्या मनातील भाव 
झोळखला व ते त्यांना असे म्हणाले की, “ श्रीदत्तप्रभूंवर काही 
काव्य असल्यास ते म्हणावे. अन्य काही नको. ” अशा प्रकारे 
श्रीस्वामीमहाराजांची आज्ञा मिळाल्यावर श्री. बाळळूभैय्यांनी काव्य 
म्हणण्यास सुरवात केली. श्रीस्वामीमहाराजंच्या इच्छेप्रमाण 
श्वीदत्तस्तुतीपर काव्य म्हणता म्हणता ते त्यांच्या स्तुतीपर काव्यही 
म्हणू लागले. हे ऐकताच श्रीस्वामी महाराजांनी त्यांना. काव्य म्हणणे 
बंद करण्यास सांगितले. असा प्रकार तीन वेळा घडला. शेवटी श्री. 
बाळूभैय्यांना नाईलाजाने ते पद म्हणणे सोडून द्यावे लागले. 
० नाइकवे स्तुति वाणितां थोरीव। होतो माझा जीव कासावीस । 
या श्रीसंत तुकारामहाराजांनी स्वानुभूतीपूर्वक कथन केलेल्या 
न्यायाने श्रीस्वामीमहाराज आपली स्तुती आपल्या कानाने ऐकण्यास 
केव्हाही तयार नव्हते, हेच यावरून निविवादपणे स्पष्ट होते. . 
श्री. विनायक भगवंत कवीश्वर, निसरपूरकर यांचा. उल्लेख 
सुरुवातीला आला आहे, या श्री. केवीश्वरांना आपल्या मना- 
तून नेहमी असे जाणवावयाचे की," आपले स्वतःचे संस्कार अत्यंत 
मलीन आहेत. ” खूप खावे, खूप प्यावे व मजा करावी असा त्यांचा 
जीवनक्रम चाललेला होता. त्यापुळे त्यांच्याकडून श्रीस्वामी महा- 
राजांची म्हणावी तशी सेवा घडत नव्हती. अशा स्थितीत .त्यांना 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे राहण्यासही मोठे जड वाटू लागले. मात्र 
यांच्या ठिकाणी, अधिक्ताराची मस्ती व :आवड कायम होती. 
श्रीस्वामीमहाराज रोज सर्काळी श्रीमद्भगवद्गीता व उपनिषदे 


CC-0. Mumukshts Bhawan Varanastf Collection. Dibitized by eGangotri 


£ 


क 


CS RIP न 


NS - 


परिशिष्ट क्रमांक १ र २८५ 
समजावून सागत असत; परंतुःश्री. कवीश्वर यांचे दुर्देव असे की, 
ते क्वचितूच सकाळी चालणार्‍या फठास जात असत. श्रीस्वामी- 
महाराजांकडून होणाऱ्या ज्ञानामृताचा लाभ घेण्याचे त्यांच्या 
नशिबात नव्हते हेच खरे. i 

कालौघात श्रीस्वामीमहाराजांचा मुक्काम श्रीक्षेत्र चिखलद्याहून 
हलला. त्यानंतर श्री. कवीश्वर यांना असे वाटू लागले की, “आपण 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या सेवेचा व ज्ञानामृताचा लाभ घेतला असता, 
त्यांना शंका विचारल्या असत्या किंवा आपण आपल्या मनाला तरी 
“ आपण असे का वागलो ? ” हे विचारले असते तर बरे झाले असते. 
आपण हा लाभ घेतला असता; तर आपल्या हुदयामध्ये ज्ञानाचे 
भांडार भरणे. असते व श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणसेवेने आपला 
उद्धार झाला असता. ” अशा रीतीने श्री. कवीश्वर यांना मागाहून 
खूप पश्चात्ताप झाला. त्यांच्या या पश्चात्तापामुळे दयाळू श्रीगुरु- 
माउलीने त्या वाट चुकलेल्या बालकाला कालांतराने योग्य मार्गा- 
चर आणले. खरोखर ! जो श्रीस्वामीमहा राजांच्या चरणाशी एकदा 
जरी विनटला; मग तो कितीही सामान्य दर्जाचा असला, तरी 
त्याला पश्चात्ताप झाल्यावर श्रीस्वामीमहाराज त्याचा उद्धार 
करतातच करतात, है निठांत सत्य आहे. 

श्रीक्षेत्र चिखळदा येथे ग्वाल्हेर, उमरेड, वाशीम, बेळगाव इत्यादि 
सुदूर अंतरावरची पुरुष भक्त मंडळी, महिला वग, पेढीवाले श्रीमंत 
असे सर्व प्रकारचे हजारो लोक, हजारो रुपयांचे साहित्य बरोबरं 
लेऊन श्रीस्वामीमहाजांच्या दर्शनासाठी येत असत. या सर्व लोकांना 
चोरांची जरा जास्तच भीती वाटत असे., श्री. कवीश्वर यांना 
अधिकार गाजवण्याज्ञी खास हौस असल्यामुळे त्यांनी आपल्या 
अधिकाराचा उपयोग करून आसपासच्या भिल्लांचा कडक: बंदोबस्त 


८७-0. Mumukshu Bhaw&n Varanasi Collection. Digitized by eGangoffi 
|] 


~ 


= 


२८६ श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


केला. त्याचा परिणाम असा झाल की, जे भिल्ल लोक नावा 
चालवून लोकांची पैलतीराला ने-आण: करीत होते व जे भिल्ल 
भांडी घाशीत होते ते पैसे देऊन ब खावयाला-प्यावयाला देऊनही 
काम करावयास येईनासे झाले. यामुळे सवं लोकांची मोठी अडचण 
होऊ लागली. शेवटी श्रीस्वामीमहाराजांनी या सर्वांची समजूत 
घालून ही दोन्ही कामे सुरळीत चाळू केली. ज्यावेळी ही कामे 
पूर्ववत व्यवस्थित होऊ लागली त्यावेळी हे कसे घडले हे सांगताना 
श्रीस्वामीमहाराज सर्वांना असे म्हणाले की, “ ही सर्वे कामगिरी 
कवीशवरांचीच बरे ! त्यांच्यामुळेच तुम्हा सबं लोकांची सोय झाली.” 
एखाद्या कामाचे श्रेय दुसऱ्याला देऊन त्याचे कौतुक करावयाचे ही 
श्रीस्वामीमहाराजांची रीतच होती. एवढेच नव्हे; तर कोणत्याही 
छोट्या कामाचे व सर्वाचेच ते कौतुक करीत असत. एकदा 
एखाद्याला हाताशी धरले की, शेवटपर्यंत त्याला सोडावयाचे नाही, 
ही संतांची रीतच श्रीस्वामीमहा राजांच्या या वागण्यातून पावलो 
पावली प्रत्ययास येत असे. 

.श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे एकदा श्री. नारायणराव दफ्तरदार 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनासाठी त्यांच्या दरबारात आले. त्याच 
वेळी श्री. गंगाधरपंत वेद्य, महंमदपुरकर ( निसरपुरकर ) यांचे 
ज्येष्ठ चिरंजीव श्री. गणपती तेथे होते. त्यावेळी श्री. दफ्तरदारांची 
मुलगी आणि श्री. गणपती यांचा मंगल विवाह श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या दरबारातच सुनिश्चित झाला. पुढे लवकरच त्यांचा 
लग्नसोहळा श्रीक्षेत्र चिखदा येथे' मोठ्या थाटात साजरा झाला. 
खरोखर ! या दोघांचे अहोभाग्य असे की, साक्षात्‌ श्रीदत्ताबताराचे 
उपस्थितीत त्यांना गृहस्थाधमाचा स्वीकार घडला. खरोखर धन्य 
हे पत्तीपत्ली आणि धन्य, त्यांचा गहस्थाश्रमः! या भाग्यवान्‌ वाई 


CC-0..MumukshusBhawan Varanasi"Collection. Digitized by eGangotri * 
(22 र 


ह 


परिशिष्ट क्रमांक १ ट २८७ 
सथ्या हयात असून हल्ली त्यांचा निवास अहमदाबाद येथे आहे. ` 
श्रीस्वामीमहाराज स्वतः अत्यंत वक्तशीर होते. त्यांचा नियमित- . 
पणा आश्‍चर्यकारक होता. सकाळची आसने शिकविणे, उपनिषद- 
पाठ घेणे, ब्राह्मण भोजन, भजनाचा प्रारंभ व त्याची समाप्ती हे. 
सवं कार्यक्रम अगदी वेळच्या वेळी होत असत. यातील एकाही,काय-' 
क्रमाची वेळ कधीही चुकत नसे. श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे थंडीच्या 
दिवसात ज्यावेळी नामसप्ताह झाला त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज 
दर दोन तासांनी स्वत: पहारा बदलण्याची आठवण करून देत 
असत. त्यांची ही जागरुकता पाहिली की, सर्वांनाच मोठे आश्चयं 
वाटत असे. झर त 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे मुक्काम असताना बढवाणीच्या राजाच्या 
आमंत्रणानुसार एकदा श्रीस्वामी महाराज एका ब्रह्मचारी साधकांना 
आपल्याबरोबर. घेऊन सोवळ्यात नावेने बढावणीच्या राजघाट 
येथील मंदिरात भजनासाठी गेले. ठरल्याप्रमाणे तेथे भजन सुरू 
झाळे; 'मात्र सायंकाळच्या संध्येची वेळ होताच श्रीस्वामीमहाराज 
भजनातून उठले व राजाकडे नुसते पाहून काही एक न बोलता 
ते तडक खाली उतरून घाटावर आले. श्रीस्वामीमहाराजांबरोबर 
जे ब्रह्मचारी साधक आले होते त्यांना “ मी फार जलद चालणारा 
` आहे, ” असा अभिमान होता. परंतु ज्यावेळी श्रीस्वांमीमहाराज घाट 
उतरून, भ्रीनमंदानदीकडे जाऊ लागले त्यावेळी तेही उठून त्यांच्या 
बरोबर चालू लागले. परंतु श्रीस्वांमीमहाराज इतक्या वेगाने चालले 
होते की, ते,ब्रह्मचारी साधक पार मागे पडले. त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराजांची चालण्याची शक्‍ती पाहिल्यावर त्या ब्रह्मचारी साध- 
काचा गवे पार वितळून गेला. श्रीस्यामीमहाराजांची च्छण्याची 
अपुर्द “स्फूर्ती काही-अलोकिकच*आहे"्यांचाप्या'ब्रह्मर्चारीव्सोधकांधा ... 


शा 


२८८ __ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


२९ = 


मनोमन प्रत्यय आला. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांच्याबरोबर जे 
लोक येण्यास निघाले ते सर्वेजण मागेच (राहून गेले. या सवं 
प्रसंगातून श्रीस्वामीमहा राजांचा वक्तशीरपणा, योगसाधनेने हलके 
झालेले शरीर, चालण्याचा विलक्षण वेग, निरहंकारीपणा, निर्मानी- | 
पणा, संध्येचा कटाक्ष इत्यादि सर्व काही लोकांना पाहण्यास मिळाले. 
एवढेच नव्हे; तर ब्रह्मचारी साधकाच्या द्वारा गर्वाचे घर देखील 
खाली झालेले बघण्यास मिळाले. कः 
धीस्वामीमहाराज हे कमालीचे निराग्रही होते. यामुळेच श्री. 
कवीश्वर हे मुन्सफ अधिकारी असले तरी श्रीस्वामीमहाडाँनी त्यांना ' 
असे कधीही म्हटले नाही की,“ तुम्ही येथे अमुक करा किवा अमुक 
एक कार्य करून द्या. अथवा तुम्ही तुमच्या अधिकाराचा वापर 
क्रून येथे अमुक एक व्यवस्था करून द्या. ” श्रीशदामीमहाराजांनी 
त्यांना कधीच काहीही मागणी केली नाही. श्रीस्वाभीमहाराज राज- 
कीय व्यवहारात कधीही चुकीचा किवा वाईट सल्ला देत नसत 
बढवाणीच्या राजाला. ते असे कधीच सांगत नसत की, “ तुम्ही 
राज्य सोडा व भजनाळा लागा.” ते राजाला आपले 'कर्तेव्यच 
चोख करावयास सांगत असत. अनेक स्त्रिया श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
येत असत. त्यांनी धीदत्तप्रभूंची सेवा करण्याची इच्छा प्रक्रट केली 
की, ते त्यांना पतीसेवा करण्यास सांगत व पाकगृहात पाठवून. देत 
असत. अशा प्रकारे श्रीस्वामीमृहाराज कोणासही आपला धमं 
किवा उपासना सोडण्यास सांगत' नसत आणि श्रीदत्तोपासनाच- 
सर्वानी केली पाहिजे असा आग्रह तर ते कधीही धरीत नसत. 
_ श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे. रोजच पक्वाच्नांचे जेवण चालू असे. 
यामळे -रोज खूप खूप “गोड खाऊन तोड फिरले म्हणून एकदा 
वो? मकुदरीव शोः भीवोचि एक गृहरंषः श्रीस्कामीमहाःराजांना असे 


a 
ल“ 


« 


परिशिष्ट क्रमांक १ २८९ 
म्हणाले की, “महाराज ! येथे फारच तकलीफ आहे ! ” मुकुंदराव 
असे म्हणताच श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणाले की, “ काय 
तकलीफ आहे बुवा ? ” हे ऐकताच श्री. मुकुंदराव त्यांना असे 
म्हणाळे की, “ महाराज ! खूप गोड खाऊन खाऊन तोंड फिरले 
आहे! ” त्यांचे हे म्हणणे ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज हसले व त्यांनी 
त्या दिवशी फोडणीचे वरण इतके उत्कृष्ट करविले कौ, तसा स्वाद 
श्री. मुकुरावांनाच काय; पण इतर कोणासही उभ्या आयुष्यात 
कधी चाखावयास मिळाला नाही. 

श्रीक्षेत्र चिखलद्याला खूप थंडी पडली की, श्रीस्वामीमहाराज 
सर्वांसाठी गुळाचा गवती चहा करवीत असत. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
दरबारात खडीसाखर, साखर व कापूर यांना प्रवेश नव्हता. श्रीखंडात 
गूळही वज्ये असल्यामुळे बेदाणा उत्तम भाजून तो दह्याच्या चवक्यात 
गाळला की, अपूर्वे श्रीखंड तयार होत असे. श्रीस्वामीमहाराजांच्या 
दरबारात आवश्यकतेनुसार सवे पदार्थांची पूर्ती होत असे. 

श्रीस्वामीमहाराज समाधानकारक, शुद्ध व आचरणय॒क्त म्हणज 
जेथे सोवळ्यात नेवेद्य, वैश्वदेव होत असे अशा घरातून भिक्षा 
घेत असत. अशी भिक्षा मिळाली नाही तर श्रीस्वामीमहाराज 
आपल्या भ्रमणकालात किती दिवस व कोठे कोठे उपवास काढीत 
असत हे काही सांगता येत नाही. मात्र श्रीस्वामीमहाराजांनी सवें 
'इंद्रिये जिकल्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे उपवास काढणे हे सोपे 
होते. श्रीस्वास्वामीमहाराजांची, जिव्हा तर इतकी ताब्यात होती 
आणि त्यांनी रसनेवर तर इतका विजय मिळविला होता की, 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे त्या काळात हजारो रुषये खर्चून सुद सुंदर 
व उत्तमोत्तम पक्वाननांचे संतपंण रोज चात .भुसे; परंतु त्यातून 

३७ क 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection, Digitzed'by eGangotrj, 


«° 


२९० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


प्रत्यक्षात अपरिहार्ये कारणांमुळे एक कवा दोन वेळांशिवाय त्यांनी 
कधीही मिक्षा घेतली नाही. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी जशी रसना जिंकली होती तसाच 
झोपेवरती देखील त्यांचा विलक्षण ताबा होता. याचे प्रत्यंतर 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे अनेक वेळा येत असे. कधी-कधी बाहेरून 
दर्शनासाठी आलेल्या मंडळींपैकी लोकांना रात्री दहा वाजल्यानंतर 
सवड मिळत असल्यामुळे ते लोक त्यावेळी आध्यात्मिक विषयावर 
प्रश्‍न विचारीत असत. अशा प्रकारे एकदा शंका-समाधान सुरू 
झाले की, ते कधी-कधी रात्री दोन वाजेपर्यंत चारत असे. त्यानंतर 
सर्वजण झोपी जात असत. परंतु श्रीस्वामीमहाराज नेहमीप्रमाणे 
लगेच चार वाजता उठून श्रीनर्मदास्तानासाठी जाण्यास निघत 
असत. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजापुढे थंडी-वाऱ्याचा प्रश्‍नच कधी 
उत्पन्न होत नसे. श्रीस्वामीमहाराजांची ही विदेहो अवस्था पाहिली 
की, लोकांचे मन आश्चर्याने दिङ्मूढ होत असे; कारण हे सवं 
अपरूप होते व आजही आहे. 
श्रीस्वामीमहाराजांइतके स्वयंपाकात ज्याप्रमाणे कोणी प्रवीण 
नव्हते त्याप्रमाणे वंद्यकीतही त्यांचा हात कोणी धरणे शक्य नव्हते. 
श्रीक्षेत्र चिखलद्याच्या मुक्कामात शेकडोशे रोगी त्यांच्याकडे बेत 
असत. -स्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज,त्यांना औषधे देऊन रोगमुक्त 
करीत असत. याशिवाय पत्रद्वारे उपाय सुचवून श्रीस्वामीमहाराज 
शेकडोशे भक्तांना व्याधिमुक्त करीत असत. श्रीस्वामीमहाराज 
श्रीनमंदानदीवरून वनस्पती आणून त्यापासून लालरंगाच्या गोळ्या 
स्वतः तयार करून ठेवीत असत. आपली वैद्चकीची ही विद्या 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्रीगंगाधरपंत वैद्य यांनाही दिली होती. 
त्यामुळे . क्षयासर्हित इतर सवे असाध्यः रोग वरे करण्यात 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi 6ollection. Digitized by eGangotri 


SN क कक sero 


परिशिष्ट क्रमांक १ * २९१ 
श्री. गंगाधरपंत यांना हमखास यश मिळत असे. « श्रीगुरुकृपाहि 


केवलम्‌ । ” हेच या यशाचे एकमात्र कारण होते. श्री. गंगाधरपंत 
वैद्य यांच्यावर श्रीस्वामीमहार 


जांची अपार व असीम कृपा होती 

हेच खरे ! ४ 
श्रीस्वामीमहा राज ज्योतिषशास्त्रातही अत्यंत निष्णात होते. 
एखाद्या स्वप्नासंबंधी खुलासा विचारल्यास ते लगेच त्याचे स्पष्टी- 
करण करीत असत. “ वेदशास्त्रसंपन्न ” ही पदवी खऱ्या अर्थाने 
श्रीस्वामीमहाराजांनाच शोभून दिसत असे. श्रीस्वामी महा राजांना 
सर्व वेद मुखोद्गत असून त्या सर्व वेदांचा अथंही तयार असे. 
श्रीस्वामीमहाराज उपनिषदे व पुराणे अपूर्व पद्धतीने व अप्रतिम 
रीतीने सांगत असत. त्यांच्या सारखा विद्वान्‌ प्रवचनकार या 
भूतलावर होणे ही दुमिळ गोष्ट आहे, असा सर्व वेदशास्त्र पंडितांनी 
एकमुखाने निर्णय दिला होता. श्रीस्वामीमहाराज संस्कृतचे कल्प. 
नातीत विद्वान्‌ होते. याची प्रचीती त्यांच्या सवे ग्रंथावरून उत्तम 
रीतीने येते. ते वेदातील ऋचा आपल्या ग्रंथात अत्यंत अप्रतिमपणे 
गोवीत असत. कोणावरही संकटपर प्रसंग आल्यास ते एखादा 
मंत्रजप सांगून त्याची सुका करून संकट टाळीत असत. यांचा 


. अनुभव अनेक साधकभक्तांनी, घेतल्याची प्रचीती त्यांनी लिहून 


ठेवलेल्या घटनांवरून दिसून येते. धीस्वामीमहाराज मराठीत बोलत 
असत. त्यांना हिदी व गुजराथी, भाषा समजत असत. संस्कृत भाषा 
तर ते उत्तमच बोलत असतः श्रीस्वामीमहाराज त्यांना आलेल्या 
पत्रांना तत्काळ उत्तरे देत भसत; मात्र ही सवं उत्तरे अत्यंत 
संक्षिप्त व कमालीची मार्मिक असत., ज्यावेळी पत्र लेखकाला 
उत्तर मिळे त्यावेळी “ हजारो लोकांमधून व भक्तांमधून्न“्रीस्वामी- 
सहएराळांचि(ऽछक्षा०'मोपल्म्कड ऋतया हिळे।रमा णिरप रच्या 


श्र 


२९२ श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


कार्यक्रमांच्या गर्दीतून त्यांनी आपणास उत्तर कसे लिहिले, ” 
असा विचार मनात येऊन पत्रवाचकास आश्चर्य वाटत असेव तो 
स्वत:ला धन्य मानीत असे. 

श्रीस्वामीमहाराज व्यवहारात अतिशय चोख असत. एखाद्याची 
खाजगी गोष्ट दुसऱ्याला कळणार नाही याची ते नेहमी काळजी घेत 
असत. एवढेच नव्हें; तर आपले सर्व व्यवहार इतरांना कळणार 
नाहीत अस्ते करावेत अशीच त्यांची शिकवण असे पत्रामध्ये आपण 
ज्याप्रमाणे अमुकास नमस्कार, आशीर्वाद इत्यादि लिहितो त्याप्रमाणे 
श्रीस्वामीमहाराज सर्वाना न विसरता “ नारायण ५ असे लिहीत 
व या शब्दाने ते सर्वांना आशीर्वाद देत असत. श्रीस्वामीमहाराज 
स्वतः फारच जलद-कलमी होते. एकदा एका गृहस्थांनी स्वतःच्या 
हाताने काढलेल्या सुताने विणलेली जाडी-भरडी कौपीन (लंगोटी) 
आणली. त्या गृहस्थाच्या मेहनतीचे व देशी वस्तूंच्या प्रमाचे 
श्रीस्वामीमहाराज कितीतरी वेळा कौतुक करीत असत. त्याचप्रमाणे 
ते मल्लविद्या, देशी गायन व देशी कला यांचेही कौतुक करीत 
असत. धीस्वामीमहाराजांचा स्त्रियांच्या मयदिवर फार कटाक्ष. 
अ से. श्रीस्वामीमहाराजांची स्मरणशबती अत्यंत अपूर्वं अशी होती. 
त्यामुळे त्यांच्याकडे दर्शनासाठी येणाऱ्या शेकडोशे भक्तामधून 
देखील ते नेमके अमुक आले नाहीत, ते आज गैरहजर कसे याची 
चौकशी करीत असत. इतकेच नव्हे; तर आपल्या भक्तांच्या भेटी 
झाल्या की, ते त्यांच्या घरच्या छौकांची अगदी आस्थेवाईकपणे 
व नाव घेऊन बारकाईने चौकशी करीत असत. 

एकदा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे मंडलेश्‍वराहून काही भजनी 
मंडळी झाली. त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांपुढे गायनपूर्वक भजन 
र्ह्णप्यॉची“5इस्छा"व्येव्त' केली? 'स्यायेळी?"खीस्वामीमहाराजांती 


हि 


परिशिष्ट क्रमांक १ * व २९३ 
त्यांना असे सुचविले की, “ खऱया भजनात फार गूढ गाणे नको 
बरे ! स्वात्‌ महत्त्वाची गोष्ट “ भावच 7 आहे. ” हे ऐकताच 
त्या सव भजनी मंडळींनी भावपूर्वेक भजनगायन केले. भजन- 
गायन संपल्यावर श्रीस्वामीमहाराजांनी त्या सर्व मंडळींना असे 
विचारले की, “ काहो मंडळी ! असे कोणते वृत्त आहे की, जे 
वाटेळ त्या रागात जुळते ? ” हा प्रश्‍न भजनी मंडळीतील सर्वे 
लोकांनी ऐकला; पण त्यांच्यापैकी कोणालाही काहीही सांगता 
आले नाही व या प्रश्‍नाचे उत्तरही देता आले नाही. त्यानंतर 
श्रीस्वामीमहा राज असे म्हणाले की, “ त्रोटक वृत्त हे वृत्तच सवं 
रागांना जुळते.” ही सवं कथा वाचली म्हणजे श्रीस्त्रामीमहाराजांचे 
सायन कलेचे व वत्तांचे सखोल ज्ञान व अध्ययन होते हे लक्षात येते. 

श्रीस्वामीमहा राज हे अत्यंत क्षमाशील व दयावान्‌ होते. “जे जं 
भेटे भूत । तें तें मानिजे भगवंत ॥१०.११८॥ ” या श्रीज्ञानेश्वरमहा- 
राजांनी ज्ञानेश्वरीत सांगितलेल्या वचनाचा प्रत्यय त्यांच्या कुतीतून 
नेहमी प्रकट होत असे. एकदा नेहमीप्रमाणे सायंकाळी श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे बरीच मंडळी पुराणश्रवणास बसली-होती. ज्यावेळी 
पुराणं संपले त्यावेळीच काही भिल्ल मंडळी श्रीस्वामीमहाराजांचे 
दर्शन घेण्यासाठी तेथे आळी. हय साधारण सायंकाळी पाच वाज- 
ण्याचा सुमार होता. त्या सर्वे भिल्ल मंडळींच्या मनात श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या चरणावर मस्तक , ठेवून दर्शन घ्यावे अशी इच्छा 
होती. त्या सर्वांची ही इच्छा त्यांच्यातील एका प्रमुख भिल्लाने 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या कानावर घातली. त्या सर्वे भिल्ल मंडळींची 
ही इच्छा पाहून व त्यांचे मन दुखविळे जाऊ नये म्हणून अत्यंत दयेने 
श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना संमती दिली व ते तेथेच उभे. राहिले. 


भीस्कम्ीमहार्‍फनांची'सेमली मिळताचत्या"सव-ित्क्र मंडळींनी पे 


२९४ ' श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


eC 


त्यांच्या पायावर मस्तक ठेवून मनसोक्त दर्शन घेतले. त्यामुळे 
त्यांना परमानंद झाला. अशा प्रकारे संमती देताना श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्या भिल्लांचा शुद्ध भावच पाहिला. त्या भिल्लांच्या 
प्रममयं भावाने श्रीस्वामीमहारांजही प्रेमविभोर झाले. खरोखर ते 
झिल्ल धन्य होत. त्या भिल्लांच्या गोपीसदृश विशुद्ध भावामुळेच 
त्यांना श्रीस्त्रामीमहाराजांच्या चरणांवर मस्तक ठेवून नमस्कार 
करण्याचा व दर्शेन घेण्याचा अपूर्वे लाभ घडला. एरवी श्रीस्वामी- 
महाराज अखंड सोवळयातच असत ब कोणीही त्यांना स्पशेपूर्वक 
नमस्कार करीत नसत. सवजण लांवूनच नमस्कार करीत असत. 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या या नियमामुळे तेथे जमलेल्या काही मंड- 
ळोंच्या मनातं विकल्प आला; परंतु हा विकल्प बोलून दाखवि- 
ण्याचे धैये कोणालाही झाले नाही. मात्र श्रीस्वामीमहाराजांनी 
लोकांच्या मतात आलेला विकल्प ओळखला व ते सर्वाना उद्देशून 
एवढेच म्हणाले को, “ त्यांच्या प्रेमासाठी त्यांना दर्शन दिले, आता 
तुमच्यासाठी व शास्त्रासाठी स्नान करतो ! ” श्रीस्वामी महाराजांची 
ही समन्वय घालण्याची अपूर्व रीत पाहिली की, त्यांचे माहात्म्य 


क्रिती मोठे होते याची मनोमन प्रचीती येते. जो समन्वय घालतो . 


तोच महात्मा, तोत्र संत, तीच, विभूती व 'तोच अवतार होय. 
श्रीस्वामीमहाराज अवतारी महापुरुष होते हेच खरे! 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथ मुक्काम असताना दिवाळी आली. दिवा- 
लोच्या दिवशी सर्व भक्‍त मंडळींनी श्रीस्वामीमहाराजांना अत्तर 
व तेल लावू देण्याबद्दल श्रार्थेना केली. सर्वांचा भक्तिभाव पाहून 
श्रीस्वामीमहाराजांनी अत्तर व तेल लावण्याम संमती दिली. त्यानंतर 
सुवेजण: श्रीनमंदानदीवर स्नानास गेले. त्या दिवशीचा अभ्यंग 


CCX. Mumukshu 


haw Varanasi Gollection. Digiti i ~® त्रीं 
स्टानाचा जाट मोठा वत्या रख होती: सव र्कत" मंडळींनी 


ह 


परिशिष्ट क्रमांक १ २९५ 
व है| 
श्रीस्वामीमहाराजांना स्नान 'श्यतले व श्रीस्वामी महा राजांनी ही 
आपल्या हातान भक्‍तमंडळींच्या आग्रहा 


हावरून त्यांना स्नाने घातली. 
त्यानंतर श्रीस्वामीमहाराज काठावर आले व त्यांनी आपल्या 


सर्वांगास माती लावून पुन्हा स्नान केले. अशा प्रकारे श्रीस्वामी- 
महाराजांनी मृत्तिकास्नान केल्याचे पाहुन सर्वजण अगदी दिङ्मूढ 
झाले. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज मनोमन प्रसन्नपणे हसत होते. 
खरोखर उद्धतंनस्नान काय आणि मृत्तिकास्तान काय ? श्रीस्वामी- 
महाराजांना दोन्ही गोष्टी सारख्याच होत्या. त्यांना अत्तर आणि 
माती ही दोन्ही सारखीच होती. हे पाहिले म्हणजे ८ अर्जुना समत्व 
चित्ताचें। तेंचि सार जाण योगाचें॥ श्रीज्ञानेश्वरी २.२७३॥ ” व 

“जे साम्यापरौती जगीं । प्राप्ति नाहीं ॥ ६.४१०॥” या 
श्रीज्ञानेशवरमहाराजांच्या सिद्धान्ताचे मूर्तेरूप पाहिल्याचे किवा हे 
सिद्धान्तच श्रीस्वामीमहाराजांच्या रूपाने समूतं झाल्याचे दृष्टीस 
पडून मनाला परम धन्यता वाटते. 

- एकदा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे पहाटे चार वाजता काही मंडळी 
श्रीनमंदानदीवर स्नानासाठी चाळली होती. त्यावेळी श्रीस्त्रामी- 
महाराज श्रीनमंदानदीवरूत स्नान करून परत येत होते. ज्यावेळी 
या सर्वे मंडळींना श्रीस्वामीम्रहाराजांनी पाहिले. त्यावेळी ते त्यांना 
असे म्हणाले की, “ थंडी खूपच पडली आहे. सोसवेल तरच आंघोळ 
करा. ” हे ऐकताच सर्वे भक्तमंडळी स्तंभितच झाली. वास्तविक 
पाहता त्या कडाक्याच्या थंडीत ध्रीस्वामीमहाराज स्वतः स्वात 
करून आले होते; पण त्यांना स्वतःला थंडीचे काहीच नव्हते. मात्र 
भक्तांना थंडीमुळे त्रास होऊ नये म्हणून उशिरा स्नान केल्याबद्दल 
त्यांना दोष न देता ते शरीरधर्म सांमाळूतच सर्वकाही करण्यास 
सांगत असत. सामान्यांनी “शरीर रक्षितों धर्म:। ” या त्यायाने 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangoty 


२९६  श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


वागावे अशी श्रीस्वामीमहा राजांची धारणा होती, है यावरून 
स्पष्ट होते. 

श्रीस्वामीमहाराज कोणाही साधकाला, सेवकाला किंवा 
अक्ताला सतत व कायम आपल्याजवळ राहू देत नसत. त्यामुळे 
त्यांच्या जीवनात घडलेल्या सर्वे घटना कोणालाच माहीत होऊ 
शकल्या नाहीत. अर्थात्‌ त्याचे चरित्र पूर्णतः व क्रमशः कोणालाही 
लिहिणे शक्‍य झाले नाही. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा मुर्वकाम चाकू 
असतानाच श्री. विनायकराव कवीश्वर यांची निसरपूरहून सेंधवा 
येथे बदली झाली. त्यावेळी त्यांचा पाय काही तेथून निघेना. 
आपली बदली झाल्यामुळे श्रीस्वामीमहाराजांचे चरण दुरावणार 
ब त्यांचे दर्शन दुलंभ होणार या विचाराने त्यांना फार वाईट 
दाटत होते व दुःख होत होते. शेवटी आपण बदलीच्या गावी 
जावयाचे नाही असा निश्चय त्यांनी आपल्या मनाशी केला. 
ज्यावेळी श्री. कवीश्वर हे बदलीच्या गावी सेंधवा येथे जाण्याची 
टाळाटाळ करीत आहेत असे श्रीस्वामीमहाराजांना समजले त्यावेळी 
श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना असे सांगितले की, “ बदलीच्या गावी 
जावे लागेल. तरी टाळाटाळ करू नथे. तेथे जाण्या तच तुमचे 
कल्याण आहे. ” श्रीस्वामीमहाराजांनी असे निक्षून सांगितल्यावर, 
श्री. कवीश्वर यांनी आपला सवें भार श्रीस्वा मीमहा राजांवर 
सोपविला व तेथून बदलीच्या 'गरबी जाण्याचा निश्चय करून तो 
श्रीस्त्रामीमहाराजांना विदित केला. 
_ त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. कवीश्वर यांच्या जाण्याची 
सवे व्यवस्था केली. ते द्विवस थंडीचे होते. त्यामुळे श्री. कवीश्वर 

दे. जेवून णे इष्ट आहे, हे लक्षात घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांनी 


i Eollection. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट क्रमांक १ - परष 


परभारेच पाकशाळेत त्यांच्यासाठी पिठलेभात करण्यास सांगितले. 


त्याचप्रमाणे ते निघताना गर्दी व अव्यवस्था होऊ नये म्हणून 
शीस्वामीमहाराजांनी स्वत:च त्यांच्या टांग्याचीही व्यवस्था लावून 
दिली. ज्यावेळी निघण्यापूर्वी श्री. कवीश्वर हे पिठलेभात खाण्यास 
बसले त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज पाकशाळेत आले व त्यांनी त्यांचा 
समाचारं घेऊन त्यांना आग्रहाने खाऊ घातले. श्रीस्वामीमहाराज 
श्री. कवीश्वर यांना ज्यावेळी आग्रहाने भोजन करण्यास सांगत 
होते त्यावेळी श्रीमती भागूबाई वाशीमकर या तेथे होत्या. त्या 
श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाल्या की, " महाराज ! यांना 
मुरडकानोला वाढू का? ”. हा प्रश्‍न ऐकताच श्रीस्वामीमहा राज 
त्यांना अत्यंत आनंदाने असे म्हणाले की, “ वाढा, वाढा! अवश्य 
वाढा ! ” त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांच्या “ वाढा, वाढा!” या 
बोलण्यातील भाव अत्यंत अर्थपुर्ण व आशीर्वादपूर्ण आहे याची 
जाणीव श्री. कवीश्वर यांना झाली. आपणास श्रीक्षेत्र चिखलदा 
येथे श्रीस्वामीमहा राजांच्या दर्शनाला येण्याचा पुन्हा योग येणार 
याचा तो कानोला जामीनच आहे, अशी श्री. कवीश्वर यांना खात्री 
वाटली. श्री. कवीश्वर यांचे जेवण संपत आल्यावर श्रीस्वामी- 
महाराज आपल्या नित्याच्या कार्यक्रमासाठी मंदिराकडे गेले व तेथे 
त्यांनी उपनिषदांचा पाठ सुरू? केला. परंतु पाठ चाल असताना 
श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. कवीश्वरांचे वेळेवर आटोपले की नाही 
या गोष्टीचा दोनदा वेध घेतला. ज्यावेळी श्री. कवीश्वर जेवण 
संपवून कपडे करून श्रीस्वामीमहाराजांच्या दुरशंनाला आले त्यावेळी 
उपनिषदाचा पाठ सुरू होता. पाठ संपल्यावर श्री. कवीश्वर यांनी 


(«नि ण्यापूर्वी श्रीस्वामी म्हारजांना साष्ठांगै दंडवत घातला,व ते उभे 


राहिले. तेथन निघतात त्यांची पमन फार जड झाली. त्यावेळी 
३८ bo 


२९८ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


आपली बदली कसे करून टाळावी म्हणून ते पुनःपुन्हा श्रीस्वामी 
महाराजांना आग्रह करीत होते. त्यासाठी त्यांनी अनेक युक्त्या 
केल्या; पण या सर्वे बोलण्यावर श्रीस्त्रामीमहाराज श्री. कवीश्वर 
यांना "तुम्हाला बदलीच्या गावी जावेच लागणार आहे! ” 
एवढे एकच उत्तर वारंवार देत होते: 

इतके सर्वे सांगूनही ज्यावेळी श्री. कवीश्वर आपल्या जागेवरून 
हलेनात त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणाले की, “ वेळ 
झाली आहे, रवाना व्हा ! ” हे ऐकताच श्री. कवीश्वर श्रीस्वामी- 
महाराजांना असे म्हणाले की, “ माझ्या अंगात ताप आहे. तरी मी 
आज जात नाही. ” अशा रीतीने श्री. कवीश्वर बदलीच्या गावी 
लाण्याविषयी कुरकुर करीत आहेत हे लक्षात आल्यावर श्रीस्वामी- 
महाराज त्यांना असे म्हणाले की, “ ताप उतरून जाईल. त्याची 
काळजी नको. आपण आज येथून निघून सेंधव्याला जा व उद्या 
११:वाजता कामावर रुजू व्हा. ” श्रीस्वामीमहाराज असे म्हणताच 
४ इतक्या दूरवर जाऊन उद्या ११ वाजता कामावर हजर होणे 
कठीण आहे, ” असे श्री. कवीश्‍वरांना वाटले. शेवटी काहीतरी करून 
जाणे टाळावयाचे म्हणून ते शेवटचा तकं प्रस्तुत करताना असे 
म्हणारे की, “ महाराज ! आज आमावस्या आहे ना ! आज जाणें 
बरोबर होणार नाही.” श्री. कवीश्वरांचे हे म्हणणे ऐकताच 
श्रीस्वामी महाराज त्यांना असे म्हणाले की, “ ज्योतिषात जे काही 
कुमुहृत आहेत ते सर्व आज आम्ही तुमच्यासाठी सुमुहते केले. 
आहेत. तुम्हाला काय वाटते की, आज आमावस्या आहे हे आम्हास 
माहीव नाही ? तेव्हा आता वेळ वाया घालवू नका व तडक येथून 
छवकर निघा. ”" 0०, ° ८ 

बशा'प्रकारे/ओीक्षेत्र।जिललत्याहुन-आ्क्ना 65तिकावे वागू. तये 


| 


आ. अल पी 


परिशिष्ट क्रमांक १ + > २९९ 
म्हणून केलेले सर्व प्रयत्न व्यर्थ गेल्याचे पाहून शेवटी श्री. कवीश्वर 
श्रीस्वामीमहाराजांचा निरोप घेऊन सेंधव्याला जाण्यास निघाले. 
श्रीक्षेत्र चिखल्याहून निघून ते जुलवानियास आले. तेव्हा त्यांचा 
ताप उतरला. पुढील सवं प्रवास सुखरूपपणे होऊन रात्री दहा 
वाजता ते सेंबच्यालळा पोहोचले. त्यांना कसलाही त्रास झाला नाही. 
दुसऱ्या दिवशी श्रीस्वामीमहाराजांनी सांगितल्या बरहुकूम बरोबर 
११ वाजता श्री. गणेश विठ्ठल चितळे यांनी श्री. कवीश्वर यांना 
आपल्या कामाचा ताबा देऊन ते मोकळे झाले व ध्री. कवीएवर 
कामावर रुजू झाले. अशा रीतीने श्रीस्त्रामी महा राजांनी सांगितल्या- 
प्रमाणे सर्वे घडून आले. न 
श्री. कवीश्वर यांनी सेंब्रव्याला येताना अत्यंत जड अंतःकरणान 
श्रीक्षेत्र चिखलदा सोडले होते. सेंधव्याला आल्यावर त्यांना अखंड 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणांचेच ध्यान लागले होते. पुढे थोड्याच 
दिवसात श्री. कवीश्वर यांना काही कामानिमित्त राजपूर येथे 
जाण्याचा हुकूम आळा. राजपुर हे श्रीक्षेत्र चिखलद्याजवळ असल्या” 
मुळे कामाच्या अनुषंगाने तेथे जाऊन त्यांनी थोस्वामीमहा राजांचे 
पुन्हा दर्शन घेतले. मुरडकानोला सुफलित झाला होता हेच खरे! 
श्री. कवीश्वर सेंधव्याला राहू लागल्यावर त्यांच्या मनात 
सतत असे विचार येत असत्त 'की, “ आपल्या नोकरीमुळे आपली 
निसरपुरहुन सेंधव्याला बदली झाल्यामुळेच आपण श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या सहंवासास, सान्निध्यांस व सेवेस मुकलो. त्यांचे दर्शन व 
सहवास मोठा प्रत्ययकारी होता. श्रीस्वामीमहासजांचा आपण 
काहीच लाभ करून घेतला नाही. नुसते लाडू खाल्ले व अधिकार 
गाजविला. आपण त्यांच्याजवळ काहीशिकलो नाही,आणि धड 


त्यांची पता हसून 8 'सितादी. कली. | नाही. gi गाचे ,विचार 


३०० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


सतत मनात येत राहिल्यामुळे श्री. कवीश्वर यांना फार वाईट वाटत 
असे. श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनामुळे व आपण त्यांच्या येथे 
गेलो. असताना जे प्रसंग घडले होते त्यामुळे श्रीस्वामीमहाराज़ांचे 
विभूतीमत्व किती महान्‌ व अलौकिक आहे याची श्री. कवीश्वर 
यांना सेंधवा येथे फार तीव्रतेने जाणीव होत असे. या स॒वं गोष्टींचा 
श्री. कवीश्वर यांच्या मनावर अत्यंत खोल परिणाम झाला होता. 
त्यामुळे सेंधव्यास गेल्यावर त्यांना ही ताटातूट फारच जाणवाव- 
याला लागली. त्यांचे मन त्यांना सारखे खाऊ लागले. शेवटी तर 
त्यांची अशी खात्री झाली की, “ श्रीस्वामीमहाराजांना आपल्या- 
तील सर्व दोष माहीत असले पाहिजेत; पण श्रीस्वामीमहाराज 
त्यावहुल आपल्याला कधीच काही बोलले नाहीत. हा त्यांचा थोर- 
पणा आहे.” अखेरीस श्री. कवीश्वर यांनी आपल्या मनातील सवे 
विचार व भावना व्यक्त करणारे एक पत्र सेंधव्याहुन/श्रीस्वामी- 
महाराजांना पाठविले. हे पत्र वाचताच श्री. कवीश्वरु:यांना उप- 
देशाची आवश्यकता आहे हे पाहून श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना 
असे उत्तर लिहिले को, “ लोकांशी आपला व्यवहार सांभाळून 
करावा. सौजन्याने व हुशारीने वागावे. श्रीभगवंताचे कधीही 
विस्मरण होता कामा नमे. त्याचे विस्मरण तेच मरण व त्याचे 
स्मरण तेच जीवन जाणावे ! ” अशी प्रकारे श्रीस्वामीमहाराजांचे 
उपदेशाचे पत्र मिळाल्यावर श्री. कवीशवरांचा अधिकाराचा, तारु- 
ण्याचा व विद्येचा मद कमी होऊन व्यवहारात कसे वागावे हे त्यांना 
कळले व परमार्थाची जाणीव होऊन श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेने 
त्याचाही अनुभव आला. अशा प्रकारे श्री. कवीश्वरांच्या नीतीत, 
विचारात, आचारात, व्यपहारात व पुजेत: शश्रीस्वामीमहा राजांच्या 
कृपेने "प्रगत झाली .'४।क्रीमुए्करासहि। कब्र 92०० by eGangotri 


ह --—- 


= 


परिशिष्ट क्रमांक २ ३०१ 


परिशिष्ट क्रमांक 2 
श्रीथोरलेस्वामीमहाराज यांच्या 


भावविभोर व मनोज्ञ आठवणी 


लेखिका :- सौ. मंगलाताई म. उदंडकर 
कांदीवली ( पूर्वे ) मुंबई ४००१०१ 


श्रीक्षेत्र चिखलदा व श्रीक्षेत्र कातरखेडा 
गरुडेशवर पुण्यभूमी पवित्र । 
तिथे नांदतो यतिराजा समर्थ ॥ 
तया आठविता परमानंद प्राप्ती । 
नमस्कार माझा श्रीवासुदेवानदांसी ॥ 
योगाभ्यास नि ध्यान पुजनीं मनीं वेराग्य ये जीवनीं । 
काव्ये ज्योतिष वेद नित्य पठणी हो मंत्रसिद्धी झणी ७ 
मोठे लौकिक काव्य निर्मुनी मान उल्हास दत्ताचेनी । 
गेले ते गरुडेश्‍वरात मिळुनी स्वानंद टेंबे मुनो ॥ 
श्री. गंगाधरपंत वैद्य हे माझे आजोबा असून ते श्रीमत्‌ परमहंस 
परिव्राजकाचायं 'श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीटंबेस्वामीमहाराज यांचे 
एकांतिक असे परमभक्त होते. ते मूळचे बऱ्हाणपुरचे राहणारे 
होते. त्यांना श्री. बाळाभाऊ हे वडील व श्री. पुरुषोत्तम हे धाकटे 
असे दोन बंध होते. श्री. गंगाधरपंत वैद्य हे फार मातुभक्त' होते 
त्यांनी आपल्या आंधळ्या म्पतुश्री ती. आबई मांची आमरणान्त 
उत्तम प्रकार सेक, केडी,श्री,अ्ळाआळ-मांहा सोगा$्याचे, लाला 


३०२ » श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


अवगत होता. श्रीगोंदवलेकरमहाराज' यांचा इंदूर येथे मुकाम 
असताना त्यांच्या सान्निध्यात राहून श्री. बाळाभाऊ यांनी त्यांच्या 
देखरेखीखाली योगाभ्यासात चांगली प्रगती केली होती. 
एके दिवशी चांगली वेळ पाहून व श्रीगोंदवलेकरमहाराज हे 
प्रसन्न आहेत हे लक्षात घेऊन शरी. बाळाभाऊंनी त्यांना अशी प्रार्थना 
केली की, “ महाराज ! आपण मला अनुग्रह देऊन कृतार्थं करा. ” 
श्री. वाळाभाऊंची ही प्रार्थना ऐकून श्रीगोंदवलेकरमहाराज त्यांना 
असे म्हणाले की, “ मी काही तुला अनुग्रह देऊ शकत नाही.” 
श्रीगोंदवलेकरमहाराजांनी असे सांगताच श्री. बाळाभाऊ वेद्य यांना 
अत्यंत मानसिक दुःख झारे व ते अत्यंत खित मनाने त्यांच्या 
चरणापाशी वसून राहिले. या स्थितीत काही वेळ निघून गेल्या- 
नंतर श्रीगोंदवळेकरमहाराजांनी श्री. बाळाभाऊ यांना अत्यंत प्रेमाने 
` उठविले आणि त्यांना असे सांगितले की, “तू कधीतरी उपदेश 
देण्यासंबंधी विचारशील याची मला पूर्ण कल्पना होती; परंतु मी 
काही तुझा गुरू नाही. तुझे गुरू निराळे आहेत. तुझा योगाभ्यास 
उत्तम चालला आहे. हा अभ्यास तु असाच चालू ठेव. चार वर्षांनी 
तुझे गुरू तुळा तुझ्या गावी नमंदाकिनारी भेटतील. आता तू आपल्या 
गावी परत जा. ” श्रीगोंदवलेकरमहाराजांनी असे सांगितल्यावर 
श्री. बाळाभाऊ शांत झाले व पुढे लवकरच ते त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे परत येऊन वैद्यकी करू लागले. श्रीक्षेत्र 
चिख॒लदा येथे परत आल्यावर ते चार वर्षांच्या काछातिक्रमाची 
ब आपल्या श्रीसद्गुरुतायमहाराजांच्या भेटीची अत्यंत आतुरतेने 
-प्रतीक्षा करू लागले. 
` अशा प्रकारे श्री. बाळाभाऊ श्रीक्षेत्र चिखळदा येथे आपल्या 
थीसद्गुछूंनी'कार पाहाव काळ घालीत असत्य एके द्रि एक वृद 


A 


PSO 7 . र. ०+०- 


nnn, 
चा PRA 


PO ANS aa) 


————————— अं की जनता. 


यांना परमानंद झाला. ० 


परिशिष्ट क्रमांक २ . ३०३ 


स्वामी तेथे आले. श्री. बाळाभाऊंचा व त्या श्रीस्वामीचा ज्यावेळी 
परिचय झाला त्यावेळी ते स्वामी बोलता बोलता श्री. बाळा माऊंना 
असे म्हणाले की, “ श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीस्त्रामीमहाराज नावाचे 
एक महान्‌ सत्पुरुष व लोकोत्तर योगी ब्रह्मावर्तास चातुर्मास करीत 
असताना मी त्यांच्याजवळ सर्व योगाभ्यास शिकलो आहे.” ही 
माहिती सांगत असताना त्या वृद्ध स्वामींनी श्रीस्वामीमहाराजांची 
इतरही सर्व माहिती त्यांना सांगितली. परंतु श्रीस्वामीमहाराजां- 
संबंधीच्या माहितीकडे अधिक लक्ष न देता श्री. बाळाभाऊंनी 
योगाभ्याताची आवड असल्यामुळे त्या बृद्ध स्वामींकडून प्रथम 
धौतीची माहिती करून घेतली. 

त्यानंतर कालौघात श्रीगोंदवलेकरमहाराज यांनी सांगितल्या- 
प्रमाणे बरोबर चार वर्षांनी श्रीस्वामीमहाराजांचे श्रीक्षेत्र चिखलदा 
येथे आगमन झाले. अर्थात्‌ प्रथमतः श्री. बाळामाऊंना श्रीस्वामी- 
महाराजच आपले श्रीसद्गुरू आहेत हे माहीत नसले; तरी श्रीक्षेत्र= 
चिखळदा येथे पूर्वीच आलेल्या वृद्धस्वापींनी दिलेल्या माहिती- 
प्रमाणे ते त्यांच्या दर्शनासाठी गेले. ज्याक्षणी श्री. बाळाभाऊ यांनी 
श्रीस्वामीमहाराजांना पाहिले त्याक्षणी श्रीस्वामीमहाराज -हेच 
आपले श्रीसद्गुरू आहेत थाची मनोमन खात्री त्यांना पटली व 
श्रीगोंदवलेकरमहाराजांती सांखितिलेल्या गोष्टीची प्रचीती आली. 
अशा प्रकारे श्रीसद्गुरूंची प्राप्ती झाल्यामुळे: श्री. बाळाभाऊ वैद्य 

पहिल्या दिवशी श्री. बाळाभाऊंनी श्रीस्वामीमहा णजांना 
नमस्कार केल्यावर त्या दोघांच्यामध्ये सर्वसाधारणपणे प्रश्नोत्तरे 
झाली. पुढे एके दिवशी एकांत आहे असे प्राहून क्षी. बाळाभाऊंनी 
गोगा, शिकविप्याची इच्छा शी मीह राजाकडे प्रकट केली. 


eS खिग 
हि 


~ 


३०४ - श्रीथोरलेस्वामीमहा राज 


त्यावेळी “ योग म्हणजे काय ? “ हा प्रश्‍न विचारून श्रीस्वामी- 
महाराज शांत राहिले. हे ऐकताच श्री. बाळाभाऊ त्यांना असे 
म्हणाले की, “ ब्रह्मावर्ताछा आपल्यापाशी .राहून जे वृद्धस्वामी 
आपल्याकडून धौती, बस्ती, नेती इत्यादि सर्वे षट्क्रिया आणि 
इतरही योगाभ्यासाची सर्व साधने शिकले होते त्यांच्याकडून मी 
धौतीची क्रिया शिकून घेतली आहे. दुसरे म्हणजे माझे कुटुंब पूर्वीच 
निवेतल्यामुळे आता माझ्यामागे कोणताही कौटुंबिक मोहपाश 
राहिछा नाही. त्याचप्रमाणे मी इंदूर येथे विद्याभ्यास करीत असताना 
मला एका महात्म्यांनी ( श्रीगोंदवलेकरमहाराज यांनी ) असे 
सांगितले होते की, “ चार वर्षांनी . एका अद्वितीय व अलौकिक 
संन्याशांशी तुझी भेट होऊन त्यांचा सहवास तुला घडेल. ते तुला 
ध्यानादि सवं विषय शिकवून योगाभ्यास पूर्ण करून घेतील. ” 
श्री. बाळाभाऊंनी केलेले हे सर्व निवेदन ऐकल्यावर श्रीस्वामी- 
महाराज काही क्षण स्वस्थचित्त बसले. त्यानंतर श्री. बाळाभाऊ हे 
पूर्वजन्माचे भ्रष्ट योगी पुरुष आहेत, अशी त्यांची योग्यता जाणून 
श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांची पुढील योगाभ्यासाची योजना केली: 
श्रीस्वामीमहाराजांनी प्रथम “हठयोगप्रदीपिका ” या नावाचे पुस्तक 
मागावून घेतले ब ते नित्य थोडे थोडे श्री. बाळाभाऊंना समजावून 
देऊ लागले. त्याचबरोबर श्रीस्वामीमहाराज श्री. वाळाभाऊता सम- 
जावून दिलेला अभ्यास प्रत्यक्ष नित्य तिन्‍्ही-त्रिकाछी करून घेऊ 
लागले. त्यानंतर एके दिवशी सुमूहुर्तावर श्री स्वामी महा राजांनी श्री. 
वाळाभाऊंना मंत्रानुग्रह दिला व पुढे त्यांना उपनिषदांचे पाठ देऊन 
व त्यावरील भाष्य समजावून सांगून त्यांच्याकडून त्यांचे अध्ययन 
करविले. अशा प्रकारे श्ीम्वामीमहाराजांतीः श्री. बाळामाऊंकडून 
योग्मशपाछ,फंज़जप्रानुष्काज, जब दए ताओास फल वूत, घेक़तू, ५ त्यांना 


परिशिष्ट क्रमांक २ + ३०५ 
आध्यात्मिक मार्गात गती प्राप्त करून देऊन त्यांची पूर्वजन्मी अडलेली 
वाट मोकळी करून दिली. पुढे श्री. वाळाथाऊ वैद्य यांनी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी सांगितलेछा योग, वेदान्त व मंत्र या सर्वांचा अभ्यास 
आमरणान्त एकनिष्ठेने, निरंतर व श्रद्धाभक्ति पूवंक करून अत्यंत 
उच्च अशी स्थिती प्राप्त करून घेत ली. 

अशा प्रकारे अध्यात्माच्या अभ्यासाबरोबर श्री. बाळाभाऊंना 
वैद्यकीय व्यवसायात मदत व्हावी व परमार्थाचा अभ्यास करताना 
कसलीही व्यावहारिक चिता राहू नये म्हणून श्रीस्वामीमहाराजांनी 
रोज फिरावयास जात असताना त्यांना बहुमोल अशा वनस्पती व 
त्यांचे गुणधर्म समजावून सांगितले. श्री. वाळाभाऊ हे सवे स्मृतीत 
साठवून ठेवून घरी आल्यावर ती सवं माहिती लिहून काढीत असत 
व धीस्वामीमहाराजांच्या आदेशाप्रमाणे त्या औषधींचा वापर करीत 
असत. त्यामुळे त्यांचा चरितार्थ उत्तम चालत असे. ते सरकारी वैद्य 
झाल्यामुळेही त्यांना पुढे कसलीही अडचण भासली नाही. 

श्रीस्वामी महाराजांचे सर्वे साधुसंतांवर व त्यांच्या ग्रंथांवर अत्यंत 
प्रेम होते. यामुळेच त्यांनी श्री. बाळाभाऊ यांना रोज दासबोध ग्रंथ 
वाचण्याची आज्चा केली होती, श्रीस्वामीमहाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे 
श्री. वाळाभाऊ दररोज न चुकता नित्यनियम म्हणून ग्रंथराज 
दासबोध वाचीत असत. ? 

अशा प्रकारे श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे असेपर्यंत 
श्री. बाळाभाऊ वैद्य यांना त्यांचे,सान्निध्य लाभले. एकदा श्री. बाळा- 
भाऊंनी श्रीस्वामीमहाराजांना मोठ्या प्रेमाने तेल लावून स्वहस्ते 
स्नान घालून अभ्यंगस्तानाचा सोहळा संपन्न केला होता. तद्द्वारा 
त्यांनी आपल्या आयुष्याचे ,सोने केले, श्यांच्या' भाग्याळा सीमा 


CARR Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 9५ eGangotri 
# ०० का 


~ = 


~ 


~ 


३०६ - श्रीथोरलेत्वाभीमहाराज 


राहिली नाही हेच खरे! पुढेही त्यांचा व श्रीस्वामीमहाराजांचा 
बराच पत्रव्यवहार झाला. कालौघात श्रीक्षेत्र चिखलदा येथेच 
श्री. बाळाभाऊ वैद्य यांनी आपला देह ठेवला. अशा प्रकारे इंदूर 
येथे काही दिवस दिवाणसाहेबांकडे श्रीगोंदवलेकरमहाराज राहातं 


असताना त्यांनी श्री, बाळाभाऊ वैद्य यांना जे भविष्य कथन केले . 


होते, त्याप्रमाणे त्यांना श्रीस्वामी महा राजांसारख्या श्रीसद्गुरुनाथ- 
महाराजांचा अलभ्य व दुमिळ लाभ प्राप्त झाला. ज्याला ज्याच्या” 
कडून लाभ मिळवायचा असतो त्याला तो त्याच्याकडूनच मिळत 
असतो. इतर दुसऱ्याकडून लाभाची प्राप्ती कदापीही होत नसते, 
हेच नितांत सत्य आहे. 

श्री. बाळाभाऊ वैद्य यांचे धाकटे बंधू श्री. गंगाधरपंत वैद्य म्हणजे 
माझे आजोबा हे श्रीस्वामीमहाराजांचे एकांतिक व एकनिष्ठ भक्त 
होते. आपल्या या चरणसेवकावर श्रीस्वामीमहाराजांचेही निस्सीम 
प्रेम होते. श्रीगंगाधरपंत हे उंच, गोरे व अतिशय सात्त्विक वृत्तीचे 
गृहस्थ होते. त्यांनी वेदवेदांगादि व न्यायव्याकरणादि शास्त्रांचे 
अध्ययन केले होते. त्यांचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब होते आणि डोळे 
अतिशय मोठे व तेजस्वी होते. त्यांनी कधीच वर दुष्टी करून 
वाहिले नाही. त्यांची दुष्टी नेहमी,खाली असे; कारण ते नेहमी 
आत्मलीन व स्वस्वरूपमर्न अशा अवस्थेत राहत असत. ही अवस्था 
त्यांना श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेने प्राप्त झाली होती. ते फार 
कमी बोलत असत. त्यांना सर्व कमंकांडाचे उत्तम ज्ञान होते व ते 
शास्त्रीपणाही करीत असत. 

श्री. गंगाधरपंत वैद्य स्वतः स्नान, संध्या, पूजादि कर्म अत्यंत 


नेकीने द .ब्यवस्थितपणे करीत असत. त्यांचे सोवळे फार कडक 


MoM umukshu Ghd Varanasi Coll म .Di | | 
असे. ते यत स्वावलंबी असल्याने कोणावरही भार न टकिता ते 


परिशिष्ट क्रमांक २ ३०७ 
फार दक्षतेने वागत असत. श्रीक्षेत्र चिखलदा गावातील सर्व लोक 
त्यांना “ बाबा ” या नावाने ओळखत असत. श्रीस्वामीमहाराजांनी 
श्री. गंगाधरपंत यांना त्यांच्या वडील बंधूंप्रमाणे औषधे व वनस्पती 
यांची सांगोपांग माहिती करून दिली होती. ज्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराज ही माहिती सांगत असत त्यावेळी श्री. गंगाधरपंत ती 
आपल्या स्मृतीत साठवून ठेवीत असत व घरी आल्यावर लिहून 
ठेवून त्याप्रमाणे औषधयोजना करीत असत. 

श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलद्याला आल्यानंतर श्री. गंगा- 
धरपंत वैद्य हे त्यांचे थोरलेबंधू श्री. बाळाभाऊ वैद्य यांच्या बरोबर 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाला येऊ लागल्यावर त्या उभयतांमध्ये 
जो प्रेमसंबंध जुळून आला तो पुढे आदर्श गुरुशिष्यसंबंधात परिणत 
झाला. श्री. गंगाधरपंत वेद्य हे योग्य साधक-भक्त आहेत हे लक्षात 
घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांनी त्यांना अनुग्रह दिला व अनेक उपनिषदे, 
ब्रह्मसूत्रे व अरणे ही भाष्यासह शिकवून त्यांचे उत्तम प्रकारे अध्यग्रन 
करवून घेतले. 

श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांचे थोरले घंधू श्री. बाळाभाऊ यांनी 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या जवळ अनेक वेळा अशी विज्ञापना केली 
होती की, “ गंगाधरला झोग शिकवावा. निदान त्याला एखादी 
मुद्रा तरी सांगावी. ” श्री. बाळाभाऊंनी अशी विनंती केली की, 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणत असत की, “ अरे तो योगभ्रष्ट 
आहे. त्याचे पुष्कळ प्रारब्ध शिल्लक असून ते त्याला भोगावयाचे 
वाकी आहे.” श्री. बाळाभाऊ अशी प्रार्थना वारंवार करीत राहिल्या- 
मुळे श्रीस्वामीमहाराजांनी श्री. गंगाधरपंत यांना अनेक वेळा असे 
बजावले होते की, “ तू पूर्व जन्मीचा योगी आहेस; परंतु कधीही 
योगात रममाण राहू नकोसं. तुला' शिकविल्याप्रमाणे वेदान्ताचा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 2 20 


| 


| 


३०८ श्रीथोरलेस्वामी महा राज 


अभ्यास, चितन व मनन कर. तेच तुला योग्य आहे. याशिवाय 
अयाचित वृत्तीने राहून जनसेवा करीत जा. तू जर योगाभ्यास 
करावयास जाशील तर इकडील प्रदेशात कोणी योगी पुरुष नाही. 
जर प्राण मस्तकातच राहिले तर ते खाली उतरविण्यास योगी 
पुरुषाची आवश्यकता लागते. तुझे प्राण योगाभ्यास करताना 
मस्तकातच राहिले तर तू मरण पावला आहेस, असे समजून पुढील 
दहनादि विधी करतील. त्यामुळे वेदान्ताचे चितन मननादिही 
नाही आणि योगाभ्यासातील शेवटच्या त्थितीची प्राप्तीही नाही, 
अशी वेळ येऊन दोन्ही कडून आचवशील. ' 
श्रीस्वामीमहाराजांची आज्ञा श्री. गंगाधरपंतांनी आमरणान्त 
शिरोधाये करूनच आपले सवे जीवन घालविले. कधी कधी आजारी 
वडल्यावर त्यांची मोठी परस्वाधीन स्थिती होत असे. त्यावेळी ते 
श्रीस्वामीमहाराजांना मनोमन अशी प्रार्थना करीत असत की, 
« प्रभो ! आपली आज्ञा पाळण्यास हा देह असमर्थ असल्यामुळे 
अडथळा येतो. त्याबद्दल आपण क्षमा करण्यास समर्थ आहात ! ” 
` श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे चाल 
असताना त्याला तीर्थयात्रेच्या क्षेत्राचे रूप आले होते. त्यावेळी 
्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनासाठी रोज हजारो लोक येत असत; 
भोजनाच्या पंक्ती दिवसा उठत असत. रात्री प्रसाद वाटप होत असे. 
त्या दिवसात राजे, महाराजे, संस्थानिक, शास्त्री, पंडित असे. सर्वे 
प्रकारचे व सर्वे थरातील लोक श्रीस्वामीमहा राजांच्या दर्शनासाठी 
येत असत. त्या दिवसात श्री. गंगाधरपंतांकडे प्रथम भंडान्यातील 
काम होते. त्यानंतर त्यांनी खजीनदाराचे काम केले. पुढे श्रीस्वामी- 
महाराजांनी त्यांनः ही सगे.कामे सोडून देण्यास तांगितले व स्यांच्या- 
कईनि विदम्ताचे'अधिममम सारक तलि(07. Digitized by eGangotri 


परिशिष्ट क्रमांक ९ « ३०९ 

ज्या दिवशी श्रीगुरुपौणिमा होती त्या दिवशी श्रीक्षेत्र चिखलदा 
अथे हजारोंनी भक्तमंडळी, शास्त्री मंडित, दशग्रंयी ब्राह्मण व विद्वान 
छोक हजर होते. त्यावेळी आता अग्रपूजेचा मान कोणास द्यावा या 
बाबतीत आपापसात चर्चा चालली होती. श्री. गंगाधरपंत नेहमीच 
अलिप्त वृत्तीने वागत असत. मात्र त्यादिवशी आपण श्रीस्वामीमहा- 
राजांची अग्रपूजा करावी अशी त्यांच्या मनात तीव्र इच्छा झाली; 
परंतु “ आपल्या सारख्या सामान्य माणसाचा काय पाड लागणार, ” 
असा विचार करून ते गप्प बसले. अग्रपूजेचा मान कोणास 
मिळणार याबाबत त्या दिवशी सवेत्र चर्चा रंगली होती; पण 
निर्णय होत नव्हता. 

अशा स्थितीत श्रीस्वामीमहाराज आपले नित्यकर्म आटोपून 
कुटीबाहेर आले आणि तत्काळ सर्वाना उद्देशून असे म्हणाले की, 
# आज अग्रपूजा गंगाधर करील.” कोणी काही सूचना करण्यापूर्वीच 
श्रीस्वामीमहाराजांनी हा निर्णय दिल्यामुळे सवे लोक आश्‍्चर्ंचकित 
झाले व त्यांना श्री. गंगाधरपंतांचा अधिकार कळला. 

श्रीस्वामीमहाराजांनी अग्रपूजेचा मान आपल्याला दिल्याचे 
उद्गार ज्यावेळी श्री. गंगाधरपंतांनी ऐकले त्यावेळी त्यांच्या नेत्रातून 
अश्रू वाहू लागले. या निर्णयामुळे त्यांचा आनंद गगनात मावेनासा 
झाला: श्रीस्वामीमहाराजांच्या? निर्णयाप्रमाणे श्री. गंगाध रपंतांनी 
पुजेज्जी तयारी केली. श्रीस्वामीमहाराजांच्यासाठी प्रसाद म्हणून 
मनुका भिजत घालून त्या वाटू घेऊन त्यांचे त्यांनी श्रीखंड तयार 
केले. त्या दिवशी श्री. गंगाधरपंतांनी भरीस्वामीमहाराजांची अपूर्व 
भक्तिभावाने व अनन्य श्रद्धाभक्तिपूर्वेक अंतःकरणाने पूजा केली व 
त्यांना श्रीखंडाचा नैवेद्यु अपुण केला. श्री गंगाकररपंतांच्या जीवना- 
तीह हाहाहा, आजंवाजय विह, अस होत, ०७०७०४ 


“न 


३१० _श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


घ्रीस्वामीमहाराजांनी संवत्‌ १ ९५४ मध्ये माघमाहात्म्य हा 
प्राकृत ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथातील प्रत्येक ओवीचे आद्याक्षर वाचीत 
गेल्यास श्रीदत्तमालामंत्र तयार होतो. या ग्रंथाची पहिली प्रत 
श्रीस्वामीमहाराजांनी प्रसाद रूपाने श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांना दिली. 
श्रीदत्तपुराण हा ग्रंथही श्रीस्वामीमहाराजांनी रचला असून त्याची 
अत्यंत बारीक अक्षरातील एक प्रत त्यांच्या स्वतःजवळ होती. त्याचा 
अर्थ संवत्‌ १९५४ मध्ये श्रीस्वामी महाराजांनी श्री. गंगाधरपंत याना 
समजावून सांगितला. ग्रंथाची जी मूळ प्रत श्रीस्वामीमहाराजांजवळ 
होती ती त्यांनी संवत्‌ १९५७ मध्ये प्रसाद म्हणून श्रीगंगाधरपंत 
वैद्य यांना दिली. या प्रतीतीळ अक्षरे इतकी बारीक आहेत की, ती 
चष्मा लावूनही वाचणे सहजासहजी शक्य होत नाही. 
श्रीस्वामीमंहाराजांनी श्री. गंगाधरपंतांना तीब्र योगाभ्यास 
करण्यास बंदी केली असली; तरी संध्यादि कर्मात जो/प्राणायास 
करावा लागतो त्याची सवे माहिती त्यांनी त्यांना[यथाशॉस्त्र करून 
दिली होती. अर्थात्‌ या अत्यल्प अभ्यासानेही श्री. गंगाधरपंतांच्या 
शरीराची शुद्धी झाल्यामुळे “ प्राणायामाने मनाचे दोष दूर होऊन 
मनाला अमानुष सामथ्ये प्राप्त होत असते, या योगशास्त्रांगभूत 
सिद्धांताचा अनुभव त्यांना अनेक वेळा थाला होता. श्रीमद्‌ भागत- 
तात “ प्राणायामः परंबलं ” असे ज़े सांगितले आहे ते खरोखरच 
यथार्थ आहे. 
श्रीस्वामीमहाराजांनी “ द्विसाहस्री श्रीगुरुचरित्र ” या स्वकुत 
ग्रंथाच्या अखेरीला योगरहस्य व बोधरहस्य अशी दोन रहस्ये दोन- 
अध्यायात लिहिली आहेत. यातील पहिल्या रहस्यात योगाभ्यास 
सांग्रितळा असल्यामुळे हवे, योगरहस्य श्रीस्कामीमहाराजांनी श्री. 
बाह्मभाफ़ ग्रांता समूहे होते.आणि दुसऱ्या. र॒ह्ुस्यता 


~—— 


ह 


> 


है 


परिशिष्ट क्रमांक २ ३११ 


वेदान्त कथन केलेला असल्यामुळे हे वोधरहस्य त्यांनी श्री. गंगाः 
चरपत वद्य याना समजावून दिले होते. “ अधिकार तैसा करू 
उपदेश । साहे ओझे त्यास तेंचि द्यावे। ” या श्रीसंत तुकाराममहा- 
राजांनी सांगितलेल्या न्यायाप्रमाणे श्रीस्वामीमहाराजांचे वागणे 
होते हेच खरे ! 


श्रीस्वामीमहाराजांनी “ द्विसाहस्री श्रीगुरुचरित्रात ” मळातील 
प्राकृत श्रीगुरुचरित्राच्या कथा कोठे संक्षेपाने तर काही ठिकाणी 
विस्तारपूर्वेक सांगितल्या असून श्रीदत्तात्रेयांनी केलेल्या चोवीस 
गुरूंचे वर्णन व तद्वारा घ्यावयाचा बोध किवा ज्ञान, योग आणि 
वेदान्त असे तीन विषय या ग्रंथात अधिक वणिळे आहेत. श्रीस्वामी- 
महाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांच्याकडून या ग्रंथाची प्रत लिहून 
घेतली होती. ज्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांचे श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
शके १८२२ म्हणजे इ. स. १९०० मध्ये प्रथम आगमन झाले होते 
व पुढे तेथेच दहावा चातुर्मास झाला होता त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांना श्रीमारुतीरायांच्या मंदि- 
राच्या पश्चिमेकडील खोलीत बसून या ग्रंथाची संथा देऊन तो 
समजावून सांगितला होता. प्राकृतजनांना या ग्रंथाचा अर्थ कळणे 
हे अत्यंत दुर्घेट आहे हे जाणून श्री. गंगाधरपंत वंद्य यांनी संवत्‌ 
१९८८ मध्ये या ग्रंथाचा अर्थ लिहून काढला होता. 

श्रीस्वामीमहाराजांनी केलेला, “ द्विसाहली श्रीगुरुचरित्र ” हा 
ग्रंथ श्रीदत्तप्रभूमहा राजांना फार आवडला होता. या ग्रंथात प्रथम 
ज्ञानयोगाचे तेरा अध्याय, नंतर कर्मयोगाचे "पाच अध्याय आणि 
शेवटी भक्तियोगाचे पाच अध्याय असे एकूण तेवीस अध्याय असून 
शेवटी.योगरहुस्म व्‌ बोधर स्य असे दोन अध्याय मिळून पंचवीस 
अध्यायाच्या या भयाची अत्य पुरेल. मांडणी शिले देते. 


३१२ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 
एके दिवशी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे एक श्री. शास्त्रीबुवा आले. 
ह्यांनी तेये हा ग्रंथ जेव्हा वाचला त्यावेळीं त्यांना व्याकरण च्मा 
नियमाप्रमाणे एके जागी दोष दिसला. त्यावेळी ते श्री. शास्त्रीबुवा 
श्रीस्वामीमहाराजाँच्या जवळ गेले व त्यांना वंदन करून तो ग्रंथ 
दाखवून असे म्हणाले की, “ महाराज! या ठिकाणी व्याकरण 
दृष्ट्या काही अशुद्ध राहिले आहे असे वाटते. तरी जर येथे हा ग्रंथ 
शुद्ध केला तर आपणास ते आवडेल का? ” त्या श्री. शास्त्री- 
बुवांनी अत्यंत नम्रपणे असे विचारताच श्रीस्वामीमहाराज त्यांना 
असे म्हणाले की, “ (“ द्विसाह्री श्रीगुरुचरित्र ) हा ग्रंथ 
देवाला आवडला असल्यामुळे आता त्यात मागाहून शुद्धाशुद्ध 
असलेले कमीजास्त करणे अयोग्य होईल. प्रथम ज्यावेळी हा ग्रंथ 
पूर्ण झाला त्यावेळी यात काही व्याकरण दृष्टीने अशुद्धी राहिल्याचे 
आमच्या मागाहून लक्षात आले. त्यामुळे आम्ही ते शुद्ध करण्यास 
प्रवृत्त झालो असता श्रीदत्तप्रभूंनी आम्हास असे सांगितले की, 
“ झालेला सवं ग्रथ शुद्ध असून तो मला प्रिय आहे आणि एका 
विशिष्ट दुष्टीने पाहिले असता ते शुद्धच ठरते असे दाखवूनही 
दिले. ” श्रीस्वामीमहाराजांचे हे सवं म्हणणे ऐकल्यावर ते श्री. 
शास्त्रीबुवा एकदम गप्प बसले. ही सर्व कथा वाचली म्हणजे देव 
केवळ भक्तीच पाहतो व हृदयस्थ जनार्दन सर्व कर्मांचा कर्ता आहे 
अशी जाणीव नित्य बाळगूनच महापुरुषांची सर्व कमें घडतः अस- 
ल्याने त्यात अशुद्धी राहणे शक्‍यच नाही हे नितांत खरे आहे, हे 
लक्षात येते. 

श्रीगगाधरपंत वैद्य व त्यांच्या सौ. अन्नपूर्णा माँसाहेब म्हणजे 
म व आजी थीक्षेत्र चिखलदा येमे श्रीस्वामीमहा राजांच्या 
उवते 34 यी कारणा एच” सहाधोचाये व्वञ्हाया रेच 


वरिशिष्ट क्रमांक २ ३१३ 
स्वरूप आले होते. त्यावेळी तेथे हजारोंनी लोक येत-जात असत. 
जेवणाच्या पक्तीच्या पंक्ती उठत असत. ब्राह्मण स्त्रिया ब्राह्मणांच्या 
पंक्ती सोवळ्याने वाढीत असत. मात्र श्रीस्वामीमहाराज आपल्या 
कुटीमध्येच अष्टग्रास जेवण करीत असत. त्यांचे जेवण झाल्यावर 
त्यांची पत्रावळ उचलण्यासाठी व उष्टे काढण्यासाठी स्त्रियांमध्ये 
मोठी चुरस लागत असे. त्यावेळी माझ्या आजीला नेहमी असे वाटत 
असे की, आपणही श्रीस्वामीमह्दाराजांचे उष्टे काढावे. परंतु चपळ 
बायका तेथे झटपट पोहोचून जात असल्यामुळे आजीचा नंबर 
कधीच लागत नसे व तिला ही संधी कधीच मिळत नसे. त्यामुळे 
तिचा पार विरस होऊन जात असे. माझ्या आजीची ही तळमळ 
श्रीस्वामीमहाराजांनी जाणून एके दिवशी जेवण झाल्यावर ते हात 
धुऊन परत कुटीमध्ये येताना जवळच उभ्या असलेल्या माझ्या 
आजीला असे म्हणाले की, “ हे पहा ! आमच्या हातचे खरकटे 
शीत येथे पडलेले आहे. ते काढून शेणगोळा लावून च्या.” श्रीस्वामी- 
महाराजांनी असे सांगताच माझ्या आजीने ते सवें काम केले. अशा 
प्रकारे श्रीस्वामीमहाजांनी आपल्या मनातील त्यांच्या सेवेची इच्छा 
पूर्ण केल्याचे पाहून माझ्या आजीला जो आनंद झाला त्याचे वर्णेन 
शब्दात करणे शक्य नाही; कारण हा आनंद माझ्या आजीला 
आयुष्यभर पुरून उरला, हे तिच्या शब्दातून, कृतीतून व भक्तीतून 
वाडुंबार जाणवत असे. 

श्रीस्वामीमहाराज आपला; श्रीक्षेत्र चिखलद्याचा बाविसावा 
चातुर्मास संपल्यावर पुढे श्रीक्षेत्र कातरखेंडा येथे गेल्यावर 
श्री. गंगाधरपंत वैद्य श्रीक्षेत्र चिखळ्दा येथेच राहिले व्‌, त्यांनी 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या आज्ञेप्रमाणे अयाचित वृत्तीने राहून आमरः 


CCRMumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizednby eGangotri 
6 य ~ 


३१४ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


गान्त वैद्यकी करून समाजाची सेवा' केली. ते नेहमीच श्रीस्वामी- 
महाराजांचे नाव घेऊन प्रथम काही उपासना व कडक पथ्य सांगून 
भौषध देत असत. .श्रीस्वामीमहाराजांच्या अपार कृपेमुळे त्यांच्या 
हाताला नेहमीच अपूवे यश येत असे. त्यांची नाडी परीक्षा फारच 
उत्तम होती.. मोठमोठ्या वैद्यांनी हात टेकलेले रोगी सरतेशेवटी 
श्री. गंगाधरपंत यांच्याकडे येत असत व बरे होऊन जात असत. 
ज्यावेळी असे रोगी श्री. गंगाधरपंतांकडे येत असत त्यावेळी त्यांच्या 
राहण्याची व्यवस्था ते आपल्या नव्या घरात करीत असत व 
त्यांच्या औषधाची, पथ्यपाण्याची व जेवण्याची व्यवस्थाही आपल्या 
खर्चाने विनामूल्य करीत असत. तेथे थोडे बरे वाटले की, त्यांना 
औषधे देऊन आपल्या गावी ते परत पाठवीत असत. पुढे तो रोगी 
हमखास पूणपणे बरा होत असे. श्री. गंगाधरपंतांना श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या कृपेमुळे अनेक औषधे, वनस्पती, त्यांचे गुणधर्म, उपयोग व 
उपाय करण्याची पद्धती माहिती झालेली असल्यामुळे ते श्रीस्वामी- 
महाराजांचे स्मरण करून जो औषधोपचार करीत असत त्यामुळे 
महारोगी, कुष्ठरोगी इत्यादि सबं प्रकारचे रोगी बरे होत असत. 
अर्थात्‌ सर्वं रोग्यांना पथ्य मात्र फार कडक पाळावे रागे. 
श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांना श्रीस्प्रामीमहाराजांच्या कृपेने 
ज्योतिषशास्त्राचीही चांगली माहिती:झाली होती. त्याचाही उपयोग 
ते समाजाला कसलीही अपेक्षा न करता करून देत असत. त्यांचे 
आचरण  कर्ममार्गी होते. त्यांनी काही काळपर्यंत गुमास्तेगिरी केली 
होती. नंतर त्यांनी फक्त श्रीस्वामीमहाराजांच्या आदेशाचे पालन 
केले. त्यांचे कुटुंब सौ. अन्नपूर्णाबाई ( सो. सीताबाई ) या अत्यंत 
साध्या, प्रेमळ व वर्णाने काळचा होत्या. शाळजोडीला कांबळ्याचे 


ठिगूळू डा. व जोड़ें होती परत्र सो, ब्रु नारळी अत्यंत | 


~ AD) 


¢ 


क्र 


Smee onan 
een 


CS TTS SANS Pt DN 
४७०० 


परिशिष्ट क्रमांक २ ° ३१५ 
भाग्यवान्‌ होत्या. त्यांना कतृत्ववान्‌ व श्रीस्वामीमहा राजक्ृपापात्र 
असा पती मिळाला होता. त्यांच्या ठिकाणी आपपरभाव नव्हता. 
त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या बाहेरील लोकांवर, रोग्यांवर व घरा- 
तील लोकांवर त्यां अपत्यवत्‌ प्रेम करीत असत. त्यामुळेच सवजण 
त्यांना माँ साहेब व आई असे म्हणत असत. त्यांच्या सौ. सूनबाई- 
सुद्धा त्यांना आई म्हणून संबोधित असत. 
श्री. गंगाधरपंत यांचे सवं आयुष्य श्रीस्वामीमहाराजमय झाले 

होते. माझी आजी उखाणा घेताना त्यांच्या संबंधी असे म्हणत 
असे की, “ चांदीच्या वाटीत गंधाचा गोळा गंगाधरपंताचे बोलणे 
शंभर रुपये तोळा. ” गावातील सर्व लोक त्यांना फार मान देत व 
“बाबा ” असे म्हणून संबोधित असत. श्रीस्वामीमहाराजांनी 
चाबांना अयाचित वृत्तीने राहावयास सांगितले होते व त्याप्रमाणे ते 
राहात असले तरी त्यांच्या घरचा खर्च अवाढव्य होता. तो कसा 
चाळे हे एक श्रीस्वामीमहाराजच जाणत असत. त्यांच्याकडे रोज 
५० माणसे येत व २५ परत जात असत. बरे, फी व औषधाची 
किमत नसल्यामुळे लोकांना फिकीर नसे. याशिवाय पाहुणे, 
आप्तेष्ट ब इतर मंडळीही हक्काने येऊन राहात असत. दर 
सोमवारी श्रीक्षेत्र चिखलद्याचा बाजार असे. त्या दिवशी तुपाचे 
एक मोठे पातेले. भरून तूप आणले जाई. 

“श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांचा पोषाख नेहमी धोतर उपरणे हाच असे. 
ते गावाला जाताना फक्त बाराबंदी घालीत असत. मात्र गावातच 
जर बाहेर जावयाचे असेल तर बाहेर पडताना ते डोक्याला फक्त 
मुंडासे बांधीत असत. ते सकाळी उठून प्रथम नामस्मरण व भजन 
करीत असत. त्यानंत र्त श्रीनमेंदानुदी वर॑ स्वानास जात असत. तेथून 
परिणयेन ते'जींपलेश्धोतर वः्पंचा०स्वत:पिछूव/जाजीत/ ज/येताना 

Ee 6 


“* 


३१६ श्रीथो रलेस्वामीमहाराज 


शी 


देवपूजेसाठी कळशी व लोटा सोवळ्यात भरून आणीत असत. 
त्यांचे धोतर व उपरणे ते स्वतः सोवळ्यात वाळत टाकीत असत. 
त्यानंतर संध्या, देवपुजा, पाठ इत्यादि नित्यकर्म ते करीत असत. 

अशा प्रकारे सवे नित्यकमं आटोपल्यावर ते बरोबर नऊ वाजता 
चरातील मोठ्या ओसरीत येऊन बसत असत. त्यावेळी ती ओसरी 
आलेल्या रोगी लोकांनी भरलेली असे. आणखी आलेले लोक नंतर 
ओट्यावर बसत असत. त्यानंतर श्री. गंगाधरपंत प्रथम कपाट 
उघडून श्रीस्वामीमहाराजांच्या फोटोचे दर्शन घेऊन त्यांचे व त्यांनी 
सांगितलेल्या समाजसेवेच्या ब्रतानुष्ठानाचे स्मरण करीत असत. 
त्यानंतर ते आम्हाळा व जमलेल्या सवे मुळांना ऋतुमानाप्रमाणे 
खारीक, बदाम, खडीसाखर, चारोळी, अक्रोड, अंजीर, बेदाणा 
व मनुका यांचा समावेश असलेला विविध प्रकारचा प्रसाद देत 
असत्‌. 

श्री. गंगाधरपंतांच्या घराच्या ओसरीत कणकेने भरलेले एक 
मोठे मडके ठेवलेले असे. श्रीनमंदा प्रदक्षिणावासी घरात येऊन 
त्यांनी “ नमंदे हर ” केले की, त्यांना सुकी भिक्षा घालण्यात येई. 
जर कोणी श्रीनमंदा परिक्रमावासी जेवावयास आला तर त्याला 
ब्राहेर बसावे लागे. दुपारी बारा वाजता सर्वांबरोबर त्याची पत्रावळ 
वाढली जात असे. श्री. गंगाधरपंदांच्या घरी रोज कमीत कमी 
२५-३० माणसे जेवावयास असत. ते दुपारी ११-११॥ वातता 
रोग्यांना औषधे देऊन ओसरीतून आत घरात येत असत. त्यानंतर 
सोवळे नेसुन उरलेले नित्यकं आटोपून ते वेश्वदेव करीत असत. 
त्रिसुपर्ण' होऊन “ नमः पावती पते हरहर महादेव ” झाले की, 
सबंजण जेवावयास बसत” असत. श्री. ,रंगाश्वरेपंतांचे खाणे फारच 
'बोडेप्होतेंशश्यांन]"तिंखट"अजीबातं “ाखत'नमिऽ'्याची ककती! छवंग 


ट 


परिशिष्ट क्रमांक २ - ३१७ 
खाल्ली तर गरम व वेलदोडे खाल्ले तर सर्दी व्हावी अशी होती. 
त्यामुळे ते फारच नियमित असत. 

काछौघात श्रीक्षेत्र चिखळदा येथील कचेरी निसरपुरी आल्याने 
श्री. गंगाधरपंतांचे वास्तव्य पुढे निसरपूर येथे झाले. निसरपूर येथे 
राहावयास आल्यावर घरात विहीर नसल्यामुळे श्रीनमेंदानदीवरून 
पाणी आणावे लागे. त्यावेळी घरात तर माणसांची खूपच वदेळ 
असे. त्यामुळे पाण्याच्या अभावी घरच्या माणसांचे फार हाल होत 
असत. उन्हाळ्यात तर सर्वांनाच फार कष्ट पडत असत. निसरपुर 
भावातील सर्व विहिरीही उन्हाळ्यात पार आटून जात असत. 
शेवटी श्री. गंगाधरपंत यांनी श्रीस्वामीमहाराजांचे व श्रीनमंदेचे 
नाव घेऊन सवंत्र खडक असतानाही विहीर खंणली. त्यावेळी 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या कुपेने विहिरीला उत्तम झरा लागला व 
त्या विहिरीला श्रीनमंदेसारखे गोड पाणी लागले. श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या अलौकिक कृपेचेंच हे फळ होते. 

श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेने श्री. गंगाधरपंत अत्यंत निस्पृह 
झाले होते. त्यांचे सर्वे कुटुंब पूर्वी एकत्र राहात असे. त्यांचे धाकटे 
बंधू श्री. पुरुषोत्तमपंत हे घरातील खंजीनदार म्हणून काम पाहात 
असत. त्यामुळे पुढे त्यांनी सवं कागदोपत्री शेती वगेरे सवं मालमत्ता 
आपल्या नावे करून घेतले. श्री. गंगाधरपंतांनीही त्यांच्या इच्छे- 
प्रश्तणे सही करून सवे त्यांच्या नावे करून दिले. या वाटणीप्रमाणे 
श्री. पुरुषोत्तमपंत घरातील संवें सामान घेऊन गेल्यामुळे दुसऱ्या 
दिवशी त्यांना घरात मडकी, गाडगी व जेवावयास पत्रावळी 
आणाव्या लागल्या; तरी त्यांनी ब्र काढला नाही व भावाचे मत 
दुखविळे नाही. « « , ३१. ७१ «६ 
००ही ' सबब /हकी कत" देकरुकाचर गरावातील: लोळत, “्मंदर7वाईट 
ल 


है] 


छा 


३१८ ० श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


| 


वाटले. त्यामुळे प्रतिष्ठित मंडळी एकत्रित जमून त्यांनी असा निर्णय 
घेतला की, बाबा तर अत्यंत निस्पृह आहेत; परंतु त्यांचे जे दोत 
पुत्र आहेत त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी करावे. यासाठी सवं 
लोकांनी श्री. गंगाधरपंत यांच्या चि. गणेश व चि. गोविंद या दोन्ही 
मुलांना बोलाविले व त्यांना असे सांगितले की, “ आम्ही सर्वजण 
मिळून तुमचा दोघांचा वाटा तुम्हाला मिळवून देतो. याबाबत 
तुमची काय इच्छा आहे?” त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांच्या अपार 
कृपेची फरे असलेली ती दोन्हीही मुले “ बापसे बेटा सवाई, या 
त्यायाने त्या लोकांना नक्रार देताना असे म्हणाली की, “बाबांचा 
जो निर्णण तोच आमचा निर्णय आहे. त्यांची जी इच्छा आहे तीच 
आमची इच्छा आहे. आम्हास काहीही नको. ” त्या मुलांचा हा 
निर्णय ऐकतांच सर्व लोक थक्क झाले. श्रीस्वामीमहाराजांची 
अपार कृपा श्री. गंगाधरपंतांच्या मुलांमध्ये पाझरून तेही नि:स्पृह 
झाल्याचे पाहिले म्हणजे संतांचा महिमा किती अपार असतो याची 
प्रचीती येते. 

. श्रीस्वामीमहा राजांच्या अपार कृपेने पुढे कालौघात हळूहळ 
पंतांच्या घरची परमेश्वरानेच सर्व व्यवस्था केली. गावातील लोक 
त्यांच्या घरालाच जाता-येता नमन करून जात असत. “बाबा” 
दिसले तर रामराम म्हणत असंत. भंगी असला तर दूर उभा राहात 
असे आणि औषधोपचारासाठी आला तर खाली उभा राहात असे. 
श्री. गंगाधरपंत प्रथम त्याची .वास्त्रपुस्त करून त्याला औषध देत 
असत. त्यांच्या ठिकाणी भेदभाव नव्हता. असे 'असले; तरी 
श्री. गंगाध रपंतांकडे येणारे सर्व लोक आपली पायरी ओळखून वागत 
असत. श्री, गंगाधरपंतांना, अहिराकडे जाण्याची वेळ आली तर 
ते भित. असति“ आल्यावर समा कखे" परितं "पले कर्मकांडाचे 


~ 


os आशिक RS TF eee «मे ले++ 333३७. क+नकलनअलनन33+आ+++>न++«नम+-++ थक "४5 : 


nnn 2 ” - 
eee ++--- -->-->>:>>>>>>><< शशश चा 
> 


परिशिष्ट क्रमांक २ : ३१९ 
अनुसरण करीत असत. त्यांच्याकडे औषधोपचारासाठी गरीब श्रीमंत 
असा कोणीही आला तरी त्याच्यात भेद होत नसे व त्यांनां कोगा- 
कडून कसलीही अपेक्षा नसे. श्रीस्वामीमहाराजांनी सांगितल्याभ्रमाणे 
सेवा करणे हेच त्यांचे ब्रत होते 

अशा प्रकारे श्री. गंगाधरपंत हे जरी समजात वावरत होते तरी 
त्यांनी आपल्या आध्यात्मिक प्रगतीचा कोणासही कधीच थांगपत्ता 
लागू दिला नाही. अग्निहोत्री गहस्थाच्या घरी असलेल्या अग्नीप्रमाणे 
म्हणज आत अग्नी प्रदीप असला तरी तो ज्याप्रमाणे अंगाऱ्याने 
झाकलेला दिसतो त्याप्रमाणे त्यांनी बाहेरून आपले अस्तित्व ठेवले 
होते. मात्र काही अधिकारी व्यक्तींना त्याची जाणीव होती 

ही. गंगाधरपंत वेद्य यांचे धाकटे बंधू श्री. पुंरषोत्तमपंत वारल्या- 
नंतर ते पार खचून गेले. त्यानंतर एक-दीड महिन्याच्या आसपास 
त्यांनीही आपली इहलोकीची यात्रा संपविली. ज्यावेळी श्री. गंगाधर 
पंतांची प्रकृती बिघडल्याची तार आली त्यावेळी त्यांचे चिरंजीव 
श्री. गणेशपंत म्हणजे माझे ती. बडील रतलाम येथे नोकरी करीत 
होते. तार मिळताच ते आम्हा सर्वांना घेऊन निसरपूर येथे जाण्यास 
निघाले. आम्ही रात्री कुक्षी येथे पोहोचल्यावर त्याच रात्री बेलगाडी 
करून निसरपुरी आलो. आमची बेलगाडी कुक्षीहन निघाल्याबरोबर 
श्री. गंगाधरपंतांनी घरातील सर्वाना असे सांगितले होते की 
४ गणपती सर्वांना घेऊन बेलगाडीने येत आहे ? ” आम्ही घरी 
पोहोचल्यावर श्री. गंगाधरपंतः पाच दिवसापर्यंत जीवित होते 
त्या पाच दिवसात जरी श्री. गंगाधरपंतांचा अशक्तपणा वाढत 
होता तरी त्यांनी .श्री. गणेशपंत यांना सवे कुछाचार व कुलधर्माची 
माहिती दिली. ४ : 

“श्री. गंगाधरपंतांनी, मृत्यपूर्वी स्वे निरवानिरव करून ठेवली 


si Collection. 2५280४ eGangotri 


न 


;) 


३२० ` श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


होती. त्यांनी घरातीछ सर्वांना असे सांगून ठेवले होते की, “ लोकांकडे 
बरीच येणी आहेत. मात्र कोणी आपणहून येणे दिले तर दिले 
नाहीतर कोणालाही येणे मागू नय आणि जरं येणे आलेच तर 
त्यातील पैसे घरात खर्च न करता ते सवं श्रीक्षेत्र गरुडेश्‍वरी 
पाठवन द्यावेत. ” श्री. गंगाधरपंत यांची वास्तविकपणे मृत्यूपूर्वी 
संन्यास घेण्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी सर्वे तयारी करून 
ठेवली होती. या कामासाठी त्यांनी श्र क्षेत्र चिखलद्याहून श्री. बापट 
यांना बोलाविले होते. त्यांचे सर्वे शिक्षण श्री. गंगाधरपंत यांच्या- 
कडेच झाले होते. श्री. बापट आल्यावर श्री. गंगाधरपंत त्यांना असे 
म्हणाले होते की, “ मला संन्यास घेण्याची इच्छा आहे. तू फक्त 
तयार हो. मी सवं विधी सांगतो. ” हे ऐकताच श्री. बापट रडू 
लागले. हे पाहताच धी. गंगाधरपंत श्री. बापट यांना दुसे व्ह 
, “ अरे! रडतो कशाला. इतके वाईट वाटत असेल तर राहू 
देत. माझा आत्मा पूणं संन्यासवृत्तीत वावरत आहे. त्यामुळे आता 
कसलीच इच्छा व अपेक्षा राहिली नाही. भाज तीन दिवस झाले 
मला सतत प्रकाश दिसत आहे. अरे मी भ्रकाशातच वावरत असून 
प्रकाशरूप झालो आहे.” 
ज्या दिवशी श्री. गंगाधरपंत यांनी श्री. बापट यांना हे सांगितले 
तो दिवस सोमवार, मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्देशीचा होता. त्यावेळी 
घरात श्रीगरुचरित्राची पारायणे चाळ होती. श्री. गंगाधरपंतांचे 
दर्शन घेण्यासाठी बाहेरील लोकांची वर्दळ सतत वाढत होती 
त्यामुळे. घरातील स्त्री-मंडळींना त्यांचे दर्शन घेणे दुलभ झाले 
होते. दुसऱ्या दिवशी श्रीदत्तजयंती असल्याने श्रीगंगाधरपंतांनी 
बाजारातून रताळी इत्यादि सामान उपासासाठी आणण्याची सूचना 


केली, त्याजवेळी, एक, नामीकित वैच शी. गंगाधरपंतांची प्रकृती 


fa :८:८८ ६००८८ 


enn nnn 
= TR a 


परिशिष्ट क्रमांक २ ` ३२१ 
पाहण्यासाठी म्हणून मुद्दाम आले होते. त्यांनी प्रकृती पाहण्याची 
इच्छा ब्यक्त केल्यावर श्री. गंगाधरपंतांनी त्यांना असे सांगितले की, 
“ आता प्रकृती तपासण्यासारखे व ओषध घेण्यासारखे काही 
राहिले नाही. आपण येथून लवकर निघून गेलात तर तेच उत्तम 
होईछ असे वाटते. आपण गेला नाहीत तर येथे अडकून पडाल. ” 
है सर्वे ऐकताच त्या वैद्यांनी काय ओळखावयाचे ते ओळखले व ते 
तेथून निघून गेले. त्यानंतर * धीगुरुदेवदत्त” नामाचा गजर सुरू 
आला. अशा स्थितीत तिन्हीसांजा झाल्या. त्यावेळी मोठमोठ्याने 
“ नारायण, नारायण, नारायण ” असा तीनवेळा नामोच्चार करून 
श्री. गंगाधरपंतांनी प्रयाण केले. अशा प्रकारे श्री. गंगाधरपंतांनी 
कोणालाही कल्पना येणार नाही असे दिव्य गमन केले. श्रीस्वामी- 
महाराजांच्या इपेने व त्यांच्या रूपाने त्यांना शेवटचे तीन दिवस 
जो दिव्य प्रकाश दिसत होता त्या प्रकाशरूप श्रीस्वामीमहाराजांशी 
ते एकरूप झाले. अशा प्रकारे श्रीस्वामीम हाराजांचा एकांतिक भक्त 
आपल्या श्रीसद्गुरूंशी एकरूप होऊन गेला. 

श्री. गंगाधरपंतांना तीन मुली आणि तीन मुले होती. त्यातील 

पहिल्या मुलाचे नाव श्री., गणेश, दुसऱ्याचे नाव श्री. गोविद ब 
तिसऱ्याचे नाव श्री. दिनकर असे असून मुलींची नावे चि. द्वारका, 
चि. चंद्रभागा व चि. अनसूया अशी होती. श्री. दिनकर हा आठ वर्षांचा 
असतांना मृत्यू पावला आणि श्री, गोबिदाराव हे चोवीस वर्षांचे ऐन 
तरूण वयात असताना नबज्वराने मृत्यू पावले. श्री. गंगाधरपंतांनी 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेने आपल्या पुत्रांच्या मृत्यूचे हे, अस्नि- 

समान असे दुःख मोठ्या धैर्याने सोसले. श्री. गोविद्राव ज्यावेळी 

मृत्यू पावले त्यावेळी त्यांच्या पत्नीः श्रीमती सुंदराबाई यांचे वय 


RR. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. DigitlZedyy eGangotri « 
2 


~ 


~ 


'३२२ _ श्रीथोरलेस्वामीमहाराज 


छः 


१४-१५ वर्षांचे होते. श्री. गोविंदराव यांच्या मृत्यूनंतर त्या सोवळ्या 
झाल्या व त्यांनी श्री. गंगाधरपंत यांची शेवटपर्यंत उत्तम सेवा केली. 

श्री. गंगाधरपंतांच्या हयातीनंतर थोड्या वर्षांनी म्हणजे इ. स. 
१९५९ साली त्यांची मंडळी म्हणजे माझी आजी ती. अन्नपूर्णाबाई 
(सीताबाई) आपल्या मुलाकडे म्हणजे माझे वडील ती. श्री. गणेशपंत 
यांच्याकडे निसरपूर येथे राहवयास आली व तेथेच तिने आपला 
देह ठेवला. शेवटी आमच्या ती. आजीच्या इच्छेप्रमाणे माझ्या 
वडिलांनी आमच्या सवे नातेवाईक मंडळींना निसरपूर येथे बोला- 
बून घेतले. आम्ही सर्वे नातेवाईक मंडळी भेटावयास आल्याचे जेव्हा 
दिला समजले तेव्हा ती मुद्दाम घरातील जिना उतरून माडीवरून 
खाली आली. आम्हा सर्वांना पाहून माझ्या आजीला परमानंद झाला. 
माझी आईं सौ. शारदाबाई हिने माझ्या आजीची खूप सेवा केली. 
ती. आजी ही सोवळी झालेली असल्यामुळे रोज स्नान झाल्यावर 
तिला सोवळे नेसवून सोवळ्यात जेवण द्यावे लागे. पुढे शेवटच्या 
चारपाच दिवसांपूर्वी ती आम्हा सर्वांना असे म्हणाली की, “ ज्या 
दिवशी मला पुष्कळ ताप येईछ त्या दिवशी मी प्रयाण करीन. ” 
त्यानंतर बरोबर चार-पाच दिवसांनी माझ्या आजीला सकाळी खूप 
अस्वस्थता वाटली व दुपारी खूप तप आला. त्यावेळी माझ्या ती. 
वडिलांना अर्थात्‌ श्री. गणेशपंतांना एकंदर परिस्थितीची कल्पना 
आली व त्यांनी तिच्या हातात श्रीस्वामीमहा राजांचा फोटो दिला. 
माझ्या आजीने तो फोटो हातात घेतला. त्याला अत्यंत मनोभावाने, 
प्रेमाने व्व श्रद्धाभक्तिपू्वंक शेवटचे वंदन केले व त्यानंतर “ श्रीवासु- 
केवानंदसरस्वती ” “ श्रीवासुदेवानंदसरस्वती. ” “ श्रीवासुदेवानंद- 


[ n त च 4. ह 
सरस्वती, > 0020 20200 00 ळूहूळू कमी झाला तर 
ती श्रीस्वामीमहाराजांशी एकरूप झाली. 


€ 


शः 


परिशिष्ट क्रमांक २ _ ३२३ 
अशा प्रकारे ज्यावेळी माझ्या आजीने श्रीस्वामीमहाराजांचे 
स्मरण करीत करीत देहत्याग केला त्यावेळी तेथे उपस्थित असलेल्या 
आम्हा सर्वे लोकांना श्रीस्वामी महाराज तेथे साक्षात्‌ उपस्थित 
असल्याचा भास झाला. त्या दिवसाचे स्मरण झाले की, श्रीस्वामी- 
महाराजांचे माझ्या आजीवर किती अपुर्व प्रेम होते याचे त्यांनी 
प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आम्हा सर्वाना जे प्रत्यंतर दिळे होते त्यामुळे 
आजही माझ्या डोळयात अश्रू उभे राहतात. 
श्री. गंगाधरपंतांनी इहलोकीची यात्रा संपविल्यावर त्यांच्या 
सुनबाई श्रीमती सुंदराबाई यांनी पुण्याच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य 
श्री. पाठकशास्त्री अर्थात्‌ संन्यास घेतल्यानंतरचे श्री शंकरानंदभारती- 
स्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलदा मुक्कामी आले असताना त्यांच्या- 
कडे संस्कृतचे अध्ययन केले. त्यानंतर त्यांनी श्रीनमंदानदीची 
प्रदक्षिणा केली व ती पूणं झाल्यावर कपिलासंगम येये वास्तव्य केले. 
तेथे त्यांनी १२५ वर्षाचे श्रीसीताराममहाराज यांची सेवा केली व 
त्यांच्या पश्चात त्या तेथेच वास्तव्य करून आहेत. सध्या त्यांचे वय 
७५ वर्षांचे असावे. भजन, कीर्तन, पुराण वाचन करणे व श्रीनर्मदा 
प्रदक्षिणावासीयांना भोजन घालणे हाच त्यांचा कार्यक्रम आहे. 
श्री. गंगाधरपंतांचे अथम चिरंजीव श्री. गणेशपंत यांच्या 
लग्नाची हकीकत मोठी रोमहषंक्र आहे. नाशिक जिल्ह्यातील वरखेड 
येथील राहणारे श्री. नारायणराव कृष्णराव देव हे होळकर राज्यात 
कचेरीत दफ्तरदार होते. ते + श्रीस्वामीमहाराजांचे एकनिष्ठ ब 
एकांतिक भक्त डोते. श्रीस्वामीमहाराज श्री. देव यांना काका व 
त्यांच्या सौ. मंडळींना काकी असे संबोधित असत. त्यांना पान कन्या 
व दोन मुळे होती. त्यातील चि. शारदा, नावाच्या कन्येचा. विवाह 


रे क तेथेच 2 व 
ं केला च कसा सपन्न 
श्रीस्वा मीमहाराजांनीच कसा निश्चित केर प व तो तेथेच कसा सं 


^ 


३२४ ! श्रीथोरलेस्वामी महाराज 


झाला याची सर्व हकीकत पृष्ठ २८६ वर व पुढेही आली आहे. 
श्री. नारायणराव देवकाका यांचे वास्तव्य सावेर येथे असताना 
सो. काकींना श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाची फार ओढ लागली. 
आपली ही इच्छा कशी पूर्ण होणार या विचारात असताना च तशी 
सोय व्हावी म्हणून त्या श्रीस्वामीमहाराजांची मनोमन प्रार्थेना 
करीत असताना त्यांना व श्री. नारायणरावकाका यांना असे 
समजले की, श्री गणपती मंदिरात राहणाऱया आपल्या परिचयाच्या 
एक बाई श्रीक्षेत्र गरुडेश्वर येथे श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनासाठी 
जाणार आहेत. त्या बाईंना योगाभ्यासाची बरीच माहिती असून 
त्यांना तो चांगलाच अवगत होता. त्यांची आथिक परिस्थिती 
चांगली असल्यामुळे त्यांच्या घरी गाडी बैल असून माणसेही कामाला 
होती. त्या काळात सावेर ते श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे बैलगाडीने 
जाण्यात पाच-सहा दिवस लागत असत. त्यामुळे खाण्यापिण्याचे 
सर्व साहित्य बरोबर घेऊन जावे लागत 'असे. शेवटी पडाव करून 
श्रीक्षेत्र चिखलद्याला जावे लागे. श्रीगणपती मंदिरातील त्या श्रीमंत 
बाई ज्यावेळी श्रीक्षेत्र चिखलद्याला निघाल्या त्यावेळी श्री. नारायण- 
रावकाकांनी त्यांना असे विचारले की, “ आमच्या मंडळींना श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे जाउन श्रीस्वामीमहाराजाचे दर्शन घेण्याची तीव्र 
ओढ लागली आहे. तरी आपल्या गाडीत आमच्या मंडळींची सोय 
होऊ शकेल का? ” श्री. नारायणरावकाकांनी स्या श्रीमंत बाईना 
असे विचारल्यावर त्यांना स्पष्ट नकार देताना त्या असे म्हणाल्या 
की, "आमच्या गाडीत जागा नाही; तरी आपल्या मंडळींची सोय 
करता “येणे शक्य नीही.” त्या श्रीमंत बाईंचा हा निरोप श्री. 
नारायणरावकाकांनी जेव्हा सौ. काकींना सांगितला त्यावेळी त्यांना 
फाळ: दु:ख/चाठळे, रुदिः ढता आपणा मला ईच्या 
® 


| जा“ 
EET NEE 
i यामनी ये. 


था 


नु. _? एई॑शशिणा 


2 
ee 
ee 

ल्न 


परिशिष्ट क्रमांक २ - ३२५ 
गाडीतुन जावयास मिळेल म्हणून श्री. नारायणरावकाकांना सुट्टी 
नसताना व घरात अडचण असतानाही त्यांनी बाळंतपणासाठी 
आलेल्या मुलीची सर्व व्यवस्था व इतर निरवानिरव करून तेवढ्या 
प्रतिकूल परिस्थितीतही जाण्याची तयारी केली होती. अशा स्थितीत 
ज्यावेळी सौ. काकींना आपणास जावयास मिळणार नाही असा 
निरोप मिळाला त्यावेळी त्यांची श्रीस्वामीमहाराजांच्या दर्शनाची 
तळमळ आणखीनच वाढली व त्यांना रात्रभर झोप आली नाही. . 

सौ. काकींनी अशा रीतीने श्रीस्वामीमहाराजांचे स्मरण करीत 
रात्र जागून काढली; परतु सकाळी चार वाजताच त्या श्री मंत- 
बाईंची गाडी श्री. नारायणरावकाकांच्या दाराशी आली आणि 
त्या श्रीमंत बाई सौ. काकींना असे म्हणाल्या की, “ आपणास 
चिखलद्याला आणण्याची श्रीस्वामीमहाराजांची रात्री आज्ञा झाली 
आहे. तरी आपण असाल तशा गाडीत बसा. आपणास घेतल्या- 
शिवाय गाडी चिखलद्याला जाणार नाही. ” त्या श्रीमंत बाईंनी 
असे सांगताच सौ. काकींचा आनंद गगनात मावेना. आपण 
श्रीस्वामीमहाराजांना रात्रभर मनोमन केलेली प्रार्थना पोहोच- 
ल्याची पावतीच सौ. काकीना मिळाल्याने त्यांचा आनंद गगनात 
मावेनासा झाला होता. त्यावेळी त्यांच्या डोळयातून आनंदाश्रू 
पाझरू लागले. सौ. काकींनी एक साडी-चोळी व कुंकवा-मेणाचा 
डबा,-आपल्या झोळण्यात टाकला व त्या आनंदाने श्रीक्षेत्र चिखल- 
द्याला जाण्यासाठी गाडीत बसल्या. 

श्रीक्षेत्र चिखलदा मुक्कामी आल्यावर सौ. काकी तेथे चार 
दिवस राहिल्या. श्रीस्वामीमहाराजांच्या चरणदर्शनाने व 'चरण- 
सेवेने त्या तृप्त झाल्या होत्या. चवथ्या दिवशी ज्यावेळी सावे रला 
परत जाएयाप्रादी अहो, कए «य्र८ीर. जेवर नित्य 


8. 


३२६ | श्रीथो रलेस्वामीमहा राज 


त्यावेळी त्या श्रीस्वामी महाराजांचा निरोप घेण्यासाठी गेल्या असता 
श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणाळे की, “ जाण्याची कांय घाई 
आहे ? इतक्या लांबून येथे आला आहात; तर चार दिवस आणखी 
राहा.” श्रीस्वामीमहाराजांनी इतक्या प्रेमाने राहण्याचा जरी आग्रह 
केला असला व त्यांच्याही मनात श्रीस्वामीमहाराजांच्या सत्संगात 
आणखी राहण्याची इच्छा असली तरीही त्या त्यांना असे म्हणाल्या 
की, “ प्रभो! मी ज्यांच्या बरोबर आले त्या बाईंची सोबत 
घरापर्यंत आहे. तरी आपण अनुज्ञा द्यावी ही प्रार्थना आहे. ” 
सौ. काकींनी अशी प्रार्थना केली; तरी जाण्याची अनुज्ञा न देता 
श्रीस्वामीमहाराजांनी मौन पाळले व ते काहीच बोलले नाहीत. 
दुसऱ्या दिवशी सकाळी सौ. काकी त्या श्रीमंत बाईंच्या गाडी- 
बरोबर परत सावेरला जावयास निघाल्या. आपणास श्रीस्वामी- 
महाराजांनी घरी जावयास अनुज्ञा दिली नसली तरी आपण तसेच 
निघालो आहोत याची जाणीव सौ. क्राकींना गाडीत बसल्यावर 
ब प्रवासात सतत होत होती. बढवाणी येथे गेल्यावर सौ. काकींना 
अडचण येऊन त्या बाजूला बसल्या. त्यामुळे त्या गाडीच्या श्रीमंत 
मालकीणबाईँनी त्यांना असे सांगितले की, “ आपल्याला अडचण 
आल्यामुळे आम्ही आपल्याला आमच्याबरोबर नेऊ शकत नाही. 
आणि आम्ही आपल्याकरिता तीन, दिवस येथे राहूही शकत नाही. ” 
त्या श्रीमंत बाईचे हे म्हणणे ऐकल्यावर सौ. काकी त्यांना असे 
म्हणाल्या की, “ आपण म्हणता ते बरोबर आहे. परंतु मी आपल्या 
ग्राडीच्या मागून चाळत येईन.” सो. काकींच्या या म्हणण्याला 
त्था श्रीमंत बाई तयार झाल्या नाहीत. .उलट त्या श्रीमंत बाई 
सौ. क्राकीना असे म्हणाल्या की, “ आपणं तीन दिवस बढवाणीलाच 
सह (ातंतुर परक्षाद्या कापसाच्या गांडीबरोबर किवा दुसऱ्या 
व 


awan Varanasi Collection.,Digitized by eGangotr 


Ly 


ह 


परिशिष्ट क्रमांक , ३२७ 
कोणाचीही सोबत मिळाल्यास त्यांच्यावरोबर सावेरला या.” 
इतके सांगून त्या श्रीमंत बाई गाडी घेऊन निघून गेल्या. 

त्यानंतर सौ. काकी तीन दिवस व तीन रात्र बढवाणी येथील 
धर्मशाळेत अन्नपाण्याशिवाय उपाशी राहिल्या. त्यावेळी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी क्षेत्र चिखद्याहून निघण्यास आपणास अनुज्ञा का 
दिली नाही व ते मौन का राहिले याचा त्यांना उलगडा झाला. 
तिसऱ्या दिवशी रात्री ज्या धमंशाळेत सौ. काकी उतरल्या होत्या, 
वेमक्या त्याच धर्मशाळेत श्री. नारायणरावकाका हे येऊन उतरले. 
श्री. नाराथणरावकाका एवढ्या रात्री जरी तेथे आले होते तरी सौ. 
काकींनी त्यांना ओळखले. स काळी ज्यावेळी श्री. नारायणरावकाका 
उठले त्यावेळी सौ. काको त्यांना भेटल्या व घडलेली एकंदर सवे 
हकीकत त्यांनी त्यांना निवेदन केली. 

त्यानंतर श्री. नारायणरावकाकांनी सौ. काकींना विहिरीवर 
स्नान घातले व त्यांना आपले धोतर नेसावयास दिले. त्यांचे कपडे 
वाळल्यावर ते दोघे होडीने श्रीनर्मेदानदी पार करून श्रीक्षेत्र चिख- 
लदा येथे श्रीस्वामीमहा राजांच्या दर्शनाला गेले. पाचव्या दिवशी 
सौ. काकी स्नान करून ज्यावेळी शुद्ध झाल्या त्यावेळी श्री. नारायण- 
रावकाका व सौ. काकी श्रीस्क्ामीमहारा नाच्या दर्शनाला गेल्या. 
ज्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी सौ. काकींना पाहिले त्यावेळी ते 
त्यांना एवढेल म्हणाले की, “काय़? परत आला ना?” श्रीस्वामी- 
महाराजांचा हा प्रश्‍न ऐकताच सो. काकी मनात काय समजावयाचे 
ते समजल्या व गप्प बसल्या. आपण श्रीस्वामीमहाराजांचे, ऐकले 
असते तर तीन दिवस बढवाणीला उपाशी व एकटे राहण्याचा 


७_ ® र 
| ल्या सता हाच भाव त्यांच्या गप्प बसण्यातून 
व्यक्ति रडी” rds 0070 ति. 0छट8११७/ eGangotri 
च्य _ ~ 


हि 


9 


३२८ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


श्रीस्वामीमहाराजांनी एके दिवशी श्री. नारायणरावकाका यांना 
असे विचारले की, “ आता किती मुली उजवावयाच्या आहेत ? 
त्यावेळी श्री. नारायरायणकाका श्रीस्वामी महा राजांना असे म्हणाले 
की “प्रभो! आता दोन मुलींचीच कार्ये व्हावयाची राहिली 
आहेत. ती आपल्या समक्ष करावयाची इच्छा आहे. ” त्यावेळी 
श्रीस्बामीमहाराजांनी सुचविल्याप्रमाणे चि. सीता या मुलीचा 
विवाह त्यावेळी श्रीनमंदा प्रदक्षिणा करणारे व तेथे उपस्थित 
असलेले श्री. कुंभो जकर यांचे चिरंजीव श्री. माधवराव (वय २५ ) 
यांच्याशी व दुसरी मूलगी चि. शारदा हिचा विवाह श्री. गंगाधरपंत 
वैद्य यांचे चिरंजीव श्री. गणेशपंत (वय १४) यांच्याशी झाला. हे 
दोन्हीही विवाह श्रीस्वामीमहाराजांच्या समक्ष त्यांच्या दरबारात 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे मोठ्या थाटात पार पडले. या*दोन्ही ळरनात 
दोन्ही कडचा खर्च श्रीस्वामीमहाराजांच्या अर्थात्‌ (देवांच्या 
भंडान्यातून करण्यात आला. माझे पिताश्री गणेशराव ब मातुश्री 
सौ. शारदाबाई यांचे एवढे अहोभाग्य की, त्यांचे लर्न श्रीस्वामी- 
महार।जांनी स्वतः ठरविले व लग्नाचा खचंही त्यांनी स्वतः केला. 

श्री. गणेशपंत यांचे सासरे म्हणजे माझ्या ती. आईचे वडील श्री. 
नारायणराव कृष्णराव देव हे काही दिवस बढवाणी येथे राहिले 
होते. ते दररोज सकाळी पहाटे त्यांच्या घरी केलेले गायीचे ताक 
श्रीस्वामीमहाराजांना देण्यासाठी व त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे येत असत. त्या दिवंसात श्रीस्वामीमहाराजांना संग्रह- 
णीचा वगेरे विशेष त्रास होत असल्याने ते फकत ताकच घेत होते. 

श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र चिखलद्याहून पुढे श्रीक्षेत्र कातरखेडा 
येथे गेल्यावर एकदा श्र. नारायणरावकाका व सौ. काकी असे 
दोधिर्जण/झपंल्या लेकी सुंमांसह०धीरंवामीरहिसजाख्य°दर्शमासाठी 


a 
eee 
-नननाान--___>->_:<<>><<><<><<<<<<>>२----२--.;-.-.;-.-><<<<<<>< 


परिशिष्ट क्रमांक २ ` ३२९ 
गेले होते. ज्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांची ही भक्तमंडळी श्रीक्षेत्र 
कातरखंडा यथे जात असल्याचे डहीचे राजे श्री. गणपतसिह ठाकोर- 
साहेब यांना कळले त्यावेळी त्यांनी डोंगरातून जाणारा रस्ता नीट 
करूत बेलगाडी चढावर व्यवस्थित चढेल व ती उतारावर नीट 
उतरणीस लागेल अशी व्यवस्था केली. त्यानंतर या सर्वे मंडळींच्या 
गाड्या रस्त्याने निघाल्या. जरी राजाने सवे व्यवस्था केली असली 
तरी रस्ता फारच कठीण होता. एका बाजूला डोंगर व दुसऱ्या 
बाजूला घळी असल्यामुळे गाड्या फार काळजीपूर्वक हाकाव्या 
लागल्या. ज्यावेळी ही सवं मंडळी श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे आली 
त्यावेळी दुपार झाली होती. या लोकांच्या बैलगाड्या श्रीनमंदा- 
नदीच्या किनाऱ्यापासून खूप दूर उभ्या कराव्या लागल्या. सर्व 
मंडळी खाली उतरून जव्हा चाळू लागली तेन्हा वाळवंटातून 
जाताना बरोबरच्या मुलांचे पाय पोळू लागले. त्यामुळे ती मुले 
आईवडिलांनी किवा मोठ्या मंडळींनी आपल्याला कडेवर घ्यावे 
म्हणून रडू लागली; परंतु सवंच मोठी मंडळी सामानसुमान 
घेऊन चालत असल्यामुळे मुलांना कडेवर घेणे त्यांना शक्‍य नव्हते. 
हे सर्वे थरीस्वामीमहाराजांत्री दुरून पाहिले व लागलीच जवळच्या 
मंडळींना असे सांगितले की, “ अरे ! येणाऱ्या मंडळींच्या मुलांचे 
पाय पोळत असल्यामुळे ती रडत आहेत. तरी त्यांना उचळून घेऊन 
या. ” हे ऐकताच जवळ असलेली भक्‍त मंडळी त्वरित धावली व 
त्या मुलांना उचलून घेऊन आली. सर्व मंडळी मुक्कामाला आल्यावर 
त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांचे दर्शन घेतले. यानंतर श्रीनमंदानदीच्या 
पात्रातच पिळूच्या व जांभळाच्या झाडांचा पाला घालून ज्या लहान 
लहान झोपडीवजा कुटी तयार केल्या होत्या त्यात श्री. नारायणराव 


ce Mumukshu Bhawan Varariasi Gollection. Digitizedhby eGangotri 
~ 4 


न 


३३० Re श्रीथोरळेस्वामीमहाराज 


काकांची व त्यांच्या सवं. मंडळींची. व्यवस्था करण्यात आली. 
` अशा प्रकारे माझ्या मातुश्री सौ. शारदाबाई त्यांच्या ती. वडिलां- 
बरोबर अर्थात्‌ श्री नारायणरावकाकांबरोबर ज्यावेळी श्रीक्षेत्र 
कातरखेडा येथे आल्या त्यावेळी. त्यांचे वय सात वर्षांचे 'होते. एके 
दिवशी त्यांनी श्रीस्वामीमहाराजांना भिक्षां चालण्याची इच्छा 
प्रदर्शित केली. श्रीस्वामीमहाराज श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे फक्त 
पाचच ठिकाणी व जेथे सोवळ्यात स्वयंपाक व नैवेद्य-वैशंवदेव होत 
अंसे तेथेच भिक्षा घेत असत. भिक्षा आणल्यांवर्‌ श्रीस्वामी महाराज 
ती श्रीनमेदानदीत बुडवून .त्याचे पाच भाग करीत ब त्यातील एक 
भाग ग्रहण करीत असत. श्रीस्वामीमहाराज भिक्षेला निघाले की, 
सर्वांना अशी ताकीद असे की, “ भिक्षेळां जाताना कोणीही श्रीस्वामी- 
महाराजांना नमस्कार करू नये. सर्वांनी आपापल्या 'झ्षक्षची 
(माधुकरीची ) जय्यत तयारी ठेवावी. श्रीस्वामीमहाराज आपल्या 
कुटीच्या बाहेर निघाले की, सर्वानी भिक्षेबांबत दक्षता ठेवावी. “ 
सौ. शारदाबाईनी व्यक्त केलेली इच्छा श्री. नारायणराव- 
. काकांनी श्रीस्वामीमहाराजांना सांगितली असंता श्रीस्वामीमहाराज 
त्यांना असे म्हणाले की, “ परकर 'पोलके सोवळयातच वाळत 
टाकून भिक्षा वाढण्यास सांगावे.” दुसऱ्या दिवशी श्रीस्वामी- 
महाराजांनी सांगितल्याप्रमाणे सौ. शारदाबाई सोवळयाचे परकर 
पोलके-नेसून श्रीस्वामीमहा राजांच्या. भिंक्षेच्या वेळी कुटीच्या बाहेर 
येऊन त्यांची वाट पाहात उभ्या राहिल्या. त्या दिवशी सो. ककींनी 
सोवळ्यात स्वयंपाक ,केला होती. व. श्री. गंगाधरपंतांनी नेवेद्य 
वैश्वदेव स्वतः केला होता. त्यांनीच सौ. शारदाबाईकडून भिक्षेचा 
संकल्पं सोडून घेतला होता... ठरलेल्या वेळी श्रीस्वामी महाराज 
“भक्षेसाठी आले.त्यावेळी. सौ शारदाबाईती त्यांनां भिक्षा वाढली. 
-पमरुयाणबयम्ल्यऽसावन्पा-अी कीर्ति ह्या शांत, "वाढलेल्या 


रो 


~ 


~ 
= 


परिशिष्ट क्रमांक २ 


या भिक्षेच्या प्रसंगाचे वर्णन ज्या ज्या वेळी माझी आई करीत 
असे त्या त्या वेळी. तिच्या नेत्रातून अभू पाझरत असत. तिची 
गुरुभक्ती इतकी दिव्य होती. या प्रक्ारानेच एकदा त्या प्रसंगाचे 
वर्णेन करीत असताना माझी आई मला असे म्हणाली की, “ ज्या 
क्षणी मी श्रीगुरुपदारविदांचे ध्यान करते त्या क्षणी माझे, ध्यान 
तेथे स्थिर. होते. त्यानंतर मला कसलेही भान राहात नाही. ? अशा . 
भकारे माझ्या आईला ध्यानाची अत्यंत उच्च अवस्था :श्रीस्रामी- 
महाराजांच्या अपार कृपाशीर्वादाने प्राप्ती झाली होती. हे गुपित 
माझ्या आईने मला .सांगितल्यामुळेंच कळले व ते येथे :सांगता . 
आले. 'ीस्वामीमहाराजांच्या चरणारविदांवर असलेल्या माझ्या 
ती. आईच्या निष्ठेची आज नुसती स्मृती झाली; तरी तिच्या दिव्य 
अशा श्रीगुरुअक्तीचे व श्रीस्त्रामीमहाराजावरील तिच्या श्रीगुरु 
प्रेमाचे व श्रीस्वामीम्रहाराजांचे तिच्यावरील शिष्य प्रेमाचे स्मरण 
होऊन माझ्याही डोळयातून अश्रू पाझरू लागतात. 

माझी ती. आई मला असे सांगत असे की, “ श्रीक्षेत्र कातर- 


'खेडा येथे झोपडीत राहताना फार भीती वाटंत असे; क्रारण तेथे 
'नेहमी वाघ. येत असत. एक्रदा तर एक वाघ मोठपोठयया डरकाळ्या 


फोडीत आला. व तो, श्रीस्वामीमंहाराजांचे दर्शन घेऊन परत गेला. 


परंतु त्याच्या डरकाळचांनी संवंजग भयभीत होऊन गेले होते. 
-तेथौल वाघांच्या या त्रासामुळे, तेथें राहणारे भिल्लही तीरकम्रठा 
~ घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांच्या” सेवेसाठी रात्री त्यांच्या. झोपडीवर 


पहारा देत असत. . ... ू र न 
श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे श्रीनारायणरावकाका यांच्या बरोबर 


“ त्यांच्या मोठ्या मुलीचे'चिरंजीव श्री. वसंतरावजी गंधे हे आले होते 


र्वी ते ४०६ मह्य चै सतीः योचे वीष चतन 


है] 


३३१:-, 


३३२ श्रीथो रलेस्वामीमहाराज 


तो हैराण होऊन त्याला गोवर निघाला होता. त्यामुळे सौ. काकींनी 
त्याला श्रीस्वामीमहाराजांच्या दुष्टीक्षेपासाठी आणले व त्याला 
श्रीस्वामीमहाराजांच्या समोर निजविले. त्यावेळी श्रीस्वामी महा- 
राजांनी त्याच्या अंगावर आपल्या कमंडलूतील तीर्थ शिपडले. 
त्यामुळे चि. वसंतास लवकरच बरे वाटले. 

श्री. नारायणरावकाका यांची तृतीय कन्या सो. कुशाताई अर्थात्‌ 
सौ. भागीरथीबाई ही श्री. गणपतराव नाईक यांना दिली होती. 
श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे श्रीस्वामीमहाराजांचा चातुर्मास चालू 
असताना व पुढेही मुक्काम असताना सो. कुशाताई तेथेच राहिली 
होती. श्री. गणपतराव यांचे सर्वेच कुटुंब अत्यंत धामिक व कमं- 
मार्गी असल्यामुळे ते नेवेद्य, वेश्वदेव, अतिथी भोजन वगेरे सर्वे 
व्यवस्थित करीत असत. या सर्वे गोष्टींमुळे श्रीस्वामीमहाराज 
त्यांच्याकडे अचूक माधुकरी घेत असत. 

श्रौक्षेत्र चिखलदा येथील चातुर्मास संपल्यावर श्रीस्वामीमहाराज 
श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे गेले. एकदा सो. कुशामावशी आपल्या तीन 
महिन्यांच्या मुलाला घेऊन श्रीस्वामीमहाराजांकडे श्रीक्षेत्र चिखल- 
द्याहून श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे गेली व तेथेंच काही दिवस श्रीस्वामी - 
महाराजांच्या सेवेसाठी राहिली; परंतु काही दिवसांनी तिच्या 
सौ. सासूबाई तिला घेऊन जाण्यासाठी श्रीक्षेत्र कातरखेडा येथे 
आल्या. ज्यावेळी सौ. कुशामावशीला घेऊन जाण्यासंबंधी त्तिच्या 
सौ. सासूबाईंनी श्रीस्वामीमराहा राजांकडे परवानगी मागितली 
त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणाले की, “ हिला सध्या 
येथेच 'राहू द्या. ” श्रीस्वामीमहाराजांनी असे सांगितल्यावर सौ. 
कुशाभावशीच्या “सासूबाई श्रीस्वामीमहाराजांना असे म्हणाल्या 
_ बीए कांतजशिममा'जवळआखा-ाहे” किमो, बलाक आहे. 


4 


4 


ss “>>>: अछ्र्‌ 
enh 
Seon 


परिशिष्ठ क्रमांक २ . ३३३ 
तरी हिला घेऊन जाते.” इतकें सांगून सौ. कुशामावशीच्या सासू- 
बाई तिला व तिच्या मुळाला घेऊन श्रीक्षेत्र कातरखेड्याहून श्रीक्षेत्र 
चिखलदा येथे घरी गेल्या. तिसऱ्या दिवशी सौ. कुशामवशीचा मुलगा 
एकाएकी अकस्मात गेला. यामुळे तिला फारच पश्‍चात्ताप झाला. 
ज्यावेळी ही गोष्ट श्रीस्वामीमहाजांना कळली त्यावेळी ते एकदम 
शांत बसले. त्यावेळी त्यांची मौन मुद्रा हेच सांगत होती की, 
“ आपण सो. कुशामावशीला येथे राहावयास सांगितले होते; पण 
ती राहिली नाही. जरु ती येथे राहिली असती तर तिचा मुलगा 
वाचला असता. ईश्वराची इच्छा मोठी बलवत्तर असते हेच खरे! ” 

श्रीस्वामीमहाराज श्रीनर्मदाकिनारी श्रीक्षेत्र कोटेश्वर येथे 
असताना एके दिवशी श्री. बळवंतराव ताथ्वडकर या नावाचे एक 
तरुण गृहस्थ त्यांच्या दर्शनास आले. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराजांनी 
त्यांना त्यांची सवे हकीकत विचारली असता ते असे म्हणाले की, 
“ प्रभो ! गृहकलहामुळे त्रासून जाऊन मी ग्वाल्हेरहून पळून आलो 
असून सध्या श्रीनपंदा प्रदक्षिणा करीत आहे.” श्री. बळवंतरांची 
ही हकीकत ऐकताच श्रीस्वामीमहाराज त्यांना असे म्हणाले की, 
अशा रीतीने त्रागा करून पळून येऊन श्रीनमंदा प्रदक्षिणा करणे 
योग्य नाही; कारण त्याचे काहीच फल आपणास मिळणार नाही. 
तरी आपण आपली प्रदक्षिणा थांबवून परत जावे व संसारास 
लागस्वे. यातच आपले कल्याण आहे. ” श्रीस्वामीमहाराजांनी असे 
सांगताच श्री. बळवंतराव त्यांना' असे म्हणाले को, “ प्रभो ! आपली 
आज्ञा मला शिरसावंद्य आहे. मात्र माझी आपल्या चरणी एवढीच 
प्रार्थना आहे की, आपण मला अनुग्रह देऊन कृतार्थ करावे"म्हणजे 
मी आपल्या आज्ञेप्रमाणे येथेच श्रीनमंदुलीरावर श्रीक्षेत्र कोटेश्वर 
श्न राहत, संसार क गन ५०, तत्व पयांची अद्गाशव्ती 


ह 


ल 


३३४ क क, | प धीथोरलेस्वामीमहाराज 


पाहूत श्रीस्वामीमहाराजांना परमानंद -झांला व. त्यांनी, त्यांना 
अनुग्रह देऊन कृतार्थ केले. त्यानंतर त्यांनी आपल्य़ा .सौ. . मंडळींना 
व्वाल्हेरहुन बोलावून घेतले आणि श्रीक्षेत्र-कोटे श्वर.येथे ,एक कुटी 


बांधून श्रीस्वामीमहा रांजाच्या इच्छेप्रमाणे व आज्ञेप्रमाणे संसार 


सुरू केला. पुढे श्री. बळवंतराव ताथ्वडकंर आपल्या मृत्यूपर्यंत _ 


श्रीक्षेत्र कोटेश्वर येथेच राहिले. 


। श्री. बळवुंत्रावांनी आपला चरितार्थ भिक्षा अर्थात्‌ माधुकरी 


मागून णून चालविला. त्यांना चि. रेवा व चि: नमदा या नावाच्या 


दोन मुली व चि. नारायण या नावाचा एक मुलगा झाला. त्ति. रेवाचा 
विवाह ग्वाल्हेर निवासी श्री. आफळे यांच्या घरी.झाला. चि. नमंदेचा 


विवाह. श्री: दत्तात्रेय वांगे यांच्या मेव्हण्याशी झाला. चि. नारायण 


याची मुंज श्रीस्वामीमहाराजांनी आपल्या. भंडाऱ्य़ात लावली. मुंज 
झाल्यावर ज्यावेळी , चि. नारायण श्रीस्वामीमहाराजांच्या पाया 
पडण्यासाठी आंला त्यावेळी त्यांनी. त्याल्ला, असे विचारले की, 
« नारायण ! तुला काय हवे? ” त्यावेळी चि. नारायण त्यांना 
(तत्काळ असे म्हणाला कीं, “ महाराज,! आपण मला, विद्या द्या. 
, ज्ञान द्या. 27 ४ 23% ह 


, चि. नारायण नऊ वर्षाचा असतान त्याचेः वडील श्री. बळवंतराव 
.कैलासवाक्षी झाले. पुढे चि. नारायणच्या मातुश्रींच्या इच्छेप्रमाणे 
. त्याला ज्वाल्हेर येथे श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांच्याकडे पोहोचते केले. 
. श्री. गंगाधरपंत वैद्यांनी श्री. नारायणराव यांच्या शिक्षणाचा सवे 
झार उचलून त्यांना उच्च शिक्षण दिले. श्री. नाराणयराव यांची 
श्रीस्वामीमहाराजांवर अलोट भक्ती होती. ते फार देखणे, हुशार, 
ल्रकुर,शिमरमिकवु,सवेगणुरवपुचत, होतम, गंगावरपंतांनी आपल्या 
अपत्यांपेक्षाही श्री. नारायणराव यांच्याकडे जास्त लक्ष पुरविले. 


है 


परिशिष्ठ क्रमाक २' ३३५ 


पुढ डा. नारायणराव मध्यप्रदेशाच्या डेप्यटी डायरेक्टर पदापर्यंत 
पोहोचले 

श्री. गंगाधरपंत वेद्य यांची कन्या चि. द्वारका ही रंगाने काळी 
आणि कडक मंगळ असलेली होती. तिच्याकरिता अनेक ठिकाणी 
पत्रिका पाहिल्या; परंतु तिचे लग्न जमले नाही. मात्र डॉ. नारायण- 
राव ताथ्वडकर याँच्या पत्रिकेशी. तिची पत्रिका जुळली; परंतु 
श्रीगंगाधरपंत यांना तिच्या करिता त्यांच्याजवळ शब्द टाकण्यास 
सन धजत नव्हते. मात्र ज्यावेळी श्री. नारायणराव डॉक्टरकीचे 
शिक्षण पूर्ण करून निसरपूरळा आले त्यावेळी श्री. गंगाधरपंतांनी 
द्वारकेबदल त्यांना विचारले. चि. द्वारका डॉ. नारायणराव यांना 


'पसंत नसंली तरी श्री. गंगाधरपंत यांचा शब्द मोडण्याची नैतिक 


हिमत त्यांच्यात नसल्यामुळे ते हो म्हणाले. या गोष्टीमुळे डाँ 
नारायणराव व त्यांच्या घरातील सर्वच मंडळी नाराज झाली. परंतु 
शेवटी जणूकाही श्रीस्वासीमहाराजांच्या इच्छेप्रमाणे आपल्या 
भक्तांच्या मुला-मुलींचे लग्न झाले ; 
श्रीस्वामीमहाराजांचा श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे मक्क़्ाम असताना 


र एके दिवशी श्री. गंगाधरपंत वैद्य यांची दोन्ही मळे, चि. गणेश 


( माझे वडील )' व चि. गोविद ( माझे काका ) यांची नुकंतीच मुंज 


झाली असताना, एके दिवशी-दुपारंच्या वेळी हे दोघेजण लंगोटी 
' नेसूनू, श्रीस्वामीमहा राजांच्याकडे गेलें व दूर उभ राहून त्या दोघांनी 


श्रीस्वामीमहाराजांना नमस्कार. केला. त्यावेळी श्रीस्वामीमहाराज 


` एकटेच बसुन काहीतरी लिहीत होते. या दोघांनी श्रीस्वामीमहा- 
' राजांना नमस्कार करताच त्यांनी मान वर उंच करून त्या दोघांकड 
' पाहिलें व त्यांना जवळ बोलावून घेऊन एक मंत्र लिहून दिला. या 


अहेतुकङपेमुळे त्या दोघांचे ईहपर अखंड कल्याण झाले. श्रीत्वामी-' 
Q Mumtikshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


त्त 


३३६ श्रीथो रलेस्वामी महा राज 


महाराजांनी न मागता दिलेला मंत्र माझे वडील श्री. गणे शपंत 
आयुष्यभर एकनिष्ठेने जपत असत. 
श्री. बाबूराव कोरासेःहे श्रीस्वामीमहाराजांचे परमभक्त होते. 
१९७०-७१ मध्ये ज्या दिवशी श्रीनर्मदानदीला “न भूतो न 
भविष्यती ” असा महापूर आला होता त्या दिवशी ते नेहमीप्रमाणे 
श्रीनमेंदानदीवरील श्रीकोटेश्वर महादेवाच्या पूजेसाठी गेले होते. 
त्यावेळी श्री. बाबूराव पूजा करीत असतानाच श्रीनमदानदीचे 
पाणी इतक्या वेगाने चढले की, त्यांना त्यातून बाहेर येणे शक्य 
झाले नाही. हळूहळू त्यांच्या दुतर्फा अथांग पाणी पसरले. त्यावेळी 
श्री. बाबूराव श्लीराममंदिराच्या कळसाला पकडून दीड दिवस 
राहिले होते. पाणी उतरल्यावर ते खाली उतरून आले. या दीड 
दिवसाचे वर्णन करताना ते नेहमी असे म्हणत असत की, 
_ “ श्रीस्वामीमहाराजांच्या कृपेमुळेच मी त्या संकटातून बाहेर पडलो. 
'त्यांनीच मला त्या दिव्यातून ओढून बाहेर काढले. ” 
बढवाणी येथे राहणारे श्री. माधवराव बिवलकर हे श्रीस्वामी- 
' महाराजांचे परमभक्त असून ते आपल्या दभ्यावरील रोगासाठी 
' नेहमी औषध घेण्यासाठी निसरपूर येथे श्री. गणेशपंतांकडे म्हणजे 
माझ्या ती. वडिलांकडे येत असत. त्यावेळी श्रीक्षेत्र चिखलदा येथे 
पुलाचे बांधकाम नुकतेच सुरू झाले होते. त्यावेळी श्री. माधवराव 
डोंग्यात बसून श्रीनमेंदानदी पार करीत असता एकाएकी पुर्राने नाव 
उलटली. श्री. माधवराव दम्याचे “रोगी असल्यामुळे या संकटामुळे 
,पार दमून गेले. इतक्यात त्यांच्या हातात एक लाकडाची फळी 
लागली. ती पकडून ते प्रवाहाबरोबर वाहू लागले. त्याचवेळी त्यांचे 
. धोतर सुटले व त्याचा सौता धुरून एक व्यापारी त्यांच्या साहाय्याने 
वाहु ° रौले "अशी प्रकरे *औठ<दंही "कीस वाहिति'०भेल्यावर 


so 
————— 
eee 
mr 

ne 


» 


परिशिष्ट क्रमांक २ * ३३७ 
किनाऱ्यावरील लोकांनी त्यांना पुरातून बाहेर काढले. अशा रीतीने 
दोघे किनाऱ्यावर आल्यावर श्री. माधवरावांच्या आधाराने जो 
व्यापारी वाचला होता तो श्रीमंत असल्यामुळे त्याने श्री. माधव- 
रावांना बरीच रक्कम देऊ केली. पण त्यांनी ती घेतली नाही. 
वास्तविक पाहता श्री. माधवराव यांच्या घरची खूपच गरिबी होती. 
अशा स्थितीतही ते त्या श्रीमंत व्यापारी गृहस्थांना असे म्हणाले की, 
“ शरीवामुदेवानंदसरस्वतीस्वामीमहाराज हे माझे सद्गुरू आहेत, 
त्यांनी मळा जसे आज या संकटातुन वाचविले तसे तुम्हालाही 
वाचविले आहे. आपण वाचलात त्याचे सवे श्रेय माझ्या श्री सद्गुरु; , 
चाथमहाराजांना आहे. तरी तुम्हाला जी काही सेवा करावयांची 
आहे ती त्यांची करा. मला काहीही नको. ” श्री. माधवराव 
विवलकर यांचे हे उद्गार ऐकताच त्यांची श्रीसद्ग्‌रुनिष्ठा, 
श्रीसद्गुरुप्रेम व श्रीसद्गुरुविशवास पाहून त्या श्रीमंत. गुहस्थांच्य 
डोळ्यात अश्रू तरळू लागले. 

माझे वडील ती. श्री. गणेशपंत व आई ती. सौ. शारदाबाई हे 
दोघेजण निसरपूरहून श्रीनमेदातीरावरीळ श्रीक्षेत्र कोटेशवर हे स्थान 
जवळ असूनही तेथीळ मोठा घाट चढवा व उतरावा लाग्‌ नये म्हणून 
तेथे न जाता श्रीक्षेत्र चिखलदा जेथे घीनमेदास्नानासाठी जात असत 
व पूर्वी श्रीस्वामीमहाराज येथे स्नान करीत असत तेथेच अचूक 
स्नार्न करीत असत. श्रीस्वामीमहाराज ज्या ठिकाणी स्नान करीत 
असत तेथे दगड घालून जागा कधून काढली असली; तरी ते पाणी 
फार खोळ असून त्यातील खडक पाण्यात फक्त, पाय राहील इतकाच 
वर दिसत असे. या खडकाजवळच एक कोनाडा करून, त्यात 
श्रीगणेशाच्या आकारांची एक मूर्ती खोदून काढली आहे. एके दिवशी - 


Cc Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized #y eGangotri « 
क 5) 


a 


३३८ _ श्रीथो रलेस्वा मीमहा राज 


सौ. आई तेथे स्नान करून हाताने त्या श्रीगणेशाच्या मूर्तीला पाणी 
चालीत असताना तो खडक निसरडा झाल्यामुळे तोल जाऊन 
श्रीनर्मदानदीत पडली व.गटांगळ्या खात खात वाहात जाऊ लागली. 
त्यावेळी माझे ती. वडील स्तान करून खडकावर बसले होते. 

.. माझी नाई वाहात चालल्याचे पाहून तेथे जवळच उभी असलेली 
एक बाई जोराने ओरडली. त्याबरोबर ती. वडिलांचे श्रीनमंदानदीत 
वाहत जाणार्‍या माझ्य़ा आईकडे लक्ष गेले: माझ्या ती. वडिलांना 
चांगले पोहता येत असल्यामुळे त्यांनी तत्काळ श्रीस्वामीमहाराजांचे 
स्मरण करून श्रीनमंदानदीत उडी मारून तिळा बाहेर ओढून काढले. 
त्यावेळी भीनमंकेच्या त्या खोल पाण्यात पोहत जाऊन ती. सौ. आईला 
वाचविणे हे अत्यंत दुर्घट व दुष्कर कर्म होते; परंतु श्रीस्वामीमहा- 
राजांच्या कृपेमुळे माझ्या ती. वडिलांना हे सहज शक्य झाले. पुढे 
त्यांनी आम्हाला पत्रातून ही सर्वे हकीकत कळविली व शेवटी असे 
लिहिले की, “ तुमच्या मातुश्री श्रीनमंदेमध्ये श्रीक्षेत्र चिखल्याहून 
वाहात गेल्या होत्या; परंतु श्रीस्वामीमहाराजांच्या अपार कृपेमुळेच 
त्या तुम्हाला परत लाभल्या आहेत. श्रीस्वामीमहाराजांच्या आपल्या 
सर्वांवरील अपार कृपेळा पारावार नाही हे लक्षात आले म्हणजे 
श्वन्यता वाटते व त्यांच्या चरणांच्या अखंड स्मरणानेच जीवन 
कृतार्थं होईल याची खात्री पटते.” 


द ` 0 cc “_ 0 
< ° 
«CC-0. Mumukghu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७ ° 


° 


परिशिष्ट क्रमांक २ * ३३ ९ 
धीसीताराममहाराजकृतम्‌ 


॥ श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीचरितम | 


शीगणेशाय नमः ॥ शीगुरुदत्तात्रेयाय नमः ॥ 

कौंकणास्यप्रदेशे तु राजधानी बहुधुता । 

सावंतवाटिका नाम्ना सर्वलक्षणलक्षिता॥ १॥ 

तस्याः समीपे सुपुण्यो माणग्रामोस्ति संदर: । 

तद्ग्रामे निला नाम्ना पापघ्नी वतते नदी ॥ २॥ 

तत्र कश्चिद्द्विजवरो गणेशो नांमधारकः। 

ब्योपाव्होतिविस्यातः सदाचाररतो गृही ॥ ३॥ 

आसीत्तरस्त्री सुशीला च रमानास्नी पतिब्रता। 

तत्भ्राक्पुण्यच्यादृततः प्रसन्नोभूरं ददो ॥ ४॥ 

घृतत्रतासि भद्रं ते भ्रद्धयाराधितस्त्वया । 

छेत्ता ते हृदयग्रंथिभंवे्पुत्रो मम प्रिय: ॥ ५॥ 

इति तस्ये वरं दत्वः भगवानत्रिनंदन: । 

विचारयामास हृदि मत्समो नास्ति कश्‍चन ॥ ६॥ 
7 अत्तोवतीर्यं मेदिन्यां स्वधमंपरिपालनं । 

करिष्यामीति निश्चित्य _एवयमेवाभवत्सुतः ॥ ७॥ 

आनंदवत्सरे मासि श्रावण च सितेतरे। र 

पंचम्यां रविवारे च जज्ञे स्वयमजो विभ: ॥ ८॥ 

य आचारव्यवहृतिकुझलो बाल्भावत:। र 

नेक्वचर्यायर्थिभादीरस रि R स्वीुंरय विंधिपुर्विकिंत ५१0०” 


३४० _ श्रीथोरलेस्वामीपहाराज 


कर्माचरन्ननासक्तो आंप्लकामो जितेंद्रियः । 

शोतोष्णादिदंदरहीनो अमानी मानदः कृती ॥१०॥ 

सर्वेलक्षणसंपन्नः सर्वविद्याविशारदः । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्‌ समदुङमुनिः ॥११॥ 

धर्म गोप्तुं सतस्त्रातुं चचार धरणीतले । 

सेनिरे भगवद्रूपं वासुदेवं व्यधीश्वरं ॥१२॥ 

कुंडीदंडधरं शांतं काषायांबरधारिणं । 

श्रीपादश्रीवहलमोयमवतीर्णोस्ति भूतले ।१३॥ 

मेदिनीं पावनोकृत्य कृतकृत्यो ययौ स्वयं । 

रेबायामु तरे तीरे देशे गुजरसंज्ञके ॥१४॥ 

ताक्ष्येश्‍वराभिधाने तु क्षेत्रे परमपावने । 

उवास गौप्यरूपेण सतां प्रत्यक्षदो विभुः ॥ १५।। 

यो जागति सदा स्वीयभक्तानां गुप्तये कलो । 

नररूपेण यतिराट्‌ सोस्मान्‌ रक्षतु सर्वेदा ॥१६॥ 

इत्थं षोडशभिः श्लोकेः श्रीगुरोश्चरितं शुभं । 

सीतारामेण रचितं यः पठेत्‌ स सुखी भवेत्‌ ॥१७॥ 

॥ इति श्रीवासुदेवानंदस्वामिसहाराजानुन . 

झोसीताराममहाराजकृतं भीसद्गुर्चरितस्तोत्रं संपुर्णम्‌ ॥ 


~ 


| 
न {jt ~ ५ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


वरिशिष्ट क्रपांक २ ३४१ 


श्रीमत्‌ परंमहंस परिग्राजक्ाचाये 
औमच्नुसिंहसरस्वती दीक्षितःवामीमहा राजकृत 


॥ श्रीवासुदेवानन्दगुरुचरित्रसार ॥ 


वन्दे भीसद्गुरं दत्तं माधीशं साक्षिणं शिवं । तदीरितेन तत्तृष्ट्ये 
लिख्यते चरितं गुरोः॥ १॥ श्रीगुरोश्चरितं स्वल्पं रस्यं मंगल- 
पावनं । सारभूतं हि तह्ृच्मि ध्यादिशुद्धचे च बालधीः ॥ २॥ 
सानग्रामे मानवा मानहीना प्रत्यर्वाहा निर्मला निर्मलाभाः । बालः 
स्वज्ञो ब्रह्म गाणेशजो5भूहन्दे दत्तं भीगुरं वासुदेवम्‌ ॥ ३॥ मोज्या 
अंधनमष्टमे गुरुकुलावासो व्रतानां घरो वृत्वा सांगमुचं सुशास्त्रबहु- 
विहिद्याकलापारगः। मंत्रज्ञो विधिवत्स्वधर्म विरतः सर्वद्धिसिद्धिप्रदः 
त्वत्पादं सततं नमामि च ग्रो रक्षस्व मां बालकम्‌ ॥ ४॥ स्वाथ 
भिक्षान्नपूर्णाकरसुयुजमथो शांतिदांतिप्रदानो विद्वाडमेशं हि वृत्वा 
त्रिविधमुणमपाकृत्य संन्यस्य योगीट्‌। तीर्थं तीथेशपादो व्रजति 
सुजनह॒त्तापदीनातिहर्ता दस्दे तं वासुदेवं गुरुकविसदयेडरक्ष रक्ष 
स्वबालम्‌॥ ५॥ ससुखगवज्ज्येप्ठामाप्रतिपदि चानन्दवत्सरे बिरमे। 
विरमे ब्रह्मणि सकलो विकलो भूत्वा नतोत्मि तत्पद्म ॥ ६॥ कृष्णांत्य- 
पुर्णानंदावत्सरे खे जातवब्दभौ। कृष्णाद्यपूर्णानंदावत्सरे खेजात- 
वब्दभौ ॥ ७॥ भोसद्गुरोश्चरित्रान्तं नो जानन्ति सुरादयः। वागीशः 
बालवाचात्र प्रीणातु प्रार्थना हि मे ॥:८ ॥ 


CC-0:M एइति"श्रीवाधुदेवातन्दगश्‍वरित्रसार संवरणम्‌ वी? ngotri 


३४२ 


श्रीयो रहेउ्वामीमहाराज 


श्रीमत परमहंस परित्राजकाचायं 
श्रीमन्नसिहसरस्वती दीक्षितस्वामीमहाराजङल 


॥ आरत्या ॥ 


क्रमांक १ 

जयदेव जयदेव पुरुषोत्तमसूत जय आनंदमय मूत । 
दासुदेवानंदसरस्वति गुरुकीत ॥ घ्रु०॥ 

कुष्णावेणी-पंचगंगा-संगमीं । 
येउनि सुरमुनि बंदित श्रीवत्तस्वासी । 
तो करुणासिधु हदय सांठविला नामी । 
तद्रूप होउनियां विचरतसां स्वामी ॥ जयदेव ० ।।१।। 
सहिद्या संपाइनि उपनिषदीं रमला । 


` तीथं हिइनि सर्वा गुरुपाद रंगविला ॥. 


ग्रुचरितादि ग्रंयामृत हा पाजविला ॥ 

यच्छवणें पठणें हरि हरिभवविधिजाला ॥ जयदेव ० ॥ २ ॥॥ 
श्रीमद्त्तगुरुयशादशर्दिश गाजविल् 0. 
जगदीश्वरदत्तगुरु हद ज्यांच्या डोले ॥ 


- सुरमुनि गंगा कृष्णा रेका स्तुति बोले ॥ < 


तो हा सद्गुरु यर्त्याद. सम सानस रमले ॥ जयदेव ० ॥॥ ३ ॥॥ 


प्रथमानंदवर्त्सार देहीसा झाला ।. 
सन्यानंदवर्त्सरं विदेहि हा. भरला १ 
मध्य सर्वानंदमयकायचि गमला । , 


` ८०० तोजाहलापनितार्युक अरहहि,सपल्ा ७ जग्नदेल0 ३३४ ।॥ 


१ 


( 


OT, Se! SE SERN 


परिशिष्ट क्रमांक २ .« 


र 


३४३ 


अठराशे छत्तितर्शाक ज्येष्ठी कुठे तिथिला । 
आनंद संवर्त्सार स्वानंदो भरला । 
मंगलर्दिन सवितास्ताऊध्वे दिशा घटिला । 
ब्रह्मि होउनि ब्रह्मों गुरुर्पाद हा बसला ॥ जयदेव० ॥५॥ 
सहिद्या देउनियां सन्मागीं लावो। . 

या तव पदभकती जी भर्वासधुस नुरवी । 

अघौघहारक नामस्मरण मनो वसवो । 
स्वत्पदकमलरसास्पद नसिहहत्करवी ॥ जयदेव० ॥ ६॥ 


क्रमांक २ 
जय जय श्रोमद्गुरुवरस्वामिन्‌ परमात्मन्‌ हंसा । 
चासुदेवानंदसरस्वति.आरति तदहंसः ॥ घू० ॥ 
सोहं हंसः पक्षाभ्यां संचरसि ह्याकाशे । 
वासस्ते खल लोके सत्ये क्रीडा तव मानसे ॥ जय० ॥ १७ 
सुक्ताहारो ब्रह्मवाहको वराड्रूपधर। 
अक्तराजहुद्ध्वांततमोहुत्स्वीकुर मांच हर ॥ जब० ॥ २॥ 
पक्षस्येके बातेनेते भीता: काकाद्याः। | 
पलायितास्ते द्रतं प्रभावादभवंति चादृश्याः ॥ जय० ॥३ ॥ 
एवं सति खलु बालस्तेहे ग्रसित: कामादयः । 
सातस्त्वरया चोद्धर कुपया प्रेषितशांत्याद्यः ॥ जप०,॥ ४ 0 
दासस्ते नरासिहसरस्वती याचे श्रीज़रणं। ने 
'ऑँक्तिंभॅड्रेःवासस्ते हुकिऽसतक मे) शरण३३०जज़ब0॥५५॥) 


श्‌ 


थौरक्रेश्वामीमहाराज 
“क्रमांक ३ 
जयजय भीमद्गरुवरदेवाधिदेवा । 


पंचारति हे चरणीं घडवी मज सेवा ॥ जयदेव०॥ धू ०॥ 


वास तझा ब्रह्म डी चालक तूं देवा । 

अससी तं सर्वांचा आनंदठवा । 

वदती वेद सरस्वती न होय हा ठावा । 

का मति माझी नमितों पादि देई ठावा ॥ जय० ॥१॥ 


सद्दाता तव महिमा वणितसे वेद । 

मोक्षाची सत्रे हीं ठेर्वि बहुसुखद । 

अतिदु:खें शक्ति नसे हरि माझा खेद ॥ 

ज्ञानामृत पाजुनि दे अखंड तव पद ॥ जय० ॥२॥ 
लीला अनंत तुझ्या वदतां आनंत । 

चारी साही अठरा पाहतां नच अंत । 

नारद व्यास मुनोंद्र ध्यातां नच ग्रेत । 

तो तूं देहा धरुनी देशी कार स्वार्थ ॥ जय० ॥३॥ 
पादि गंगा कटि शोभे छाटी कोपीन |. 

हृदयीं लक्ष्मी कौस्तुत भगपद लांछन । 

दंड कमंडलु हातो रवोंदुसम वदन। 

राहो माझे हृदयो हेचि सदा ध्यान ॥ जय०॥४॥ 
आलिगो त्वझमूति दिसोच हे नयना । 

एको कणं गणातें नामामृत रसना । 

त्वत्पदसुमपंध सदा लाभो ह्या घाणा । 


श्र 
(८-0. MumuksfTu पदभक्ति श्रद्धा लतूताकर. नमूना )) ल्य 8५) 


^ 


° त 
©? ° श्र 3 ० @ ^ 


प्र 
८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi«ollection. Digitizeg by 85700 


° i] 
9 


र) 
CC-0. Mumukshu Bhawan,Varanasi Collgction. Digitized by.eGangotri ७ 


© ° 
|. 


* | 
| 
। 
४ 2 २ है न ग प्र i | 
St go A in 
Re "CEQ. Mumukshu Bhawan: Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>+ ` 
Sr 
# 32७ ७ ५०११८ > का a7 


